॥ श्रीनरहरिवरद |॥। 


मावळंकर सरदेसाई 


घराण्याचा इतिहास 
( पूर्वा --भाग १२) 


लेखक --- 


गोविंद सखाराम सरदेसाई, बी. ए., बडोदे; 


गोविंद सखाराम सरदेसाई, कोल्हापुर. 


तुम्ही संत माझिया कडा । दिठीचा कराल बहुडा | 
तरि तुम्हां माने येवढा । होईन मी ॥ 


कि.रु, ५] 


ज्ञानेश्वरी, अ० १६, 


पुणें, 
ओरिएंटल बुक एजन्सि,  [८. हं. निराळें ] 
१९२६. 


न मुद्रक-- 
_ वासुदेव नारायण ठकार, 


श्रीसिद्धेश्वर प्रेस, 
कोल्हापुर, 
“याय ०) १ 4७७... 
प्रकाशक--- 
डॉ. नरहर गोपाळ सरदेसाई, एल. एम्‌. अन्ड एस्‌. 


ओरिएंटल बुक एजन्सि, शुक्रवार पेठ, 
। पुणे, 


ह अगे ह, 


मावळंकरांचें कुलदैवत -श्रीनृसिह, मो० मावळंगे. 


॥ र) सरदे साः | 11 


इश्वर प 


शवे ्च्श ता 


चित्रकार--नारायण रामकृष्ण सरदेसाई, मुंबई. 


७ (२ 2 
सपाढदकाय [नवढदून, 
ऱज्ष्ष्श्श्््ध् 
मावळंकर सरदेसाई घराण्यांचा वृत्तान्त व त्याचे जुने कागद प्रसिद्ध 

करण्याचा उद्योग कसकसा वनत गेला, हे पुढें विस्ताराने सांगण्यांत आलं 
आहे. अनेकांचा हातभार लाणून नानाविध अडचर्णातून हें विकट काम 
वर्‍याच भंद्षी सिद्धीस जाऊन तें श्रीकुलस्वामीच्या चरणासंनिध कुटुंब 
बेथूंस अर्पण करण्याचा योग प्राप्त झाला, ही त्याची मोठी च कृपा समजली 
पाहिजे. मुद्रणाचें काम सुरू झाल्यावर मागाहून वरी च माहिती व कागद 
उपलब्ध झाळे व अद्यापि होत आहेत, यामुळें छापून गेलेल्या मजकुरांत ' 
कित्येक दुरुस्त्या कराव्या लागल्या त्या प्र २५६ वरील चौदाव्या प्रकरणांत 
दाखल केल्या आहेत. आरंभीं च त्या वाचकांनी ध्यानांत घेतल्यास अनेक 
प्रमाद दूर होतील. या पूर्वाघीचे दोन भाग करण्यांत आले असून, पहि- 
ल्यांत घराण्याचा वृत्तान्त व वंशावळी आणि दुसऱ्यांत सुमार तीनशे पावेतो 
ऐतिहासिक पत्रे छापलीं आहेत. अद्यापि जास्त कागद व माहिती उपलब्ध 
होत आहे. ती उत्तरार्धांत छापावयाची असून, त्याचें दिग्ददीन प्र. २६ 
वरील पंधराव्या म्हणजे उपसंहाराच्या प्रकरणांत केळ आहे. 


एकंदरींत हें काम जरी एका घराण्यापुरतेंच करण्यांत आढे आहे तरी 
त्यांतील माहिती व विशेप्रतः त्यांत छापलेले अस्सळ कागद श्िवश्ाहीपासून'चे 
असल्यामुळें त्यांचे योगानें महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक साधनांत नवीन वह- 
माल भर पडत आहे. तिचा इतिहासप्रेमी वाचक योग्य सत्कार करितील 
अशी आद्या आहे 


जिवंत राष्ट्रास आपलेपणाचा अभिमान पाहिजे. प्रथम स्वतःची ओळख 
नंतर कुटुंबप्रेम अश्या परंपेरेनेंच स्वदेशाभिमान उत्पन्न 
या दृष्टीनें पूरवेतिहयासाचे माहितीवरून स्वत्वाची जाणीव 
जरी या ग्रंथाचा उपयोग घडल 
मानतां येईल. 


व्हावयाचा असता. 


उत्पन्न होण्यापुरता 
1 तरी केलल्या श्रमाचे सार्थक झालें असें 


हिन 
हिज 


० व 
धकाशकाचा एनराप. 
*-ास्ऊेक्ु--- 

प्रकाशनाह्‌ किल कि विरच्यं प्रकाशयेत्को रचितं यथावत ! 
प्रकाशित क रासकाः पठेऊुत्ताफाः कवानां त्रिविधाः प्रकाशा: ॥ 

या उक्तोंत सांगितलेल्या त्रिविधतारांत सरदेसाई घराण्याचा हस्तलिंश्वित 
दृतान्त सांपडलेल्ञा पाहून, त्या झाक हातभार लावावा या हेतूनें मी 
हें प्रकाशनाचे काम अंगावर बेतले, ८ पुत्तकाचे वाचनानें समग्र घराण्यांत 
पूर्वीचें ऐक्य, थर्गाण तपश्चर्या व रा ञ्क रष्याचा प्रेरणा उत्पन्न होऊन 
त्याचा ल्औौकिक वाढावा, एवढीच ४ तलिंहचरजीं प्राथना आहे 


रिएंटल बुक एजन्सी | 


नरहर गोपाळ सरदेसाई. 
१५ शुक्रवार, पुणें. |. 


एल. एम्‌. अँड्‌ एस्‌. 


नवा मनक्रसरि 
5सुकसाणका, 
भाग १ ला.-"पउत्तान्त. 


प्रकरण विषय 
१ या उद्योगाचे प्रयोजन ... र्य 
२ घराण्याचे दतर ग्रे 
३ पूर्वपीठिका व नीतिमत्ता री 
४ वंद्यावळींचे स्पष्टीकरण ... गवर 
५ ्रराण्याची बब्वर की, शी 
वंदावळ ने. १, पहिल्या २५ पिढ्यांची 
,; ने. २, द्ाग्वोत्पत्तिदडक पिढ्यांची 
&६ राजवाड्यांचा निप्कप क 
७ भूगोलावषयक किंचित्‌ मादिती र 
ट॒ विद्याळगडची हृकीक ळी 
बावडेकर पंत अमात्य वांची वंक्षावळ 
विद्याळगडकर पत प्रतिनिधि बांची वश्ावळ 
पंडित ( जमेनीस ) आंचे घराणे .... 
९ वंद्यावळी ( मावळेकर नरदेसावांच्या )- 


( वतनदार मावळेकर ) 
डोंगर शाखा पी त 
एकत्रांतील प्रभानवल्ली वगरे चाखा 
प्रभानवलछ्ही घराणे ३३९ 


संगमेश्वर घराणे या मा, 
झोंबडी घराणे च. की, 
सुंढर घराणें . 


एकत्रांतील देवळेकर (२० वे पिढीपासून) 
बरवला वडाल त्राण 

वेरवळी 'घाकटे घराणे 

सोंडे वडील क्ञान्वा 


123): 
शध 


७: व: 
7८७. /५-> 


7८५०५ /० .»< 


र 


7१७ /८४॥ «० 


देवळें वडील क्ाखा 

देवळें धाकटी जाखा-साखरीकर 
( ब्रिनवतनदार मावळंकर ) 

घामापुर ज्लाखा ही र 

संतवडें शाखा ( हती अमदावादची 3) 

सेड शाखा ( हल्लीं रत्नागिरीची ) 

सातारा राज्याचे पंत प्रतिनिधि 


महत्वाचे काहा बाद-(टेखांक ३ते ३२ सह) ... 


वस्थान ( लेखांक ३३ ते ३९ सह) 
स्वराज्यांतीळ हालहवाल. . . 
अपुरं काम ... ी 
मावळंग्याच्या घराण्याच्या वंद्यावळी 
इतरत्र गेळेलीं मावळंकर करटंब्े 
उत्तर हिंदुस्थानांतील घराणीं 
पालगड येथील कुटुंब 
सोवरीकीनें झालेलें भातमंडळ 
साफसफाई म 
पाहिला मुक्काम व पुढली दिशा 


भाग २ रा.-- जुने कागदपत्र 
विषय. 
प्रास्ताविक 
डोंगर दसर .. . 
प्रमावळी दसर 
झाबडी-मुढर दसर 


न.३:२:<३--८-न्- 


चित्रें--माग १, 
मावळंकरांचें कुल्देवत-श्रीनासिंह, मो मावळंगें 
शनूर्सिहमोदर- स-१९२५ मो गे 
मूळ ठिकाणावरील मावळकर स 


4 रय २?!» देसबर 
क या 


ह 


॥ श्रीन्नासिह प्रसन्न ॥ 
तर 2» “ावळकप 
सरदेसाई प्राण्याचा डातेहार 
भाग पहिला 


प्रकरण पाहिलें 


या उद्योगाचं प्रयोजन 

हिंदुस्थानच्या इतिहासापैकीं “ मराठी रियासत ' या भागाचें काम 
करीत असतां, राः. विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे आदिकरून अनेक संशो- 
'वकांनीं प्रसिद्ध केलेले कागदपत्ल पाहण्यांत आले. त्यांत मावळंगेकर 
-सरदेसाई घराण्यांतील पुरुषांचा उल्लेख कांहीं कांहीं टिकाणी केलेला आढ- 
ळला; आणि या घराण्याकडून हि राज्याची कामगारी झाली असल्याचें 
दिसळे, अलीकडे उत्पन्न झालेल्या ऐतिहासिक संशोधनाच्या जाग्रतीमुळे 
पुष्कळ जुने कागदपत्र बाहेर आले, आणि त्यांच्या आधारें निरनिराळ्या 
घराण्यांच्या हकीकती हि प्रसिद्ध होऊं लागल्या. यामुळें या घराण्याची 
हृकोकत स्वतंत्रपणे तयार करण्याची इच्छा होऊन ती फलट्रप होण्याकारेतां 
मनःपूबक प्रयत्न करावा असा संकल्प केला. रा. राजवाडे, यांनीं सर- 
दसाइ घराण्याच्या कतंबगारीची प्रशांसा “ इतिहास व ऐतिहासिक” या 
मासिकांत केक वषषापूर्वी एका स्वतंत्र लेखाने केली, ती बाचली 
असतां आत्मिक बुद्धीनें या घराण्यास मी उगीच फाजील महत्व देत 
आहें असा आरोप मजवर सहसा कोणीं करणार नाहीं असं वाटलें. या 
बराण्यासंबंधाचे जे कागदपत्र व जी माहिती हातीं ठागली, तेवढ्याने मरा- 
वठ्यांच्या इतिहासांत जी थोडी बहुत भर टाकतां येण्यासारखी होती, तेवढीच 


टाकण्याचा माझा हेतु असता, तर तं काम स्वल्पायासें यापूवीच तडीस 
१ 


२ मावळंकर सरदेसाई. 


गेलें असतें. परंतु इसवी सन ११'५० पासून आजपावेतो म्हणजे सातआठशें 
वर्षें ज्या घराण्याचा थांग अविच्छित्रपणें लागतो, ज्याच्या दहा पंधरा 
शाखा आजमितीस निरनिराळ्या प्रांती निवाहाची सोय पाहून' किंवा करून 
नांदत आहेत, ब ज्याची प्रस्तुत खानेसुमारी दोन हजारांवर आहे, अशा या 
घराण्याच्या सर्व शाखांच्या संपूर्ण ब खात्रीलायक वंशावळी संपादन करून 
त्या मिळेल तितक्‍या माहितीनिश्ीं व सांपडतील तेवढ्या अस्सळ कागद- 
पत्रांसुद्धां विद्यमान व भावी वंशजांपुढें ठेवणे माझें आद्य कर्तव्य होय, 
अशी माझी भावना होऊन तो प्रयत्न करण्यास मीं उद्युक्त झालों, आणि 
सुरवार्तास सन १९१४ च्या ऑगस्टांत पुढील विनातिपत्र काहून ठिक- 
ठिकाणच्या सरदेसाई मंडळीकडे पाठविलें. 
विनंति, 

“ कोंकणांत कित्येक जुनी वतनदार घराणीं हयात आहेत, त्यांपैकीं 
मावळंगकर सरदेसाई ह्यांचें घराणे ऐतिह्यासिक दृष्टीनें विदोष महत्त्वाचे 
असून, चिपळुणापासून देवगडापाबेतो ह्या घराण्याची वतने होती. हल्लीं 
वतनाचा जरी पुष्कळ संकोच झाला आहे, तरी घराण्याच्या अनेक शाखा 
ठिकठिकाणीं नांदत आहेत. पूर्वी ह्या घराण्यांतील पुरुषांनीं नाना प्रकारचे 
उद्योग करून वतने संपादिली; त्यांचे कागदपत्र वगेरे बहुतेक नष्ट झाल्यामुळें 
मागील गोष्टींचे स्मरण हि आतां लयप्राय झालें आहे. तथापि अद्यापि 
जे कामद सांपडण्याजोगे आहेत ते एकत्र करून त्यांजवरून सर्ब घराण्याचा 


एक लहानसा दृत्तान्त तयार करावा आणि त्यास एक संपूर्ण वंशवृक्ष जोडून, 
त्याच पुस्तक छापावे, अशी माझी इच्छा आज कित्येक वषापासून आहे 
आणि आपलीही तशीच असेल. 


प्रसिद्ध इतिहाससंशोधक रा० रा० विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे हे 
जुने कागदपत्र शोधित नुकतेच कोंकणांत प्रवास करीत असतां, त्यांनीं 
कसबा संगमेश्वर ब प्रभानवल्ली येथून कित्येक जुने कागद णेतिह्या सिक 
उपयोगाचे शोधून काढिले, आणि त्या सर्व कागदांचा ६ सक 


मीं छापावा म्हणून त्यांच्या नकला त्यांनीं मजकडे ककलस्वतन न्ेड' 


या उद्यागाचे प्रयोजन. ३ 


परंतु अद्यापि सर्व कागद हातीं आले किंवा गोळा झाले असें नाहीं. 
संगमेश्वर व प्रभानवल्लीशिवाय इतरांचे संग्रही असे कागद असणें शक्‍य 
आहे; आणि ते सर्व एकत्र करून छापिले असतां, पुस्तक सर्व सरदेसाई 
मंडळीचे संग्रही राहण्यास पात्र होईल. सरदेसाई मंडळींशिवाय इतर घरा- 
ण्यांशींहि सरदेसाई ह्यांचा संबंध आलेला होता. विशाळगडकर प्रतिनिधि, 
मलकापूर्चे सबनीस, साखरपेकर गोडे व कुळकणीं वगेरेंच्या दसरांत सर- 
देसाई घरण्याचे कागद व पत्रव्यवहार असणें संभवर्नाय आहे. नुसते 
वतनी कागद पाहिजेत असं नाहीं, तर पूर्वीच्या काळचा पत्रव्यवहार मिळेल 
तितकाही पाहिजे आहे. प्रभानवलीचें दसर मीं तपासिलळे आहे, व त्यांत 
मिळालेले सर्व महत्त्वाचे कागद मी छापण्यास घेत आहें. 

करितां सर्व भाईबंदांस व हितचिंतकांस विनंति करण्याची कीं,- 

१ आपल्या संग्रही अगर माहितींत सरदेसाई घराण्याचे जुने कागदपत्र, 
लेख, बखरी वगेरे असतील, तर अस्सळ अगर नकला मेहेरबानीनें मजकडे 
पाठवून द्याव्या. 

२ दुसऱ्या कोठें आपल्या घराण्याचे कागदपत्र असतील, अस आपणांस 
माहीत असल्यास कळवावे; म्हणजे तेथे यत्न करितां येईल. 

३ एकंदर “ सरदेसाई ' घराण्याची व त्याच्या सर्व शाखांची संपूर्ण 
वंशावळ तयार करावयाची आहे. सबब आपल्या संग्रही अगर माहितींत 
ज्या वंशावळी असतील त्या इकडेस पाठवून द्याव्या. वंद्यावळींत मुलींची 
व मुलींच्या वंश्ांचीं नांवे दाखल असावीं. 

४ आपल्या वाडवडिलांचे पराक्रम अगर हकीकती आणि करज्जांचे 
निमित्ताने कोटोत वगेरे गुदरलेल्या केफियती, ज्या आपल्या स्मरणांत अगर 
ऐंकिवांत असतील, त्या लिहून काढून मेहेरबानीने पाठवाव्या. 

. ५ हें काम सर्व कुटुंबांचे आहे. सर्वोनीं त्यास हातभार लाविला पाहिजे. 
मला ह्या विषयाची आवड असून, यथाशाक्ते मेहनत करण्यास मी तयार 
आहें. मात्र घरोघर हिंडून कागद ब वंशावळी मिळविणे व त्यांच्या नकला 

काहून पाठविणें हें काम करण्यास आपण मदत दिली पाहिजे. 


2 उ मावळंकर सरदेसाई. 


ह्या कामीं ज्या कांहीं सूचना आपणास कराव्या वाटत असतील त्या 
निर्भांडपणें अवश्य कराव्या. त्यांचा योंग्य विचार मी करीन, ह्या कामी 
जो टपालाचा. किंवा इतर खर्चे होईल तो करण्यास मी तयार आहें. पत्र 
पावतांच उत्तर यावे. कळावें ही विनंति.” 

सदरचे विनंतिपत्र पुष्कळ ठिकाणीं पाठवून वंद्यावळी, कागदपत्र व इतर 
माहिती आणविण्यांची स्टपट केली, आणि सवडीप्रमाणें सरदेसायांच्या 
शाखा हल्लीं नांदतात अक्षया प्रमुख ठिकाणीं स्वतः जाऊन तपास केला, वतनी 
मुख्य शाखा प्रभानवलछीची; तेथील दतरांत महत्वाचे कागद वरेच मिळाले, 
त्यांत कांहीं आदिलयाहींतील व थोडे शिवछत्रपतींच्या वेळचे, व तेथून 
पेदावाईअखेर वरेच, आणि अव्वल इंग्रजींतील कांहीं असे मिळाले. पुष्कळका 
कागदांच्या दोन दोन सुवाच्य नकला कोढून त्यांचीं दसरें त्या वेळच्या मंड- 
ळौंनीं व्यवस्थित करून ठेवलीं होतीं असं आढळून आलें. कागदांचे महत्व 
व ते जपून ठेवण्याची अवंद्यकता या मंडळीस जक्ली बाटत होती तक्ली ती 
पुढील पिढ्यांस न वाटल्याने अलीकडे त्या कागदांची निगा चांगळी राहिली 
नाहीं. त्यामुळे जुनी वेष्टने फाटून गेलीं, पेटोरे खराव झाळे, कागद जीर्ण 
होऊन त्यांचे तुकडे पड्टें लागले, आणि त्यांजवर वरचेवर हात फिरून त्यांची 
चालना व्हावयास पाहिजे होती ती मुळींच झाली नाहीं. अद्या स्थितींतून- 
सुद्धां हजार पंधराशे कागद वचावले हें सववस्वी या घराण्याचे व अंदातः 
आपल्या इतिहासाचे सुदैव होय, या कागदांपैकीं मला मिळालेल्या काग- 
दांची होईल तितकी व्यवस्था करून त्यांजवर तारखा वगेरे घाळून मीं ठेवीत 
आहे, त्यांपैकी बहुतेक महत्त्वाचे कागद या पुस्तकांत प्रसिद्ध करण्याची 
तजवीज झाली आहे. तथापि ही गोष्ट सर्वस्वी घराण्याविषयीं जो अभिमान 
विद्यमान वंडाजांचे ठायी राहिला असेल त्यावर अवलंबून राहणार असून, 
माझ्या एकट्याच्या हातून ज॑ काम शेवटास गटे नसतें, तें अनेक सुबुद्ध 
नश्वजाच्या साह्याने सिद्धीस जाण्याचा योग . आला आहे. मिळालेले सर्द 
कणद एकवार छापून निघाळे तरच त्यांचा या कनी (भा 


या उद्योगाचे प्रयोजन. ष्र 


होईल. परंतु अस्सल कागदांचे संरक्षण इतउत्तर कसें होईल ही विवचना 
असून त्यासंबंधांत कायमची योजना मला अद्याप सुचलेली नाहीं 

या प्रभानवछ्ली दसरांतील ४०५० अस्सल कागद रा. राजवाडे यांनी 
पूर्वी : इतिहास ब ऐतिहासिक? या मासिकांत प्रसिद्ध केले होते. मासे 
काच्या प्रति आतां दुर्मिळ झाल्या आहेत म्हणून, व या घराण्याच्या इाते- 
हासाशीं त्यांचा निकट संवेध असल्यानें, ते सवे कागद येथें पुनः छापिळे आहेत. 

यांशिबाथ अमदाबाद येथील मावळंकरांचे घराण्यांतील बरेच कागद 
मिळाले तेहि यांत प्रसिद्ध केळे आहेत. मावळेकरांची ही जी शाखा अम- 
दावादेस कायम झाली आहे, ती तिकडे अब्वळ इंग्रजींत गेली असावी 
या ज्याखेकडे ती कोंकणप्रांती असतां सतवडे येथील सरदेशमुखी वतन 
चालत होतें. या शाखेतील एक नरसो लक्ष्मण यांनी अव्वल इंग्रजीत 
स.१८१८ ते १८५३ पावेतो तलाठ्याच्या नोकरीपासून सुरवात करून अखेर 
कंपनी सरकारांटन दोन गांव इनाम, पालखीची नेमणूक व रावबहादुरी मिळ- 
वून, वडोदे येथील रोसडन्सोतील नेटिव एजंटाची मानाची जागा मिळविली 
होती. त्यांजवर अखेर एका रॉसडटाच्या अवकृपषसुळ ज [कटाळ आढ 
त्याचा सादयत इतिहास पालंमेटने छापाविलेल्या “ इस्ट इडिया पेपस-भाग ४ 
१८५३ इ.” या ४५ शे फूल्सर्कप आकाराच्या पानांच्या पुस्तकांत पाहि- 
ल्यास तो फार चित्ताकर्षक वाटेल. त्याचा संक्षिप्त सारांश पुढें या पुस्त- 
कांत देण्यांत येत आहे. 

ऐतिहासिक महत्त्वाचे कांहीं कागद संगमेश्वर-दतरांतही आहेत. संगमेश्वर 
व प्रभानवलछी या घराण्यांच्या शाखा अव्वल इंग्रजी अंमलापावेतो एकत्र होत्या 
त्यामुळें संगमेश्वस्चे कागद बहुतेक प्रभानवल्ली कागदांच्या नकला आहेत 
असे दिसले. तथापि संगमेश्वर-दपतर योग्य प्रकारे तपासून पाहण्यास मला 
फुरसत मिळाली नाहीं; ब तेथील मंडळीस तं काम करण्यास, कोणत्याहि 
कारणानें कां होईना, वनत नाहीं, हा उद्योग एकट्या दुकट्याच्या हातून 
तडीस जाणारा नव्हे, हें जाणून निर्भनराळ्या शाखांच्या विद्यमान व्यक्तींनी 
मनावर घेऊन आपापल्या दाखेपुरता-नव्हे केवळ स्वतःच्या घ-पुरता--- 


६ | मावळंकर सरदेसाई 


जरी थोडासा उद्योग केला तरी केवढे कार्य होणार आहे हें समजणे अव- 
घड नाहीं, यांत प्रसिद्ध होण्याचा राहिळेठा असा मजकूर अनेकांस पुर- 
वितां येईल; निदान यांतील माहिती दुरुस्त करण्याची साधनें किल्येकां- 
जवळ सांपडतील; व त्यासंबंधांत आधार दाखविणारे कागदपत्र हि कित्ये- 
कांजवळ मिळतील, वंधुवगोनीं विर्नादकत यांत दर्शविल्या प्रकारचा पुर- 
वठा केल्यास फार मदत होईल. 

तर्थापि यानंतर कोणास तक्षी सुबुद्धि झाल्यास व पुरवणी पुस्तक काढ- 
ण्याइतका मजकूर जुळल्यास तें छापाविण्याची तजवीज अवड्य करूं एवढें 
आश्वासन देणे जरूर आहे. 

अस्सल कागदपत्र, ऐतिहासिक किंवा घरगुती, कोणाजवळ असतील 
तर त्यांनीं ते व्रिनहरकत प्रसिद्ध करण्यास द्यावे; निदान त्यांच्या नकला 
तरी बरोबर करून पाठवाव्या, सामाजिक, कौटुंबिक किंवा ऐतिहासिक 
महत्वाखेरीज त्या कागदांस आतां इतर प्रकारची किंमत राहिलेली नाही. 
भाऊवंदकींतील कज्जेकफावतीने वतनाचे बेसुमार तुकडे होऊन गेले 
आहेत. कायदे, कोंटें ब कजेदलाल यांच्या. सपाट्यांत सांपडल्यानं, घरा- 
ण्यांतील कांहीं विरिष्ट व्यक्तींच्या हटवादीपणानें, व अंशतः आश्रितांच्या 
शिरजोरपणाने पण विदाषतः स्वतःच्या ऐदीपणानें, वतनांस कायमपणें मुक- 
लेली अनेक कुडुंबे देशोधडीस लागलीं असून, आडनांव किंवा कचित्‌ मूल- 
स्थानाची पुसट आठवण, यांखेरीज त्यांस वतनांत इल्लां कसलेंहि स्वत्व 
म्हणून उरळेळें नाहीं. तेव्हां कागदपत्रांच्या मरकाशनाने कोणी उपटसुंभ 
पुढें येऊन उरावर बसेल व राहिलें सवरळेळ वळकावील ही भीति वाळ- 
याच मुळीच कारण नाहीं. आणि मध्यंतरी बराच काळ लोटला अस- 
ल्यानं जुन्या कागदांच्या प्रकारनामुळें नष्ट झालेल्या हक्कांचे पुनरुजीवन 
हाण्यास '“ मुदतीचा कायदा 
आहेच. तेव्हां जुन्या कागदांस 


स * 0५ . 
सकार त्यांचा सर्वथेव नादा होऊ देण्यापेक्षा, 


या उद्योगाचे प्रयोजन. ७ 


साधेल तर त्यांचा उद्धार करणेंच हितावह आहे हें कोणी हि सांगेल, मग 
तें पटणें न पटणें हें ज्याच्या त्याच्या बुद्धीवर राहील, 

एका कालीं “ सात शत ” गांबांची सरदेशमुखी अनुभवणाऱ्या या 
घराण्याची वतनी व इतर उत्पन्नाच्या हिस्सरसीने हल्लीं इतकी हलाखीची 
स्थिति झाली आहे को, हिह्यास आलेल्या उत्पन्नावर ४1५ माणसांच्या 
एकाद्या लहानक्षा सुद्धां कुटुंबाची गुजराण होणे मुप्किलीचें झालें आहे. 
इंग्रजी अंमलाच्या पहिल्या पंचवीस वषात निवळ सरदेदामुखीच्या उत्पन्ना- 
वर लोकांचा निवीह जेमतेम चाळला, त्यापुढील पंचवीस वर्षात कर्ज- 
वाम करूस उत्पन्नाच्या गहाणविक्रीवर लोकांनीं दिवस काढिले. त्यानं- 
तरच्या पंचवीस बषात पोटें भरण्यासाठीं गडी माणसांना रजा देऊन शेतका- 
मास स्वतः कंबर कसण्या'चा प्रसंग सरदेसायांवर गुदरला; किंबहुना त्यांपैकीं 
कित्येकांस लोकांच्या घरीं मोलमजुरी करून कुटुंबपोषण कष्टाने चालवावे 
लागलें. 'उदरनिर्वाहास शेती अपुरी पडली व खोती नांबापुरती राहिली. 
सरकार देणे वक्तद्लीर वारून घर चालविणें कठिण झाल्यानें, कित्येकांनी 
घरास रामराम ठोकला, आणि देद्यावर येऊन, मानापमान बाजूस ठेवून 
मिळळ तो धंदा केला व घरीं थोडा बहुत पैक्षाचा पुरवठा केला; म्हणूनच 
अद्यापि कांहीं जण तरी वतनास चिकटून राहिळेळे दिसत आहेत. त्यांतच 
ते पूर्वीच्या वडेजावींची मिरवणूक कारेतांना दिसतात. बडा घर आणि 
पोकळ वांसा अशी त्यांची वास्तविक स्थिति आहे. आहे तें संभाळण्याची 
त्यांच्यात ताकद नाहीं व तें कसं बसे जिवंत ठेवण्याचीसुद्धां त्यांच्यांत 
धमक दिसत नाहीं. वरील बेगडी मोठेपणाची ज्यांस निभावणी नव्हती ते 
मुकाट्याने आपले वतनी हिस्से दुसऱ्याच्या स्वाधीन करून बहुधा कायम- 
पणेंच अन्यत्न निघून गेले, त्यामुळें दूर दूर ठिकाणी गेलेल्यांचा व त्यांच्या 
वंदजांच्या ठिकाणांचा आतां पत्ता लागणें दुष्कर झालं आहे, 

महाराष्ट्राच्या इतिहासांत या घराण्याचें ऐतिहासिक महत्व एके वेळी 
बरेंच होतें हें इतर ळेखकांनीं अनेक ठिकाणी दार्खविळे असून हें पुस्तक 
' थाचल्यावर तशी खात्री होईल याबद्दळ सय वाटत नाहीं. मराठे- 


टं मावळंकर सरदेसाई. 


शाहीच्या स्थापनेपूर्वी पांचशे वर्षे अनेक राज्यक्रांत्यांच्या उलाढालींत, अंगा- 
वर चाळून येणाऱ्या शात्रुंस वारंवार जमीनदोस्त करून, व आपले वतनी 
कतव्य तत्सरतेन व्रजावून ज्यांनीं वतने संपादिलीं, संराक्षिळीं आणि वाढाविलीं 
साच्या त्या त्या काळच्या दीघांद्योगाची आणि चिकाटीची हकीकत वह 
तांशी नष्ट होत आली असून उरलेली अल्प स्वल्प माहिती त्याच पंथास 
लागली आहे. आदिल्शाहीच्या पूर्वीचा कागद एकसुद्धां मिळत नसून 
दावछलपतोच्या वेळचा १॥२९रा व औरंगजेबाच्या कारकीर्दीतील १०॥५ 
एवढच कागद आज उपल्ध झाले आहेत. आमच्या हाती आलिल्या 
कागदाचा भरणा मुख्यत्वे अठराव्या हातकांतळा आहे. या कालांतील 
विश्रिष्ट पुरुषांच्या उद्योगाचा उल्लेख पुढें ठिकठिकाणीं करण्यांत आला 
साहे; आणे या शंभर वषातील आपल्या पूर्वजांची कामगिरी त्यांस भूप- 
णावहू व आम्हांस अभिमानास्पद आहे. या म्हणण्याची सत्यता हें पुस्तक 
वाचणारांस प2ल; कारण त्याबद्दलचा अस्सल कागदपत्रांचा भरपूर पुरावा 
येथे दिळेला आहे. सतराव्या दातकाच्या पूवांधात मराठी राज्याची मुहर्त- 
मेढ रोविळी गेली आण अठराव्या दतकांत त्याच्या अभिवरद्धीचा कळस 
चाळ; अर्थात्‌ अठरावे दवातक ब त्याताळ महाराष्ट्रीयांची करामत या 
दोहोंवद्दल्ची आठवण मनादृत्तीस उचंवळाविणारीच असणार. अनेक सु 
पासद्ध वीरपुरुषांचा, मुत्सद्यांचा तो भाग्योदय काळ. आज महाराष्ट्रीयांचीं 
जा ल्हान मोठां संस्थाने दृष्टीस पडत आहेत तीं, किंवा गेल्या शतकांत 
अ सपुष्टांत आलीं तीं सर्व, याच दाभर वषांत अस्तित्वांत आलीं. मरा- 
जा त वय की पूणत्वान प्रकटळे, वरवर विचार 
कोडी्व्याचा नार हय का, मराल्यांच्या राज्याच्या प्राणप्रातिषठ्ेच्या 
पका बहुतेकांचा आजमितीस जा मून प्युटज-मूा अ न्ती मम 
एकनिठ्ठेने शिवछ्रपतीच्या उद्योगास व पाही ज्या अनक देदासुखांनीं 
अशज कोणत्या स्थितींत आहेत? क्य ओह याचे झोलन 
ए्साजी, तानाजी, बाजी प्रभ वाजी जे 

सजराव यांच्या वह्यांची स्मृति तरी आज गक बाली जने 
उरी आहे काय? आज- 


या उद्योगाचे प्रयोजन. ९ 


मितीस सुप्रतिष्टिते असलेले बहुतेक संस्थानिक व जहागिरदार एकाद- 
दुसऱ्या पराक्रमी पूर्वजाचे वंद्दाज आहेत कां, पिढ्यानुपिढ्या पराक्रम गाज- 
विणाऱ्यांचे सुपुत्र आहेत १ या प्रश्नांचा किंचित्‌ विचार केल्यास असे 
आढळून येईल कीं, ज्यांनीं स्वा्थांकडे नजर न देतां, केवळ राष्ट्रासाठी 
व धन्यासाठीं आपल्या सर्वस्वाचा वालि दिला, त्यांच्या पदरीं फक्त हाल- 
अपेष्टेचे फळ पडलें; आणि ज्यांनीं आपल्या कर्तवगारीस मतलबाची पुष्टि 
दिली त्यांनीं मात्र स्ववंदाजांस विद्षेष आयासाशिवाय निर्वाह करण्याची सोय 
रासून ठेविली. असो. तर तात्पर्य कार, काँ मतलवावर दृष्टि न ठेव- 
णाऱ्या अनेक देदामुखांप्रमाणे “ सरदेसाई ' हि गंगेत न्हाऊन कोरडे 
राहिले; आणि थोड्या पिढ्या गेल्या नाहींत तोंच उदरंभरणार्थ परागंदा 
होण्याची पाळी त्यांजपेकीं बहुतेकांवर आली ! ! 

मराठेशाही बुडाल्यानंतर आरंभीच्या श्ांतिसोख्याच्या अल्प काळांत 
या घराण्याची वंदर्दीद्ध मात्र पुष्कळ झाली. या बृद्धीला पुरेल इतकी 
कामगारी धरीं किंवा वाहेर न मिळाल्याने, पहिली उद्योगपरंपरा तुटली. 
हातपाय पसरण्यास ऐसपेस जागा न सांपडल्यानें घरांतल्या घरांत रेटोरेटी 
करून आपसांत यादवी माजबिण्याची दुष्ट खोड या विस्तृत संततीस स्वा- 
भाविक च लागली. यामुळें झालेल्या सवकपू अध:पाताची अटकळ स्वानु- 
भबानें पुष्कळांस झाली असेलच, ज्यांस ती झाली नसेल, त्यांस ती कर- 
ण्याइतकी सामुग्री पुढील पानांत मिळळ असें मळा वाटतें. एके काळी 
ज्यांनीं संगमेश्वर, राजापुर, दाभोळ, विशाळगड इत्यादि पाश्चिम समुद्रा- 
कडील बाजूनें बाहेर पडून कोल्हापुर, सातारा, पुणे या मध्यवर्ति ठिकाणीं 
ब ब्रेदर, विजापुर, विजयानगर वगेरे पूव दिशेकडच्या दूर दूर प्रांती 
निजन जगलांतून, अनोळखीच्या प्रदेशांतून, मुठींत जीव धरून, संकटांची 
पर्वा न करतां अनेकवार मोठमोठ्या मजला मारिल्या, एकमेकांचा पाठ- 
पुरावा मोठ्या कसोद्यीने केला, आपल्या वतनांचा बचाव जीवापाड श्रम 
करून केळा आणि आपल्या पूर्वारजित हक्कांत कमतरता येऊं दिलि 


नाहीं, किंबहुना, हरघडीं नवीन मानमरातव संपादन केले ) त्यांच्याच वंद- 


4 | द 
१० मावळकर सरदेसाई. 


जांनीं अलीकडच्या रोपाऊणशें वर्षातल्या सुखसोयींच्या स्‌ धनांनीं सुधारलेल्या 
संपन्न काळांत जन्मास येऊन ऐदी, अदूरदष्टि आण कल्हूप्रिय बनून 
नवीन संपादन तर केलें नाहींच, परंतु पूर्वसंपादित छनाळप्यातज्च काम 
तें सुद्धां वरोबर वजाबलें नाहीं ! उलट सावकार, चक्तोळ व कॉट - यात्री 
यथाविधि शास्त्रोक्त पूजा करण्याचें त्रत घेऊन सवार्पणविधीनें त्याची सांगता 
केली आणि स्वतः भिक्षाद्त्ति अवलंबिली ! मागल्यांची उघड उघड दिस- 
णारी “ स्वार्थपरायणता ? ब पुढल्यांचा ढळढळीत प्रत्ययास आलेला. 
“: स्वार्थत्याग ” यांचा तुलनात्मक दृष्टीनें सांगोपांग विचार केल्यास, प्रवृत्ति- 
निवद्रृत्ति मागोच्या व्यावहारिक खरेखोटेपणावर कांही वेगळ्याच | मरकारचा 
प्रकाश पडेल असा भरंवसा वाटतो. एतदर्थ सर्व सरदेसाई कुंडुंबीयांस 
माझी आग्रहाची विनंति आहे कौ, गेल्या शेपाऊणशें वर्षांतील वतना- 
संबंधी भाईबंदकीचे, मारामारीचे आणि एकमेकांचा उच्छेद करणारे असे 
वाद किंवा बनाव त्यांच्या दस्तरीं सांपडतील तर त्यांची हकीकत लिहून 
ती त्यांनीं इकडे पाठवावी. पुरवणीनें त्यांची प्रसाद्ि करूं. त्यांच्या 
हकीकतींचा संकलित वृत्तान्त या पुस्तकाच्या दोजारीं मांडल्यास उभयविध 
कतेबगारीचे मासळे एकेजागीं पहावयास मिळतील ; महाराष्ट्रीय जनांची 
मनोरस्चना होती कशी व झाली कशी व कां याचें शब्दचित्र काढितां येईल; 
आणि शितावरून भाताची परीक्षा या न्यायानें त्यावरून एकादा ऐतिहा- 

सिक धडा हि शिकतां येईल. 
बाराव्या शतकाचे पूर्वा थांत नृसिंहभट्ट सत्यवादी यांनीं कोकणांतील 
माबळंगें गांबीं श्रीनुसिंहृदेवाच्या आवारांत आपल्या घराण्याचें हें लहान 
-.रोपटें लाविलें, श्रीकुलस्वामीच्या कृपाप्रसादाने सतराव्या शतकाच्या 
अखेरपावेतो «५० वर्षे त्याची वाढ मोठ्या जोरानें होऊन ज्ाखाविस्तार 
इरर पसरला; त्यास कतंवगार, पराक्रमी व पुढच्यांनीं नांवाजण्यासारख्या 
संततीच्या फळांचा वहार एकसारखा येत राहिला, पण पुढच्या शे- 
पूर्वीच्या तोडीची निपजेनाशी 


या उद्योगाचे प्रयोजन. ११ 


झाली; आणे कांहीं शाखा तर वठण्याच्या स्थितीस येऊन पोंचल्या, ज्या रत्ना- 
गिरिप्रांतावर त्याची सांवळी एकेकाळीं बहुतांस सुखदायी व सवास आश्र- 
यणीय होती, त्याच प्रांतांत आतां त्याच्या पूर्वकालीन संपन्नतेची आठवणहि 
लोकांत बुज लागली, आणि शाखा तुटून गेल्याने मूळ खुट सांप्रतच्या विप- 
न्नतेचे चिन्ह म्हणूनच जणू काय ठिकाणावर राहिला, हा बदललेल्या 
परिस्थितीचा पारणाम आहे किंवा घराण्याच्या नादानपणाचा पुरावा आहे 
हें कोणी सांगावें ? स्थित्यंतराचा असला देखावा इतर अनेक प्रसिद्ध 
घराण्यांच्या बावतींत देखील आढळतो; आणि त्यावरून काळ किंवा देव 
यांवर आपल्या कंगालपणाचा आरोप ब्रेदाक करण्यास झभापल्यास सवड व 
सवव मिळते हें खरं. परंतु मेंदूस थोडकासा शीण दिल्यास स्पष्ट दिसून 
येईल कीं, वेभवकद्याली पूर्वजांवर ओढवलेल्या सकटपरंपरेचा फार लहान 
हिस्सा आपल्या वांस्यास आलेला आहे. त्यांचें धेर्य व त्यांची कर्तवगारी 
मात्र आपल्यांत काडीइतकी राहिलेली नाही. इतिहास वाचतांना ज्या 
पुरुषांची नांवें आपणांस आदरणीय वाटतात, त्यांचेच आपण वंशज आहो 

ही आठवण आम्हांस कोणी तरी करून देणं हललां भाग पडत आहे; ही 
गोष्ट जरी खरी आहे, तरी ती खात्री पटल्यावर पूबंजांच्या अनेकविध 
कतंबगारीचें वर्णन वाचून त्यांचा लौकिक अजिबाद नाहींसा होऊ नये 
याची खवरदारी एकाददुसरा महाराष्ट्रीय सुपुत्र आतांहि घेणार नाही 
असे तरी कां समजावें £ पूर्वीच्या सरदेसायांनीं स्वतःच्या कर्तेबगारीनें 
आपल्यास नायक म्हणवून घेतलें. आयम्हींहि मोठ्या दिमाखाने आपल्या 
नांबापुढें ती पदवी लावीत आहो. तथापि ती सार्थ करण्यास आम्हांस सांधे 
नाहीं असे नाहीं; किंबहुना, आंगची करामत दाखविण्यास आजच्या 
शांततेच्या काळीं पुष्कळ निरनिराळे माग मोकळे आहेत. त्यांपैकी 
एकाद्या मागांने जाऊन स्वदेशबांधवांस मान तुकवावयास लावीनच लावीन 


अशी प्रेरणा माझ्या बधुवगापका कांणा सभाग्यास या पुस्तकाऱ्या वाचनानं 
झाल्यास माझ्या श्रमाचे सार्थक होइल, 


१२ मावळंकर सरदेसाइ. 


अंगीं पराक्रम नसला आणि निर्वाहास उद्योगाचे क्षेत्र सहजी मिळालें 
नाहीं, म्हणजे वडिलार्जित उत्पन्नावर हक्क सांगून त्याचा मिळवेल तेवढा 
तुकडा पदरीं पाडून घेण्याचा मोह किती अनाघर हातो याचें एक उदाह- 
रण म्हणून, भगवंत शामजी नावक यांनीं ता? १९ माहे मे सन १८२९ 
इ० रोजी कलेक्टराकडे केळेला अज येथे देतो. या एका मासल्यावरून 
या पुरातन घराण्याचीं वतने कशीं नष्ट झाली तें कळून येईल 

“: सवेसी अज भगवंत नायक विन शामजी नायक सरदेसाई मामले 
प्रभावळी सुभा प्रांत राजापूर व॒ दाभोळ व देसाई तफ संगमेश्वर व 
कोंडिवरे, हल्टरीं राहणार मोजे मावळंगे, ऐ.साजे-- 

“ अंजनवेल व रत्नागिरी या दोन तालक्‍यांत आमचे गांवगन्ना हक्क 
बडिलाजिंत आहेत, त्यास पुरातनपासून समाईक वतनाची वहिवाट 
चालत आहे. आह्मी वेगळे जाहलेळे नाहीं. रंगोंबा नायक सरदेसाई 
रा० झोंबडी हे व आम्ही एकत्र होतो, ते स. संमान अदारीनचे सालीं 
( १८२७ इ० ) विभक्त जहालों. त्यास ताटके अंजनवेल व रक्नार्गिरि 
येथील वतनांची वांटणी जहाली नाहीं. दरोबस्त वतनांपेकी तिसरी तक्षीम 
माझी आहे. परंतु अंजनवेल येथील आमचे तिसरे ताश्लिमेच हक्कावद्दल 
आवाजी नायक विन अंतोबा नायक व गोविंद नायक विन रंगोंबा नायक 
यांनी मजला तूत अदमासें दोनशें रुपये गांबगन्ना लावून दिल्हे ते मी 
सावकार यांजकडे गहाण लावून दिल्हे आहेत; त्याचा वसूल सावकार 
रदकजोत घेतात. ब तालुके रत्नार्गिरि येथील हक्काची वहिवाट राघोबा 
नायक विन दादोवा नायक हे माझे पुतण्ये व गणोबा नायक विन प्रल्हाद 
नायक हा माझा नातू हे उभयतां वतनाची बहिवाट कारितात, 
माझ्या तिसऱ्या तश्षिमेंचे हक्काचे रुपये अदमासे ९०० 
म्हणतात परंतु बांटणी करून देत नाहींत. 
तक्चिमेचे हिशयावद्दल राघोबा नायक विन दादोबा 
वरन प्रल्हाद नायक राहणार संगमेश्वर यांज 
त्याचां दसपट रु० 


त्यांतील 
होतात ते देतों 
याजकरितां माझ्या तिसऱ्या 
बा नायक व गणोबा नायक 
ी संगमेश्व यांजवर मी ऐन रुपये ९००व 
*००० याची अर्जी मी करणार, त्यास मजजवळ कमि- 


या उद्योगाचे प्रयोजन. १३ 


शान भरून अर्जी करावयास साम्य नाहीं, यामुळें मी धर्मभजीं करणार 
त्यास मजजवळ जिंदगी आहे ती वितपद्ील--- 
रु.३० सोन्याचे दागिने बाळ्या बुगड्या रु.१७ तांव्याचीं भांडीं-स्वयं- 


खडकपात्रें मिळोन पाकाचीं ८, तांबे पंच- 
रु.१० जोडवी विरोध्या रुप्याच्या, पात्र्या ७, देवपूजेचीं २ 
रू.१९ गुरें-हौस १, पाढ्या लहान ३, . मिळोन किं. १७ रु. 
पाडा १, पाड्या लहान ३, रू.९० जुनीं चिरयुटे लगडी 
बेळ १, मिळोन किं. १९ रु. मुकटे बगेरे. 
न्या ी 


एकूण जिंदर्गी रु. ८६. 
एवढी जिंदगी मजजवळ आहे, त्याशिवाय जिंदगी नाहीं. एविज्रींचा गांवचे 
कमाविसदाराचा दाखला आणावा तर मी ज्या गांवी राहतो त्या गांवची 
वहिवाट प्रतिवादींकडे आहे व शेजारीं लगत गांवगन्ना वहिवाट त्यांजकडे 
च आहे. यामुळे प्रतिवादी दाखला देत नाहींत. ऐशास साहेब मेहरवान 
होऊन धरमंअर्जी करण्यास हुकूम व्हावा. ” 

. केवळ मासल्याकारेतां म्हणून वरील उतारा येथं दिला आहे. त्यांत कोणाची 
अवहेलना करण्याचा मुळीच हेतु नाहीं. वतनाचे हिस्से न होऊं देण्याविषयी 
सरकारांतून आरंभापासून दक्षता ठेवण्यांत आली असती तर आज ४1५ 
घराणीं सुस्थितींत पहावयास मिळतीं व वरल्या मासल्याची भाऊबंदकी टळती ! 

वि० सू०-या घराण्याचा साद्यंत द्रृत्तांत लिहून प्रसिद्ध करावा या: 
हेतूनें आज १०१२ वष्रे खूव खटपट केली. विद्यमान सुशिक्षित बंधु 
वर्गाकडून माहिती मिळेल म्हणून आरंभीं जी अपेक्षा होती ती अनुभवांती 
खोटी ठरळी. शेकडा एक या प्रमाणांत हि अवद्य ती. माहिती मिळाली 
नाहीं. .अथांत्‌ ग्रोळा झाली तेवढीच माहिती प्रसिद्ध करणें अवद्य वाटलें. 
त्यामुळें हा वृत्तात फार अपुरा राहिला आहे याची जाणीव मला आहे, 
परंतु या प्रयत्नाची सर्व सामान्य दिशा सवास कळावी आणि असलेली 
माहिती तरी नष्ट .होऊं नये.ह्या हेतूने, अनेक दोषांची जाणीव असतांही. 


१४ मावळंकर सरदेसाई. 


हा भाग दाक्‍य तितका पुरा करून वाचकांचे हातीं दिला आहे. त्यावरून 
यांतील अपुरेपणा काढून नर्वीन दुरुस्त आवृत्ति काढण्याचें श्रेय दुसरे कोणी 
कुंटुंबबंधु घेतील तर त्यांत मला संतोषच होईल. 


प्रकरण दुसरं. 


घराण्याचें दप्तर, 


कोल्हापुरचा शिलाहारवंश्ी राजा विजयाक याच्या वेळेपासून म्हणजे 
इ० स० ११५० पासून जरी या घराण्याचा पत्ता लागतो, तरी पुढें छाप- 
लेल्या बखरांत लिहिल्यापेक्षां अधिक ऐतिहासिक माहिती मिळण्यासारखे 
कागद किंवा इतर साधनें आजमितीस सांपडलेलीं नाहींत. मराठ- 
शाहीच्या स्थापनेपूर्वी दोन चारशे वर्षे कोंकणप्रांतीं हे घराणें सरदेशमुखीचा' 
अधिकार चालवीत आले व पुढेंहि तो त्यांचा अधिकार कायम राहिला. 
परंतु या मुदतींतील त्यांच्या दसराचा मात्र कांहींच सुगावा लागत नाहीं. 
मराठशाहोंत खिळणा ऊर्फ विशाळगड किल्ला ब त्या खालील तळघांटचा 
वं वरघांटचा प्रदेश जेव्हां पंत प्रतिनिधींकडे सोंपविण्यांत आला, तेव्हां त्या 


प्रांताची सरदेदामुखी चालविणारे हें घराणें प्रतिनिर्धाच साक्षात्‌ ताबेदार 


झालें, व त्याची एक शाखा कायमपणें विश्याळगडी राहूं लागली. दाभोळ- 
पासून खारेपाटणपावेतों ब वरघांटीं मलकापुरापर्यंत सुमारें ७० ०]७५० 
गांबांचा टापू हा सरंदेसायांचा वतनी अंमलाचा प्रांत होता; आणि जरूरी- 
प्रमाणे तो अंमल निर्रानराळ्या सुभेदारांच्या ताब्यांतील प्रदेशांत निराने- 
राळ्य़ा ठाण्यांत राहून या घराण्यांतील एक किंवा अनेक पुरुष चालवीत 
आले. कागदपत्र मिळतांत ते सर्व याच काळापासूनचे; परंतु प्रसंगोपात हीं 
घराणीं वेगवेगळी राहू लागलीं ब उद्योगधद्यामुळें कित्येक दूर दूर 


घराण्याचें दप्तर. १५ 


ठिकाणीं जाऊन राहिली. त्यामुळे, कागदांची पांगापांग होऊन त्यांचें महत्व 
न समजणारांच्या हातीं असलेले कागद नाह पावले असावे. क्वचित्‌ 
अद्यापिहि असावेत असा अंदाज आहे; परंतु दुसर्‍याच्या हातीं ते लाणूं 
न देण्याची दक्षता मालकांच्या ठिकाणीं जी कोठे कोठे दिसण्यांत. आली 
ती पाहतां, कागद दुसर्‍यांस दाखविण्याची सुवद्धि उत्पन्न होईपर्यंत काग- 
दांचीच इतिश्री होईल अशी भीति वाटत. आतांपर्यंत केल्या तपासांत 
विश्याळगडच्या वडील शाखेच्या -वंदजांकडे कागदपत्रांचे बरेंच मोठें दसर 
मिळालें. सवात. जुने कागद तेथेंच मिळाले; आणि या दसरांत मिळालेल्या 
साधनांवरूनच हा वृत्तान्त मुख्यतः तयार केला आहे. ही शाखा हल्ला 
विशाळगडाच्या पायथ्याशी प्रभानवल्ली गांवी नांदत आहे. वतनाचा भोग- 
वटा करणाऱ्या सरंदेसायांत ही शाखा वडील होय, 

या गांबाचें प्राचीन नांव प्रमावळी असून त्याचा आधुनिक अपभ्रंदा 
प्रभानवल्ली असा झाला आहे. येथेच पूर्वी मामल्याचें ठाणें होते. सुसलमानी 
अंमलांत त्याचें नांव मुज्फराबाद असून त्या वेळच्या मुसलमानी कागदांत 
त्या नांबाने त्याचा उल्लेख केलेला आहे. येथ मिळालेल्या कागदांत स० 
१६६१० नंतरचे व तेथून थेट अब्बल इंग्रजी अंमलापर्यंतचे कागद मिळाले. 
कांहीं वर्षांपूवी यांतील ४०]५० निवडक कागद रा. राजवाडे यांनीं 
धुळ्याच्या 'इतिहास व ऐेतिहासिक' मासिकांत शिवकालीन घराणी 'प्रभा- 
नवल्ली-सरदेसाई' या माथाळ्याखालीं छापून प्रसिद्ध केळे आहेत. प्रभान- 
वल्ली-दसरांतील कागदांचा मुख्य भरणा सन १७०० ते १८०० या मुदर्ती- 
तील आहे. ३०४० फारशी कागदही आहेत. मला मिळालेल्या कागर्दा- 
पेकी बहुतेक सर्व महत्वाचे कागद हल्लीं प्रसिद्ध करण्यांत येत आहेत. 

याच दसरांत या घराण्याच्या बखरीच्या जुन्या, विश्वसनीय, व मह- 
त्वाच्या माहितीच्या दोन प्रती मिळाल्या. त्यांपेकीं एक अपुरी होती ती 
रा, राजवाड यांस मिळाली होती, ती त्यांनीं वरील मासिकांत ले. ५ म्हणून 
प्रसिद्ध केली. दुसरी पुरी झालेली प्रत मला - मिळाली ती पहिलीशी 
ताडून पाहतां मूळच्या एका निराळ्या प्रतीवरून या दोन्ही नकललेल्या 


१६ मावळकर सरदेसाई. 


दिसल्या. मूळची प्रत अस्सल असावी. ही बखर प्रथमच या पुस्तकांत साग्र 
प्रसिद्ध होत आहे. इतकया प्राचीन घराण्याची सुसंगत वखर तयार करवून 
तिची प्रत जपून ठेविल्यावद्दळ मावळंगकर सरदेसायांची प्रशांसा मोकळ्या 
मनानं रा.राजवाड्यांनीं केळी आहे. त्यांच्या लेखाचा गोपवारा पुढे दिला आहे. 
मावळंकरांचा संबंध सरदेदामुखी नात्यानें ज्या या प्रांताद्ली होता त्या 
प्रांताशी ऐतिहासिक संबध इतर मोठमोठ्या घराण्यांचाहि या वेळीं आला. 
सातारा ब कोल्हापुरचे छत्रपति, त्यांचे पंतप्रधान पेद्वावे, पंत प्रतानाधि व 
पंत आमात्य, हृदसाणचे शिद्दी सुभेदार, मराठी आरमाराचे आंग्रे सरदार, 
आणि जोत्याजी केसरकर, खंडोजी माणकर वगेरे मराठी राज्याचे इकडील 
सुभेदार यां सवाशीं मावळंगकर सरदेसाई यांचा झालेला पत्नव्यवहार दस्तरांत 
मिळाला आहे. राजवाड्यांनी प्रसिद्ध केळेल्या पत्रव्यंवहारावरून या दत्तराच्या 
महत्वाची कल्पना थोडीवहुत होईल. वर निर्दिष्ट केलेली वखर किंवा त्यांचा 
लेखांक ४३ “' निवे येथील हकीगत?” यांवरून तत्कालीन राजकीय परि- 
स्थिति चांगल्या प्रकारं अजमावितां येते. मावळंगकरांचीं एकमेकांस गेलेली 
खाजगी पत्रे सामाजिक व कोटुंविक परिरि थति-निददाक आहेत. शके १८३५ 
"या भा. इ. सं. मंडळाच्या इतित्रृत्तांतीळ लेखांक ४७ यावर ई.स. १६९६ 
साळ्ची रंगोवानायक मावळंगकराची सही “ देसक मामले हमजावाद” 
अश्शी असून त्याच कागदावर बाळाजी विश्वनाथ श्रीवर्धनकराची “' देशा- 
मुख दंडाराजपुरी ” अशी सही आहे. 
दहा वषोखालीं प्रमानवलछली दतर मीं तपासिलें. . तेव्हां केलेल्या अंदा- 
जानें सुमारें 2. कागद अगदी नार्हांसे झाले होते. मा 
ठल्या कागदांशिवाय बाकीच्या 
त सांगवत नार्ही 
_ सा दतरांत सुमार ४५ फारद्ी लेख मिळाले त्यापेकॉो सुमारें २५ कागद 
मत तयांनी भा कडे मा्ातराकारिता पाठावेले होते. त्या लेखांचा 
बं देतो- ढून पाठविला, मासल्याकारेतां ५ लेखांचे 
तात्पर्य येथे देतों---. 


इया स्वाधीन मिळा- 
इतरची आजची स्थिति काय झाली असेल 


घराण्याचे दप्तर १७ 


(१). ता. १३1३1१ ६५५ डर केशव राघोबा नायकांस विजा- 
पुरची सनद---मुस्तफावाद ऊर्फ दाभोळ ब मुज्फराबाद ऊर्फ प्रभानवल्त्री 
येथील सरदेदवामुखीच्या पहिल्या सनदा घर जळाले त्यांत नाश पावल्या, 
त्या नवीन करून दिल्यासंवेधी--- 

(२). ताः १६१३1 १६५८ इ०-विजापुरच्या अली आदिळशाहाचें प्रभा- 
नवल्लींचा हवालदार सर्‍्यद नुरुल्धाखान याचें नांवे, “ बंडखोरांचे पारपत्य 
करून देशमुखांचा वसूल सुरळीत देवविण्यावद्दल फर्मान, 

(३, ४). ता. ९ व १४५१०११६५९ चौ दामोळ सुभ्यास फर्मान, 
“ रंगोवा नायक ब्रिन केशव नायक यांचें सरदेशमुखीचें वतन, गांवें व 
इनामें वंशपरंपरेनं चालत आहेत असं अफजलखान कळावेतात. तुम्हीं हल्लीं 
तीं जस्त केल्याचे समजते, तरी तों त्यांजकडे सुदामतप्रमाणे चालू ठेवावी. 
त्यांस सरदेशमुखीवर पूर्णपणे कायम करण्यांत येत आहे,” म्हणून वगेरे. 
हां फर्माने मिळविण्यांत अफ्‌जलखानाची मदत सरदेसायांस पुष्कळ झा- 
ल्याचे उघड दिसते. अर्थात्‌ ते शिवछत्रपतीस सामील झाले नाहींत. 

(५). कान्होबा नायकाचा बंधु विसावा नायक यास इनामी उत्पन्नाची 
वाहिबाट करण्यावद्दळ ओरंगजेव बादराददाचें सन २ ६९१चे फमान. 

यांद्िवाय असलीं फर्माने वरचेवर मिळालेली असून, तीं १७०४ 

सालीं ओरंगजेबानें पुनः नवीन करून दिली आहेत. 
. देंडाराजपुरी म्हणजे जंजिरा येथील करिद्दी सत्ताधाऱयांकडील हि फर्मानें 
पुष्कळ आहेत. तों बहुधा मोडी लिपींत व नांवाला मराठी भापेंत आहेत. 
त्यांतील फारसी शब्दांचा भरणा इतका मोठा आहे कीं, निवळ मराठी 
जाणणारांस तीं समजणें कठीण, 

वतनासंबंधाचीं हां फर्मान पाहिल्यास सरदेशमुखी वतन आपल्या हातांतून 
न जाऊं देणें हेंच सरदेसायांचे बरेंच विकट कर्तव्य होऊन बसलें होते. हल्लींच्या 
सार्वभोम सरकारच्या नियंत्रणाखालीं असलेले व बाह्यतः तरी कायदे- 
कानूरचीं ब्रेधने पाळण्याची शपथ घेणारे, आणि राज्यारोहणप्रसंगी प्रजा- 
ल्य गोडगोड वचने देणारे, लंगेसुंगे संस्थानिक सुद्धां पिढ्यानुपिढ्या 


१८ मावळंकर सरदेसाइ 


चालत आलेली वतने किंवा उत्पन्ने लहरीसरश्षी काढून घेतानां केव्हां केव्हां 
आढळतात; तर पूण सत्ताधारी व पुष्कळ वेळां हम करे सो कायदा याच 
धोरणाने वागणाऱ्या २००३०८ बपापूबींच्या राजांच्या कारकीदीत 
बतनें संभाळण्यांचे काम किती बिकट असलें पाहिजे, याची कल्पना फक्त 
संस्थानी प्रजेसच वरोबर होईल. ब्रेदर, विजापुरचे सुलतान, जोजऱ्याचे 
शिद्दी, दिल्लीचे बादशहा, व मराठे छत्रपाते यांच्याशी, व त्यांजकडून वेळो- 
वेळा आपल्या प्रांतावर अंमळ करण्याकरितां नेमून आलेल्या अधिकाऱ्यांशी 
संधान ब्रांधून, त्यांच्या घोरणांने वागून आपल्या हक्कांस त्यांची वाथा न 
व्हावी म्हणून, सरदेसायांस केवढी जबरदस्त खबरदारी घ्यावी लागत होती, 
व प्रसंगी बा अधिकाऱ्यांद्षी त्यांस किती संभाळून झगडावे लागे, याचे अनुमान 
हे कागदपत्र पाहिळे म्हणजे होते. वतनाविषयींची सरदेसायांची एकनिष्ठा 
ब ते हातचें न जाऊं देण्याविषयी त्यांचे धोरणी वर्तन. हीं खरोखर कोतक 
करण्यासारखीं आहेत. तथापि येथ हें हि सांगणें अवद््य आहे को, इतर 

वतनदारांप्रमाण सरदंसायांत हि स्वराज्याची चाड दिसत नाहीं, किंबहुना 
स्वराज्याचा विस्तृत भावना आणि तज्जन्य देद्याभिमान हा त्यांच्या गांवी 
हि नव्हतीं, असं म्हणण्यास प्रत्यवाय नाहीं. आपलें वतन राखण्यापलळीकडे 
त्यांची दृष्टि कधीं गेळी नाही. मराठद्याहीच्या गभभवासांत चहकडे सभो- 
वार एक प्रकारची खळवळ उडून राहिली असतां देखील, पाहेल्या धन्याच्या 
जागा आलेल्या दुसऱ्या मालकाची पायघरणी करून आपल्या वतनाचा 
नव्या सनदापर्त्नांनी बंदोबस्त करून घेण्यापेक्षा कतव्याची अन्य दिशा त्यांस 
केव्हां ह दसली नाही. या सक्काचत व््टावद्दल त्यांचा म्हणज इतरांपक्षां 
विद्वेष कसूर होती असें नाही, परंतु शिवछत्रपर्तासारख्या ज्या थोड्या मंडळीनी 
त्या वळा स्वदेश व स्वघ्म यांच्या उद्ाराथ आपल्या 
त्याच अनुकरण करून यांनाहि हातपाय हाळविळे 


नसत. देगमुखीचे आपले कतभ्य 
झालेली नाहीं 


जीवाचे रान केलं 
असते तर कांहीं बिघडले 
वजावण्यांत मात्र त्यांजकडून केव्हां हि कसूर 
मग कारकोदमुसलमानी असो वा हिंदु असो. जंजिरा 
येथील णिद्दीची असो बा पंत प्रतानिधींची असो त्व“ 


घराण्याचें दप्तर १९ 


प्रभानब्ला दतरातून या डातहासास कागदाचा पुरवठा मख्वत्व झाला 

बर सांगतल आहे च, सगमेश्वर येथील घराण्याच हि दसर झाणखीं 
पुरवठा करण्याजागे आहे. तें दस्तर पाहून कागद निवडण्याचे काम 
कोणीं तरी अंगावर घेऊन पार पाडिलें पाहिजे. 

दवळ, वेरवठी, मोड, पन्हाळा; कोल्हापुर या ठिकाणी सरदेसायांच्या 
आखा नांदू लागल्यामुळे तिकडील दसरांचा तपास करतां तेथन कांही 
माहंती मिळाली तथांप सवं ठिकाणी पुष्कळ अधिक तपास व्हावयास 
पाहिजे आहे. आवी हां दतरं कचित्‌ व्यवस्थित असतात. त्यांतून तीं पाह 
दण्यास मालकांस रांका वाटते. आपण होऊन त्यांच्या नकला करण्याची 
फुरसद त्यास मिळण्याची मारामार इच्छा नाहाच, ता झाल्यास हास नसल्यान 
उद्योग होत नाहीं. यामुळे अनेकांच्या हातून होणारें हें काम एकट्या दुक- 
स्थावर पडून अखंर त मनाजागे वबठत नाहा एक तप या कामी खच 
केलें तेव्हां ८ १० इसमांकडून माहिती पुरविण्याच्या कामीं साह्य मिळाले 
या इतिहासात घराण्यांतील विद्यमान वंशजांची थोडी बहुत माहिती येणार अस- 
ल्यान, मदत करणारांचे उघड आभार मानावे तर ती न करणारे आपोआपच 
समजून येणार, म्हणून व आपल्या पूर्वजांचा इतिहास तयार करण्याच्या 
कासा अल्पस्वल्प हातभार लावल्याबद्दल सावेजनिक अभिनंदनाची अपेक्षा 
भलता समजस मनुष्य करणार नाहीं याची खात्री असल्यानें, आभारप्रद- 
शनाची संधि जाणून बुजून वायां जाऊं दिलो आहे 

तथापि केवळ अपवाद म्हणूनच एका नांवाचा उल्धेख केल्यावांचून 
आम्हास राहवत नाहीं. अमदाबादचे वकील श्रीयुत गणेश वासुदेव ऊफ 
दादासाहेब मावळेकर यांनीं या कामी आरंभापासून फार उत्साहाने व 
केळकळीन मदत केली आहे. “ अमदाबाद दसर या सदराखाली त्यां- 
जकडून मिळालेल्या कागदांचा आम्हीं या पस्तकांत स्वतंत्र संग्रह केला 
आहे. आपल्या घराण्यापुरती माहिती त्यांनी फार मेहनतीने. मिळवेळ 
तितको मिळवून सुबाच्य ल्हिन पाठविली. ती प्रासद्ध करणे ब॒ कित्येक 
जागीं तिचा संक्षेप करणे यापलीकडे त्यांत आम्हांस कांहीं करावे लागलें 


क. मावळंकर सरदेसाई 


नाहीं. श्री» दादासाहेब यांच्या श्रमाच्या रातांश्याने जरी. इतर मंडळीनी 
आपापल्या पुरता माहितीचा पुरवठा केला असता, तर या पुस्तकाचे स्वरूप 
आतांच्याहून पुष्कळ चांगलें झालें. असतं. असो. | 
सरदेसायांची आज निरनिराळ्या ठिकाणीं घराणीं नांदत आहेत म्हणजे 
स्वतंत्र घरदार करून आहेत तीं येणें प्रमाणेंः--- 
१, प्रभानवल्हली शाखा-या घराण्याच्या पोट शाखा-- १ प्रमानवल्टी, २ 
संगमेश्वर, ३ झोंब्रडी, ४ मुचरी, व ५ मुंढर या गांवीं आहेत. 

२, देवळे ्ाखा-याच्या पोट शाखा-- १ देवळें, २ साखरी, ३ साळ- 
वण, ४ पन्हाळा व ५ पुणें येथे आहेत. उत्तर हिंदुस्थानांतहि कांहीं घराणीं 
या शाखेची आहेत, 

३ वेरवली श्ाखा-र्‍याच्या पोट शाखा-- १ वेरबली बुट्टक, २ वेरबली 
खुर्द, ३ गोवीळ, ४ मोडे व '५ उत्तर हिंदुस्थानांत या शाखेच्या एका 
घराण्यांतील इसम अळीकडे निर्रानराळ्या जागीं उद्योगधंद्यासंबंधानें स्थायेक 
झाल्यासारखे आहेत. 

४. मोडे शाखा-या शाखेचा विस्तार इतर सर्व शाखांपेक्षां आधिक अस- 
ल्यानं पोटापाण्याच्या उद्योगाकारेतां, वऱ्हाडापासून तों क्नांटकापर्यंत यांतील 
मंडळी पांगळी आहेत. परंतु मुख्य पोट शाखा-१ मोडे, २ कोल्हापुर, ३ 
पन्हाळा, ४ सांगली, ५ पुणें या ठिकाणीं कायम झाल्या आहेत. 

५. यां शिवाय पुष्कळ दिवसांखालीं फुटलेल्या द्याखांपैकीं डोंगरची पोट 
शाखा राजापुर तालुक्‍यांत असून, सेतवडें येथील एक पोट शाखा अमदा- 
ब्रादेस कायम झाली आहे. 

९. स्त्नागिरि जिल्ह्यांतील खेड, गुहागर व आडिवरे येथील मावळेकर 
शाखांचा पत्ता नुक्ताच लागला असून थोडीशी माहिती हि मिळाली आहे, 


हीं पराणीं मुख्य वृक्षाच्या शाखा होत एवढी खात्री झाली आहे, परंतु त्या 
कोठें व केव्हां वेगळ्या झाल्या याबद्दळचा पुरावा अजून मिळाला नाहीं, 


७. केसरी बतंमानपत्रांतून सर्व भाऊवंदांस प्रस्तुत उद्योगाबद्दल जागें 
करण्याच्या हवेतून कांही दिवसांपूर्वी जाहिरात दिली होती. तिचा उपयोग 


घराण्याचें दप्तर २१ 


अपेक्षित ठिकाणांहून मुळींच झाला नाहीं. परंतु ती जाहिर विनंति पाहि- 
ल्यावर श्रीक्षेत्र काशी येथील सरदेसायांचे व इतर अनेक कऱ्हाडे ब्राह्मणांचे 
तीर्थोपाध्याय वे. शा. सं. लक्ष्मीधर हरिराम ऊर्फ भाऊ भैया कात्रे ( पत्ता 
घ. नं. १६1६६ कात्रे यांचा बाडा, काळभेरवानर्जीक, चामर गल्ली, बना- 
रस सिटी ) यांचे चिरजीव श्रीयुत सदारिव लक्ष्मीधर, सीनियर वी. ए. 
कास, अलहाबाद कालेज, यांनी पत्र लिहून तिकडील घराण्यांची संक्षिस 
माहिती पाठविली. त्यावरून महाराष्ट्रांत सेतवडें, गोठित्रे, मावळंगें, अंज- 
नवेल, गर, वांई, सातारा, वत्तिसशिराळें या ठिकाणी आणि उत्तर हिंदु- 
स्थानांत जालवण, गुलसराई, गोरझाम, सागर, बासोदा, सोपूर ब लष्कर 
ग्वाल्हेर या ठिकाणीं कांही घराणी नांदत आहेत अस समजलें. कात्रे 
यांच्या पत्रांचा उतारा पुढे देत आहो च. इतक्या घराण्यांच्या दसरांतून 
मिळणारी माहिती न मिळाल्याने, हा इतिहास किती अपुरा राहिला आहे 
हें ध्यानीं येईल. दुसऱ्या भागाच्या प्रसिद्धीच्या वेळेपेयेत ही पूर्तता होते 
कीं कसें तं पहावें. 

हिंदुस्थानांत अक्षा प्रकारें सर्वत्र फेलावलल्या या घराण्याचें दप्तर सर्व 
तपासणे एक दोन इसमांचें काम नव्हे हें कोणी हि सांगेल. प्रस्तुत पुस्त- 
काचा प्रसार या सर्व घराण्यांत करून व सवास मूळ ठिकाणची आठवण 
देऊन, त्यांजकडून घरच्या लेखसंग्रहमास चालना देवविण्याची खटपट कर- 
ण्यांत येईल. हल्लीं हि पत्रद्रारे खटपट चाळू आहे. परंतु इसमांचीं नांवें 
व पत्ते मिळेपर्यंत पत्रव्यवहार सुरू करण्यास च डडचण आहे. हें पुस्तक 
ज्यांच्या अवळोकनांत येईल त्यांनी ्षेत्रोपाध्याय श्रीयुत कात्रे यांचे आनु- 
करण करून या कामी मदत केल्यास काम सुलभ होइल. निरनिराळ्या 
अक्षया घराण्यांचा एकमेकांशीं संवेथ बरोबर समजण्यास एकमेकांस गेलेली 
खासगी पत्रे फार उपयोगीं पडतात, सवव त्री जुनी पुराणीं पत्रे कोणाकडे 
असल्यास त्यांनीं मेहरबानी करून तीं आमच्याकडे पाठवावी अज्ली विनंति 
आहे. महाराष्ट्रांत अशा प्रकारें केलल्या विनंतीचा आदर ४५, शे साक्षर 
कुटुबीय इसमांपैकीं आतांपर्यंत ८) १० इसमांकडूनच झाला आहे. तरी हि 


२२ मावळंकर सरदेसाई 


अजून कांहीं महत्त्वाची माहिती मिळेल ही आद्या सुटळेळी नाहीं. उत्तरे- 
कडील मंडळीचा अनुभव इतका खेदजनक येणार नाहीं असें तूर्त धरून 
चालतो. पाहूं या प्रत्ययास काय येतं तें. | 
दसरे मिळविण्याच्या, तीं तपासून निवडण्याच्या ब मिळालेले लेग संग- 
तवार लावून जपून ठेवण्याच्या कामी, मेहनत घेण्यास ब स्वसामर्थ्यांनुरूप 
द्रव्य खचण्यास सा ढिलाइ केली नाहीं. ह मी प्रतिष्ठेकरितां मात्र सांगत 
नाहा. केवळ झालेली हकीकत पुढें ठेवीत आहे. मिळालेल्या कागदां- 
वरून वश्यावळाचा सगाति जुळविण्यांत व त्या निदाप करण्यांत दाक्य तितकी 
काळज़ा घेण्यात आली आहे. प्रत्येक घराण्यांतील २1४ जाणत्या व 
आस्थवाइक मडळांन मनावर घेतल्यास साधार माहितीचा परवठा स 
हाऊन दाषस्थळ सुधारण्यास साधि सांपडेळ, आणि या घराण्याचा इतिहास 
साग्र, नद[प व उठावदार निमाण होईल. असा योग जुळवून आणण्याची 
1 पाच वष बरीच खटपट करून पाहिली, परंतु आतां अधिक वेळ 
बाट न पाहता जमलेल्या सामुग्रीवर जाडी भरडी भाजीभाकरी तयार करून 
सवास वाढण्याची गडवड केली आहे. अथीत्‌ ती मनाप्रमाणे चवदार 
' उतरणार नाहीं हें निराळे सांगणे नळेगे. परंत सासुग्रीच्या तुटपुंजीपणामुळे 
आढल्या य़ा दोषास मलाच सर्वथेध कोणी जवाबदार धरीळ असे वाटत नाहीं. 


४२ >.» 

भकरण [तसर 

४एण्णा1>>” (0-०... र्‍पप-- 

(0 “९ ट्र 

शवपाठका व नीतिमत्ता 
नतका 252 सारली 

जा वि दो 'र सरदेसाइ हे कग्वेदी झा शरळायनसूत्री शाकळ शाखेचे कऱ्हाडे 
हझ्ण असून, त्यांचे कुल्गात्र. कोश क आहे. या गोत्राचे विश्वामित्र 
सक्मपरेण आणि कौशिक असे तीन प्रवर आहेत. देवळेकर शाखेपेकीं एकानें 


डम. म 


पूर्वपीठिका! व नीतिमत्ता 


»९) 


२ 


अत्रिगोत्रांतील नाफडे आडनांवाचा मुलगा दत्तक घेतला होता. त्या पुरुषा- 
पासून वरवलो व मोड या पोटशाखा निघाल्या त्या अत्रिगोत्रहि पाळतात 
परतु सवे धामिक कायात फक्त कांगिक गोत्राचा च उच्चार होतो. अत्रि- 
गात्र ह पाळावयाचे वराचा अर्थ आत्रि गोत्राशीं बेवाहिक संबंध करावयाचा 
नाहा एवढाच हाय. सुमारे ४८ वषापूवी मोडेंकरांपेकां एकाचा आव्रे- 
गातर,त्प्न मुलीशी ववाह झाला; तेव्हां तो होण्यापूवी वधूच्या पित्याचे 
स्नहा कॅ. ला, बाळ गंगाधर टिळक यांनीं, सांगली येथे ब्रह्मवृंदांची उद्राम 
सभा भरवून, द्यास्त्रावारान अमुक पिढ्यानंतर दत्तक पूर्वजाचें मुळच्या घरचे 
गाचे पाळण्याचे कारण नाहीं, असं श्रास्त्री व पेडित बांचे अनुमतानें ठर- 
विले होते. तथापि हें वेधन अद्यापि सर्वत्र सुटल्यासारख्रे दिसत नाहीं 
या दान शाखांखरोज इतर सरदेसायांस व मावळंकरांस आत्रे गोत्राद्या 
सोयरांक करण्याचा कसला हि प्रतिवेध नव्हता व नाहीं 


यांचे मूळ आडनांव 'सत्यवादी', मोजे मावळंगे तर्फ संगमेश्वर जिल्हा 
रतनागार येथ मूळपुरूषप येऊन राहिल्यावर, मावळंगेंकर सावळंगकर-माव- 
ळकर अस उपनाम त्यांस प्रात झाळे. कागदपत्रांत ' महाळुंगकर किंवा 
* म्हाळृगकर ' अटी हि.रूपं आढळतात. देदामुखी व सरददामुखी वतन मि- 
ळाल्यापासून * नायक ' या पदवीने व ' देसाई! व ' सरदेसाई : या हुद्याच्या 
नांबाने, घराण्यांतील मंडळीचा उल्लेख होऊं लागला वतनांत हिस्सेदार 
नाहात ता घराणी फक्त मावळकर आडनांव वापरतात, वाकी मंडळी 

सरदेसाइ ' आडनांवाचा उपयोग करितात. लोक त्यांस बहुधां देसाडं 
म्हणतात, राहण्याच्या ठिकाणांवरून प्रभानवछीकर, देवळेकर मोंडकर 
साखराकर ' सरदसाइ ' अशी त्यांची लोकिकी प्रासा& आहे 


मावळकर सरदसाइ सवं श्रांनासिद्षीपासक आहेत. संकल्पांत श्रीश्ांता- 
टुगालकषमीनृसिहमहाविष्णुप्रमुखपंचायतनदेवता:!? असा कुलद्वताचा उच्चार 
हाता. काकणप्रांतीं त्या त्या ठिकाणच्या पांढरीच्या देवाच्या नोवाचा कुल 
इवत--नासमांत समावेश करितात 


२४ मावळंकर सरदेसाइ 


या घराण्याच्या पूरववृत्तान्ताची बखर पुढे एक] स्वतंत्र प्रकरणांत, दिली 

आहे. तिजवरून खालील संश्षित अहवाल दिसतों तो असाः--- 
बाराव्या शतकाच्या पूर्वार्धाच्या अखेर अखेर मावळंकर सरदेसायांचा 
मूळ पुरुष, म्हणजें ज्या पुरुषाच्या पाठीमागचा वृत्तात अवगत नाहीं तो 
नृसिंहभद्ट सत्यवादी, गोदावरीच्या तीराचे मुळ ठिकाण सोडून, सहकुटुंब 
देळाटण करीत करीत, रत्नार्गिरि तालुक्‍यांतील गडनदीच्या कांठीं धामापुरा- 
नजीकच्या मावळंगें गांवीं आला. तेथें उपास्य देवत श्रीनृसिंद्द याचें जागुत- 
स्थान पाहून कायम वस्ति करून त्यानें बहुत दिवस देवताराधन केलें. त्याचा 
पुत्र गोविंदभट्ट व नातू नुसिंदभडट्ट. या दुसर्‍या नृसिंहभटानें पुणें व सोला- 
पुर जिल्ह्यांच्या सरहद्दीवरील नीरा व भामा या नद्यांच्या संगमाजवळील 
नीरा-नरासंहपुर या पवित्र क्षेत्री जाऊन, तेथे पंधरा वष्रे सामेवद-मंत्रो- 
पासना केळी. तेथील देवाचा दृष्टांत जाहल्यावरून नृसिंहभट्ट कोल्हा- 
पुरास आळा. त्या वेळो तेथें शिलाहार विजयाक हा राजा राज्य 
करीत होता. त्याच्या अंमळाखालीं त्या समयी सातारा प्रांत ब तळकोक- 
णाचा हल्लींच्या रत्नांगिरि जिल्ह्याचा मुलख होता. सत्पात्र त्राह्मण म्हणून 
विजयाकांनें नेसिहेभटास संगमेश्वर गांव दान दिला. नुसिंह्भटावर श्री- 
नासंहाची खरोखरीच पूर्ण कृपा झाल्याने, त्याचा पुत्र कृष्णाजी हा फार परा- 
क्रमी निघाला. त्यानें संगमेश्वर गांबास ब्राजारहाट वगेरे करून गांबची 
नवीन रचना केली, मावळंग्यांत श्रीवर देवालय बांधिले, आणि तो गांव 
स्वतःस इनाम मिळविला, त्यानें संगमेश्रर महाळांतील सत्तर गांबांची 
देशमुखी व सरंदेरामुखी वतने सवादन केलीं तेव्हांपासून या घराण्याचें भट्ट 
हे नांब जाऊन त्यास नायक ही पदवी व सरदेशमुख द्दा किताव प्रात 
झाला. वंद्ापरंपरेनें या दोनी पदव्या तेव्हांपासून आतांपर्यंत चाळत आहेत. 
अथात्‌ मावळगकर सरदेदामुख किंवा सरदेसाई या घराण्याचा मूळपुरुष 
ळ.. ला होय. कृष्णाजीचा नातू केशव नायक 
तळकोकणचें राज्य जिकिळे वा घु (स. १३३४--१३७९ इ.) याने 
ग्ध्टर टा केशवनायकानं वजयनगरास जाऊन 


पूवेपीठिका व नीतमत्ता २५ 


बुक्क राजापासून ७०० गांवांची राजसत्ता मिळविली व खारेपाटण हें मख्य 
ठिकाण करून तेथून त्यानें प्रांताचा कारभार चालविला. मावळंकरांचा 
हा खटाटांप काकण प्रांतांतील मराठे क्षत्रयांस सहन झाला नाहीं. त्यांच्यां- 
तालू धमाजी व त्याचा पुत्र सूयाजी चव्हाण यांनीं धामापुरास किल्ला बांधून 
विजयानगरच्या विरुद्ध पुंडाई चालविली. कोणत्या हि राजसत्तेस न जुमा- 
नतां बंडखोरी करून मुलुख मारण्याचा त्यांचा नेहमींचा क्रम होता. त्यांचा 
बंदोबस्त करून सरकारी वसूल सुरळीत येईल अश्शी व्यवस्था मावळंकरांस 
करणें भाग असल्याने, केदववनायकाचा नातू गणोबा नायक यानें विजया- 
नगराहून कुमक आणवून चव्हाणांचा वेदोबस्त केला व सूर्याजीस ठार 
मारिले. या कामगारींने गणोवानायकास धामापुर गांव इनाम मिळाला. 
गणोवाचा नातू विसाजी याचे वेळीं हणमंतराव चांदा या नांवाचा दसरा ए्‌क 
मराठा डिंगणी येथें आपली सत्ता स्थापन आसपासच्या मुटुखास उपद्रव 
देऊं लागला. त्यासही मावळंकरांनीं ठार केले. दुसरा एक विठोजी 
प्रभावळीकर नामक मराठा उठला होता, त्यासही मावळंकरांनीं शांत केलें 
चाद्याचा बंदोबस्त केल्यावद्दल विसाजी नायकास कुंभारखाणी गाव इनाम 
मळाळा. पुढ धाकोजी चाळके नांवाच्या मराख्यानें राजकूपा संपादन 
काकणांत नव्वद गांवांचा मोकासा मिळविला, आणि फौज ठेवून तों 
ता प्राताचा उच्छेद करू लागला. घधाकोजीचा मुलगा रामाजी व नात 
कुमारजी यांचें मावळंकरांशीं पिढिजाद वेर चाललें विसाजीचा नात 
गणावा यान रामाजीचा, ब पणतू रंगोबा याने कुमारजीचा बंदोबस्त 
केला तेव्हा वर मोडून प्रांतांत शांतता झाली, हा प्रकार सन १५ र्ट 
इसवीचा होय. 

पुढे विजयनगरचे राज्य मोडून मुसलमानी अमल झाला त्या वेळीं तळ- 
काकणचा हा भाग ब्रेदरच्या राज्यांत सामील झाला. चाळक्यांचें वेड मोड 
ण्यास मावळकरांना विजयानगरवें साह्य मिळत असे. तें राज्य मोडतांच 
चाळक्यांस पुनः फावले व मावळंकरांचें 


पूव वर स्मरून त्यांस उपद्रव 
दण्यास त्यांनीं आरंभ केला. 


मावळकराची पुण्याई ऊजतावस्थत अस- 


२६ मावळंकर सरदेसाई 


ल्याने, त्यांच्या कुळांत पराक्रमी व कर्तबगार संततीची बाण केव्हांच पडली 
नाहीं. त्या वेळचा सरदेशमुख नरसोबा नायक यानें सन १५९८ त ब्रेद- 
रास जाऊन, फोज आणून धारोजी खोत याशीं संगमेश्वर येथे युद्ध करून 
त्यास ठार केळ. नरसोबानें संगमेश्वर्ची वसाहत पुनः यथायोग्य करून 
सरदेदामुस्वींचा जीर्णोद्धार केला. पुढे प्रभावळीस कान्होजी सुर्वे नांवाचा 
मराठा व त्याचा सुल्या चांदजी बांनीं बंड उभारले. या सुमारास बेदरची 
सत्ता मोडून विजापुरच्या अंमळास्वालीं हा मुळख गेला होता. सरदे दामुस्व 
केद्वाव नायक विन नरसोवा नायक याने विजापुराहून कुमक आणवून 
चांदजांद| प्रभावळीत मोठं युद्ध केळ, मग आयदिलदाहानें दुंगारपर गांव 
चाढजांस देऊन त्याची समजावणी केली. यानंतर सरदेदामुखांस बंडखोरांचा 
वदावस्त करण्यासाठी हाती शस्त्र धरणेचा प्रसंग आला नाहीं. केशव नाय- 
कान प्रभावळी हें आपले राहण्याचे ठिकाण केलें. केशवास व तेथन पुढें 
संततीची व्रद्धि पुष्कळ झाळी. अक्षी यया घराण्याची प्राचीन हकीकत 
बस्वरींत आहे 
कडव ब व्याप बाढत गेला व वाहेर कामगारीस श्लेत्र कमी नसतांही 
परक्ताबडपणाची संवय जडू लागली, त्यामुळे घराण्यांत कौटुंबिक क त्ह्‌ 
झुरू झाळ, देद्यांत राज्यक्रांया होऊन दरखेपेस नवीन येणाऱ्या राजवं 
झाला सवुष्ट ठेवून सरदेदामुखीचें वतन संभाळण्याचें व कतंव्य बजा- 
ण्याचे काम दिवसोदवस अधिकाधिक विकट होऊं लागलें. त्या 
वळच्या कागदपत्रांवरून असे उघड दिसतें काँ, या घराण्यांत पूर्वीचे बह- 
तक पुरुष साहसी समजदार व कत निपजले म्हणूनच त्यांनीं त्या भयकर 
सकटांतून घराण्याचा ब्रचाव केला, कमअक्कल व कमजोर माणसांचा मुळींच 
निभाव लागला नसता सरदडामुसखीच वतन व कत्व्य हं सुखासुखीचे नसून 
सुळावरल्या पाळासास्े हात. दगेखार लोकांपासून रयतेचे संरक्षण करून 
वयाचा यत विनबोमाट सरकारचे येणं वसूल करून. ते कडेकोट वंदोबस्तानें 
अदर, ॥वेजापुर वगेरे सारख्या दूर दूर पल्ल्यांवर सुरक्षितपणे वक्तशीर पोंचतें 
करण्यास किती त्रास पड़त असेल, केबढी काळजी वहावी लागत असेळ, 


पूर्वपीठिका व नीतिमत्ता 


९) 


८ 


“ *. 


€ पाहिले म्हणजे त्या वेळीं एकाच घराण्याने अनेक शतके हे काम इतकें 
वाख पार पाडल यावद्दळ साभिमान कातुक वाटत. त्यांतच हा वसूल 
म्हणजे सहजासहजीं होणारें काम नव्हतें प्रातात वरचेवर बंडखोर उत्पन्न 
हाऊन मुलूख उजाड करात; रयतेंत वसूळ देण्याचे त्राण उरत नसे वसुला- 
कारता लोकांवर सक्ती करण्याची अनेक कारणांमळें पचाईंत पडे; शिवाय 
रवतेस नाखुप करण्याची सरदेदशमुखांत प्रायः प्रश्रात्ते नसल्याने, प्रसंगीं स्वतः 
कजवाम काढून सरकारी हता भरण्यास ते मागे पुढे पहात नसत. वसूल 
वळवर ठिकाणावर न पोचल्यास सरदेशमुखांस पकड़न पायांत ब्रेड्या 
ठाकून, नरांनराळ्या किल्ल्यांवर त्यांस अडकवून ठेवीत व तेथें त्यांस अनेक 
पकारचा जाच करात. हा जाच नको व तें वतन हि नको असे म्हणून 
या घराण्यातांळ कित्येकांस परागंदा होण्याचा हि प्रसंग आला. अव्वल 
इग्रजी अमलांत सुद्धां वतनावरचा हक्क सोंड्रन ३ वळेकरांची सात करटंबे 

<य्यातसा गेली. मग पूर्वीच्या अस्सळ धामधुमीच्या कारकोदीतील बिकट- 
पणा काय सांगावा ! कांहीं थोडे पुरुष तश्याच चिकार ने हाते, त्यांनी सर्व 
सक्तटास तोड देऊन नेटानें उद्योग केला म्हणन च सहा सातशे वर्षे या 
भराण्याचा निभाव लागून त्याचा एवढा विस्तार झ्ाल्ला आज [दिसत आहे. 
कागदपत्रात नमूद असलेले प्रसंग मोठे करुण *ण]जनक आहेत. विजयनगर, 
बदर, विजापुर, पुणे, सातारा इत्यादि दरच्या ठकाणीं या घराण्यांतील 

कोणी तरी एक अंगर अनेकजण हजरसंनिध राहून, सरदेशसुखीचा वचाव 
करात. आादिलत्याही कारकीदीत या धराण्यास पुष्कळ जाच सोसावा 
लागळा; कारण त्यांचा अंमळ विद्योष करडा असे 

मराठश्याहच्या उत्तरकालांत सरदेसायांचा संयं भधे सुख्यत्व विशाळगड 

कर प्रातानाथे यांशीं च तेवढा कायम साहेला. रत्नागिरि जिल्ह्यांतील प्राति- 
॥नध्वाच्या प्रांताचा तावा ब्रिटिश सरकारान घेतला, त्याबरोबरच सर्देसायांस 
त्राटयांच्या स्वामित्वाखालीं जावें लागले वद्याळगडकरांस रत्नागारे तिजो- 
रसातून दरसाळ २९००० रुपये वासबधानं इंग्रजांकडून मिळतात त्याच- 
प्रमाण सरदेशमुखी वतनावद्दलाहे सरदेसाई यास द्र रुपयास ८५८८६ प्रमाणें 


२८ मावळेकर सरदेसाई 


जुडी बजा जातां वाकी पूर्वीच्या नक्त नेमणुका व वतनी इनाम र्जामनी 
ब्रिननोकरी चाळू आहेत. 

घराण्याच्या पूर्वपीठिकेंत याचा निंदेदा अवद्य नव्हता; परंतु वतनाची 
हल्लीची स्थिति थोडक्यांत येथें समाविष्ट करावी असें वाटल्यावरून तिचें 
किंचित्‌ दिग्दर्दान केलें आहे. 

या घराण्यांतील कांहीं शाखांनी अहेमदावाद, कोल्हापुर, पन्हाळा येथे 
नवीन इनामे संपादन केलीं. त्यांपैकीं कित्येक १००१२५ वर्षापासू- 
नचीं आहेत; परंतु “ सरदेसाई * म्हणजे कोंकणप्रांतींच्या सरदेदामुखी वत- 
नाचे संपादक या नात्यानेंच हा वृत्तान्त प्रथमतः लिहिला गेला असल्याने, 
बाहेरच्यांची मागती आरंभी गोळा केटी नव्हती. हल्लांच्या स्वरूपांत पुस्तक 
काढण्याची व त्या संबंधांत पडेल ती मेहनत करण्याची तयारी माझ्या बैधु 
वगांपेक्रीं एका ग्रहस्थांनीं दाखविल्यावरून इतरत्र जमविलेल्या माहितीचा 
या पुस्तकांत संग्रह केला; व यानंतर खटपट करून आणखी कागदपत्र व 
माहिती मिळाल्यास दुसरा भाग प्रासद्ध करण्याचे अभिवचन हिं त्याच ग्रह- 
स्थाच्या प्रोत्साहनाने मी देत आहे. 

पूर्वपीठिकेच्या हकीकर्तीवरून या घराण्याच्या सर्व साधारण वर्तणुकीचा 
आणि नीतिमत्तेचा निष्कर्ष काय निघतो, तें पाहणें मनोरंजक होईल 

वतनें संपादन करणारे अजंक पुरुष पराक्रमी, कर्तृत्ववान, हिंमतदार 
आणि प्रसंगानुसार वागणोर होते; मिळविळेळें राखण्याची ब कर्तवगारीने 
त्यांत भर टाकण्याची त्यांच्या अंगीं धमक होती. ' नवी विटी नवें 
राज्य * या म्हणीप्रमाणे राजसत्ता आणि अधिकारमंडळ वदललें कीं त्यांज- 
कडून आपल्या वतनाच्या नवीन सनदा करून घेण्यास ते चुकले नाहीत. 
इंमजी अमलांतच ही उठाठेव त्यांस चुकली, नवीन कायदे व नवीन नियम 
होऊन बतनदारांचे हक हळूहळू संपुष्टांत येऊं लागले, त्या वेळां पूवीप्रमाणें 
दोघे प्रयत्न करून, त्यांचें संरक्षण करण्याचें कोणास अगत्य वाटळें नाही. 


मोठमोल्या राज्यांची उळथापालश- झालेलीं 


॥हून “ नगाऱ्याच्या घार्डपढें 
टिमकीरचे-काई पाहून ' नगाऱ्याच्या घाडंपु 


म्हणून कदाचित्‌ त्यांचे हातपाय गार पडले असतील; 


पूवेपीठिका व नीतिमत्ता २९ 


किंवा वतनाच्या एकाद्डुसऱ्या हातीं असलेल्या ल्हान तुकड्याबद्दल महत्प- 
यास कोणीं करावा, असा हि दांडगा विचार त्यांच्या मनांत आला असेल. 
थोडीशी जुडी भरून वार्काचें उत्पन्न आयतें बसून खाण्यास मिळतें, नोक- 
रींची वगेरे दगदग मागें रहात नाहीं, अश्या बावळट विचारांचे हि प्राव- 
ल्य झालें नसेल असें हि नाहीं. तात्पर्य काय कौ, उद्योगप्रिय संपादकांच्या 
जागीं ऐदी आयतोबा पारीस्थतीनें आपोआप च निर्माण झाले. पराक्रमास 
पूर्वांचें क्षेत्र न राहिल्याने व अनेक वषाच्या संबयीनें कर्तृत्वाच्या दुसऱ्या 
क्षेत्रांची आळख लोकर न पटल्याने, हतवीर्य होऊन ते फक्त गत जमेदा- 
रीचा पोकळ डामडोल मिरवीत राहिले. आपण चेनींत बसून कारभाऱ्यां- 
वर सारा भरवंसा टाकण्याची दुबार त्यांस झाली. कालवर्तमानाकडे 
अथवा आपल्या उत्पन्नाच्या व्यवस्थेकडे त्यांनीं लब्त्य दिळें नाहीं. पूर्वी- 
प्रमाणे खर्च चालू राहून दानधर्मांस मनस्वी द्रव्य लाग लागलें. खर्चास 
उत्पन्न पुरेना म्हणून जमीन-जुमला, वतनें ब्रेतावाताने एकामाग्न एक 
सावकाराच्या धरीं गहाण पडलीं. कारभाऱ्यांनी आपल्या मर्जामाफक माल- 
कांच्या घरांद[रांची बाट लाविळी, यजमानांनी त्यांत मन घातलें नाही 
घरीं बसल्या चिठ्या व कजरोखे लिहन देऊन मिळत होते तोंपयत धान्य 
सामान, रोकड सावकारांकडून आणली. अविचाराचा हा सपाटा '५ ० 
वर्षे चालून बहुतेक वतने सावकारांच्या घशांत उतरली, आणि कांही राहिली. 
होती त्यांचा बराच मोठ। हिस्सा कोटोद्रील बादांत संपून गेला 
या घराण्यातांल पूवाच बहुतेक पुरुष एकंदरीने उद्योगी एकजुटीन वाग- 
णारे ब पापभीरु असत. रयतेवर पोटच्या पोरांप्रमाणे प्रेम करून, ते त्यांचा 
सांभाळ करीत, स्वतःचा खर्च व सरकारची देणां, ते प्रसंगीं कर्ज काहून 
भागवीत; परंतु, रयतेवर लुळूम कधीं हि कर्रीत नसत. कुळांचे हि त्यांजवर 
निरतिशय प्रेम असे. काढलेली कजे बुडविण्याची किंवा सावकारास सबबी 
छावून टोलविण्याची इच्छा या घराण्यांत कोणास हि झाली नाहीं. साव- 
काराचा त्यांस आलेली प्रेमळ पत्रे पाहिली, म्हणजे त्यांचा पराम् घेण्यांत 
सावकारसुद्धां किती दक्ष असत हें दिसून येते. ही स्थिति अगदी अलीकडे 


क ९ र 
३८ मावळकर सरदंसाइ 


सुद्दा दिसून वेत आहे. परांजपे, हरि नाना जमेनीस वगेरे सावकारांचा 
सरदसायांवर केवढा लोभ असे व त्यांची ते किती आादव राखीत. हे को- 
कण प्रांती आजही महद्यूर आहे, 

मोडी लिहिणे वाचणे, हिशेब करणे, घोड्यावर वसणे वगेरे त्या काळा 
अवइय असलेल्या कामांत सरदेसाई मंडळी तरबेज असत. वडिलांचा उप- 
मर्द त्यांचे हातून होत नसे. यी कामी अगदी अलोकडे सुद्धां फारसे 
अपवाद [मळणार नाहींत. पूर्वी आपसांतील कलह हि फार कमी होते 
बराताळ कुळविणीसुद्धां आत्मिक भावनेने घरच्या प्रपंचास जपत. गड्या- 
माणसाचा लम़ करून देणे ब त्यांच्या संसारास हरएक प्रकारें नेहमीं मदत 

करण, हृ सरदेसाई मंडळी आपले कर्तव्य समजत 

या धराण्यांतील पूर्वीच्या लोकांत विश्ेष्ट व्यसने किंवा दर्ग॑ण असल्याचें 
कोठें आढळत नाहीं. दीर्घ आयुमयांदेवरून त्यांची प्रक्षाते साधारण 
मानान चांगळी काटक व सुदृढ असावी असे वाटतें. सत्तर ऐंशी वषे 
जगळेली मंडळी पुष्कळच होऊन गेली. हल्लीं हयात असलेल्या मंडळींतील 
>५॥८० च्या मयादेस येऊन पोहचलेल्या इसमांत देखील बहुतेक लोक 
निरोगी व नित्याचे सर्व व्यवहार इतरांच्या मदतीरिवाय करणारेच आढ- 
ळतात; यावरून ग्रा घराण्याच्या व्यसनविन्मखतेवर₹ खात्री पटण्यास 
ररक्त नाहीं, स्वमताभिमान, दुराग्रह किंवा हटवादीपणा यांची थोडी छटा 
ह्या घराण्यांत पुष्कळ ठिकाणीं आढळते हें कबूल करणें भाग आहे, 


आआआ 


प्रकरण चवशधें 
०००9-६6. न 


वंशावळींचें स्पष्टीकरण 
पूरक... 


इशतहास आणि एतहासिक ' मासिकांत प्रसिद्ध 


राजबाडे यांनीं या घराण्याची बखर प्रसिद्ध इ.स. रा. वि. का. 


कैरून त्याविषयी आपले विचार 


वंशावळीचे स्पट्टीकरण ३१ 


प्रगट केळे आहेत. त्यांचा निष्कर्ष पुढें ६ व्या प्रकरणांत दिला आहे. मूळ 
पुरुष नासिंहभट्ट सत्यवादी स. १०९३ मध्यें हयात होते हे राजवाड्यांनी मूळ- 
लेखांत दाखवून दिलें आहे. इतर ऐतिहासिक पुराव्यांवरून ते गोंदातीराहून 
११४०४७५ च्या सुमारास मावळंग्यास आले असे दिसून येते. यावेळी त्यांचे 
वय ५०६० वषोवर असावे. जागृत देवस्थान पाहून तेथे कायमपणें वस्ती 
करण्याचें मनांत येण्यास व गोदातीरच्या रूळठिकाणाची वास्तपुस्त हि नंतर 
न करण्यासारखी मनाची वृत्ति बनण्यास, सहकुटुंब असलेल्या माणसाचे व 
त्याच्या कुटुंबाचे हि वय सामान्यतः इतकें असणें, अवश्य आहे. यावरून 
सत. १०७५ च्या सुमारास त्यांचा जन्म असावा. त्या वेळेपासून प्रस्तुत 
१९२५ पर्यंत साडेआठके वर्षें या मावळंकर घराण्याची परपरा 
अव्याहत चालली आहे व त्यांचा संकालेत इतिहास अर्विच्छिन्नपणे 
आपल्यास मिळत आहे. इतक्या मोठ्या अवधींत अनेकांनी मिळ- 
विलेलीं वतनेंही पूवीच्या संपूर्ण स्वरूपांत नसली तरी निरनिराळ्या 
संक्षस रूपांनी अवाधितपणे घराण्यांत चाळून त्या इतिहासाच्या सत्यतेची 
साक्ष पटवीत आहेत. हयात व उद्योग यांच्या परंपरेचा एवढा दीर्घकाल 
महाराष्ट्रातच काय परंतु इतरत्र हि एकाच कुटुंबाच्या वांत्यास आलेला 
कचितू सांपडेळ, याबद्दल रा. राजवाड्यांनी मूळपुरुप नुसिंहभट्ट * मोठा 
झुण्यवानू * म्हणून म्हटलं आहे, त्यावद्दळ आम्हां वंशजांस किती तरी धन्यता 
वाटली पाहिजे. या इतिहासाचे प्रकादन हे पुण्यकम आहे व मूळपुरुषाच्या 
पुण्याईचेंच ते फल होय असें समजण्यास हरकत नाहीं. त्या पुण्यपुरुषाच्या 
कृपेनेच सर्व हिंदुस्थानभर पसरलेल्या त्याच्या विद्यमान व अविद्यमान वंदा- 
जांची पुस्तकरूपांत एकत्र जमलेली ही परिषद एकमेकांविषयी आपलेपणा 
उद्नन्न करण्यास समर्थ होईल अशी आझ्या आहे- 

दर पिढीस सामान्यतः २० ते २८ वषाचा काळ जातो असा नियम 
हिंदुस्थानांतील कुडुंबांच्या वाबतींत ला पडतो. त्या मानाने सदरच्या 
८५० वषोस ३४ पिढ्या बसतात; म्हणजे मूळ पुरुषाच्या जन्मवेळेपासून 
शज ३६२४ अखेर ३३ पिढ्या पूर्ण होऊन हीची लहान मुलें ३४ वे 


३२ मावळंकर सरदेसाई 


पिढीस येतात. पुढील वंद्यावळी पाहिल्या असतां हा हिंद्ोब बरोबर लाभू 
पडत असल्यानें बखर व त्यानंतरच्या दोन अडीचशे वषांचा इतिहास हां 
दोन्हीं रा. राजवाड्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ““ सुसंगत अत एव विश्वससीय ” 
आहेत अशी खात्री पटते. हीच गोष्ट अन्य रीतीने खालील कोष्टकांतही 
दाखविली आहे. 


| पिढ्यांची 
र वर्ष- | संख्या 
राजवटी. । इसवी सन. | क 
| संख्या |वखरीं- व्यव- 
छ्या | च 
| तील. | हार्य. 
दवाय कही --> 
मूळ पुरुषांच्या जन्मकालापासून १०७५ ते ११५०| ७" २ ३ 
कोल्हापुरचे शिळाहार राजे |११५१ते १३५० २०० ८ टि 
विजयानगरचे राजे १३१५८१ते १५००| १५० टी - 
बेदर व विजापुर येथील सुलतान| १५०श्ते १६६० १६० | ७. ६३ 
छत्रपाति व पेदावे "्दर्ते शटर १७७ 3. इ 
इग्रजी अंमल १टरश्ते १९२८१०५ ५ ४ 
2. आ टयााााळामायाळोडमुजाजायायाचालयळळयावाजळामाचाळाचाककयाचाळाच चक वी क य 
एकूण ८५० | ३४ | ३४ 
नृसिंहाच्या पूवीचे एक दोन पुरुष माहित नाहींत; पण ऐतिहासिक 


७७५ वषाच्या मुदतींतील त्यांच्या दोन पिढ्या हि 
अर्थात्‌ ऐतिहासिक व व्यवहार्य पिढ्यांच 
अमलांतील शेबटच्या ४५ 


झालेली हललांची पिढी होय. ही पिढी हिदेबीं धरली म्हणून अव्वळ्च्या 
७'५ वषांच्या ऐतिहासक पिढ्या 


शेबांत धरणे जरूर आहे. 
ची संख्या ३४ च येते. इंग्रजी 


घुडाल्यावेळचा झ. स. १५६४ 


| 


वंद्यावळीचे स्पष्टीकरण ३३ 


चा आहे. याच सोमाजीच्या वेळीं पहिला कुळकट म्ह० वखर्राचा पूर्व व 
मोठा भाग. तयार झाला असं रा० राजवाड्यांचें म्हणणें आहे, तं वरोवर 
नसावें अस वाटतें, याचीं कारणे पुढे दिलीं आहेत. स. १५६४ नंतरचा 
चाळू इतिहासाचा ठळक काळ म्हटला म्हणज दुसरा कुळकट अथवा बख- 
रीचा उत्तरभाग तयार झाल्याचा स. १६८४ हा होय. या वेळेपासून 
कागदपत्रांचा पुरवठा उत्तरोत्तर अधिकाधिक होऊं लागतो, व सनुमानिक 
पुराव्याच्या जागीं प्रत्यक्ष प्रमाणाचा पुरावा मेळून ऐतिहासिक सामुग्री जुळ- 
विण्याचे काम सुकर होऊं लागतें. दुसरा कुळकट २७ व्या पिढीच्या रंगो- 
वाच्या वेळी तयार झाला; आणि हा रंगोबा स. १६६० मध्यें होता हे निश्चित 
आहे. तात्पर्य काय कीं, वरील कोष्टकांत निरनिराळ्या राजवटींतील पिढ्या 
व व्यवहारांतील पिढ्या दर्शविल्या आहेत, त्यांत ११२ पिढ्यांची तफावत 
दिसल्हे तरीं तेवढ्यासुळे बखरीच्या खरेपणाला कमतरता येत नसून, 
ऐतिहासिक कसोटीवर ती शंभर नवरी च उतरते. वडील घराण्याच्या 
पिढ्या ३५३६ पर्यंत वाढलेल्या आहेत. दोन सख्या भावांच्या वयोमानांत 
१ पिंढीचें अतर २॥३ ठिकाणीं असल्यानें ही वाढ अस्वाभाविक नाही. 
बखरीचा. जन्मकाळ आतां ठरवू. सन १६८४ च्या ओगस्ट महिन्याच्या 
दुसऱ्या तारखेस या वखर्राचा उत्तर भाग तयार करण्यास आरंभ झाल्याबद्दल 
व तो त्या दिवशीं अगर पुढें ११२ दिवसांत पुरा केल्याबद्दल दोका उरत 
नाहीं च. हा उत्तर भाग ' याप्रमाणें पूर्वील वंशावलीची व वतनाची 
स्थित असे. या उपर्रीची स्थिति सोमाजी नायक देशमुखी करीत असतां, 
गणोबा नायक रोगमुक्त होऊन तीन वर्षी महायात्रेहून देशास आलियावरी 
सोमाजी नायकीं वडिलांचे शिके व वतन गणोवा नायक चुलते याच्या 
स्वाधीन केळे' या वाक्‍्यांनीं आरंभलेला आहे; आणि पूवभागाचा शेवट 
“त्याचा ( २४ व्या पिढीचा नारोबा ओझरेंकर याचा ) पुत्र विसोबा ओझ- 
र्‍यांत आहे? या वाक्याने झाला आहे. तसंच या वाक्याच्या पूर्वी, जवळच 
“त्यास (२४व्या पिढीचा महादोबा लोवलेकर यास ) पुत्र आपण सोमाजी! 
असा सी आहे. यावरून पूर्वभाग तयार झाल्यावेळी २५ वे पिढीचे 


३४ मावळेकर सरदेसाइ 


सोमाजी लोंबलेकर आणि विसोबा ओझरेंकर हे दोघे हयात होते; यांत 
विळकुल शंका राहत नाहीं. द्रिवाय हा सोमाजी, वतनाचा कारभार चालवि- 
ण्यास, ळोवल्याहून मुद्दाम बोलावून आणलेला कतृत्ववाऱ्‌ आणि जवावदारी 
संभाळण्यासारखा प्रोढ असा होता. अर्थात्‌ याच्या प्रोत्साहनाने सदरचा 
भाग तयार झाला असला पाहजे. निदान तो तयार झाल्यावेळीं २" व्या 
पिढीचा सोमाजी हयात होता हें निविवाद आहे. वखरीचा हा पूर्वमाग सव 
एकाच काळीं लिहिण्यांत आला हें हि भापासरणीवरून स्पष्ट दिसतें. १५ 
व्या पिढीच्या सोमाजीने हा भाग लिहविला म्हणणे म्हणजे २४ व्या पिढी- 
पर्यंत त्याची हयात वाढविण्यासारखी सर्वस्वी असंवद्ध व असंभवनीय गोष्ट 
अंगीकारणे होय. सोमाजीने शके १५०३ वृषनाम संवत्सरी म्ह, सन 
१५८४१त विजापुरास जाऊन निवे गांव इनाम मिळावेळें, असा उल्लेख इ. 
आणि ऐ.-ळेखांक ४३ यांत आहे. वखरांत हि या सोमाजींने “ गणोवा 
नायकांसमक्ष व त्यांपरोक्ष ५७ वर्षे देशमुखी चालविली. . .निवे बुद्रुक तफ 
देवरूख, हा गांव इनाम घेतला? असा मजकूर आहे. तेव्हां वरील सर्व 
हकोकत १'५ व्या पिढीच्या सोमाजीची नसून त्यानंतरच्या सोमाजीची आहे; 
या १५ व्या सोमाजीनंतर २५ व्या पिढीपयंत दुसरा कोणी हि सोमाजी 
बंद्यावळींत नाहीं. या विवेचनावरून १५ व्या पिढीच्या सोमाजीनें पहिला 
कुळकट तयार केला, असें लिहिण्यांत रा. राजवाडे यांचा नामसादद्यानें 
दृष्टिदोष अथवा हस्तदोष झाला असावा असं वाटत. या दुसऱ्या सोमा- 
जीची प्रोढपणची ५७ वषाची देशमुखीची कारकीर्द घ्यानीं आणिली म्ह- 
णजे तो मरणसमयीं ८०९० वर्षीच्या उमरीचा सहज असावा, असें अनु- 
मान॒ निघते. त्याच्या वेळी तयार झालेल्या कुळकटास तत्पूर्वींच्या तसल्य़ा 
) प्झ्झा पळा भवा मिळालेली नसेल क्स नाही, व तो पूर्वीच्या 
9८४. आगा हमागीम क़्ा तड, स. हि. जाही, व 
र परका व्हे, तर अनुमानधवक्याचा सुद्धां पुरावा कोठे 
दुसर्‍या सोमाजीच्या वेळीं तयार झालेल्या कुळकटाची अ 
असल्यान, सोमाजीच्या पश्चात्‌ 


परंतु याबद्दल 
[दसत नाहीं. 
]ठवण ताजी 
४०५० वषांच्या आंत च म्हणजे २& व्या 


वंशावळींचे स्पष्टीकरण ३५ 


पिढीची कृष्णाबाई व २७ व्या पिढीचे रंगोवा; नरसोवा, आणि विठ्ठल 
नायकाचा दत्तपुत्र सोमाजी नायक ३ रा यांच्या वेळी वखरीचा उत्तर 
भाग तयार झाला आहे. या पुस्तकांत आतां प्रसिद्ध होत असलेल्या 
वखरीच्या आरंभीं “ रंगोवा, नरसावा व सोमाजी नायक यांनीं मातुःश्री 
कृप्णावाह व सफरे उपाध्याय यांस विचारल्यावरून वडिलांच्या वेळची 
पूर्वीळ वंशावळ सोमोवा नायक यांनीं लिहिली, ती सेतवडेकर सोमाजी 
नायक यांजकडे आहे ती आणाविणे * असा मजकूर आहे. यावरून 
२६व्या पिढीची कृष्णावाई आणि २७ व्या पिढीचे रंगोबा, नरसोवा व 
सोमाजी यांच्या वेळी दुसरे एक सेतवडेकर सोमाजी हयात होते, आणि 
या सर्व हयात मंडळीच्या पूर्वीच्या एका सोमाजीने पाहिली वंशावळ लिहिली 
हे शाबीत आहे. हे तीन सोमाजी कोणते हें पाहतां, 
१ ला-पहिली वंशावळ लिहिणारा व आज म्ह. स. १६८४त हयात नसलेला; 
२ रा-सेतवडेकर सोमाजी, ज्याकडून पू्वीळ वंणबळ आणविली व जो 
स. १९६८४ त ह्यात होता तो ; 
३ रा-कृष्णाबाईस आपल्या वंद्याची हकीकत रंगोवा ब नरसोवा यांसमवेत 
समक्ष विचारणारा;--- असे तान दिसतात. 

पहिला २५५ व्या पिढीचा हें वर स्पष्ट करून दाखविले आहे. २० व्या 
पिढीचा विठोवा सेतवडे येथे स्वतंत्र राहू लागला आणि त्याचा मुलगा 

च्य च च्छ > :_/* * ट> ट् 
पुरुषीत्तम याच्या वेळी तर सेतवडेकरांनीं वतनावर बेदावा लिहून दिला. 
यामुळ त्यांचा पुढील वंद्य मूळ बखरींत नाहीं. पुरुषोत्तमापासून पुढील वंद 
त्या शाखेच्या वंदावृक्षांत अन्यत्न दाखविण्यांत आला आहे. त्यांत सोमाजी 
सेतवडेकर हा २५ व्या'पिढीस आहे. हा सोमाजी स. १ &८४ त ह्यात 
असला पाहिजे; व २५ व्या पिढीतील लोवलेंकर सोमाजीने तयार केलेल्या 
वखरीची प्रत त्याजकडे असली पाहिजे, असें अनुमान अयुक्त नाहीं. 
तिसरा सोमाजी हा २६ व्या पिढींतील, ज्याचे मूळच नांब कान्होबा असे 
नमूद आहे तो, विठ्ठल सोमाजीचा दत्तपुत्न होय. दत्तक झाल्यावेळो त्यास 
दत्तक आजाचे नांव ठेविलें हे स्पष्ट आहे. बखराच्या आरंभी सरदेरा- 


द मावळंकर सरदेसाई 


मुखीचा नांववाला मालक रंगोवा, त्याचा गुमास्ता थोरला सहोदर नरसोवा | 
आण उभयतांचा धाकटा चुलत भाऊ कान्होबा ऊर्फ सोमाजी यांचा 
नह केला आहे, तो यथोचित व यथाक्रम आहे. येणेप्रमाणे सर्व हकी 
कत सुसंगत, सुसंवद्ध आणि निर्विवाद ठरते | 

उढ!ल वद्याबळीत त्या त्या घराण्यांतील यच्चयावत्‌ पुरुषांची नांवें आठेली 
नाहीत ह सागाबयास नकोच, अनेक कारणांमुळे आपल्या समकालीन मंडळींचा । 
उद्धा पूण ब बिनखुक वंदवेळ तयार करण मुप्किलीचें होते. तर मागील । 
दाखल्यांवरून व केवळ तुटपुंजा माहितीवरून 


न आतां सर्वथैव विनचुक व 
पूण बेशावळी तयार होणें संभवनीय नाहीं. अनेक पुरुष माहीत नसतीट! 


कत्येक परागंदा झालेले सुटलं असतील दर दूर ठिकाणीं उद्योगधंद्यामुळ | 
जाऊन तिकडेच कायम झालेल्यांची आठवण हि न राहिल्याने पूर्वींच्या वैश्य 
ळात दाखल नसतील, सारांश, अश 1 अनेक कारणांनी बेपत्ता 
सर बशाबळीत लागणार नाही 


यामुळच एका शाखेपासून २. हली 
काव कशी वेगळी झाली हे निविबादपणे दार्खावतां येणार नार्ही” शि 
म्हणून तींच तींच नाव पुनः पुनः ठेवल्याने हि घोंटाळा झाला पॉचलेडी र, | 


वश्यावळींत ११२ जागां, पिढ्यांर्च 


1सख्या२५| ३६पयत जाऊन [ हिदोबी 
ती घरणी सबात बडील शाखेची आहेत, यामुळें वर स्वीकारलेल्य | 
तास थोडासा 


वंशावळींची येथे दिलेली एकूणणक मार 
पूर्ण, विनचुक किंवा सर्वव्यापी आहे अश्शी विनथोक हमी देता वेग 
एवढे च फार तर सांगतां येईल काँ, मिळालेल्या साधनांचा ततरक्या 
खीने कागदावर णीय पडताळा घेऊन, मननपूर्वक सर्व माहिती होईल १ ब 
पल केव्हा हि. पनचुक उतरण्याचा प्रयत्न करण्यांत आला शं 
व्य पुढील दुरुस्तीस पात्र राहणारच १ वाढ ही 
मुली, सुना न स्त्रियांचा नामानिर्देशा करण्याच ळा 
पाहण्यास मिळ स. दय संबंधांची आस घराणी एकत «मा 
ती, तर > भ्षांबद्दळ महत्वा | 
“५ सामाजिक प्रश्षांबद्द 


वंशावळीचे स्प्टीकरण ३७ 


संकालित झाली असती. निरनिराळ्या राज्यांच्या अमदार्नांत घराण्यांच्या क्षय- 
वृद्धी व उत्क्षांपकर्ष कसे झाले ते समजून आलें असतें. या पुढे असे 
टेत्तान्त लिहिणारांनीं अशा प्रकारची खटपट करावी म्हणून केवळ मार्ग- 
दर्शनार्थ येथे तसला अल्पसा प्रयत्न केला आहे. 

प्र्येक बंशावळींत स. ११५० तील मूळापिढीपासूनचा चाळता क्रमांक 
आरंभीं डावे बाजूस दिला आहे; आणि उजव्या बाजूस तेवढ्या वंशावळी- 
पुरता, पिढ्यांचा पुनः वेगळा अनुक्रमांक दिला आहे. यामुळें एका पिढीची 
सव मंडळी एकाच ओळींत येऊन, पुनः मूळपुरुषापासून कोणाची कितवी 
पिढी हें सहज समजेल, तसेच कोणत्या हि दोन वंशयावळींतील कोणा हि 
दोघांचा एकमेकांशीं किती जवळचा अगर दूरचा संबध आहे, हे हि पाहतां 
येईल. सरदेसाई घराण्याचा बेटीव्यवहार इतर कोणत्या घराण्यांशीं होतो 
हें समजावे म्हणून समजून आलेले लमसंवंध, त्या त्या घराण्यांचा आडनांवे, 
देऊन दरएक शाखेच्या त्रोटक हकोकतोंत पुढे नमूद केले आहेत. पिढ्यांचे 
आंकडे वंद्यावळोंत दिळे आहेत, त्याखेरीज वंद्यावळींतील प्रत्येक इसमास 
स्वतंत्र आंकडा दिला आहे, त्यामुळे कोणत्या हि व्यक्तीचा निदेश करणे असेल 
तर तो थोडक्यांत करण्याची सोय केली आहे. उदा. २-२६-७ म्हणजे 
वंश्यावळ नं. २ मधील २६ व्या मूर्ळांपढीच्या ओळींतील न. ७ चा केशव 
राधोवा हा इसम होय. या सोयीने पुढ पारोराष्ट जोडण्याची वेळ आल्यास, 
किंबा या संबंधांत भाऊबंदांस पत्रव्यवहार करणें झाल्यास अगर कांहीं 
विशिष्ट माहिती मागविणे अगर पाठविणे असल्यास अडचण येणार 
नाहो. शाखांच्या निरनिराळ्या वंशावळींच्या पाहिल्या पुरुषास, ठो पूवीच्या 
कोणत्या वंद्यावळींतील कोणता पुरुष हे याच पद्धतीने लिहिल शसल्याने 
गोंधळ होण्याचे कारण राहिलेले नाहीं. ज्या इसमाचा नष्टांच आहे त्याचें 
नांव ( ) अश्या कंसांत व ज्याच्या पुढील वंद्याचा पत्ता लागला नाही 
त्याचें नांब [ ]अक्या कंसांत दिळे आहे. इसवी सनाचे आंकडे ज्यांच्या- 
पुढे दिळे आहेत ते इसम त्या साठ ह्यात होते असा पत्ता लागलेला व्गाहे. 


इ आंकडे ( ) कंसांत दिले आहेत. विन कंसांचे असल आंकडे त्या इस- 


(“र 


३८ मावळंकर सरदेसाई 


माच्या मृत्युसनाचे दरोक, आणि ज. म्हणजे जन्मसाल, व मृ. म्हणज मृत्यु 
साल असे समजावे. 

नष्टांदा व बेपत्ता यांची खण नसतां हि कांहीं जणाचा पुढील वंदा-विस्तार 
दिलेला नाहीं. वया इसमांनी वतनावर बेदावा लिहून दिल्यानंतर त्यांच्या 
पृत्षपोत्रादिकांचा नामनिदेदा मूळ बखरींत केलेला नाहीं. यासुळ आता ता 

वंध दाखांवतां येणे मुप्कीलींचे आहे. तथापि त्यांचा किंवा [ या 

कसांतर्गत परुषांचा नष्टांशा च आहे अस विलकुल समजण्याचे नाही 

सेतवडेकर, देवळेकर वगरे नांवांनी ज्यांचा उल्लेख वद्यावळीत कला 
आहे, ते ते इसम त्या त्या गांवी राहण्यास सहकुटुंब गेळ व तथ बहुधा 
त्यांचीं वेगळीं च घराणीं बनली, अद्या स्वतंत्र शाखांच्या व्यावळी वेगळ्या 
दिल्या आहेत. आरंभीच्या वंद्यावळींत अस स्वतंत्र-श्ास्वा प्रवतक 
अद्या कंसांत सोठ्या टाइपांत दास्ब्रविळे आहेत 

ळ. किंवा % म्हणजे इसमाचे ल्न कोणाशी झाले हें सांगण्याची स्वृण 

पसून, यासंवेधांत परकीय घराण्याची मिळाली तेवढी आडनांवे दिली आहेत. 

दत्तक घेतलेल्या इसमास त्याच्या मुळच्या जागीं वंद्यावळींत जो अनु" 
क्रमांक आहे तोंच अंक त्यास जेश्रे दत्तक दिला तेथे, त्या दत्तकापूर्वी कंसात 
लिहून दाखविला आहे. एका च वंद्यावळींत एकादा इसस कोंठून कोठें 
दत्तक दिला घेतला हें यामुळे चटकन दृष्टीस पडेळ, एका वंद्यावळींतील 
इसम दुसर्‍या एकादे वेद्यावळींत दत्तक ह्मणून दाखविण्याच्या प्रसंमी, वर 
( २-२६-७) च्या उदाहरणाने दार्खावलेली पद्धत स्वीकारिळी आहे. 

शाख्वा-प्रवतकांखेरीज व्यावळींतील मोठ्या टाइपांत लिहिलेले सर्व इसम 
हमे ५. अखेर हयात आहेत असं समजण्याचे आहे. प्रत्येक वैद्या” 
वळीतीळ ल अखेरच्या १)२ पिढ्यांतील मोठ्या टाइपांत नसलेल्या इसमांपेकीं- 
सुद्धां कांही थोडे आज़ हयात असतील. वराच प्रयत्न करून हि सदरची 
माहिती आम्हांस अद्यापि मिळाली नाहीं. कोरता विद्यमान मंडळींपका 


डढाळ वद्यावळात कोणी अविद्यमानांत दाखल झाले असतील, तर त्यावद 


दागाच माप लेखकाच्या पदरी न बांधतां, तं त्यांनी स्वतःच्या किंवा त्यांची 


वंशावळींचे स्पष्टीकरण २९. 


भरपूर माहिती न पाठविणाऱ्या त्यांच्या आत्तेष्टांच्या पदरीं खुद्याल बांधावे. 
कित्येकांकडून हल्लीं हयात असलेल्या मंडळीची जन्म-तारीख लिहून न 
येलां, फक्त त्यांच्या वयाची वषें लिहून आलों. तीं व. किंवा वय यापुढें आंकडा 
देऊन दाखविली आहेत. ही वयोमयांदा सन १९२५अखेरची असे समजावें. 
आपल्या पूवजांनीं नाना प्रकारचे व्याप करून, घराण्याचा उत्कर्ष केला, 
अनेक संकटांस तोंड देऊन त्याचा सांभाळ केला, आणि अविरत प्रयत्नाने 
त्यास सास्थाते आणिली. अशा पूर्वजांचे पुण्यस्मरण त्यांच्या वंशजांपुढें 
सदेव ताजें रहावेंव तें त्यांस स्फार्तिदायक व्हावे, हा हल्लींच्या या उद्योगाचा 
मुख्य उद्रेदा आहे; आतांच्या श्णापयत प्रत्येक लहान मोठ्या शाखेतील 
प्रजेची फक्त खानेसुमारी करण्याचा हेतु नाहीं. वास्तविक पाहिल्यास, मराठ- 
गाहाच्या अस्तावरोबरच या घराण्याच्या लोकिकाचा हि अस्त झाला. तर्थापि 
स. ११५० पासून स. १९२५ पर्येतच्या वं्याविस्ताराची माहिती यांत 
जितकी मिळवितां आली, तेवढी दरोबस्त दिली आहे. जवढी माहिती यांत 
दिली आहे तीहून अधिक हातीं आली नाहीं. यानंतर प्रत्येकास स्वतःच्या 
सम्रहासाढा आपआपल्या घरापुरता पुढील विस्तार सहज जोडतां येण्या- 
सारग्वा आहे 
विभक्त झालल्या व हल्ला चाळू असलेल्या वतनी क्ाखांचा निदेश 
आरंभी केळा आहेच. त्यांचा दजा पाहू गेल्यास, बडीळ शाखा प्रभान- 
वह्ला व सामेश्वर हो वतनांतीलळ 4८ ची आणि वाकींच्या सर्व गाखा “टू 
च्या आहेत. त्या-देवळेकर “४, वेरबलीकर ८२, व मो्डकर “२, अक्षा 
८ळ मानान आहेत. अहमदाबाद येथील सेतवडेकर शाखा ही प्राचीन- 
काळा अलग झाळेळी असून, तिला हल्लीं बवतनांत हिस्सा नाही. या 


गाखत आजामतांस चार दोन च पुरुष [वयमान असून त्यांची सांप- 


सक्त स्थात चांगली आहे. वतनांतील प्रभानवलछी व संगमेश्वर ही सवात 
वडील शाखा, संताते व संपत्ति या दोनी बाजंनीं सवात रोडावली आहे. सत- 
राव्या शतकांत या शाखेची पुष्कळ भरभराट होती दहावीस जागीं 
हयाचे वाडे माणसांनीं गजबजलेले होते. आज त्या ठिकाणा जुन्या इमार 


नट. 


४० मावळंकर सरदेसाई 


तीची पडकां भिंताडें व प्रचंड चोकटींच्या जोत्यावर उभें असलेले लहानसं 
खोंपट दिसतें. त्यांतही वेळेवर दिवा लागण्याची मारामार झालेली 
पाहून मनास मोठा खेद होतो ! विद्याळगडावर ज्या वाड्यांत शेकडों 
पुरुष नित्य वावरत, तेथे वाड्याच्या जागेच्या खुणा मात्र दिसतात ! आस- 
पास एकादी टकली जेमतेम जीव धरून बसलेली दिसते! हा काल 
गतीचा महिमा होय ! गेल्या पन्नास पाऊणदों वषात या घराण्यांत भयंकर 
संहार झाला व संततीचे वावडे झालें. बदललेल्या परिस्थितीत आपलें 
नांव राखण्याबद्दल यांनीं उद्योगास कमी केळें असं नाहीं; परंतु यदा 
नाहीं; यामुळें बुडत्याचा पाय खोलांत, अक्षी स्थिति होऊन वसली आहे. 
सर्वांत कनिष्ठ शाखा मोडेंकरांची. बंशाव्रद्धीच्या बाबतींत ती सवाहून 
संपन्न असल्यामुळें, तिची विस्तृत वद्याबळ अनेक तुकड्यांनी दाखाविणें जरूर 
झालें. या शाखेतील पुष्कळ लोक निर्रनराळ्य़ा ठिकाणीं नेकीने उद्योग 
करून व्यवस्थितपणे सुखाने नांदत आहेत. विद्वत्तेचें प्रमाण डि आज 
त्याच्यांत जास्त आहे. तरी पण सर्व घराण्यांतील मिळून पदवीधरांची 
संख्या दोन हातांच्या बोटांहून अधिक नसेल असे वाटते. 

पुढील बंद्यावळी ल्हेतांना, प्रसंगोपात एक बिदोष गोष्ट नजरेस आली, 
तिचा उल्लेख मुद्दाम करण्याची वाचकांची परवानगी बेतो. संत- 
तीच्या अभावीं, जे जे कोणी दत्तक घेतले आहेत, तेथे १॥२ रा अपवाद 
सोडून दिला, तर अद्या दत्तकांस पुढ संताते विपुल झाळेली च दृष्टीस 
पडते, परगोत्रांतील दत्तक घेतलेल्या महादोवाच्या वेरवली व मोड या 
शाखांचा विस्तार, इतर सवे शाखांस सहज 
झाला आहे. 
विस्ताराहून पस 


हज गुंडाळून टाकील एवढा मोठा 
स्वगोत्रांतील दत्तकापासून झालेला विस्तार हि सर्वब ओरस 
रेला च दृष्टीस पडतो. इंश्ररी योजनेप्रमाणे 
“ह तयाचा, त्याचा मनुष्यकृत-दत्तकामुळें झाळेला वंदा-वेळ असा कां फोफा- 
वता या कोड्याचा कोणी उलगडा करील तर फार चांगलें होईल 

_ उस्तकाचा आकार मोठा घरावयाचा अक्ष योजनेने वंद्यावळी प्रथम 
क काल, बिवाहसंदंध वगेरे 


ज्याचा नष्टांदा 


या लिहून त्यांतच जन्म-म्हत्यूचे 


घराण्याची बखर ४१ 


अवांतर माहिती दर्शविली होतो. परंतु मागाहून हल्लींचा लहान आकार 
पुस्तकाचा -स्वीकास्ल्यामुळे त्यांत बसण्यासाठी वंद्यावळीचे अनेक लहान 
तुकडे करावे लागले असून अवांतर माहिती दर एक शाखेच्या त्रोटक 
वृत्तान्तांत नेण भाग पडले आहे. 


प्रकरण पांचवे 


घराण्याची बखर 


[ “इतिहास आणि ऐतिहासिक ?' या मासिक पुस्तकाच्या प्रथमांकांत 
ही वखर रा. वि. का. राजवाडे यांनीं यापूर्वी छापविली; त्यावेळी त्यांस ती 
संबंद मिळाली नव्हती. हल्लीं दुसरी एक सवंद प्रत मिळाल्याने येथे बखर 
साद्यंत प्रसिद्ध करण्यांत येत आहे. 

मूळ बखर मोडी लिंपींत असल्यानें बाचकांच्या सोयीसाठी ऱ्हस्व, दीर्घ, 
अनुस्वारादि दुरुस्त केले असून, ' शा ? ब स्‌ ' आणि ' लू! ब ळू? 
यांमधील मूळांतील अभेद वहुधा ठीक केला आहे. वाचण्यास सुल्भ 
व्हावे म्हणून विरामचिन्हे सर्वब नवीन दिलीं आहेत; आणि दोन्ही प्रतांच्या 
पाठांतरांतून योग्य दिसळे ते पाठ कायम केले आहेत. बखरीच्या सुरुवा- 
तीस लिहिलेली मिति इंग्रजी ता. २ माहे आगस्ट सन १६८४ होत आहे.) 

तकी) संपादक. 
2 स्त श्री शके १६०६ रक्ताक्षिनाम संवत्सरे श्रावण झुध प्रतिपदा 
साम्यवासर लाहिने रंगोवा नायक व नरसोवा नायक व सोमाजी नायक 
मावळंकर यांणी मातुश्री कृष्णावाई ब विष्णुमट सफरे व वासुदेवभट संफरे 
पुरोहित यांसि पुसिलें जे देशमुखी व सरदेदामुखी संगमेश्वर महाळची, व 
मामले प्रभावळी व मामले दाभोळ या वतनांची वडिलांमध्ये अर्जक कोण 


४२ मावळंकर सरदेसाई 


पुरुष, त्यापासून वंद्यावलि केसी चालिली ? त्यावरून कृष्णाबार्ड यांणीं व 
उभय्रता भटगोसावी यांणीं सांगितले जे पूर्वी वंद्यावाळ वडिलांचे वेळेची 
सामावा नायक यांणी लिहिली होती ती वशावलि सेतवडेकर सोमाजी नायक 
वाकड्स आहे ते आणवण. त्यावरून सोमाजी नायक यांकडील वंद्यावालि- 
पत्र आणिळे. मग त्या पत्राचा उधारावरून व कृष्णाबाई व उभयतां 
भटगासावी याणा सांगितले त्यावरून वंदापरपरा ऐसी आहे पूर्वी नर- 
साभट सत्यवादी गोदातोरी नासिंहभक्त होते. ते देशाटणप्रसंगे तळ- 
काकणात धामापुर समीप मावळंगें नामक गांवास सहकुटुंब आले. बेथे 
श्राजासहाचा सुहूती वहुत ज्याग्रत पाहोन देवासंनिध राहोन देवताराधन 
स्याणा व्रहुत काळ केळ, त्यांचे पुत्न गोविदभट; त्यांणीं हि देवताराधन 
फार केळे. त्यांचे पुत्र मागती नरसीभट ते हि देवताराधन बहत काल 
करत असता, त्यांस स्वझ जाहाला जे तू नीरानरसीपुरास जाऊन माजं 
भजन करण; तेण करून माहा सिंधी पावसील. मग नरसींभट नीरानरसा- 
डरास जाऊन, पंधरा वषें तेथे राहोन सामराजमंत्रोपासना वहत केळी. यावर 
लास स्वम जाहाला जे तूं सेवा केलीस ते संपूर्ण करणे या उपरी तुज देव 
साह्य आहे. ते काली राजा कोलापुरी बिजय नामक वरा धमांत्मा होता 
त्वाच राज्य तुगभद्रेपासून गोदातीर व ससमुद्रकुलपारियत होत 
काठुकास्तव संनिध सिंगणापुर येथे राहिला 
जाऊन दानाध्यक्षानुमतें राजदर्वीन घेतलें 
तळकोंकणांत संगमेश्वर 
पूर्वक दान दिल्हा 


ता राजा 
तंथ नरसींभट सिंगणापुरास 
राजयान त्राह्मणाची शिष्टता देखोन 
प्राम [निथिनिक्षेपज्यळतरुपापणसमवेंत उडदक- 
सग नरसाभट संगमेश्वरी आले. नग 
पाहाता पूर्वी संगमेश्वरी धर्मात्मा आजा कण व सोमाजी प्रधान व इतर 
कायपुरुप घमात्मे होते त्यांणी आपल्या नांवे देवस्थापना केल्या. त्याच्या 
वद्दापरपरन राजे राज्य करीत असता पनालियाचे राज्याचे सनाचक्र येऊन 


कणवबदाज्याचे राज्य घेतलें गाव उठिंन होऊन वहत वष पडला. मग 
सवनांनीं बस्ती बहुत वर्षे केली. काले करून तेहि 
काह यवन नदीवर राहिले होते; 


हो... 


वीची स्थित 


ह्‌ ठाछन जाहाले 
नरसाभट येऊन राजाज्ञेप्रमाणें गांवीं 


घराण्याची बखर 2३ 


सता (सत्ता) केली, वीस टके वार्षिक कर घेत. नरसींभटास पुत्न कृष्णाजी 
चुत च पराक्रमी जाहाला. ते कालीं सिंगणापुरींचे राज्याचा वळीवेग 
नामक सहतस्त अश्वांचा सरदार होता. त्यास राज्याने गडनदीपासून 
चावननदीपावेतों सतर (७०) गांव मोकासा दिल्हे. यवनसता जाहाली. मग 
नरसोभट--पुत्र कृष्णाजीने वळीवेगाची सेवा करून सतर गांवचा इजारा 
केला; आपलीच सता केळी. संगमेश्वरीची रचना करून गांवांत त्राह्म- 
णादे सर्व जाती आणून हाटवाजार रचून पानसान-मयांदा केली. माव- 
ळंगेबयांत श्रीबर देवाल्य बांधलं. राज्यपुरुप वच्य करून सतर गांवची 
देदासुखी व सरदेशमुखी वतन साधिले. मावळंगे इनाम घेऊन मावळं- 
गकर उपनाम ब कृष्णाजी नायक हें नाम प्रसिध केलें. कृष्णाजीस पुत 
दोन; गोविंद ब विठल; विठल अपुत्र ; गोविंद नायकास पुत्र नरसिंह. 
नरसिंहृ नायकास पुत्र तीन; केशव, वामन, कृप्ण, वामन राजसेवक जाहाला. 
कृष्णाजी मावळंगें येथे राहिला. केशव नायेक देगरुखी करीत असतां 
विद्यानगर्रीचा राजा बुकण याची चढाई कोलापुरीचे राज्यावरी होऊन 
राज्य घेकलं. सिंगणापूर उाढंन जाहाले. नर्मदेपरियेत सर्व देश विद्या 
चगरकरांहीं आक्रमण केला. मग केदवावनायके विद्यानगरास जाऊन राज- 
दर्शन घेतलं. तळकोकणांत सातदात गांबीची राजसता केली तिसापा 
ब्राह्मण कारभारास अधिकारी करून आणिला; खारेपाटणास कारभार 
होई; या देशाचे पाटणदेदा नाम जाहाळें. केशव नायकाचा पुत्र रंगोवा 
नायक. तो देदामुस्बी करीत असतां धर्माजी चवाण मराठा मवास होऊन 
त्याणे धामापुरी दुर्ग वांधोन देशोपद्रव करी; राजसता चालो नेदी. त्याचा 
पुत्र सूयीजी तो हि बलिष्ठ जाहाळा. मग रंगोवाचा पत्र गणोबा त्याणे 
विद्यानगरीहून साह्य आजून स्वयें युध करून सूर्याजीस मारिले; तेव्हां 
गणोंवा नायकास धामापुर इनाम दिल्हे. गणोवाचा पुत्र गोपाळ; त्याचा 
पुत्न विसाजी; तो देशमुखी करी तेव्हां हणमंतराव चांदा मराठा मवास 
होऊन डिंगणीच्या रानांत राहोन देश मारी. तेव्हां विसाजीने पुरोळ- 
कर हिरोजी प्रतिष्ठित होता त्यासी घरोवा करून विद्यानगरीचे साह्य आणून 


> न छा. € २____७) 6४ 
द्‌ वशावळ नं. १. वखरीच्या पूवाधावरून माडलला 
सन ११०० ते १७०० इ 


| र 
पिढी, 
१ | १ , नासहभट्र सत्यवादी । (११४३). मूळ पुरुष. 
| 

र २ गोंबिंदभद्ट ,, 

। | 
३ | ३ नृसिंइमद्ट ,, (११९०), 

| 

| २" 
४. ४ ,/ कृष्णाजी नायक सरदेशमुख मावळंगेकर ! 

| | 

| न | 
५. ! ५ गोविंद ६ (विठ्ठल) 

| र 
६ ७ नुसिंह 
| वडा _ 
| | | 

७ ८ केशव (१३५२) ९ [वामन] १० (कृष्णाजी) 
टू ११ रंगोवा (१३७८) 
९ 


१२ गणोवा (१४० 


१४ विसाजी (१४५३) 
१५ नृसिंद् (१४७८) 
*& मुणोवा(१५०३) 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१०८ १३ गोपाळ (१४२८) 
| 
। 


9. रगोवा (१८२६). 


२ 


घराण्याची वखर ४५ 


१७ रंगोवा विन गणोवा 


| 


| 
माजी (१५६५). १९1२०२१ [इतर तीन पुत्र] 
] 


२२ राघोबा (१५७८) 


२३ नरसोवा (१५९८) 


22 25” 
। 
२५गणोबा २६ [विसोबा] २७ [नारोबा गिर्‍्येंकर] 
बबली. 
। | | 
महादोवा २९) नरसोवा देवळेकर ! ३०(दामोवा) ३ १विठोवा 
| 


| 


| | की 
२२ गोविंद ३२[अंतोबा]२४[शिवाजी] ३५[दरी] ३६ पुरुषी- 


ऊफ नतम 
३७ केशव विसाजी केळशीकर सैतवडकर 
३८ नरसोंवा 
१३९(केशव) ४० गणोवा ४१ महादोवा ४ २नारोवा 
लोवलेकर ओझरेकर 


(७ "काळे | 


| | 
४३ अंतोवा ४४ | राघोबा! ४५ सोमाजी ४६विसोबा 
धामापुरकर प्रभावळीकर 


४६ मावळंकर सरदेसाई 


[दयास मारल; तेव्हां कुंभारवाणी खुर्द इनाम घेतली. विसाजीस 
अच नरासह नायक देदामुखी करीत असतां वद्यानगराहून आणापा खारे- 
पाटणास दंद्याधिपात करून आणिला. त्याचेंव परभाळकरांच महद्रर 
जाहाले, परभोळकर विठोजी देशा मारा; मग नरासंह नायक यांचा परत्र 
गणाबा नायक याने विद्यानगरास जाऊन राज्याचे दरदान घेऊन परभोल- 
करास सवाडत गांव वरघांटे व कांकणांत दऊन निवता ( नेमा ) वर 
ठावल, कांहीं काल गेल्यावरी धाकोजी चाळका मराठा माहाद्यूर 
तीनशत लोकांचा सरदार त्याणें सवाधम राजकृपा संपादन गडनदीपासन 
बावननदोपयत नवद गांव मोकासा घेतले सगसंश्वरा दुग बांधोन त्या 
आाश्रत्र राहहला. नरासिंह नायकाचा व चाळके याचा माहाविरो'ध जाहाला 
मग नरासहनायके संगमेश्वर सोडन नदाच्या उतरभागीं दोन नदीमध्ये 
डग व्राधांन दुग्ध-गणपतीपासून नूतन पेठ केली, हाटवाजार केला, जाख- 
सातच्या पूवभागीं दसरी पेठ वस[बवला. मग नरसिंहपुत्र गणोवा व 
धाकराजींचा पुत्र रामजी यांचे माहावेर जाहाल, चाळके च्यार पिढ्या होते 
गणोंवाचा पुत्र रंगोंवा; तो पराक्रमी हाता, रामाजीचा पुत्र कमारजी 
त्याच व रंगोवाचे वर होतें च. मग रगावाचा मुताळीक यादव नार्डक 
यान मध्यस्त होऊन रंगोवाचे व कुमारजा यांचें सख्य केलें. रंगोवा- 
नायक वद्यानगरास जाऊन वहत राजमान्य पावला 
धतळ; वकापा अधिकारी खारपाटणास आणिला 
च्यार; जेष्ठ सोमाजी 

देशमुखीचा प्न घेतलीं 
तव बेदरची पादद्याई 


साहा गांव मोकासा 


रगांवा नायकाचे पत्र 
त्याण विद्यानगरास जाऊन सातदात गांवची सर- 


असल बसावा तंव रामराव कानडा साह्य नाहीं 

पाचा चढाई जाहाली. वखघांटे व तळकोंकणांत 
सवे सता वेदरची जह व गोरा खोजा कोंकणांत 
आल; त्यांणी सर्व देशाची लावणी सचणी केली. माहालास कसबे केले. 
परभावळी मामला आठरा कृष्णाजी 
रगोवाचा 
चाळके मबासपणें वता लागलं 


त्वा 


घराण्याची बखर ्ख 


कुमारजी चाळक्याचा पुत्र धारोजी; त्याणे उप्णतीर्थाजवळ श्रीकेदाराचे देवा- 
लय व्राधवल; असुड गांव देवास इनाम दिल्हा. सोमाजी नायकाचा पत्र 
राधावा, त्याचा पुत्र नरसोवा नायक; त्याणे बेदरचे पादश्यादहास भेटोन 
सरदेशमुखीचा जीर्णोधार केला; पत्रे घेतलीं व तेथील सेना व परभोलकर 
साह्य करून चाळके यासा युध केलें. धारोजी खोत चाळके संगमेश्वरी युधीं 
पाडळ, नरसोवानायक पहिल्याप्रमाणें संगमेश्वर वसविले; नदीच उत्तरभागीं 
पठ कला होती ते संगमेश्वराखालीं घेतली. मग कांहीं काले बेदर लोपले 
वज्यायुसी पादशाई जाहाली, नरसोबा नायकाचा पुत्र केदावनायक विजाप्री 
पादद्याहास भटोन, बहुमान पावोन, सरदेदामुखीचा जीणांधार करून फर्मान 
धतला; वुबोड गांव इनाम घेतला; पादद्याह्यपासून प्रभावळीस हवालदार 
आणला. मग त्याच व प्रभावळीकरांचें महद्वेर जाहाळे, कानोजी प्रभा- 
वळीकर मवास जाहाला; त्यावरी विज्यापुरीची फौज यऊन मोठे युद्ध 
सभावळांत जाहाल; सारे प्रभावळीकर वधी प! कानोजीचा पुत्र 
चाढ॒जा त्याचे पुरोहित याणे घेऊन गोबीलास पळवून नेला. चांदजी द्‌व- 
गिरीस जाऊन पादश्याहास भेटोन गोबील तपा मोकासा घेतला. मग तों 
सवारत शिपाई सजून राजापुरपांवेता देशोपद्रव करी; मग केदवनायक 
पादशाहापाद्या विज्यापुरां मध्यस्त होऊन चांदजीस कोल घेतला चांद्जीने 
सातदात माणसानशी पादशाहाची चाकरी मान्य केली, मग त्यास संग- 
मश्वर तफस ०८८००८ चास गांव मोकासा दिल्हे धुंगारपुर राहावयासी 
दल्ह, केशवनायकी कांडअसुडे ब गिऱ्ये गांवीं आगर व शेत इनाम घेतलें 
केशवनायक प्रभावळींत हवालदाराजवळ राहिले, त्याचे पुत्र तीन ; गणोवा 
व वसावा ब नारांवा. नारोवास पुत्नसंतान नाहीं त्याण रामभट सर- 
वट खारपाटणकर याचा पुत्र विष्णु दत्तक घेतला : तो गिर्‍्य गांबी केशव- 
नायका आजोबल शेत ब आगर तें खाऊन तेथें राहिला ; त्याणें गिऱ्यें 
गांबीचे ज्योतिष ब धर्मांधिकारण साधून तथ च राहिला. विसोबानें देश- 
मुखीची मुद्रा दुसरी करावी, निम कारभार आपण करावा म्हणोन 
गणांवानायकापाशीं वेव्हार आरंभला; तेव्हां समस्त दायाजांनी व त्याच 


धट मावळकर सरदेसाई 


पिते केरावनायकीं विसोवास सांगितले जे जो वडील त्यासच सिके; इत- 
रांनीं बडिलांचे आज्ञेत वर्तावे; बाडलांनीं सवाचे चालवावे ; आमच्या 
वंशांत आजिपावेतो ब्रेसं चालिल ; यास अन्यथा वर्तेल जो त्याचें बरें होणार 
नाहीं; मग विसोबा समजला, गणोवानायकीं विसोवास अधे वुर्बांड दिल 
गणोवानायकी देशमुखी चालविली. त्यास पुत्र च्यार; माहादोवा, नर- 
सोवा, दामोवा, विठोबा, येकूण च्यार. माहादोबा सरदेशमुखी करीत 
असतां, खिळण्यास किलेदारानें हुजुरून नंवद गांवचा तनखा मामल्याहून 
नेराळा केळा. तो कारभार निराळा जाहालियावरी किळास नरसोवा ी 
राहिला; त्याचा वंश देवळेकर देसाई. बिठोवास पुत्र दोन ; हरी व पुरु- 
षोत्तम. पुरुषात्तमानें विज्यापुरास जाऊन साडेच्यार हजार लारी खर्च 
करुन सेतवडें माहालची सरदेदामुखीचे फर्मान आणिलें; खर्च लागला तो 
माहादोबानें रीण घेऊन दिला. मग माहादोबाजवळ सरदेरामुखीचा वंत 
पुपोत्तम मागो लागला; वंत द्या किंवा कर्ज वारा. मग माहादोवाने सारेंकर्ज 
आपणच वारिळ; आणि सरदेशमुखीच्या वंतासो पुर्पाततमास पुत्रपौत्रादिकां 
संमंध नाहींसा केला, पुरुषोत्तमाचा वंदा सेतवडेकर, दामोदर अपुत्रिक; 
माहादोबास पुत्र तीन ; गोविंद, अंतोबा ब शिवाजी. गोविंद देशरुखीं' 
करीत असतां प्रभावळी प्रांत इजारा केला तंव पर्ज्यन्य गेला, वलटा पडला; 
टोळांनीं आगरें भक्षिली ; लोक देद्यांतरास गेले, गोविंद नायकास मह- 
छुलाबद्दळ खिळण्यावर नेऊन घातलें. दुसरे वर्षी पर्ज्यन्य लागळा. गोविंद 
नायक विज्यापुरास जाऊन अर्धी बाकी सोडविली ; प्रभावळीची खोती 
मिरास फर्मानी व वोझरें बुट्यक तर्फ देवरूख हा गांव इनाम घेतला; 
दिबाजीबंधूस वरोवर नेऊन साहा हजार लारी खचून त्याचें नांवे केळशी 


सेवी र्फचें «७ व ९ ७७ 
थे सेवी तर्फेचें फर्मान घेतले ; खर्च आपण देऊन केळशी व सेबीची देश- 
चो दिल्ही; आणि वाडेलांचे वतनास संमंध नाहींसा केला, 
मन राहिला. अंतोवानायक निरंतर प्रभावळींत राहिले, गोविंद 
नायकास पुत्र केशव, त्याचा उुत्न नरसोबा नायक; त्याणें माबळंगेयाचे च्यार 
विभाग करून येक देवळेकरांस क 


च 


व येक सेतवडेकरांस दिल्हा; आपण दोन 


घराण्याची बस्वर ४९ 


घेतले ; इतर दायाजांस कोणास कोंड ब कोणास आगरें व देते देऊन 
समजाविले; विज्यापुरास जाऊन लोवळेयाचा कोंड इनाम आणिला. नर- 
सोवास पुत्र च्यार; केदाव नायक येक, गणोवा नायक येक, माहादोबा 
नायक येक व नारोबा नायक येक. केदावनायके अतिपराक्रम केला; 
विज्यापुरीं साहा वषें होते. गणोवा नायक प्रभावळीस राहोन सरदेदा- 
मुखींचा कारभार करीत होते. महादोवा लोवलेयाच्या कोंडांत राहिला; 

त्यास लोवलेकर येस ह्मणत; त्यास पुत्र आपण सोमाजी. केशव नायकीं 
आडीच हजार होन दरवारखर्च करून दाभोळच्या सरदेशमुखी व दोन 
गाव यांचे फमान करून घेतले; प्रभावळी प्रांत मुचरी गांव इनाम घेतला 

इक ल्माजमा ज्याजती करून घेतला. दिवाणांतून प्रभावळी प्रांत इजारा 
तिसाला केला ; टोळक्रांत जाहाली.; सारीं आगरें मोडली; त्यामळे दोन 
वषात पंचावन हजार लारी नुकसान आले; दिवाणांतून वराता जाहाल्या 

येबज नाहीं; सारी हके व इनामती आमानत केल्या चाकीबद्दळ केराव 
नायक्रांस खिळण्यावर घातले. ' मग गणोवा नायकीं विज्यापुरास 

जाऊन दीड वषे राहोन तिजाई बाकी सोडविली; हॅके व इनामती सोड 

ल्या ; साग धेऊन निमे ब्राकी खंडिली; उरली त्यास येबज नाहीं ; तेव्हां 
सार गात्रज मेळऊन आठ हजार लारी बाकीस दिल्ह्या; मग केशव नायक 
छटळ, नारोवा नायक बंधु त्याचे स्वाधीन दोन वष्रे धामापुर व मावळंगे दोन 
गाव कळे होते; मग दोन वर्षांचा येवज साडेतीन हजार लारी त्याकडेस 
स्राहल्या; व्राकी खडावयास केशव नायक मागत होते, परंतु ते न देत 

वाक्कावरदळ गडावर ओलीस राहा हणत; तेव्हां नारोबा नायका उत्तर 
दल्ह का आम्हांस वतन नलगे; आपणांजवळ द्रव्य द्यावयास नाहीं 

आण आपणांस गडावरी राहवत नाहीं; येस बोलोन समस्त दायाजांस 
पत्न (लहून दिल्हं जे आपण वतन सोडिले, आपणांस पुत्रपात्रादिकांस वत- 
नाशीं संमंध नाहीं. . त्यापासून ते वतनास तुटले, केशवनायकी काळी 
करांची कर्जे काढून विज्यापुरीची क्ज-त्राकी वारिली, केदवाव नायक 


भभावळींत असत गणांवा नायक संगमेश्वरी राहल, केशवनायकास 
|. 


"५० मावळंकर सरदेसाई 


पुत्र नाही. गणगोंबा नायकास क्षयवेथा जाहाली; ते डोटी करून माहा- 
यात्रेस गेळे. केशव नायकाचा प्रांत-समय आला तेव्हां संगमेश्वरचे घरी 
आले. काशीकरांचीं देणेयांचा व देदामुखीचा भार कोणी दायाजांमध्ये 
मान्य न करी; तेव्हां आपल्यास लोवल्याहून आणून आपल्या गळी के 
घाळून वतन व कर्जाचा भार घाळून बोलिले जे, सोमाजी तू आपला 
पुतण्या; गणोवा नायक वाराणसीस गेले; ते आले तर बरेंच; नाहीं तर सर्व 
वतन इनामती तुजे स्वाधीन आसत; येस बोलोन उत्तम लोकास गेले. 
नारोबानायकीं वतनास संमंध नाही, आपण पुत्रपोत्रादिकीं वतन सोडिले. 
येस पत्र देऊन मोजे वोझरें बुद्टक तर्फ देवरूस् येथे राहिले. त्याचा पुत्र 
वल्हस्वोत विसोवा जाहे. वापमाजे पूवील वेळावालि द वतनाचे लवत अरे . 
या उपरीची स्थिति सोमाजी नायक देशमुखी करीत असतां गणोवा: 
नायक रोगमुक्त होऊन तीन वर्षी महायात्रेहून देशास आठलिय़ावरी सोमा- 
जीनायकीं वडिलांचे शिके ब वतन-गणोवा नायक चुलते यांचे स्वाधीन केले.. 
मग गणोवानायके च्यार बषें देशमुखीचा कारभार केला. सोमाजीनायकांस 
विज्यापुरास पाठविले, त्यांणीं वरा उत्कर्ष केला; सोंदेची मसलत पातद्राहा- 
पारशी मान्य केली; तेव्हां कोलवेची बाग व कुवसेवाडी इनाम घेतली; माख- 
अन गांब व उःचगांब इसाफती घेतल्या, परभोळचे हवारदारास वैर 
जाहाल म्हणून मागतो विज्यापुरास गेले; तीन वर्षे राहोन साहा हजार लारी 
दुरबार-खर्च करून हबालदारास तहगीर केला; दाभाळचे सरदेशमुखीची 
ताकीदपर्वे ब हॅक लाजीमा करून घेतला; परभोळीची राईवाडी व निवें बु- 
डक तर्फ देवरूख हा गांब इनाम घेतला ब मिरासखोती करून घेतली; 


(चोळ आले रजी त्यावरी गणोवानायकांसमक्ष ब त्यांपरोक्ष सतावंन वें 
रामुरू ल विका पुत्र विठलनायक; त्यांनी विज्यापुरास जाऊन 
[व छत्री सुखासन बहुमान पावोन आले, नव वर्षे 
ददमुखी चालविली टी. सो पाहैल्याने विज्यापु ह. व्या न्यत न 

क कसा सोमाजी नायक (क ज्यापुराहून येऊन गणो- 

जाहाले जगे. मे. 4 यावर गणोबा नायक. वहु संतोषी 

सोमाजीनायकाचे स्वाधीन करून गणोवा नायक धामा- 


घराण्याची वखर ५९ 


पुरीं राहिले, त्यांचे पुत्र आंतोबानायक व राघोबानायक, आंतोवा नायक 
धासापुरीं राहिले. राघोवानायक परभोळींत कारभार करीत; त्यांस गणो- 

वानायकीं दाभोळच्या सरदेशमुखीच्या कारभारास पाठविले. गणोवानायक 
धामापुरी राहोन घराचा जीणोधार केला; विहीर बांधिली ; श्रीकेशवाचे 

देवालय वांधळें; अकरावे वषात शांत जाहाले. त्यांचे पुत्र राघोवानायक 

च्यार वर्षें दाभोळेंत होते; तेथे हवालदारास नपडाव जाहाला; त्यावर ते 

संगमेश्वरास आले. मग सोमोवानायकीं कारभार राघोवानायकास संभाळून 

( सांगून ! ) आपण वाराणशीस गेले, सोमाजी नायक आलियावरी राघो- 

वानायकीं कारभार सोमाजीनायकांचे स्वाधीन करून आपण वाराणशीस गेले. 

आडीच वर्षाहीं येऊन संगमेश्रर्राच राहिले. त्यांचे पुत्र केशद नायक दाभो- 

ळेस सरदेरामुखीस गेले; पांच वर्षे तेथे राहोंन तेथील पाणी लागोन वेथा 
जाहाली; मग तेथून येऊन कोंडअसुडे येथें राहिले. विठलनायकां परभोळींत 
व संगमेश्वरी राहोन नव वघे देशमुखी चालविली; मग पाठीवरी पुळी होऊन 
संगमेश्वरी शांत जाहाले, त्यांचे दतपुत्र विद्यमान सोमाजी नायक, विठल- 
नायकानंतर कोंडअसुर्डेयांतून केशवनायकीं येऊन चवीस वर्षे सरदेदामुखी 
चालविली. त्यांचे दत्तपुत्र विद्यमान रंगोवा नायक; यांस पुत्र तीन; केशव; 
गणेश, विसोबा. नरसोबानायकाचा पुत्र कनिष्ट नारोवा ज्याणे वतन पुत्रपो- 
त्रादिकीं संमंध नाहीं म्हणून लिहून दिल्हे त्याचा पुत्र विसोबा, त्यास गणो- 
वानायक चुलते यांणीं माऊळंगेयांत आणून येक आगर व येक शेत देऊन 
ठेविला; त्यास पुत्र आंतोवा. आंतोवास पुत्र दोघे; नारोवा, . कृष्णाजी. 
नारोबा धामापुरीं राहिळा. कृष्णार्जास पुत्र कानोवा. त्यास पुत्र दोन; 
नरसोवा, रंगोबा. रंगोबास राघोबा नायक, राघोबा नायकाचे पुत्र केशव 
नायक; ते अपुत्र; त्यांणी रंगोवास दत्तक घेतला. रंगोवाचा सहोदर 
नरसोवा सोदरपणाच्या नात्यानें निरतर संगमेश्वरी असे. त्या काळीं तळ- 
कोंकणांत शिवाजी महाराजांचे राज्य जाहाळे. केशव नायक महाराजांस 
भेटले. राजांहीं बहुमान केला; आणि पिलाजी नीलकंठराव सुभेदार यां- 
बरोबर दिल्हे. त्यावर रावजी नाना सुभेदार जाहाले. केशव नायक अशक्त, 


गुह ८ 12021£ 1929) [२ 1६119221:£ (>19)2 19४) 29 ४१२७ ५23७ ४७ '>12 ५1१७ ४5 > ८५७६ 1811042 [511212 


८४७ २७७ "३118 [24 22 [ग ५५ ! ५ 52१७७९ 15७७ 3121 ७2 198 1४९7८ 01 
णी पीन जम लेक पूल व एफ यू 
9 र 12४ ह 22112 २1४8 


1५७७६ ४७४ |) ॥५॥॥॥ ! ५४  (२४५७)»७ ) 1९७2५ | ६४| 22 
। | | | 
री आल डा आता हिमत कहीच 
: (५2४१) | | 
टु. (>>) [एव] ४9 (५५>> ) 1थ (88) (ज्यु ७>>)1४0 ४४ 1118: ०४ ७४ 


9 | | ॥। 
91०९३2] |1121>8 11)1> | ढ 
?_ ह (202४) 4८ १४५ ७. 1९1३०५ $५> 1४11918 ४ [1९102] ५ | १2 


मावळंकर सरदेस 
ग 


[1518] ७ ७ 
1 । | | । 
(४५-५-३) . (१>-५७-४) (»>-५८-३) | 
पयूझेधु >. >५४६९७> [ळे 8... । वाट 1२02 ८ (६५-००-४) ३५१1115 1७४९ ४ | भ्टे 
2४) 


"129221 1202४) |121>8 1९३२-५७ ४॥२|॥२[७॥---टट '2 2९11012 


ण्ऱ्र 


घराण्याची बखर पडे 


सेवा न होय; तेव्हां केसो भेरव मुतालिक सुभासरदेशमुखीच्या कारभारानि- 
मित्य ठेवून आपण संगमेश्वरास आले; मग वर्षानेतर शात जाहाले. केसा 
भरव राजा पुरा तीन वष्रे होते; त्यांस अतिसार व ज्वरवेथा होऊन संगमे- 
श्वरचे घरास आले; सुभास कारभारी नाहीं; दुसरा शाहाणा मतालिक नाही; 
रंगोवा लहान; कृष्णाबाई यांनीं नरसोबा, रंगोवा नायकाचा सोदर, शाहाणा 
चौकस कार्यक्षम पाहोन रंगोवा नायकाची मुतालिकी सांगोन ज्रिके देऊन 
सुभास पाठविला. त्याणे चोदा वर्षें सरंदेशामुखीची मुतालिकी वरी चाल- 
विली, मग दोन वर्षें कागदी पत्री आपलेच नांव लिहावयास लागला; यास्तव 
कृष्णाबाई यांनीं नरसोंवा नायकास आणून घरां ठेविला; हणमाजी केशव 
खेर यांस सुभाची मुतालिकी सांगोन राजापुरास पाठविला; तो आतां कार- 
भार करितो. नरसोवास वणवेथा बहुत दिवस जाहली: मग धामापुरीं राहिला 
तेथेच शांत जाहाला. त्याचा पुत्र कानोवा लहान आहे 
टीप:-- बखर्रीच्या दोन प्रती आम्हांस मिळाल्या; त्या दोनी हि नकला असा- 
व्यात अस त्यांच्या स्वरूपावरून वाटतें. वरील शेवटच्या भागापूर्वींच्या भागां- 
[ल अखेरचा मजकूर “ आंतोबास पुत्र दोघे; नारोवा, कृष्णाजी ...... 
त्यांनी रंगोवास दत्तक घेतला * असा आहे. अस्सल वरून नक्कल उतर- 
तांना या ठिकाणीं काही तरी घोंटाळा झाला आहे व तो दर करण्यास 
दुसरी प्रत अपुरी असल्याने, अन्य साधन तूत हातीं नाहीं. नेहमांच्या पद्ध 
तीने अवतरणांतील मजकूर वाचात गेल्यास या अवतरणांदठील “ अतावा 
हा न. २ वेद्यावळांतला ने. ९ चा इसम असें सार्हाजक वाटते. परंठ तसे 
वरून चालल का, दृत्तातात अनक दाप उत्पन्न होतात. तच “ अंदोबा 
ताच वशावळांताळ न. १ हा समजल्यास ते सर्व दोब टळून ऐतिहासिक 
कागदातोल दोन तीन ठिकाणच्या मजकुराचा अन्वय योग्य प्रकारे टागतो 
वेखराताह सदरा उद्धृत केलल्या मजकुरांत “' इ."्णाजीस पुत्न कान्होबा त्यास 
पुत्र दोन ? हं वाक्य “ कृष्णाजी उर्फ कानांब्रा यास पुत्र दोंन * असं 
इळांत असावें; तसेंच “' रंगोवास राघोबा नायक ” हे वाक्‍य शंगदीं चकीचे 


०४ मावळंकर सरदेसाई 


आहे किंवा विनाकारण च पडलेले आहे, अथवा राघोबा नायक हे दाब्द 
दांनदां पलाहिळे गेळे आहेत, असं पुष्कळ विचारांती दिसून आलेलं आहे 
बखरीची जी प्रत अपुरी आहे ती या मजकुरापयत येऊन पोचलेली नाहीं 
आण अस्सल प्रतीच्या अभावीं पक्का तपास करण्यास इतर साधन नाहीं 
बखरसाचा हा २३ वाक्य फार घोंटाळा करणारीं असल्याने, त्यांटन मार्ग काहून 
न. २ ची वंशावळ तयार केली आहे. उपलब्ध कागदपत्रांवरून ती सुसं- 
गत आह, वखरीची आणखी एखादी संद प्रत मिळाल्यास ही गोष्ट स्पष्ट- 
पण सागण्यास दृष्टी इतका संकोच वाटणार नाहां -णसं०, 


प्रकरण सहावे 


01 किण 


राजवाड्यांचा निष्कपे 
०.-><०२ााा...--- 

घराण्याची बखर च इतर कागदपत्र यांवरून रा. वि. का. राजवाडे 
यांनीं “* इतिहास व एातह्ासेक * मासिकांत लिहिलेल्या एका निबंधाचा 
साराझशा त्यांच्याच शब्दांत खाली दिला आहे 

सस्तुत मारसकांत प्रभानवल्ल्रीच्या सरदसायांचे सहा दस्तऐवज छापले 
आहेत. पेकी पांचव्यांत सरदेसायांच 1 कुळकथा दिली आहे. तिच्या- 
वरून कऱ्हाड्यांचे कोंकणांतील प्राचीनत्व व तत्कालीन राजकोय इतिहास 
कळण्यास मार्ग होतो. सरदेसायांची कुळकथा दोनदां बनाविली गेली 
पाहूला प्रत वशयावळींतील १५ वा पुरुष सोमोवा नायक यानें लिहिटी व 
दुसरी प्रत २५ व्या पिढीतील रंगोवा नायक, नरसोवा नायक व सोमाजी 
नायक यांणां दरक १६०८६ त सजविली. पाहिली प्रत शक १४०० च्या 
छमारास लिहिली. ही पाहेली प्रत, मातुश्री कृष्ण वाई हि 
या तिनी लेखी व ताडी आधारांवरून दुसर क तत 

1 प्रत सजाथली गेली 


राजवाड्यांचा निष्कषं ५५ 


पाहिल्या २५ पिढ्यांपेकी तिसरा पुरुष नरसिंहभट हा कोल्हापुरच्या 
शेलाहारांपैकी विजयार्क ऊर्फ विजयादित्य राजाचा समकालीन होता. या 
विजयादित्यानें कोल्हापुरप्रांता हक १०६५ पासून रक १११२ पर्यंत 
राज्य केलें. अर्थात्‌ दुसरा नरसिंहभट या अवधींत विद्यमान होता. 
दुसरा नरासंहभट जर शक १०६'५ त होता, तर दरं पिढीख २५ वषें 
धरिल्यास, पहिला नरासिंहभट दक १०१५ त हयात होता असे झाले. 
दुसर्‍या नरासेंहभटास विजयादित्यानें संगमेश्वर गांव धारादत्त दान दिला. 
कुळकथतील हकीकतीवरून या विजयादित्याने संगमेश्वर्च्या राजाला जिंकून, 
त्याचा बंद उाच्छिन्न केल्याचें दिसून येते. उाच्छिन्न झालेल्या राजकुलांतील एक 
पूर्वज कर्णराजा असून त्याचा प्रधान सोमाजी नांवाचा होता. कर्णाने संगमेश्ररी 
कर्णेश्वर नांवांचे शिवालय बांधिळेले अद्याप आहे; व देवाल्यांतील एक शिला- 
लेख भारतेतिहासमंडळापुढे वाचिळेळा आहे. विजयादित्यानें कर्णवंद्य 
व संगमेश्वर दोनीं डाच्छिन्न केलीं. कणांच्या पदरीं यवन ह्मणजे मुसल.- 
मान सेनिक असत, त्यांची वसती संगमेश्वरी होती. पुढें ते उाच्छिकर 
झाले तरी थोडे यवन संगमेश्वरच्या नदीवर वसती करून होते. “* संग- 
मेश्वरी यवनांनीं वसती बहुत दिवस केली ? या कुळकथेतील वाक्याचा 
अर्थ असा होतो कीं, यवनांची वसती विजयादित्याने संगमेश्वर जिंकल्याच्या 
पूर्वी संगमेश्वरास होती. कर्णराजाच्या कालीं हि यवन संगमेश्वरी रहात 
असावे असे दिसतें, म्हणजे दक १००० पूर्वी संगमेश्वरास मुसलमानांची 
म्हणजे अरब्रांची वसती होऊन वहुत दिवस लोटले होते. शक ८९० त 
अरबांनी इराण जिंकिल्यावर, इराण्यांचा कोंकणाशीं असलेला व्यापार अर- 
चांनीं आपल्या हातीं घेऊन, कोंकणांतील संगमेश्वर वगेरे खाड्यांवरीळ 
गांवी त्यांनीं वसती केळी. ह्या वसतीला अनुलश्नून कुळकथतील वरील 
उल्लेख आहे, 
_ कोल्हापुरच्या विजयादित्य व भोज या दोन शिलाहारांच्या पदरा, वळी- 
चेग नांवाचा सहस अश्वांचा मुसलमान सरदार होता. त्याला त्या राजांनीं 
गडनदीपासून ब्रांबनदीपर्येतच्या ७० गांवांचा मोकासा दिला. यवनांची सत्ता 


५६ मावळंकर सरदेसाई 


संगमेश्वरों झाली. तेव्हां नरसिंहभटाचा पुत्र कृष्णाजी याने त्या सरदाराची 
मर्जी संपादून ७०८ गांवचे सरदेशमुखी वतन संपादिलें, कृप्णाजीचा 
पणतू केशाबनायक याचे कालापर्यंत ७५) १ ८ वप्रात टिलाहारांचे राज्य 
देवगिरीच्या यादवांच्या हातीं गेळे, व यादवांचा हि मोड होऊन, संगमेश्वरा- 
भोवतील कोकणावर विजयानगरच्या राजांचा अमल बसला, कोल्हापुरच्या 
दिलाहारांची समात्ते दाक ११४८ त झाली. दे गिरीच्या यादवांची 
समाति रके १२४० त झाली. विजयानगरचें राज्य दाक १२४० च्या 
छमारास सुरू झाले, कृष्णाजी नायकाच्या वेळीं शाक १२७८ त विजयान- 
गरास बुक्क किंवा वुक्षण राजा होता. मुसलमानांना देवगिरीचे राज्य 
जाकल्याच्या गडवडींत संगमाचे पुत्र हरिहर व बुक्क यांनी विजयानगरास 
राज्य स्थापले व दक्षिण कोंकणांत अमल सुरू केला. नमंदेपयंत विद्यानग- 
रकरांचें राज्य झाले. तेव्हां कंदावनायकान विद्यानगरास जाऊन ७८ 
गावच्या दंदामुखीचा पट आणिला. पढील देट्मुस्व रंगोंवा नायक, 
गणावबा नायक, विसाजी नायक, नससिह नायक नीं आपआपल्या वेळची 
अनक बड सोडून त्या कामगिररावद्दळ अनेक इनामती विजयानगरकरां- 
कड्टून मिळवल्या. १७५ व्या पिढीचा सांमाजी नायक बिंन रंगोवा नायक 
यान अखेर विजयानगराहून सातशे गावच्या सरदेशपुरखीचे वतन संपादन 
केलें. तों शक १४८७ त [वजयानगरचे राज्य ताळीकाटच्या लढाईत 
बुडाले, व ब्रेदरच्या बरीदद्याह्यांचा अंमल संगमेश्वरावर सुरूं झाला: तो दक 
१५२० च्या सुमारापर्यंत ह्मणजे सामाजांनायकाचा नातू नरसोवा नायक 
याच्या देदामुखीप्यत होता चा अमली प्रांताचे सोयीबार पोटाविभाग 
हाऊन लावणी संचणी व्यवास्थत झाली. पुढे विजापुरच्या आदिलशाह 
होऊन तो दक १६०६ पर्यंत 
यत राहिला 

अशी एकंदर या कुळकटाची रकाकत आहेव ती सुसंगत अत एव विश्र- 


४० पयतच्या इग्रजी अंमलाच्या १००८ 


वषाच्या अवधीपयत ८८ > वषात संगमेश्वर व प्रभानवछ' 


नवहा पांतावर एकंदर 


राजवाड्यांचा निष्कषं ५्छऊ 


आठ अंमल झाले. त्या अवधींत इंद्राच्या इंद्राणीप्रमाणे सरदेसायांची सर- 
देशमुखी कायम होती. अद्याप हि कांहीं वतन सरदेसाई खात च आहेत. 
कोंकणपरट्टांत अव्याहत आठकदों वषपरें, मध्ये खंड न पडतां, चाललेले असे हें 
सरदेसायांचें घराणें कित्येक राजेरजवाड्यांच्या घराण्यांहून हि प्राचीन आहे. 
आणि प्राचीन असण्यांत जर कांहीं प्रतिष्ठा असेल---आणि ती आहे हे 
व्यवहारांत आपण पहातो---तर ती प्रभानवल्लीकर सरदेसायांच्या कुळाला 
सार्थ मिळालेळी समजणें अपरिहार्य आहे. या आठशे वष्रोत या प्रांतावर 
परकीयांचा अंमळ २१९ वषे-मुसलमानांचा ११९ वषे व इंग्रजांचा १०८ 
वर्पे-आहे. बाकी ६०८ वर्षे दिंदूंचा होता. त्यापूर्वीचा अंमल हिंदूंचा च 
होता हें सांगावयाला नको च. दोन हजार वषात स्वकीयांची एवढ्या 
काळाच्या अंमळाची प्रोढी प्रथ्वीच्या पा्टीवरील किती प्रांतांना मिरावितां 
येईल वरे? सरदेसायांचा मूळपुरूष नुसिंद्भट सत्यवादी मोठा पुण्यवान कां 
त्याचा ओरस वंद्य आज ८०० वर्षे विनखंड चालला आहे! 

पाहेला सोंमाजी नायक व दुसरा सोमाजी नायक यांचे हि उपकार 
इतिहासज्ञ विसरणार नाहींत; एतदर्थ कीं त्यांनी आपल्या प्रांताचा डाति- 
हास, ठोकळ कां होईना, लिहून ठेविळा. ही इतिहास-लेखनाची प्रत्रात्त 
सध्यांच्या त्यांच्या एका वंदयजाच्या ठाड प्रादुभरत झालेली दिसते. 

वखरींतील तपशील, इतर स्थलीन प्रत्यंतरें पाहतां, पूर्णपणें विश्वसनीय 
आहे. फक्त दक १६०६ च्या श्रावण शुद्ध प्रातिपदेस सोम्यवासर नाही, 
एवढी एक चूक आहे ती उपेक्षणींय आहे. 

दाके १०१६ नंतर कऱ्हाडच्या शिलाहारांचा अंमळ खारेपाटण व संग. 
मेश्वर येथे झाला. तो अंमळ झाल्यावर नरसिंहभट सत्यवादी यास कऱ्हा- 
डच्या विजयादित्य शिलाहाराने संगमेश्वर गांव इनाम दिला. नरसिंहभटाचें 
हे कऱ्हाडे घराणे दक्षिण कोंकणातील पहिले व महत्वाचे होय. कऱ्हाडच्या 
कऱ्हाडे ऊर्फ करहाटक ब्राह्मणांचे यानंतर राजापुर, संगमेश्वर या टापूत 
नरासिहृभटाच्या घराण्याच्या अनुपंगाने आगमन झालें हें निश्चित आहे. 


5 


ष्ट मावळंकर सरदेसाई 


प्रकरण सातवे 


-- -प-क्-----> 


भूगोलावैषयक किंचित्‌ माहिती 


या घराण्याच्या शाखांचा फेलाव हल्ला उत्तर हिंदुस्थानापासून ता दक्षि- 
'णेंत कर्नाटकापर्येत झालेला आहे, देद्यावरील ठिकाणे सुर्प्नासद्ध असल्याने 
त्यांच्या विषयीं कांहीं सांगण्याची जरूरी नाहीं. परंतु सरदेसायांच्या वत- 
'नांचें मूळ ठिकाण जो रत्नागिरि जिल्हा त्या विषयींची माहिती थोड्या 
विस्तारानें दिल्यास घराण्याचा व्रृत्तान्त समजण्यास सुलभ होईल असें सम- 
जून तसें केलें आहे. 

मुंबई बेटाच्या दक्षिणिस असलेल्या त्या इलाख्याच्या आरबी समुद्र व 
सह्याद्रि पर्वत यांच्या दरम्यानच्या अरुंद पट्टींस कोंकण म्हणतात, हें सवीस 
ठाऊक च आहे. या पट्टीचे उत्तर कोंकण व दक्षिण अथवा तळ-कोंकण 
असे दोन भाग. तळ-कोंकणच्या भागास हल्लीं रतनागारे जिल्हा म्हणतात. 
याचे उत्तरेस सावित्री नदी म्ह० बाणकोटची खाडी असून तिच्या पलीकडे 
श्रिद्दीचें संस्थान जंजिरा किंवा दंडाराजपुरी आहे. दक्षिणेस तेरेखोलची 
खाडी व तिच्या पलीकडे पोतुगीज अंमलचा गोवें प्रांत आहे. 

स८ १८३० पूर्वी रत्नागारे जिल्ह्याच्या उत्तरेस असलेले रायगड, 
राजपुरी, आणि पेण हे तालुके तळ-कोकणांत मोडत. हे ताटके सोडले 
म्हणजे उस्लल्या तळ-कांकणाचे म्हणजे रत्नारगारे प्रांताचे ९ सुवर्णदुर्ग 
२ अजनवेल, ३ रत्नागिरी, ४ विजयदुर्ग, आणि ५ मालवण असे पांच 
ताडक होते. सरदसायांचा वतनी संबंध यांपैकी अंजनवेल, रत्नागिरि आणि 
*वजयडुगे या ताठक्यांशीं होता. हे तीन ताटके त्यावेळी अनक्रमे दाभोळ 


रत्नागिरी आणि राजापुर या नांवांचे सुभे प्रांत होते. ते निरांनराळ्या 
खुभदाराच्या ताब्यांत असत 


हल्ला अजनवेलचे खड च चिपळण 


रत्नागिरीचे रत्नागिरि ब देवरूख 
म्ह> संगमेश्वर, आणि विजयदर्गचे राजापुर 


पुर व देवगड असे तालुके झाले 


भूगोलाविषयक माहिती ५५९ 


आहेत. पूर्वी सुभ्यांचे मामले व मामल्यांचे तपे म्ह० इल्ट्रींचे तफ किंवा महाळ, 
असे पोट विभाग असत. प्रत्येक तप्यांत कसव्याचे मोठे किंवा ठाण्याचे 
मुख्य गांव असून, दिवाय मोजे, मजरे, वाड्या, कोंड व व्राग असे अनुक्रमे 
लहान लहान गांव होते. गांवांस “ देह ? म्हणत, 

दाभोळ बंदर वासिष्ठी नदीच्या उत्तर तीरावर आहे. दाभोळ सुभ्या- 
खालीं सुवर्णदुर्ग तालुक्‍्यापैकीं थोडा भाग होता, परंतु मुख्य भाग अंजनवेल 
ताटुक्‍याचा आणि सेतवडें वगेरे रत्नागिरि ताठुक्‍्याच्या उत्तरेकडील भाग 
याच सुभ्याखालीं होता. 

अंजनवेल ताठुक्‍्याचे सांवडे, बळंब, गुहागर आणि चिपळुण हे तपे होते 
जंगलळी-जयगड, गोपाळगड आणि विजयगड हे किले; उत्तर तिवरा आणि 
कुंभारली हे दळणवळणाचे घाट; आणि कापशी व साळकाय--गोळकाय 
या नद्या; हीं सर्व या तालुक्‍यांतील होत 

रत्नागिरिः-तपे-सेतवडें, मालगुंड, संगमेश्वर, लांजे, धामणसें फुणरुस 
माजगाव, हातखंत्र, हराचेरी, पांवस, देवळ, देवरूख आणि कोंडिवरें 
किलछे:--प्रचीतगड, महिमतगड, खिळणा ऊर्फ विद्याळगड, जयगड, रत्नागिरि, 
वे पूणगगड. नब्चाः-गडनदो, बावनदी, रत्नागिरीची खाडी, शास्त्रीनदी, 
सताठेंगी, सोनवी, घडघडी, कांजळी व मुचकुंदी म्ह पू्णगडची खाडी; 
घाटः-मळा, कुंडी व आंबा 

वेजयदुगेः-तपे-खारेपाटण, राजापुर, सोंदळ ब विजयदुर्ग; किलले-- 
सदवावतगड, गगनबावडा व विजयदुर्ग; घाट-अणस्कुरा, फोंडा ब कांजिड 
अस असून राजापुरची खाडी व खारेपाटणची खाडी या मुख्य नद्या 

पुढे छापलेल्या जुन्या कागदपत्रांत नमूद असलेल्या गांवांचीं नावें मळा- 
तत च तपा, तफ किंवा ताठुका यांसुद्धां दिलीं आहेत, सुभ्याचें नांव देखील 
बहुधा जथल्या तेथ आहे. यामुळ तीं ठिकाणें नकाशावर सांपडण्यास अड 
चण येणार नाही. अंजनवेल, रत्नागिरि आणि विजयदुर्ग या तीन ताढ- 
कयाशी व त्यांतून विशेषतः रत्नागिरि ताटक्‍्याशीं सरदेसायांच्या कासगिरीचा 
उख्य संच्रध. रत्नागिरि तालुक्‍याच्या उत्तर हद्दीवर गडनदीच्या कांठीं माव- 


६० मावळेकर सरदेसाई 


ळगें गांबीं मूळ पुरुषाने कायमची वस्ति केली; आणि तेश्रून ५|६ मेलांवर 
दक्षिणेस असलेला संगमेश्वर गांव ब्रा बराण्यास प्रथम इनाम मिळाला; 
आणि पुढें लागलीं च मावळंगें गांव हि इनाम मिळाला. तेथन क्रमाक्रमाने 
एक एक नवीन गांव संपादन करीत ब्रा ताटुक्‍याच्या दक्षिण सरहद्दी 
वरील प्रभावळी गांवापयतच्या पूर्व हृददीवरील भागावर सरदेसायांचा अंमल 
बसळा. मराठी राज्यांत वि्याळगड हा किल्ला पंत प्रतिनिधींचे राहण्याचे 
ठिकाण झाल्यावर सरदेसायांनी किल्याच्या पायथ्याजवळील मामल्याचें ठाणे 
प्रभावळी हा गांव स्वतःच्या राहण्याचे मुख्य ठिकाण केले. कामाचा व्याप 
व संताति वाढूं लागली तक्षी मावळंग्बापासून प्रमावळीपर्यंतच्या टापूंत मोडे 
देवळें, वगेरे ठिकाणी कायमपणें राहण्याची सोय त्यांनीं पाहिली. दाभोळ 
व अंजनवेल येथे सरदेदामुखींच्या कामावर असलेल्यांनीं त्या भागांत व 
राजापुर सुभ्याच्या कामावरील मंडळीनी तिकडे सोयीवार जागा पाहून कुटुंबे 
नेऊन निरनिराळ्या गांवी वस्ति केळी. याप्रमाणें या तीन ताट॒क्यांत त्यांच्या 
शाखांचा प्रसार झाला, सरदेदामुखीच्या वतनाशी संबध सोडलेल्या कुटं- 
बास हि वतनदारांनीं कोणास कांड, कोणास शेत याप्रमाणे देऊन त्यांच्या 
निवांहाची सोय केली होती. ह. कुटुंबे मावळंकर आडनांवानें त्या टिकाणी 
राहिली, व वंशव्रद्धीमुळे निर्बाहाचे साधन अपुरे पडतां च तेथून चहंकडे 
गळा, आरंभी त्यांस मिळाळेळे उत्पन्न वेताचे च असल्याने त्यांची पांगापांग 
फार लवकर झाली; त्यामुळ आर्जामतीस आपण सरदेसायांचें कोणी आहों 
याचां त्यास पूण वबिस्मृति झाली आहे, एवढच नव्हे तर * मावळंकर * याच 
उपनावाच्या निरानराळ्या कुटुंबीयांस सुद्धां एकमेकांची विलकल ओळख 
राहिळली नाहीं. रत्नार्गारि प्रांतस्थ कुटुंबाची हा स्थिति तर केक वष्रापूवी 
उत्तर हृडुस्थानांत जाऊन तिकडे च कायम झालेल्या मंडळींची गोष्ट पसा- 
वयास च नको. असों 
या  ॥टितातीन गडनद] हा पश्चिमवाहिनी व बाव ( बावंन ) नदी 

उत्तरवाहिनी असून त्यांचा संगम भातगावाजवळ होऊन तेथन तीस शास्त्री- 
नदी हे नांव मिळालें आहे. ती जयगडाजवळ समुद्रास मि 


विक्षाळगडची ' हकीकत ६१९ 


मुसलमानी अंमलांत कांही गांवांस त्यांनी आपलीं नांवे दिलेली त्यांच्या- 
कडील सनदापत्रांत आहेत तीं अर्शी:--- र न 
१ प्रभानवल्ली-मुज्फराब्राद; २ दाभोळ-मुस्तफावाद; ३ खड--जाफरावाद . 

खेडाजवळ हवेली जाफरावाद म्हणून ठिकाण आहे व मराठी सनदांतून 
जीं गांवें खेड तर्फेतं आहेत तीं फारसी सनदांतून जाफराबाद तफेतील म्हटलें 
आहे म्हणून खेडचें मुसलमानी नांव जाफराबाद असावें असा तर्क आहे. 
हमजाबाद हें नांव गुहागार किंबा अंजनवेल यास दिलेलें असावे असे 
वाटतें. एका फारसी कागदांत महमदातव्राद ऊर्फ “सतुरा' असे लिहिलेलें 
आढळले, परंतु हें गांव कोणतं ते पक्के समजले नाहीं. 


प्रकरण आठवे 
, > ऱ्या 
विश्याळगडची हककित 

देशावरून कोकणपट्टींत॑ उतरण्याचे घांट आंब्रा व अणस्कुरा यांच्या- 
बरोबर मध्यभागीं सह्याद्रीच्या माथ्यावर अत्यंत अवघड अक्षा जागीं हा 
किल्ला कोल्हापुरच्या शिलाहार राजांपैकीं राजा भोज यानें स. १२०० त 
बांधिला. तेव्हांपासून अनेक राजांच्या ताव्यांत जात जात अखेर औरं- 
गजेब बादशहाच्या मृत्यूनंतर तो छत्रपतींच्या मालकीचा झाला. आठा तो 
कोल्हापूर संस्थानच्या पंत प्रतिनिधींच्या ताब्यांत आहे. किल्ला जागजागी 
पडला असून तेथें हट्टी वस्ती नाहीं. मराठ्यांच्या ताब्यांत हा प्रथम राम- 
चंद्रपंत अमात्य यांजकडे होता, व नंतर प्रतिनिधींच्या जाहगिरींचा एंक 
भाग झाला, त्या वेळेपासून सुमारें स. १८'५० पर्यत प्रतानाभ्रे सर्ब सर- 
जामा नेद्ीं किल्ल्यावर रहात, 

शिलाहार भोजाने किल्ल्याचे नांव ख्िलिगल ठेविले होत. मुसलमानांच्या 
अमलांत त्या नांवाचा अपभ्रंश होऊन स्विळण[ किंबा खेळणा असें नांव 


६२ मावळंकर सरदेसाई 


हाळ, मुसलमानी कारकीदींतील कागदांत याच नांवाने त्याचा उललेख 
आहे. श्रीशिवछत्रपर्तांच्या कारकीर्दीत त्यास विशाळगड नांव मिळाले. 

खिळणा अथवा विश्याळगड या नावाशी पंत प्रतिनिधि व पंत अमात्य 
या घराण्यांचा संबंध मराठ्यांच्या राज्यांत अनेक जागीं आला आहे. तेथील 
वस्ती मोडेपर्यंत सरदेसायांचे तेथे कायमपणें ठाणें होतें; तसेच त्यांशी प्राति- 
नि्धांचा पत्रव्यवहार मोठा होता. ऐतिहासिक कागद समजण्यास मदत 
व्हावी या हेतूने येथे पंत अमात्य, कोल्हापुर व सातारा राज्यांचे पंत प्रति- 
निधि यांच्या वंशावळी दिल्या आहेत. | 

रामचंद्र नीलकंठ यांच्या डुसर्‍या पुत्राच्या वं्याकडे कोल्हापूरचें सचिव 
पद होतें. त्यांस नंदगगांव हा गांव इनाम आहे. त्या वंशावळातील सर्व 
इत्तक य़ा घराण्यापेकीं आहेत. 

संभाजीनें पुष्कळ पेसा खर्च करून विश्याळगड किल्ला मजबूद केला 
होता. प्रल्हाद निराजीने तेथे पागा बांधली. राजाराम कर्नाटकांत गेला 
तेव्हां त्यानें आपला जनानखाना येथें ठेविला होता. ( स. बेक १, 

रामचंद्रपंत अमात्य यांजकडे विश्ाळगडचा कारभार सन १६८९ त 
आला. तेव्हांपासून म्हणजे संभार्जाच्या स्त्यूपासून स. १६९८ पावेतो 
दहा वर्षं मराठ्यांच्या राज्याचा कारभार येथून च चालला, सन १६९८ 
मध्यें ओरंजेवाने पन्हाळा किल्ला घेतला व नंतर तो खिळणा किल्ला 
घेण्याच्या तयारीस शागला. पुढें निभाव लागणार नाहीं असे दिसल्या- 
वर राजघराण्यांर्ताल मेडळीसह रामचंद्रपंत तेथून निसटला, व किल्ला बाद- 
आाहास मिळाला. त्यानें किल्यावर आपल्या तर्फेचे अधिकारी नेमिले; 
त्यात राजापुर सुभ्याचे सरदेसाई, कृष्णाजी भास्कर पंडित व ओर्पे सर- 
पोतदार हे होते. (.: ३६९२), 

मोंगलांच्या ताब्यांतील हा किल्ला पुन: मराठ्यांच्या तर्फे परशुराम च्यंवक 
प्रतानाधे याच्या स्वाधीन करण्यांत याच मडळीचा फार उपयोग झाला; 
तरद्‌ थामापुर, मोर्डे, वेरवली, वगेरे गांव इनाम: 


| विशाळगडची हकीकत ६३ 


वंश्यावळ नं. ३.-- बावडेकर पंत अमात्य यांचं घराणे. 
द्षिवाजीच्या वेळच प्रसिद्ध बंधुद्रय, आवाजी सोनदेव व निळा सोन- 
देव यांपैकी निळोचे पुत्र रामचंद्रपंत अमात्य हुकमत पनाइ_ यांपासून--- 
१ रामचंद्र नीलकंठ १७२८ पर्यत. 


| 


२ भगवतराव ऊर्फ बाजीराव १७२१ ते १७५८. 


| 


३ कृष्णराव ९७६१५ पयंत. 
| 


। 
४ सुवराव ( दत्तक ) १८१८ पयंत. 


५ रामचंद्र (द.) (१८११-१३). ६ मोरेब्बर (द.) (१८१३--२६)- 
सुवराव (द.). ७ गोविंदराव १८२६ ते ३ 
> भवानीबराई. 


८ रघुनाथराव (दत्तक) १८३५ ते १८४५. 


भट 


९ जानकीबाई व पुत्र रामराव १८४७-४९, 
१० मोरेश्‍वरराव (दत्तक) १८५८ ते १८६७. 


११ माधवराव ( बाळासाहेब ) (दत्तक ) १८६८--- 
( प्रस्तुतचे ). 


६४ मावळंकर सरदेसाई 


सल्ाास सळासीन मेया व अल्लफ ( स. १७३३ 2 सालीं लिहिलेल्या 

प्रभानवल्ली दस्तरांतील एका कागदावरील हकीकत खाटा दिली आहे. 
लेखांक १. 

१. विजापूरचे वाददाहाचे अंमलदार मामले प्रभमावळी येथें कोणी 
एठाण मुसलमान होते. त्यांनीं विशाळगड किल्ला शके १५०० च्या 
सुमारास वांदिस्त केला. त्याचेपूर्वी ह्या डोंगर पाडेत होता. किल्ल्याची 
बोंदेस्ती झाली तेव्हां किल्ल्याकेड मुठख तोडून दिला होता तो-- 

१ ता देवळें महाल दरोवस्त देहे. ४५ 
१ ता हातखंबे ,, ,, ,, 
१ ता इराचरी ,, ,, च 
०॥॥० ता देवरूख पेकी १ कसवा 
देवरूख, मोजे करळी, मौजे 
विश्रवली, मोजे तुळसणी, मोजे 
कान्हे, मोजे देवघर, मोजे 
पुरय्ये, मोजे आंबवलळी एकूण 
देहे दरोबस्त टॅ 


९७ (७ 
»' ६ 


१: 
कि 


७) 


ष्ठ 
1) 


सदर्टू साडेतीन महाल किल्याकडे खर्चास प्रभावळीचे अंमलदार यांणी 
नेमून दिल्हे. त्यावेळी प्रमावळीखालीं माळबणपासून सुवर्णदुर्गपावेतों 
उुडख होता; आणि किल्ल्याचे नांव खिळणा असं ठेवून जमेदार यांचें हि 
वांटप करून ख्िळण्याचे जमेदार वेगळे केले होते. 

२. नंतर सन इहिदे तिसेन अलफ ( शालिवाहन हक १५८३) 
सालीं किल्ला शिवाजी महाराज यांनी घेतला; त्यावेळीं महाराज है पुंडाव्या- 
लट. होते. पुढे शक १५९६ साली त्यांस राज्याभिष्रेक झाला, 
र किल्ला मुळुखसुद्धा महाराजाचे वदिस्तींत राहेळा. किल्ल्यावर 
सहाराज व राण्या राहूं लागल्या. राज्याभिषेकाच्या वेळीं महाराजांनी किल 
रामचंद्र निळकंठ अमात्यांचे ताब्रीन ठेविला; तेव्हां ३ शै महाल मोडून 


विद्याळगडची हकीकत ६५ 


किल्ल्याच्या खर्चास महाराजांच्या वराता घेऊन खर्चाचे काम चाळू लागलें. 
याप्रमाणे सुमारे २५ वर्षे किल्ला महाराजांकडे चालला. पुढे महारा- 
जांचे बडील पुत्र संभाजी महाराज यांस व बायको येसूबाई व मुलगा 
शाहू यांस राक १६१० त आओरंगजेबानें धरून नेलें, आणि मिरज व 
करवीर प्रांत काब्रीज केळे, धाकटे पुत्र राजाराम यांस चंदी चंदावराकडे 
पळोन जावें लागले; त्यावेळीं जाण्यापूर्वी त्यांनीं परशुराम त्येबक यांस पंत- 
प्रतानीधि हें पद देऊन किल्ला त्यांचे स्वाधीन करून राज्य संभाळण्यास 
सांगितले. या धामधुमीचे प्रसंगीं किल्ल्याच्या खर्चास अमुक मुलख असें 
ठरणे संभवनीय च नव्हतें. 

३. पुढें औओरंगजेबानें किल्ल्यास वेढा घाळून परथुरामपंतांवरोबर तीन 
वर्षे लढाई चालविली. वादराहाच्या अवाढव्य मोकळ्या फोजेपुढे किल्ल्यांत 
कोंडून राहिलेल्या हिंमतवान परंतु अल्प बळाचें कांहीं चालणार नाहीं 
हें ओळखून परश्युरामपंत आपल्या लोकांनिशीं युक्तीने खालीं उतरून संग- 
मेश्वराकडे निसटून गेळे; आणि त्यांनीं महिमतगडाचा आश्रय केला. 
औरंगजेबाचे दिवस या किल्ल्याच्या पायी वरे च मोडल्याने किल्ला हार्ती 
येतां च, जरूर तो बंदोबस्त करून किल्ल्यावर आपला अंमलदार उदितसिंग 
यास नेमून बादशाहा गजापुरावरून कऱ्हाडाकडे निघून गेला, यानतर 
किल्ला दोन तीन वर्षे मोंगलांच्या ताब्यांत होता. त्यावेळचा किल्ल्याचा 
खर्चे निव्वळ धामधुमीनें चालला, 

४, राजाराम महाराजांचे विश्वासू व कर्तबगार हस्तक रामचंद्र नळकंठ 
अमात्य व परशुराम त्र्यंबक प्रतिनिधि हे राजाराम महाराजांची पत्नी तारा- 
बाईसाहेब यांसह रांगणा व पनाळा या किल्ल्यांच्या आश्रयाने दम भरून 
व जमाव करून मागलांच्या मुलखांत साधेल तितका धुमाकूळ करीत 
होते च, त्यांनीं बादशहाची पाठ फिरतां च हलके हलके बहुतेक किल्ले व 
उळुख मोगलांच्या हातून सोडविला. परशुरामपंतांने कोकणपट्टी जिंकून 
उनः आपला अमल तेर्थे जारी केला, हा प्रकार व कोकणची हवा 


आपल्या प्रकृतीस मानत नाहींसें पाहून-कोणी म्हणतात खर्वीसाच्या उप- 
५ 


६६ मावळंकर सरदेसाई 


द्रवास त्रासून-उदितसिंग किल्लेदार यांनीं किल्ला गणोवा नायक व सोमाजी 
नायक सरदेसाई आणि क्रृष्णाजी भास्कर पंडित नि।। सरदेसाई या लिवर्ग 
जमेदारांच्या हवाली करून आपण पळून गेळे. [| दुसरे एके ठिकाणीं हीं 
नांवें केसो रथुनाथ धामापुरकर, सोमाजी वापूजी देवळेंकर व केसो 
गोपाळ मोडेंकर सरदेसाई ता. खिळणा अक्षी दिलीं आहेत]. 

५. या लिवर्ग जमेदारांकडे किल्ला २) ३ वषें राहिला व खर्च पुंडाब्या- 
नेंच चालला. पुढे परशुरामपंतांनीं जमेदारांद्ती सला करून इनामें देऊन 
किल्ला घेतला. ( पंडित यांस मोजे कळंवस्ते व त्रिवर्ग सरदेसाई यांस 
धामापुर, देवळें व मोडे याप्रमाणें गांव इनाम करून दिले असं दुसरे एके 
ठिकाणीं लिहिलें आहे ). ते बेळेस एकदंर मुलखापैकीं खर्च चालबीत. 
किल्ल्यावर परशुराम त्र्येवक यांगीं आपले वडील पुत्र कृष्णाजी परशुराम 
यांस ठेविलें, आणि त्यांनीं व अमात्यांनी राज्याचा बेदोबस्त केला. 

&. पुढे शाहू महाराजांचे वेळेस राज्याचे विभाग होऊन कोकणचा प्रांत 
कऱ्हाडकर व विद्याळगडकर प्रतिनिधि व अमात्य यांजमध्ये बांटला गेला; 
मंहिमतगड व प्रचितगड हे किले कऱ्हाडकर प्रतिनिधींच्या बांटणीस गेले, 
रत्नागिरि अमात्य यांजकडे होती. ते समयी ह्या त्रिवगीनी कोंकणांत आपा- 
पले किल्ल्याचे गांव खेरीज करून महालानिह्दाय बांटणी करून घेतली. 
त्या बांटणींत विशाळगडाकडे घेरेगांव आले त्याचा तपराशल--- 

१३ ऐन घेरेगांव तालुके रत्नागिरि तेथील देहेझाड्यास तर्फ देवळेंपैकी 

विशाळगडचे वजा होतात ते 
१ घेरा प्रभावळी 
___ ९१ माचाळ 

१५ 
ऑड मीक रडी सेज. करून महालानिहाय गांवगंना चोथाई व 

आला. त्याची बहिवाट आजपयत संस्थान किले 


विशाळगडाकडे चाटत आहेत. त्याचा दाखला सरकार हिशो द्र 
प ठु ब साल द 
सा तालुके रत्नागिरि येथील इजमायली हिदोबीं लागत आहे. 


विशाळगडची हकीकत ६७ 


७, प्रर्तिनिधीकडे विद्याळगडचे संस्थान जाहल्यापासून त्यांनीं मुलकांत 
इनामगांव व जमिनी व वतने लोकांस दिली तीं चालत आहेत. प्रतिनिधी 
शिवाय आम्हांस दुसऱ्याची हुकमत ठाऊक नाहीं. सरदेसाई यांणीं किल्ला 
प्रतिनिधींचे हवालीं केला, त्याचे कागदपत्नत हल्लीं गणोवानायक सरदेसाई 
विद्याळगडीं आहेत त्यांजपाशीं आहेत. 

येणेप्रमाणे हकीकत असे. ता. २२ आक्टोबर सन १८३२, 

सई विसाजी मोरेश्वर मावळंगकर नि।। राघोबानायक सरदेसाई मा. प्रभावळी 
सदाशिवनायक विन धोंडोंवानायक सरदेसाई ता देवळें द. खु. 
सखाराम कृष्ण सरदेशपांडे द. खु., आवाजी अनंत पुरोहित द. खु. 
क॑सांतलळा मजकूर व विरामचिन्हे हीं मुळांतील नव्हत. कलमवारीचे 
आंकडे १)२॥३. . .असे नसून सवंत्र १११॥१ असे आहेत. 
..&> कि १ 7) 802 ७० ती. » 
विशाळगडकर पंत प्रातानाथे (स. १८४० पावेता. ) 
परशुराम त्र्यंबक १७०७-- १८, ( सातारा राज्य ) 
1 
कृष्णाजी १७०७ -- ४१. ( कोल्हापुर राज्य ) 
कलन का त ।: दयाळ 
(गंगाधर ) १७४१-५०. अमृतराव १७५१-६२. 
|] 
कृष्णराव १७६३--६८ % सकवार बाई. 
1 
आवब्राजी १७६८-९३. 
(1 


> जानकीवाई. | राधाबाई 
( माधवराव ) (दत्तक) १८२०-३२ अमृतराव (दत्तक) 


>< भवानीबा्ई १८३३-१८४३. 


टु * सरदेसाडई र 
दट मावळकर सरदेसाइं 


पडित ( जमेनीस ) घराणें 

कलम ४ मधील कृष्णाजी भास्कर पाडत हे आरंभी सरदेसायांचे 
गुमास्ते होते. आपल्या आंगच्या हुशारीने व एकनिष्ठपणांने ते मालक 
गणोवा रंगोवा नायक याचे प्रथम स्नेही आणि पुढें व्याही झाले, या 
वेळेस झाळेला या दोन घराण्यांतील उभयविध संबंध आज सतत दोन 
सव्वादोनशे वर्षे कायम राहून दिवसानादिवस दृढतर होत आला आहे; इतका 
कीं सरदेसायांचे रक्त अंगांत नाहीं अश्शी एक हि व्याक्ति या घराण्यांत 
आज नाहीं; अर्थात्‌ एका अर्थी ज्यांस सरदेसायांच्या च पैकी ह्मणतां येईल 
अद्या या निराळ्या आडनांवाच्या व भिन्न गोत्राच्या घराण्याची वंशावळ 
कांहीं पिढ्यांची तरी मावळंकरांच्या व्रृत्तान्तांत यावयास पाहिजे हणून येथें 
ती दिली आहे. 

१, भास्कर संभाजी. 


1 
२, कृष्णाजी भास्कर, 
|] 
३. संभाजी > गणोवा रंगोबाची मुलगी बची 
1 
४, अनंत 
५. शिवराम ( शिवाजी ) ६. वाळाजी ( बछ़ाळ ) 
हक ७ आ री 


य ---, *| 


|] |] । 
७. विठ्ठठभाऊ ८. हरिनाना ९. रामभाऊ १०, परसुकाका १ १. नारायण 
प 


| | 
सदाशिवादि व्य । । । 
1 ९.  यामन झामराव रावजी कृष्णा वासुदे वादि 


आठ मुल्यणे (दत्तक) | चार मुलगे, 
न. ७ यांस विद्याळगडावरील चे बेडा 
2* 3) वास विश्याळगडावरील १८४४ चे बडात बरा च त्रास झाला, 


2 क शी 
र सालीं मयत झाले. 


८ सत्यवचनी, वजनदार सावकार स. १९१३ साली 
् हब, आहह 


वंशावळी ६९ 


प्रकरण नववे 


>> ०-४५--->2 . 
वंशावळी 

चवथ्या प्रकरणांत सांगितलेली, मावळंकरांच्या अविद्यमान व विद्यमान 
वंदाजांची परिप्रद॒ आतां भरविण्यांत येत आहे. व्यवस्थापकांच्या निमंत्रणास 
मान देऊन परिष्रदेकारेतां आलेल्यांची संख्या बरीच मोठी झाली असल्याने 
त्या सवांची बैठक एका विस्तीर्ण मंडपांत करण्याचें जमेपयंत, राष्ट्रीय सभे- 
च्या प्रांतवार नगररचनेच्या तच्वास अनुसरून, मंडळीचे शाखावार विभाग 
करून, प्रत्येक शाखेस त्यांतील मंडळींच्या मानानें एक किंवा अनेक जागा 
आंखून देऊन, त्यांची 'तूर्त सोय लाविली आहे. या सर्व जागा एकमेकां- 
शेजारीं ठेवून विभक्तपणांत हि एकत्रपणा संभाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
शिवाय प्रत्येक विभागाच्या माथ्यावर तेथील मंडळीच्या विशिष्ट नांवाची 
पाटी ठळक अक्षरांनी लाविली आहे; त्यामुळे कोणत्या हि इसमाचा पत्ता 
लवकर लागेल अक्की तजवीज केली असल्याचें आढळून येईल. पत्ता 
कसा लावावा याबद्दल ४ थ्या प्रकरणांत केलेल्या सूचनांचा बराच उपयोग 
होईल. गेरह॒जर मंडळीचा मात्र पत्ता लागणार नाहीं. सहकुटुंब सर्पार- 
वार अगत्य येऊन कार्यसाद्वे करण्याविषयी आग्रहाचे आमंत्रण रीतसर 
करून हि कांहीं मंडळी मुळीं च आली नाहीं, व कांहीं सडी आली. बेठ- 
कीचें काम खलास होईपर्यंत आणखी कोणी आल्यास त्यांची सोय कर- 
ण्यांत येईल, मात्र त्यांस जागा जरा बाजस मिळेल, 

पुरुष मंडळींत च स्त्रियांस बसविण्याची आरंभीं योजना केली होती; 
परंतु जागेच्या अडचणीमुळे त्यांस अन्यत्र वसविणे भाग झाले. तथापि 
जागा मिळाल्या ठिकाणीं थोड्या बायकांची मिसल लावून दिली आहे 

स्वागतमंडळीचे अध्यक्ष नुसिंहभट्ट सत्यवादी व मंडळींचे इतर सभा- 
सद यांस पांचव्या प्रकरणांत स्वतंत्र जागा (प्र. ४४-४५ व प्र. ५२ वर) 
आरंभीं च दिलेली आहे; तेथून त्यांची पुनः हालवाहालबी करण्याचें 
अगत्य वाटलें नाहीं 


७० मावळंकर सरदेसाई 


मावळकर मंडळीचे मुख्य विभाग दोन: २१ सरदेदामुखीचे वतन भोग- 
णार ब त्यामुळ सरदेसाई आडनांव वापरणारे. व २ वतनाशी संबंध नस- 
ल्याने फक्त मावळंकर उपनांव लिहिणारे दृत्तान्ताच्या पहिल्या भागांत 

ल्या लोकांचा व दुसऱ्या भागांत इतरांचा समावेश करण्याची योजना 
केलेली आहे, तरी या पारिषदेत मात्र दोनी विभागांतील मंडळी एकत्र 
आणिली आहे; आणि शाखांच्या कमजास्त विस्तृतपणामुळें उभ्या आडव्या 
जागा नेमून देण्यांत, कोणत्या हि एका शाखेची मंडळी वेगवेगळ्या जागीं 
नसला तरी निदान शेजारीं असली च पाहिजेत, हें धोरण राखण्याचे अस- 
ल्याने, अडचणीच्या प्रसंगी शाखांचा याग्य अनुक्रम कोठे कोठे राखतां 
साला नाही हृ खर; तथापि बाईटांतून चांगली गोष्ट निघते या न्यायाने 
'पकेमकाच्या निकट संबंधाची पूर्ण विस्मृति झालेल्या या मंडळीस या परि- 
पदत त्या संबधाची आठवण करून देण्याचें श्रेय संपादितां आले ही 
तवातल्या त्यात आनंदाची गोष्ट आहे. राष्ट्रीय सभेमुळे पंजाबचे लाला, 
धगालचे बाबू, व मद्रासचे नायडू या दूर दूरच्या प्रांतांतील भिन्न भाषांच्या 
1भन्न जातीच्या व भिन्न आचारांच्या लोकांत जर विलक्षण एकोपा झालेला 
*शास पडतो तर केवळ निरनिराळ्या जागीं वसलेल्या एका च रक्तमांसां- 
च्या या मंडळींत या परिषदेमुळे घडून हन येणाऱ्या परिचयाने स्वकीयभाव व 
तजन्य पेम आज ना उद्यां उत्पन्न होईल अशी आद्या करण्यास हरकत 
दिसत नाहीं 

दवळेकर शाखा सरकारकागदीं नोववाली असल्यानें ती वेरवळी व 
साड येथील शाखांहून वडील अशा सावानेक समजुतीप्रमाणे चवथ्या प्रक- 
रगात (४. ४० पहा ) ' सबीत कानेष्ट शाखा मोर्डैकरांची ! असें लिहून 
शळ; परंतु या शाखांच्या दरम्यान कित्येक वर्षे * परगोत्री दत्तका * बद्दल 
व चाढला होता त्यांतील देवळेकरांच्या च केफीयतींत वेरवली-मोरडे 
आढळल्याने येथें योग्य अनुक्रमाने त्या 


क्स. 


| 
| ५॥०॥२>६४ ८ 22७ . र 
1217110112 वि | | 

। 


1. सार (0२९)७४५ ०४9१ 1वार& | 22 ॥>४ उच च [2 


ठी कि ३ ठू र 
| ४2. | 9 ०८ | व्र | ७५८ | ह ५३ | ».$ | ३ | 
प | | | | 
। पिक (88060 191198० 2३1२० ८४७४१०४४०८)? '»2७१४/ 1६७८७ 2028 मिस्ड ४ 
0११) 30 “क... व | | | | 
कव ली 01) आध्याय आयरन अतनडावल की 
ग ( 1229६ १४>३७---७१७०)९ 19९4] ]१८७/५५ ७२२ ) ४७ > ५ 2४ 
ह । ल 
112101६ & ठे 
4 ही क 1 
६ "(]&२ ७)>> 11130 & ५४७४ ७ 181५)॥2 >] [फे टे व्ष 
९ 1 
> ह) > "2४७४७ 'वि 1२०0० 2 १ 
र |] 
9 *(०८१४)-(४४-०ट-ट) 1७) 1२92५ 8 >> 


"झा ४१५५०12 1५ [डे 22 '_ 82७१29१ ] 1918 22 [8] '2 ०८ ७४1७४] 
। 


"३४ 9४ ७२५४ कीक ७ "४ 1९९८ घव [३५०७ |१८०]८२ 
"२७ (८ 28 "2 228102 101112 “128 मगच 12 1121335 या ह. 1: 2७४ "टं 
"(185 |९शो%४ 2 
१ ७) [22018 110123 ६ २)> 1६ >४७॥७ 1०७७ 28 2 10112 > 1४७1७ ७68 > "2118 ७19 ०४" 
“82: ७७ 2 "बघ 1,३५७ 11-25 12 ४४०१ * 2 ४ (४५४४०७ 1: 15 ६ ५218 ७2१ 
५२७४ >. ८ 2५1७ [5155112 [5110 ६६१७ [8 2७८ ७ १८ 10112 (02 पु 11220 1112 12815 
> "8 ते [७८ ७ ५८ '123 12] >> 910 ि $-9८--) >५९]२६> >8| ७1५७७ 13 1९19220 
भि 1७७ ७४ "८ > 1५८. [२८ ४ * ']२(3 ॥७ [७1९]2 पै४८॥> 1211028 
8(०5 ०1 >४७॥१७ ) | 1५४४ (29 (2) | ०७४६: १७१ त आली पथ था 811201129 ०४ 


>>>“ गॅट. ____. 


प्र 


| | | बनने ल क. 7. 
£ ह अनल. र १ पाव कळ णल नन 3 ५्ट 
८३४८४७ 122४2 1२७2७ ("टा "21997 | प्या ६ 2७१ "१४१७६2 >ट 
र) 1. 


| 
| '( ४७४-१८-- ) 1219५ तय ७] > 1311210298 ७ (नट 
| ११५ त 2५०६७ 2८७9. '६ १ ७ 22” “ही 


"बोटी 119012 ३७109 10125 ध्य पये हे टे पट | 


19118 [२ 16९९ 1902 [७] 20२१७ डो) ७ 1४४७ छू &>]४७)> > टी 2122112 
ऱ्ह छु &9०७३९ डे 3२1५ १९१७ 0211912 100201 5३: >2७७> छे 2 191112 


- १०८८६2 2 1२ 18 210002 छे ॥२० ७2 ७. 'शशोड] हे 1७ १८ ८०2६28 ८७ टे 
*]>8112 242 []॥५ 
"ह 


19९1२112८९ 1122 2] ' ४2 1६ 192 18 ७ 1७[92२६]२ ॥> » "तूट 


$ 1॥७॥००॥ ८०८ क्ती [४91९९० 2०१७1 २1101१6-2 टे 
०५१४2) | (122 >) | | 
७ २७॥४(४ ८) [७५८४०८ अशे नावल (२२॥६)६८ (1122) व्यय 2 1२[)2० 21226 
| ] | 


ल्क | 


] | । 
6)? 1२९५६७७ 1111898 121८०७ 1121101६28 ट्ट 


०१ ॥०७)२ 1६३७ 114118 जब, ॥]०३२--॥३1६ 1124221122 1५७ 1122002 1125 
१२१८ 121) 1२५२ 62 ']12 >> ॥9॥४८ 2६2610७12७ "12 ०]%॥]९ ॥८३>1५)> [20५ 


6 ४28 12 ७७९३) 19६ १:१६ ५३) 80 1८५४ 19212 '& 2 कोरो] ५४७ | 


सरदेसाई 


*_ 
टर 
र 


सावळकर सर 


४ 


झप 4:> यप शी ९ ४ ८ कोनी एटोडे 010129 15:21१५५>९ हे ४४ ० 


('२] '>) 

21826 ७४ 102912 ४५ | 

| ॥॥८ ५४ ४७॥> »$ 9 
| (2२७ ५४७ शि: 992) न्य 


:*. 
हश 


122 ६५ (५>>)०॥४>६ (७) 1३11८1९ 2३ गटे 
82०८६ | युर | | 
(५८]>>) हते १३ 14119122>८121101 ०8 (४९९७1६) ७ 1४21४ 2 तट्ट 
नान | | | 
1४४१५] ॥७॥१> >< 1२19) & (:2/8>5) २ ४४४ ४ ४ 
मतध्या क ह यक 2. आक १-0 
"४५७ 86 २६००४ 1211512 'ड1%७>< 111518 » द्द 
॥। 
"332७8४४ ०४-1७ ५ >> हे 3 
हु: टे जिया >( ६४०१ ीं 1200 ट्‌ ०४ 
1 
( 2-92-५ ) 1२७ >> ४ १्ट 
"(62०१ 2७९०१ ) 1012) 1822 (८) ५ ०७ 21 


*“660१॥७॥&७ ७ 
*>2७2१॥०१॥२'७२ 
“५५2७६८ "(६ 


'-: "2००१॥८॥८ '£ ०७ '£ 


म 


ध्व 
१८ *०७2०१॥८॥६'८५११५८ "५५2१७०४११८ 


० '८०७८ “1 हट "८ "४ कर्म 78 '-£ ७६ 
४५०2 


४१॥१॥७"६ “७८2१ ७७७ 
12 


च्‌ 


* '£*9928|2०६ '6 ५१2१ '£& » '£"२2७2१[६1०० '१ (४४2१ '& ६8 
1211212०2112॥09%७ ४11५]011 28 1॥>४०१४ ग 
| | | 
| | 
12918२१ (५॥॥२]४॥४)>४>2% ७४ ०१०७४-४-०'(०॥८)8१ ष्ट 
| 
यी ६०९१४७ ४५०४१७ 
"४१०३१2७ | ४५०३१७ (६) (७५४) धे 
"१७2४1७ ६६(1512)६७४ 8५2४१9 १४७०७ क पक्त) ४४ ७15828 (0७ शि 1 & 
र | त ऑ्रशाश्शिश्णा 
(२४४५७11) (9२2) *४५?४|५७ 1192) (2३2) (1५२14&1)2)11211212 गोळ चा शट 
14 9 [३ |४ |“ ६ 
| 
७२०४७1० च ( ५)>> ) 1२2 हे ४४ 
| 
“8०281६2 '१ (281०६ ) 1९३2 ४ ्ी 


(७५७१९०४७७१) '१॥३० 38109-89200 12 2122 (३) '४ ०७० ७९४७ 


४श् 


डी 1222 121215 11८2९ 1८२ ८२ 1४] ५४ 


> » ७६७ ७ ७८ 


ह (4०७०2०४ ६ 1]: ४४८ टे 2) २६५४१ (७८५८)% १२१४२४४ 1७१०६ ४1८७०१ ट् 
| 1 
112229 ९ 13222० ४ र धट 

>शाश] ७ 2९७ ४ ट्ट 
4३२२५ 119112 ९ | | 1 
६ करभार (». ४७७८ ६ ७४५०८ (०९१४६५ ) 1४1०४2 १ (23 
(४८ ४७ ४७९ '82-१६-8 '% ) 
'र्‍्झा> 289 ६५ 


'( 82०) ४१ 


५२३ ६1982 | '18 8 ' 


०] ० 1120094102 1४ 2101 


७७७६ )-012)३ या (8) __*'७ ०12 ७८२] 


५४३ 


मध्य य > घेळभूट 11८5102 1222 2२८३४५ 1021412 123112 21030 1२ 10001: २] डे (81918 
२७७६ ४१६ 


री | 
12४ डा ६४९॥॥१० ८1५॥>|]४? ८1९६1>४० ८1२९४६५ ८]७॥२॥६७2 शट 


एता कका | | | 
| 12६1५५ ८14141: 226222 221४५८७ ४ 
| £ 


>७)७ ७४५ ४४ ० | 
| 
10१०202 21825 »४ ०४७ 
बुधा ६५८५५७५ ६ 122068 ६21062 ६09४0१ 9४ 
| 


| हँ कक 


ळा जाया क शशशशधधधथशशवायाा॒ऑञञ आ. च्ा्््का्कााळळ 


संडे ८४ "2 9० 'ड£ 2५ ७)> [2५२१12 


९९७> १९९५ 8८84 ५४ "७७७४ 
'२]1>५२०)>७० 9८ ४ "2 0८ टे "2 ७९२०८२ 


११६६१ 1४७४६७ १९७७०१९) 


8 
) क व्र | होऊ 
|] 
भ धुण 88 
को ५2% 
> »४>०३४ 9 पहचा ]४४ (रेष )४४ ७०८2४ 9 |७॥४९४०१ 
ृ 
७) 2 ७००8) ४५ 96 “5102298 (४८१४६ '>) | 11४124 !७ 
|] 
४ ( .. व्र ७४ *०६ '» ) २२1१५? 
|] 
न (8. अ झक ) 05४11 
ही ("122118 १)>> ९12२४ "92 2) पडु 
४ (122225 ५)>>) 091990 (]०1५५॥८ )५ 
|) 
2 - कळ ० 
र (४३ )६ 229८ 
(दद आमोडाकाडक क सची 
9 (१५९ १ 3 ) स्पशु 1शूशाड [911 8 


"ण >५४१[५] 2 ५८ २) 


1७ २२|]॥ 11 |912 1912 2९1311६ कम [फच 12 पु०५॥९ [४112 
ठे ५६४ अड हह बहे १६. ब्हे. ७४ 72 ७८  ठेटे 
॥ 1 ] 1 ॥ | 1 ॥ तकी 

| | | "(६ 284 प्थाच्छे ) | 
पर्थणा£ . टेड २६७. फुवताऊ १४५७ [1७९४] [य [120४१८]. [अक] 120 


| | | 
]9१॥॥७१ ४ 1221५: 519६8४ 
1:-----_:>>->-“* 


"५'11: ९९२० ]२४५ 2 


(५४८८ ॥12)1)21)512 ४ 
1 
1२४५: » 
॥्‌ 


2५ 


०७ 


च य 
ल्ट ऱ्ट 
॥ ॥ 


मक कॉ... >... 
|] णु | 
॥७5७॥॥५॥ ७८४ 28285 ((२९९)०४ | २४१५ 1121922489 
र |] [] |] 
"ककन्क>...अ्ालीडा ह. दळी. ":44.ऑनिनली (न. 
(३५1८) ॥ ० १ (29७4०१७१४५) 
युध 1 
२८0 ६ 
1 


व्टे 
|] 


७ ह 
। 


|] 
एव टे 


शि 
*(७८ *०८ "8 ) ॥२१० २५८९९०2 ४ | 


'10)2)>)2 १॥६8 1:91 ]]८ ९२ २ ४ 12४१६ ७ '£ 2२२ 


७ [1910 २४४६] ०३ ५: शवाचे 


त "६४८४ तिर 
६८११७८८ ० नन 1५ म ४-3. - 
एभा £ न्युका सरसर 101६222 2 (| ४) क 2222 2 
ळू. रेक 1 मन्या वलन्मालयलडतत फा २५२०३1>७ 10५8929112 1112152129 
७४८? ७! 
ह मतपमाा न यि 19[४फे ५७७१ [४२ डाग>४8ि> 8४ 
112४४ न्य 4२>> 11990 1:29) ( व्हि 03४ (८ )71 |०६ 
|| 
ड]४14: > 22251"६ (91८1919) ७०१ 1८125 
( काटाच )६३ 193228 1३७ 191919 पाज ळळेडेडे टि: 22150०8 टे 
२६2४१०६ (8 १८२०१३॥१॥०2८  ४५%2०५ टा | ७७७३३५ 
2७12७ ४ 1२(७!२|> ( 1982011. 9७ ७८>३१॥२॥१८'६ 1४288 "1२७१. > 
|] 1। |] 
म ९ कया ऑर्शि्शिशिशिशिशाशाशाशधशर्शर्ल १ 
1२६; २७/ (५४२ 198 815 २१९) म्याव ७७७४७४ 'तिव्ाध्टे टॅ 
॥_ [] 
( ४१९८-७८-५७ ) 2९1६३८ य) ढे टॅ 


८” टि 
तश 95 न्न” 
एज >> 
दा न्न ळे 
०. ळं 
हह. 2 
क ८५” न तड 
ी र्य 
5. पलव पळ द ऱ्ि शट 
व टि! भर पळ हट 
च | पज होड 
ऱि ष्ण ह टि, प 
टे तप्ड 1 
हः र 
कर्त ण प ि रि 
हि . [शुड 0 
जि मि टू क ह: 
चा ् क, टि भया ष्य 
ल ळ्2 ब ण; ग्य ; 
1 कळ ४८०५ शत उजळ री प ष्ठ जर 
ठा ठ | &्< 3 प 
डि ण ध्या म अ 
टश 2 ०४” हा क टू डू ्ी 
८ ली टी आ 
ति ०0: 2 ऱ्ज् र ज्र 
प. कळना - ढ स व्र ट्स ्‌ 
दह म्हर किन ष्ण व्र धर ८ क र र 
जि न'न.& क हो ग डि 
113 कयता ् 
शीता > ण ट्र र 
णि फण व्र वल न 
। चु : ध्द ७ 1 
४७८ रि तटा प ब्् रि ण र 
त जा -ट भम दि १ रि 
ऱ्£ः लि प््ल् शी > र 
19 ष्श ष्ट प्र ( हि 
०५” २ “| न प्र छू | वडा ट्र 
कळी कि -*“7  * 
०*“ रज शि क 
ऱ हि 
०“ क़ णास -्की १४ 
वी... रि £ &| 
प रि कढ. ० र 
र ी र ् ०५” >्*“ 
8 टि 
| 
टि णू न | 
ति शर्ट कि ना 
१...” पक 
ह... 3. आच कळ ४ र 
09 ह, गि -- उठ. ग्रॅ 
रट, ् टि ४ तू ् र 
६) १) पकी ४५ वि री षि 
24 व्ट्ि 5” ०: किर 
शट. ्श्ट कळ्या ग्र ही 
तश 
फर ष्र्श | आरी 


८१ 


वी ७ 1४] (2 3 (2 "> 'डे? 1992) 31221 ७ 91) | ७28 18] (६७ ७७ ० 
त 0७9९ काडे ॥&तीटे 1313121083 ७08. टे ४२ 


1 ण | 


112७ 1७१२० ॥॥१॥७1>*७ क ५५ 


| | | | /3%2४३)९ 
०५४४३ ७132 ७ 21429 ७1212112०७ (५२1८७ (६))१॥>४॥४| ०121589111) 1121123 (1212219) पे॥1९1॥2॥)०1%7 (ळशी ह्य 
1] न्या - रा य क 
री | 0 
| '१३>?७ ४0 '8 ( >> ) 2४12७ ६ 2८ 
6 २७०७-७७-०४ & (१००४-७७ ) 3५५२७१७ ॥121 ४३४1२ $% 1२1४ ७ जा 
( 18 1140 1४6 1120018 1४10518 ) *2 '.2 ९९1) | 
4 1 । 
पम... “> 
व * 7". ७५% ळा 22 ०६ 28 
6५21191328 1012121120. 12७3 9 "2121820 ७ ३३६७ 2४112६७ 1०12112७ ४137589 76 
नमा जन्य बुतयमाचा एड ' रि न ७७७८-५७ हहे 
६ ॥>1५ ७ [३८% "12218 ) 2 1३३2६1 0 09) 3 >...” अ 
द गं मल्य ग लि 
्ि ७४९] 2 $121:9* (>2)02) ६ 1222 2 
| त्व या णय दिर कका ोलिनडळोल क्क. > /92 
9 '( ०४-४०-४४ ) 11४७९४ 123112 ४ ८8 158 11-91) 142 ४१७ 0४10 । 
( 19192 (हह) र & १2 ७७॥७ ]७॥॥ 2) 1 ॥ 
शश“ 21 
२) *]]])२ 2५॥]- 12110 २५७०) 2 (४) '९2) "2 ९०)२॥]२ 


६ १२९७०४७४४५ ५०१॥॥॥० 1७७७) ७१५२७९1४१७ व 12 ६ 12 
| आवि 
| नग | | | 1211908 8--ती साची (४) ०६ 
का स मग 
८) ७०2) » 3७ ट्ट ८192 टे "टि पर्‍12 11210 ५]०12२] 2५०३] २] 12212: 2६ 
| | | रवि क | डर न ध| 
| ।| 15122 ५५ टबधु व > 
० 1212-15 १21७ (8. ह 
् ति 1121921: ५५ फी ४ ति १ (2) ०४ 
'>118£ ॥ ५)०१> 2]२][10 'घ!12 1221 
219102 ३1२1] 1१२८ ]> 32२119 [2[४>> १०५४ डे , ८७७" १२१>२० , ८२२] 12 12 ताः 
जोश . घटन टे रडे > 222 ४ ५०२ ७८ (882 - क 121312 2२ २५1६३२०1१७ डे ४४ * 
1 मतीचे ० 2२३३६७७ ४1०२] ८० ४]1०|>:४० ४२७2४ ४ 2)५१२७ १)>]१२ ४४ (120212022१) ४ ११२]फीयीस्ध्ट ४ र ट्‌ 
रवा 1 |) | कमा वणयन, 1] | ना 
च 


1९ चयोवत वदया डीन् पयन (19:929:2)200भूकधधे धाय 2१(9 व्याध चण टर 
व्वा 1] 


ग» मा & 'ड|9>९५ ००४ '६(2७111)) ६ '>९1॥2 ह 11019८6 ०७१४]० ॥॥१'६ "०६2४७ छो ०१४ 
है २५०३1०] डट[रोरीक > ( ६-०-७४ 1. 2015212 पैउ५> र्शक १ हे (५७) ० 
']६]> 1)>] ८0 11०5) )>2) 1215 , ३५७७३ 86६) ०2 ७२) )२ 


तप 


(१6 


“२ "तोटे %.. लाजरी >]५२३) ०९ 
१२२०६ 213122५] 2 १०१८ 2३२२) 2-0120 ह ळी ७ >2॥:98 
: या 11 


| त 
93४ ७४9७४७ ४४७७1१४ ३४ 32५८70 19802028 $ 3110528 12४229८ 2) 218250 9 व्य 
1 | 1 
ा। । कुर ननयूटडी विन 7 
2४४५६०३ 12 181182 >३)126 १४ 
क... ी । 1_ |] न 
>>> ७ (12815) २९] ० 
क चया , 
(139 [०२ ) [91७३६ ८७2१७० या आ .णिड 
नशी | 
1 २ 
४००६६७८ '£ क ७१22१४४) 1215138 2८ 
१ 1५: 11:11: 911512 1४12 1६0 812५: |): २५1७) ९ ७०9): 191050 '५) ' 2)२]२ 
9६४) 0२३४४ पेन 282127 ८ 
| |] ] ] 
* न ५ 1 
०४2१६६८ २१22158 (४० ४॥>)७६ 1510100 (५५०१) )६ ३५८ र 
--:15112५202111> --रनरशिपप्शा 1 ! 
ग |) 
1221125 [8 डर] ७99 न मक 189 "पा २७४ 8४-५६ ९९८ डे ठ्ट्ट 


-ण( २९1 शै ) 608 '2 ४९९२ 


प्रि ष्ट 
्ि 
हींत 


षा षि 


$$. ३ 1] 1025) ७४३ 1 


८१ 


4) 


(> 
2 


*112 122108 १८७ २८0] ३)३ 31 2)2[१े तोट्यीर[ 18 १७ 13 ७४१1२ &8 
(५-८६-६) 1६७) ४५६५॥> २]>५)>२ >] 21119 82 2५७ १ पि 
&80) ४४ 2२९११2 »8 ॥>०)७ ६४८६ 
गु | 


| "याचया | 


२>|७1॥0॥])॥ ८५% टो) > ४३ [510502 ०४ व ५ १६ 
(३॥०॥>॥॥०) | | | कडाडला 
4 1212102 ७ 8२] ४ (1292) ५८>> 8५५9!) 2५०७] ५... पॉश: ०६ 
| | | | | 
| | 
"६५2४ ' 1७४2 दे (0135 ५४ "2 '॥८२) [क टे ७ 
| ला 
| 
*(७-2ट-४४) ॥२]] > 8 22 
1] रं प्रश र ह व टर 
(2) 1४) 115150 8)2५ 1212५७२०१९ ७1&)> 1905018 हे 2 ७ॉप (केयी | 


("125 >] 122112 ३12>>२) 9.0) *]205 2 शे. ह: ९९)२| > ३ कोर) > पे. 182 टी टं £ ह २८० अ 
(२०८2७ य १ 20 "£ ०६०४-३७ |ज2> ४१ 
2१०१'४'५०१०४'४६'०३०१४'६'०६>१'७ 
४) '&8. (छतय2) २२७२ पु [8] व (५॥:)(०९॥३॥५)(912)5128995 ४1४ थ्ट 
ळ्ट 32 टे! शट र ६. . ४४ ०६ १६] ०४ _११| 
| | | शि 
७ ८४28१७ >!९[॥४ ४ (3511110)9 8 (9111112072 ४151 ५912१९६ ४५०2४७ 1110128 ४४ 
1 | | | | 
| | | | 
8, १८०३-०१-६६ ०४०१३13250 8 (412119)'2228 "६ 1७० ५ ९६ 
| ]। 
: %०2१'६ > 2 ००७४१६ [७1८ ७ ठल 
ीा कलक याच्या ॥। 
र रः | 
टे) 1४5129 (114113)  (]91>५६)» १४0७६ (2००४६ [७२४२ 2 श्र_ 
| | य ळा 
| 
9 *2५७९ '0 *(22-७2-७) २६५ ]०१२डे4 0 6 घटे [७] 


४. ४ 4८ ४100 ४५-७३ 2185-19 ७ [७] :9) ०2 ७ 


1 
चर 
५० 


गापाळ याचा 


डी! 
| 
च्य 


घराणें-केश 


१ हह 


[७] मार्ड शाखा-वडील 


पुरवणी वंशावळ नं. १६ 


24 > ळा ष्ठ >> चज ऱ्य 
८७ 
५३ 
न र फि तश 
व टर ग त्य 
टु ्ट ल 
स्वन 
नट 19) क" ५ 
न ि- ल 
- ह्य कण 
“ण मट त रप्शँ 
२3 क टि दड ०) [क ०“ 
छि 00 ____ ट्ट. .0” « क्र 
>“ शा ऱ्य र्प्ऱ टि जन छि ऱ्‌ 
ी. ल्ल ! त (ग 
टश । यि व्ह ह. (१३ ल शि 
ग न व, 
ण । क 
ब्र शकी ऊर ० 
रव ७. हश 
>>> प धट न 
[७ ऱ्य वि 12 
23 क ठा रि [॥” ठि ५ 
"५. --.__-- धट शर ह्ट्ञ २) व ति फ़ 
ट्र रि वि त पपर >“ भी र... छि ्ि 
क *्ऱ“ शश जू क उद ऱ्य 66 
धा ॥ ४. 0४5८ 
त्श म“ टश भोक ण उ तण 
हश 21 
झि ] गि हश पय 
ह््ड ष्ण > ऱ्ह त्य 
ह -/ व्य १ [ण - 
“क क ष्ट द न र 
नट ग. | ढे ि 
क ् णि | - तुहि छि 
ज्र जि 94 ष्ट शं फ़ः 
त आ1च क 
शा हीन ८५ 
हश ल्य ऱ्य ४9 हत. ० टि 
व्र जि त्त श्र टर 
०“ -् | |ठ ठं 
न्न &««” 
म गळ 3 प्‌ शं र २१ ष्७ 
--:£- - 
ठी व्ह धि ण ७402 » ट्र 
% भय > ८ पिप 
छ क्ट रि अ १9 
त 
र डी ल डि 
डा क ष्ण 
टि ्ि - णि 
ऱ शि ळा हू 
ल तश क त > 
छि ह त्व 
ष्ट फ़्श 953 ला त्श् ्श 
त्र तत्र तश ष्शॅ तश हर न रि 


ी "12 1६]: 18८ ०७३ 'शार 1&2] 
1२9९२ 11०: 9७४ 2 1४]२ 1212215] 121810-90 118 1४ ६ 1५2 1अढते 22२ 2 २४५ २२९1४ 
">> 2121)>5 1 ९०१ 92] ४ २91118 >५०७>1६]॥३ » “८९०३ 

":>९12 २५०२७६) 8 ५६९१७ 1५: 15 ०8४ ४ ७? 1७12 गट 


७४१९1७ ६. 0३७ छट नि 
"1208 ९ ४ २ टे 310912 ५५0 1249 २२५ 91 1611251] 2 2 2 डेट ७ "2 
"पह हुक 
७122 हे ९९1७1६ 1२ >20)2 पपा 1211222 1122022112) "1:2५: 12121151५2 112 '४>>$ 19 »३ 128०12121१) 
"र 2४ ९ १३81२ ७8४'1२ ४१५२ (1: 


2 12:21: 8 १०)))२९|५ १) ७2% ७ 0>278>५]८ ६४ 23112 ९४ ७0 8४8 8४ 
। | आक | | 
(६228) (६22))| 


८8 '०६'£ | ग>'£ | 
४ 2 उंबायध$ 0 (21325) ४ २४५७ (९५७६) 2. ८ ६ टे 
। 


| | 23 


| 


>. | __| न 
७०28 | '& ८१० 1.४8 
(२९-2६-४४) २-९ [कटे सै१४1>९५] ५ 1०३५9 > (६८-८६-४१ ) 2९४९ 188 8 द 
( 8५७ ॥>४७ ) | 


७१-१८ 12-29) ी 
'1२> 1112 २९५ 1२९18 8 2191 | 


ऱ 
उ. ४२ 15) 101) १२८५-॥७ ७२) ३ (७) '५१ "2 110): [01२१0 | 


8६ ॥७> २४२ 1९८ (१९१७८1७) ९७% ॥129 18 ७७ ' 
2) १९२ [द 9८ ]॥21> ५७ पट बकरी, 


ष्ट 
७४ ३2 1215 12 12 1५1>४॥1119 1 ९18 (६ ७>२ ५४४ 225 : 2 12126 1018 ५>> ७ ८ 


र २०७७1८७ 1 ७७९४॥३॥७७ *७०७४७॥७॥७ "5 
81 $4५> 11212७ 2७ अर्क ७ 12 ७५ 1८18> ६७ | ढे 
३ हि | 
| ८१2७1०७1७९ 20७७ 11210६1029 > 232181० 8 1(५॥>)४४]॥॥७ ७ ल 
४ १०७७७७४ कटा 
२५२|०)]> जाश>८ : 8५ इ] ७% ७22७19 ७५७ ७] ४1७७ ०७ ३121512105 > ६ 
फू "८७>७॥६७९ "य | 292102 '8 
२५५६९ इ? ५५ 15222 ४% "22७1०७६ ॥ २ ५७ 2012012 ७ (12118 ५% ४७१1, ) 2 टे 
| | 
ग (६२९६ ४९1); > ७३२७1०७1५0 ( ५२> ) 15120 ५५७ 1944212 % 1-1 
शं २७2७ '8 ४1] 218 > ०५?७ ते (4122) 9 8 थे १ ८०२७१ 2 मा2७>" ० 
58 ०८०४8 २७३] 2 ००१७ [वार हे २१९ 
(3-20-3७ ) [58४ (६-२८ ३७) ७२ फु 9122 छ श्र 


1 


"309 14] 112215]5 1२ 11-29 1:]12 ९१४५ 1512132 ६ 1512 


"> 112 ४1011 २६५-]01१)३ &]>)२-])))1८ 31 (७) '७) "> ५१९1८]? 


४१* ७७ 


(0.४ 


*(५>४) ३११६१६ 3 *|एीटी पत सपे [सरे घि £ >र 
| ५६! १०१ ४ ३६१८)]४ ५० 122 र 
( 1५!) २: ५-८ ९५०%?०७॥८७॥७७ (एघशूछो ४ 6 
ह. व | बळळळ्न्ळ | 


2७ २2 222७४12126 8 12212 |] ७ ० ध 
् ४७२ 1:12 ळा 1221218 ४ 2 20 ०७ 2 ४९११ 


९०11६ नक 11८2९0 1203 1112812 
2 1922७1७४1६ 1२ 19५ 141५८ 11912 ७१2७128 

28 8९] |॥॥५ 4८% ना 12192 ह 12292 क ८... ७५ 2५1५1७५ क 1 त02 ७७५ 
12118 ७६७ 1>2[)02% ७ 

2९५ ७९1३५ 121७1२ २४12७ (१३2) (७९॥॥॥) ७४४ ह बी 1281 1१८1) 1812 >९॥॥॥ ९४५६ 11922 -1५1६ ०४ 
शि, परळ ७४ |३४ ७४ 2८. |६४_ 0७४८ ]०६_ |९७_ |2७ |6७_|$४ 

७) | ३३ | | तक | कणे शव्श 

१७ 1१॥127-328७ (]) 8) ७1०1१2७ ४(1४७1>)०७]९७॥४७ 0४? ०६२०७१ तुजा $ 0 ७७०७ घया 3 0िटे 

ननन-->>>>>> 1 1 1] । 1 ] 


र | ह 

2७% त ७८४) (०७९०४) 1९५२६) ७७ 1४४9७ 2, ८४१७७ "१ अ>४12 ६ वी: 
६०७1 | रच्य | 
(०६-१४८-५)॥५॥ (६6 हे ध ६३०४ त (७४-१४-५) ४४५७ 5179 (8 ६८) ७७८ 
०" "हर 1४] ७] |] ४]2७--]॥)]> 2 )२-19 शो (6) 20 2४९४ 


> 


-वबडी 


कृष्णाजी रामचंद्र ( १८-२९-८ ] यां 


“4 
९९ 


[७] मोर्ड 


वंशावळ नं० २० 


41.4 


षु 


न्य ता 3 


[श्रम घेतला हो 


ह 


१८६०, (चतुथ 


द नन ल स र प क २ की वि 
जू | 
ठ > जौ 
त त नक, ।॥ क तझ फि ष्ण ष्ट 
नट रक ठू ळक“ *-- |ठे9 ठि 
तह ळा त 
(23 यि वज स्पप्र्फिऱ्ट 
> लड [शे यमा पप क 
क - ० ७ प धट 
30.0” &७” &” क ष्ट च 
टि व्र कना डि व्‌ 
3 शट 
9 न १ 1 वना च्य र्क > 
ष्ट ७“ फि ७ ७. रह 
न एट. २“ 
ह डि > नाश क ति शीट 
नी -- | ८ क 
क त) युट जि ची त्र - 
ब 8 क ष्ट कीट ४ 
न“ रि...» द यि भ जु 
झि ल्या श्र ७. टि ्ि 
[प ऱ्य णि ट 
हा ध्् नि त. जि 6१ अ रि र 
२) कि - > णि क ला र श- 
ह दि षि न“ छि च्च [४ *७ रे 
रं ग र्ट ऱ- रा ७” ६*” 
रश क व. वटल 
ठं शी ऱ [109 ०<- ऱ्ञ ्ि >< 
क| ७, 
प्रि ५. च व्यि पि खण, छि 
्ि ् र 
हश छि >< चट १ 
ह .---“-- 
््ि ट् टॉपर 
र पम [टं म्ट्न्न त्य 
वि आ रि नर वळ - र ९ 
काळा 11 क 
ट्‌ ण्जी ह ७ 
ऱ् र र बटा च 
शि न ह. क 
2 जड. जं वि 
ध् षक श् 
र > वह र 
टी व््. भु ०* ५ टि 
प्र > क ह 
टे 6. दम टॅ 
कै वळ 9 न्य, 
ष्र नच “ ् * 
टि ह. ०“ >> क 5 र 
भु ळ्‌ र च ष्र ७ धप 2 ननी 
हश 1 
>» 7 फे ऱ्मः धट 
री ०५ ी ती: श्र 
__ 0 ०” --्धिण छळ 
०५” ऱ्त न ०2«- 
ध्यास ष्ट न हट जि 
क आ र अ याड... मिडी: >. 
हश हश री 
तश 


। > ४-८ | ८ "* ८30 "५५ > « > षः ८) ५. 2 १ ट > 
'हे% [७३५1०८1 | चढ पपा [पये "> 122 पडळ ९५0२ वाळ फाटोळ सोडत 2५१७ 
क 


| २४७३ छे (»-३६-७७४ ) फाोटोळ डे रट 2३४ एट 'शाड 220 155802 सशोत्य& ०७ तोडीत ७ 2 

१ पुट ६६ फोलो 2६ 2६ ४४ 2०६ गटे 
| ८ '७ ५०७४ ' ६ नकी ि ६४७४ 'व १1७००१७ > टे 2 

>! नियाज 2० ८८७९५०८ (>) ७2 (३2812) (६३४४५) ही 2 २२५७) ४८ तष 
| डथ्यार] ] १४७०९1८ ९५> ग यहरतान् 190५७५७ ५28 दकवपशा य तार 

6 


| ५००४१७ कोगेा22 2०२१ ८(५॥>९७) ० ८240119 ४१. १२७७०१ ९४01९०१ (19392) ४ (10:080212)98 धे 
| सडली 1 | 1 1 


२1५]: ्ञ्य ("3'>>) ., 1५४७? [१४1159८ (1222) >>) 
8 > (नारद, ) 2०७४1६ ४ (५४०२) >२!॥॥॥ "210०७११ ४१०७ (६1019)५611012112112 ट्ट 


७५ ६५ (७) | [६७ ७४६] - “२ हक 
। क ७80 
12] भावक ७५ | | 
४) 918? ((40))(9यु) 1५] १-]१०)२> पु 212120 (3511110) 132102 1२1२२०० पु >व[ढटे ढे 
1 । ] | 
। ॥। 
18 1२512 वप १०] टे 108 २४ उ १७ 8 ०४ 


"12 !९]६ 14९५])३ २ 112251: ]1०5]02 ( 20७९128 ) ४६४) 15१8 
हर पू १ ७७] ४५ ७ 2 छि जश [१] 12 ०९ थाय 


20 


2 
13832 ६८७४ '81२ ':( 9112116)" ४ 
इ | 
सफद (12 ४०1) 2)8>< >५>॥ १५] 1920289 
]२७५॥७>*८ [2७७८ *ट222'६'8०2१॥७४ १1७६ पायादद प 
(प) ७५ फना बघाः (2) (992002) (1185) डोर ताया तळपाय तेविटे 
॥७७__ |?9 | [३७ | |&9 (3 ८४| |४४ 


(४॥:४४])०४ ७४28 15 ९०७४७ १ [०.१९ ५५८८० ७७28 '8 [5126 11))4)2121210५:2 [939 1112100228 
1 |] ] | | ] 


| | 
129 र १९ २५६३1८० ३1८२1०9 १22४ तटात टे 1012 तटीडोण्टे ठे 
। । 
| 


'ज1५>>७>९ ३७१६७७०१०४ वाटले ७४ 132 ७ 


षर्शि 


1६ 1४2 ( ७-००४->३ ) 1२1019) 150 १७) ७७15१ ४७11 


"५० 115): ७1) )२५-]॥1) ५ ७ 8)>-1))1) 81 [७] ४९ ' 2 ७)२॥)२ 


४०* ४ 


0 
०5 


गोपाळ यांचा वंश. 


क्क, 


ऱ्क 
टा 
क, । 


ि 


[ल धराणे-केश 


मोर्डे शाखा--वडी 


२२ [७] 


4 


4 


वशा. न, 


पृ 


चा वश. 


त 


१ 


१८-९२-७९) यां 
५ण ऊर्फ पं 


९ बाळकृ 


८६९ 


१ 


ज,. ९|४| 
» क 
> रमाबाई वाकणकर 


१ 
डकर 


क4:1141444 
त बाड 


सी 


छु 


| 


श्रीपाद 


ण ( इ्याम ) 


न्स 


य 


2 
प 


| 
ऴ 
च ८० 


_) 


४८१९ 


* 


ऱो 
१4 


जा, 


, सपटवर १८९६ 
नवंबर १९१९, 


| 


९ 


"२५ अ फा '>५०८०(५ [9214५ [७८ 1२ ३२७ 18 [20 1७०0 11:12 ०-2] » ७ पट 


"112 12१ ्ी ३४ 1४]२19 12128 )२1):2)))> ५०1००० 111 1४८1८ [9286 [४1८ ३५] ६७ 2: 


| 4५> > 92289 ७८ (०१-६६-७४ ) 151252 111011302 121 [18 ४१४ "2 
'५॥५॥॥८ 1६2९112 [21202 ७८ [1122 1912 1१ ह 103912 1222६ 9123 1८ ५ 2 91219 ७ 221622 
७ दुक गळा वुड (कळ के ६ ) ७४१४ वटाळ ० ॥8 8 पर वय 12 » 2 


) ९ ५ ७6% 
णक. 


००५६५६ '४४५०१४॥८॥०'६ (895) ॥402 
नय रलवम : ०६५१२ ०५१२०५२ फ५> फु "2]"> 
3) 1३11101) ोभदीम्यशा 31: 82 >५०॥३(2202))२ ९ति॥२ 1 191010 > ४७७(4४4-४)५॥३(०॥:)०१९॥ 0-1: 
८. ६७] ४४ ७४ ०४| ,॥१९| ?७| !9 3७| ४७| ७ ६७! ६ ६६ | 
१ २४५०  (2802)01012012 (३५) (1०८816) |>९& ]]>1२119>)21)81५2% >) 
| | 


२५४४ 1229097 9 
| 


शि 


न आल अहत | 
१ 2 1819990281] 1 ९७ ६ २५५६. [ुव्यता>112112 ७५ 13815 1८0 १99 


1९0 113] 11८4]: (७-७६-?)) 1४) की १२] ७४9 ४ 
"५: 115]: ७1) 1२४५-11) मुळ वाहवा 


९८६ क. ७७ - ज्य 2 0 हक... न्य जी 
म त ८) शि ति फ, ६-८ ऱ्त 
च) फु १) ८ ऱ्9 ष्ट 
क धि (3१114 -- हि (१) 'वालयाळाळ द्र फ़ हीही र; 
जि डू ० छि च्य तश | 2४ "2 (ढ ्ऱ्ण 
नर णि ठा 1) ष्- 
की बॉर्गे ६ त्रि शश क्ट क, जा ॥ नि 
क, १. ह. 8 री 
री ढ ऱ क. वड 
हि नी कु णि जा 
पा ठि्‌ क्ट र. डीन डं ट्र व [७ ्ि ळू 
ऱि । ब््न्ट्र् 6८2 8 “ ॥* (८ भप्र 
18.2 पि नष्ट्ट 07. 69 हळ क ६ ३ 
झि *ंठ प्रि "५ *ट 8 वहाण श्ऱ्रि व्‌श व्ह 
ऊ २ र्> प्री छि मे> विद 
ह ण ठि गि २) न“ 
नत्र : ६४ शं रा ह ष्ट चि 
फा ऱ< ०” छि जि ् ति 
ठत टि ळ &- 5 2 ढे ४» [ट 
। >“ डि व, पट ८ लश 
टि | 50 न्हा 83 5 
ह क, ट्ट स् र 
ळक  ब्र्टट र व्व््ट 
डि *-€ £&*५ भि क त 16: 2 ढ ५ “ऊज वट य ळू 
कट । क 2 च्य 
0 ४) हश | ७ !< छ 9 ट्र >० ळं प ०“ 0/ 
2 ब्ट्टीस्टटे ॥ टि 
[8 09८ .| एप नं ळा वळ ष्र ४८. (जि टत 
ब्र जि हल क "८ 2 ७0 
जि क 113 १! आ रि ष्ण कश फ़ ठत रि 
का फि टे अव £ 8 शि 
ठा । न र > ति 
ह. जिळ च ष्ठ मनो & रि ट्‌ प्रि 
७ 'ऱ ऱ- १ “ पट टो प्रा टि क 
य ॥? म्* छि - टॅ वः 22 (* ७” >» प 
क टे याणा कि कि प क क 
र छि द्र - छि | वृद्ध "३ ग सि 
ज्र ण वी पा वी टि शट न क र र 
सि ९“ ढ त ४03. ि 
>> ष्ण कि» ७: चि छि ष्श भ् ठ्ट 
ळे क्ट “< ह्श्श् क्व प टि टं व धू 
२३ च > टि हि झि क्ट 
छत्र 8 २९ क्ट टि, प्रि र 
४ £ 0928 ण हि क र स न 
क्क १ र्ट्‌ग प्र (40: न ठि रह टि री 
तश 2 ् टा ४ ७0, शक भर 
फ्त > ऱ्ा 1 व्र पू शी७% त ह 
र ञा यी (9: टं ४” द्र 
प लश्ट्वस्िटे टिफि ऱ्य 
8७ टू, डय ४ ४७ 6 
[ठत प्र टि । ऱि भड ऱ््ि धि 
ल्य ह कू र [ ऱ्य *” न जि झि लि 
टक व दु नष्ट 
ह: 3 ९ कू 4४ पी फि शट “ पट 
र्ट 03 >< शी ण. छि 1 न्य 
शट लमळ छु ढे प ग्र र ही प 
सह 20 ल. ण फी 99... न. 0 
क 0 कि पटी ८८ आहे. मकर १ ५. घव 
तश 29 आ ५ भप 2 220 
तड रॉ ॥४ ८17 
शं हश 
वट 


9 
ल्ल 


(1०: 1५८२ 11232५) 'ुव> ५७8 
]९९॥॥६९ ६1४0६ ४०७ 1123112010) > 


] ७५ डेर 1२% 1५२७७ 1डे रल: 92 22 ही 


डे 1७०1७ 1121202) [८2] [2५$[8े ५४0 | [3114244115 101118 1122182 
2२  *]1> [9210201] १८१५] 2 029112 श्श्क 2 [)11201अ)5 112 


8 (4५199 | ०४ 
ध 1८७५ ४४ 19२४] ०४७ धू ! ७ १2 
ट्‌ 1209 2 11815 9 हार 2> ७ (१६1८ 1॥)5) ऐ] त र पनी _ ध्य्ठ 
| वी ऱ्ला 'आभडककनिकीके. कब 35. पिचड... &-. गवव 1 
४ | (४६४६-७४-६७) [81119 ०८ ( १६-७८-७ ) [७1219 9९111१8 १2 
"19१: ७1७५ 1911-01 टपद-गेहद दप (0) 'उेटे 2 21१ 
४8४ ">" वि तं 
$ "२४? १ 1901200 ४ पु “2 ५9१७३४७ ४ ( > )७>७(०१) वल 9 शुसधसेटे १ गिजाच ४४( पळ 3०५ । 2 
क पाश 9 अनभ ?_ ४६ १ [6 ४ (1::) ५ ३५८ > | ली. 
8|(8६-०६-> करक (०८०६-०६-०१) 1511122 मत मकन ९ व याह, >>> क ० 


(181 |]०॥11/६ 40 292] ७12 9९10111 1२४५-॥))]२ ७]? 


"प. ?))1) (9) 'टे' 


५५ ७ 


12७) 


8112 ५७३४ 1९ १२ १४2 [नूर > रोडे २९२ रोती 91३२] 1900 


| “812 ४ 2 ण जी. 
(:22812|)७ टू | 
3) [91०?०६) ४ 
12112५५ | 
४, १८८०२] ७८]॥२[७५ ८१२९] २०१९22 ॥215)13>0 2112 22 2४२३४ ८४१७] ४ ४६ 
गी. ्याडात अमीन. तवय हक कवणा 10 ह अ हि कं 
वी | | 
& [ ४७४५४६ ] 28 (५७२१७४०४(५४) २६५1६१४ (232 9४ 8 1202113 8101208 ०६६ 
| | | (2 छ क | | | | 
र (1२९७००) 122५ »8 क [॥२॥७॥५]८ १1६1)))-४७४ (४०८ 2 १)1[५००४ फु टटोडेक० १ |]७॥२ ७०८ 
व नमुन्य | | | | 
टी (12९०) ८७ (22%४)४३॥>० ) २५०४ ) ७ [ओळ [1७9 ५४%? ट 
| | | न ल्य 
४॥४६-१९-७) ० [७192५६ -७१-७)००३ ०७१1६ (2६१७ ७2०)०॥३ 191208 ६-७८-०७)२४६५ [४०128 ७ 


ट्ट 


*12|) ॥4२॥ ७ 125 3 ४ फणिगिही ९०९ (>) ७८ एग 


८ 


कात्र. 


९ 


बाइ 


र 
"ळं 


* 


२३११» 


त्मारास ३ १ शिवराम 


- 
4 ८ 


| 


1 


७ 0४ 


ळ शाखा-गा 


ख्य 


ढ्व 


च 


» रुष (ढ) 


4 


4 


4 ब्ल्यू 
[८ «१ [, गा 


| 


सरमोाकादम, 


द्र “मथुरा 


(१ 
१ 


विनायक (२७-३२ 


9 
व 


द्गजे 


रजा 
| 


ष्‌ 
* डं २ 


9 
ऱ 


देरा कुलकणी 


ऱ) 
2 
* 


६५2७ *००७ म ५4 टथणाटिलल ७७४०७ ७०७८७ 

परब्1 ५ "८४?७ पट ७. >५९] 22 
५४७ '£ (७1) (128)5) "४: के "> > (४19) 28 ७७४७ फार ४ (शेव) ७७७७७ ९७१७ ([£ 3 
७| ४३1 11812 ७155६) ३1१ 19921)312 120912 312162) १०119): 221111: ५) 2 191५0५ 25291) 8६ 
ळ्ट |३४ 1८. 22 ६८. |८८_. _ | 


| | । | कं | डच 
| 


॥०८ [७४ किरी 79 चरळ 


"९९.२७ >. २२1१९11189 दे 12% १९९2 |]. ह 911912५१पर:२७> 
2७७४ प "४ र ८००७ ३ '७ उबर! ट्‌ | ६४१2७ ७ 

झ ४1१०७७६ ४७ ९७२४३०७ ७ (०19९७ २३७88) ५७ (21825 3६७. 112116 ]>४९७ ४ 1214211: ट्ट 

1] र) वड कवायाड । त 1 
५७? पाडल २%०४७ पट 0-3 | ७५2 "र | 
| ७७७७ १४७१ ०७ 9०७७2६७ पम» ( ७४1७%॥६ ) ९३18212 ७  ( ७५४६ )? ट्ट 
24112. 1(----पाट हि यप्य ी २११७०८... भी 1] 
21)12)27012 ५५8 (७७९१ 1२ पुरक) 

ज्र शके १ असिड 9 1221101 1) छाती क टू 
>! ३1७ 22% ग्ध | 192 & 1828 । 

: 'िधफतरि ७ ८?७ '0 (9७-०६-१६) (५!>>) 2२४७३ ६ 21284 ५] ॥॥२७19) ०६ 

ट्‌ शी १ ०्ट 

ै 


| 
(9-2 ७४ ) 10१4132 132108 ५ ५०३२७ (९१९]1॥ (> ७ | 
४2 *1॥8 ७३) >५डरे) ३110115721 |]. ७२९ [०] '>22 2८५ | 


टॅ ८०-18 11:22] 1142120 11420) &18 ॥२३11०012)5 21 92211)२ 21122 ]3112 २८ 
पस>£ (४७ ४२ [३] 209109 1121188 148 15 :]8]1> 1५] 12112 123 112112 112>2118 102212 12219 
उभय अ भाबड शष १ | [892 0-२ 1 माशाळकड 998 19112 9125 पुडे परकार 
(1८४ 218७) 015 1२ |२]०७12 "६ "प '211200112 ३]०७1)2 ३५८९९२] पपा ७2100202 [टे []212 
२९ एक कयी पळे पू 1122 ७12 रती [वाळ काशी काक कोप ४21232 
1८३६४2 14४९१७२ > 1292 टही 9 एुशगायुर > ॥०००००८ '12ओाद 9120 [वर [टागोर अर 
2७१ '.> 1:51:10201> २५८८२२1 12'2 २७५ ]३])> 169302 1209101512 [211२29 ३0030) कते 2०0 


ललत लाड मवलकनिन त 
(२४७)० ०७४७ >> |2२>)0३% ४४२४ ६४६७ 
3 २९४४०६ '५०७४॥2॥८८७( २४७७ )४)२४॥८७ (६०७)? २५०९९1२९19 [२9९1812 ७५ या 2४ 
| ि डा डी र्ड * ] (> 
"५४१: ॥४४७< | ६५ | 2 | 
फन ८८% ३०८३२] 'त ७1८२५१ "२५८७ ३1८2211896 पवे "६ |] ५२०२ ९2०२]॥/” ४६६ 
|] 
कळ पक जी डा | [2७1४२9 
६ (१-४ ६-2 )>५1०२०९1७ ॥॥->>७६ '9228'६(२-३६-०८) ९२ पट (५-४९-ट ) (९३०७1७1 )१ 9८ 


गढ 2५५4 ५७३19०७ |७10 ७०४ [७] 22 १७ ७६] 16 


20 


ल्श 


> (* 


"९६०७४ हे मोस्ट ७ १७ ७९ ' १ 


|७%28 '& ७28 1 ४०28 ' 2१9 >९ ७४०? "१: 32५१५) ९ 
(18815 ) ५१ ( [५५ ) 28 ७28 ]8६७ ०५०8७७ '६ १७०७ ':: ९७७ टे) टे 
| मिया. -शशशरशिशि 
व ] 
७»>2७ कु. आ अ १३ घट्ट 
[ 1921८] ०8 [4२७॥८ 19५] ७ एथ: ? [ ४1198 ] ७ ०्टे 
१ | ----पद--च्-->सा--->::>२>4३ 
(५४०३) | (५५७४) 
३112112119 > (४६७३) २५४५) | ठ1७14)>1£ > 
परोली> ||) ४ ५1०12 1058 ४ 4२] 1213112 » ल ०्टे 
| | | 
। 
11२७५ ६ >ट 
। 
1911052 ट (1 
| 
( ५-२८- ) ३५३1१) 112[2)2 11२1312 हे $्ट 


"५2 वी [९ 10 12210) “212012 '12 [|| 2२2 '8 ०५७९६ "9 १.७ पे 
डोर फे 1७॥॥>119 ४)]१)५ (०३ ).. १७2 '2 2. 


१०२ 


1114 
खत 

*]2231> ठे) [७22 ]]2]212 
1211013 12६112 4९). 1: 9220 ' 


“शी 
[12 3) 


ही ८-4 1& 


पसेशे 2४ 


1९२] १८] 1231तिरेडे 12) 
ठै७ 
। 2००१॥2८2१ ७६ ००७१॥८॥५३ "1८: 


114811. 3221122 2 


318 ७२७) ॥८२ टे 


229112 212122 11249 


"२२७1 12 [६1% 
181]४> 181122 & ुश2' ]>५ 112292२४७७ 12:[528 112520) 1८2 टे 


७३ 2112101802 | 


28॥&)% 


*%००१॥॥८॥४१ ६८१2०६७२8७ | 111109 "12 ह1121५:७)(1१>< 
६०>१॥०४२ '&£ 2929१॥५(८८'६6 ८५2३ 
र ॥२1५-॥॥॥०८ ( प ३ 


] 1739%>< 


201389१ 


जधी] 218 


1 01 1२६1292 8 


| 


"२५७७ 111412% 

५१०१2>१।८॥2१'६१.»2>६"७ 

(1)-22) )28 
ह! । 


६४४१॥१॥५४१७ 22६७९ '०2७४॥६३ ०2७ >५४)७?०|३ 
| 


१28 
ष्श 


छि 
त्शॅ 


(६८७8४) (1२४५) ७ (2४७३६) ॥७॥५ ? 
|) |] 


१ नाह, ( २५४१७ 5 >) 6 प& ।!5. च ्ी 7 (६. >३५ 
८०७१) (४४५ र ) सेळछं ४५४१ ५ पुळका ४ (६-०८-) च 
(|७12९)५१७ ८७४ ५2 १०% (६४०१ )4८॥- ५७७ यु ळकते वाय ॥२७ ६, 22 
1 30 हकरऑन र म) व मयी. 1 ७ "७ ज्र ळल 
1 
फडे आटट 111: "122१२ 1४10 ( 8-७2-% ) 1219५ 1२8 ५५६३२० ६४ च 
१८६४1 1२६५) "१६४ 121102५ [भिर 8२2 1210000 129]८७३1॥५% 159905 (1०9५६ 


*२॥९ 1७] 112 ७ 2७1121) 1-8 ॥5 (12) छी 1२ 


ी 
( ४५८३॥०)६७ (५४०७७ )७७ ५३ ४७०७ "ह &हाधा> 2 काट याऱ्ट््टे 


॥_______] | "2 ७]: (७) ४ ४७४ £ ६४ ८ ७ 
*_2112 २121४ ४|०५ ५०४1० 12189 > 
५८ ४५१ फड 22 | व्यि "या ४०९६ 
५४2 5 ५ ०ड2 ४४५7 ८।| 228 192 ( ५७28 '2 ) 9७७३ सुर 
५४४॥८ २] क ७७६६ ७ | १४८२७ ४ ॥ 8. ४110 ]]-]८ ९०५ टश पेटे 


> 1 ७ (१9) 


']॥12]1> 218 १1१) ०812810 13-19 8००७ [88] ०४ 2 2० 


* २७ 


१०५ 


"डा: ७2 2७ 12 २५९११ €1121111101220 1]० ६1४2१ 14८ 39122 [01108 टेट अट 
डॉ "131८2 ) 106 १६३६ 


'२2८७४1॥०७ ६४ १७ ( यि र” डी ! ८६ ८८७१३1४३1३ १७ 


':७१४॥१६ ४ १9» | 22188122 
11:22 पु डव ०८ कवी वाण 191212५ > ट भट 
2८12 ली | १८५११'६ ०७ "२ 
*_५६)५० ]]>]>>0)> "७०७३ '(. ४ २५६ 112७111: > -8४1७ जम प स्याज्े 1५९०1७७ 
122191 ७५७ २३१००८४ वगा दन २४७1४७८ ( >>[॥० )शटे ( छा )६०६३४ 
ही 0 1 की: 


| री | 2281512 | '& '८३७४(७४१॥०६8 
1७५'& '_५५०५ ] ७ | विशय] रोहा ५1. ळ्या का 0५1117212५ ' ५2 11/19<(21६1212) (19512) ४४ 
[४४ . 121. 8 वे | ७४ 29| [१७ ३$५| 
य न ० आहह... 
7211122) ४ ६०10 ॥८॥41)9<2928 "हि 1212012 2४ 4:३८ प ६७ वट 


| | 
| 
(६८ 12५1०७) ८१ ४91८112188 >५७>)२०९ पभ > |) पाळे ०१ 
1_ रि व 


] । "ठे 1220९1 2६११४७ (१ 


पश 


>“ 
१) 
>) 


मावळंकर सरंदेसाइ 


वेशावळ ने ३१. 
(१२) खेड जि. रलार्गारि येथील एक मावळेकर घराण, 


१ १ विष्णु ज.१७४८-मृ.९८२३ 
। चे सुमारास 
र २ बहाळ ज.१८१'५--म.१८६२ 
१० मिह "वाला वा 
॑ 1 
३ ३ शिवराम (१८४१--१९०४) ४गणेदा (१८४३-१० ८) 


| पकडी 1 किडनीला 
रो शी | | 
४ ५ अनंतज.१८७८. « रामचद्र ज.१८७९ ७वबाळ ८ सानु 
त्या *<सीतावाई! हर्डीकर. व.२११ बळच 
| | | 
"५ ९श्रीपाद ९०मिकाजी १ १बाबूराव ५ २गोविंद. 
| व.२० ', व.८ ज.१५३॥१९०५ ज.१९०७, 


वतनाचा ब्रेदावा लिहून दिलेल्या एकाद्या पुरुषाचा हा वंद असावा. 
मावळंगें येथील घराण्याची ही पोटद्याख्रा असावी असे वाटतें. नं. १९६ 
चाबूराव यांनीं वडील व चुलते यांच्या माहितीने वरील वंद्यावळ पाठविली. 
नं. १ चे वडील शेवटच्या राववाजीच्या मजीत होते व ते च प्रथम काँक- 
णांतून पुण्यास गेळे. तेथे त्यांनीं वाडा बांधळा होता, पेशवाईचा अस्त 
झाल्यावर ने. २ हे कोंकणांत परत आले; व खेड येथे जमीन जुमला 
हांता सवव तेथे राहिले, 

सेतवड्याच्या शाखेपैकी आपण नसून आपल्या घराण्यांतील कांहीं मंडळी 

उत्तर हिंदुस्थानांत मथुरा येथे ब पुणें जिल्ह्यांतीळ बारामती येथे आढित 
ब शुहागार येथील मावळंकर हे आपल्यास इतरांपेक्षा बरे च जवळवे 
अशी दि माहिती ने. ११ यांनीं चौकशी करून पाठविली आहे. वा 
पक्षा आंधक माहिती मिळत नाहीं. 


वंशावळी १०७ 


जेवढी माहिती व कागदपत्र मिळाळे त्यावरून तयार केलेल्या वंद्यावळी 
येथ पुर्‍या झाल्या, कित्येक घराण्यांनी आपले वंदाव्रक्ष तयार ठेविळे होते 
त्यांचा उपयोग फार झाला; विशेषतः मोर्डेकरांचें एक दोन मोठे व वहतेक 
दांवटच्या पिढोपयतचे वेदावेल मिळाले नसते तर अतिदाय अडचण पडली 
असती. मोडकरांचे वंद्य २५ व्या पिढीपासून म्हणजे त्या ज्याखेचा प्रवर्ट 
गोपाळ महादेव याजपासूनचे होते. तेथपासून २० व्या पढांच्या नरसोंवा 
देवळेकरापर्येत पू्वील संबंध नेऊन लावण्याचें काम आरंभी फार अवघड 
झाळ हात; परतु सवे कागदपत्रांचा काळजीपूर्वक छडा लावून आणि एका 
लहानद्या निवधांत सवे साधकवाधक प्रमाणांचें पद्धतशीर विवेचन करून 
त करास रा. रासचद्र सदारिव नायक मोडेंकर यांनीं उत्तमप्रकारे तडीस नेलें 

येश्र सागण अवध्य आहे. केवळ जुन्या पद्धतीचें शिक्षण मिळालेल्या 
उतारवयाच्या या ग्रहस्थांचा मार्मिकपणा व उत्साह वाखाणण्यासारखा 
आहे. त्यांची मदत या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या कामी ह आरंभी बहुत 
प्रकारे झाली आहे 

श्राक्षत्र काशी ग्रेथीळ क्षेत्रोपाच्याय वे. शा. सं. भाऊ भय्या काले आणि 
श्रीक्षेत्र नाशिक येथील क्षेत्रोपाध्याय घे. शा. सं नितामण जगन्नाथ भडकम- 
कर (पत्ता-सोमवार पेठ) यांजकडून आशीवादपत्नांसोवत त्यांजकडील चोप- 
याच उतारे मार्गितल्याबरोवर आले. तयार झालेल्या वशावळींचा मुकाविला 
धण्याच्या कामी त्यांचा उपयोग झाला. नाशिक येथील उतारा शके १६५२ 
हणजे स. १७३० पासून व काशीचा संवत १८३५७ ह्मणजे स. १७८० ह 
पासून हणजे २५ व्या पिढीच्या पुढील च आहेत रेत, त्यामुळे मूळ वृक्षाच्या 
शाखा कधी फुटल्या याचा किंवा निरनिराळ्या शाखांचा एकमेकांशीं संबंध 
दाखांवणारा असा पुरावा त्यांपासून मिळाला नाहीं, हें खरें; तथापि त्यांच्या 
चागान मूळ घराण्याचा प्रसार कोठवर झाला आहे या गोष्टींचा, अल्प कां 
हाइना, तलास लागला; आणि पुढें अधिक तपास होण्यास साधन मिळालें 
एकमेकांस अगदीं च अपरिचित व बहर अशात असलेली मंडळी परि'ेत 
हाण्याची वेळ आली; संशोधनाचे काम विस्तृत प्रमाणावर होण्यासारखे 


१०८ मावळंकर सरदेसाई 


कार्याचे क्षेत्र वाढलें; आणि मंडळीचा जमाव मोठा झाल्यानें ते काम 
अंगावर घेण्यास तयार होणाऱ्यांचे प्रभाण निःसंदराय वाढेल ही आद्या व 
अपेक्षा दागुणित झाली. आमच्या परिपदेद जरी असुक एका शाखेचे 
किंवा तांतील अमक्या ओळीचे प्रतिनिधि म्हणून विर्वाश्षरत जागीं या 
नवीन मंडळीस वसवितां आले नाहीं, तरी राष्ट्रीय सभेच्या प्रेक्षका इतका 
मंडपांत प्रवेश्ष करण्यास त्यांस हक्क प्रात झाळा; कारण द्वारपालांनीं (क्षेत्रोपा - 
ध्यायांनी) एकाच खतावणींत त्यांचीं नांबे नोंबून “एक-उपास्व-गोत्र-उपनास' 
तिकिटे त्यांच्या हाती आतां दिली आहेत. वंद्यावळींत समाविष्ट न 
केलेल्या ज्या कुटुंबीय मंडळींनी या तीर्थयात्रांचे पुण्य संपादिलें आहे 
त्यांच्या नांबांची लांबळचक यादी देण्याऐवजी फक्त त्यांच्या राहत्या गांवांची 
नांवे खालीं देण्यांत येत आहेत-- 

१, कांकण प्रांत-मावळंगें, धामापुर, गुहागर, खेड, अंजनवेल; 
सुवर्णदुर्ग, माखजन, तुळशी, गोठित्रे, तळें घोसाळे, किडुंबे, कोदवली, 
गोळवली, पालगड आणि गोपाळगड--एकूण १५, 

२. महाराष्ट्र (देशी भाग)-वांई, सातारा, वत्तिसशिराळें, तळेगांव; 
रिंगणगांव, नेवासे, संभापूर आणणि खानापूर-सांखळी--एकूण ८, 

३. उत्तर हिंदुस्थान--वडोदे, अमदाबाद, गुलसराई, गोरझाम; 
सागर, बासोदा, सोंपूर, लष्कर ग्वाल्हेर, पाहरी, आणि जबलपुर-एकूण१ १. 

स. १९१५७५ पर्येत या यात्रा झाल्याची माहिती मिळालेली आहे, ह्मणून 
सद्रच्या चोतीस गांवी मावळंकरांची कुटुंबं नांदत आहेतस होते. आज 
तारखेस तीं कांहीं ठिकाणीं नसतीळ किंबा दुसरे ठिकाणीं हि गेळीं अस" 
तील. तसेंच प्रत्येक गांवच्या प्रत्येक कुटुंबास यात्रा घडते असे हि नाहीं. 
मोडेंकरांच्या एवढ्या विस्तीर्ण कुटुंबांतील माणसांशी त्यांतील यात्रा 
केठल्याच प्रमाण १००:२ तरी पडेल कीं नाहीं थाची हंंका आहे; तें च 
मावळगं गांवची यात्रेस गेलेली कुटुंबे पाहिलीं हणजे काशी अगर नाशिक 
ण हे एखाद माणूस तरी त्या गांबी आहे कीं नाही अशी शंका 
* तथापि सव गोष्टींचा विचार केल्यास यात्रा न घडलेल्यांची च 


वंशावळी १०९ 


संख्या पुष्कळ मोठी असली पाहिजे, हें उघड दिसतें; म्हणून व्रृत्तान्ताच्या 
आरंभीं ( पा. ३ ) मावळंकरांची खानेसुमारी दोन हजार होईल असे जै 
विधान केलेलें आहे तं अत्युक्त नाहीं असे दिसून येईल. 

क्षेत्रांतील चोपड्यांचा उपयोग वराच झाला हें वर सांगितलें आहे च; 
तरी पण तेथील सवे माहिती हातीं आली अश्शी समज होणें वरोबर नाहीं. 
क्षेत्रांचा ठिकाणीं तीर्थविधीकरितां जाणाऱ्या भाविकांच्या भोंबतीं गंगा- 
पुत्रांचा गराडा बसल्यावर पुढल्या ओढाताणींत यात्रेकरूचें उपाव्याय- 
द्रत्युदक अमक्या च हातावर पडेल असा नेम कसा राहील ? आरंभीं च 
वतनदार व विनवतनदार अक्यी या संडळींत दुफळी होऊन ' मावळंकर 
सरदेसाई? या आडनांवांतील हुद्याच्या भागास बिनवतनदार घराणीं 
पारखीं झालीं; त्यामुळे थोड्या अवकाद्यांत त्यांच्यात पूर्वांपर-परस्पर-- 
संबंधाची स्मृति नट होऊन गेली; आणि पुढें निरनिराळ्या गांवीं वसा- 
हती होऊं लागल्यावर वहुतांणीं स्वतंत्र अशी शे दोनशे एथक्‌ घरे होऊन 
विभक्तपणा कमाळीस पोंचळा, अन्या प्रकारे प्रत्येक धस्चा सवता सुभा 
वनल्याकारणानें या विस्तीण घराण्याचें गंगापुत्रांत हिवांटप झालें नसेल असे 
हझणवत नाहों. तातर्य काय कां केवळ एक दोन चोपड्या हाती आल्या 
एवढ्याने सव कार्यमाग उरकला असेल अश्शी खात्री होत नाहो. तथापि 
इवल्याशा सामग्रीने सुद्धां वंद्यावळींत कांहीं जागीं थोडी भर टाकतां 
आली, कित्येक ठिकाणीं फिरवाफिरव करावयास मिळाली, आणि अनेक 
स्थळें दुरुस्त करतां आलीं. गंगापुत्रांकडील मावळंकरांचे स लेख 
मिळते तर उत्तम होतें. तसं झाळें असतें तर आज उपाध्येबोबांनी तिकिटे 
काहून देऊन जी कुटुंबीय मंद्रळी इकडे रवाना करून दिली आहे त्यांस 
वसण्याकरितां जागा राखून ठेवितां आल्या असत्या, आणि अमुक जागी 
वसण्याचा आपला हक्क आहे हे त्यांस निविवादपणे ज्ञाबीद कारेतां येऊन 
आजच्या सारखे वेटिंगरूममध्ये त्यांस तिष्ठठ बसावें लागलें नसते. 
बंशावळींचा पल्ला अखेरपर्येत गांठण्यास कसल्या “विकट वाटेची वहिवाट 
करावी लागते याची थोडीशी कल्पना येण्याकरितां दोन चार उदाहरणें 


११० मावळंकर सरदेसाई 


न 


होत असलेली गेरसोय तूर्त अपरिहार्प्र आहे 

(१) नाशिक येथील ता १०|१०|१७३७ चा लेख-*'राधावाई भ्रतार 
व्यकाजीपंत, सासरे वाळाजीपत, दीर बाजीपंत व अप्पाजीपंत » पुठण्या 
गणेदा, गांव देवळे.” 


थे नमूद केलीं आहेत, तीं पाहून मनाची खात्री होईल कीं, या मंडळीच 
"1 


वेरवलीकरांपेकीं ही वाड आहे; व. नं. ९ पैकीं ने. २६॥२७ यांची 


पूर्वीचा हा लेख आहे, एवढी यांत खात्री झाळी; परंतु व्यकाजी हा 


"> चड 
वाजा व अप्पाणो यांचा वडील भाऊ, कीं मधला, कीं धाकटा हें या 
ळेखावरून समजत नाही; ब्रिवाय ' व्येकाजी ' हें नांव सरदेसायांत 


अगदी च अपरिचित, त्यामुळें मूळ लेखाची नक्कल वरोबर होऊन आली आहे 
को त्यांत कांहीं चुकी झाली आहे हे सांगवत नाहीं.  प्रवींच्या वंद्याव- 
वळातून लभ झाल्यानंतर मृत्युवद्य झालेल्या पुष्कळ इसमांची नांवे लिहि- 
लला [मळतात 


मग व्यकाजापतास त्यांठून गच्चू कां मिळावा हे समजून 
येत नाहीं, 


(२) नाक्निक वेथील ता. २३१११११९०८ चा लेख---“' गणेदा 
नरहर, आजे प्रल्हाद नरहर, वंधु दत्तात्रय व गंगाधर व रामचंद्र ४ सुतणी 
गोविंद रामचंद्र, पुत्र नरहर, मातुःश्री पार्वती, 


स्त्री सरस्वती, भावजय 
लक्ष्मीवाई, गांव वेरवली, ? 


काशी येथील ता. २५॥४॥१८४२३ चा लेख विसाजी मोरेश्वर 
सावळकर, रा, कसवा संगेम*वर, जि. रतनागिरी, पत बळवंतराव-घोंडोवा 


मोरोबा ऊर्फ नाना 

या दोन लेखांतील इसम 
नाहांत च, परंतु 
स ,१ 


त्या त्या गांवच्या वंद्यावळींत तर 
त्याचा त्या वं्यावळींत घागादोरासुद्धां लागत नाहीं. 
०८ च्या म्हणजे गेल्या १५२८ वषीच्या आंतील इसमां" 
भवान इतकी जेधा उडाल्याबर गेल्या आठ. साडेआव्शे वर्षीचा कुलवर 
तास्त लिहून काढण्याची हांव बाळगणें व्यर्थ होय, असे मनांत आल्या” 


वंशावळी ११९ 


दिवाय रहात नाहा; परंतु कायास आरंभ केल्यावर वित्नभयानें तें मध्येच 
साठून देण हे हि तितकेच जीवावर येते. आजचें अपुरें काम पुरे करण्यास 
नेरवांध कालात, विपुल प्रथ्वीवर, कोणी तरी समानधर्मा असेल किंवा 
उत्पन्न होईल हें भवथूर्तांचें वचन कोणास धीर देत नाही ? 

(३) मोडेकरांपेकीं विठ्ठल श्यामजी ( १८-२८-६ ) यांच्या पुढील 
वंद्याची माहिती पूर्वी अगदीं तुटपुंजी मिळाली होती. काकी क्षेत्रोपाध्याय 
याजकडून आलेल्या उताऱ्यांतून विठ्ठल दयामजी यांचे द्वितीय पुत्र ब्यामजी 
यांच्या बंद्याची थोडी अधिक माहिती देण्यास मिळाली तीः---- 

इयामजीचे बडील चिरंजीव महादेव नायक (१८-३०-३ ) यांचे पुत्र 
रावजा यांना स. १९९४ (स. १९०७०८) त काद्यीयात्रा केली त्या 
वेळीं तेथें त्यांनीं लिहिळेल्या लेखांत चुलते गोविंद नायक. व चुलत बंधु 
रामचंद्र ना> ब सीताराम ना०; बंधु कृष्णाजी महादेव; ब पुत्र पुरुषोत्तम 
व दतात्रय अश्या नासमावळी दिल्ली आहे. त्यावरून पुढील वंद्यावळ 
हात--- वशावळ न. ३२. 


१ इ्यरासमजी विठ्ठल ( १५१८-२९-१५ ) 


| । 
७ ७०७ 


पिढी ३० २ महादेव ३गोविंद 


प्क्ित ॥ “| रॉ. 
३१ ४रावजी '५ कृष्णाजी ६ रामचंद्र ७ सीताराम 
| 
| 
। | 


३२| ८ पुरुषोत्तम ९ दत्तात्रय 


रावजास पुत्र झालेले असल्यानं ते कृष्णाजीपेक्षां वडाल असावेत अद्या 
समजुतीने त्यांस वरल्या जागीं बसविलें आहे; व त्यांनी दिलेल्या अन- 
कमाने बाकीर्च्यांची मांडणी केली आहे 


११२ मावळंकर सरदेसाई 


मोंडेकरांतील दत्तो नारायण यांनीं ताः २७1२ १८८५ च्या नासिक- 
च्या यात्राप्रसंगी पुढील नोंद केली आाहे--- 

आजे-- वाळो विनायक ( कदाचित्‌ हें नांव वाळोवा नायक असेल ). 

वंधु--विठ्ठळ, नरसोबा ब विनायक ( वरील च चूक पुनः असेल ); 

पुत्र--गणे्य ब विष्णु; पुतणे अंबू ( अंतु १) व क्रृप्णा विठ्ठल; 

मातुःश्री रखमाबाई; स्त्री--लक्ष्मी - 

ज्या वेश्यावळी गोळा करून या पुस्तकांत प्रसिद्ध केल्या आहेत त्यांत 
या धराची मांडणी कोठें जमत नाहीं. नांवांत जी चूक झाली असावी 
असे वाटतें तक्षी ती अन्यत्र झाळेली नुक्तें च दिसून आलें आहे. ' प्रति- 
निवि घराण्याचा इतिहास, ग्रेथांक ९? प्र. २११ यावर “ राघोबा नायक 
विन रंगोवा नायक सरदेसाई ? ही मूळची मोडींतील अक्षर “ राणोवा, 
विनायक विन रंगो, विनायक सरदेसाई? अश्या प्रकारें वाचून एका 
इसमाचे तान इसम तेथील लेखकाने केळे आहेत. “राघोबा ” या 
ओळखीच्या रूपाच्या जागीं सरदेसाई मंडळी * राघोबा या वेगळ्याच 
रूपाचा उपयोग करीत असल्याने एका वा अक्षराने वरील घोंटाळा 
उडविला आहे. काद्यींतील लेखाची नकळ करण्यांत ही चुकी होणें 
साहजिक आहे. 

काशी ब नासिक येथील उताऱ्यांत कोंकणांतील मावळंगे व धामापुर 
आणि तुळही पेटा मंडणगड येथील मंडळांची नांवें अमुक नायक बिन 
तमुक नायक या देडामुखीच्या सावील्ेक पद्वीसह लिहिलेली आहित. 
ठळक्षी येथीळ मंडळींनी * देशमुख ' हा हुद्दा हि लिहिळा आहे. त 
उत्तर हिंदुस्थानांतील वासोदा येथील घराण्याने “ नाईक सरदेसाई 
मावळंकर मूळ राहणार देवळे ? 
घराणीं या प्रांती जालवण, सागर, 
स, १९३८ च्या सदरच्या 
मंडळी मावळंकर सरदेसा 
वेशावळींतील देशां 


असे स्वच्छ लिहून दिवाय “ आमची 
गुल्सराई येथ आहेत?” असा मजकूर 
ठेखास जोडिला आहे. दावरून या सर्व ठिकाणची 
योपेकीं च आहेत यांत संदय रहात नाहीं. नं. * 
तर्री गेलेल्या मंडळीचा च हा पुढील विस्तार असावा. 


सातारा राज्याचे पंत प्रतिनिश्चि व त्यांच्या कारकीर्दीची वर्षे आतां येथें 


वंशावळी 


देऊन हें प्रकरण पुरे करूं 
च 0 (१२ २ र 

सातारा राज्याचे प्रातानेध ( स, १८४८ पयंत ), 

( ज्यांच्या पाठीमागें आंकडे आहेत ते कऱ्हाडकर म्ह० हल्ग्रींचे ओंधकर 

यांचे पूर्वज होत. ) 


२्ड 
है .“च्ठ 


"<<. .्ध्ण 


पुनः ४ 


पुनः ४ 


1 
$ 


पंत प्रतिनिथि 

प्रल्हाद निराजी 

तिमाजी रघुनाथ हणमंते 

परथुराम व्यंबक किन्हईकर 
तिमाजी रघुनाथ 

परछुराम त्र्यंबक 

गदाधर प्रल्हाद 

परशुराम त्र्यंडक 

नारायण प्रल्हाद 

परश्युराम त्र्यंबक 

श्रीनिवास परशुराम ऊफ श्रीपतराव 
जगजीवन परशुराम ऊर्फ दादोबा 
श्रीनिवास गंगाधर ऊर्फ भवानराव 
भास्करराव रघुनाथ 

नारो शंकर राजे बहाद्दर 
श्रीनिवास गंगाधर 

भगवंतराव ब्यंबक 

श्रीनिवास गंगाधर 

परुराम श्रीनिवास ऊर्फ थोटेपंत 


ः्प 
क 


"ह्य क दड 


१८:८५ 


सन 
स्‌, 
3 


स, १७७७-१८४८, 


ही सर्व माहिती * प्रर्तिनिश्रि घराण्याचा इतिहास 
आधारें दिली आहे, 


टू 


११३ 


कारकीदे 
९६९२-९७, 
१६९७. 
१६९८, 
१८.९७, 
१७००--१ 
१७०८-१०, 
१७१०-११, 
१७११-१२. 
१७१४-९८, 
१७१ ८--४७ 
१ ७४७--५४ 
१७५४-६१ 
४ महिने. 


१७६३-६४, 
१ १ द्‌ प व :ि क 
१७७४-७७, 


र. 


या पुस्तकाच्या 


११४ मावळंकर सरदेसाई 


प्रकरण दहावे 


क. जा... स्का 1. लना भन 


महत्वाच काटी वाद 

वतनावद्दळ वाद खेळण्याची होस होस महाराश्राडश्‍तकी इतरत्र क्वचित्‌ आढ 
ळल. काकणप्रांती तर ती एक दर्व्यसन ह ऊन वसली आहे. सरदेसा- 
याच काकणाताळ वतन मोठे आणि वंद्याविस्तार हि दांडगा: तेव्हां 
वादाचे पाक सोळा आणे येण्यास क्षेत्र सवथव: अनुकुल. या क्षेत्राची कप 
सह्यागत करण्यास सरदेसायांनीं विलकुल कसूर केली नाही. आज दान 
अडाचेदा वप कजे चाळले आहेत. कजांचा मूळ विपरय वतने; तां संपु 
शांत येत चाललो, तरी कजेदळालीची मगरमिठी सळ पडल्याची चिन्ह 
काहा [दसू लागलेले नाहींत. आरंभी वंद-विस्तार फारसा नव्हता तेव्हा” 
दस्खाल पुढल्या बादळाची पूर्व चिन्हें दिसावयास लागलीं होता. परछ 
त्यावळा ब्राहेरील लोकांशीं झगडण्याचे काम विद्रोप असे यामुळें ्ररांत 
एकापा राखणे सवास अवद्य होते. विठोजी परभोळकर, धारोजी चाळक 
शट्गारपुरकर सुव वगरेशीं वरचेवर सामना करून वतनाचें संरक्षण करणें € 
च त्यावेळा मुख्य काम होऊन वसले होतें. या तेस्यांचा एकवार पुरा निका 
लागून स्थिर्थावर झाल्यावर स्वार्थ घरांत डोकावृ. लागला. १९ व्या 
पढाच्या तीन भावांतील मधल्यास ददामुखीची दुसरी मुद्रा करून निमा 
तनखा वेगळा पाडून घेण्याची इच्छा झाली; परंतु दायादांनीं कानउघाडणी 
केल्यावर त्याची समजूत पडळी. पुढच्या पिढीस विज्ञाळगड किल्ला व 
त्या खाळीळ नंवद गांव यांचा तनखा सरकारांतून स्वतंत्र केल्यानें तिर्कर्ड 
एक भाऊ गुंतला, ब भांडणाची छुपी लागण्यास अवकादा मिळाला नाही 
२४५ वे पिढोस पुरूषोत्तम सतवडेकर आपला “' वंत ? मागं लागला; 
ऐव्हा त्याला त्याच्या कवूलीनं कर्जमुक्त व वतनाक्षी पुत्रपौत्वादिकी संबरश 
नाहींसा ” करण्यांत आळे, त्यापढे २ ७५ व्या पिढीपर्थेत कांहीं भानगड 
उत्पन्न झाली नाहीं. भाऊवंदांच्या पोटापाण्याची कायमची व्यवस्था त्या 


महत्वाचे कांहीं वाद ११५ 


त्या वेळच्या देदामुखानें हात राखून न केल्यानें त्याच्या देशमुखीच्या अधि- 
कारांत किंवा वतनांत ढवळाढवळ करण्याचें कोणाच्या मनांत आलें नाही; 
आणि ग्रहकलहाचा वारा न लागल्यानें सरदेशमुखी अंमलाची ज्योत उत्तम 
प्रकारे तेवत राहून चहूंकडे घराण्याचे तेज फांकळें, इभ्रत वाढली व दरारा 
बसला. 

ग्रहूकलहाझीची पहिली ठिणगी कद्यी पडली व पेट न घेतां कक्षी 
विझली हे आतां थोडे मागे जाऊन पाहिलें पाहिजे. 

केशव नायक ( १-२४-३९) यांच्या पश्चात्‌ गणोवा ना? (१-२४-४०८ 3 
काशी यात्रेहून परत आल्यावर पुतण्या सोमाजी लोवलेकर (१-२५- 
४५) यांजकडील सरदेंशमुखीचा कारभार पुनः हातीं घेऊन थोडे दिवस 
काम करून धामापुरास विश्रांतीस्तव जाऊन राहिले. जाण्यापूर्वी त्यांनी 
पुनः सोमाजीस च कारभार सांगितला. गणोंवाचा थोरला सुळगा अंतोवा 
( १-२५-४२३ ) म्हातारपणीं वडिलांची सेवा करण्याकरितां त्यांचे जवळ 
धामापुरीं राहिला, अंतोवा सरदेदसुखीचा कारभार चालविण्याच्या वयाचा 
होता; परंतु वडिलांजवळ राहणं त्यास अधिक अगत्याचें वाटलें म्हणून 
असो किंवा त्याच्या थंड्या स्वमावास कारभाराची दगदग व उठाठेव 
नको असेल म्हणून असो, त्यानें अखेरपर्यंत कारभारासंबंधीं सर्वथैव उदा- 
सीन व्रक्षि च ठेविली, गणोवाचा दुसरा मुलगा राघोबा मात्र सोमाजी- 
जवळ कारभाराची माहिती घेण्याकरितां राहिळा, कांहीं दिवसांनीं गणो- 
वाने राघोंबास दाभोळच्या सरदेशमुखीवर पाठविलें, ब सोमाजी एकटाच 
कारभार करीत राहिला, ही गुमास्तोंगरी सोमाजीने एकंदर ५७ वषे केली. 
गणोवानें शेवटच्या खेपेस रोमाजीकडे देदामुखखी सोंपविळी त्या वेळां सो- 
माजीसुद्धां बराच वृद्ध झालेला होता. स्वतः तो फार पराक्रमी व कटेत्व- 
वान्‌ असून शिवाय दी्धकाल देदामुखीचा कारभार त्याच्या हातीं असल्या- 
मुळे, सरकार दरबारांत त्याची माहिती व वजन फार चांगळे होतं. त्याचा 
मुलगा विठोवा हा हि त्याच्याप्रमाणें च हुशार आणि विजापूर दरबारांत 
भानमान्यता पावलेला होता; बापाच्या पश्चात्‌ त्यानें हि सरदेशमुखाचा 


११६ मावळंकर सरदेसाई 


कारभार ९ वर्षे स्वतंत्रपणे केला होता. या प्रमाणें चांगल्या हक्यार, वजन- 
दार आण दरवारी वद्चील्याच्या या पितापुत्रांच्या हातो एकसारखा ६०- 
६५ वष देदासुस्वीचा कारभार असतां खऱ्या मालकास ( गणोंवाच्या 
मुलांस ) बाजूस सारून सरदेदामुखी वळकावि वेण्याची बुद्धि उभयतांपेकीं 
एकास हि झाली नाहीं यावरून त्यांची नीतिमत्ता फार वरच्या दजींची 
होती हं दिसून वेत. अंतोवाच्या नारच्छपणामुळ आणि राघोवाच्या पूर्वे" 
वयासुळ, तसंच पुढे तो दाभोळ कारभारांत गंतल्यामळें. सोमाजी 
वठावा यांस दगलवाजी करण्यास ही आयती सवोत्क्ष्ट संधी होती. परठु 
ते पूर्णपणे क्तंव्यनिष्ठ राहिले आण राधोबास कारभारांत तरबेज करण्यांत 
तयाना हरएक प्रकारची मदत केली. यामुळें पुढें त्या कारभाराची जवाव- 
दारा अगावर पडल्यावेळी राघोवास मुळींच अडचण पडली नाहीं; त्याची 
छाप सवावर उत्तम प्रकारे वसून त्याच्या मागून, वडील घराणें बाजूस 
राहून; त्याचा मुलगा केदवाव नायक यास सरदेशमुखी मिळण्यास कोणी हर 
कत केली नाहीं. अद्या प्रकारें अनंत गगेद्याचे मुलगे नारोबा व कान्होबा 
यांची बडीलकी मागे पडली नारोवाचा पुढील हकीकत खात्रीची सम. 
जद्धा नाहो, केशवनायकानंतर त्याची दुशार व धोरणी स्त्री कृष्णाबाई 
ह्निं अंतोंवाचा धाकटा नातू रंगोवा दत्तक घेतला, आणि त्यास सरदेदा- 
सुखांचा मालक करून तो अल्मव वयी म्हणून त्याचा थोरला भाऊ नरसोवा 
वास त्याची गुमास्तगिरी सांगितली. यामळे सरदेदासुस्रीच्या कारभाराची 
खरीखुरी बहिवाट एका अर्थी वडील घराण्याच्या च हातीं राहून त्यावेळे 
अस्त तरी तंस्याचें बीज रुजले नाहीं. कृष्णाबाईच्या धूर्तपणानें वडिलकीचा 
गुमास्ता नात्याने क मात 111. त्या मुकतात वद्य 
ज्र व नरसावास तसली स्टपट कर अ 
वा मड र .योळवति आरती, १7. 
नवरा आणि गव 1 त्यान घाट घातला. परंत सासरा? 
र्क मुल्या या कारभाराच्या त न पिढ्या प्रत्यक्ष पाहयेटेश 


मह्त्वाचे कांहीं वाद ११७ 


(> 


सोबास परत बोलावून त्याच्या जागीं दुसरा गुमास्ता नेमून पाठवून 
दिला. अक्षा प्रकारे वास्तविक वडीळ अश्शी ही शाखा मागें पडून रंगो 
केशवाचे घराणें कायमचें पुढें सरसावले. बतनी वडिलकी या प्रकारे प्रभा- 
नवली घराष्यांत आली. 

नरसोवाचा पुत्र कान्होबा ( २-२८-१३ ) यानें पुढें शाहू व ताराबाई 
यांच्यांत राज्याच्या मालकीविष्यीं तंटा जुपल्यावेळीं देशमुखीवद्दल एक- 
वार उचल खाल्ली होती, आणि त्यांत कानोवास स. १७० ९ मध्यें ताराबाई 
कडून आज्ञापत्र मिळालें हि होतें. परंतु प्रभानबलीकरांनीं तें अल्पावधीत 
रद्द करविले; आणि मग मात्र कानावाचें घराणें कायमच मागे पडलें. 
कानोंबा स. १७२९ मध्यें ह्यात होता या पलीकडे त्याची पुढील हकीकत 
आज उपलब्ध नाहीं. गणोबाचा धाकटा भाऊ विसोवा (२-२८-१६) 
यानें हि औरंगजेबाच्या कोंकण प्रांतींच्या धामधुमीत वादद्याहाकडून आपल्या 
नांवें वतनाच्या सनदा करून घेण्याची खटपट केल्याचें दिसते (ले.४पहा ), 
विसोवाचा हा उद्योग कान्होवाच्या अनुमताने झाला असावा असें सनदें- 
तील शब्दांवरून दिसते; कारण सनदेंत त्याचें नांव ' गणोबाचा भाऊ ? 
असें नसून * कानोवाचा भाऊ ? म्हणून लिहिलेल आहे. धाकट्या घरा- 
ण्यांतील दोन सख्या भावांत तंटा लावून दिल्यास त्या घराण्यांत गेलेळे 
वतन आपल्याकडे परत येण्यास सुलभ होईल, दोघांचें भांडण म्हणजे च 
तिसऱर्‍याचा लाभ, अशी हि कदाचित्‌ कानोवाची हिकमत असेल, तें कसें 
हि असो, पण एवढें खचित कीं, यावेळीं २५ व्या पिढीचा सोमाजी 
लोवलेकर व त्याचा पुत्र विठोबा यांच्या वेळची उच्च नीतिमत्ता ढासळूं 
लाणून सरदेसायांवर निव्वळ स्वार्थांचा पगडा बसूं लागला, थोड्या च 
अवधींत हा स्वार्थ इतका बळावला कीं, त्याच्या नादी लागून एकमेकां- 
विषयी वारेष्ठ अधिकारीवर्गीपासून तों थेट बादशाही दरवारापर्यंत चुगल्या 
व नालस्त्या करून, व प्रसंगीं लांचलचपतीचा प्रयोग करून परस्परांचा 
पाडाव करण्यापर्यंत मजल येऊन पोंचली. 


मानी व वृद्ध कृष्णाबाईस नरसोबाची ही लुडबुड खपली नाहीं. तिनें नर- 


प्र मावळंकर सरदेसाई 


विसाव्या पिढीचा महादोवा नायक सरदेरासुस्ीचा कारभार करीत 
असतां खिळण्याच्या किल्लेदाराने किल्ला व त्या खाळील ९० गांव मिळून 
मामल्याहून निराळा तनखा करून घेतल्याने तों कारभार निराळा झाला व 
किल्ल्यावर महादोवाचा धाकटा भाऊ, देवळेकर देसायांचा पूर्वज, नरसोवा 
राहिला, वगेरे मजकूर वखरींत आला आहे च. हा किल्ल्याच्या देवामुखीचा 
कारभार मामल्याच्या सरदेशासुसीच्या कारभाराहून कमी दर्जाचा होता. 
परंतु विजापुरच्या सळतनतीचे लचके तोडून स्वतंत्र मराठदयाहीची स्थापना 
करण्याचा शिवाजीनें उपक्रम केल्यापासून या किल्ल्याचे महृत्व एकसारखे 
वाढूं लागले, आणि त्या मानाने तेथील जमेदारांस हि महत्व आले. 
किल्ला ज्याच्या हातीं राहील त्याच्या आधीन आसपासच्या प्रांतांचे स्वा- 
मित्व राहील हे स्पष्टपणे दिसूं लागतां च किल्ल्याचा हवालदार व त्याच्या हाता- 
खालचे इतर अधिकारी यांची मर्जी संभाळण्याची जरूर राज्याधिकाऱ्यांस 
भासूं लागली, आणि त्यांस सहज च फोजबंद सरदारांचा दजी आला. या 
स्थित्यंतरामुळें किल्ल्याच्या देवळेकर देशमुखांपुढें वरिष्ठ दजीचे मामल्याचे 
सरदेशमुख फिके पडळे, या वेळचा मामल्याचा सरदेदामुख रंगोबा केसोवा 
( २-२७-१९१ ) हा महत्वाकांक्षी होता. त्याच्या लक्ष्यांत वरील आपत्ति 
येतांच त्यांने किल्ल्याकडीळ तत्कालीन वद्ध देशमुख महादोवा (९- २४-७) 
याची देशमुखी हरप्रयत्नानें हिरावून घेण्याचा निश्चय करून महादोवाशीं 
झगडा सुरूं केळा. चहाड्या, चुगल्या, नालस्ती, वद्यीला, लांचळचपत 
या बाममागीच्या साधनांची कांस येथ रंगोवानें प्रथम धरिली. महादोवांने 
हि आपला मुलगा गोविंद नायक व नातु वाळाजी विठ्ठल यांकरवीं त्या च 
मार्गाने तोडीस तोड करून रंगोवाची डाळ दिजूं दिली नाहीं. या कामीं 
एकदां अखेर साधल्यावर पुढें केव्हां हि देवळेकरांनी आपल्या अधिकार 
कक्षत कोणत्या हि इतर घराण्यास विलकुल फिरकूं दिलें नाहीं. 

धाकट्या घराण्याने वडील घराण्यावर जय मिळविण्याचा हा परंपरागत 


बडा पुढे हि चांगला एगैरावण्यांत आला. देवळेकरांत पुढें वेरबळी आणि 
मोरडें 


मिळून वडील व खुद्द देवळेकर म्हणून धाकटी, अद्या दोन पोट 


महत्वाचे कांहीं वाद ११९ 


शास्त्रा निमीण झाल्या, ओरंगजेबाच्या असलदारांकडून विशाळगड किल्ला 
पंदप्रतिनिध्रींच्या स्वाधीन करून देण्याच्या कामीं वडील शाखेस मोरड गांव 
इनाम मिळाला होता. मध्यंतरो धामधुमीच्या प्रसंगीं तो सरकारांत अमा- 
नत झाला व पुनः स. १७०६ मध्ये सरदेसायांकडे मोकळा झाला: त्या 
वेळी वेरवलकरांस कांहीं एक न देण्याच्या बुद्धीने मोडेकरांनीं केलेलें वतन 
गह्ये आहे,  त्यासंवंधाची हकोकत पुढें दिलेल्या नरसोवा अंतोवा 
( ९-२६-१८ ) च्या पत्नांत सविस्तर आहे. नरसोवा स्वतः इकडील 
वतनावर तुळक्लीपत्र ठेवून देश्यांतरी गेळेळा होता, आणि वंशावळीवर पाहि- 
ल्यास दोनी पक्ष त्यास अगदीं सारखे-दोन सख्या भावाचे वंश-होते; 
यामुळें त्याच्या पत्रांतील मजकुरांत सत्यापलाप होण्याचे कारण नव्हतें. हा 
तंटा प्रतिनिधींनी आपल्या वजनाने सामोपचाराने मिटविळा आणि वेरव- 
लीकर व मोडेकर समान हिस्सेदार ठरले, 

वडिलांनी घाळून दिलेला भांडकुदळपणाचा हा कित्ता गिरविण्याच्या 
कामीं आपण इतर शाखांस हार जाणार नाहीं असें सवोच्या अनुभवास 
आणून देण्याची पाळी आतां फक्त देवळेकरांची ( हल्लीं ज्या घराण्यास 
देवळेकर म्हणतात त्याची ) उरली होती. ही शाखा सवात कनिष्ट 
आणि तिच्यांत मंडळी हि थोडी; परंतु या घरगुती यादवींत या शाखेने 
दाखविलेल्या चिकाटोची ब केलेल्या टोलवाटोलवीची अपूर्व करामत 
पाहिली म्हणजे खोटी बाजू उचलून धरणारा एखादा बिलंदर वकील 
सुद्धा जरासा चमकून जाइल, आणणि कलह-कलाकोदाल्याच्या अग्रे- 
सरत्वाचा मान सगळ्या मावळंगकरांत देवळेकरांस सुकाऱ्याने देईल 
असे वाटते, कोशिकगोत्री मावळंकरांत अलिगोत्रोत्पन्न मुलगा दत्तक 
झाल्याने कुलाला आलेला बाट दोन पुऱ्या पिढ्या झाल्यानंतर तिसऱ्या 
पिढीला उमगला, दत्तक वंद्याच्या उत्पन्नाचा यथाविभाग वांटा उचल- 
ण्यास व त्या वंशाचे यथाशास्त्र सुवेर सुतक पाळण्यास देवळेकरांच्या अ 
दोन पिढ्यांस कांक्षा वाटली नाहीं; परंतु तिसरी पिढी खडबडून एकदम 
जागी झाली, परगोत्री दत्तक हुसकून लावून सर्व उत्पन्न लाटण्याची सुसाधे 


१२० मावळंकर सरदेसाई 


वडिलांनी हातची दवडली, आणि त्याचा आस्तपणा कबूल करून पुढल्या 
पिढ्यांस व्यथ अडचणींत घातलें याचा तिसर्‍या पिढीस पस्तावा झाला. 
झाल्या चुकीची दुरुस्ती करण्याकारेतां भिकाजी नाईक (२७ -२८-५) व 
बापूजी नाईक (२७-२८-६) यांनीं कंवर कसली. वडील शाखेचा 
जमाव देवळेकरांस हातघाईत दाद देण्यासारवा लेचापेचा नव्हता, म्हणून 
उत्पन्नाचा तावा घेण्यास सरकारांत जाणें जरूर होतं. धार्मिक किवा 
सामाजिक वावतींत वडील शाखेच्या मागौत नसत्या अडचणी पेदा करणें 
हें काम त्याहून सुलभ आणि तात्काल परिणाम करणारें होते. सवव सुवेर 
छतक मानणें नमानणें ही जी स्वाधीनची गोष्ट होती तेथून च सुरुवात करून 
त्यांनी तें पाळण्याचे टाकले, या कामीं एवढेंच करून ते थांबले नाहींत. 
वडिलांनी केलेल्या सद्रच्या महापापाच्या क्षालनाथ दत्तकवंद्यांतील एका 
मताच्या भर अशोचांत मुद्दाम देवक ठेवून. एक विवाह समारंभ उरकून 
घेण्यास देखील या गव्रूंनी कमी केळ नाही. या कृत्याने दत्तकक्याखेची 
तर पुरती गाळण उडाली. देवळेकरांपुढें पंचक्रोशींतील भटभिक्षुव्गांचं कांही 
चाठेना; करवीरक्षत्रस्थ ब्रह्मक्ृदांची घमेंड जिरली आणि धमसंस्थापनेची 
शेखी मिरविणाऱ्या जगद्गुरु शुंकराचायोनीं हात टेकले. मठाच्या चार 
भिंतींच्या आंत सुद्धां ज्यांस कोणी विचारीत नाहीं अश्या आधुनिक आचा- 
योपेकीं त्यावेळचे मठाधिप नव्हते; तरी सुद्धां त्यांचें निर्वाणीचे बहिप्कारासर 
निवीर्य होऊन संस्थानदेवतेस पीठाची लाज राखण्याकरितां प्रतिनिधींचा 
धांवा करावा लागला. प्रतिनिधींच्या निवाड्यास देवळेकरांनीं गुंडाळून 
ठेविले. याप्रमाणें सुमारें एक तप देवळेकरांनीं मारे धुमाकूळ उडवून 
दिला. अखेर रामशास्त्र्यासारवा बाणेदार न्यायाधीश व थोरल्या माधवराव” 

साहेबासारखा जरबदार पेशवा यांची जेव्हां सांगड जमली तेव्हां कोठें या 
वादाची इतिश्री झाली आणि देवळेकर खोटे ठरले, 


_ आपसांतील वादाची अखेर या बादा बरोबर करून आतां. दुसर्‍या 
दोन प्रकारच्या वादांकडे वळूं--- 


मह्त्वाचे कांहीं वाद १२९ 


हे बाद घराण्यावाहेरच्या लोकांशीं झाळे. त्यांतील पाहिल्याची सुरु- 
वात अठराव्या दतकाच्या सुरुवाती वरोबर च झाली, दोभर वषें तो जोरांत 
चालला; अद्यापि त्याच्या ज्वाला मून मधून उफाळत आहेत. कऱ्हाडे 
गोळवलकर पाध्ये व चित्तपावन संगमेश्वरकर जोशी यांच्यांत ज्योतिपपणाच्या 
वृत्तीसंवेधाने चुरस लाभून त्यांत सरदेशमुखांस पडावे लागलें. सरदेसा- 
यांच्या घरीं एका लग्नाचे वेळीं लह्घाटिका घालण्याचा हक्क कोणाचा या- 
बद्दल दोघां जोशी घराण्यांत आयत्यावेळी तंटा जुंपून लय्नच तहकूब होण्याची 
वेळ येऊन ठेपली; तेव्हां उभयतांस हि बाजूस ठेवून सरदेसायांनी कुळो- 
पाथ्याय सप्रे भटजी यांकरवीं घटका घालवून त्या वेळेपुरती अडचण 
दूर केळी. पुढें तडजोड होऊन पाध्ये व जोक्यी या दोघांच्या हि घटका 
चाळू झाल्या, परंतु तेवढ्याने मनांतली तेढ कांहीं कमी झाली नाहीं. संग- 
मेश्वरकर जोशांच्या मनांत सरदेशमुखांविषयी येथ जी एकदां आढी वसली, 
तिची तीव्रता असल्या च वारीक सारीक गोष्टींनी उत्तरात्तर वाढत गेली. 
या उभयतांचीं घरांची आढीं जरी एकमेकांस लागून आहेत तरी उभ- 
यतां मधून पिढ्यानुपिढ्या विस्तव गेळेला नाहीं. कोणत्याना कोणत्या 
स्वरूपांत त्यांचा कलह आज दोनशें वर्षें संगमेश्वरास चाळू आहे. ( राज- 
बाडे ले, ११ ता. २४-२-१७०६). जोसकी वरून उठलेल्या या वादाचे 
पर्यवसान घरठाणांत झालें. संगमेश्वरी उभयतांच्या घरांमध्ये फक्त एक कुंपण 
आहे. भाऊवंद नसतां भाऊवंदांहून हि तीव्रतेने परनाद्याविषयी टपणाऱ्या 
या-निरलस मत्सराला विचारें कुंपण कितीसा प्रतिकार करील ? जेथ हशी 
सरदेसायांचें धर आहे तेथे पूर्वी त्यांचा मोठा राहता बाडा होता. संभा- 
जीला मोंगलांनीं या वाड्यांत पकडलें तेव्हां सरदेसायांचा हा मुख्य व 
प्राचीन वाडा संभाजीचे कांहीं काल आश्रयस्थान झाल्याच्या अपराधास्तव 
मोंगलांनीं लटून ब जाळून उध्वस्त केला. पुढें कालान्तराने सरदेसाई 
सुन: वाडा बांधू लागले तेव्हां आपले जातभाई पेशवे यांजकडे वाड्याच्या 
मालकीसंबंधाने परभारे फुणगी लावून गंमत पाहण्यास व साधल्यास ता 
कांहीं फायदा करून घेण्यास जोशांस नामी संधि मिळाली, तिची हकी-. 


ण 


१२२ मावळंकर सरदेसाई 


कत राजवाडेकृत खं० २०, ले० २८९ यांत आहे. रा. श्री. बि. 
आठल्ये यांचा या संबंधी खालील ] 


. 
त्त 
टी 
4भ 
-५/ 
.... '/ि 
र 
१ 
ध््भ 
१ 
९] 
ना 
१ 
पं 
जप 


* सुंगमेश्वरकर जोशी व सरदेसाई यांच्यांतील तंत्याचा उगम? 
“ पूर्वी विजापूरकर आदिलज्याही कारकीर्द तळ कोंकणांत असतां 
प्रभावळीकर सरजोक्षी यांनीं प्रमावळी मामल्याचे सरज्योतिपपण वतन 
करून घेतल, ते मामल्याचे सरज्योतापि आणि मामल्याचे सरदे 
साइड मावळगकर नाईक पुरातन पासून. कसबा संगमेश्वरी राहत आले 
सरदसाइ यांच्या घरीं पुरातन ज्योतिष गोळवलकर पाथ्ये यांचे चालत असतां 
सरजोशी यांहीं कसवे मजकुरी सरदेसाई यांचे घरी आपला ज्योतिषाचा 
मान असावा ऐसा आक्षेप कला त्यावरून सरदेसाडं याणा आपल्या 
घरा काय प्रयोजनी सरजांशी यास दुसरी घटका. घालावयासी सांगितली 
हापासून ते यांचे घरीं दुसरी घटका घाळूं लागळे. पुढे सरजोक्षी यांहीं 
सरदसाइ यांच्या गांबांवरी, कोणताही हक्कलाजिमा नसतां, सरजोशीपणाच्या 
हक्काचा पादशाही परवाना आणिला, परंतु सरदेसाई यांनीं दसरा पर- 
पाना आणून सरजोशी यांचे हक्क चालो दिळे नाहींत. त्यावरून सरदे- 
साई व सरजोशी यांचें वैमनस्य आलें तेव्हां सरदेसाई यांहीं आपले घरां 
केसवा संगमेश्वरी सरजोशी यांची घटका मना केली त्यापासून ते घटका 
बाळात नाहीत. सरजोशी यांनीं सरदेसाई यांचे आजंव बहुत केलें, 
आणि पूर्वी घटका घाळीत होते ती आपण मा'गून घेतली. त्यापासून 
सरदेसाई यांच्या घरीं संगमेश्वरी पाध्ये व जोशी या दोघांचे ज्योतिष 
चालिळें. पुढें आपलीच घटका चालावी, गोळवलकरांची चाळू नये असा 
कलह पेशव्यांचे कारकीदींस सरजोशी यांनीं आरंभिला,? 
ह अलेणण जाता हसा तण एवा लिहित 
जळाळ. त्यास गुदस्ता एक सोपा मच लक ाकक क - 
आमचा नव्हे असे जोशी माका वी, ला, तर ळक वाडा सरकारचा, 
धव्यास समजाविले, त्यावरून वाडा 


सह्त्वाचे कांहीं वाद १२३ 


चांधावयाविद्षी पेशव्यांचा मनाई हुकूम आला. वास्तविक आरुचा वाडा 
मूळ वतनी. संभाजी महाराज संगमेश्वरी आले ते उन्हाळां वाड्यानजीक होते. 
पर्जन्यकाळ आला तेव्ह] आमचा वाडा मोठा पाहून वडिलांजवळ वाडा मागोन 
त्यांत अडीच महिने राहिले. पुढें संभाजी महाराजांस मोंगलांनीं पकडिले ते 
समयी आमचा वाडा जाळिला व गांवांतील देवळे फाडली. तेव्हां रंगोबा 
नायकांनीं वाडा पुनः बांधोन वस्ती केटी. पुढें रंगोवा नायकाचे पांच पुत्र 
वाड्यांत नांदत असतां नारायणराव घोरपडे यांनीं आंगर्‍्याचे मदतीस्तव 
स्वारी केली. ते माघारे आले ते समयी कसवा संगसेश्वररास २० दिवस 
तळ दिल्हा, कसबा लुटिला. त्याजवर श्रीपतराव प्रार्तानधींनी दिसोवा 
[यकांस साताऱ्यास वोलावून नेऊन महाल भरावयाविशीं कोल दिल्हा 

त्याजवरून महाल भारिला, प्रचितगडाहन सुल माणसे आणोन कसवब्यांत 
वाडा बांधोन राहिले. पुढें कांवळ्या चाकर वाड्याचे उस्तबारीस होता 
त्याचे हादून आग लागून वाडा जळाला, तो हल्लीं बांधीत आहों. सारांदा 
हा वाडा पुरातन आमचा; सभोवार वस्ती आमच्या चाकर कुणविणींची 
आम्हा जोशी यांच बाइट केल नाहीं. ऐसे असतां जोशी घर बुडवायासी 
वसले. धन्यांनीं चोकशी मात्र केटी पाहिज ह्मणजे वाडा आमचा हं 
तेव्हांच ध्यानांत येईल,?? 

पत्न लिहिणारे सदाशिव नायक स, १८०४ त मृत्यु पावले, वरील 
लेख सवाई माधवरावाचे वेळचा स. १७९० च्या सुमाराचा आहे 

परंतु जोशी पडले पेशव्यांचे आत आणि पेदवावे झालेले राज्याचे पूर्ण 
मालक; तेव्हां जोशयांची कड पेदाव्यानीं घेतली यांत नवल नाहीं. स्वजा 
तीय अधिकारी असले ह्मणजे त्यांच्या आश्रयावर खासगी दाव्याचा सूड 
उगवण्याची दुह्ञाडे आम्हास कशी होते, आणि ना मला ना तुला घाल 
कुत्र्याला असें करण्यास आपण कसे प्रवृत्त होतो हें महाराष्ट्रांत तरी कोणास 
नव्याने सांगावयास नका च, वाडा व त्या सभोवारची वाग व मोकळी 
जागा यापेकी एक तसूभरसुद्धां जोशांस मिळणारी नव्हती; परंतु देशमखां 
कडून ती काहून घेतळेली पाहण्यास मिळाली तरी जन्माचे सार्थक होऊन 


१२४ मावळंकर सरदेशाई 


परलोकस्थ पूर्वजांचा झात्मा थंड होईल अद्या समजुतीने दोघ प्रयत्न करून 
जोशानी पेशव्यांकडून रा० सहिपतराव कृष्ण सुभेदार यांचें नावें पुढील 
फमांन सोडविला--- 


भ्र क्ट 


ळे. ३. ( पेद्वव्यांच्या रोजनिश्या--सवाई माधवराव-मभाग १, ले. ५६). 
छ. ६ रविळावळ ११९१ - ता. १४ नवंबर १७९०८ इ 
कसवे संगमेश्वर तर्फ मजकूर तालुके रत्नागिरी येथे श्रीमंत केलासवासी 
संभाजी महाराज राज्य करात होते, त्या राजवाड्याचे चोथऱ्यावर सदाशिव 
दादाजी मावळंकर यांनीं आपले घराचा चोथरा म्हणान, घर वांधा लागले 
तेव्हां समस्त जोशी संगमेश्ररकर यांणीं राजवाड्याचे चोथऱ्यावर सदाशिव 
दादाजी घर बांधणार यांस ताकीद करून घर वांध्रू न द्यावे, म्हणोन 
तुम्हांस सांगितळें व हुजुरही विनॉत केली, तेव्हां हुजूर चौकशी जाळीया- 
द्विवाय घर वांधा नये, याप्रमाणे जाळें असतां तिंगस्ता चोकशी न होतां 
त्या चौथऱ्यावर घर बाळे, तेव्हां गणपतराव जिवाजी सरसुभा यात, 
चोकशी करून घर मोडांवे, म्हणून आज्ञा झाली असतां, गुदस्ता पहिलें 
घर वांधळें आहे, त्यालगतें नवे काम घराच केलें, म्हणोन समस्त जोशी 
सगमेश्वरकर यांणी हुजूर विदित केले, ऐशास, राजवाड्याचा चौथरा 
उम्ह]स समजला असतां, सदाशिव दादाजी यास चौथऱ्यावर घर बांधा 
दिलेत, ह ठोक न केलें. त्याजवरून हल्ली हें पत्र तुम्हांस सादर केलें 
असे. तरी घर मोडावयास सरकारांतून नारो आत्माराम कारकून व 
डाळाईत असामी २ पाठविले आहेत. हे घर मोडतील त्यांस मोड देणें. 
'एजवाड्याचे चौथऱ्याजवळ महाराजांची बाग आहे, त्यासुद्धा जागा सर 
कारांत ठेवणे.?? 
ह हुकुमावर सरदेसायांनी छत्रपतीच्या हुलुर तक्रार करून वाडा सर 
तीचा लाचार हला जाणिली. स. १७६० चया हमारा या 
णाने असो पण हा वाद त्या वेळेस र ताधेतेन्ञचो किवा व का 
| 'मटळा नाहीं; आणि आज तो चार्ळ 


महत्वाचे कांहीं वाद १२५ 


च आहे. ४।५ एकर घरठाण्याच्या जाग्याबद्दलळ २२५ वर्षे चाळून शेवटास 
न गेलेला असा हा अद्वितीय वाद आहे, 

सरदेसायांकडे जे खोती गांव चालत होते त्यांवद्दळ हि त्यांस वरचेवर 
वाद करावे लागले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विक्षेप म्जीतल्या माणसांमध्ये 
एक प्रकारचा लोभाविष्टपणा चहूंकडे नेहमीं आढळून येतो आणि तो इत- 
रांस जाचक होतो. त्याप्रमाणें च एखाद्या माणसाचा किंवा घराण्याचा 
वरा च काळ चालत आलेला उत्कर्ष हि कांहीं लोकांस असह्य होतो. या 
लोभ-मत्सरांचा मिलाफ होण्याचा योग आला-व तो तसा बहुधा येतो हि- 
म्हणजे जीं खेकटीं उत्पन्न होतात त्या मासल्याचे च हे सर्व वाद आहेत. 
ते अस्सळ कागद पत्र पाहिल्यावांचून चांगळेसे समजणार नाहींत म्हणून 
या प्रकरणाचा अखेर ळे० २० ते ३३ पयंत ते दिळे आहेत. घरांत 
भाऊबंदकीच मत्सराझि घुमखू लागला म्हणजे परकीय दात्रूस जिंकण्यास 
कल्या अडचणी पेंदा होतात, वदील्याचें तट्टू न्यायदेवतेपयत दामटतां न 
आल्यास खऱ्या पक्षास आपला खरेपणा प्रत्ययास आणून देणें किती 
कटीण जाते, आणि केवळ न्याय मिळविण्याकारेतां पेसा आयाणि वेळ यांचा 
कसा व किती अपव्यय होतो हे आम्हां लोकांस कांहीं नव्याने सांगावयास 
नको; सवांच्या नित्य अनुभवाची ही गोष्ट आहे. पुढील लेख म्हणजे 
वरील सर्व प्रकारांची शब्दचित्रे च आहेत, लेखांक २० हार्‍या सर्व 
चित्रांचे लहान छायाचित्र आहे; त्यांत लहान प्रमाणांत एकंदर प्रकार 
दिसतील. हा लेख मननीय वाटेल अक्षी उमेद आहे. 

घराण्यांतील या सर्व वादांसंबंधाचे अस्सळ कागद येथें दिले आहेत; 
ठआणि त्यांस लहान माथाळे देऊन वादावा विषय किंवा प्रकार दाखावेला 
आहे. 

या वादांचें परीक्षण बोधप्रद होईल; तं आपापल्यापरी करण्यास वाचक- 
वर्ग खास अससश नाहीं; सबब ते करून आमच्या अभिप्रायाचा बोजा 
त्यांजवर विनाकारण ठादणे दृष्ट दिसत नाहीं. 


*“२० 
डिड) 
>?) 


मावळंकर सरदेसाई 


काकणचा प्राचीन स्थिति ( श्री. वि. आठल्ये. ) 

पाथ्य याचे व्रत्तीत कसवा संगमेश्वर हा गांव मोजे होता राजापूर 
सुभ्यासी पाटणदेद म्हणत. दाभोळ सभ्यासी गुंड देश म्हणत. या 
प्रांतावर पूर्वी विद्यानगरच्या रामराजाचे राज्य होते. विद्यानगरचें राज्य 
उाच्छन्न झाल्यावर वेदरची पादद्याही झाली त्याची सत्ता प्रांत मजकुरीं झाली 
तव्हा काळा खोजा, गोरा खोजा हे उत्तम कारकन होते, त्यांस मुलखाचा 
वदवस्त सांगितला, त्यावरून ते कोंकणचे वंदोबस्तास आले, तेव्हां कित्येक 
पुंड पाळेगार होते ते त्यांनीं मारून काढिळ, मुलखाची लावणीसंचणी 
करून मामळ व तफ व कसचे केले. पट्टणदेशी अठरा तफां करून प्रभा" 
वळो मामला केला, त्यास मजफर वाढ म्हणत, व गुंड देशी हमजावाद 
थे जाफराबाद ऐशा दोन तफा केल्या; त्यांत गडनदीचे खाडीपासून 
िपळूणचे खाडीपर्यंत हृमजावाद व चिपळणचे खार्डीपासून महाडचे 
सडा पावेतो जाफरावाद येणेंप्रमाणें दोन तफी व त्यांचा मामला दाभोळ 
क्ला त्यास वदर मंमन मुस्तफावाद म्हणत अलिकडे शिवाजी 

महाराजांचे राज्य झाल्यावरी प्रभावळी मामसल्याचा राजापुर सुभा केला; 
दाभोळ मामल्याचा दाभोळ सुभा कला. उपरांत दाभोळ सुभ्यांत अकरा 
तपा केल्या. एवं च वेदरच्या पादझाहोपासून कसबे झाले, तेव्हां संगमे” 
कर हा गांव कसवा केला. बेदरची पादशाही मोडल्यावरी विजापुरी 
पादशाही झाली, विजापुरचे पादद्याहीमध्ये गुंगारपुरकर सुर्वे पूर्वी प्रभाव 
ळींत होते; तेथून विजाप्रकर याणी मारून काढिल्यावरी एक बायको मात्र 
सगभ होती ते गोवील ता प्रांत राजापूर येथे जाऊन राहिली. तीस पुल 
तानाजी झाला. तो महापराक्रमी त्यास आईने पूर्वव्रत्तान्त सांगितल्यावर 
या यरातांत संगमेश्वराकडस येऊन थामधूम केल्यावर देशमुख यांहीं पादशा" 

हास सांगोन कौल घेऊन देऊन सुव्याश्ीं सळूख करून, पादद्याहास रूज. 

त्यांचे राजय जह्यागिरीम्य त्य त्यावरी सुर्वे राजे शंगारपुरी रा 
"८५ धघहुत वष चालिले त्यावरी दाके १५८३ छव 


मह्त्वाचे कांहीं वाद १२७ 


संवत्सरी वेश्याख दया) १स ( १९ ऐएप्रिक १६६१ ) अंंगारपुरकरांस 
शिवाजीनें मारून काढून दोन सुभांमध्ये आपली सत्ता केली. पुढें वार 
णेच्या तहानें सातारकर व कोल्हापुरकर यांचें तळकोकणामध्यें निमेनीम 
राज्य उभयतांचे सकट जाहलें. संभाजीराजे यांजकडून भगवंतराव रास- 
ल्हैदार जाहले; आणि शाहूराजे यांजकडून श्रीपतराव परशुराम महिमतगड 
व प्रचितगड तर्फेने जिल्हेदार होते. त्यास कान्होजी आंगरे सरखेल हे 
ही राज्यांतील उमराव यांसी जयगड किल्ला वेदिस्त केला, त्यांही संग- 
मेश्वर महाळ व कोंडिवरें महाल श्रीपतरावाकडून इजारा करून घेतला 
त्यापासून सरखेल यांची सत्ता त्या प्रांती झाली. कान्होजी आंगरे ( स. 
१७२९ त ) क्ञांत जाहल्यावरी, त्यांचे पुत्र सेखोजी, संभाजी ब तुळाजी 
यांनी अनुक्रमे सत्ता केळी. पुढें दके १६७७ (स. १७५५) त 
तुळाजी आंगर्‍्यास धरून पुण्यास आणिल्यावर राजापुर ब दाभोळ सुर्भ्या- 
मध्यें सत्ता पेशवे यांची जाहली, ते हा कालवरी चालत आहे. 


महादोबा नायक व रंगोवा नायक यांचा कलह. 

या उभयतांमध्ये केक वषे निकराच्या हातघाईचा कज्जा चालला होता. 
त्याची हकीकत देवळेकर दप्तरांतील एका कागदांत सांपडली. विशाळगड 
किल्ल्यावर हजीर मजाल्स भरून या वादाचा तपास छ ३ जिल्हेज सु] 
सव्वा खमसन ( ता० ३०)८॥१६'५६ ) रोजीं झाला असे या काग- 
दावरून दिसते. कोणा अप्रबुद्ध माणसाने मूळ फारसीचें भाषांतर मोडींत 
या कागदावर लिहिले आहे. त्याचा बोध चांगलासा होत नाहीं. मत- 
लब असा आहि--- 

किले मजकुरी देसाईगिरीवर रामनायक विन केशवनायक व रुद्राजी 
नायक बिन विसनायक मुक्रर होते. हे व यांचे वडे (बापजादे ) यांनी बा- 
ळाजी ब्रिंन विठठळ नायक व महाद नायक पालक विंन मोविंद नायक यांचें 
चालविले नाहीं, त्यावरून महादनायकाने एक हजार लारी भरून रायाजी 


|) 


१२८ मावळंकर सरदेसाई 


पाडताचे मदतीनं आपल्या नांवे फर्मान करून घेतल, महाद नायक हा 
पळक सुत्र पिढीजादा नव्हे. त्याचें नांव फर्मानामथ्ये घालन फर्मान 
महाळास पाठाविला. त्यावरून रंगनायक व र [मनायक फजद ( ब्रिंन ) 
कैद्वाव नायक दिलगीर झाले; व किल्ले मजकरचे य्वोत मुळ्ये, महाजन 
वगर बेदिल जाहले कीं वाळांजी विठ्ठल व महाद नायक पालक है 
गरनफर, यांचे बुदरुखांनीं कधीं देसकत चालविळी नाहीं; व त्यांचे 
हातून विलाबतीची महामरी हांगार नार्ह ऐसा :अहवाळ अब्दुल 
कादर सुरूरखान हवालदार साहेवीं मालिम साहूबांस ( वरिष्टांस ) लिहिला 
यावरून रामनायकाचें नांवें फर्मान देसाडगिरीच आल, आणि हंदू 
धिरादर रामनायक व रंगनायक कारभार चालवू लागले. विलायतींचे रयत 
परागदा झालेले पाहून रंगनायक व बाबाजी केदाव कुलकर्णी ब भुजवळ- 
राव नाईकवाडी हुज्र गेले देखोन महादनावक व वाळाजी विठ्ठळ हे पुंडाई 
करू लागळे, पूर्वी गोविंद नायकाची ओ. त वांजोळ येथे इनामांत राहत 
होती ती मयत झाल्यावर ते उस्सन्न महादनायक खाऊन होता. तो विद्या- 
ळगडचे हवालदार दोख अब्दुलसाहेव यांस जाऊन भेटला. आणि.आपणांस 
दसकतोमध्ये तक्षीम देवविणें स्हणून त्यान विनंति केळी. त्यावरून महादः 
नावक पालक, त्याचा संबंध मिरासोशी नाहा असा निवाडा जाहला, त्यावर 
महादनायक पळोन गेला आगाणि मोजे सोनवडेमध्ये घर करून गावित, 
राजे यांस लांच कवूळ करून, लोक मागोन वांजोळ, करंजारी वगेरे 
गावावर स्वारी घाळून, रंयतांस उडून, ढखमोजी राजे यांसी तर्फेस नेलें; 
आणे गांब राजेकरवी वजोर ( वळजवरीने ) लिहोन घेतळे, तसेच 
आमनायकारचे ही बजोर लिहोन घेतले, ऐसे महादनायक हरामखोरी 
नळ भाजे सोनवडेमध्ये घर करून पुंडावे करी. दोन गांव खराब 
वष्ठळ बारीसदार त्याचे बुजरुखासीं रंग" 
खाना इनामत मोजे करंजारीमध्ये आगर 
“याप्रमाणे रंगनायक व रामनायक चालवीत असतां 

गाळाजी विठ्ठल बिजापुरास जाऊन, पाणी 


व दत करून दिल्हे. 
भहादनायकानें खराबा केला 


मह्त्वाचे कांहीं वाद १२९ 


वाहोन व धोत्रे पूवून शहरांत होता, त्यानें रायाजी पेडित रातीबदार 
याचे घरीं चाकरीस राहोन त्याजला गेरवांका मालूम करून, एक हजार 
लारी कबूल करोन आपले व महादनायकाचें नांवें फर्मान करावेलें. तें 
फर्मान घेऊन वाळाजी विठ्ठल माहाळास आले. त्यावर महाद्दवनायक 
दुतर्फा राजेचे आश्रय करून विलायती खराब करितो सबब रंगनायक सर- 
देसाई हुजुर आळे आहेत. साहेवीं निवाडा फर्माऊन सर्फराज करणें 
हे अहवाल. 

या प्रकरणाचा निकाल पुढें काय झाला तं समजत नाहीं. महाद- 
नायक मागत असलेला वतनांतींल हिस्सा त्याच्या वंदजांस म्हणजे वेरव- 
ळीकर व मोडेंकर यांस मिळाला, वरील तंटा इ. स. १६८० च्या 
सुमारास झाला असावा. मूळ फारसी कागदांतील नांवें मराठींत तजुंमा 
उतरतांना पुष्कळ ठिकाणी चुकळलीं आहेत असा हा लेख पाहिल्यावर 
बळकट ग्रह होतो. महादोवा नायका विरुद्ध किल्ल्याच्या अधिकाऱ्या- 
कडून विजापुर दरबारीं गिल्याचा * रपोट * करण्याविषयींचा प्रभावळीकरांचा 
प्रयत्न येथे दिसून येतो. तर्जुम्याचा सारांश तेथील शब्दांनी च दिळा आहे. 

-से०, 


धाकट्या घराण्यांत गेलेली सरदेशमुखी परत 
मिळविण्याविषयीं वडील घराण्याची खटपट. 
ळे०४ शिक्षा अलिफ्‌ ता. ४ एप्रिल १७०२ इ. 
स्वादिमे शरा काजी हसन वद काजी अली पर्गने माजगांव 
नावबे काजी महमूद सेगमेसर, 
कोलनामः बइस्मे देसमुखान्‌ व देसपांडेयान्‌ व रिआयाए सकना 
परगने परभावल वगेरः मुजाफ्‌ दारुउ्जफर विजापूर आं के दर्रीबिला वीसा 
बिरादर कानो सरंदेसमुख पर्गनः मज्कूर बगेरः इल्तिमासे कोलनामः 
आबादीए आं हा नमूदा लिहाजा मकूम मोगर्दद के आं हा बमकाने 
अस्ली खुद हा आवाद वूदा मालयुजारी नुमायंद दरी बाव ताकीद दानंद 
प 


१३८ मावळंकर सरदेसाई 


तरीकः वगेरः व मालगुजारी अुआरे खुद वमानंद समुफ्सिदानू व 
मुमर्दाब[, दरमहाले मोअल्ूका जमेदारीए खुद जा न दिहंद व दर सूरत 
बुकू खिळाफे आं अज वाज पुर्स अंदेदाः बद वागुद 

परभावळ मुकररः येक कसवा व तेरा थ्र 

सोंदल मिटगावनः राजापूर लांजा पांवस किलाए माजगांव नेवरा महमदा. 
वाद संगमेसर कोंडिवरा देवरूस्व फुनगुस धामनस कसवा परभावल तम्मत्‌ 

पर्गनः खारेपटन पर्गनः सालसी पर्गनः ख्रिटना मुकररः 2३ से थे न 

हातखंवा वेळवंड हरचिरी ३ तम्मत्‌ 

व तारीख १७ जिल्काद सन ४६ जुलूसेवाळा---कलमी स्वही 

टीपा:--- 

१ कान्होवा सरदेदामुखाचा भाऊ विसोबा ब्रास सदरहू गांवांची खोती 
वगेरे हक्क दिले आहेत. गांबांची वसाहत सरंदेदामुखांनी च पूर्वी केटी 
असल्यानें वहिवाट करून गांबांची कीर्द महामुरी त्यांनीं करण्याबद्दल 
परगण्याच्या वतनदारांस वगरे ताकीद आहे 

* याच मजकुराची व गिक्कातारवेची दुसरी ताकीद दाभोळ सुभ्यास 
आहे त्यांतील गांवें- 

पर्गनः दाभोळ मुकरर: 

सांबदा चिपटून वेलंब गुहागर हवेली कहमर 

मचंद्री जालगांब नातू केळसी वेसवी तम्मत्‌ 


ह्य आ ली ल 


छ. ५ निळो मोरेश्वर यांचा शिक्का स. १७०८९ इ. 
( डोंगरकरांकड्ून लिहून आळेली नक्कल 9  झाके १६३१ 
श्री. 


स्वस्ति श्री राज्याभिप्रेक शके 
भगुवासरे क्षतििय कुलावतंस श्रीरा 
ब लेखक वर्तमान व भावी प्रांत 


२६ विरोधी संवत्सरे जेष्ठ छा सतमी 
जाशिवछत्रपति यांनी राजश्री देशा गेसीने धिकारी 
मामळे दाभोळ यांसी आज्ञा केली येसी 


स. 


द 


महत्वाचे कांहीं वाद १३२१ 


राजश्री कान्होबा नाईक विन नरसोवा नाईक सरदेसाई मा०मजकूर यांणी हुजुर 
येऊन विदित केलें कीं मा० मजकूरचे सरदेद्वामुखीचे वतन पूर्वी आदिल- 
शाहानें आपले वडिलांस मऱ्हमत केलें त्या समई कांहीं दिवस भोगवटा 
चालिला त्याउपरि वि र प्रसंगामुळे बहुत दिवस वतनाचा भोगवटा तुटला 
होता हें वर्तमान पूर्वोत्तर रा० केलासवासी स्वामीस श्रुत जाहाले .त्यांणी 
कुपाळु होऊन मा० मजकूरुचे सरदेशमुखीचें वतन अजरामऱ्हमत करून दि- 
व्हे परंतु मामले प्रभावळीच्या सरदेदामुखीचा कारभार रंगोवा नायकापासून 
गणोवा नाईक जोरावारीनें करीत आहित त्या वलदट्याने मामले मजकूरचे 
हि सरदेदवामुखीचें वतन गणोंबा नाईकच अनभवित आहेत आपणास 
वतनाचा अमल कांहीं दखल होऊं देत नाहींत येशास वडील घराणे आ- 
पळे आहे वतनाचा कारभार शिका वडिलांपासून मामले प्रभावळांच्या सर- 
देशामुखीचा वडील घराणियासच चालत आला आहे त्या हिसेबें दाभोल 
मामाठेयाचे सरदेदामुखींचा कारभार सिका आपण चालवावा दायादसमंघे- 
कडून विभाग देणे तो गणोवा नाईकास द्यावा देसा दंडक आहे परंतु ग- 
णोवा नाईक जोरावारीने सारे वतन अनभवित आहे याचे पारपत्य कराया 
आज्ञा केली पाहिजे ह्मणोन विनंति केली त्यावरून याचे पूर्वोक्त वर्तमान 
मनास आणिर्ता वडील घराणे कान्होबा नाइक बिन नरसोवा नाईक या'चे 
या हिसेब्रे मामळे मजकूर्चे सरदेशमुखीचा कारभार सिका कान्होबा नाईक 
यांणी चालऊन वतन अनभवावें आणि दायादपणाच्या समंधेकडून वत- 
नाचा विभाग जो देणे तो गणोवा नाईक यांस द्यावा येसी नीत आहे या- 
करितां हाली स्वामी कृपाळु होऊन मामले मजकूरचे सरदेरामुखीचें वतन 
कान्होबा नाईक बिन नरसोवा नाईक यांचे स्वाधीन करून कारभार वडला- 
प्रमाणें यांचे हाते घेत जाणे या वतनास हक लाजिमा इनामत इसाफत 
मानपान तश्रीफ व ब्राजे हक पहिल्यापासून चालत आल्याप्रमाणे यांस व 
याचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने चालवीत जाणें गणोबा नाईक यास वतनाच्या 
कारभारार्स] समंध नाहीं त्यास प्रथक करून देणे या वतनास याचे माथा 
शेरणी रुपये ५०० पाचसे मुकरर केळे आहेत याचा वसूल हजुर होईल 


१३२ मावळंकर सरंदेसाई 


तुम्ही मामले मजकूरची सरदेशमुखी कान्होबा नाईक विन नरसोवा नाईक 
यास चालवणे गणोवा नाईक कथला करील तरी त्यास ताकीद करून 
चजाऊन ठेवणें या पत्राची प्रत लेहून घेऊन मुख्यपत्र परतोन देणें. लेख- 
नाळंकार ( मोर्तव ). 


ले. ६. (प्रभा० दप्तर.) श्री शुक्रवार ता. ४ जुलई १७२९ 
स्वस्ति श्री राज्याभिप्रेक रके '१६ सोम्य नाम संवत्सरे आप्राढ ब्रहुल 

पंचमी भगुवासरे क्षत्रियकुलावतंस श्रीराजा शंभु छत्रपाति स्वामी याणी 
समस्तराजकार्यधुरधरविश्वासानाधि राजमान्य राजश्री कान्होजी आंगरे सरखेल 
यांस आज्ञा केली येसीजे राजश्री शाहूराजे दाजी रांगण्याखाळें चिकेवाडीस 
आले ते समई कितेक गड किले त्यांस हस्तगत होऊन संपूर्ण राज्यांत फितवा 
जाला तन्मुळें राजश्री गणोवा नाईक सरदेसाई म]| प्रभानवळी व म॥। दाभोट 
यांसे त्यांस भेटावे लागळे विसोबा नाईक हजुर होते ते हि सिंधुदुगास 
स्वारी जाली तेव्हां मागाहून न पुसत गेले याकारितां त्यांवरी इतराजी जाली 
ते प्रसंगी राजश्री रामचंद्र पंडित हुकुमतपन्हा होते त्याणी राजश्री शिवाजी 
राजे दाजी यांजबळ विनति केळी कीं त्याचा दायाज कानोवा नाईक आहि 
त्यास वतनाची प्न करून द्यावी म्हणजे गणोवा नाईक यास आपल्या वत 
नाची पत्रे दुसर्‍यास दिल्हीं येसें भये निर्माण होऊनु स्वामीचे पायांसी 

[दर होऊन निष्ठेने व्ततीळ येसें विदित केळें त्यावरून कानोवा नाईकास 
पत्र करून दिल्ढें होतं परंतु त्यास वतनासी अधिकार नाहीं त्यामुळें त्याचा 
भोगवटा जाला नाही त्याउपर विश्यालगडचे मुकामी खर नाम संव? 
( राज्याभि> शके ४० स. १७१३ ) गणोंबा नाईक याणी राज 
शवाजी राज्ञे दाजी यांचे दरान घेतळे ते नाईक म]!रनिलेवर कृपार्ड 
हाऊन संद्रहू पत्र कानोवा नाईकास दिल्हे होतें ते रद करून 
नाईक यांचे वतन यांसी सुरळीत करून देऊन प्ले दिल्ही गणोबा नाईक याणी 


राजश्री अंतोबा नाईक स्वःमीचे पायांसी निट्टेने आहेत बैक्यास कानोधा 


महत्वाचे कांही वाद १३३ 


नाईक यापासीं पेदजीचें पत्र होते तं तुम्हांस दाखऊन याचे वतनासा कथला 
आरंभला आहे म्हणून विदित जालें तरी पूवापार वतनाचे खावेंद्‌ गणावा 
नाईक कानोवा नाईकास वतनासीं दरकार नाही त्यासी यक्तानामत्य पतन 
दिल्हे होतें कीं गणोवा नाईक यांसी भये निमाण व्हाव त्यावर गणावा 

नाईक दर्दानास आल्यानंतर कानोबा नाईक यास दिल्हे पत्र रद कळ 
असतां त्या पत्रावरून त्यास यांच्या वतनासी कथला करावयास गरज नाही 
याकरितां तुह्मी कानोबा नाईकास ताकीद करून यांच्या वतनासा कथला 
न करी ते गोष्ट करणें गणोवा नाईक यांचे वंधु राजश्री दादोवा नाईक व 
अंतोवा नाईक व पुत्र राजश्री प्रल्हाद नाइक व केंदयाव नाईक सरदसाह 
पूर्वापार वतनदार येकनिष्ट आहेत यांचे वतन यांस सुरात चाल्यण जाणिजे 
बहुत लिहिणे तर तुह्यी सुज्ञ ःसा. मयादेयं विराजते 


ले० ७. ( प्रभा? दप्तर ) श्री छुक्रवार ता? ४1७ १७२९ 
स्वस्ति श्री राज्यांभिप्रेक शके ५६ सोम्य नाम संवत्सरे आषाढ बहुल 

५ भगुवासरे क्षत्रियकुलावतंस श्रीराजा रांभु छत्रपात स्वामी याणी 
कान्होंबा नाईक यांसी आज्ञा केली येसीजे 

रिक्का शिक्का पूर्वी राजश्री गणोवा नाईक सरदेसाई मा 
पिंपळपानी वर्लुळाकार प्रभानवलळी व दाभोळ यांस राजश्री 
प्रवानाचा प्रतिनिथधिचा शाहु राजे दाजी यांची जाऊन भेटी 
घ्यावी लागळी होती त्यांस भये प्रदशन 

वे म्हणून तुम्हांस राजश्री शिवाजी 

राजे दाजी याणी रागण्याचे मुकामीं पत्र करून दिल्हे याउपरी विषालग- 
डचे मुकामी खर संपत्संगी गणोवा नायक याणी हूजुर येऊन दशन घेतलें 
तेव्हां तुम्हास पत्र दिल्हे होते त रद करून त्यांचे वतन त्यांस चालवाव- 
याचीं पत्रे दिल्हीं येसं असतां दुम्दी रागण्याचे सुकामीचें पतन राजश्री 
कान्होजी आंगरे सरखेळ यांस दासऊन यांच्या दवतनासीं कथला माडला 
आहे तर येसें करावयास तुम्हास गरज काय याउपर यांच्या वतनासी कथला 


१३४ मावळकर सरदेसाई 


यक्द्र न करण फरान हुजुर बोभाट बरेऊ न देणे याच्या वतनासा टु म्हास 
समध नाहां जाणजे निदेश समक्ष मययादेयं वराजतं 


माड गांध इनाम देल्याचा सनद, 
( ताळीक ) श्री. सन १७०६. 
शिक्का परदाराम राजमान्य राजश्री बावाजी कानो नामजाद व 


त्र्यंबक प्रतिनिधि यांचा कारकून वर्तमान व भावी ता देवळे व लांजे यांसि 

परशराम त्र्यंवक प्रतिनिधि सुदुरसन सबा मया व आलफ राजश्री केशव 
नाईक व सोमाजी नाइक विन गोपजी नायक सरदेसाई ता किले 
सिळलणा यांणां मोगलाइं जाहाली ते प्रसंगी या राज्याविंसीं ब्रेकनिस्टा 
धरून वर्तणूक केली कष्ट मेहनत करून विज्लालळगड तांग्रास हस्तगत 
जाहाला होता त्याचे कितेक राजकारण प्रसंग करून किला आमफल 
आम्हाकडे हस्तगत करून दिल्हा त्यावरून यावरी कृपाळु होऊन मोजे मोड 
ला देवळे हा गाव पेदजी आदलद्याहाचे कारकीदींस यास इनाम चालत 
होता आलीकडे चाळत नव्हता तो हाळी याचा यांस इनाम करून दिल्हा 
असे तरी गाव याचे नावे दुमाला करून यास व यांचे पत्रपोत्रादि व॑ परंपरेने 
इनाम चालविणे या पत्नाची ताळीक लेहन घेऊन असल पत्र भोंगवाटियास 

ारानल्हेजवळी परतोन देणे जाणिजे छ ९ सफर पा] हुजर 

राजते ठेखनावधी 


बट 


ठे. ९ ( ताळीक ) श्री ता. १)५॥१७०५ , 


७ महारढहुळ अनाम हवालदार व कारकून ता देवळे ता देवळे यात 
ऱ्य विंबक भरतिनिधि सुहुर सन सवा मयांव अलफ रो केसो रखुनाथ 
क आती पे केसो गोपाळ सरदेसाई व देशकर्कर्णी ता खिळ 

श्री स्वामीच्या पांय्रापासी यकनिष्ठा धरून किले विद्याळगड 


या 


महत्वाचे कांहीं वाद १३५ 


गनीमाने घेतला त्याप्रसंगी कितक खटपट करून आम्हास हस्तगत करून 
दिल्हा याकरितां कृपाळू होऊन नूतन इनाम पड जमीन विसा पांडाचे 
ब्रिघियाणे रोप जर्मान विधे दरामुस्थ “१० ददाकुलकणीं “५ यक्रूण पंधरा बिघे 
रास इनामत पड देंविळी असे तरप मारपो नेमून चतुःसीमा करून 
याचे दुमाळा करणे सदरहू इनाम यांस व याचे पुत्रपोत्रादि वंशपरंपरेने 
चालवणे या पत्राची प्रत लिहोन घेऊन मुख्य पत्र परतून भोगवाटियास 
देणें छ ९ सफर निदेश समक्ष, 


गोर्ड 4 य. जु ० ठ्ि 
मोड गांव अमानत झाला हांता ता साडून पूववत्‌ दिल्याची 
सनद, 

छे. १० ( तालळीक ) श्री मंगळवार २६ जून १७६४. 

राजश्री गणोंबा नायक विन बाजी नायक व लक्ष्मण नायक ब्रि 
रुद्राजी नायक सरदेसाई ता :खिलणा व देसाई.ता देवळे गोसावी यांसि 
अखंडित्त लक्ष्मी आलंकूत राजमान्य 
सेवक कृष्णाजी अमृतराऊ प्रतिनिधि नमस्कार सु|। खमस सितेन मर्या व 
अलफ तुम्हीं किळे विद्याळगडचे मुकामी हुजुर येऊन विनंति केली काँ 
मोजे मोडे ता देवल हा गाव आपले वडील राजश्री केराव नाईक व 
सोमाजी नाईक विन गोपजी नाईक यांसी श्रीमंत राजश्री परशारामपंत 
प्रतिनिधि केळासवासी स्वामीनी स्वामीकायीवर मेहरबान होऊन इनाम 
करून दिल्हा त्याची सनद ब्रजिनस आपणांजवल आहे गाव दिल्हियापासन 
सतत चाळत आसतां श्रीमंत राजश्री राऊ प्रांतानधि केळासवासी यांचे 
कारकीर्दीस सन सीत खमसंनामध्ये किले मजकूरचे मुकामी राजश्री मिकाजी 
नाईक व बापूजी नाइक सरदेसाई ता मार यांणी ग्रेऊन आमच्या वडि- 
लांचे दत्तपुत्रविधान न जाहालियाविसीं कलह आरंभिला त्या समई दिवा- 
णांतून सरदेशमुखी ता मजकूर व देशमुखी ता मजकूर आमानत कर- 
विली त्या समदे मौजे मजकूर हा गाव आम्हांकडे इनाम होता त्यास तो 


7-7: मावळंकर सरदेसाइ 


हि आमानत जाहाला येत्यास मोज मजकूर हा गांव स्वामीकायावरी आम- 
च्या वडिलांस इनाम करून दिल्हा आहे त्यास वतनदारींत इनाम गांक्चा 
इमला नाहीं व भिकाजी नाईक व बापूजी नाईक यांसी समंध नाहीं येस 
आसता गांव इनाम आमानत जाहाला आहे यॅद्यास स्वामीनी कृपाळू 
हाऊन पूबवतप्रमाणें श्‍नाम करार करून द्यावा म्हणून त्यावरून मनास 
आणितां तीर्थस्वरूप राजश्री कॅलासवासी थोरले पंत प्रतिनिधि यांणी इना- 
सपत्र करून दिल्हे तें पाहातां मोजे मजकर हा गांव वतनदारीसच इनाम 
करून दिल्हा नाहीं तुमच्या वडिलांस स्वामीकायावरी कृपावंत होऊन इनाम 
करून दिल्हा सदरहू इनामपत्रामध्ये भिकाजी नाईक व बापूजी नाईक 
यांचे वडिलांस इनाम गांवासी समंध नाहीं येसे करून केसोवा नाईक व 
सामाजा नाइक विन गोपजी नाईक यांसच इनाम करून दिल्हा त्याप्रमाण 
भागवटा चालत आला हं जाणोन माज मजकूर हा गांव तम [किडे पूव” 
वतप्रमाणे इनाम करार करून देऊन हें पत्र भोगवटियास करून दिल 
असे तरी तुम्ही आपले पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने आनभवित जाणें जाणिजे 
छ २७५ जिल्हेज निदेरा समक्ष राजते लेखनावात्रः 

बार सुरू सुद बार 

€ पत्र तारीख ५ माहे नवंबर सन १८२३४ रोजीं पाहले नंबरच बुका' 
वर पाचदोहे एकतास ५८३? नवरास नोंदले असे 


रामजी कदम मामलेदार 
तो रत्नार्गार 
सही इंग्रजी 


नि।। आहें 
माडी 
छ मो अनाम देशामुर्व बं 


ध्द *रकुलळकणी सुभा प्रांत राजापुर यांस 
नारो शंकर पंडित यातानोधि सुरु 


सलास सिंतन मया व अलफ 


महत्वाचे कांहीं वाद १३७ 


राजश्री गणोंबा नाईक विन वाजी नाईक व आपाजी नाईक विन 
बालाजी गोविंद उपनाम मावलंकर सरदेद्याई तालुका खिलणा प्रा मज- 
कूर यानी हुजुर येऊन बिदित केले आपले वतन ता देवले ता हातखंब्र 


ता हरचिंरी ता देवरूख [नेमे लग यकून साडेतीन माहालची सरदरामुखी 


व देवळे महालची देशमुखी व मोजे मोरडे ता देवळे हा गाव इनाम व गाव- 
गना इनामती या प्रो पुरातन चालत असता मधे आपला भाऊबंद बापूजी 
नारायेण याने विद्यालळगडी जाऊन फियोद केटी की आपला याचा दत्तक 
विदड कलह आहे त्यास साहेबी बरहक इनसाफ करून निवाडा करावा 
त्यावरून उभयेताचा इनसाफ केला जे निमेनिमे वतन उभयेतानी 
आनभवावे याप्रमाणे निवाडपत्र जाहाले ते स्वामीनी मनास आणून 
भोगवाटेयास जमइची पत्रे करून द्यावी म्हणऊन विनंति केली त्या 
वरून निवाडपत्र मनास आणून हे पत्र सादर केळे असे तरी पुरातन याचे 
वतन चालत आल्याप्रमाणे याजकडे चालवणे प्रतिव्षीं नवीन पत्राचा 
आक्षप न करणं हूं पत्र भांगवाटयास परतोन म ।रनिलेपासी दणकळ ७ 
रमजान निदेश समक्ष लेखन सीमा 
रिक्का श्रीराजाराम छत्रपाति कृपार्निधि 
अष्टकोनी नारो शंकर पंडित प्रतिनीधि 


3 ७७७ 


मांड गावाबद्दल वेरवलीकर व मोर्डकर यांचा वाद्‌ 


क 


02 क शा 
चिरंजीव राजश्री वाजी नायक विन बाळाजी नायक ( ९-२७-२६)व 
आपाजी नायक विन वालाजी नायक ( ९-२७-२७) यांसी नरसावा नायक 
अतोबा नायक (९-२६-१८) आसीरवाद उपरी तुमचा व र्द्राजी नायक 
(९-२७-२९ ) व गोपाळ नायक ( ९-२७-३१ ) यांचा मोजे मोडे इना- 


माचा काजया लागला याजकारतां दुम्ही माह दावा नायक विन गोविंद 


११८ मावळंकर सरदेसाई 


नायक ( ९-१४-७) यांपासून हकीकत पुसिळी त्यास माहादोवा नायक 
यांस पुत्र चवघे त्यास वडी पुत्र गोविंद नायक दुसरे पुच आंत नायक 
तिसरे पुत्र विठळ नायक चवथे पुत्र गोपजी :नावक ऐस एकत्र आसता १ 
माहादोवा नायक यांची चबथी तश्वीम व वांजोळें करजारी वतनाची व इनाम 
गांवची वाटणी घेतली माहादोबा नायक दरड जाहाले तेव्हां जेष्ट पुत्र 
गोबिंद नायक कारभार करीत होते तेव्हां रंगोबा (४-२७-९ 3 नायक हे 
विजापुरास जाऊन माहादोवा नायक ब बाळाजी नायक (९-२६-१९) 
व विस नायक (९-२६-२० ) याची नालिसी सांगोन फर्मान आणिला 
केव्हां रंगनायक यांसी कटकट करून सीथी आवडुल कादिर विद्यालगडी 
कोकणचा सुभेदार होता त्याकडेस जाऊन न्याये केला तेव्हां तश्वीम बर 
कुम पूर्ववत चालावे याप्रमाणे सुभांची पत्रे बेतली समजी जाहाली त्यावर 
रंगोवा नायक यांणी गेरवाका समजाऊंन फर्मान आणिला याकारेतां विजा- 
पुरास जाऊन दुसरा फर्मान आणावा त्यास द्रव्य पाहिजे याकरितां माहादोवा 
नाईक यांणी जेष्ट पुत्र गोविंद नायक यांस श्रींगारपुरास भानजी ढुप्ा 
पडित हे श्रींगारपुर्कर राजे यांचे दिवाण सर्वे राज्याचा कारभार करांत 
होते आणि गोविंद नायक यां[स भानजीपंत यांची वडील बहीण दिल्ही 
होती भानजीपंतास गोंविंद नायक यांचें आगत्य होतें तेव्हां गोविंद नार्यक 
याणी फर्मांनाची हकीकत सांगितली त्यास दुसरा फर्मान आणावा लागता 
त्यांस द्रव्य च्यार पांच हजार लारी तेथे दिवाणात ब दरबारी ग्व््चं करावी 
लागतो याकरितां तीर्थरू्पी आपणांकडे पाठविले की पाच हजार ला 
कर्ज मेळऊन द्यावं. तेव्हां गोविंद नायक यांस नेऊन राज्यास भेटवि€ 
आणि हकीकत सांगितली कीं हे कज पाच हजार लारी मागतात त्य 
पांच हजार लारी यांसि द्यावे व त्यास राजे बोलिले काँ तुम्ही आपला 
1 आ वीर ळी जा 
या त्य लर त > शि पर्वा गोविंद नायक याग? न नल 
घेतली आणि याननीपरी' झम तळू धू ः कह हद 
पला कतबा राज्यांस लिहोन दिल्हा आर्णि 


महत्वाचे कांहीं ब्राद ११९ 


सोनं व लारी घेऊन गोविंद नायक घरास आले आल्यानंतरी माहादोवा 
नायक याणी बाळाजी नायक विन विठल नायक यांस विज्यापुरास पाठऊन 
पेका देऊन फमान आणिला पुढे श्रीमंत सिवाजी महाराज यांचे राज्य 
जाहाले श्रींगारपुरकर राजे पळोन सावणुर वंकापुरास गेळे माहादोवानायक 
केळासवासी जाहाळे कारभार वतनांचा गोविंदनायक करीतच होते तेव्हां 
गोविंदनायक ब गोपजीनायक येकत्रच होते माहादोबा नायक मृत्य पावोन 
येक महिना जाहल्यानंतरी गोप्जीनायक विभक्त होऊन भडकंवियास गेले 
वरकड ल्रिवर्गवंधु येकत्रच होते गोपजीनायक विभक्त होऊन जाऊ लागले 
तेव्हां गोविंदनायक यांणी सांगितले की वेघळे तुम्ही जाता हे जाऊ नको 
परंतु, ते न येकत तेव्हा गापजीनायक बोलिले की आपणास मोरडोची तक्षीन 
व वतनाची तक्षीम नको वतन गांव्सीब सवे तुम्ही घेणे व कर्जवाम वडि- 
लाचे आहे हे तुम्ही वारणे आम्हांस दोनी गोष्टी लागत नाहीं येसे बोलोन 
मोजे मजकुरास गेले पुढें श्रिगारपुरकर राजे यांचे देणे आडीच सेर सोनें 
ब पांचसे लारी व याखेरीज रघुनाथभट साठे देवरुखात होते त्यांच्या 
तीनसे लारी व आंबेकर साहुकार पेठेमध्ये होते त्याचे कज च्यारस लारी 
होत्या त्यास माहादोंधा नायक यांच्या कानांत नीळ होते ते आंब्रेकर यांज- 
पासी गाहाण ठेविळे होते ते नीळ गोमजी नायक यांणी शांभर लारी देऊन 
नीळ मात्र सोडविळे वरकड कज गोविंद नायक यांजकडे लागले कोणी 
भाऊबंद लागो न देत तेव्हां कजदारियांचे लचांड गोविद नायक याजकडे 
ळागळे गोविंद नायक याचा उपाय नाहीं तेव्हां आणखी लोकांची कर्जे 
घेऊन आंब्रेकर व रथुनाथमभट साठे याचे कर्ज वारिळें गांवात नुकसान 
उपाये नाही कर्जामुळें ग्रस्त जाहाळे तों श्रिंगारपुरकर राजे यांणी साबनुर 
वैकापुराहून येक हरकरा ब बरोबर दोन माणसें देऊन व भानर्जींपंत यांचा 
कतबा पाठऊन दिला तेव्हां ते भडकंबियास आले गोपजीनायक यांकडेस 
'आळे आणि कर्जाचा मजकूर गोपजीनायक यांस सांगितला कर्ज आमचे 
द्या तेव्हां नाईक बोलिळे की आपण वतन सोडिले आणे कर्ज हि सोडिले 
जे बतन आणभवितात त्यांपासी कर्ज तुम्ही मागणे आम्हांकडे निसवत 


१४० मावळंकर सरदेसाई 


नाही तेव्हां ते मोंडयास गोविंदनायक यांकडेस येऊन वसले आठ दवस 
राहून धेतले त्याची तारतीम तवाजु बहत प्रकारे केळी उपरांत भानजीपंत 
माज वणगुल ता लांजे येथं कुटुंबसहवर्तमान होते तेथे हरकारा व माणुस 
धेऊन गोविंदनायक वणयुल्यास गेळ आणि आपली हकीकत मरानिळे 
याजपास| सांगितली को शिवाजी माहाराजांच्या राज्यामध्ये पहिल्या माहा 
सलाच्या पाचपट माहासूल जाहाला गांवर्च; नुकसाने देऊन कर्जाचे डोंगर 
जाहाळ काही उपाये नाही यसे बोलोन गोविंद नायक ( व स्त्री) उभ- 
वता गली हाती त्याणी भानजीपंताच्या पायावर डोई ठेविली तेव्हां भान” 
जापत बालिळे तू माजी वडील बहदोण आणि तृ पार्डवर डोई ठेवित्येस हे 
छुञ उाचेत का काय वरं तुम्हांस आनकुळ पडेल तेव्हां कर्ज येणे ते द्या 
आम्ही श्रिंगारपुरकर यांचा कजिया वारितो तेव्हां म||रनिळे यांणी राज्याचे 
कज वारून कतवा काढून घेतला गोविंद नायक (व स्त्री) उभयतां मोड 
याक्त आली च्यार पांच बरशे होती पुढे ते केळासवासी जाहाले खोती 
गोविंद नाईक यांची स्त्री लव भावाइ इणे केळी बाळाजीपंत (९-२६ 
लाहान हाते तेव्हां संभाजी बाळ यांसि राजापुर सुभांची मजमु होती त 
जश्षुमीवाईचे पुतण्या पाठच्या वहांणींचा लेक ते पाळखीत वसोन समाधा 
नास आले तेव्हां इजपासी बोलोन चालोन सर्व अभिमान मज आहे व. 
छ्वरूप राहा बाळ येथे गोवला होईल याकाश्तां घेऊन जातो येसे बोळीन 
घुळास धेऊन गेळे दोन वरषे दसरी लिहिले लिहिणार चांगळे जाहाले तेव्हां 
आणाजीपत्त (अणाजी दत्तो सचीव) यांस भेटाविळे आणि यांची हकीकत सां 
गितली कों हे देवळेकर सरदेसाई ता. खिळणा यांस काही आसामी 
सोगावी त्याजवरून दत्तरदारीची आसामी सांगितली वीस लारी दर 
माहा वेतन केळे आणि समाजापतास सांगितले की हा मूल आम्हा 
मड लया प वले बाळे साळे देश ल र 
र लील पोषण च र्थतरजावंत दिवाण किफायेत डीन 
तव्हा आणाजीमत पासा याणो २ क. ह आह कोच प र्क 
डाव चागला केला तेव्हा केसावा नाय 


1 यक 


महत्वाचे कांहीं वाद १४९ 


€ ९-२६--२१ )यांस बोलाऊन आणुन राजापुरी राहिळे चवसोपी वाडा 
बांधला भिकाजी नायक यांणी आणाजीपतापासी जडाव वराच केला होता 
तेव्हां बाळाजीपताचा जडाव जाहालियावरी भिकाजी नायक आपल्या घरास 
गेले तेव्हां केशव नायक यांचा वर्नांव करून दिल्हा खोती मातुश्री करीतच होती 
वरषामध्ये ग्रेक दोन वेळा मातुश्रीच्या दरानास जात होते तेव्हां भानजीपंत 
यांचे देणे ते बाळाजीपंत मो्ड॑यास येऊन मातुश्रीस घेऊन वणगुळे यास 
गेळे आणि भानजीपंत यांचे कजांचा मुदलान भाग वारिळा आणि कतवा 
काहून घेतला उपरांत मातुश्री वृद्ध जाहाली तेव्हां बाळाजीपंती केराव नायक 
यांस बोळाऊन आणुन सेतभात व कुणबी नायकाचे स्वाधीन केळे येणेप्रमाणे 
हकीकत आहे याप्रमाणे विशाळगडी रुद्राजी नायक व गोपाळ नायक यांणी 
आपणास बोलाऊन नेले तेव्हां इत्थंभूत जाहाले वरत्त सांगीतले कळावे. 
सदरहू दुसरे दिवशी श्रीमंत राजश्री गंगाधरपंत प्रतिनाथि यांणी आपणांस 
वाडीपर्यंत बोलाऊन नेऊन सत्यपुरःस्कर पुसिळे तेव्हां हाचप्रमाणे सांगि- 
तळे राजश्री गोविंद नायक विंन हणमाजी नायक ( ९--२७-३५) याचे 
साक्षीने सांगितळे रुद्राजी नायक व गोपाळ नायक हे हि तेथे बसले होते 
मग आपण निरोप धेऊन घरास आलो. 

या खेरीज विशाळगडी रुद्राजी नायक व गोपाळ नायक यांणी बोला- 
ऊन नेले तेव्हां त्यापासी वाजी नायक मोड्यांचे इनामाचा व वंताचा पैवस 
आम्हास देत नाहीं म्हणोन पाच वर्षा वेव्हार सांगितला त्यास त्याचा 
आमचा न्याय लागला तेव्हां रुद्राजी नायक याणीं सागितले की गंगाधर- 
पंत प्रतिनाश्रे विशालगडी आहेत धनी ते व विशालगड जागा आमचा 
ते सांगतील ते आमचे धणी सागतील ते तुम्ही अका ते आम्ही ( रुद्राजी 
ना० व गोंपाळ ना० ) कबूर केळे ते विशाळगडास गेलो गोपाळ नायक 
व रुद्राजी नायक मिळोन श्रीमंताकडेस गेलो आह्यी तीथरूप बाजीपंत व 
आह्मी उभयता गडास गेलो याखेरीज तीर्थरूप राजश्री नरसोवा नायक 
यासि त्याणी बरलाऊन नेऊन पुसिले त्याणी एकवीस पुरुष नरकात बुड- 
वील तो लटके बोलेल त्यानी साफ सांगितलें निमे वंत तुम्ही घेणे निमे बाजी 


१४२ य सरदेसाइ 


नायक घेतील त्यास सांगितले त्या उपरी श्रीमंतांनी सांगितल की तुमची 
हकीकत आम्हास ठाऊक आहे तुमच तीर्थरूप व बाजी नायक याचे तीर्थ- 
रूप सखे चुलत भाऊ आह्ली दाहा वर्षांचे होतो त्यापासून तुमचे तौर्थरूप 
व वाजी नायक याचे तौर्थर्प आम्हापासी आहेत आम्हास सर्व ठाऊक 
आहे असे सांगितल्यावर रुद्राजी नायक निरोप मागावयास लागले तेव्हा 
श्रीमतानी आज्ञा केटी की तुम्ही वाजीनायकापासी कजिया करून येथे 
आलेत आणि आम्ह्यास निरोप द्यावा हणोन मागता तेव्हा आह्मी र्द्राजी- 
नावक यास प्रतिनिधींची दुराई दिल्ही की फडशा करून जा आणि नार्ईक 
वास वाड्यात बोलाऊन श्रीमंतानी नेळे आणि त्यास सत्योत्तरे पुसिठे 
राजश्री गोविद नायक ( ९--२७--३५ ) ब बाजी नायक व गोपाळ 
नायक याचे युजारतीने श्रीमंतापासी सविस्तर वर्तमान सांगितले या उभ 
यतानी भांडो नये निमे इनाम व खोती ब निमे वतनवाडी निमेनिम व्यांवी 
असे सांगोन निरोप घेऊन नरसोबा नायक खाली उतरले रुद्राजी नायक 
याणी सांगितले की स्द्रभट आढल्ये बहुत काली आहेत ते सांगतील तै 
तुम्ही अका व आम्ही अकतो ते कवूल करून श्रीमंताचा निरोप बेऊन 
उतरे रुद्राजी नायक उतरोन मदिमतगडास गेले आम्ही सिपोसीस गेळो दो 
दिवस भटजीचे घरी होतो रुद्राजी नायक कोठे नाहीत त्यावर तीर्थरूप महिमतग 
डास गेळे रुद्राजी नायक यास भटजीकडेस बोलावीत होते परंतु ते न येत स्द्राजी 
नायक वोलिले रुट्रमटाहून कृष्णाजीपंत पेंढरकर याजकडेस जाऊ ते सांग 
तीळ ते अका त्यावर कृप्णाजीपंताकडेस कराडास गेलो त्याणी सांगितले क 
वाजीनायक याचे वडिली वतन असे केले तुम्ही यासि जकडो 
भावड्नाम ब खोती व जमीन व हकहकदारी निमे तम्ही वेणे व 
बाजींनायक घेतील त्यावर रुद्राजीनायक याणी व छे की न घेरीचा पाटी 
मुसळमान व म ० य 1 क तल ना चाध सांगेळ 
दौ सर ,रिरती त्याजकडे उभयता जाऊ तो सां 
दाचा अ ण णरलगेशितण साने उस बंता 
॥ साताऱ्यास गेले श्रीमंत रावसाहेब (प्रतिनिधि) 
निवेदन उभयतानी केले त्याची पत्रे आहेत त्याच्या तालका तुम्हापासी अर्थ" 


मह्त्वाचे कांहीं वाद १४३ 


टाप--कसातील मजकूर मुळांतील नव्हे या पत्राच्या दोन प्रति आहेत, 
त्या दानी हि नकला च असाव्यात असें वाटते.-_सं० 


दत्तकाविषयींचा वाद 

ले> १३ श्रीशंकर सन १७६२ते ६५. 

श्रीमत्ळंकराचायान्वये श्रीविद्यानरसिंव्हभारती स्वामी करकमळसंजाता- 
भिनव श्रीविद्याचोकरभारती स्वामीकूत नारायेण स्मरणांनि राजमान्यें राजेश्री 
गोविद नाईक देवळकर सरदेशमुख यांसि--अज्ञा केळी येसीजे तुम्हांत 
व र| गोपाळ नाईक मोर्डकर यांत दत्तक विषयाथ कथला लागोन पर- 
स्पेरे कलहे करितां म्हणोन कळले येसें गोष्टीस उभयेतांचा कल्हे निवडून 
देणें अगत्ये जाणोन हे अज्ञापत्न सादर केळे असे तरी तुम्ही आपले वाप- 
भाऊसहित अवघे मठास येणें गोपाळ नाईक हि आणविळे आहेत आले 
नंतर दाहां ब्राम्हणांच्या विचारे शास्त्रसमतें मनास अणोन निव्ही केला 
जाईल याउपरी उभयेतां हि मठास न येतां परस्परे कथला कराल तरी 
निग्रह पत्र पाठवणें लागल मग गोष्टी लांबती तरी येसें होऊ न देता 
अशेप्रमाणें येणे बहुत काय लिहिणे तेसेच अजीपावतो परस्परे क्षेये 
द्रिधि धरिंत असता सांत ते हि गोष्टी न करितां धर्मशास्त्रांस विरोध करितां 
हे अनुचित यास्तव मठास आलियां सर्व विलेस लाविळे जाईल जाणिजे. 

इत्यलम्‌ 


'ळे० १४ श्रीविद्याशंकर स. १७६२ ते ६५ 
श्रीमत्परभहेसादियेथोक्त विरुदांकित दुंगेरीसिंद्ासना'धीस्वेंर श्रीमल्छं 
कराच्यायान्वये श्रीविद्यानरासव्हभारती स्वामीकरकमळसंजातामिनव 
श्रीविद्यारोकर भारती स्वामीकूत नारायेण स्मरणांनि------ 

स्वस्ति श्रीमत्सकळगुणाळकरण हारगुरुभाक्तपराऐण समस्तराजकार्यधुरंधर 
राजेश्रीया विराजित राजमान्यें राजेश्री अंब्रृतराव कृस्ण पंतप्रतिनिधि परम 


१४४ मावळंकर सरदेसाई 


भक्तोत्तम यांप्रती---------विदेषस्तु तुमचें कल्याणं इछीत करवौरक्षेत्री 
थालसभासमवेत श्रॉनिकट राहिलो असो तदनंतर अपणांकडील बहुत 
दवस वतमान न कळतां चितांस संतोषर वाटत नाही तरी येसें न करितां 
वारंवार स्वेकीये सामराज्ये अतिदोयें लिहून चित्त प्रमोदवित असीले पाहिजे 
तेणक्तारेतां श्रयेस्कर आहे यानंतर रा गोपाळ नाईक मारडेंकर सरदेदामुख 
वात ब गोविद नाड्क देवळेकर यां उभयेतात दत्तकविषयाशी कथला 
छागळा आहे हे वतंमान पूवी अपणांस विदितच आहे त्यांस सांप्रत 
गापाळ नाइकानी मठी येऊन सविस्तर वर्तमान विदित केले येस गोष्टींचा 
वचार मनास अणान उभंयेतांचा कलहे तोडून येथायुक्त बर्तेत येस करांवे 
ध्यानास भणान गोविदनाईकास मठास यावयाविषई आज्ञापत्र पाठविले 
आहे अपण हि संस्थानाचे अभिमानी आणि मठीचे निजसिद्ध असां त्यांस 
सांगण त सांगून मठास येत ती गोटी करणें संस्थानास अलेनंतर सर्व 
ससत्त शास्त्राथ मनास अणोन येथान्याये कलहे तोंड्रन सदामत वर्तत येसें 
कैळ जाईल यांउपरि मठास न येतां परस्परे कथला करीतीळ तरी परि 
छिन्न तथे (१) निग्नहपत्र पाठवणे लागल तदनंतर अपणच गोष्टी विळेस 
छागल़ कळावे यांकरितां लिहिले असे यांची मनसुभी अपण केलीच आह 
यस असता कथला करीताती अणि अजी पावता परस्परे द्रिथी धरात 
अल साप्रत तो हि प्रसंग राजेश्री गोविद नाईक धरीत नाहीत तेव्हां शास्र 
विरांध यास्तव मठास अलेनंतर सर्व गोष्टी विलेस लागलते. अहे ब्रहुत 
लिहिणे----- इत्यलळम्‌ 
र य 
ले. १५ श्रीमहाटब्व्मीः प्रसन्ना स. १७६२ ते ६५ 
श्रीसह्यभूधराधोभागवरर्ति देवले हार्चेरी हातखंत्रे देवरूख बराजपूर 
संगमेश्ररादे भ्ेत्रवार्ति विद्रद्वैदिकसमस्तविम्रेपु 
श्रीमज्ञवृ्ठीरपशिरोषवभूषण दक्षिणवाराणसी यवाधिकरुद्रयया विमुक्त 
( मुचक गाता नतिततयो विलसंतु॥ विदोषस्तु राज 
जी सदेशमुख प्रांत वि्याळगड यांही श्रीक्षित्री 


महत्वाचे कांहीं वाद १४५ 


येउन सकळ ब्रह्मव्रृंदास स्वदृत्त निवेदिळे किं आह्मी देवत्ळेकर सर्देदामुर्व 
कौशिक गोत्री राजश्री गोविंद नायक याचा दत्तक आलिगोत्रोत्पन्न महा- 
दावा नायक यांचा पणतू शास्त्रार्थाविषयीं आलो आहो तो शास्त्रार्थ ऐसाजे 
सांप्रत अमचे दायाद म्हणतात कीं तुत्यी अमचे दायाद नव्हा यास्तव 
तुझी कौशिक गोली व्यवहार नका करू व तुमचे सूथेर सूतक आह्यी न 
घरू व तुझी अमचा न धरावा याविषयी विश्ाळगडी बोलोन कतब्रे 
देऊन मनसुभीस उभे राहून अह्मास बोलाऊन आणून श्रीमंत राजश्री 
अमृतराव प्रतिनिधीसन्निथ मनसुभी करविली तेथे तत्ळकोकणातील व 
वरघाटिचे भले ब्राह्मण व महालोमहाळांचे वतनदार आले आणि त्यानि 
निश्चय केला जे हे दत्तक होत दत्तविधानावाचूंन कोरिक गोल व सूयेर- 
सूतक वृत्तीचा भोगवटा चाटणार नाहीं ऐसा निश्चय केला त्यास रा] 
गोविंद नायक व रा॥ हणमंतराव हे त्या गोष्टीस मान्य नाहीत ब वे) बाब- 
देभद्ट अठल्ये हणतात कां तुम्ही कोदिक गोल टाका पूवील आपुले नाफ- 
ड्याचे अत्रि गोत्र धरा येविषयी अग्रह करून सांप्रत आम्ही त्याचा सुयेर 
सूतक धरितो त्यास दुरायी देतात व अमचा सुयेरसूतक आपण धरीत 
नाहींत सांप्रत र॥ गोविंदनायकाच्या पुत्राविवाहदिवश्शी अमचे चुलते नर- 
सोबा नायक श्रांत जाहले त्याचे आश्याच त्यांही दाहा दिवस धरावे तें 
कळले असता त्यादिवशी देवक ठेवुन विवाद केला ऐसा भ्रष्टाकार आरं- 
भिला आहे यास्तव मी स्वामीपाशी निश्रयास आलो आहो सकत्ळ ज्ञाति 
मित्ळोन आह्यास जो निश्चय सांगाल तो अंगीकारु म्हणान र॥ गोपात्ळ- 
नायकीं निवेदन केलें त्यावरून हे पत्र तुह्मास लिहिली आहे जे हे गोष्टि 
येका वाद्याचा वचनमात्रे निश्चित होत नाही यास्तव तुम्ही उभयता वादी 
समक्ष करून विचारून मनसुभी केळी असता ऐक गोष्टी न हावी हा भ्रष्टा- 
कार ब्राह्मणास योग्य नव्हे तर तुल्ली र| गोविंदनायक प्रभूतीस सांगोन व 
श्रीमंत प्रतिनिधीस सांगोन यथापूर्व शास्त्राथांनुरूप उभयतास वत्तवावे जर 
ते नायकत तर त्यांस पंक्तित्राह्यम करून आह्याकडे पाठवणे येथे श्रीस्वामी 
आहेत व क्षेत्रस्थ आहों हे त्यां उभयतास यथाशास्त्र वर्तांवतील तर गोविंद 
१०८ 


१७६ मावळक्रर सरदेसाइं 


नायकास येथवर पाठऊन देणे आणि ते जर न बेत आणि तुमची गोष्टि 
नायकेत तर त्यांस अपांक्त करणे मणजे अपणच ऐकतील या गोष्टींची 
उपेक्षा न करणे केल्याने व्राह्मण्य बुडेल नाहीतर ज्यांचे त्यांक्ी शरर्गर 
संबंधी असतील त्यांस हे गोषटिचे संकट पडोन मोंटा परभूचे सार्या 
कलह होईल परिणाम वरा नाही बहुत काव लिहिणे इत्यळमाभिज्ञेपु डत . 
नतयः । हे स्वहस्ताक्षर शांभड्टसुत वाबुभद्र धर्माधिकारी यांचे. ी 

>  टीप-ळेखांक १३1१४१५ हे वालवोध लिपीत लिहिलेले 


आहेत, व येथे ते जद्याचे तसे छापळे आहेत.--- सं 
ने १ ट्र न (> व ७०।॥9०७६९ व्यिट्र 
ले० १६. श्री. सोमवार, ता? ४१२१७६९ इ 


राजश्री वचोवा नायक विन गोपाळ नायक व गणोबा नायेक वि 
बाजी नायक व आपाजी नायक विन बाळाजी नायक व अंतोवा नायक 
विन माहादेवा नायक व रामचंद्र नायक व लक््मण नायक दिन रुद्राजी 
नावक सरदेसाई ता खिळणा व देदामुख ता देवळे गोसावी यांस 
छ अर्खाडत लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य र 
सवक आवाजी राऊ कृष्ण प्रतिनाध्रे नमस्कार सुहर संन सव्रेन 
मया व अलफ तुंम्ही किळे विद्यालळगडचे मकामी हजर येऊन विनती 
केळी को र) भिकाजी नायक विन दादजी नायक व वापूजी नार्य्क 
आवन नारोवा नायेक सरदेसाई ताटके मजकृर व देदामख ता मजकरर 
याणा सन सीत खमसेनःमध्ये आम्हांवरोवर काजिया केला जे तमच्या वाड 
डाच दत्तपुत्र विधान जाहालें नाहीं सबव तुंम्ही वतनाचे विभागी नव्हां त्या 
वरून श्रीमंत केळासवासी अंमृतराव पंडित प्रतिनिधि यांच्या कारकी८। 
मनसुवी होऊन निवाडपत्र जाहाल त्याप्रमाणे सरकारचे पत्र होऊन दता 
हुमाला व्हावे तो. बापूजी नायक याणी कांही आपलें स्वरासगत कार्याच 
1.) निता त्या उपरी आंम्ही श्रीमंत केला कल 
कित वज कारकादात सन खमस सितैनामध्ये रं 
हात त्या पेका आपलीं [नम तश्नीम वतन सोड 


मह्त्वाचे कांहीं वाद १४७ 


घेऊन सरकारची पत्रे करून घेतलीं त्यांतील मुख्य पत्र आमचे नांवाचे होते ते 
याणियांस राजश्री प्रधानपंत यांकडील पत्रे करून घेणे होती म्हणवृन दाखवा- 
वयास नेले होते ते पत्न लक्ष्मण नायेक यांणी आपली वस्तभाव व कागदपत्र वे 
सदासिवभट्ट गर्वच यांचे घरीं साखरपे येथे ठेविली होतीं त्यास त्यांचे घर दग्ध 
जाहाले तेथे ते पत्न जलाळे यास्तव स्वामीनी कृपाळे होऊन भोगवटियास पत्र 
करून “द्यावे म्हणऊन त्याजवरून मनास आणितां ठुंम्ही वरकड पत्रे पेसजी 
करून घेतली होती ती पाहिलीं व सरकारांत तुमचे पत्र वार होते ते पाहोन 
त्याप्रमाणे मजकूर लेहून दिल्हा बरीतपसील र| गोपाळनायक विन सोमाजी 
नायक व गणोबानायक विन वाजीनायेक व आपार्जानायक विन बालाजी- 
नायक व अंतोवानायक विन माहादोवानायक व रामचंद्रनायक व लक्ष्म 
णनायक विन रुद्राजी नायक सरदसार्ड ताक खिलणा व देदमख त्मा 
देवळे गो सेवकं कृष्णाजी असृंतराऊ प्रतिनिश्रि नमस्कार सु। खमससिठेन 
मयां ब अलफ तुंम्ही किळे विद्यालळगडचे मु|। हुलुर येऊन विनंति केली 
को सन सीतरखमसेन या सालामध्ये र।॥ भिकाजीनायक विन दाजीनायक 
वापूज़ीनायक विन नारोबा नायक सरदेसाई तालुक खिळणा व देदामुख 
त) मजकूर यांणी श्रीमत राजश्री राऊ प्रतानाध्रे केलासवासी यापांसी येऊन 
विधित केळे कीं मोडेकर नाफडे अत्िगोंत्री यांचा पुत्र महादोवानायक 
यांस आमचे वडील गोविंदनायक विन अनंतनायक याणी दत्तक घेतला 
म्हणऊन सांगतात आणि निम वतन सरदेदामुखी तालुक ख्विळणा व देद 
सुखी ता देवले येथील निमे वतनाचा उपभोग करितात येशास गोविद- 
नायक यांणी महादोवानायक मोडेंकर यांस पुत्रविधान करून घेतला नसतां 
वतन आणभवितांत याजकारितां स्वामीनी येविसीची हक मनसुबी 
त्यांची व आमची करऊन आवघे वतन आमचे आम्हांकडे चाले ते गोष्ट 
करावा म्हणऊन त्याजवरून श्रीमताही आम्हांस हुलुर आणून वतन 
आवघे दिवाणांत अमानत ठेऊन त्यांची व आमची पुलविधानाविसी मन- 
सुबी कोंकणप्रांतीचे व वरघांटीचे जमेदार ब भले ब्राम्हण सिष्ट शास्त्रज्ञ व 
खोत पाटील व अन्यत्र न्याये जाणते येसे अवघें किळे मजकरी जमा करून 


१४८ मावळंकर सरदेसाई 


त्याकडे मनसुभी लाऊन दिल्हीं त्यांणी आम्हां उभयतां वादियांचे कतत्रे 
व रार्जानामे कर्राणें लेहून घेऊन लिखित भुक्त साक्षमोझे पाहोन बरहक 
मनसुभी केली मनसुभीमुळें अ'पले पूर्वज माहादोवा नायक हे दत्तकपुत्र- 
विधान करून घेतले येस खरें जाहाले त्याजवरून समस्त पचाईतानी व 
हकोमानी महजर केला ते समई वतनाचे वाहालपत्र करून घ्यावें त्यास 


राजश्री बापूजी नायक यांणी कांही आपले खासगत कार्य प्रयोजन' आहे. 


म्हं॑णऊन निमित्य करून पंधरादिवसां ह॒जीर व्हावे गेसा जामीन देऊन 
निरोप ब्रेऊन गेळे ते हजीर जाहाले नांही त्यामुळे बतन तेसच दिवाणांत 
अमानत राहिले येश्यास स्वामीनी कृपाळूं होऊन पेसजीच्या मनसुभीचा 
साद्यत अर्थ मनांस आणून वतन करार करून देऊन पूर्ववतप्रमाण 
आम्हांकडे चाले तें करावें म्हणऊन त्याजवरून मनास आणितां तीरथ 
स्वरूप राजश्री राव स्वामीनी पंचाईतामध्यें तुम्हां उगयेतां वादिय़ांची मन" 
सुमी करविली त्याचे महजराचा दाखला वरकड कागदपत्रांचा दाखला 
पाहतां पेचाईतमत्ते मूळपुरुष सोमाजी नायक त्यांचे पुत्र चौघे त्यामध्ये 
बडीळ पुत्र अनंत नायक त्यांचा पुत्र गोविंद नायक त्यास संतान 
नाहीं याकरितां त्यांणे आपले मेवणीचा पुत्र अत्रिगोत्री नाफडे 
यांचा दत्तक घेतला त्यांचे नाव महादोबा नायक त्यांचे दत्तकविधान 
न जाह्याट्यांचे साक्षमोझं व दाखले ब कागदपत्र आणूंन दाखवणें म्हण” 
ऊन पंचाइतानी भिकाजी नायक व वापूजीनायक यांस सागितले त्यांस 
त्यांचे वस्तु दाखलामोझ्या कांही पुरऊन देवविळा नाही पत्रें मात्र आणून 
दाखविली त्याची विवेक्त्या कारेतां पंचाईतमत्ते पत्रे मासूम ती साहिल” 
पत्रासारिवीं दिसोन आलीं ब त्यापत्रांत दत्तकपुत्रविधान न जाहालियाचा 
मजकूर करिमपि नाहीं किले मजकूरच्या हकीमाचा व नाईकवाडी याच्या 
उस्त महजर वाखेरीसारिखा वालाजीनायक विन विठलनायक व महादोवी 
नायक त्रिन गोबिंदनायक यांच्या नालिसीविसी विज्यापुरास रंगनार्यरक 

उ नायक हे मिकाजीनायक व वापूजीनायक यांचे पूर्वज यांणी वेऊन 
जाऊन पातद्यांही फर्मान आंणिला त्यास सुरत महजराचा दाखला " 


महत्वाचे कांहीं वाद १४९ 


नामध्ये असावा तो नाहीं अथव। दत्तकत्रिथान न जाहाळियाचा मजकूर 
हि फर्मानांत कांही नाहीं फर्मानामधे मादोवानायक विन गोंविंदनायक व 
बालाजीनायक विन विठलनायक हे दिवाणचाकरी योंग्य नव्हत येसा 
नालिसीचा मात्र मजकूर आहे परंतु माहादोबा नायेक यांस गोविंदनायक 
यांची च बिन लाविली आहे व सुरत महजर याची विवक्षा होतां त्यांस हि 
मूळ नाहीं उभयता वादी यांसमक्ष निवाडा करून न्यायेता ( न्यायतः ) 
येक खरा व येक खोटा करून महजर व्हावा तो हि अर्थ त्यामध्ये नाहं व सफरे 
उपाध्ये यांचा उपाध्यपणांचा भोगवटा उभयतांचे घरी पुरातन चालत आहे 
येश्यास दत्तकविधान न जाहाले हे दृतांत त्यांस ठाऊक असावे तें त्यांस 
ठाऊक नाहीं व माहादोबानायक विन गोविंदनायक यांणी अत्रि गोत्राचे 
पाळण करून कौशिकगोग्रे विवाहद्रतबंधादिक कार्ये करून सूयेरसूतक पर- 
स्परे धरून वतन अनभविले त्याची संतत पिढी दरपिढी तुंम्ही वतन अन- 
भवित आलेत व मूळपुरुष सोंमाजीनायक यांचे द्वितीये पुत्र केशावनायक हे 
अनंतनायक यांचे धाकटे वंधु ते भिकाजीनायक व बापूजीनायक यांचे 
पूर्वज त्यांगी महादोबानायक यांस विभागपत्र करून दिल्हे त्या आलिकडे 
त्याचे पुत्र रामनायक यांणी सुरत महजर करून घेतला म्हणऊन मिकाजी- 
नायक व बापूजीनायक सांगतात त्यास त्या रामार्जानायेकीं विभागपत्न 
मादोवानायक यांस करून दिल्हे तें दोनी पत्रे पाहातां केशवनायक यांच्या 
पत्नास व रामनायक यांचे पत्रास यकूणतीस वषांचे अंतर आहे त्यापलीकडे 
दत्तक किति वर्षे घेतला हे भिकाजीनायक व बापूजीनायक यांस ठाऊक 
नाहीं व केशवनायक विन सोमाजी नायक यांचे कारभारांत भिकाजीनायक 
ब बापूजीनायक यांचे बोलणेवरून व कररीण्यावरून कजियाच नाहीं . केशव 
नायक असत त्यांपासून तुमचा भोगवटियाचा दाखळा ब॒ त्या आलीकडे 
वंद्यपरंपरेने भोगवटा चालला त्याचे दाखले व साक्षीमोझे ब माहालोमांहा- 
लच्या वतनदारांच्या ब गावगंनाच्या सडिया व नवद वषाचे दव पुरस्प 
यांचे साक्षीने व भोवार माहाळचे कागदपत्रांचे दाखले पाहातां व इंदलद्ाही 
कारकीदींची पत्रें व सिवशाही कारकीदींपासून राजश्री तको राम सुभेदार 


१'५० मावळंकर सरंदेसाइ 


मामले प्रभावळी व महाळानिहाये व श्रीमंत मांहाराज राजश्री संभाजी 
माहांराज थोरळे व श्रीमंत माहांराज मातुश्री ताराआई साहेब यांची रोग” 
गेचे कारकीदींची व तौर्थस्बरूप राजश्री परशराम पंडित प्रतिनिधि केलास 
वासी यांची प्ले व निमेनिमप्रमाणं वतनाचा भोगवटा चाळत आला व नू- 
तन ज्याजती हकळवाजिमा व इनामत विध ३० तीस तुमचे वडील केव 
नायक व सोमाजीनायक विन गोपजीनायक यांणी करून घेतले त्याचा 1९ 
विभाग निमेनिमेप्रमाणें भोगवटा तुम्हां उभयतां वादियांकडे चाळत आहे 
य्राजवरून व धर्मशास्त्रसंमत्त दत्तकपुत्रावियान जाहाळे असतां अत्रिगोव्र 
सुटोंन कौशिक गोंबाज्ञी प्रत्रत होणार नाहीं व दत्तकवि'धान जाहाले नसता 
परस्परे सूयेरसूतक 'धरितील हे गोष्ट न घडती त्यास सूयेरसूतक परस्पर 
घरीत आले दे सर्व साधने स्री दिसोन आलीं दत्तकविधानाचा लढा 
कांही राहिला नाहीं हे जाणोन तुम्हांवर कृपाळू होऊन पुरातन चाळत 
आल्याप्रमाणे तुमचे तश्षिमेचे वतन तुम्हांस करार करून देऊन हा प्रश 
भोंगवटियास करून दिल्हें असे तरी तुम्ही सरदेशमुखी तालुके खिळणा व 
देशमुखी ता देवळें यथील बतनाचे हक ळवाजिमा व कानू कागदे पूर्ववत 
कानू जावित्याप्रमाणे व इनाम जमीन खोर्तांचे गांव व माहालीं असतील 
ते व कसबा देवळे येथील खोती व घर घरवंद व सेतपोत जे असेल € 
येका विभागें तुम्ही ब तुमचे पुत्रपौत्रादिवंशपरंपरेने आणभवित जाणें वर्तन" 
संमधे दिवाणांत तुम्हांपासून सेरणी रुपये ९१००० यक हजार घेतले असेत 
जाणिजे छ २५ जिल्हेज येणे प्रमाणे पेसर्जीचे पत्रांचा वार दत्तरचा पाहीन 
हाली तुम्हांस हे पत्र भोगर्वाटयास सादर केलें अस तरी तुम्हीं आपर 
युत्रपात्यादे वश्वापरंपरने वतनाचा पुरातन भोगवटा चालत आल्याप्रमार्ण 
उपभोग करून सुखरूप राहाणे छ ५ माहे शाबान निदेश समक्ष 
राजते लेखनावाधि 
श्री 
आईआ्पुरुष श्री राजा सिव छत्र्पात 

स्वामे कृपानिधी आबाजिराव कृप्ण प्रतिनिधी 


शिका वतुलाकार 


सहत्वाचे कांहीं वाद १०५९ 


संगमेश्वरकर जोशी वि. सरदेसाई. 

छे. १७ (ताळीक) श्री. सन १७०" 
स्वस्ति श्री वाके ९६२९७ पार्थिवनाम संवत्सरे फाल्गुन वद्य अष्टमी राव- 
वासरे तने वेदक्यास्त्रसंपक्न राजश्री कासी पाध्ये विन अतो पाध्ये व स्द्रा 
पाध्ये विंन पन्हो पाथ्ये व देवो पाध्ये देशोपाव्ये धमाधिकरणी व जाती 
उपनाम गोळ्वळीकर वास्तव्य कसवे संगमेश्वर यासे गणोवा नायक सरदे- 
साई मामले प्रभावळी व मामळे दाभोळ नमस्कार उपारे तुम्ही सारेंगडच्या 
_ कामी विदित केळे कौ आपली वरती धमांधिकरण व ज्योतिष व देशो- 
याध्यपण मोजे देवघर प्रभावळी विळायतीचे पासून गुढे विलायत|'चे दवघर- 
पावेतो पुरातन भोगवटा चाळत आहे कसवे संगमेश्वरी धम[धिकरण व 
दसरी वृत स्वार्मांचे घरी घटिका ग्रहपूजन व नूतन पंच्यांग पुरातन चालिले 
असतां सांप्राते स्वामीच घरी कसवे मजकुरी चिरेजीव वरचीचे लम जाहले 
राजश्री कृष्णाजी भास्कर याचें पुत्रास दिल्ही तेव्हा जोसी कसबेयांमध्यें 
आपणामश्यरे घटिकेविशई कलह होऊ लागला तेव्हा राजश्री कृष्णाजीपंती 
उभयतास निराळे ठेऊन स्वामीचे पुरोहित सप्रे यांकरवी घटिका घाळऊन लग्नं- 
[सिंधी केली ऐसियासि स्वामीनी पूर्ववत मनास आणून आम्हास काय आज्ञा 
ते करून कलह न होय ते करावे आम्हाजवल प्राचीन पत्रे आहेत त्यांत प्राचीन 
स्तीत सर्व लिहिली आहे परंतु प्रस्तुत ती पत्रे सिरसकर आमचे दायाद यांपासी 
राहिली आहेत ते देळांतरी आहेत पत्राचा प्रेत्न होता घडेल तो खरा स्वा- 
मान वृध्य वृध्ध आहेत यांस पुसोन जोसियाचा आमचा कल्ह नव्हे त 
करावे त्यावरून प्रस्तुत चिरंजीव दादोवा व अंतोवा यांची लग्ने वहिरब- 
गडी जाहाली या प्रसंगी वेदमूर्ति सोमनाथभट कात्रे व रामभट हषे व 
चाळकृष्णभट देव व पुतंभट सप्रे ब वासुदेवभट सप्रे हे येथे आळे व कस- 
नेचे जोसी वाळजोसी सोंदागर व सदासिव जोसी बे हि आले व केसो 
विठल कलकणी मोजे धामापुर व तिमाजी कृष्ण कुलकर्णी मोज मुचरी हे समस्त 
एकत्र बसोन उभयतांचा कलहमोचन केसे करावे त्यावर सर्वांच्या व उभयताच्या 
विचारे जाहाले जे वेदमूर्ति विष्णुभट सप्रे आमचे पुरोहित अति वध नवद 


»“*२* 
(२ 

क! ८: 

शद 


मावळंकर सरदेसाई 


वषांचे हे सत्यपू्वंक सांगतील तें उभयतानी मान्य करावे ऐसा नियत 
करून विष्णुभटांस पत्र लिहिले संगमेश्ररी आमचे घरी पुरातन घटिकावि- 
दाय केसा आहे तो सत्यपूर्वक ल्हान पाठवणे त्या वरून विष्णुभटी करीना 
लिहोन थो जे संगमेश्वरी देदामुखाचे घरी गोलळवळकर उपाध्ये घटिका घाटीत 
असतां रो सोमोवा नायक प्रथम स्त्रीचे कन्येचे लग्न संगमेश्वरी 
केळे सोदालकर देशमुखाचे घरी दिल्ही ते वेळेस प्रभावलींच मामलेदार 
अनंत जोसी व गण जोसी मामलेचे हवलदाराचें पत्र सोमोवा नायकांस 
घेऊन आले काँ तुम्ही मामळेचे सरदेसाई आणि अनंत जोसी व गण 
जोसी मामलळेयाचे ज्योतिषी याचे तुम्ही आपले घरी ज्योतिष 
चालवर्णे त्यावरून सोमोवा नायकीं मामलेदार जोसी यांस कसवे मजकुरी 
दुसरी घटिका दिल्ही त्यावरी मामलेदार जोसी दाहा पंधरा वर्षे कार्य 
सयाजा कसबे मजकुरी देशमुखांचे घरी दुसरी घटिका घालीत होते त्या वर 
सामावा नायक विज्यापुरास गेले साडेतीन वषे होतें तेव्हा वामन जोसी १ 
अनत जोसी नाइका वरोवर गेले त्यांगी नाइकाचे आर्जव बहत च के€ 
त्याणा घ्यार सहस लारी नायकांस रीण दिल्ह सोमोवा नायक कृतकाव 
होऊन प्रभाबलीस आले मग कोणएक प्रसंगी मामळेकर जोसी यापासन 
नायका जवळ अंतर पडिले त्यावर नायकाचे व जोसियाचे वेमनस्य जाई€ 
मग नायकी गण जोसी यांस रागे भरून सांगितले जे आमचे घरी ठुजट 
पच्याग दुखीळ वाचावयास प्रयोजन नाही मग तो बिपादी बहत च जाढाला 
त्यावर सोमोबा नायकों आपले पुत्र विठल नाइक याची मुंजी संगमेश्वरी केली 
तव्हा मामठेकर जोसी आला नाहीं ते प्रसंगी वामन जोसी व अनंत जोसी 
लामोबा नायकांची प्रार्थना केली जे आपण तुमचेथे सर्वकाळ आहो स्व 
आल्ये घरी ज्योतिषपणाचा मान आपणास द्यावा त्यावरी नायकी वा 
जसा व अनंत जोसी यास सांगितले जे मामलेचे जोसी दसरी धर्टि6 
क कीची क्ती “ते. व्यमुतडीमुतम धा 
हाती पूर्वी त्या उभयतांचा बु डल विकतात, थावि 
“२ जाहाला नाही विठल नाइक 


मह्त्वाचे कांही वाद १५३ 


वेळेस मामलेकर जोसी याणे संगमेश्वरच्या देशामुखाचे घरचे घटकेविश्ई 
उपाध्ये व जोसी यांस पाच सात वर्षे कलह वहुत च केला कीं देदामु- 
खाचे येथे आपली च घटिका म्हणोन उपाध्ये व जोसी यासी प्रभावलीस 
नेविळे होते मग विठल नायकी उपाध्येयासी मामलेकर जोसेयाचा कथला च 
नाही म्हणोन उपाध्यांस निरोप घरांस जावयास देविला मामलेकर जोसी 
व कसब्रेकर जोंसी या उभयतांची समाजाविसी आपण कारितो म्हणोन 
दिवाणातून सोडऊन आणविले समाजाविसी करीत होते परतु दोघे समजत 
ना मग नायकी घटिका अमांनत केली मागती याचा कलह वारावा तो 
विठल नाइक शांत जाहाले येका वर्षान मामलेकर गण जोसी हि शांत 
जाहले त्यावर तो कलह तैसा च राहेला पुढे मामलेकर जोसी संगमेश्वरास 
कायप्रयांजनास आळे नाहीत त्याउपर केशव नायकी रंगोबा नायकांची 
सुंज व सोनाबाईचे लग्न संगमेश्वरच्या घरी केळे आपाजी बलाल यासे 
दिल्ही आपण कन्यादान केले तेव्हा उपाध्ये व जोसी या करवी दोन घ 
» » » . . - (टिका आणविल्या १ ) आलीकडे रंगोवा नायकी आपले 
पुत्राचा -- -- -- -- संगमेश्वरी केला त्या पासून कसवे संगमेश्ररी घटिकेचे 
प्रयोजन जाहाळे तरी जोसी उपाध्ये दोन घटिका घालीत आहेत रंगोवा 
नायकांची कन्या मनुबाईचे लग्न संगमेश्वरी जाहले राजश्री कृष्णाजी 
आपाजी नाफडे यासे दिल्ही तेव्हा उपाध्ये जोसी यांणी दोन घटिका 
घातल्या जोसी यांणी उपक्रम केला होता कौं कालटसाधना आपले घटिकेवरी 
करावी लयनमपूजा दोघास द्यावी ऐसे बोलत होते मग कृष्णावाई याणी प्राचीन 
सिस्त सांगितली जे हा कालवर संगमेश्वरी आपले घरी दोन घटिका चालि 
ल्या पूर्वी उपाध्ये गोळवलकर व मामलेकर अनंत जोसी व गण जोसी घटिका 
घालित होते विठल नायकांआलीकडे उपाध्ये गोळवलकर व कसबे संगमे- 
श्वरचे जोसी ऐसे दोन घटिका घालितात ऐसे सांगितले त्या वरून मरुच्या 
लग्नात दोन घटिका घातल्या खेडेगांवी देशमुखानी काय केले तरी उपाध्ये 
गोळवलकर यांची येक च घटिका चालत आली आलाकडे वचीच लय़ 
संगसेश्वरी जाळे तेव्हा उपाध्ये ब जोसी याचा प्रथम कंलह जाळा तेव्हा 


१०५४ मावळंकर सरदेसाई 


राजश्री कृष्णाजी भास्कर याणी उभयतास निराळे ठेऊन सप्रे पुरोहित वा” 
करवी घटिका घाळविळी दादोबा व अंतोंबा याच्या मुंजी कुल्याद जाहल्या 
तेव्हा घटिका उपाध्येयाची च घातली याप्रो पुरातन स्थीत चालत आलो 
आहे म्हणोन विष्णुमटी करीणा लिहून पाठविला व तिमाजी कृष्ण यांणी 
हि याचप्रो सांगितलें ब पुतमट व वासुदेवभट सप्रे यांणी ती थ्पांचं 
मुंजीपासून याचप्रो करीणा सांगितळा ऐसे आाजीवर चाळत आले आहे 
पूर्वी उभयतांमध्ये कलह जाहाला नाहीं वचीचे लग्न जाहाले तेव्हा मात्र 
कथला जाहाला ऐसियास पुढे कथळला न व्हावा व कळह तुटावा यानिमित्य 
चाळ जोसी सौदागर व सदासिव जोसी यासी ठेऊन घेतले त्यास बाळ जोसी 
यांणी कथळानिमित्य सदासिव जोसी यास ठेऊन आपण निरोप ब्रेऊन 
गेले विष्णुभटाचे पत्र यावयास विलंब लागला म्हणोन सदासीव जोसी 
यांगी चऊ दिवसाचा नेम करून पत्न लेहून देऊन घरास गेळे त्यास व 
इतर जोसी यास दोन चार वेळ लिहिले परंतु ते हजीर होत नाही सदा 
सिव जोसी विज्यालगडास गेले ऐसियास पूर्व वर्तमान मनास आणितां ज़ोसि 
यासि सदरहू घटिकेचा कलह तुम्हासी करावयासे संबंध नाही तुम्ही पुरा” 
तन कसबे मजकुरी आमचे घरी घटिका घालीत आळे आहां हां सवाचे 
मते आहे याप्रो तुम्ही कसवे मजकुरी आमचे घरी घटिका व ग्रहपूजन च 
नूतन पंच्यांग चालवितां त्याप्नरा चालवणे ये विसी हे पत्र तुम्हास दिर्ल्ट 
असे जाणिजे तुम्ही वेविसी चित्त उाद्रेश्न न करणे मोदव आहे दस्ठर 
सोमाजी नरसी करकरे, 


ळे? १८. श्री सन १७९०९१ ई०. आज्यासाहेब 
_ स्वस्ति भ्रीराज्याभिध्रेक रके ११७ साधारण नाम संवत्सरे त्रयोदसी 
ामवासर क्षत्रियेकुलावतंस श्रीराजा शिव छत्रपाति स्वामी याणी समर्स्त” 
राज्यक्रायचुरंधर विश्वासनाधे राजमान्य राजश्री माधवराव पंडित म्रर्धात 
यीसी आज्ञा केली येसीजे कसवा संगमेस्वर येथे कैलासवासी तौर्थस्वररू 
भाहाराज--“-साहेब याचा वाडा आहे त्या जागेवरी हली राज 


मह्त्वाचे कांहीं वाद १५५ 


सद्ादिव दादाजी माहाळंगकर सरदेसाई वाड्याच्या जुन्या जात्यावरी 
याणी घर बांधिले म्हणोन जोंसी ग्राजकडून हुजुर गेर वाका समजाऊन 
देऊन पेद्वाजी आपणास आज्ञापत्र सादर जाहले आहे ग्रे, ००ली सर- 
देसाई याणी घर वांधिळे आहे व बाग त्या००००नांदणूक कसवे मज- 
कुरी केळासवासी माहाराज*००८हे गडाहून येऊन राहिले होते तेव्हा 
व त्यापूर्वी, २>०८कसी जाहली आहे त्याची चोकसो वाजबी न्याय० ८८ 
म्हणोन दाखलळेनिसी वैवाट चाटत आली आहे०००णे सरदेसाई याज- 
कडे चाळू द्यावी जाणिजे वत लिहिणे तरी सुज्ञे आसा 
मर्यादेयं विराजते 
> टीप--- “ त्रयोदसी 7 या अक्षरांस वरोवर मध्ये आडवी रेघ मार- 
ल्यास जो भाग वर राहील तसा अस्सल कागदांत राहिला आहे व दुसर्‍या 
कोणत्याही तिथीस याप्रकारे असा भाग राहत नाहीं म्हणोन १ ३ तिथी 
दिली आहे. सदर संवत्सरी मंगळवारी त्रयोदशी खाळीळ तारखांस 
पडली आहे. इंग्रजी वर्ष १७९०॥९१--वैद्याख शर) ( २७-४-९० ); 
वेश्याख व॥(११-५-९०) श्रावण वा) (७.९-९०) ; पोष इ्॥(०८-१-९१) 
माद्रपद श्॥ ( २१-९-९० ); भाद्रपद बा। [ १-२-९१ )--सं० 


से» १९ श्री शुक्रवार ता? १७ ११११८२० $८ 

राजश्री गणोबानाईक विन प्रल्हादनाइक व राघोबानाईक विन दादो- 
वानाईक सरदेसाई मामले प्रभावळी व सुभा दाभोळ यासी आज्ञा केली 
ऐसी जे सु॥। इहिंदे अशरीन मयातेन व अलफ स्वामीचे शेवेसी 
करवीरचे मुकामी येऊन विनंति केली की कसवा संगमेस्वर 
आमचा वाडा होता त्या वाड्यात केळासवासी माहाराज----_-- 
कारणपमुळे राहिले पुढें वाडा धग्ध जाहाला त्या वाड्यावर दादोबा- 
नाईक सरदेसाई याणी घर चांधिले त्याजवरून जोसी याणी गैरवाखा 
समजाऊन माधवराव पांडेत प्रधान यासी आज्ञापत्र देऊन वाडा मोडविला 
त्याजवर त्याच वर्षी दगदोवा-नाईक सरदेसाई याणी आपला मजकूर सम- 


तुम्ही हुजूर 
येथे पूवी 


१५६ मावळंकर सरदेसाई 


जाऊन पंडित-प्रधान यासि वाडा बांधू देणे म्हणोन आज्ञापत्र न्हेळे परु 
जोसियाचे भिडेमुळे वाडा जाहाला नाही त्यासि हाली कृपा करप 
आमचा वाडा आंम्ही बांधितो त्यार्जावसी आज्ञा जाहळी पाहिजे म्हणान 
वादत केल त्याजवरून मनासा आणिता तमचे वाढ्यात कैलासवासी 
माहाराज राहिले व तुम्हांजवलील कागदपत्र ब भोगवटा पाहून पेदाजी 
प्रधान-पंत यास आज्ञापत्र दिल्हे आहे हे जाणून ब हाली चवकसी करून 
वाड्याची जागा तुमची खरी हे जाणोन तुम्हांस आज्ञापत्र सादर जाहाल 
असे तरी तुंम्ही कसवे मारी जुन्या वाड्यावरील जागेवर घर बांधून तुल 
॑रूप राहाण जाणंजे गा छ ९० माहे मोहरम लेखन खासा 

विलसत लेखनावधी 


(दाभोळ सुभ्याच्या साडेचार महालांच्या सरदेशमुखी विषयींचा वाद) 
ले» २० ( तालीक ). श्री. ता. ५५१७७८ ते १६1३२1१७७२ र 
अखंडित लक्ष्मीआळंकृत राजमान्य राजश्री कृष्णाजी विश्वनाथ गागा 
शवक माधवराव बलाल प्रधान नमस्कार सुत इहिदे सवेन मर्या व 
शके १६९२ विकृतिनामसंवत्छरे दादोबानांईक विन सदासिवनार्ईर् 
नारोबानाईक बिन केदाबनाईक सरदेसाई मामले प्रभानुवंठी व सुभादा 
याचा व आनंदराव विन यशवंतराव चवाण देशमुख साडेच्यार माहाळ माम. 
हमजावाद व भास्कर बाबाजी बोक खोत मोजे कोतळुम ता वालब्र व नद 
मोकासी तां| चिपलूण वगेरे यांचा दाभोळ सुभाचे सरदेशमुखी! कर्जिया 
छागान मनसुफी साल तिगस्तापासून हुजूर पडली आहे त्यांस 
म्हणतात की दाभोळ सुभाची सरदेशमुखी वतनी वतनी परंपरेने वडील वडी र 
अनभवात आले मध्यें केळासबांसी सिवाजी माहाराज यांचे क रकीर्दा 
"बऱ्या वतनदारावरोवर आमचे हि ह॒क मना जाहाले होत ते राजारामसाहिश्र 
कारकाद [पासून चालत जाहाले त्याजवर हवसियाचा अमल दाभोल 8 
जाहाला तेव्हा त्याणी मागती मना केलें त्याउपर॑ 1] आमचे आज दादोव नार्थक 
धन स्गोबानायक हवसी याजकडे हाळे आहेत त्यांस हवासि यापठीर्कर 


महत्वाचे कांहीं वाद १'०'७ 


याचा भाोग(व)टा कधीच नांही हबवसी याजकडे अमल जाहाला तेंव्हा 
दादोवानायक त्याजला भेटले नवतें ते समंई त्याणी आम्हांस पत्ने पाठविली 
की सरंदेदामुखीचें वतन याचे नसता याजला हक तुम्ही देता हे कामाचे 
नवे म्हणोन पत्रे पाठविली ती वजिनस आमापांसी आहेत म्हणोन 
विनंती करून पत्रे दाखविली त्याजवरून मनास आणिता सुभे मारचे 
सरदेसाईपणाच्या वंतनाचे दाखलेयाची पत्रे शंभरा वर्षापेलीकडील व 
आलळीकडीळ दादोवानायक विन रंगोबानायक हवासयाकडे रुजू नवते 
त्या पर्वांचे हवासयाचे ताकीदपत्र चवाण वगरे याणी आणून दाखांवल 
त्या च पत्रावरून हवासियांचे अमलाअगाधर सरदेसाई याचा भागाटा 
होता ऐसे दिसते परंतु आणखी भोगवटियाचा पुता शोध करून अक्रा 
माहाल्चे वंतन याचे जाहाले तरी याजकडे चालवावे त्यास इव्रासयाचे 
कारकीदींस अक्रा माहाळल याजकडे चालेले त्याजवर आंगरेयाचे अमलात 
तीन माहाळ चालिले तो भोगवटा केलासवासी ती॥  नानासाहेबीं मनांस 
आणुन तान महालचे सरदेदामुखींचे वेतन याजकडे चालविले त्यांस याची 
मनसुफी हजर पडली असंता सरसुभाहून सदरहू तीन माहालळ अमा- 
नत करावयाचे कारण नाही याजकरितां हे पत्र तुम्हास सादर केले असे 
तरी तां चिपळृण व तां दाभोल व तां सावर्डे एकूण तीन माहाल 
देस्रील मीठवंदर येथील सरदंदेशमुर्तीचा हक लवाजिमा तुलाजी आंगरेयाचे 
अमलाचे अखेरीपर्यंत चालिला असेल त्याप्रो सरदेसाई याजकडे चालवणे 
आठीकडे सरकारच्या. .... मक 
टॉप--पुढील बेद गहाळ आहे.--सं. 


खोती गांवांबद्दलचे बाद, 
९ पत्रावर दाखल छ ७ शाबाळ सन तिस्सा सितेन मया व आलफ आहे) 
छे० २०  श्रीनरहरिवरद. मंगळवार, ता? ७॥२)१७६९. 
तौर्थस्वरूप सोभाग्यवति मातु ( श्री ) सगुणाबाई 
बहिनीं वडिलांचे रेवेसी----- 


१५८ मावळकर सरदेसाइ 


 अपल्यासमान दादोंवानायक दोनी कर जोडन सिरसाष्टांग नमस्कार विनॉत 
तयाळ कुळ ता मात युध्व प्रतिपदा पावेतो मुकाम पुणे येथे श्रीकृपे- 
करून सुखरूप असा विशेष आपण पत्न सख्या तोडकर वावरोबर पाठ 
वळू त प्रविष्ट होऊन ळेखनाथ कला आला पत्रांतील अथ कां तुम्दाक 
अनुमव नाहीं आपण वायको मुल लाहान लोकाचे देण वहत. त्याचा पारी. 
हार व्हावा सर्व वतनाचा मृळ जागा येथ्रे श्रीमंताचें सानिध्य रक्षन मुलाचे 
व आमच चालवावे याअरथे चिरंजीव नारोंबा नायक ब्रेक वर्ष ठेऊन 
घतले हाते ते चित न घालात नाना प्रकारची निसित्ये योंजन आंग काढून 

सुताळीक उमदा माहितगार पदरी कोणी नाह 1 नित्य उठोन देणेकरी 
श्रमा कॉरेतात याचा निकाल व संस्थानाचा बंदोबस्त कोणी करावा वाड 
छाच नांव पदरी कागदपत्न व मुल लाहान श्रीमंताचे पाव सोडून कोठ 
आवे तेव्हा श्रीचा आश्रय कल्पून सर्व दुःख्ये गिळन राहिलों बडीळ तीर्थ 
रून उभयता मामाजी याणी साभालावे तरी ते देद्याटणास गेळे त्याणी 
उम्हावर वतनाचा भार सापळा तम्हा व चिरंजीव नारोवा नायक वथामात 
तिकडीळ संभाळीत आहा इकर्डाल संस्थानाची मात्र ऐसी गत जाहाला 
आहे आणि उगीच उपरोधें लाहता द्वरेताथ दाखऊन आम्हांस डोल 
घालतां हे तुम्हांस योग्य नव्हे उभयतां तुम्हांस आम्हीं वडीळ वडीठोपा 
जिंत द्वेतमावाची चाल च नाहीं याचे प्रमाण तरी उभयतांतील येक येऊन 
संथाल आमच्या सर्ब अनुपपात्ति परिहार करून आमचे व झुलाचें व श्री 
चालवावे तेव्हां अनुभवास आळे उपरांतीक कागदपत्र तुमचे च आहित 
इसरा कोणीं बाहीराक ( ला ? ) येऊन नेईल कौं काय हें चिती आणून 
दोधातोल येकझण येऊन लिहि 


ल्याअन्व्ये चालवाते म्हणजे सर्व ठु 
आहे हे न कारितां तिकडील 


व हिकडील वतनाचा अव्हेवार कर्ल्न 
आम्हांस सब्द लाऊन दुःखांत मात्र घालितां लोकांत दाग्द ठेऊन दुरा" 
अामचे ठाह आणाल तरी त्याचा साक्ष श्री-आहे वडिलार्जित दृत गेल. 
विली आहे यश कोति रक्षण करावी श्रीने तुम्हां उभयतांचे सा 
घल आहे समजोन श्री बुद्धि देईल त्याप्रमाणें करावें म्हणोन लिर्दि 


महत्वाचे कांही वाद १५९ 


येसियासी तुम्हीं वायको चिरंजीव प्रत्लाद नाईक लाहान देणेकराचा 
उपद्रव होतो ही गोष्ट प्रमाण परंतु. आम्हीं आज च्यार वर्षें वतनाच्या 
कसालेमध्ये ऐस असतां आम्हांस तेथील वंदोबस्ताविसी आपण आज्ञा 
कधीं केली ते आम्हीं अमान्य केली यसे नाहीं न कारतांच करावे हे 
उचित आहे त्यामध्ये आम्हीं कसालेयामध्ये इतके हि असोन आज्ञा होती 
तरी यांतच पाहून घेतो अंतरज्ञानी कोण आहे सर्व वतनाची मूळ जागा हे 
येसें म्हटले तर मूल जागा श्रीमावळंगेयांत आहे ते व संगमेश्वर व प्रभा- 
वळी श्रीमत केळासवासी  -- पंत प्रातिनाधि याचे चरणाची जोड आमचे 
वडिलांनी केली त्याचे परंपरेच्या सानिंध्यास्तव त्रेसष्ट चोसष्ट वषे तेथे रहिवास 
जाहाला इतकाच प्रकार चिरंजीव ( नारोवा ) नायक तेथील संस्थान सांभा- 
लावयासी नेले होते ते निमित्ये योजून आंग काहून गेळे हे वृत (त) र 
तुम्हीं आज लिहिल्यावरून कललें नारोवा नायक तेथे गेळ मागती घरास 
अंजणवेलीस गेले इतके ऐकण्यांत आहे सुताळीक माहितगार मातबर 
शाहाणें राजश्री भास्करपंत होते त्याची उपेक्षा प्रथमता च केली याहून 
दुसरां कोंठून मिळणार पद्रीचे माणोस आहेत त्यांचे बहुत प्रकारे चाल- 
वावें लागत कृऱ्णाजीपत तीर्थरूप केळासवासी आपाचें पदरा होते ते मृत्यु 
पावले त्याची स्त्री व वीण आहे. त्यांचा अद्यापि थोडा बहुत परामष 
करीत असतो विद्यालगडी घरचे चाकर होते त्यास ते चहूंकडे गेळे आहेत 
त्यांची व्यवस्था काय आहे ती आपण पाहात च आहेत तेव्हां पदरी माणोस 
कोण राहो पाहातो हा शब्द आमचे च माथां प्रमाण आहे तीर्थस्वरूप 
राजश्री गणोवा नायक जाऊन आज साहा वप्नें जाहाली तत्रापि आज या 
च प्रसंगं आपण इतक्या उपाधीत आहेत हें लिहिल या खेरीज समय च 
नवता खरें च आहे अडचणीचे दिवसी जे साह्य असेल तें करावे आम्हां 
मात्र ऐक्यभाव लिहून अनुभवास इद्यत्बे येत नाहीं वडिलांकड्रन आज] 
कोणती जाहाली आणि वाजवी रीतीस अंतर पडिले तं धरून ठेविले आहे 
उभयता मामाजी पर्याटणास गेले होते ते येक रल्नागिरीस आले येक कर- 
वरास समीप च आहेत अविलबे च भेटी होतील त्यापासी आपण आर;र्म्हास 


१६२ मावळंकर सरदेसाई 
निमित्य त्याजकडे येईल हे मनात वेपरीत्य बुधि चिंतून लिहिले ते तरी 
तुमचें बंधु याणी तुम्हांकडील कागदपत्र आसचे द्रिष्टीस न पडाने येतदर्थी 
म्हांस मत्र दृढतर केळा आहे हे ते च येथ बहुतांजवळ वदले आहेत 
लटके संस्थानाचे व कजांचे कारण लाविले आहे अभ्यंतरांतील अर्थ मिन्न 
आपा मावलंकर याचे साहित्य रक्षागिरीस तुमचे तोर्थरूपीं केले तें परस्परे 
च श्रवणात आलें च असेळ जन्मादारभ्य ज्यांचे अन्न भक्षिले त्याचें अनिष्ट 
न चिंतितां जन्माचे साथंक जनापवादें करून कक्षाने रूढीस येईल आतां 
एगदांचा घोकणा तुम्हीं घातला आहे तिकडील व हिकडीळ वतनाचा 
अव्हेर करून मजला नहाक दुःख देता असा उलेख त्यास केलासवांसी 
चोघे वडील वंधु आजे आमचे होते त्यांचे मागे कोणी बरत्त अनभव करीत 
असता अव्हर जोहाला तां तुम्हा आपल चितात पाहाव आप्हीं वृत्तीवर 
आल्यापासून आजपयत तौर्थस्वरूप राजश्री केशव नायक काका यांही अनु 
भव वेंतला त्यातील तिलतुल्य जाऊ दव्ह नाहीं कांही वृध्धी त्यापेक्षा 
असेल वतनांत श्रम श्रीमंताचा अमल जाहाल्यासून आळीकडे प्रभुसानिन्य 
व प्रापचारेत वडीळ चार बंधु आमचे आजे कते होतें त्या आलीकडे 
त्याच्या संहस्त्ञांसे थोडेवहुत आम्ही च संपादिळी आहे इतराचा विदाय 
सवे तुमच्या लिहिण्यावरून समजण्यात आला आहे केलासवासी तीर्थस्वरूप 
प्रह्राद नायक काका यांणी वतनी कागद तल्यांस गाहाण ठेविले त्यातील 
कांही कागद कृष्णाजीपंती आणिळे काही आजून राहिलेच आहेत विश्याल- 
गडी होते ते तीथस्वरूप राजश्री गणोंवा नायक याजपासी राजश्री भास्करपंती 
दिल्हे ते तुम्हापासी च आहेत अंजणवेली व विश्ाळगडीं गणोवा नायक 
दादा च होते त्याणी वडिलांचे संपादित होतें ते रक्षिळे कीं काय हे चिती 
न आणितां आम्ही वतनाचा अव्हेर कारेतो म्हणोन उपराटा शब्द ठेविता 
परछु (वस्थ कोणी ठेवणार नाहीं प्रत्यक्ष द्रिटिगोचिर गोटटी आहेत तम्ही 
महतसंकटांत आहा हे प्रमाण येविसी आमचा उपाय असोन उपेक्षा 
करीत असो तरी श्रींचा शब्द लागता निरुपाय गोष्ट या दःखाचा परिहार 
श्रीविना दुसरा काय करील श्री करील तर होइल झाम्ही कागदाच्या 


महत्वाचे कांही वाढ १६३ 


अडचणीत सापाडेलो येसे समजोन डडचणीत जसें म्हणाल ते मान्य कारे- 
ताल हे चिता धारिळे असीळे तर आज आम्हास अडचण पडिली तम्हांस 
न पड एंस नाही व्रृतिवंत आहेत त्यांस कार्यानरूप अडचणी पडत च 
आहेत तेव्हां प्रसंगानरूप आमचे कारण तुम्हांस कधी ना कधी लागेल या 
अ्थासर्तव आम्ही अडचणीत सापडिलो ते च तुम्ही सापडिलां ऐसे समजोन 
लक्ष राखल्याने बडीलपणास श्रेयस्कर च आहे आम्हांकड्टून आद्ययावत 
भाऊवंदाचे जागां दुजाभाव नाहीं ही च निष्ठा दृढतर आहे तरी श्री 
तुम्हास सव्दुश्वि देऊन कागदपत्र चिरं्जीवांपासी देऊन साह्यभूत होऊन 
वतनाचे यश घ्याल हा च आमचा सिथांत आहे नेणतेपणी लिहिले आहे 
बडिलीं राग न मानावा व उतराचे प्रत्योतर न लिहितां अज्ञानत्व येतें यदानि- 
(मि)त्य सुचले तें यथामति लिहिले आहे सारांस तुमची आम्ही लेकरे आहो 
जणकरून वतनाचे व आसच सरक्षण होय आणि वडिलांचे कीतींस जनउप- 
हास्य न हाव ते वाडलांनी केल्याने उतम आहे वहुत काय लिहिणे लोभ 
करावा हे विनंति 
चिरंजीव राजश्री प्रहराद नायेक यासी आसीर्वाद 


ळे. २१ (प्रभा० दप्तर) श्रीनरह्रिवरद ता» ७॥२]१७६९ 
राजश्रिया विराजित राजमान्य़ राजश्री भास्करपंत वावा स्वामीचे शेवेसी 
पॉप्य दादोंबा नायक सरदेसाई मां पुणे कृतानेक साष्टांग नमस्कांर 

वनात येथील कुशळ जाणोन स्वकीये कुदळ लिहीत गेलें पाहिज 

विद्षेष आपण पत्र पाठविले ते प्रविष्ट होऊन लेखनावलाकने परम 
समाधान जाहाळे अहिरनिसी पत्री आपले साकल्याथ लेहून संतोषा- 
वाति करांत असावे उच्िति आहे यानंतर दाभोल सुभांचें सरदेश 
उसाचे दृतांचा कजिया येथ पडिला कागदपत्राचें कारण लागळें नकल 
दाखविल्या असल दोन च्यार कागद दाखऊन पत्रे करून घ्यावी इतक्या- 
वर ठराव ठरल्यानंतर !चरंजीव राजश्री नारावा नायक यांसी विश [लगडास 
पाठविले ते गेले त्यांस नाना प्रकारच्या अडचणी दाखऊन कागरूपत्र न 


१६४ मावळंकर सरदेसाइ 


द्यावयाचे इतके च लक्ष ऐस असतां पुनरुक्त आम्ही लिईले त्याचे प्रत्योत्तर 
आलें ते बरें च आहे आम्हांखेरीज सो सुणावाईंचा दुसरा अर्थ नाहीं 
म्हणोन लिहिले तो छा च विचार कीं काय प्रसंगी अडचणीचे संधीतद कार्य 
लागल्यास गुडघा (घा) ळून ज्यांचे कारण ते न देत य्रेक्यमाव दाखविल्याने 
जनामध्ये कसा होऊन येतो लटके मृगन्षळवत घोल्ण मायावी वरे असा 
आपण सस्थानातीळ वडील माणुस वतनाच्या कडोंबिकडा कोणे री(ती)च्या 
याचा अनुभव सर्वे आपणास आहे यास्तव विर्नांत लि। आहे च्यार गोष्टी 
दूरंदेसी चितांत सो] मातुश्री स]ुणावहिनीस सांगोन कागद चिरंजीव 
राजश्री नारोवा नायक गेले आहेत याजपार्सी देवाबे दाभोळ सभांच 
काजया कोणासी आहे येथील प्रकार काय लिहावा श्रीने च लज्या रक्षिळी 
आहे मातबर दरब्रारी वतनाचा कजिया सातवराने सांगतां श्रम बहत 
आहेत आपण सर्व जाणत आहेत म्हणोन लि। आहे प्रसंगी आपण आडेत 
आमचे कायासी आपण सवातरयामीं श्रम कारेतील हा आमचा निश्चय 
आहे हृ जाणोन चिरंजीव नानास पाठविळें आहेत लिहिल्याअन्वये कार्य- 
सिथीतें पावविणार आपण आहेत तेथील कतव्यतेचा म(न)सवेयाचा प्रकार 
करणें आहे तो करावा च लागेल परंत, विचारे करू घडेळ आज तागायत 
भाऊंबंदीत दुजाभाव आहे हे कायावाच्यामने करून आमच्या नाहीं तिक- 
हून प्रस्तुत दिसण्यात झाळा आहे तेव्हा त्याचे उपदामन ज्या रीतीनें घडेल 
तेसे घडवावें लागेल मनसवायाचे रीतीस ठुम्ही चोध आप्त राजकी(य) 
पुरुष आहा त्याचे बुधी(स) येईल त्याप्रमाणे कराळ यदर्थी कछोक 

अनुबंघानुपेक्षेते सानुबेधेपषु कमस । 

संप्रधाय ०००० न वेगेन समाचरेत्‌ ॥ 

अनुब्रंथं च संप्रोक्त वैपाक॑ चेव कर्मणां । 

उत्त्याय मात्मनश्वाथ धीर ळुबीत वा नवा || 
मनसवचा रीत या तऱ्हेने केली पाहिजे सुज्ञाप्रति विशेष काय लिहिण 
२) माघ शुघ १ प्रतिषदा बहुत काय लिहिणे लोभ करावा हे विनेति 


"णा. 


महत्वाचे काही वाद १६५ 


नोज दाभोळें व मोजे चाफवली या गांवांच्या खोतीहकावाबद 

टोप--वा वार्दांतील ० २२ ते ३९ हे सर्व देवळे दतरांतील असून 
शेवटचा तेवढा अस्सठ व वाकी सर्व नकला आहेत-----सं०. 
ळे० २२ श्री सोमवार ता० ६१२९७७३ 

अखंडित लक्ष्मी आलंकत राजमान्य राजश्री 
महिपतराव कृष्ण गोसावी यांस 

सेवक रघुनाथ वाजीराव प्रधान नमस्कार सो! आबा सेन म्यां व 
आलफ राजश्री माहादाजी बलाळ दसरदार तावा देवळे ता मार ताटके 
रक्षागारे येथे आपलें बतनाचे गांबी श्री विठोबाचे देवाल्याची जीणाधार 
करीत आहेत त्यास वेठ्वेगारा कारेतां दोन गांव खोती सरकारतफेने 
असावे बाकारितां मोजे दाभोळे ता. मजकूर हा गांव वेवारीस कोणी 
वतनदार खोत नाहीं यासळे सुभांहून नरहर गोविंद सरदेसाई कसावीस 
करीत आहेत तों गांव त्याजकडून दूर करून व मोजे चांफवठी ता मार 
येथील कजियामुळे अमानत आहे तो गाव येऊन दोन गावची खोती 
आपणाकडे करार करून द्यावी म्हणोन मारनिल्हे वाणी दिनात केली 
त्याजवरून पेसजीचे मक्तेंप्रमाणे साटमजकुरापासून सरकारांतून हरदू गांबची 
कमावीस मार्रानल्हे याजकडे करार करून दिल्ही असे तरी मारनिल्हेचे 
तफेने कारकून येईल त्याचे दुमाला हरदू गांवची कमावीस करून सरकार- 
दस्ताची उगवणी मुलकसिरस्त्याप्रमाणें दरसाल करून घेत जाणे वेठवेगारी 
नेहमी किलेहायेची शकार व कारसाई व गला व चुडीबोड साला- 
वाद चाळत आला असेल तो खेर्रीज करून वरकड सुभांकडील वगेरे बेठ- 
बेगार मारनिल्हे घेतील तम्ही न घेणे जाणिजे छ 


२९ रमजांन बहुत काय 
लिहिणे मोतव 


ष्ण 


७० 
जवळी त. 


04714 


वी 


राजाश्रया विराजित राजमान्य राजश्री महिपतराव सुभदार स्वामीचे स।| 
पो माहादाजी बलाळ सां नसस्कार विनात येथील कुशल जाणोन 


१ 


११) 


६ मावळंकर सरदेसाई 


स्वकीय कुदळ लिहीत जाणे विक्षेप मोजे दाभोळे व मोजे चाफवली तागा 
देवळे बेथील खोती वेवारीस म्हणोन सरकारची संनद आम्ही घेतली त्यास 
सद्रहू गांवची खोती नरहर नायक सरदेसाई याची यास्तव त्याचे गांब 
त्हाणां करावे घालमेळ करू नये येविसां तीर्थस्वरूप केलासवासी अंताजी- 
पत दादा व चिरंजीव आवा याणी तुम्हांस पत्रें दिल्ही च आहेत संनदेचा 
शोध करितां सापडत नाहीं गेरविल्हेस लागली सांपडल 1 &सदी तर सर- 
दसाइ याच हवाला केळी असती पढे माग ।नवाल्यास गसमू ६रा नया 
नाह सद्रहू गावाविसीं आमचा कझ्या नाहीं सरदेसाई यांचे गांव चालत 
आल्याप्रा चालवावे बहुत काय लिहिणे लोभ असों दीजे हे विनोते 

पवस्ता जप्ट सुध ५ सन तिसा समानीन मया व अलफ दक १७१० 
कौलक नाम संवत्सरे (ता ८ जून १७८८. 3 


द वन य 
ठळे० २४ श्रीभार्गव स. १७८८ते१८०० 
श्रीमंत राजश्री पंत 
प्रधान स्वामीचे दोवेसी 1111------- 

. विनंति सेवक महिपतराव कृष्ण मुकाम जंजिरे रत्नार्गिर साष्टांग नम- 
स्कार विज्ञापना तागायत छ जिल्हेजपर्यत स्वामीचे क्र पादृष्टीकरून 
सवकाच वतमान यथास्थित असे विदोष स्वामीचे आज्ञापत्र सुभां सादर 
जाहाल देथे आज्ञा जे मोजे दाभोलें ता देवळें या गावची कमार्वीस नर- 
हेर नाडेक सरदेसाइ ताठके ख्िलणा याजकडून गयाठी गाव सवब दूर 
करून राजश्री माहादाजी बळाळ दफ्तरदार हुलुर यांस सांगितली असे 
र्‍्हेणान त्यास येथे मारनिल्हेंचे पुत्र राजश्री विष्णु माहादेव कोकणांत 
लझाकरितां आले होते त्यांणी सरद्साइ यांजकडे बहुत काल गांव चालत 
आला अस जाणून आपण कमार्वीस न केळी व सुभांहून चौकसी पाहतां 
सरकार आमलांत सुभांहून सरदेसाई यांस गांव सांगितला असे नाहीं 
ऐैसञीपासून बेवारसी गांव माहाळ्चा जमीदारीचे इतालेयानें यांजकडे 


न्स 


मह्त्वाचे कांह्दी वाद १६७ 


छागोन न्वोती करीत आळे आहेत येविसींचें वर्तमान सरदेसाई याणी हुजुर 
निवेदन केल्यावर आज्ञा होईल त्याप्रमाणें वर्तणूक करूं शेवेसी श्रुत होय 
हे विज्ञापना. 
छे? २५ श्री रविवार ता? १५६१८०० इ. 
अज स्वारी राजश्री मोरो अनंत व विठल नारायेण सुभेदार ताटके 
रत्नार्गिरि तारयान मोजे दाभोळे ता देवळे सु॥ ईंहिदे मयावैन ब अलफ 
राजश्री चिटकोवा नायक विन वापूजी नायक सरदेसाई तालुके खिळणा 
व देशमुख ता मजकूर याणी सुभा विदित केळे कां मोजे मार येथील 
खोती वतनी आमची वडींळ परंपरागत अनभवीत आले असतां महादाजी 
वलाळ गुरुजी याणी संन आवी सवेनात गयाली स्वोदीचा सवव लाऊन 
जतीची सनद हुलुरून घेतली ते समई आमचे बोलणे पडोन गुरुजीचे पत्र 
माजी मामलेदार यांचे नावें गाव सरदेसाई याचा वतनी जत्ती करू नये 
सनद गेरविल्हेस लागली सापडली असती तरी सरदेसाई याजवळ परतोन 
दिल्ही असती म्हणोन आणिले त्याजवरून गावची जत्ती जाहाली नाही 
सालमजकुरी पेसजीचे सनदेवरून जप्ती जाहाली आहे त्यास ज्याणी जसतीची 
सनद घेतली त्याणी च मजकूर समजोन घेऊन सुभांस पत्र दिल्हे आहे जसी 
राहिली ग्रेशयास मनास आणून जप्तीची मोकलीक करून आमची वतनी 
खोती आम्हांकडे चाटत आल्याप्रमाणे चालविली पाहिजे म्हणोन त्यावरून 
माहादाजी ब्रकाळ याणी पेसजी जप्तीची सनद घेतली त्याची ताटीक ब 
जप्ती करू नये म्हणोन माज़ी मामलेदार यास पत्र मारनिल्हेंनी दिल्हे तें 
पाहोन खोती वतनी सरदेसाई याची जागोन जसीची मोकलीक करून सर- 
देसाई यास पूर्ववतप्रमाणें खोती चालवण्याची आज्ञा करून हे ताकीद 
सादर केळी असे तरी सरदेसाई खोतीची वैवट करात आल्याप्रमाणे करि- 
तील तुम्ही याचे रजातलबेत वर्तोन वसूल वासू सरदेसाई याजकडे देत 
जाणें छ २१ मोहरम मोर्तब सुद----मोर्तब 


१णणण000000100 शय गाद 


१६८ मावळंकर सरदेसाई 


ळे> २६ श्री ता> १४६६1१८०१९ 

राजश्री चिटकोंवा नायक विन वापूजी नायक उपनाम मावलंगकर 
गात्र कासक सूत्र अस्वलायन सरदेसाई ता खिळणा व देसाई ता देवळे 
ताढक रक्षागारे प्रांत राजापुर गोसावी यांस 

छ सेवक वार्जीराव रघुनाथ प्रधान नमस्कार सु|। इसने मयातेन व 
आालफ तुम्ही सरसुभां पुण्याचे मुकामी विनंत केली कां मोजे दाभोळे 
ता दवल ता मजकूर येथील खोती वतनी आमची वाडलापाजत अनु- 
भव आंवाछन्न करीत आहो सन आवा सवेनांत माहादाजी बळाल करकरे 
याणा मोजे मजकूरची खोती वेवा्षी येथील कमाविसी आपणाकडे सांगावी 
ह्णान गरवाका समजाऊन महिपतराव कृष्ण माजी मामलेदार तालुके रत्ना- 
गिरि याचे नावे केलासवासी दादासाहेब याची सनद घेतली ती आम्हास सम- 
जल्यावर आमच चलते नरहर नायक सरदेसाड याणा खाताच पचे भागवांट- 
मासमध दाखले ब कागदपत्र माहादाजी बळाळ यास दाखवून खोती 
ववारस| नव्ह असी खातरजमा केली त्याजवरून करकरे याणी माजी मामले- 
दार यास मांज मजकूरची खोती सरदेसाई याची त्याचा गाव त्याणी करावा 
घालमेल करू नये सनद गैरविल्हेस लागली सापडली असती तर सर- 
इसाइ याचे हवाली करितो पुढें निवाल्यास मसमू धरावयाची नाही सदरहू 
गावा[वसी आमचा कड्या नाही सरदेसाई याचा गाव चालत आल्याग्रमाण 
नालवावा ह्मणान पल्ले दिल्ही आहेत त्याजवरून सुभाहून घालमेल जाहाली 
नाही आमचा गाव आम्हाकडे चालत आहे त्यास सालमजकुरी चिमणाजी 
संदाशव करकरे याणी सरसुभा गैरबाका समजाऊन मोजे मजकुरचे जसी 
पसा संनदा घेतल्या आहेत अक्यास मागील भोगवटियाचे कागदपत्र होते 
त बर दग्ध जाहाले त्यात काही जलाले परतु पेदाजी माहादाजी बलाळ 
याणा मनास आणून आपण सनद घेतली ती गेरवाका मसमू धरावयाची 
नाही म्हणोन पत्र दिल्हे आहे ते पाहोन व खोतीचा भोगवटा आम्हाकडे 
चाळत आहे हे मनास आणून करकरे याणी जमसतीच्या वगेरे संनदा घेतल्या 
आहेत त्या माघाऱ्या आणून वतनसंमधे काही जीवनमाफक सरकारात 


मह्त्वाचे कांही वाद १६९ 


नजर घेऊन भोगवाटेयास पत्रे करून दिल्ही पाहिजत म्हणोन त्याजवरून 
मनास आणितां मोजे मजकूरचे खोतीचे वतनाचा भोगवटा तुम्हांकडे 
वहुत वर्षे चालत आला आहे तुमचे घर दग्ध जाहाले त्यात कांही कागद 
पत्र जलाळे सन आवा सवेनात माहादाजी बलाल करकरे याणी मोजे 
मजकूरची खोती ब्रेवापीं असे समजाऊन आपले नावे कमाविसीची सनद 
घेतळी होती तेव्हा तुमचे चुलते नरहर नायक सरदेसाई याणी आपले 
भोगवटिय़ाचे दाखले समजाऊन खोती आपली म्हणोन खातरनमा करून 
दिल्हा त्याजवरून त्याणी आपली पर्त्रे महिपतराव कृष्ण माजी मामलेदार 
तालुके मजकूर यास दिल्ही ती तुम्ही आणून दाखविली तो पाहातां 
माहादाजी बाळ याची खातरजमा होऊन सनद घेतली ती मसमू 
धरावयोची नाहीं सदरहु गावाविसी कामचा कड्या नाही सरदेसाई 
वाचा गाव चालत आल्याप्रमाणे चाल्बावा याअन्बये पत्रे आहेत त्या- 
प्रमाणे खोती तुम्हाकडे चालत असतां सालमजकुरी 
करकरे याणी सरसुभाच्या संनदा खोतीचे जप्ती 
सबव माघाऱ्या आणविणे खोतीवतनसमधें 

सरकारात नजर स्था ७'५ पंच्याहातर 


चिमणाजी सदाशिव 
विसी घेतल्या त्या गेरबाका 
तुमच्यापासून जीवनमाफक 
घेऊन मोजे मजकूरचे खोलीचे वतन 
ठुम्हाकडे चालत अल्याप्रमाणे करार करून देऊन हे सनद सादर केली 
असे तरी मोजे मजकूरची खोती व खोतीसंमधे मानपान कानूकायदे तुम्ही 
ब तुमचे पुत्रपोत्रादि वंशपरंपरेने वतन आनभऊन सरकार दस्ताची उगवणी 
झढका(चे) सिरस्तेप्रमाणे करून देऊन छुखरूप राहाणे जाणिजे छ २ सफर 
पा हुजुर ण्क्ा 


किासिबिग्ळ 
वळ 


ले० २७ श्री. रविवार, ताः १४६१८०१ 
राजमान्य राजश्री गणेश कृप्ण कारकू 


नि॥ सरसुभा गोसावी यास 
सेवक वाजीराव रघुनाथ प्रधांन नमस्कार सुरुसन इंसने मयातेन व 
च्मळफ चिटकोंबा नायक विन बापूजी नायक सरदेसाई तां खिळणा बज 


१७० मावळंकर सरंदेसाइं 


देसाइ ता देवळे ताढके रत्नागिरि याणी सरसुर्भा पुण्याचे सुकांमी विर्नोत 
केळी कीं मोजे चाफवली तालुके म|र येथील खोतीचे वतन आमचे 
आम्हाकडे चाळत असता तुपट ऊफ चालका रयत मोजे मजकूर खोती 
आपलीं म्हणोन कजिया करीत होता त्याची मनसुवी हुजुर पेसजी राम- 
शास्त्रीवावा याजकडे पडिली तेथे चालक्याकडून पुरवणी जाहाली नाही 
आमचे कागदपत्र व साधनसूत्रे पाहून निवाडा केला त्यात खोतीचे बदन 
आमचे असे ठरोन सन सीत सवेनात आम्हापासून सरकारात नजर रो 
अडीचशे घेऊन मनसुबीचा फडच्या करून खोतीचे वतन आमचे आम्हाकडे 
चालते केळे त्याप्रमाणे अनभव करीत असतां साल्मजकूरी गणेद्वा कृष्ण 
करकरे याणी चालका सरकारात न आला असतां आपणच आत्माजी तुपट 
ऊर्फ चाळका यांचे नावे मनमाने तसा गेरवाका समजाऊन मोजे मजकूरचे 
स्वोतींचे जप्तीविसी सनद घेतली आहे त्यास पेदजी निवाडा होऊन पत्रे 
दिल्ही आहेत ती पाहून जस्तीची सनद घेतली आहे ती माघारा आणवा- 
वयाची आज्ञा जाहाळी पाहिज ह्मणोन त्याजवरून येविसीचे मनास आ्यीणतां 
तुपट ऊर्फ चाळका रयत मोजे मजकूरचे खोतीविसी खटला - करीत होता 
त्यास पेदजी सरकारात मनसुव्री पडोन सीत सवेनात महिपतराव कृप्ण माजी 
मामलेदार याचे नावे सरकारची पत्रे दिल्ही आहेत ती आणून दाखविली 
त्याजवरून आत्माजी चालका याणे गेरवाका समजाऊन मोजे मजकूरचे 
खोतीचे जपतीविसी सनद घेतली होती ती माघारा आणऊन जप्ती मोकली 
करून हे पत्र सादर केले असे तरी खोतीची हे वेवाट करत आल्याप्रमाणे 
करितील तुम्ही दाखळलगिरा न करणे जाणिजे छ*२ सफर पा हुजुर मोर्तव 

% महादाजी वल्कााळ गुरुजी हे सरकार कामाव)। गुजराथेंत गायकवाड 
यांजकडे गेले होते; मागे त्यांचे बंधु आवाजी बल्छकाळ करकरे यांनी त्यांचे 
नांवें श्री» दादासो याचे गडवडींत सन आर्चा सवैनांत गांवच्या खोती- 
ची ताकीद घेतली हें वर्तमान चिटकोवा नायक यांसी समजाविले तेव्हां 
नरहर नायकांनीं गुरुजीचे पुत्र विष्णु महादेव व वडीळ वंधु अंताजी 


वळा 


सहत्वाचे कांही वार १७१ 


वहाळ याची समजूत करून सनद मना करविली. परंतु सरकारची संनद 
माग पुढ निघाल्यास वतनदारीस ठीक नाहीं याजकरितां सरकारचें फेरपत्र 
व्वाव म्हणून नरहरी नायक पुण्यांत आले परंतु तेथे “ दुखणेयास पडोन घरी 
गल्यावर हात झाळे?' यासुळें फेरपत्र व्यावयाचें राहिले ते घेण्यासाठीं 
युण्यास थेऊन चिटकोंवानं पुढील सर्व खटपट केळी 

याताळ चिटको ऊफ महादेव वापूजी देवळेकर हे (२७-२९-१०) ब 
त्याचे चुलते नरहर गोबिंद हे (२७-२८-८) होत. 

दाभोळ-- देवरूखच्या दक्षिणेस ३ मेल. 


चाफवी-  ,, उत्तरेस २ सेल. -- सं. 
९ 4 > ऱ्: र 
छे० २८ श्री शानेवार ता २१॥५११)॥१८०१ इ. 


अस्वांडत लक्ष्मी आलंकूत राजमान्य राजश्री 
दिनकर विश्वनाथ गोसावी यांसी---- 

सवक वाजाराव रघुनाथ प्रधान नमस्कार सु॥ इसन्ने मयातैन व आलफ 
राजश्रा |चमणाजी सदारिव करकरे कसबा देवले ता रत्नागिरि याणी सर- 
सुभा उण्याचे मुकामा विनीत केली कों माजे दाभोले ता मार हा गांव 
ववारसा वतनदार खोत पुरातन नाही आपले वडिलानी वदत दिव्स खोती 
केली घरठिकाण आहे पुढें नातवानीमुळे वडील परागदा जाहाल नंतर 
वाध सोताने कमावीस दुसर्‍यानी केली त्यानंतर आठल्ये ग्रामापाथ्ये याणी 
सख्ोती केळी असतां गोविंद नायक सरदेसाई याणी केलो तेव्हां सन आबा 
सवेनात गाव गयाळी पूवा करकर याणी खोलो केळी घराटिकाण गांबी 
आह म्हणान हुजुरून खोतीची सनद घेतली ः.सता सरदेसाइ याणी समाम- 
छदाराकडून कमावीस चालविली आहे त्यास गांबास वा!रसदार कोणी 
नाह यास्तव गांवची वेंवाट आम्हांकडे सांगितली पाहज म्हणोन त्यावरून 
माजे मजकूर येथे वतनदार खोत नाही पेशजी करकरे याजकडे खोती चालत 
हाता आठीकडे सरदेसाई करीत आहेत त्यास गाव बेवारसी सवब खोतीची 
जस्ती करून जस्तींचे काम चिमणाजी सदासव याजकडे सरसुभांहून सांगोन 


१७२ मावळंकर सरदेसाई 


हे सनद तुम्हास सादर केली असे तरी मद्यारनिल्हे मोजे मजकूरची वैवट 
कारेतील याजपासून सरकार दस्ताची उगवणी जमावंदाप्रमाणे तालुके मज- 
कुरी करून घेऊन कसरेचा ऐवज सरसुभां देत जातील जाणिजे छ १४ 
रजब पा हुजुर-----मोदब. 


ले»? २९ श्री गुरुवार ताः १७१२॥१८०१ ईं. 

रोखा राजश्री गणेच्ष कृष्ण नि) सरसुभा तारयानी मोजे चाफवली त्या 
देवळे ता रत्नागारे सु॥ इसने मयातैन व आलफ मोजे मारचे 
खोर्ताचा कजिया चालके ब सरदेसाई याचा आहे त्यावद्दल सरसुभाहून 
खोंतीची जप्ती होऊन कमावीस आम्हाकडे सागितली आहे तरी सालटमज- 
कुरचा वसूल सरदेसाई याजकडे न देणे मागाहून कारकून येईल त्याजपासी 
रुजू होऊन गावची कची वेवर समजाऊन देणे जाणिजे छ १८ शावान 
मोंतब सुद 

टीप---याच तारीखमजकुरचा रोखा मोजे दाभोळे गांवास आहे--सं० 


किक 


ळे. ३०. स. १८००]१८०१, 

| या वादांतील एक अधे मुधें मिळालेले पत्र. 
न सरणी रुपये ३२५० साडे तीनसें घेऊन बतनपत्र करून दिल्हे त्यापासून 
खोतीचा भोगवटा अर्विछतन्न आम्हाकडे चाटत आला आाठीकडे सरकार 
आमलात प्रथम खंडोजी माणकर याची विठी खोतीविसी तुपट ऊर्फ चा- 
लका याणे घेतली होतो त्यावरी सवें च आम्ही जाऊन आपले वृत त्याऊला 
समजाऊन खोतीची चिठी आम्ही आणिली आणि पूर्ववतप्रां खोती करी- 
त आलो त्याजवर संन संमान सितेनामध्ये गावचे कुणवी सुभां रत्ना- 
गिररीस फिर्याद जाहाळे की सरदेसाई आम्हावर जलल कारितात म्हणान 
त्यावर सुभांहून गावचे देखरेखीस कांही दिवस प्यादा ठेविला होता 
"गवर रयत चालका रयत मोजे मारचा हुलुर येऊन खोती अमा- 
नत करविली आहे तरी प्रतिनिधींनी वतनपत्रे करून दिल्ही आहेत ती व 


महत्वाचे कांही वाद १७३ 


'खुभांहून प्यादा देखरसीस ठेविला होता तेव्हा सुभांहून चिठी आली आहे 
ती मनास आणून आज्ञा करावी म्हणोन विनातिे केटी याजवरून मनास 
आणितां अमानतीचे पत्र हुजुरून संन इहिदे सव्रेनात स्थताची माळमत 
लाऊन चालक्‍्याने नेळी की खोतीविसी काजिया सरदेसाई व चालटके याचा 
लागला आहे यामुले आम्ही सुरभा फिर्याद जाहालो तेव्हा खोती सुभांहून 
अमानत जाहाळी उपरांत सरदेसाई रत्नागिरीस जाऊन मोकलिकेचा विर्‍चार 
करू लागले तेव्हा चाटका व आम्ही सरसुभा. जाऊन मोकलीक होऊ 
दिल्ही नाहीं हाडी नरहर नाइक सुरभा घाटमेळ करितात येविसी आज्ञा 
जाहाली पाहिजे याप्रा विर्नीत करून स्रोती मोकली न कर्णे म्हणोन पत्र 
नेळे याचा दाखला सुभांची चिठी संमान [हिसेनातील सरदेसाई याणी 
दाखविली त्याजवरून पाहातां चालक्याचे काजियामुळे खोती अमानत 
जाहाली नाही सरदेसाई जलळल करितात यामुले र्यतानी फिर्याद केटी 
यास्तव देखरेरवीस प्यादा सुभांद्रून ठेविला होता यामुळे मुलींच मालमत 
'सांगितळी ती खोटी दिसत्ये व चालक्याने हुजुर करार केला होता की 
आपली स्ोती यरेविसी द्वाखल्याचे कागद च्यार महिन्याने कोठे असतीळ 
तर शोध करून आणून दाखवितो त्यास तीन वर्षे होत आली परतु काग- 
दपत्र आणून चालक्याने दाखविळे नाही त्याची पुरसीस चालकक्‍्याला 
कारेता त्याणे सागितळे की कागदपत्र आपणापासी नाही ब कोणाजवळ 
आहेत येसे ही आपल्यास दखल नाहीत तेव्हा चाटवयांचे प्रमाण काय- 
'धरावे प्रतिनिधीचे पत्र किळे विद्यालगडचे सन इाहिंदे ख्वमसेनातील व 
महिमतगडचे मुकामीचे सन ईसने खमसेनादील येकून दोन पत्ने सरदेसाई 
याजवळ आहेत संसवासं वर्षे बाधेकरी स्वोती करीत आले येसे लिहिले 
आहे व सरदेसाई याणी सदरहू बतनपत्रे करून घेतल्यावर सरकार अमट- 
पर्यंत निर्वद भोगवटा सरदेसाई घेत आहेत चाटक्याने कधी कजिया केला 
नाही तेव्हा चालक्याची खोती असे कशावरून म्हणाचे त्याजवरून स्वोतीचे 
चतन अमानत आहे ते मोकळे करून प्न सादर केले असे तर मोजे 
'मजकूरची स्वोतींचे वतन पूर्ववत चात आाल्याप्रो नरहर नाईक सरदेसाई 


१७४ मावळंकर सरंदेसाइ 


याकडे चालवणे या पत्राची प्रत लिहून घेऊन असल्पट सरदेसाई याजवल 
देणे म्हणोंन त्याजवरून साल गु मोजे मजकुरचे खोतीविसीचा हुजुर 
फडशा होऊन माजी मामलेदार याचे नावे पत्रे सादर जाहाली परतु तोत- 
याच्या दंग्यामुळे पत्रे आणून सुभा दाखविटी नाहीत यास्तव मोजे मज- 
क्रूस्चे खोतीचे वतन तुमचे स्वाधीन न जाहाळे साल रु)। पत्रे हुजुस्ची 
जाहाली ते हाळी सुभा आणून दार्खावळी त्यास हुजूर निगांड होऊन 
पत्रे जाहाली त्याप्रा मोजे मजकूरची खोतीचे वतन पूर्ववत चालत आल्या- 
प्रो तुमचे स्वाधीन केळे असे------------- 


ता. २२ आगस्ट १८०२ किवा ता. ९१९ आगस्ट १८०३ इ० 
ळे० ३९ श्रीशकर प्रा 

राजाश्रेयां विराजित राजमान्य राजश्री गोविंदपंत पोंक्षे स्वामीचे सव 

पो खंडेराव नीलकंठ रास्ते सा नमस्कार विर्नांत उपरी येथील कुराल 
जाणोन स्वकीय कुदळ लेखन करीत अर्साले पो विद्योष् मोजे दाभोले व 
मोजे चाफवली तागा देवळे तालुके रत्नागारेया दोन गांवचे खोतीची जत्ती 
गु। सरसुभांहून होऊन कमावीस रा गणेश कृष्ण करकरे यास सागितली 
होती त्यास राजश्री चिटकोंवा नाईक सरदेसाई तांटके ख्िलणा व देसाडे 
ता देवळे तालुके सार यांणीं दोनी गांव आपले खोतींचे वतनी याची 
साधनसूत्रे आणून दाखविली त्याजवरून जप्तीची मोकळीक होऊन सर- 
सुभांची पत्रे सरदेसाई याणी करून घेतली आहेत येश्यास हरद गावचे 
जत्तीच्या सनदा व करकरे याणी घराविसी सनद गेरवाका समजाऊन 
घेतळी ते माघाऱ्या आणवाव्या येसे ठरोन पेद्वाजी तुम्हास पत्र गेळे असतां 
आद्याप आल्या नाहीत याजकरितां हाली हे पत्र तुम्हास लि|। आहे तरी 
दाभोळे व चाफवली या दोनी गावचे जप्तीच्या व दाभोळे येथील घरा" 
विसी करकरे यांणीं सनदा नेल्या आहेत त्या माघाऱ्या आणऊन ब 
दाभोळे येथे कसरीवावत हजार रोयाची वरात जाहाळी होती ते गेर- 
वाका सवव गेरआदा जाहाली पो यास्तव ती वरात येकूण संदरहू लि 


डी 2. मश 


महरत्वोच कांहीं वाट १७५ 


प्रा सनदा व पत्ने माघारी घेऊन सरसुभां पा. द्यावी सरदेसाई याचा 
जावसाळ सरसुभां होऊन सनदा व पत्रे गेली च आहित त्याप्रमाणं चाल- 
बावें तुम्हाकडून हरयेकविसी मारनिल्हेस उपद्रव लागो देऊ नये 


स: री... 1 ह 


रा छ २२ राकर वहुत काये लिहिणे हे विनंति 


माञ उचरा यंथाल खाताचा वाद 

ले. ३२. (प्रभा? दप्तर) श्री ता. २६-१२-१७८४ इ 
राजश्री प्रल्हाद नायक विन गणोवा नायक व सदाशिव नायक विन 
दादोंवा नायक सरदेशयार्द मामले प्रभावटी व सुभा दाभोल व 

देसाई ता संगसेश्रर व कोडिवरे गो यांस 

छ अस्वाडतलक्ष्मी आलढंकूत राजसान्य 
सवक आवाजी राऊ कृष्ण प्रतिनिच्चि नमस्कार सपा सन ११८४ 
तुम्ही किले विद्याळगडचे मुकामीं हुजुर येऊन वि्नोति केटी का साजे सु'च- 
री ता संगमेश्वर येथील पुरातन वतनी खोती आपली आपले डील वेदा- 
परंपरेने अणभवित आले असतां आळीकडे कोंकण प्रांती अंगारकावर मस- 
लतीस पण्याहन खंडोजी माणकर आलि ते संधीत सुभानराव सुर्वे रयेंत 
मोजे मजकर हे माणकराजवळ चाकरीस होते त्या आश्रयांन गावांत काजि- 
या केला आणि मोराजी सिंदे याजकडे रत्नागिरीस फियोद होऊन खोठी- 
चे वतन अमानत कर्रावेळे परंतु सरकार तर्फेने खातीचे वतन पुरातन प्रा 
आंमचे आह्याकडे चालत आले त्यास केलासवासी आपाजीराऊ पडित 
प्रतिनिधि यांजपासी गंगाजीराव खानविलकर पेश होते त्याणी विनति क- 
रून सुर्वे आपले गोत्रज या अन्वये त्यांचा अभिमान धरून विठाजीराव व 
गोविंदराव व धोंडजीराव सुर्वे र्येत मोजे मजकूर यांस आणून सरकारांत 
उभे केळे आणि गेरवाका समजाऊन रुपये देऊन सन सीत सितेनांत छ 
२१ जिल्कादची (१-मे-१७६६ ईं.) मोजे मजकूरचे खातीची पत्रे करून 
घेतलीं त्याजवर चह महिनेयानी आपले भाऊ नारोबा नायक बिन केदाव 
नायक यांणी हुजुर येऊन वि्नात केली कां मोजे मार हा गांब वतनी 


१७६ मावळकर सरंदेसाइ 


स्थोतीचा आपला भापणाकडे पुरातन चालत असतां सुर्व याणी सरकारांत 
गेरवाका समजाविला त्यामुळें आमचे दत कोर्हढींच मनास न आणितां त्यांस 
पत्न करून दिला येसित्रास स्वामीनी कृपाळ होऊन आमचे वृत मनास आण- 
ऊन स्त्राय करावा म्हणोन त्यावरोन विठोजीराव व गोविंदराव सुर्वे यांस बोलावून 
आणून आज्ञा केळी ज तुम्ही पत्रे करून घेतलीं आहा त्यास हाली सरदेश्ाई 
खाताच्या वादास उभे राहिळे आहेत तुम्हीं उभे राहन न्यायाचा फडशा करून 
घण त्यावर नारोवा नायेक यांणी कतवा छ १५ रखर सन सवां सितेनात लेह 
दल्हा ज़ खांती पुरातन आपली खरी खरी करून देऊं व सुर्वे यांणी हि 
छ १९ र||खर सन मजकुरी सदरहूप्रा कतवा लेहत्त दिल्हा त्याजवरून 
सुव याजकडे बोती होती ते दूर करून अमानत केली आणि कमाविषी 
रामचद्र वाहरव हवालदार ता संगमेश्वर यांस सांगितळी पुडे मनसुव्री करावी 
ता आपाजांराऊ पॉडेत यांस केळासवास जाहाला त्या गडबडेंत हवालदार 
यास सुव [मलांन गांवची वेवट चाळऊ लागळे आणि सरकारांत गेर- 
श्जीर होऊन पुणेयास गेळे तेथ त्यांची व आमची सनसुवी राजश्री पंत 
यरथान याणा नेमून देऊन कागद कतत्रे घेतले चोकशी करितां सर्वे यांणी 
लढून दल्हे का आपणाजवळ कागदपत्र नाहींत गांवचे सडीदार यांच्या 
सड्या धंऊन न्याय करावा त्याप्रमाणे आपण मान्य म्हणोन लेहन दिल्हे 
त्याजवरून मजरे मठ धामापुर ता देवरूत्व बेथे श्री सोमेश्वर याचे देवा- 
लह गांवकरी वगैरे सडीदार यांस आणून सड्या घेतल्या त्यावरून न्याया- 
चा निवाडा केला मनसुवीमुळें सुव खोतीच्या वादास खोटे पडिळे आमचा 
गांव वतनी खोंती पुरातन येसें ठरळें त्याप्रमाणे खोदीचें वतन आसचे 
आम्हाकडे करार करून देऊन निवाडपत्र वगेरे पत्रे भोगवाथ्यास सन 
समान सत्ननांत करून दिलीं त्याप्रमाणे त्या तर्फेने वतनाचा भोगवटा घेत 
आहो ये तफनं आमचा गांव आम्हाकड चालवावा म्हणोन सन समास सबरे- 
नात वनांत केली त्यावरून सुर्वे यांजकडीलळ खोती अमानत जाहाली 
असता मामठेदार यांच्या अनुमतें वेवट करीत होते ते दर करून अमा- 
नतेची कमावीस बालाजी विठळ पॅढरकर यांस सांगितळी त्यापासून भाज 


महत्वाचे कांहीं वाद १७७ 


पावेतो कमाविसी त्यांजवंडे चाळत आहे सुर्व यासी येक दोन बोलावणी 
जाहालीं असतां आले नाही याजकरितां स्वामीनी कृपाळु होऊन पुरातन वृत 
मनास आणून पुणेयांत फडद्या होऊन निवाडपत्र वगेरे पत्रे करून दिल्ही 
आहेत तीं पाहोन आमचे खोतीचा गांव आम्हाकडे करार करून देऊन 
भोगर्वाटियास पत्रे करून द्यावी म्हणोन त्यावरून मनास आणितां मोजे मुचरी 
हा गांव पुरातन वतनी खोती तुमचा तुमचे वडील परंपरागत अणभवित 
आले असतां आलीकडे सुर्वे यांणी कजिया करून तिकडील त्फेने तुम्हांकडे 
चालत असतां केलासवासी आपाजीराऊ पंडित यांचे कारकीर्दीत 
गंगाजीराव खानर्वांलकर यांणी सुर्वे बांस उभे करून आपल्या भिडेने पत्रे 
करून देविलीं त्यावर नारोवा नायक सरदेशाई यांणी विनंति करून मनसुबी 
करावी म्हणोन सरकारांत कतवे दिल्हे त्यावर सुर्वे यांजकडून खोती दूर 
करून छ १३ ज]॥खर सन सां सितेनांत रामचंद्र बाहिरिव याजकडे अमा- 
नतेची वैवट सांगितली उपरांत मनसुबी व्हावी ता. आपाजीराव यांस 
कैलासवास जाहाला त्या गडवडेंत दाहा वर्षे रामचंद्र भैरी याचे अनुमतें 
सुर्वे यांणी गांवात वैवर केळी आणि इकडे न येतां गेरह्याजिर होऊन 
पुण्यास गेले तेथे त्यांची व तुमची मनसुबी राजश्री प्रधान पंत याजकडे 
होऊन सन समान सवे्नांत फडका जाहाला सुर्वे खोतींच्या वादास खोटे 
पडिले तुम्ही खरे जाहाळां त्याप्रमाणें निवाडपत्र वगेरे पत्रे करून दिलीं ती 
तुम्ही आणून दाखविली ते पाहोन तुम्हावर कृपाळु होऊन मोजे मजकूरची 
खोती तुमची तुम्हास करार करून देऊन भागवटियास पत्रे करून देऊन 
तुम्हास हें आज्ञापत्न सादर केले असे तरी तुम्हीं मोजे म॥स्चे खोती व 
स्वोतीचे वतन संमधे मानपान कानुकायेदे पुरातन चालत आले असतील 
त्याप्रमाणे घेऊन खोतीचें वतन तुम्हीं व तुमचे पुत्रपौत्रादि वंद्ापरंपरेने अण- 
भऊन सुखरूप राहाणे मोजे म॥रचे खोतीचीं पत्रे पेशजी सन सीत सितेनांत 
वारांसे रुपये सरकारांत देऊन सुर्वे यांणी करून घेतलीं त्याजवर तुम्हीं 
वादास उभे राहिलां सुर्वे यांस वादास उभे राहाणे म्हणऊन आज्ञा जाहाली 


असतां पुण्यास गेले तेथे न्याय होऊन सुर्वे वादास खोटे पाडेले तुम्ही खरे 
१२ 


१७८ मावळंकर सरदेसाई 


जाहाला सवव त्यांजपासून पेशाजीं सदरह वारासे रुपये घेतले आहेत ते 
अन्हगारांच्या येबजांत सुर्वे यांस मजुरां दोविले उ [ताळ सुर्वे याजपासी पर्त्रे 
आहेत ती रद असत तुम्हीं खोतीचे वादास खरं जाहाळा सवव सरकारांत 
हक रा. ७०० सातसे घेतले ते जमा पाता असेत छ १ सफर निदेश 
समक्ष मोंतंव राजते ले 
खनावधि 

टीप--याच तारखेची व मजकुराची इतर आज्ञापत्रे वहवाटीप्रों आहेत 

मुचरी गांवच्या खोतकीच्या सदर च्या वादाचा निवाडा नारा- 
यण पत प्रधान ( सवाई माधवराव पेशवे ) यांनींत्या ३ आरी सन 
१७७८ इसवी ( दके १६९९ हेमलंवी सवत्सरीं ) रोजीं प्रल्हाद गणोवा 
व सदादवव दादोबा यांचे तफे दिला त्याची नक्कळ दसरी मिळाली तिचे 
पाठपाट भरलेले बंद ३१ आहेत त्यातून कांहीं उतारे येथे देत आहो 
ते सामान्य वाचकांस सुद्धां मनोरंजक वाटतील काह नवीन माहिती हि 
त्यांतून मिळेळ---सं 
(१) सरदेसायांची केफीयंत दादावा सदाशिव नायकांनीं दिल्याचा 
तथांल दब्दांनांच च सारादा--- 

आपल्या ज्या वाडिळान देशमुखीचे वतन मेलविले त्यानें च मोजे मुचरी 
गाव उज्याड होता तेथील पाट पाणी काढून गावची वसाहात करून मुळ 
गावात धर बांधोन राहेळे, बाग लाविला स्यता आणून गांव माहमुरा करून 
दिवाणांतून इनाम घेतळा व खाता सुधा सवे अधिकार गांव मोंगलाद 
अमलात होता तोपयंत चालिला, के थारळ शिवाजी माहाराज छत्रपाति 
याचा अंमळ त्या प्रांती जाहाल्यावरी इनाम दर जाहाला, तळ्यानजीक 
व ब्राग व तळ्याचे व शेटीचे सेत याप्रा आमचे खासगत आहे 

वाड्याजवळ तळी खणोन पाणी कल, रयता आणिल्या त्यापैकीं सुवा आहे 
खडाजी माणकराच्या वगीनें सुव्यानी खोतीविसी कजिया केला पढें मोराजी 
रशाद्याकडून गांव अमानत केरावला, या मागे खोतीकरितां त्याणें काजिया 


महत्वाचे कांहीं वाद १७९ 


कधा केला नाही. आमच्या वडिलांचे चुलते विसोबा नायक यांच्या कटं- 
वाच्या वेगमीस धामापुर ब मुचरी हे गांव व कुंभारखाणी ब वेसराड येथील 
वाडे निराळे तोडून दिळे होते त्याप्रमाणें विसोबा वेंसरडांत घर बांधन 
राहिले होते तो धरवंद तेथें आहे. मोजे मारच्या गुरवाचें नकल झालें 
तव्ह) सुव्यास देवसकोच व देवावर पाणी घालण्याचे काम आमचे वडिलांही 
सांगतले व कुर्णाबयांत त्यास वडीलकी दिल्ही. आमचे तफेनें गांवचे 
कारभारास ठेवलेल्या बहुत जणांपैकी वावाजी नारावण हाली आहेत त्यांणी 
बहुत दिवस लिहिणेसुधां काम चालविले (ळें आहे). मोजे मारे 
उपाध्यपण पित्रे यांस आमच्या बडिलांही दिल्हे आहे. श्रिंगारपुरकर राजे 
यांस हा गांव सरंजाम नव्हता तेव्हां त्यांजकड़न मालोजी सुव्यांस सुकासा 
कोठून असावा ? खोतीसंमधें मानपान त्यास कधीं पावला नाहीं. देवळांत 
झुव्याचा खाब्र आहे नाही माहीत नाहीं. खोतीत वडील गणोवा नायक 
ब स्गांवा नायक व सुव यांचा वांटा चाळत होता हें अप्रमाण. संगमेश्वर 
साहाळ्चे जाहगोरदार चाळके मवासगिरी करीत म्हणोन पादशाहानीं त्यास 
मारून काहाडिल, ते असतां च आमचे वडिलांचा व त्यांचा पेच पडिला 
ते समड भामचे वडील संगमेश्वरी च देशझुखी करून होते. म्हांखेरीज 
इसरा दडसुख काणी नाहो. खोतीसमंधं देवाची पालखी, होळीची पूजा व 
जागराचे पावत हें मान आर्धी आम्हांकडे चालतात ब देवाची साईक- 
सावज पडते त्याचें उजवे फळें खोतकीचें आमचे चाकर घेतात येविसीचे 
साक्षादार आमचे व सुर्वे याचे मान्यतेचे यादीस लेहून दिल आाहेत त्यांचे 
उस खर करून देऊं. साक्षी घ्यावयास हुजुरून कारकन पाठवावा तो साक्षी 

हून धेऊन आणील त्यास आम्ही मान्य असो. 

(२) सुभानजी सुर्वे यांची केफीयत सारांशाने का 

“हा गांव पुरातद मिरास आपला. खोतीचे वतन वंशपरंपरागत 
आपल, इंदल्शाहीत वडील मानजीराव सुर्वे श्रिगारपुरीं चाकरीस होते 
त्यावेळी गांव कुळारगी हाता, जमावबंदी ठरत होती ब सुव यांस बेतन 
पावत असे. त्यापूर्वी खोती वडील जोमाजीराव करीत होते. के० शिवाजी 


१८० मावळंकर सरदेसाई 


माहाराजाचे समद श्रिगारपुरकर राजे परागंदा जाहाल्यावर मानाजीराव 
खोती करून होते त्यांस माहाराजांनी धरून नेऊन कांगोरीस बंदी घातलें 
तान वष गाव उज्याड होता. सुट्रून आल्यावर मानाजीराव गांव भरून 
खोती चालऊन होते. नातवानीमुळें गणोंबा नायक रंगोबा नायक यांस 
खाताचा वाटा निमे त्यांनी दिला. देसाई यांनी खोती ५]७ वषें निमी 
चालविली; मानपान वेठ ब्रेगार वगेरे मानाजीराव घत. ते मृत्य पावल्या- 
नंतर त्यांची वायको येसावानें २1३ वर्षे खोती चाळविल्याउपरांत तिचा 
पुत्र येशवंतराव याजला माहाराजानी किले रामसेन येथील सरनोबती दुर 
करून सारगगडचचा हवाला दिला त्यावेळीं सरदेसाई सारीच खोती करूं 
लागले; परंतु मानपान वेठवेगार येसावाकडे चाळत. पुढे भालेराइत गांव'चे 
हिसेवाकेतेवचा रुमाल सरदेसा[यांनी मागोन घेतला तो त्याजकडे राहिला 
येसावाचे मृत्यूनंतर येशवंतराव सारंगगडा हून सुलांमाणसांसुधां कुडाळ प्रांतास 
गेल, त्यांस पंडित आमात्यानी भिवगडची सरनोबती सांगितली, आमचा 
गांबीं कोणी नाहीं ही संध पाहून तरदेसायांनी देवाचे तळीवर घराचा चवथरा 
वांथांन घर बांधिले, यावर येदावतरावाचा पुत्र बावाजीराव आला त्यास 
देसायांनी सांगतले कों माहाळचा इजारा आम्हीं केळा तुजला खाती करा- 
वयासी प्रयोजन नाहीं तू कुणवावा करून राहाणें त्याजवरून के० बहिरोपंत 
गळे व गंगाधर पोडत प्रतिनिधि यांजजवळ बाबाजीरावानें खोतीविसां 
काजया माडेला, आपा प्रतिनिधीनीं गणोंबास गांब सुव्यांचा तुम्हीं काजिया 
न करण म्हणून सांगितलें. अंजणवेलीस दादोवानायक होते त्यांणी हे ऐकोन 
हपसा याचे व्रोलावणे वावाजीस करून तिकडे नेळे. तेथें बाळक्ृष्णजी व 
बाळाजो विठल ब नारोवा नाईक तांबे व येशबंतराव चव्हाण, कोकणराव 
देसाई पाटपन्हाळेकर याण] सांगतल जे नायकांची भीड भारी आहे तुम्हीं 
सापल्या धरास जाणे, हें ऐकोन तेथून येऊन बाहेरळे गांवीं वस्ती करून 
साहेळ व खोतीचे मानपान, वेठवेगार घेत. गांबांत जाऊन खोंती करून राहावें 
तर दुसायांची तीही दरबारी बग समर्थ, उपाय नाहीं. आपले घरवंदावरी 
धर बोधावयासी चिरे काढिळे, पाया घालावा तों विशाळगडी अंतोवा 


> 


की. जा म डमया 


महत्वाचे कांहीं वाद १८९१ 


नायक सरदेसाई होते त्यांणी धरून नेऊन मारहाण करून फार हाल केले 
तेव्हां बावाजीरांव सातारियास प्रतिनिधीकडे जाऊन बाळाजीरावाचा जीव 
मात्र सोडविला. तुळाजी आंग्ऱ्यांनी वतनदारांपासून खोत खंड घेतले समई 
आम्हांस बोलावणे जाहाले होते परंतु देसायांचे गुमस्ते पुरंदर नारायण 
आंग्ऱ्यांजवळ होते त्यांणी सुर्वे पेशव्यांचे चाकर त्यांस चाकरीस ठेऊं नये 
खोतखंड व मोकासवाबेची चाकरी आम्हांपासून घ्यावी असे "सांगितल्यावर 
तो मजकूर राहिला, ग्रामदेवीचे देवळांत आमचा पापराणी खांब आहे 
त्यास आम्हीं गांवीं नसल्यास आमचा मान देतात. पूवी ता मारंच 
देसाई चाळके होते त्यांगी डोंगरावरी किल्ला वांधोन विहीर पाडिली 
तिजला पाणी न पडे याजकरितां आमच्या वडिलांपासी चाकरीस म्हार 
होता त्यास त्यांनी दाणीस दिला उपरांत पाणी लागले. त्या म्हाराच्या 
सुलास म्हारकार्चे निमें वतन दिलें ते चाळत आहे. वतनदार गुरवाचा 
नकल जाहाल्यावर बाधेकरी गुरव पूजा करून गांबची पुंज घेत. आलीकडे 
नांगलेकर कुणबी वतनदार तो गुरबकी करीत आला; त्याणें पुंज घेतली 
नाहीं, देसायांच्या घराच्या पश्चिमेस बाग आहे तो सरकारचा परंतु कोणत्या 
हकीमाने केला तो ठाऊक नाही. पूवी वागेचें उत्पन्न श्रिंगारपुरकर नेत. 
आमचे उपाध्येपण पूर्वी कोण चालवीत हें न कळे आलीकडे पिल्ल 
चालवितात. संभाजी महाराजांचे वेळीं देसायांनी आपले आत समे गांबांत 
आणून ठोवेळे, देशमुखांचे ठिकाण अगर शेत गांवांत नाहीं; गुरवाचे पाट 
पाणी नाहीं, माहादेवाची स्थापना आमच्या वाडेलांनी केली; जीणोंधार 
सप्र्यांनी केला. कुलकणी होता तो श्रिंगारपुरकरांचे कारकीदीत मोडोन 
गेळा. आलीकडे बाबाजीपंताचे बापाने चालविले. तो वतनदार कीं कसे 
न कळे, रामराव बावाजीचे वेळेस देसायांनी आपला तक्षिमदा]र कोड 
वेसराड येथें ठेविल्यापासून कोंड निराळा जाहाला, तळ्याच्या पूवेस शेत 
आहे ते वतनी आमचे. वरगळ कोंडांत देसायांनी सप्र्यांस आणून ठेविले; 
किती वर्षें जालीं न कळें. चाळके देशमुखांपासून देडामु 


चडितोनी क रामुखीचा हक्क आमचे 
डलानी माफ करून घेतला, देशकुलकणीं व सरदेशकुलकर्णी यांचा 


मावळंकर सरदेसाई 


*“२ 
(९ 


हक पावत होता. आलीकडे देतात किंवा नाहीं न कळे घोटीलच्या 
काडात पाट आहे तो तेथील ज्या ब्राह्मणाने आपल्या दारांत नेला त्याचें 
किंवा त्याच्या वंद्राजांचें नांव ठाऊक नाहीं. ज्या भागीं पवी सुखवस्तु 
ब्राह्मण होते त्यास ब्राह्मण वाठार म्हणतात तत्पूवी वतनदार कुणवी 
होते; त्यापैकीं वांब्रेटकर, नागलेकर खाड्या, रामाणी, आगर्‍्या, व 
सोळिक्या आहेत. याखेरीज मोऱ्या मराठा आहे त्यास आमचे वडिलांनी 
1मरासदार करून ठेविळा आहे, आणखी कुणवी आहेत ते 1 कली दिवसांचे; 
काणा आणून ठेविले हे न कळें. येशवंतरावाचा पुत्र शंकराजीराव, त्याचा 
चादवराव, त्याचा मिकाजीराव; त्यास पुत तीन; धाकट्या केदावराबाचे 
नकळ; बडांल मालजीराव यांच्या वंशाचे हाली अंतोजीराव आहेत. मधील 
विठाजराब; त्यांचे पुत्र संभाजीराव व त्याचे हाली आपण सुभानराव 
नशा वद्यावळ ठाऊक आहे. हें लेहून दिलेलें साक्षीमुखे खरें करून देऊं. 
साक्षा घ्रण्यास हुलुरून कारकून पाठवावा, साक्षीदारास क्रियेचा नेम नाहीं 
“या साक्षास आपण राजी असों. याखेरीज अधिक लेहून द्यावयाचें राहिलें 
नाहा, कागदप्रत्र आपणांजवळ नाहीं.?? 

(३) मनसुबीच्या ठरावाप्रां वर्तांवें येविसीं हरदजणांनी जामीन दिले ते 
सरदसायांबद्दल-माहादाजी नीळकंठ देसाई, ता लांजे 
उुव्याबद्द ह---गोपाळराव खानविलकर, खोत मोजे खानवली 

(४) पुराव्याचे कागदांविगं -'“कागद गणोंबा नायकांजवळ होते 
राजगारास ह्णांन गेळे त्याचे ठिकाण नाहीं. त्याचे खीजवळ पसिलें तिणे 
कागदपत्र कोठ ठेविले तं आपणास दखल नाहींत येस सागितले हणोन 
तुह्मा उत्तर केलें 

(५) “ साक्षिदारांचे मान्यतेची याद दिल्ही त्याच्या साक्षी लेहून 
“यावयास उभयतांचे रजाबंदीनें कारकून वेंकाजी सावजी अथणीकर हुजु- 
रून नोमला त्याणे ब सुभांचा कारकून रामाजी सिवदेव यांणी श्री सोमे- 
बर मठ घामापुर येथे साक्षी लेहून घेतल्या त्या ब पेद्वाजी सुभा रत्नागि- 
अस घेतल्या त्या हुजुर आल्या त्याची नांवनिसी विता 


मह्त्वाचे कांही वाद १८३ 


(६) अ. सिव धडे-साक्षीदार २९-परमाहाल्चे ४व ता मारचे २५ 
( प्रत्येकाचे नांव, उमर वषे, राहण्याचे ठिकाण आणि धंदा दिलेला 
आहे व तसे पुढील सवं साक्षीदारांच्या वावतींत केलेले आहे ) 

च. रयत साक्षीदार मोजे मजकृर २४-गांवकरी १८ व वाडा वेसराडचे ६ 
क, नारो केदाव संरदेदाकुलकणीं मा. प्रमावली-श्रीसतेश्वर देवळांत घेतली, 
येकूण “7 ए तेरीज विद्यमान वेंकाजी सावजी ५४ 

चिसणाजी कृप्ण गानु खोत मोजे कलबस्त उसर वर्षे -- यांची 
साक्ष हुजुर श्रीनागेस्वर का पुणे येथे घेतली 
येकूण 7 तेरीज येकांदर ५५. 


ल्म 


७० 


सुभां रत्नागिरि येथ सेन तिसां खमसनांत सामळेदारानी गावकरी 
यांच्या साक्षी लेहून घेतल्या आसामी १२ पो बजा हालींचे साश्वीत 
आले आहेत आसामी सात बाकी आणा '« 
येकूण -- तेरीज येकांदर आसामी ४८ नूतन, ७ हाली व पेदराजीचे 
व '५ सुभ्यास जाहाल्या पंकी हाळीत न आलेले, बेकूण-_--- ६० 
का वजा “ कांहीं ठाऊक नाहो * ह्मणणारे असामी ५ 
(७) वाकी ५७५ साक्षीतील अन्वय ------ 
चतनी खोती सरदेसाई यांची म्हणोन पूर्वी कुणवावे होते म्हणोन ८ 
२२ पैका पेश्यजो सुभा साक्षी जाहा- कुणबावे होते ते वेळेस खोती व 


ल्या त्यांत पूर्वीचे आपणास काही कारभार सरदेसाई करीत म्हणोन 
ठाऊक नाहीं येसे येसा ब्रेटकर व २ पैकी येकाचे साक्षीत सरदेसाई 
गंगा हज्याम याच्या लिहिल्यांत याणी कुलकर्णी यास आपल्या 
आहे व बाळका भोसला याच्या तर्फने कमाविसीवर ठेविला होता 
लिहिल्यांत भालेराईपासून सरदेसाई म्हणोन र 
करितात म्हणोन सरदेसाई यां खेरीज खोती दसरि- 

खोती देसाई यांची म्हणोन आ| ४ याण कोणी केली अगर सुर्वे याणे 
पो माणका तेळी याणे पुरातन केली येस येकिले नाहीं म्हणोन 
म्हणोन व जाना माहार याणं आ।| 


१० 


१८४ 


या मार्गे वतनी कोणाची हे न कळे 
म्हणोन व आपले जाणोपरी खोती 
देसाई करितात येस कृष्णा परीट 
याचे साक्षीत १ 
खोती शव्द जाहल्यापासून सरदेसाई 
करीत आले म्हणोन आ।। ३ 
सरदसाइ खोती चालवीत परंतु वतनी 
कवा बाघेर्रातीने ठाऊक नाहीं 
म्हणोन र 


खोती सरदेसाई कर्रीत आले म्हणोन 
११ 
पां चिमणाजी कृष्णाचे साक्षीत 
थारळे [सवाजीमाहाराज यांचे कार- 
कोदींपासून करीत आले म्हणोन 
व मालोजी सुव याच्या लिहिल्यांत 
१२ वषाचा होतों तेव्हां परागंदा 
जाहाला स्वराज्यांत गांवी आलों 
त्यापासून कजिया म्हणोन 


कुणबावे होते ते वेळेस कारभार कल- 
कणा करांत होते म्हणोन आ।। ३ 

कोण करीत हें न कळें म्हणोन आ।| र 

कुणबावे.होते भालेराई पलीकडे हो 
म्हणोन असामी ढे 


सिवाजी माहांराजाचे वे&स होते 


म्हणांन नाना माहार मुचरीकरचे 
सडीत र 


मावळकर सरदेसाई 


पौ] कोणाच्या बोलण्यांत सुवें यांची 
खोती हें ब कोणाच्या बोलण्यांत 
दुसरेयाणें केली नाहीं म्हणोन १ 
श्रिगारपुरकर राजे यांचे आागोधरची 
खोती सरदेसाई यांची आहे 
म्हणोन आवासेट सोनार याणे 
सांगितले , १ 
वतनी खोंती कोणाची हं ठाऊक 
नाहीं म्हणोन असामी २८ 


खोतीचा शाब्र्द सिवाजी माहांराजां- 
आलीकडे जाहाला म्हणोन जाना 
माहार मुचरीकर याचे सडीत १ 
खोतीचा दशाब्द सिवाजी महाराजां- 
पासून जाहाला म्हणोन सदासिव 
भट पित्रे व धोंडसेट सेट्या यांचे 
सडीत 2 
वरकर्डाचे साक्षीत कुणबावे याचा 
मार ठाऊक नाहीं म्हणोन ९ 
भालेराई पलीकडे खोती कोण करीत 
होता ते न कळे त्याआालीकडे सर- 
देसाई कारेतात म्हणोन आ ।२ 
कुणवावे होते कारकीर्द कोणती ती 
ठाऊक नाहीं आ।। २ 


येकूण-- -- खोतीचे कळम १ 


महत्वाचे कांहीं वाद 


मानांविसी 
(१) रिमग्याचे--देवाचे होळीचा:------- 


होळींत नारळ प्रथम सरदेसाई 
टाकितात मग सुर्वबा टाकितो कां 
नाहीं न कळे म्हणोन लखमा 
सोलिमचे सडीत १ 

सुर्वा मिरासी वतनदार मुळ्या म्हणोन 
होळीत नारळ टाकितो अ॥ ४ 
पां कोणी वतनदार, कोण्ही मुळ्या 
व मिरासी म्हटलें आहे 

होळीची पूजा सरदेसाई व सुर्वे 

कारेतात म्हणोन आ॥ 


होळीत नारळ खोतीचा सरदेसाई 
टाकितात अ] ८ 
किता मोघम आ] १० 


यकूण---- होळीच्या मानाचे कलम १९ 
दवाचे पालखांचा--- होळीखाळून तळ्यावर देव आंघोळीस येतो 


आंघोळ जाहाली म्हणजे 

पूजा सरदेसाई करितात मग सुर्वे 
याजकडे जाते म्हणोन असामी १६ 

कृष्णा रामाणी याचे सडीत तळ्या- 
वर पूजा गुरव करितो मग खाबु- 
डात जाते तेथून वेसरडीस देसाई 
यांजकडे म्हणोन १ 

होळीखाली सुर्वे व गावकरी मिळा- 
ल्यावरी कुणबी व म्हार ढोल 
घेऊन जाऊन सरदेसाई यांस 
आणावे म्हणोन जाना माहार 
याचे सडीत १ 


साणेखालीं येऊन तेथून वेसराडीस 
सरदेसायांचे घरास जाऊन मग 
सुर्वे याजकडे जाते म्हणोन 
असामी डु 
पो दतसेटी तेळीचे सडीत ज्याजती 
साणेखाली येऊन सरदेसायांची 
वस्ती घरांत होती तेव्हां त्याचे 
धरास जाह वस्ती मोडल्यावरी 
वसरडोस घर आहे तेथे जाते 
म्हणान १ 


येकूण ---- पालखीच्या मानाचे कलम १ 
येकूण ---- शिमग्याचे कलम १ 


4 ७ ७ 
१८६ मावळकर सरदेसाई 


(2 


(२) याप्रमाणेंच “ नागराचे देवाचे पवते * “ दिवाळीचे दिवे *, 
साताचा मान!?, “ मुलांमुलींच्या लय्नाचे नारळ व विडे 7 या मानांचा 
तफ्शील आहे. 

(३) देवाचे साईकेचे सावज पडते त्याचे. फळें व खांदा कोणास 
देतात, खुरमुंडी कोणास मिळते, वगेरे विषयी साक्षी घेतल्या आहेत. उभ 
यताच्या केफीयतांतील प्रत्येक मुद्यावर साक्षी धेतळे असून त्यांतून फक्त 
१1२ मुद्यांपुरते च उतारे आतां देतो. इतर गोष्टी संक्षपाने दिल्या तरी 
कटाळवाण्या होण्याइतक्या लांबतीळ 

काणाक्रोणाचे साक्षीत सुवा मिरासी वतनदार देवधर्मांचा आधिकारी 
याण कोणाचा कॉल देवाचा घ्यावयाचा असीला तरी शुरवाकड्ून घेऊन 
दवाबा कॉल देवास लावणे तो सुर्व्यास पुसून लावावा गावामध्ये कुणबी 
व माहार यास अकल्बुध सांगावी दवसकाोची वडीलकी यांची गावा- 
चा काल घ्यावा म्हणोन याणें सांगावें म्हणोन.” 

“ गावच्या वेडी सुर्व्यांकडे च्यार चाळत होत्या-देव पुजीत यामुले 
त्याचे सोइरधायरे हांसो लागले तेव्हां गुरव आणून ठेविला त्याजला वेठी 
दान देऊन बाको दोन आपल्याकडे ठेविल्या * 

जाना माहार याचे सडीत ज्याजती मजकूर विहिरीस पाणी न पडे 
वास्तव राजे ( श्रिगारपुरकर ) याणी गावचा माहार दाणीस द्यावा यस 
काजळ त्यावेळेस गावचे माहार पलालळे म्हणोन सुव याचे दारी वरातदार 
वसले त्यावेळेस आपल्या वडिलानी माहारास सांगतले का तुम्ही पला नका 
दाणोस डोके कोणी दिल्हें तरी त्यास काय द्याल तेव्हा माहारानी झापली 
माहारकी निमे द्यावयास केली ते समई सुर्वे ब.व माहार सरदेसाई गावचे 
खात माहाळचे देसाई सगमंस्वरास होते त्यांजकडे येऊन त्यांचे ववद्यमान माहा- 
रापासून निमे वतन घेऊन आपले वडलाने दाणीस आपलें डोके दिल्हे म्ह?” 
वादी प्रतिवादी यांच्या तकरीरा ऊर्फ केफियती, कागदपत्र आणि 
साक्षीदारांच्या जबान्या यांवरून केलेला ठराब व विवेचन हां वाचण्या- 
सारखी आहेत, व असल्या एखाद्या घराण्याच्या च इतिहासांत तीं साग्र 


सह्त्वाचे कांहीं वाद १८७ 


दिल्यास वावगें दिसणार नाहीं म्हणून त्याचा उतारा येथें बराच मोठा 
'दिला आहे-- 

“ येणेप्रमाणे साक्षीचा व हरदू वाद्याचे तकरीराचा सारांश पंचाईंतमतें 
ह्यांजर मज्यालसीत मनास आणून सुर्वे यासी सदरहू कागदपत्र वाचचून 
दास्वऊन पुसिळे कां तुवां खोती वतनी परंपरागत आपली अलीकडे 
गणोवा नायक रंगोवा नायक यासी निम वाटा मालोजी सुवे याणी सिवाजी 
माहाराजांचे कारकीदींत दिल्हा याप्रमाणे साक्षीदाराचे सुखें खरें करून देऊ 
भ्हणोन लेहून दिल्हे त्यास हे गोष्ट साक्षीदाराचे साक्षीत नारो केदाव सर- 
देशकुलकणीं याजखेरीज पुरत नाहीं कागदपत्र तो आपणापासी नाही 
म्हणतोस तेव्हा पुढें विचार काय त्यास सुर्वे याणी विनीत केली की नारो 
केशव याणी सडी लेहून दिल्ही आहे ती पाहून मखलासी करावी त्यावरून 
तुम्हांस ( सरदेसाई यांस ) पुसींस करितां तुम्ही विदित केले की स्वासगत 
आमच्या गावावरी सरदेदकुलकर्णी याचे हक नाही याजकरिता आमचा 
गाव नव्हे येसे म्हटलें म्हणजे सरदेशकुलकणीं यांचे विचारे दृक आपणास 
येईल म्हणून त्याचा आमचा पेच आहे तर्थाप त्याजला हुलुर आणून 
कागदपत्न त्याचे प्राचीन असीळे तरी त्याणी दाखवावे त्यास आपण मान्य 
म्हणोन लेहून दिल्हे त्यावरून सुर्व्यांचा कतवा घेऊन नारो केशव यास 
हुझठुर आणून पुर्सीस करितां त्याणें लेहून दिल्हे कीं विद्याळगडतफचा 
हवाला सरदेसाई याजकडे व दादोबा नायक हृवसी याजकडे होते त्या 
जव्ररद्स्तोमुळें हक आमचे चालो दिल्हे नाहीं त्यापलीकडे हक आमचे 
सुचरी देखील सरदेसाई यांच्या साऱ्याच खासगत गावावरी चालत होते 
त्यावेळेचे कागदपत्र असल आपणापासी नाहींत तेव्हां त्याजला पुसले की 
सुरव्यास मुळ्या म्हणतात म्हणोन तुम्ही व आणखी दोघा चवर्धां सडीदारानी 
लेहून दिल्हे त्यास सुर्वे याणें आपले तकरीरेत रुळ्या येसे लिहिले नाहीं व 
कोकण प्रांतात मराठेयास मुळे म्हणावयाची चाल नसतां तुम्ही कश्ा- 
घरून लिहिलेत याचा दाखला कागदीपत्री दाखवणें त्यावरून त्याणी लेहून 
दिल्हे की येविसीचा कागदपत्र आपणाजवल नाही आपण सरकारचे 


१ट्ट मावळंकर सरदेसाइ 


अमलांत वतनावरी आलो यापूर्वी परागंदा होतो बतनावरी आल्यानंतर 
आपले भाऊवंद माहादाजी आंबाजी व आणाजी लवाडी हे वतनांवरी 
होते ते हाली मरोन गेळे त्याणी आपल्यास सांगितले त्यावरून लेहून 
दिल्हे म्हणोन त्यास येविसीचा कयास पाहाता काही कारण नसतां माहा- 
दाजी व आणाजी यांस येवढीच गोष्ट सांगावयाचें कारण काय यावरून 
सरदेसाई व सरदेशकुलकर्णी यांचे वतनसमंधे पेच आणि गाव सरदेसाई 
यांजकडून निघाला तरी सरदेदाकुलकणी याजला हक येतो यास्तव कागदी 
पत्री सरदेशकुलकर्णी यांजपासी साधन नसतां वडिलांचे तोंडजबानीवरी 
पाळून सडी लेहून दिल्ही ही प्रमाण धरितां येत नाहीं हकाचा मजकूर 
पेस्कडा गावची वाट ती हकाविसी मुचरीची वाट या कलमावरून सुर्व्यांचे 
साधन येते येसे नाही येक सडी फाडून नवी कारकुनाने लिहिली म्हणोन 
सुर्वे म्हणतो त्यास सल्या घ्यावयास कारकून हुजुर्चा वेकाजी सावज व 
उभाचा रामाजी सिवदेव मायदेव माहांजन मोजे राहाटगर येकूण दोन कारकून 
सुरव्यांने मागितले ते च दिल्हे त्या कारकुनास सरदेसाई राजी जाहाले सड्या 
त्याहाबयास तिसरा कारकून बाळाजी रघुनाथ खोत मोजे कलझोडी ता सैतवडे 
हे होते तेव्हां कृत्रिमता कसी घडेल तर्थापि पेशजी सरदेसाई जवळ नसतां 
सुरव्याने मोराजी सिंदे यांजकडून गावकरियाच्या सड्या घेविल्या त्यात हि 
सुर्वे याची खोती येसे कोण्ही च लिहिले नाही त्या सड्या व हालीच्या 
सढ्यांत येकच अन्वय आहे याजकारेतां फाडल्याचा संदाय दिसत नाहीं 
नातवानीमुलें सुव्यांचे खोतीचा अपहार सरदेसाई याणी केला म्हणावा तरी 
सुर्व्यांचे वडील मातबर मातवर चाकरीस सरकारात होते म्हणोन त्याणेच लिहिलें 
. आहे त्यास खोती सुर्व्यांची तरी त्याकाळी त्याजकडे कां न चालती तेव्हां 
नातवानीमुळे म्हणतो हे गोष्ट लटकी आहे खोती हा शब्द सिवाजी माहा- 
राजांझ'लीकडे जाहाला म्हणोन सरदेशकुलकर्णी याचे ब आणखी येकां- 
दोघाचे सडीत आहे त्यास त्या प्रांतीचे प्राचीन कागद से दोनसे वर्षापर्यंत 
पाहाण्यांत आले त्यांत खोत येसे म्हटळे आहे मग खोती आलीकडेस 


जाहाली हें कशावरून म्हणावे रूढीवरून व पत्रावरून पाहातां खोती शब्द 


"डो डिके 10६ पोरीदऱे ] 
*]४७८]०] ०1७ ७०७७ *३-७॥३३)८]७ 


५.५७ र; 


महत्वाचे कांही वाद १८९ 


प्राचीन दिसतो चालका देशमुख म्हणोन सुव्यांने लिहिले व सरदेशकुलकर्णी 
याणे त्यांचे च तकरीरेप्रमाणें लेहून मुळ्या सुर्वे येसे अधिक लिहिलें परंतु 
चचाळका देशमुख येसा दाखला त्याजपासी कागदीपत्री नाहीं व साक्षीत 
हि पुरळें नाहीं तेव्हां सरदेशकुलकर्णी सुव्यांचे मिळाफी याजकरिता सर- 
देसाई याच्या द्वेषामुळें लेहून देतात हे प्रमाण तुम्ही ( सरदेसाई ) म्हणतां 
कीं वतनी खोती ूर्वीपासून आपली सुर्ब्यांचा बांटा खोतीविसी आमचे 
वडिली कधी केला नाही म्हणोन त्याप्रमाणें सडी साक्षीत ठुमचं साधन 
पुरळें खोतीचें वतन तुमचे खरं आहे सुर्व्यांचे खोतीचे वतन नव्हे तो 
खोतीच्या वतनास खोटा आहे तों गावचा रयत त्याणे मिरासी म्हणोन 
देवसकीसमंधे कणव्यामध्ये मानपान सरदेसाई याचे पाठीमाधून पूर्ववत 
प्रमाणे घेऊन आपली वतनी ठिकाणें असतील ती अनभऊन असावे या 
प्रमाणे पंचाईतमतें सिघथांत करून सुर्ब्यास आज्ञा केली की खोतीविसी 
तुझ्याने साधन पुरऊन देवळें नाहीं खोतीच्या वतनास तू खोटा आहेस 
“सरदेशकुलकर्णी याणी सडी दिल्ही त्यास दोप्र याप्रमाणें त्यास आज्ञा 
करून तुम्हांस हे निवाडपत्र भोगवटियास करून दिल्हे असे ? इ० 
'छ ४ माहे मोहरम सन समान सव्रेन मयां व अलफ, 


प्रकरण अकरावे 


न->->>>>नद 


देवस्थान 


>7ण< *५->-77 
मावळंकरांचे मूळपुरुष नुसिंद्मद्ट गोदातीराहून तळकोकणांत येऊन 
ज्या ठिकाणीं कायम झाले व जेथील वस्तीमुळे त्यांच्या वंदयाजांचें मूळचें 
सत्त्यवादी हें उपनाम मागे पडलें तो मावळंगें गांव, माखजन या गांबास 
ठाणून दक्षिणेस नदीतीरी आहे. चिपळुणावरून संगमेश्वरास जात)]ना अठरा 
मेलांवर आरवली गांव आहे. तेथें थोरल्या रस्त्यास फांटा फुटतो. त्या 
फांस्याने गेले म्हणजे & मेलांवर खाडीच्या कांठीं माखजन आहे. माख-. 


१९० मावळंकर सरदेसाई 


जनापर्यंत मोटारगाडी जाते. माखजन व मावळंगें यांच्या हद्दीस लागून च 
धामापुर म्हणून मोठा गांव असून तो पूवी सरदेसायांस इनाम होता. 
मावळंगें हा गांव ४ थ्या पिढीचा व सरदेशमुखी वतनाचा मूळ संपादक 
पुरुष कृष्णाजी यानें १३ वे शतकांत दक्षिणेंत सुसलसानांची सत्ता 
झाली तेव्हां त्याजपासून इनास मिळविला. पुढें तो गांव खोती होऊन 
सरदेसाई हे इनासदाराचे खोत वनळे. पुढें खोती हि विकली जाऊन 
आतां कोणी रानडे आडनांवाचे त्राह्मण खोत तेथें आहेत. मांबळंगें 
गांवास वाघ वगेरे हिस पश्रूंस राहतां वेण्याजोगे दाट राखीव जंगल आहे. 

या मावळंगें गांबांतील श्रीससिंद्राची जायत मूर्ति पाहून नसिंहभड्रजींनी 
तेथ वास केला; त्यांवेळीं तेथे लहानसे देवालय किंवा गाभारा असावा, 
अव्वळ सरदेशमुख कृष्णाजी नायक यांनीं श्रीवर देवालय वांधिल्याचा 
उल्लेख वखराींत ( पा. ८) आहे. अर्थात्‌ पहिलें मोंदर ९२३ वे दात- 
कांतीळ होय. तेंच हे हलटरींचे मंदिर कीं कसे हे पक्के समजत नाहीं. 
सरदेसायांच्या भरभराटीच्या काळीं कदाचित्‌ त्याची दुरुस्ती हि झाली 
असेल. परंतु हली जुने हेमाडपंती लांकडी मंदिर अगदीं जीण होऊन गेलेले 
आहे. पांचशे माणसं बसतीळ एवढा मंदिराचा सभासंडप होता. 
झोंवडीकर सरंदेसायांनो अलीकडे छपर बांधून ऊनपावसापासून देवस्थानचा 
बचाव केला आहे. सभामंडप वगरे दुरुस्त करण्यास हजार पंधरा 
रूपये लागतील. जयंतीचा उत्सब ४1५ दिवस सरदेसायांच्या लोकिकास 
शोभेसारखा व हृललांच्या ऐपतीस निभावेळल असा केल्यास द्रसाळ १०० 
1९२५ रु. पेक्षां अधिक खर्च येणार नाहीं. माखजनाहून मोटारीतून उतर- 
ल्यावर मंदिरापर्यंत सुमारे तीन मेळ पायीं जावें लागते. 

देवाच्या खर्चासाठी पूर्वी नक्त नेमणुका असून शिवाय इनाम जमीनी 
दरसाल तीन खंडी मक्ता येण्यासारख्या होता. प्रमानवलछीच्या दतरांत नक्त 
नेमणुकोसंवंधाचा एक कागद मिळाला तो पुढें दिला आहे. इंग्रजी 
अंमलांत देवाच्या जमीनी त्याच्या चालत्या बोलत्या खटपटी पुजाऱ्यांच्या 
नांवे पमा्षींत ठागल्या व पुजाऱ्यांनीं त्या विकून टाकल्या, देवस्थानच्या 


देवस्थान १९१९ 


उत्पन्नाची अक्षा प्रकारे विल्हेवाट लागल्यावर पूजेचा प्रश्न मर्जीवर राहेला, 
हल्लीं देवाची पूजा मंदिराजवळ च राहणारे रा. वासुदेव गोविंद मावळंकर 
यांनीं चालविली आहे. या च देवाच्या कृपेने विस्तार पावलेल्या मा्वळ- 
करांपैकीं बहुतेकांस दुलदेवताच्या मूळ जागेचा हल्लीं पत्ता हि नाहीं; 
देवाचा वार्षिक जयंत्युत्सव मोळ्या प्रमाणावर करण्याइतकी मंडळी सदर 
गांवांत असतील बा नसतील; किंवा गांवच्या लोकांस उत्सव करण्याची 
इच्छा असली तरी दाक्ति नसेल; ते कसें हि असो, देवाचा अक्ा प्रकारचा 
वार्षिक उत्सब आज होत नाहीं एवढें खरे. 

सार्वजनिक उत्साह होत नसला तरी मावळंकर मंडळीच्या घरीं देवाऱ्यांत 
श्रीनृसिंहमू्ते किंवा नृसिंह-ज्ालिप्राम असतो त्याची जयंत वेद्याख छु १४ 
रोजीं होते. पांच ब्राह्मणांकडून महाभिप्रेक होऊन दुसरे दिवशी पारणे होतें. 

मोडकळीस आलेल्या प्राचीन देवस्यानांचा जीणाद्वार करण्याऐवजी 
नवीन देवाल्ये वांधून त्यांत आपल्या आवडत्या किंवा उपास्य देवतांची 
स्थापना करण्याची प्रश्रात्त आपल्याकडील ऐपतदार, 'धार्मिकबुद्धीच्या प्रति- 
ष्ठित लोकांत सवेत्र दिसून येते. संस्थानिक, जाह्मांगरदार, सोटमोठे 
सावकार वबगेरंनीं आपापल्या गांबी नवीन नवीन देवाल्यें बांधल्याचे चं- 
कडे आढळतं. सरदेशमुखांच्या बाबदींत हि हा सावेजनिक नियम मोडला 
नाहीं. प्रभानबलछली, विद्याळगड, धासापुर, संगमेश्वर वगेरे निरनिराळ्या 
जागीं सरदेदासुख सरकारी कामारनिमित्य कायमपण रां लागले तसं त्यांचे 
मूळच्या जागेकडील लक्ष्य या नवीन ठिकाणांकडे वेधले, संगसेश्वरी पूर्वीच्या 
केणराजाचें कणेश्वराचें ब सोमाजी प्रधानाचें सोमेश्वराचे देऊळ पाहून तेथे 
कायमपणे येऊन राहिलल्या अंतोवा रंगोबाने ( ४-२८-६ ) आपल्या 
नृसिंह देवाची स्थापना तेथे एक नवे देंवाल्य बींघून केली, व त्याच्या प्रजे 
अर्चेची हि कायम व्यवस्था करून टाकळी, अंतोबाने तेथील सोमेश्वर 
देवाच्या द्वि खर्चबेंचाची व्यवस्था करून घेतली. २४ व्या पिढीच्या गणोवा 
नरसावानं धामापुरास केशावाचें देवालय बांधिल्याचा उल्लेख बखरीत ( प्र 
५१) आला आहे च. वेरवली गांबीं जी शाखा राहे लागली तिच्यां- 


१९२ मावळंकर सरदेसाई 


तील अपाजी बल्लाळ ( ९-२७-२७ ) यांनी तेथे हरिहरेश्रराचें देऊळ 
चांधिळे. त्यांचे जेष्ठ पुत्र विठ्ठल यांनी विठ्ठलमंदिर उभारिळे, मोडेकरांनीं 
सार्वजनिक वर्गणीनें मोड्यांतील एक देन मंदिरांचा जीणोद्वार केला. परंतु 
या सर्व देवस्थानांची हृल्लींची एश््याते बहुधां चागळी नसावी असें मंडळीच्या 
सांगण्यावरून दिसते. मोडे गांवांतील एका देवस्थानच्या थोड्या मोडक- 
ळीस आलेल्या मंदिराचें खांब, तुळ्या वगेरे सामान रातबेरात इलके हलके 
लांबवून देवाला मोकळी हवा मुवळक मिळूं देण्याची तजवीज तेथील 
कांहीं भक्तांनी केल्याचे ऐकतो ! असो ! 
या देवस्थानांसंवंधानें पुढील कागदपत्र दत्तरीं मिळाले-- 


ले० ३३ श्रीनासहदेव श्री ता० १०५१७०८ इं० 
राजश्री द्रिवाजी दामोदर नामजाद व कारकून ता] संगमेश्वर गो यांस 
छ अखंडीत लक्षमी अलकृत राजमान्य 1 11 सेवक माहादाजी बापू 
नमस्कार सु] समान सया आलफ श्री] देव बहुत जाग्रत स्थान 


आहेत त्यास तात्राने राज्य आक्रराण केले ते समई देवाची ऊञजी चालवावी 

हा नियत्न केला त्यास श्रीकृपेने ओरंगजेव निघधानत्ब पावला गड किले हस्त- 
य (५ > ( *_ (> » र लीन 3. ऊजा 

गत जाले राजयाची आभिदृधी होत चाळलेली त्यास देवाची ऊजा चाल- 


वावी हे आगत्य जाणून ता मजकूरपेकीं जमीन देविळी आसे दाभोठी लारी 
१०८ श्री नरसिह माहालगे ₹क्ा वतुल 
५० श्री केशव धामापुर श्री भवानी चरणीभाव 
१५ बापूजीसुत माधवराव 


येकून दीडसे लाहारी देविळी असे तर सदरहूची जमीन कदीम निखें 
केदोम धारियाप्रमाणे मोजे मावलगे लारी ५० व मोजे बुएबाड लारी १०० 
सकरून दांडसे लारींची जमीन नेमून येक तकसीम कौदीं तीन तर्कसमा 
पड [सरस्ताप्रा चतुःसीमा करून देवाचे शेबक आहेत त्याचे स्वाधीन 
करणे त्याची कौदॉीं करून श्रीची ऊजी चालावितील प्रतिवर्षी नूतन पत्राचा 
आक्षेप न करणे प्रती लेहोन घेऊन मुख्य पत्र परतून पूजकाजवल देणें 
छ २९९ सवाल (वेर०द०) मोतेब 


देवस्थान १९३ 


ल्े० ३४ ( प्रभा. द.) श्री. भाद्रपद ३० शके १६३२. 

अष्टकोनी श्रिक्का ..._.__ श्रीक्षाहुछत्रपती कृपानिधी । 

कर ह तिनि 
व्हादसुत गदाधर प्रतिनिधी ॥ 

आज्ञापत्र राजश्री पंत प्रतिनाधे तां कमाविसदार मोजे 
बुरव्राड ता संगमेस्वर सुहुर संन इहिदे अदवारीन मयां व अलफ मोजे मज- 
कुरी इनाम लारी-- 

श्रीदेव नरसिह माहाढंगे ५० वेदमूर्ती शांभट सफरे १०० 

येणेप्रा दीडसं लारीची दती पेसजीपासूनं आहे त्यास तुम्ही कथला 
करून चालवीत नाही म्हणोन कलो आले तरी याउपरी हे आज्ञापत्र सादर केले 
असे तरी सदरहू वरती पेसजीपासून चालत आलीं आहे त्याप्रो चालवीत 
जाणे गे (गय) केली म्हणजे ताकीद होईल जाणिजे छ२८र जब पा हुजुर 
छे० २४ अ. (नक्कळ)(प्रभा.द.) श्री ता. १८७1१७१९९१. 

राजश्री सिवाजी दामोधर नांमजाद व कारकून 

वर्तमान व भावी ता संगमेस्वर गोसावी यांस 

छ अखंडिंतलक्ष्मीआलकृत राजमान्या 1 स्ने॥ परशराम त्र्यंबक 
प्रतिनिधि नमस्कार सुहुरसन इसने अदर स्या व अलफ श्री] देव 
माहुलंगे ता मजकूर येथे श्रीस नेवेद्य व दीप चालावयाबद्दल इनामदृति 
पेशजी राजश्री गदाधर प्रल्हाद प्रतिनिधि यांही मोजे बुरबाड ता मजकूर 
येथे दिळी आहे तेथे कीदीं होऊन श्रीचा उछाह नेवेद्य व दीप चालत 
नाही म्हणोन वर्तमान हुजुर विदित जाले त्यावरून मनास आणितां देव- 
स्थान माहुलंगेचे आणि व्राति दुसरे गांवी यार्कारितां बुंरबाडची दर करून 
मोजे माहुलंगे येथे दाभोळी लारी ५० पनास येक पटी घॉरियाने देविली 
असे राजश्री आनाजी दतो याचे घारियाने जमीन नेमून देऊन चतुःसीमा 
करून देणे या पत्राची प्रती लिहून घेऊन मुख्यपत्र भोगवटियासी परतोन 
दण नवौन पत्राचा आक्षेप न करणे जाणिजे छ १२ जमादिलाकर सदरहू 


चेतीची जमीन पड नेमून चतुःसीमा करून देणे जाणिजे 
१३ 


१९४ मावळंकर सरदेसाह 


ळे. ३५ (प्रभा.द.) श्री मंगळवार ता? १७॥७]१७३९ 
श्रीराजा शिव महीपाळक । सोमेश्वर. 
शवक कृष्णमुत त्र्यंबक |॥। 

आज्ञापत्र समस्तराजकायंधुरधर विश्वासनिधी राजमान्य राजश्री कृष्णाजी 
परशराम प्रांतानाधि तांहां कमाविसदार कसबा संगमेश्वर सुहर सन आवेंन 
मयां व अलफ श्री देव कसवा मजकूर हे ज्याग्रत स्थान आहे तेथील 
श्रावण मासीचा मासाभिज्नेक करून द्यावा म्हणोंन राजश्री अतोबा नाईक 
सरदेसाई याणी विनंति केली म्हणोन त्यावरून वेदमृती राजश्री नारायेण- 
भट व वालंभट व भिकंभट सफरे वास्तव्य क॥ मजळर यांसी श्रावणसासीचा 
मासाभिश्ेक सांगितला आहे हे श्री] देव येथील अभिक्षेक कारि- 
तील यांस व देवास व सामशग्री व दक्षणा मोईन रुपये ७|| साडे सात दे- 
विळे असेत तरी सदरहू साडे सात रुपये कसवे मजकर पैकीं पाववीत जाणें 
वेदमूता प्रतिवर्षी सभिश्ेक कारितील त्यांस साळ दरसाल मोईनश्रमाणे 
रुपये प्रविष्ट करीत जाणे प्रतिवर्षी नवीन पत्राचा आक्षेप न करणेंछ २१ 


शिक्का वर्तुळाकार 


रविलाखर पा हुजुर मो०--- लेखनावबधी मुद्रा वीराजीत 
ले० ३६ (प्रभा.द.) श्री रविवार ता» ५) १०१७४० 
प्रतिनिधींचा अष्टकोनी टिक्का नारसिंह्‌ 


आज्ञांपत्र समस्तराजकार्यधुरंधर विश्वासनित्चि राजमान्य राजश्री कृप्णाजी 
परशराम प्रतिनिधि ताहां कमाविसदार देहाये ता संगसेस्वर सुभा प्रांत राजा- 
पुर सुहुर सन इहिदे आर्वबेन मयां ब अलफ राजश्री अंतोवा नायक सरदेसाई 
मामल प्रमावळो व दाभोल यांणी विश्ालगडचे मुकामीं हजुर विर्नात केली 
का आपण कसवा संगमेस्वर येथे नूतन देवाल्य बांधोन श्री] देव 
याची स्थापनां केली आहे त्याची नेवेद्याची व नंदादीपाची व वरकड 
सठकुलता होऊन ऊजा चालिली पाहिजे याकरितां स्वामींनी कृपाळ हाऊन 
दहाय मजकुरा नूतन इनाम करून दिल्हिया त्याची कीर्द करून श्रीची ऊजी 
चालऊन म्हणान त्यावरून मनास आणितां म॥रनुले यांणी कसबा संगमे- 


देवस्थान १९५ 


स्वर येथे नवें देवाल्य बांधोन तेथें श्रीची स्थापनां केली तेथील नेवेद्य नंदा- 
दीप ऊर्जा चालिली पाहिजे याकरितां देहाये मजकूरपेकीं नूतन इनाम 
खेरीज हकदार व इनामदार करून दिल्हा असे पड जमीन मली विघधे-< 


८२ कसवा संगमेस्वर ८१ मोजे करबेले ८२ मोजे वांसी 
८२ मोजे मुचरी ८१ मोजे सोनवडे ८१ मोजे उमरे 
८१ मोजे माभलें येक्णा ण” शॉशठ 


येकून दाहा विधे जमीन इनाम करून दिल्हा असे तरी देहाये मजकूर- 
पेकी जमीन विसां पाडाचे विघ्यानें मोजन चतुःसीमा करून देऊन पुजारी 
मजकूर याच्या दुमाला करणे प्रतिवर्षी नूतन पत्राचा आक्षेप न करणें या 
पत्राची प्रती लेहून धेऊन असलपत्र भोगबटियास परतोन देणे जाणिजे 
छ२४ रजब निदेश समक्ष ------मोतव राजते | लेखना | वधी । 

टीप---याच तारखेची, श्िक्कामोतंबाची व मजकुराची दुसरीं आज्ञापत्रे 
१ हवालदार व कारकून वर्तमान व भावी व २ देसाई व देशाकुलकर्णी, 
ता संगमेश्वर यांस प्रातिनिधींचीं गेलों आहेत. 


ठे.३७, (नक्कल) (प्रभा. द.) श्री . ता. २१॥१०)१७४०. 
राजमान्य राजश्री परशराम हरी गोसावी यांसी--- 
सेवक गंगाधर कृष्ण नमस्कार सु|। सन इहिंदे आर्वेन मयां व अलफ 
राजश्री अंतोंबा नायक सरदेसाई याणी कसवा संगमेस्वर येथे नूतन देवालय 
बांधोन श्री ची स्थापना केली तेथील ऊर्जा चालावयानिमेत्य संगसमे- 
स्वर माहालीं गांवगना इनाम जमीन दाहा बिघे घेतली त्याची पत्ने आला- 
हिदा सादर आहेत त्याप्रों जर्मीन मोजून चतुःसीमा करून द्यांवयाविसी हे 
पल्ल सादर केळे असे तरी सदरहूप्रा जमीन मोडून चतुःसीमा करून देऊन 
शार्निळे याच्या कारभारीयाचें दुमांला करणे जाणेजे छ १० शाबान, 
टीप--“ श्री स नेवेद्य नंदादीप चालविल्याने स्वामीस श्रेयस्कर 
यास्तव ” सदर देवस्थानाकडे निरनिराळ्या गांबीं मिळून हा जी दहा बिधे 


रि >. , ही मही... क. (७. स्जि सि 
जमान इनाम दिली तिचें बहादरीपत्र राज्याभिप्रेक हाके ६८ दुर्मति संबत्सरे 


१९६ 
भावळतकरर सरदेसाडे 
कार्तिक वहुळ अष्टमी भूगुवासरा , 
वतंस श्रीराजा इ: सरा (ता. १९ नवंबर १७४१ ई० ) क्षत्रियकुला- 
५] रार भुछत्र नेत ण ह 
संभाजी सांग 3 कपि स्वार्सींनीं समस्त रा०का० धु०विश्वास० रा. रा, 
“रल यांच्या नांवें आज्ञा करून दिले आहे. र्त, 
यया क 
श्री ता. ३०1१०1१७६४. 
श्रीआाई आदिपुरुष 
श्रीराजा शभुछत्रपती स्वामी कृपानीधी 
तस्य अमृतराऊ कृष्ण प्रतिनीधी 
शासर्निधि राजमान्य राजश्री कृप्णा 
डभा प्रांत राजापुर सुहर हा कमावीसदार मोजे बेरवली वु॥। ता देव€ 
व- 2 खम 3.3 ढं श्र 
नाईक सरदेसाई की *भस सितन मयां व अळफ राजश्री 
न्य “ड "९७-२७ ताटके > 
ड्पे मुकाम हुजुर ये क लके रि 
&युर वैनंति न (क 
ऊन विनंति केली का झापण मोजे मजकुरा नत 


याने तेथीळ उत्पन्न हो अ झेपाळू होऊन कांही जर्मान इनाम करून दिर्व्टि 


रून मनास आणिता प. आरनिळे करून श्रीची ऊर्जा चाळऊन म्हणऊन त्यान 
केडी आहे तेथील ]। नात पतन देवालये ब्राथोन श्रीची ₹ राज्यांत 
ेल्याणवह देखोन _'गजयाने स्वामीस व स्वामीच्या रा 
य मीली 1. न % 
कीन पड विध नर दोन नि मा!रपेकी खेरीज हकदार व इनामदर भा 
"ाशापञ्र सादर कीन भाज मि करार करून देऊन मोजे मज मजकुर 
भ ४२ (९ | म पेक जः कि - ] पांडांच्या नड 
जून चतुःसीमा व रिव जे मारपेकी जमीन विसां जाणे 


मतिव्षी नव च ची 
2) 1 नवीन पत्राचा अ श्रीकडे इनाम चालवीत जा 
नसलपल्ल भो क्षिप न करणें या; पत्राची प्रती ळेहन वे 
"डोवल 21 निदे ॥गवारिया स श्रीच्या ड् पत्नाची ता (१ 


ग समक्ष ' शरवाजवळ परतोन देणे छ ४ जमारिं 
>. 


लना जय य ची 4५ राजते लेखना वधी 
र... 


- वह... खा .. तव ह. गा” 
खेळणा यांणी किले विद्वाळ' 


देवस्थान १९७ 


कोकणांतील उच्च दर्जाच्या लोकांच्या देखील देवस्थानांबद्दलच्या सम- 
लुती शंभर दीडशे वषीपूर्वी कशा असत हें पुढील पत्रावरून दिसल, आज 
देखीळ या समजुती खालच्या वगोत दृढमूल असून वरच्या वगोतील 
पुष्कळ लोकांवर त्यांचा पगडा कायम आहे, पत्राची जरा आवी भाषा 
पाहिली म्हणजे मालकांच्या जवळच्या कारकून वगेरेंची क्षुलक गोष्टांकारेतां 
खुद्यामत करण्यापर्यंतची पाळी अव्वल दर्जाच्या जमेदारावर आली अस- 
ल्याचें दिसते; म्हणून या पत्लाचा काळ ठरविण्यास अन्य नाबतानावी शु 
सरदेसायांच्या उतरत्या कालांत म्ह० एकोणिसाव्या दातकाच्या पूर्वारधोतील 
असावें एवढें च अनुमान होतें. तें पत्र येथे देऊन हें प्रकरण संपवू, 
छे० ३९. (प्र ".द.)  श्रॉनिरहरिवरद 

रा. वि. रा. रा. रवलोपंत तथा सखोपंत स्वामी गो ० यांसी 

पोष्य केशव नाईक सरदेसाई कृतानेक सां नमस्कार विनंती थेथीळ 
कुशल जाणोन स्वकीये लेखन करीत गेले पाहिजे विदोषर बहुत दिवस 
आपणांकडून पत्र येऊन परामृश होत नाही तरी येसे न करिता सदेव 
येणारा मनुझ्यांसमागमें पत्र पाठऊन संतोशवित आसीलळे पाहिजे यानंतर 
आमच्या घरामध्ये दुखीने पाठ घेतली आहे ती पत्री कोठवर ल्यावी 
लिहितां पुरवत नाही आजि दोन महिने गोविद ऱ्हाटवळ व आणखी दोन 
चार भगत घेऊन मोजे धामापुरच्या देविली बसलो आहे अद्याप कांह 
देवसकीचा निकाल पडत नाहीं त्यास गोविंद ऱ्हाटवळ व धाकोजी कदम 
यास गोपाळगडचे जिल्हेस पडथले करावयास पाठविले आहेत त्यास पंधरा 
दिवस लागतील त्यास सरकारातून रोखा गोविद ऱ्हाटवल याचे नांवाचा 
होऊन मसाला दाहा रुपये घेऊन त्यास गडास बोलाविल् त्याचे घरी 
वरातदार येऊन दारकोड करून वसले आहेत त्यास तुम्ही येका महिने- 
याची सुदत सरकारात मागोन भमनाचिटी आगत्य आगत्य वतनदारास पाठ- 
बावी ह्मणजे आमचे काये संजेलसें पाहूं या गोस्टीविसी आपण अनमान 
सहसा न कोजे बहुत काय लिहणे लोभ असो दोजे हे विनंति छ 


रं 


१९८ मावळकर सरदेसाई 


ढे 
प्रकरण बारावे 
---_31९६-< 
स्वराज्यांतील हालहवाल 
र ०१"--<</०४७७9५३-4४ 

पांचव्या प्रकरणांतील बखरीचा उत्तरार्ध स, १६८४ त तयार झाला 
असे ४ थ्या प्रकरणांत सांगितलें आहे. थोडेसे काळजीपूर्वक पाहिल्यास 
उत्तराधातील अखेरचा थोडा भाग ( प. ५१ वरील १६ व्या ओळीच्या 
“त्यांचे दत्तपुत्र विद्यमान रंगोबानायक,?' याच्या पुढला मजकूर) मागाहून 
चर्‍या च दिवसांनी जोडळा असल्याचें आढळून येईल. वाकीचा उत्तराधे 
स्गोवाचा थोरला भाऊ नरसोवा याच्या हयातींत व गुमास्तेगिरीच्या काळांत 
सुरू होऊन पुरा झालेला आहे. रंगोंवा त्यावेळी ल्हान होता. चोदा 
वर्षे इमानानं कारभार चालवून शेवटची दोन वर्षे आपल्या च नांवाने 
तो चालविण्याची नरसोवास बुद्धि होऊन तो कारभारांतून निघाल्यावर 
व बहुत दिवसांच्या त्रणव्यथेने नरसोवा द्ांत झाल्यानंतर हा अखेरचा भाग 
लिहिण्यांत आळा आहे. शिवाय स. १६८४ तीळ लहान रंगोवा 
त्यावेळीं तीन पुत्रांचा जनक होण्याइतका मोठा झालेला आहे. तसें च 
नरसोवाच्या जागीं कारभारास पाठविलेला गुमास्ता हृणमाजी केशव खेर 
* राजापुरास आतां कारभार कारितो * असे अखेर अखेर वाक्‍य आहे. या 
हृणमाजी गुमास्त्याच्या नांवे ओरंगजेंबाचा अंमलदार रेझा तलवखान यानें 
सोडलेला अस्सळ फारसी फमान ता. ८ एंप्रिक १७०२ चा दसरा 
॥भळता. या सवे गोष्टींवरून वर निर्दिष्ट केळेला मजकूर स. १७०० 
च्या सुमारास केव्हां तरी बखरीस जोडलेला आहे असें होते. ब्रासळेंच 
त्यात पूवीच्या कांहीं मजकुराची पुनरार्द्रत्त होऊन, कांहीं चुका हि 
झाल्यान तेथील संदर्भ लावतांना बुचकळ्यांत पडल्यासारखे होत आहे 
सतराव्या श्यातकाच्या अखेरपयत घराण्याचा त्रोटक वृत्तान्त जो 

या वससत आढा आहे त्याहून फारसा अधिक तूर्त तरी मिळण्यासारखा 
नाहीं. तेथून पुढील वृत्तान्त समजण्याचीं साधने अधिकाधिक मिळतात 


स्वराज्यातील हालहवाल १९९ 


त्यांवरून अव्वल इंग्रजी कारकीरदींपयंतचा शे दीडशे वषांचा थोडा विस्ठुत 
चूत्तान्त देतां येण्याजोगा आहे. पहिल्या ६०० वषाचा वखरींत आलेला 
इतिहास थोडक्यांत सुटसुटित लिहिलेला आयता मिळाला, परंतु येथें 
वतनांचें संपादन व रक्षण (उर्त्पात्त, स्थिति) दांची हकीकत जरी संक्षेपाने 
चच द्यावयाची आहे तरी ती देतांना त्यांतल्या त्यांत त्यांच्या अ्जक, संपादक 
व रक्षक पुरुषांचा उचित सत्कार करण्याचें कार्य हि यथादाक्ति साधून 
व्यावथाचें असल्यानें तें जरा सढळ हातानें च करावें लागण्रर आहे. 
याचा वचपा पुढें वतनांच्या तिसऱ्या अवस्थेच्या ( लयाच्या ) वर्णनांत 
निंधेल; कारण तो सर्व कारभार केवळ अर्ध-दातकाच्या अवधींत झटपट 
आटपलेला आहे. 

अठराव्या शतकाच्या दृत्तान्वास सुरुवात करण्यापूर्वी सतराव्या दातका- 
अखेर वतनाची स्थिति क्यी होती हे॑समजण्यास थोडे सिंहावलोकन 
केळें पाहिजे. तिसर्‍या पिढीच्या नुसिंह्भद्रांस संगमेश्वर गांव १२ व्या 
शतकांत धारादत्त इनाम मिळाला. हें च या घराण्यास मिळालेले पाहले 
इनाम. वतनी संपादन नृसिंह्भटजीच्या पुत्राने सुरूं केले. मुसलमानांचा 
कोंकणप्रांतीचा मुख्य अंमलदार वली बरेग याजपासून कृष्णाजीने संगमेश्वर 
ताटुक्यांतील ७० गांव प्रथम मोकासा व नेतर इजाऱ्यानें घेऊन तेथें 
आपली सत्ता स्थापिली; ब त्या गांबांची देशमुखी व सरदेरामुखी हि पुढें 
संपादून सत्ता दृढ केली मावळंगें गांब कृष्णाजीने च इनाम मिळ- 
बिला. त्याचा पणतु केदवनायक याने * तळकोकणांत सातदात गांवीची 
राजसत्ता केली?. त्यावेळीं सुभ्याचा कारभार खारेपाटण येथे होत असे. 
केशव ना० चा नातू गणोवा यानें पंधराव्या दातकाच्या आरंभी तिसरे 
गांव घामापुर इनाम मिळविले, आणि गणोंवाचा नातू विसोबा यानें कु 
भारखाणीखुर्द हा चौथा गांव मिळविळा. त्याचा पुत्र नरसिंह याने चा- 
'ळक्‍्यांच्या मवासपणास त्रासून मूळच्या संगमेश्वरारोजारीं च परंतु नदीच्या 
उत्तरतीरावर दोन नवीन पेठा बसविल्या व तेथ तो राहू लागला. 


२७ ( ५ पक पंघ- 
रावें गातक पुरें झालें त्यावेळीं अशी स्थिति होती. 


२०० मावळंकर सरदेसाई 


साळाव्या शतकांत कांकर्णातील मुसलमानी सत्ता नष्टप्राय होऊन 
तेथे विजयानगरचें प्रावल्य झाळें. त्यावेळीं नासेंह ना० चा पणतु 
सोमाजी यान तेथील राजांपासून आपल्या सरदेशमखीची ७०० गांबां- 
बद्दलची सनद पुनः करून घेतली; पण कोकणचा अंमलदार रामराव 
कानडा हा प्रातेकूल झाल्याने हुकुमाची अमलबजावणी झाली नाहीं 
दरम्यान विद्यानगरचे राज्य लोपून सवंत्र यवनसत्ता प्रस्थापित झाली: त्यांत 
तळ काकणपरात बैेदरच्या सुलतानाच्या वांट्यास गेला. बेद्राहून प्रांताच्या 
बंदोबस्तास आलेले कारकून काळा व गोरा खोजा यांनीं कसवे, महाळ व 
मामलळ असे एकाहून एक श्रेष्ठ प्रांताचे सोडइ्बार भाग करून लावणी 
संचणीची व्यवस्था लावून दिली, या व्यवस्थेत प्रभावळी स्वतंत्र मामला 
होऊन त्याच्याखालीं १८ महाळ आले, आणि सरदेसाई मामलेदार वनले. 
सोमाजीचा नातु नरसोवा यानें वेदरच्या बादशाहाकडून सरदेशामखीच्या 
हक्काचा जाणाद्वार करून घेतला आणि चाळक्यांचाहि पूर्णपणें मोड करून 
संगसेश्वरी पाहिल्याप्रमाणे आपला अमल बसविला. तों १६ वें दातक आणि 
मागोमाग बेंद्रचें राज्य संपळें. विजापुर-बादशाहीचा अमळ कोकणावर 
सुरूं झाला. सत्ताधारी बदलले कीं त्यांजकडे जाऊन पुनः नवीन सनदा 
करून घेण्याचें नेहमीचे पहिलें काम आटोपून घेण्याची पाळी नरसो- 
वाचा पुत्र केशव ना० याजवर आली. ती त्यानें शेवटास नेऊन शिवाय 
बादशहाकडून ब्ुबांड हा पांचवा गांव इनाम मिळविला, यावेळेसच 
प्रमावळोस ' हवालदार ? ह्मणून मुख्याधिकाऱ्याची नवीन नेमणूक विजा- 
झुरच्या दरवाराकडून झाली; आणि केशव ना० हवलदाराजवळ प्रभावळीस 
राहू लागळे, केदाव नायकाने कोंड असुर्डे, व गिर्ये गांवी इनाम 
जमीनी करून घेतल्या. केदव ना*स तीन पुत्र. शेवटचा नारोवा 
यास पुत्रसतान नव्हतें. त्यानें सरवटे आडनांवाचा मुलगा दत्तक 
धेऊन गिर्‍्ये (इचे विजयदुर्ग) गांवच्या वडिलार्जित इनाम जमीनी वहि्‌ 
वाहून तेथच घर केळ आणि तेथील ज्योतिषपण व धमाधिकारण साविलें 
साच्या वद्षांत सद्र गांवचे अष्टाधिकार आजपयत चालत आले आहेत 


स्वराज्यांतील हालहवाल २०९ 


७ 60 च 


हे वंदाज आज लळित या आडनांवाने संबोधिल जात आहेत; परंतु आपण 
मूळचे मावळंकर ही जाणीव आज हि त्यांस आहे. केदव नाचा मधला 
मुलगा विसोवा याच्या मनांत सरदेदामुखीच दोन हिस्से करण्याचें आलें 
होतं; परंतु अर्ध्या बुर्वांड गांवावर च त्याची अखेर समजावणी झाली, आणि 
ज्येष्ठ पुच गणोवा सरदेशमुखीचा एकटा मालक राहिला. वंद्यावळ ने. १,ए. 
४५बर १९व्या पिढीच्या नं. २६ व २७ यांस बेपत्ता कंसांत दाखविलें 
आहे. मुंबईहून रा. जनादन भिकाजी लाळित यांनीं कळविलल्या हकी- 
कतीवरून नारोवाच्या पुढील वंद्याचा पत्ता लागण्याची वेळ आतां आली 
आहे, बुर्बांडकर मंडळी नं. २६ चा तपास लावून देतात कीं काय पहावे. 

गणोवा केसोवाच्या पश्चात्‌ त्याचा थोरला मुलगा महादोवा प्रभावळीस 
सरदेदामुख असर्ता खिळणा ( विशाळगड ) किल्लेदाराने साडेतीन महाल 
वेगळे तोडून ९० (वास्तावेक ९५-पान ६४ पहा) गांवांचा तनखा' 
मामल्याहून स्वतंत्र करून घेतल्याने त्या कारभारास महादोबाचा धाकटा 
भाऊ नरसोवा गेला व किल्यावर राहूं लागला. हल्लांचे देवळेकर, मोडेकर 
ब वेरवलीकर या द्याखांचा मूळपुरुष हा नरसोबा. या प्रकारें अठरा महा- 
लांच्या मूळच्या सरदेदामुखीचे १४ ३ महालांचा एक व ३३ महालांचा 
एक असे दोन विभाग येथे झाले; आणि साहजिकच त्या वेगळाल्या शाखा 
आपापला कारभार स्वतंत्रतेने करूं लागल्या, अव्वलची बखर प्रभावळीच्या 
थोरल्या घराण्यांत तयार झाली म्हणून तींत नरसोवा खिळण्मा किल्ल्यावर 
राहूं लागल्यानंतर त्याची किंवा त्याचे पुढील वंद्याची खबर त्यांत मिळत 
नाहीं. प्रभावळीच्या वतनाशीं संबंध सुटला कीं बखरीक्षी संबंध सुटला 
अज्शीच सर्वत्र स्थिति आहे. यावरून खिळण्याचा मामला त्यावेळी प्रभा- 
वळीपुढें कांहींच नव्हता असे होतें. सतराव्या शतकाचा पूर्वार्थ संपण्याच्या 
सुमारास मावळंकरांपैकीं खास सरदेसाई वतनदारांची राहण्याची मुख्य 
ठिकाणें प्रमावळी आणि खिळणा किल्ला हीं दोन, आणि इतर मंडळीची 
संगमेश्वर, धामापुर, मावळंगें, बुवांड आणि गिर्ये हीं पांच झाली, या 
सुमारासच खिळणा किल्यावरील सरदेसायांनीं आपल्या ताव्यांतील जवळचे 


२०२ मावळंकर सरदेसाई 


'देवळें गांव राहण्यास पसंत केल्याचें दिसते, कारण वखरींत नरसोवास 
'देवळेकर म्हटळेळें आहे. महादोबाचा दुसरा भाऊ निपुलिक होता. तिसरा 
भाऊ विठोबा; त्याचा धाकटा मुलगा पुरुपोत्तम याच्या स्वमावास रिकाम्या 
माझया मारीत बसणें आावडेना. त्याने विजापुरास जाऊन पुण्कळ खर्च करून 
सेतवडे महाळची सरदेशमुखी संपादन केली; या कामी झालेले कज 
फेडण्याविषयी त्यानें चुलत्याच्या मागें निकड लाविली. तेव्हां मूळच्या सर- 
देवामुखी वतनावर पुतण्याचा बेदावा लिहून घेऊन महादोवानें कर्ज 
आपण फेडिलें. पुरुषोत्तम मग सेतवड्याचे कारभारावर निघोन गेला व 


तिकडेंच राहिला. याप्रमाणें तीन ठिकाणीं तीन स्वतंत्र वतने झालीं. 


महादोवाचा वडील पुत्न गोविंद ना० यानें आपल्या कारकीदीत प्रभा- 
वळी गांवची खोती, केळशी व वेसबी येथील देदामुखी हीं वतनें नवीन 


संपादिलीं, पेकी देशमुःवी आपला वैधु विसाजी ऊर्फ शिवाजी यास देऊन 
त्यानें सरदेशाएुखीवरीळ त्याचा हक्क दूर केला. विसाजी देदामुखीच्या 


गांबीं निराळा राहू लागळा; त्याप्रमाणेंच मधला भाऊ अंतोबा धामापुरी 
जाऊन कायम झाला; आणि रीतीप्रमाणे वखरीच्या हकीकतींतून उभयतां- 
च्या पुढील वैद्याचा नि्देंदा साहाज्ञेक तुटला. गोविंद नायकाने ओझरे 
घुड़क इनाम मिळवून सवंध इनाम गांवांची संख्या सहा केली. त्याचा 


पुत्र नरसोवा याने मावळंगें इनाम गांव व इतर जमीनी वगेरे निरनिराळ्या 


दायादांस वांटून दिली. त्यानें विजापुराहून लोवल्याचा कोंड इनाम 
मिळविला. नरसोबाचा तिसरा मुलगा महादोबा हा लोवल्यास जाऊन 
राहिल्याने लोवळेकर ह्मणून त्याच्या वंदयजांचें निराळे कुटुंब झाळें. वडील 


पुत्र केशव नरसिंह यानें दाभोळची चोथी सरदेशमुखी संपादिली. मुचरी 
गांब इनाम मिळविला. इतर हक्क लवाजिमा हि अनेक संपादन केले. 
केशव नायकाचा पाठचा वेधु गणोवा याची हरएक कामीं त्यास मोठी 
मदत होती. कनिष्ठ वेधु नारोवा याजवर मदत करण्याचा अंमळसा कठीण 
प्रसंग येतांच त्यानें त्या प्रसंगाकडे आणि त्याबरोबर चं बतनाकडे काय- 
मची पाठ फिरविळी व आपण ओझऱ्यास जाऊन राहिला. गणोवा ना० नें 


स्वराज्यांतील हालहवाल २०३ 


-संगमेश्वर हें आपल्या राहण्याचें ठिकाण केलें. केदाव ना*नें प्रभावळीचे घर 
चालविले. पुढें केशब ना० लवकरच निपुत्रिक वारला. गणोवाने सुमारें 
दहा वष्रे देशामुखीचा कारभार केला, आणि म्हातारपणी पुतण्या सोमाजी 
लोवलेकर यास तें काम सांगून आपण धामापुरीं हरि हरि म्हणत स्वस्थ 
राहिळा. सोमाजी व त्याचे पश्चात्‌ त्याचा पुत्र विठोबा यांनी पुष्कळ वर्षे 

त्कृष्ट कारभार करून कोलळवेची बाग आणि कुवसे वाडां हा इनास 
माखजन व उंचगांवच्या इसाफती, प्रभावळींची रोइवाडी आणि |नव बु॥ 
हीं गांवे मिळविली; दाभोळ सरदेदामुखीचीं फेरफमांन घेतलो; आणि इतर 
मान मरातब हि पुष्कळ मिळविले, विठ्ठल सोमाजी वारल्यावर गणोवाचा नातु 
केद्राव राघोबा यानें २४ वष्रे सरदेदामुखीचा कारभार केला, स० १९९० च्या 
सुमारास केशव ना० मृत्यु पावला. त्यावेळीं मावळकरांच्या घराण्यात प्रभा- 
वळी, खिळणा, सैतवडें व दाभोळ या चार मामलती, कदळी व बसवा 
येथील देवामुखी हीं वतनें होतीं. याखेरीज १०1११ सवंध इनाम गांव 
व गांवगंना किरकोळ शोते, आगरें, वागा चालत असून खोतीचे व 
इसाफतीचे हि कित्येक गांव त्यांचे होते. निरनिराळ्या गांवीं मिळून त्यांची 
८1९० राहतीं घरें होऊन घराण्याच्या हळू हळू पाच सहा शाखा बगळ्या 
फुटल्या होत्या. धामापुरची शाखा बाह्यतः नसली तरी वास्तावक वेगळी 
'झाल्यांत च जमा होती, एकतरपणा काय तो प्रभावळी व सगसमश्वर येथांल 


कुटुंबांत अद्याप टिकला हाता. कदाव ना? न धासापुरच्या घरापका रगावा 
र्‍यास दत्तक घेतल्य़ावरोबर 'धघामापुरच घर वेगळ काढल्याच उघड झाल 


केशवनायकाच्या मृत्युपूवी एक दोन च वर्षे तळकांकणप्रांत शिवाजीस 
अर्जांन झाला होता, राज्यस्थापनेच्या उपक्रमास ज्या ज्या जसेदारांनी 
शिवाजीस उघड उघड अडथळा केला होता त्यांस वेमान ठरवून ब नदीजा 
पोंचवून शिवाजीनें उधळून लाविलें होतं. परंठु पहिल्या मालकांश्रीं इमानी 
राहिलेल्या, शिवाजीस उघडपणें न मिळालेल्या किंवा तटस्थ राहिलेल्या 
जमेदारांची पाळटलेल्या मनूप्रमाणें गुन्हेगारी ठरवून त्यांचें पारिपत्य करणें 
हें काम झटपट आटपणारें नव्हतें; म्हणून शिवाजीनें यच्चयावत्‌ वतने 


२०४ मावळंकर सरदेसाई 


व इनामती तडाक्यास अमानत (जप्त) केल्या. तळकोकणांत खासा 
स्वारी होऊन सरकारांतून सर्बोस कोळ (अभयपत्र) मिळाल्यावर केदयवना ० 
मुख सारे वतनदार शिवार्जास भेटले; तेव्हां नायकांचा सत्कार करून 
सरदेशमुखी हक्कावद्दळ ३००० लारीचा करार करून त्या प्रांतावर नेम- 
लढल्या [लाजा नालकंठ सुभेदाराच्या दिमतीस त्यांस पाठविण्यांत आलें 
उढ लवकरच केशव नायक मृत्यु पावल्याने नरसोवा कान्होबा गुमास्ता; 
यान नायकाचा मुलगा रंगोवा यास महाराजांच्या पायांवर नेऊन घातलें 
कडशवना ० च्या वेळेस च घराण्याची सर्व हकीकत दिवाजीस समजलेली 
हाती; म्हणून रंगोवाच्या नांवें प्रभावळी व दाभोळ सरदेशमखीच्या वंश- 
परंपरेच्या सनदा स. १६६२ त परत ( पक्षी--पुन ) मिळाल्या, प्रभा- 
वळींच्या हक्क लाजिम्यावद्दल २००० लारी पट्टीपळोडी ठरली आणि' 
बाग कोलबे अमानतींतून मोकळी झाली. ( ले० ४६-४७ ). याप्रकारे 
यावनी खिदमत खलास होऊन स्वधर्मीयांची सेवाव्रात्ति सुरू झाली, आणि' 
मराठशाहांतल्या जमेदारीचा मान मावळंगकरांत प्रथम रंगोवास लाभला. 
दाभाळ सरद्‌दमुखीचा हक्क लवाजिमा मागाहन ठरविण्याचे शिवाजीचे 
आश्वासन त्याच्या कारकोददीत पुरें झालें नाहीं. संभाजीच्या वेळीं अवश्य 
ती चोकशी होऊन दाभोळ मामल्यापैकीं हमजाबाद व जाफरावाद येथीळ 
सरदशमुखीचा हक्क व दाभोळचे राहिलेले हक्क रंगोबांचे माथां शेरणी- 
( नजराणा ) ठेवून त्यास देण्याचे सुकर झाल होतं; परंतु मोंगलांच्या' 
थामबुमीमुळ उडालेल्या गडवडींत वतनाची सनद रंगोवाच्या हातो आली 
नाही. ती पुढ स. १६९६त राजारामाचे वेळी मिळाली (ले० ५१,) 
या वतनाबद्दल रोस् १२५०० दाभोली लारी व इतर पट्याबाबींच्या सर- 
कारी वसुलावर व मोहतर्फा वगेरे ब'बींवर ठराविक आकाराची मोईन सर- 
देसायांस वेतन हणून मिळण्याचे ठरले, नजराणा १५००० लारी बसला, 
दाभाळ याखेरीज मोजे तनाळा तफ हवेली आणि मोजे चिचघर तां खेड 
हादोनगांवया च सनद्‌न इनाम मिळाली मिळाली दूरच्या दाभोळ 
छभ्याच्या कारभारास हणमाजी केशव खेर यास पाठविण्यांत झालें 


स्वराज्यांतील हालहवाल २०५ 


याच सुमारास नरहर कृष्ण वगेरे तिघां खानवलीकर बंधूंस दाभोळ 
सुभ्याच्या सरदेदामुखीची मुतालिकी वंरापरंपरेच्या हक्काने रंगोवानें दिली. 
हे खानवलीकर तेव्हांपासून आपल्यास “' सरमुकादम ?” म्हणवूं लागले, 
हें घराणें हल्लीं संगमेश्वर तालुक्‍यांतील चििखली-रांगांव येथे नांदत आहे. 

दोन शतकांची थावनी अमदानी संपवून तिची जागा स्वघर्मी स्वज- 
नांनी पटकावल्याबरोबर कांकणप्रांतींच्या जमेदारांवर प्रथम काय परिणाम 
झाला हे तुलनेनं पाहणे येथ आअप्रांसंगिक होणार नाहीं असं वाटतें. 

या दूरच्या डोंगराळ व रुक्ष प्रदेशाशी मिजासींत रुळलेल्या वादशाह्वांच्या 
व त्यांच्या बड्या सरदारांचा प्रत्यक्ष संवेध येणं असंभवनीय च होतें. 
इकडील मुख्य मुख्य किल्यांवर दरबारच्या वर्गांचे व विश्वासांताल तिसर्‍या 
चोथ्या दर्जाचे मुत्सद्दी एकदां हवालदार नेमून पाठविले कां प्रांताच्या 
प्रत्यक्ष कारभाराची व दरवाराची फारखत च होत असे. किल्ल्यांचा 
कडेकोट वंदोवस्त, वादशयाही खजिन्यांत वसुलाचा वक्तशीर भरणा, आणि 
ताव्यांतील मुलखाची न्यायसनसुबी एवढी तीन कामें या अंमलदारांचीं 
आदि कर्तव्ये असत. पहाडी किल्ले मूळचे च फार बळकट, व अवघड 
जागीं बांधलेले असल्याने रातरूंपासून त्यांचे संरक्षण करण्याचें काम विद्षेष 
दगदगीचें नसे. महसुलाची जवाबदारी अव्वळ अखेर संभाळण्यास देशमुख, 
देशपांडे वगेरे जमेदार कायमचे होतेच; एखादे वेळीं वसुळास वेळ झाला तर 
सरदेदासुरास पकडून किल्यावर डांबून टाकल्याची वरदा दरबारास दिली 
कों आपली जबाबदारी संपली इतकीच हवालदाराची समजूत असे. न्यायम- 
नसुब्रीचा बराच भाग गांवची जमात गांवांत आटोपी; तिचें लोण हवाल- 
दारसाहेबांपर्यंत चुकूनमाकून येऊन पोंचलें च तर बडी मजालिस भरवून 
तिचा निकाल होई; देवाच्या उत्सवमूर्तीप्रमाणें फार तर मजालसींत उच्चा- 
सनावर विराजमान होऊन तमाशा पाहण्याचा प्रसंग त्यांजवर येई; हल्लींच्या 
सभांतील अध्यक्षाच्या कासाइतके देखील या सभापतींचे काम भवघड 
नसे. मुख्य कतंव्यांतून इतक्या सुलभ रीतीने पार पडण्याची सोय असतां 
मिजासखोरीकडे स्वाभाविक कळ असणारे मुसलमान अंमलदार भेटीस 


२०६ मावळंकर सरदेसाई 


येणाऱ्या जाणार्‍्यांस “ सळाम आलेकुं-आलळेकुं सलाम ?' करण्यापलीकडे 
कद्याला अधिक पंचाईत करतील १ त्यांचा काळ ख्यालीखुद्यालींत जात 
असल्याने आपल्या अंमलांतील लोकांच्या सुखासमांधानांत त्यांजकडून 
बहुधा खलल पडत नसे, ज्िकारीच्या करमणुकीदिवाय ता्यांतील मुलखाची 
पाहणी करण्याकरितां वगरे किल्ल्याच्या वाहेर पडण्याची तसदी ते घेत 
नसत, वसुलाच्या दृष्टीनं या भिकार प्रांतांतून अधिक रकम येण्याची अपेक्षा 
दरवारांत नसे. र्वतेवरील सारा वेताचा, कायम पद्धतीचा असल्यानें तो भर- 
ण्यास त्यांस जाचक होत नसे. लढाया, स्वाऱ्या, शिकारी यांची मुलख उजाड 
पाडणारी धामधूम या प्रांती जवळजवळ नव्हती च. टोळधाडीसारख्या 
कैचित्‌ येणाऱ्या आपत्ति अपवादात्मक होत्या; त्यांच्यायोगे रयतेची असहाय्य 
स्थिति झालीच तर सरदेदामुख पदरच्या पेश्शाने-प्रसंगीं कर्जवास काहून--- 
रयतंचा भार स्वतःचे अंगावर घेण्यास तत्पर असत, आणि तसा तो अंगावर 
घण्याच सामथ्ये त्यांच्यांत असे, जमेदारांचे उपकार रयत हि कृतज्ञतापूर्वक 
स्मरत; आणि यामुळ उभवतांचें परस्परसंत्रंध सलोख्याचे व प्रेमाचे राहून 
सववत्र आवादानी नांदे 

सवच प्राताधकारी या नमुन्याचे असत असें नाहीं. एकादा दुसरा 
खारटतुरट व जुलमी असे; परंतु असला एखादा भेटला च तर वादक्ा- 
हाच्या दरवारीं वक्लीला बांधून त्यास ' तहगीर? करण्याची सवड असे 
त्याची इभ्रत राखण्याकरितां लोकांच्या बोकांडी त्याला च बसवून ठेविला 
तरच आपली इज्त टिकून राहील ही विचारसरणी तत्कालीन सुलतानांच्या 
किंबा त्यांच्या वजीरांच्या मेंदूंत उदय पावली नव्हती. यामुळे तिच्या 
जारोत तोर्‍्यानें वागण्याचें धारिष्ट हि अेमलदारांत आलेले नव्हतें, आणि 
बड्या अमलदारांविरुद्ध गिला करून कांहीं उपयोग नाहीं या निराशेच्या 
भूतान (हि रयतेच्या हितकत्या पुढाऱ्यांस पछाडलेले नव्हतें. 

परकाय यवनसतत्ते खालीं आपण आहों; स्वातंत्र्यास आपण पारखे 
झाला आहा या कल्पनेची लोकांस पुरती तोंडओळख हि राहिली नव्हती 
झसलमान राज्यकते परदेद्यांतून आळे खरे, परंतु त्यांनीं हिंदुस्थान आपलें 


स्वराज्यांतील हालहवाल २०७. 


> ह -.. 


कायमपणें राहण्याचे ठिकाण केल्यानें आरंभीचा त्यांचा परकेपणा लोपून 
गेळा होता. धर्माची वाब वगळल्यास बाकी गोष्टींत त्यांचे व येथील 
लोकांचे हितसंबंध एक च झाले होते. 'धार्मिक बाबतींत सुद्धा ब्रेदर किंवा 
विजापुर येथील सुलतानांकडून कोंकणप्रांतांत जुळूम झाला होता असे 
आढळून येत नाहीं. माणुसकी, सुधारणा, भूतदया वगेरे बाबतींत स्वतःस 
सर्व जगांत श्रेष्ठ समजणाऱ्या युरोपियन लोकांतील प्रथमतः इकडे आलेले जे 
पोठुंगीज लोक त्यांनी मोज्या कळकळीने “एका गालावर थप्पड बसल्यास दुसर 
थोबाड पुढें करावें ' असला अत्यंत अनत्याचारी सहनशीलतेचा उपदेश 
करणाऱ्या धमाचा शेजारच्या गोमांतकांत प्रसार करण्याकरितां जीं अन- 
न्वित कुले केली, लोकांचा जों अमानुष छळ केला, त्यापुढे मुसलमानांनी 
थोडा बहुत जुलूम कोठें केला असल्यास त्याचें तळकोकणच्या लोकांस 
कांहीं च वाटलें नसेळ, जिंकलेल्या लोकांस राजकीय सत्ताधारी अस्पद्यां- 
प्रमाणे आपल्यापासून दूर न ठेवतां त्यांच्यांत मिळून मिसळून वागत. या 
सर्व कारणांस्तव स्वतंत्रता गेल्याबद्दलची हळहळ किंवा पारतंत्र्य घाल- 
विण्याची चळवळ लोकांत साधारणपणें नव्हती म्हटलें तरी चालेल 

पुढें स्वराज्य झालें. अनेक दातकें रुसून दूर गेलेले स्वातंत्र्य ठिकाणावर 
आलें, तेव्हां त्याचे स्वागत करण्याकरितां व बडदास्त ठेवण्याकरिता पूर्वांची 
व्यवस्था झाडून सारी बदलावी लागली. किल्ल्यांबाहेर कधीं काळीं येणाऱ्या 
विलासी अंमलदारांच्या जागीं रानावनांतून हिंडणारे, डोगरपठार भराभर 
चढणारे, प्रांताचा कोनांकोपरा ठाऊक असणारे आणि नाचण्याची भाकर 
व हुलग्याचें माडगे याजवर प्रसंगीं गुजराण करणारे कणखर अंमलदार 
आले ; स्वाऱ्या, वेढे, लढाया अंगणांत व परसावांत होऊं लागल्या; अनेक 
जागची ळूट खचास अपुरी पडून नवीन जवर सारे ठरविण्यांत येऊ लागले 
आणि मूळच्या मालकांशीं इमाने इतबारे रा! कोकणांतील पातद्याई 
अंमलदार यांणी ' नवीन मालकाच्या दृष्टीनें ' बेमानी केटी आणि ते 
नतीजा पोंहचून उधळून गेळे १. एकूण एक जमेदारांची दरोबस्त वतने 
इनामे, असल्याच कांहीं कारणास्तव, दिवाणांतून अमानत ( सरकारांत 


२०८ मावळंकर सरदेसाई 


जत ) झालीं. स्वराजाच्या या पहिल्याच लाटेनें रंगोवा प्रभावळीकरास 
ज्या गटंगळ्या चारिल्या व त्याची जी दुर्दशा केळी तिचे वर्णन त्याच्या 
शब्दांनी देतो. ले० ५१ मध्यें रंगोबा म्हणतो--- स्वामीने कुलवतन- 
दाराचे हक्क व इनामती अमानत केल्या, खंड हि बेमुबळगा बांधला 
त्यामुळें आपला कांहीं उबार राहिला नाही; सवस्व खंडाचे भरीस 


पडलें....मुतालीक व चाकर होते त्यास भक्षावयासी नाहीं ऐसा अर्थ 
झाला, यार्कारतां कितेक आपणास टाकून गेळे.? स.१६९६ तीह 
म्हणजे बतनवाडी अमानत झाल्यानंतर ३०३५ वप्ोनंतस्वे हे रडगाणे 
आहे. रंगोबाचा कांहीं अपराध होता म्हणावा तर जस्तींतील दोन 
उमाची सरदेशमुखी जप्तीनंतर अवघ्या दोन वर्षात च खुली होऊन वैश 
उसरेने चारण्याच्या हकासह त्यास परत मिळाली होती. दहा नशी 
विच इनाम भोगणाऱ्या रंगोबास तो कोणत्या हि प्रकारें गुन्हेगार ना : 
 ठरल्यावरसुद्धां ३० वर्ष असा काल कंढावा लागला तेव्हां त्याची 
त तिसऱ्या कारकीदींस त्याच्या पुनः हाती आली ! स्वराज्य त 
चीज कांही ओर भाहे 1! तिचे लाड पुरविण्याचे काम मोठ्या खचा? 
प ब यातायातीचें आहे यांत संदाय नाहीं. वु 
कागद मिळाल रांत सन १६९९ ते १७०१ या सालांतीळ एक गदांत 
्ि 'ाहा्नाही.. स. १७. २ च्या जून महिन्याच्या कार”. 
रगोबाचा थारला मुलगा गणो र ग 
आहे. तेव्हां वरील तीन 

त्याची कारकीर्द ४ ८ 


न ५८८० पयत मि व्णाबा टी सारख्या क 
शहाण्या, धूर्त ब द्क्ष ना साचा बाप होता च. पुढ कृष्णा « “ 


स्वराज्यांतीळ हालहवाल २०९ 


त्यांत फारसें मन घालावें लागलें नाही; आणि कारभाराचा बोजा त्याचे 
स्वतःवर पडण्याची वेळ आली तेव्हां देवामुखांचीं मुख्य कतंव्यें पहिल्याहून 
चरींच मयादेत झाली असल्याने तो भाराहि पुष्कळ हलका झाला होता. 
आतां त्याच्या वेळी कोंकणप्रांत आपापल्या स्वाधीन करून घेण्याबद्दल 
मोंगळ व मरांठे यांच्यांत पराकाष्ठेचा झगडा लागला असल्याने स्वस्थपणा 
जसा कोणालाच मिळणें संभवनीय नव्हतें तसा तो रंगोंबाळा हि मिळाला 
नव्हता; त्याची सांपत्तिक स्थिति एक वेळ फार खालावली होती व कांहीं 
काळ त्यास तऱ्याच काळजींत काढावा लागला होता; या गोष्टी जरी खऱ्या 
असल्या तरी असल्या अल्पकालीन दुःस्थितीचा विसर पाडण्याइतक्‍्या 
मोठ्या घडामोडी त्याच्या वेळीं नित्य होत होत्या. स्वराज्याची स्थापना 
करण्यांत अहार्निश गुंतलेल्या अनेक वौरांचे व मुत्सद्यांचे विविध प्रकारचे 
देक्योद्वाराचे प्रयत्न रोज कांनावर पडत होते तर कित्येक खटपटी प्रत्यक्ष 
हि पाहण्याचा योग त्यास वारंवार येत होता. त्यावेळीं मुसलमानांना 
काय किंवा मराठ्यांना काय जमेदारांस आपल्या बाजूस वळविणें अवद्य 
असल्याने असल्या दंगंलींत सुद्धां रंगोवास सत्ताधाऱ्यांकडून उपद्रव विल- 
कुल पोंचला नाहीं. वादशाहीचे अंमलदार व छत्रपतींचे सरदार या 
उभयतांकडून त्याचा मान मरातव च राखण्यांत आळा. सारांक्ष बाहेरील 
बडिवारांत उणेपणा असलाच तर परिस्थित्यनुरू्ष तो विद्दोष मनाला 
लावून घेण्याइतका खाचेत. नव्हता, घरीं संसारसुख त्यास उत्तम प्रतीचे 
मिळालें होतें. रंगोवाच्या बायका दोन झाल्या; पाहिळीस चार मुलगे व 
दुसंरीस एक मुलगा व एक मुलगी याप्रमाणें त्यास संततिळाभ झाला. 
त्याच्या सर्व मुलांनी पुढें घराण्याचा जो चहूंकडून उत्क्षे केला त्यावरून 
त्यांच्या लहानपणीं हि त्यांच्या भावी मोठेपणाची चिन्हें रंगोवाच्या दृष्टो- 
स्पर्तीस आल्यावांचून राहिली नसतील. एवं च लोकांत मानमान्यता 
पावून, दीर्घायुष्य भोगून, सुलाबाळांनीं, आत्तेष्टांनीं व नोकरचाकरांनीं 
गजबजलेल्या घरांत, घराण्याच्या भावी उत्कषांच्या सुखस्वप्तांच्या गुंगींतच या 


भाग्यशाली रंगोवाचे परलोकी प्रयाण झाले असावे असं मानण्यास हरकत नाहीं. 
वड 


२१०८ मावळकर सरदेसाई 


रंगोबाच्या पश्चात्‌ सरदेदामुर्खांचा कारभार त्याचा वडील& मुलगा 
गणांवा याजकडे आला. ही वेळ मराख्यांच्या नुक्तवा च स्थापन झालेल्या 
राज्यास मोठ्या आणीबाणीची होती. तें राज्य सफे बुडविण्याकरितां 
कित्येक दिवस दक्षिणेंत उतरलेला औरंगजेब मनःपूर्वक जोराची खटपट 
करीत होता. त्याच्या प्रयत्नांस मराठे वीर ब मुत्सदी चहूंकडून पाय 
वेदी करीत होते. प्रांतांतील गड किल्ले पाडाव करीत औरंगजेबाने पुढें 
जाव आाणि मागाहून मराठ्यांनीं थोड्या वेळांत ते पुनः हस्तगत करून 
घ्यावे असं एकसारखे चाललें होतें. त्यांत च सातारा किल्ला पाडाव 
झाला आणि राजाराम हि एकाएकीं मृत्युमुखी पडला, त्यासुळे मराठ्यांस 
रसातळास पोंचविण्यास उत्कृष्ट सांधे मिळाली असे वाटून वबादक्याहास 
दुप्पट आवेद चढला. हरएक प्रकारचा स्वार्थत्याग केल्याखेरीज राज्याचे 
धमाचे किंबहुना स्वतःचे रक्षण होणें अदक्य हो खात्री पक्की झाल्यानें 
मत्येक मराठा औरंगजेबास कसून विरोध करण्यास सज्ज झाला होता 
शिवाजींच्या तालमींत तयार झालेला मुत्सदी रामचंद्रपत हा या कामीं 
पुढारी लाधल्यानें व त्याला सर्वे जातींच्या मराख्यांचें पूर्ण सहाय्य मिळा- 
ल्याने औरंगजेबाचे सर्व प्रयत्न निष्फळ होऊन त्याची व त्याच्या लोकांची 
दुर्दशा उडाली व याच स्थितींत तो स. १७०७ त मरण पावला. सन 
१७०० ते ९७०७ पयेतर्ची ७1८ वर्षे याप्रकारे आत्मसरक्षणाच्या कामीं 
सर्वस्वी खर्ची घालावीं लागल्याने, राजारामाच्या नेभळेपणानें मराठे सर- 
दारांत एकमेकांविषयी उत्पन्न झालेल्या मत्सर, द्वेष बगेरे दुर्गुणांस पुरतेपणी 
प्रकट होण्यास अवकाद मिळाला नव्हता. राजारामाच्या ग्त्यूनतर 
राज्यावरोल शाहूचा वारसा दूर सारून आपल्या अल्पबयी मुलास तख्तन- 
शीन करून राज्याची सर्व सूत्रे स्वतःच्या हातांत नाचविण्याच्या ताराबा- 
ईच्या महत्वाकांक्षेमुळें त्या दुसुणांस आपला खेळ दाखविण्यास रंगभूमे 
*. मागाहून हातीं आलेल्या कागदपत्रांवरून केशव ना? हा रंनोवाचा 
इसरा मुलगा हँ स्पष्ट झाल. परंतु त्यापूवी च पहिल्या माहितीप्रों . केरा- 
नास वशावळात बडील म्हणून नमूद केलें होतें तें तसेंच छापूनहि गेले 


स्वराज्यांतीलळ हालहवाल २१९ 


मोकळी सांपडली. जेथें तारावाईच्याच पक्षांतील रामचंद्रपंत अमात्य 
व त्यांचे हस्तक परशराम ञ्यंबक यांच्या सारख्या दाहाण्यासुर्त्या व कर्त्या- 
सवरत्या प्रमुख मुत्सद्यांत वैमनस्य आलें, तेथें शाहु व ताराबाई या एक- 
मेकांविरुद्ध उठलेल्या प्रतिस्पध्योच्या अनुयायांतील वेर कोणत्या थरावर 
गेलें असेल याचें अनुमान करणें अवघड नाहीं. या वैरास रवार्थपरायण- 
तेचा पूर्ण पाठिंबा होता च. त्यामुळें शिवाजीनें मुसलमानांच्या हातून महा- 
राष्ट्र थोडाबहुत हिसकावून घेतल्यावेळीं बादशाही जमेंदारांवर जी आपत्ति 
येऊन आदळली तिचीच सुधारून वाढविलेली आर्वात्त या ग्रहकलहांत 
निघाली. शाहूस बिलकुल थारा न देण्याविष्रयीं प्रत्येक जमेदारास तारा- 

बाईकडून सख्त ताकीद झाली तर आपल्यास ताबडतोब येऊन मिळण्या- 

विषयीं त्यास शाहूचा तगादा सुरूं झाला. कोणती बाजू न्याय्य याविषयींचा 
निश्चय न झाल्यामुळें जेथें शंकराजी नारायणासारख्या पराक्रमी सरदारास 

जलसमाधे घेणे अवद्य झालें, तेथे छोट्या माठ्या देदामुखांसारख्या 

जमेदारांची किती तिरपिट उडाली असेल वरें १ येथे या गोष्टींचा 

इतका पाल्हाळ करण्याचें कारण एवढेंच आहे की, गणोवा कारभारावर 

आला त्यावेळीं त्याला या बिकट पारिस्थितींतून वाट काहून स्वतःचा व 
वतनाचा बचाव करावा लागला. तें काम त्यानें मोठ्या चतुराईने पार 
पाडिलें. मोंगल व मराठे आणि ताराबाई व झाहु या दोन तौक्ष्ण 
कात्र्यांच्या तडाक्यांतून तो सुखरूप निभावला, एवढेंच नव्हे, तर उलट्या 
सबोचा विश्वास संपादून त्यांजकडून शाबासकी व इनामे त्यास मिळवितां 
आलीं, यावरून तो मोठा धूर्त व व्यवहारदक्ष होता हे निःसंशय आहे. 
स. १७०२ ते १७२० पर्यतचे लेखांक पाहिल्यास ताराबाईचा शिवाजी 

राजसबाईचा संभाजी, रामचंद्रपंत अमात्य व सातारा व कोल्हापुर येथील 
प्रतिनिधि या सवाची त्याच्यावर एकसारखी मेहरबानीच असलेली आढ- 
ळते. मराठ्यांकडील एकहि माणुस जायबंदी न होऊं देतां, विशयाळगडचा 
किल्ला मोंगली अंमलदाराकडून युक्तीने आपल्या ताब्यांत घेऊन तो परश- 
रामपताच्या हवाली करण्यांत त्याने दाखविलेल्या हिकमतानें तर प्रतिनिधि 


२१२ मावळंकर सरदेसाई 


घराण्याची त्याच्याधर अत्यंत मर्जी बसली. त्याने मिळविलेली बहुतेक 
इनामे हा. प्रतिनिधींच्या कृपेची फळे होत. अद्याप्रकारे परस्परविरुद्ध 
पक्षीयांस संतुष्ट राखण्यास दुटप्पी वतन ठेवणे अपरिहार्य होते. असल्या 
व्यवहारदक्षतेस कावेवाजी हें निंदाव्यंजक नांव हि मिळते. शिवाजीची कार- 
स्थाने पाहिलेल्या ब त्याच्या पश्चाज्‌ तीं स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढें 
चालविणाऱ्या आणि नंतर ताराबाईंचा पडता पक्ष धरल्याने चित्तवृत्तीचा 
वारंवार प्रक्षोभ होत असलेल्या, शांत व दान्त रामचंद्रपंत अमात्यास गणो- 
वाची कारवाई कावेवाजी वाटून विलळकुल रूपली नाहीं. लांच्या रागाची 
थोडी चुणूक गणोबास एक दोन वेळां पहावयास मिळाळी. ताराबाई 
व श्ाहु यांच्या दरम्यान कटकटी सुरूं झाल्यावेळी गणोवानें खूप हुशा- 
रीने तटस्थपणाचा आव आणिला होता. त्याबरोबर पंतांनीं त्याची सर- 
देशमुखी काहून ती डोंगरकर. कान्होबा विन नरसोबा यास दिल्याचे 
आज्ञापत्र काढिले. शाहूची सरक्यी लवकरच झाल्यानें पंताचें हे आज्ञा- 
पत्र शाहुवद्दळ्ची गणोवाची राजनिष्ठा शाबीद होण्यास उपयोगीं पडलें; व 
तारावाईचीच सत्ता अत्यंत मयादेत झाल्याने पंतांचे फर्मान नुस्ते काग- 
दांत राहिले हें खरे, तरी ताराबाईंच्या अमलांत असलेल्या राज्याच्या 
भागांतील गणोवाचें इनामी उत्पत्न अमानत झालेच. गणोवानें आपला 
धाकटा भाऊ दादोबा यास पंतांच्या दिमतीस पाठवून तें उत्पन्न मोकळे 
करून घेतलें. यावेळीं कोंकणप्रांतीं सत्ताधारी शिवाजी, शाहु व शिद्दी 
असे तीन होते, व ज्यास जिकडे हात चालविण्यास सांपडे, तिकडे तो 
खुशाल चाळबीत असे, गणोवा वगेरे बंधु पांच होते व ते हि पण सर्व 
एकोप्याने होते; म्हणूनच प्रत्येक मालकाच्या वांटणीला निरनिराळा सरदे- 
दशमुख देतां. येऊन वतनाचा सांभाळ करतां आला. पंतांचा गणोवा- 
बरीळ राग जरी पुढे पुष्कळ कमी झाला, तरी मधून मधून त्यास एकादी 
उसळी येत असे. ता ९८1१७१० च्या आज्ञापत्रांतील तुम्ही वतन- 
दार येकनिष्टेस अंतर पडो न देतां येकरूपतेने सेबा करावी आणि स्वामी- 
ची कृपा संपादून घ्यावी ते गोष्टी न करितां त्याच अविलंबी पडोन स्वामी- 


स्वराज्यांतील हालहवाल २१३ 


नी कृपा करावी येसी वर्तणुक न केली हा मजकूर, व ता.१०॥१०]१७१० 
च्या पत्रांतील “ नेमास अंतर करावे हा तुमचा पुरातन देडकच आहे 
येणैकरून परिणाम वरा होत नाहीं ” हे दाब्द पाहिले म्हणजे पंतांचा 
गणोवावरील राग कितपत मावळला होता हें दिसून येते. तेंच यावेळची 
व यानंतरची शाहूची आज्ञापत्ने पाहिली म्हणजे एकनिष्ठठेबदल गणोंवाची 
तारीफ केलेली नाही असे आज्ञापत्र क्काचेत्‌ आढळतें एका राजा- 
च्या विश्वासास व कृपेस पात्र झालेली मंडळी त्याच्या माशून गादीवर 
येणाऱ्या राजाच्या अवक्रपेस पात्र झाल्याचा चमत्कार इकडे पुष्कळ वेळां 
दृष्टीस पडतो. पुढल्याच्या अवकृपेचें विशिष्ट कारण हि मागल्याच्या कृपे- 
व्यतिरिक्त निराळें उसन येत नाहीं. गादीचा एक मालक दिवंगत झाल्या- 
नंतर वारसानात्यानें त्याच्या जागीं बेणाऱ्या दुसऱ्या माळकाच्या वाबतींत 
जर असा प्रकार होतो- संभाजीच्या कारकीदीत शिवाजीच्या वेळच्या कांही 
प्रतिष्ठित इसमांची उडालेली दुदद्या एवढें एक उदाहरण या संबंधांत 
खात्री पटविण्यास पुरं आहे--- तर राज्याच्या माटकीकरितां एकमेकांचा 
उच्छेद करण्यास उठलेल्या दोघां प्रतिस्पध्यातून एकाच्याहि गेरमर्जास वळी 
न पडतां अचाकन सुटणें एवढी सुद्धां करामत प्रशंसनीय आहे; मग उभय 
विरुद्ध पक्षाची कृपादृष्टि आपल्याकडे वळवून घेण्यांत गणोवाने पूर्ण यश मिळ- 
विळे ही गोष्ट त्याच्या दूरदर्गित्वाची व व्यवहारचातुर्याची उत्कृष्ट निदशैक 
नव्हे असे कोण म्हणेल ? स्वराज्यांतील मावळंकर सरदेशमखांत भाग्यशाली- 
पणांत जसा रंगोवबा तसा कतवगाररात आम्हांस गणोवा अग्रगण्य वाटतो. 
वतन संभाळण्यापलीकडे आपल्यास कांहीं कतेव्य आहे किंबा करिता 
येईल अक्यी कल्पना त्याला शिबटी असती तर त्याचें नांब आज महारा- 
' ट्राच्या इतिहासांत खचित चमकलें असतें. शिवाजी महाराजांच्या वेळी 
तो असता तर त्याच्या योग्यतेचे खरें चीज खचित झालें असते. 
नियमास अपवाद पाहिजे म्हणूनच जणुं काय गणोवासहि एक घराणें 
विस्द्ध झालें. आरमाराचे मुख्याधिकारी आंगरे यांची मात्र गणोबावर दे.वट- 
पयेत अवकृपा होती, कान्होबा नरसोबाचे पक्षपाी म्हणून असो किंवा 


२१९४ मावळंकर सरंदेसाइईं 


दसरे कांहीं कारण असो गणोवा व त्याचे घराणें यांजवर आगऱर्‍्याचा दात 
पुष्कळ दिवस राहिला. प्रतानेधींचा लोम व खुद्द शाहू महाराजाचा 
कृपा गणोवावर असल्यामुळें, आंगर्‍्यांस गणोबाचें विशेष नुकसान कोरता 
आलें नाहीं ही गोष्ट वेगळी; तरी पण दिवसेंदिवस बळावत गेलेल्या या 
सरदारांचा राग प्रभानवल्लीकरांस थोडा बहुत भोंवल्यारिवाय सोहली 
नाहीं. परशराम त्र्यंवकानंतर प्रतिनिधींच्या घराण्याचें तदरबारांतील वजन 
एकसारखें कमी होत गेळें. त्यांच्या जागीं पंत प्रधान पेरावे यांच वाढत 
गेलें, आणि पेशव्यांची जरी गणोवावर व त्याच्या घराण्यावर कृपा होती तर्श 

शिरजोर होत चाललेल्या आंगऱ्यांच्या रागापासून गणोवाचें रक्षण करण्या- 
इतकें त्या कपेचें तेज प्रखर नव्हतं. त्यामुळें आंगर्‍्यांच्या प्रत्यक्ष अस- 
लाखालीळ प्रांताची सरदेशमुर्ती, नांवाने नसली तरी प्रत्यक्ष वहिवाटान, 
डोंगरकर घराण्यांत जाऊं देणे प्रमावळीकरांस भाग झालें. अद्या रीतीन 
विजयदुर्ग भागाच्या ( म्हणजेच पुढें राजापुर सुम्याच्या ) सरदेदामुखीचा 
लगाम प्रमावळीकरांच्या हातून सेळ पडत जाऊन डोंगरकरांच्या हाता 
कायम झाली 

वतनाचा कारभार पाहूं लागल्या दिवसापासून पूवी अमानत झालळला 
वतने व इनामती सोडवून भेण्याची व त्यांत वाढ करण्याची एकाहे साध 
गणोवानं फुकट दवडिली नाही, १८२० वषोच्या त्याच्या कारकाद।त 
त्यानें काय काय संपादन केलें तें त्या वेळच्या कागदपलांत तप३॥लवार 
दिलें आहे च; येथे फक्त गोळावेरजेनं त्याचा उललेख केला म्हणजे पुरे, 

सदर मुदतींत गणोवा नायकानें--- 

( १) बाग मो० कोलबें ब कोंड मों० असुडे हे अमानतींतून मोकळे 
करून घेतले आणे प्रभावळी व दाभोळ या सुभ्यांदीलळ १४४० गांवांचा 
इक्कलवाजिमा कांहीं ठिकाणी पूववत्‌ चाळू करून घेऊन कांही ठिकाणचा 
वाढवून घेतला. 

(२ ) शिवाजीच्या नवीन व्यवस्थेत बरघांटीं मलकापुर व॒असंडोली 
ताठके नवे होऊन त्या खाली तळघांटचे गांव गेळे होते. मलकापुर 


स्वराज्यांतीळ हालहवाल २१५ 


पेकी ४१९ व असंडोली पैकीं ४४ गांवच्या सरंदेदामुखीचा आपला हक्क शावाद 
करून तो मिळविला व तेथील पुष्कळ हक्क हि नवीन संपादन कॅ 

( ३) राजापुर, लांज, सोंदळ, चिपळुण, खड, मडकाउर व असं- 
डोली या तालुक्‍यांतील अनेक गांवांत मिळून चाहूर नवीन इनाम 
जमिनी मिळविल्या, यांशिवाय हात्खब, हराचरा, दंवरूख, ]मटगावण व 
मालगुंड येथे कित्ये” बिघे जमीन इनाम मिळविटी. प्रभाबळी ताडकयात 
२'५ खंडींची भातजमीन ।मळावला 

(४ ) धामापुर व प्रभावळीची देसाईवाडी या गावांच्या इनामाच्या 
सनदा करून घेतल्या आणणे नेवर कर्यातीपेकीं वाग निवखोल संपादलटो, 

( ५ ) सर्व इनामावरील तिजाई पट्टी माफ करून बतेला व डोगर 
गांवची कमाविरा [मळांवला 

घरा वीस वर्षांच्या अवकाद्यांत कोंकणपट्टीतल्या एकाद्या देरासुखाने 
इतके मिळविल्याचे उदाहरण त्या भागात दसर आढळत नाहा 

गणोवा व त्यांचे धाकटे बंधु विसोबा व अंतोवा यांच्या नावे जजा- 
ऱ्याच्या शिहींचे ता २८॥२)१७२० चें एक फमान आहे व त्यानतर्‍्चे 
ता. ६)७]१७२० च्या आज्ञापत्रांत “ गणोवा ना० अलीकडे मृत्यु पाव- 

असे म्हटळें आहे. यावरून गणोवा स. १७२० च्या माध 

फाल्गुनाच्या सुमारास मृत्यु पावल्याचें हात आहे. या मुदतीोतील एकहि 
कागद उपलब्ध नसल्याने मृत्युतिथि यापेक्षां अधिक नांश्रत करण्यासारखे 
तूत अन्य कांहीं सांधन नाही. 

रंगोबाप्रमाणें गणोबाच्या हि बायका दोन झाल्या.  १हिलीस मुलगा 
प्रल्हाद ना? व मुलगी बची, आणि दुसरीस केदाव व त्यामजी अक्षी 
अपत्ये झाली, संगमेश्वरकर जोशी व गोळवलकर पाध्ये यांच्यांत लम्नाची 
घटका घालण्याच्या हकाबद्दल जे भांडण छुंपलें, व जे अखेर सरदेसायांस 
हि फुकटाफाकटीं बरेंच भोवलें ते या बचीच्याच लय़ांत. केशव ना? पुढें 
चेगळा होऊन झोंबडी शाखेचा प्रवतंक झाला व इयामजी हा चुलता विसो- 
वास दत्तक झाला. सुंढर येथील शाखा या इयामजीचा वंदा होय. 


क नवुशिक. र मावळंकर सरदेसाड 


गणोंवाच्या सर्व उद्योगांत त्याचे टि केशव, विसोवा, दादोबा; प 
अतोंबा यांचें त्यास अप्रातिम साह्य मिळालें, मावळकराच्या सरदेदासुखी 
अंमलाच्या प्रदेशाची मराठी राज्यांत फेर फाळणी होऊन त्याचे निरनिराळे 
विभाग निरनिराळ्या सुभेदारांच्या. ताव्यांत गेळे असतां वेगवेगळ्या जागीं 
सरदेशमुखीचा कारभार संभाळण्यास घरच्या या संचामुळें अडचण आठी 
नाही. देडाराजपुर्रीच्या शिहींचा अमल हि दाभोळ प्रांतांत जारी होतां, 
मराठी अमलाच्या विभागांत सुद्धां दोन छत्रपति, दोन प्रतिनिधि, अमात्य; 
आंग्रे, सरखेळ आणि जोत्याजी केसरकर, खंडोजी माणकर इत्यांदे अंमल- 
दारांची गर्दी उडाळी असतां, व प्रत्येकाचा आपल्यापाशी स्वतपणें सरदे- 
दामुख हवा असा आग्रह पडला असतां, पांडवांप्रमाणें हे पांच वधु मोठ्या 
जुटोने वागणारे, नेटाने एकमेकांचा पाठपुरावा करणारे व अंगावर पडलेली 
जवाबदारी हुशारीने संभाळणारे होते म्हणूनच घराण्याचा निभाव लागला. 

गणोवाच्या पश्चात्‌ केशव ना> चारवर्षोनीं (स. १७२४) वारले, तरी 
बाकीच्यांनी व विशेषतः दादोवा व अंतोवा यांनीं प्रल्हाद नायकास हातीं 
धरून पहिल्याच नेटाने काम पुढें चालविले. दादोवाने शिहदी संभाळिला; 
अंतोवान प्रतानेधींकडची वाजू आटोपिली आणि प्रल्हाद ना. स वरोबर 

-घेऊन इतर ठिकाणची कामगारी विसोबानें निस्तारेळी. दादोवाने शिदी- 
कडून तनालळी तर्फ वेलंब हा गांव इनाम मिळविला आणि दाभोळसुभ्या- 
पैकीं हमजावाद व जाफराबाद येथील वतनाचा जीणोंद्वार करून घेतला. 
दाभोळ सुम्यावर यावेळीं अंमल शिद्दीचा व छत्रपतीचा असा दुहेरी 
होता, म्हणून खेड तर्फेतील मौजे चिंचघर या आपल्या इनामगांवाबद्दल 
' छत्रपतीची जरी सनद होती तरी दादोवाने मुसलमानी अमलाचा उपसर्ग 
न व्हाया या हेतूनें तिकडील फर्मानहि करून घेतळे, या सुमाराचीं पत्रे 
पाहेल्यास शिद्दी व अमात्य, प्रतिनाधे वगैरे. मराठे 
बाजूची नय कृपा संपादून कार्यभाग साधल्याबद्दल 
ट्‌ राहवत नाहीं, 
चाजूंनी उत्कर्ष करण्याची जी 


सरदार या दोनी 
बद्दल दादोबाची तार्रीफ़ 
वतनाचा जीर्णोद्धार ब घराण्याचा 

क्रामगारी गणोवानें _ आपल्या कारकीदीत 


स्वराज्यांतील हालहवाल २९७ 


सुरूं केली ती त्याच्याच तालमींत तयार झालेल्या या दोघां भावांनी 
गणोंवाच्या पश्चात्‌ पंचवीस वष्रे यथामति; यथाशक्ति; सतत खपून पुरी 
केळी. सरदेसाई बांधवांनी स. १७२१ ते १७४४ पर्यतच्या लेखांवर 
केवळ उडती नजर टाकल्यास दादोवा व अंतोबा यांची कर्तबगारी दिसून 
येऊन तिचें त्यांस सानंद कोटुक वाटेळ,. गणोवादि भावांच्या या मुदतीं- 
तील राज्याच्या एका भागांतील कामगारीची गोळाबेरीज करवीरकर 
संभाजी छत्रपतींच्या ता. २२) ११॥१७३२ च्या आज्ञापत्रांत समाविष्ट 
झाली असल्याने तिची येथे पुनररक्ते नको आहे. सारांदा अठरावे 
शतक अधेमुधें पुरें झाळें त्यावेळीं वतनदारीच्या बाबतींत हें घराणें उत्क- 
प्रांच्या परमावधीला पोचले होते. राजकृपा, प्रतिनिधींचा लोभ व अमा- 
त्यांची सहानुभूति यांची सांवली या घराण्यावर सतत असल्यानें त्याचा 
हा काल भरभराटांत व सुखांत गेला. 
याच मुदतींत मलकापुर व असंडोली येथील सरदेदामुखीच्या हक्काचे 
पुनरुजीवन झालें, ओझरे बु|॥। गांवांदील प्रतिनिधीच्या इनाम तक्षिमीचा 
हिस्सा मिळाला, आणि चिंचघर गाव दुमाला चालला. गणोवाच्या हातून 
सुरुवात होऊन जीं जीं काम त्याच्या हयातींत पुरी झाली नव्हती तीं सर्व 
दादोवा व अंतोवा योच्या हातून तडीस गेलीं. | 
स०१७३१ च्या पुढील कागदांत विसोवाचें नांव आढळून येत नाहीं. 
यावरून तो त्या सुमारास मृत्यु पावला असावा असे वाटत, दादोबा सन 
१७४३च्या एप्रिल-मे महिन्यांत व अंतोवा स १७४४ च्या नवंबर-- 
दिसिवरांत म्हणजे वर्ष दौड वर्षांच्या अंतराने वारळे. गणोवाचे पुत्र 
प्रल्हाद, केशव व इ्यामजी, आणि दादोवाचा सदाक्षिव व अंतोव!चा 
नरहरि यांचीं नांवें पुढें वतन, इनाम व जमिनी यास लागली; तीं केव्हां 
केव्हां सवोचीं मिळून, तर केव्हां दोघांची आणि केव्हां तिघांची आणि 
केव्हा एकएकट्याचें अशीं लागली आहेत, घराण्याच्या हितापेक्षा व्यक्तीच्या 
.स्वाथीची आवड या पिढींत उत्पन्न होऊन दिवसेंदिवस बळावत गेली 
असे येथें द्विसूं हागतें. अंतोवाच्या मृत्यूनंतर १०१५ वषीतच या चुलत- 


ढ ९ दट 
२१८ मावळक्रर सरद्‌साइ 


मावांत भांडणे सुरूं झालीं. योग्य जागीं यथाक्रम त्यांची ह्कांकत येईल. 
सरदेसायांवरील आंगऱ्यांच्या अवकृपेंचा उल्लेख पूर्वी केला आहे च. 
कान्हांवा नरसोवास आपल्या ताब्यांतील एका सुभ्याची सरदेशमुखी मिळ- 
वून देण्यास आंगऱ्यांनीं वारंवार खटपट केली. मध्यवती वरिष्ठ सत्तेत जोम 
हाता तोंवर आंगऱ्यांचें कांहीं चाललें नाहीं. या प्रकरणीं झालेला एकंदर 
पत्रव्यवहार पाहिला म्हणजे अंगांत भरपूर रग असली म्हणजे कमकुंवत 
वरिष्ठ सत्तळा झुगारून देऊन शिस्तीचा पगडा न चालूं देण्याची आमची 
तयारी कशी असते हे चांगलें दिसून येतं. पहा को, कान्होंबा नायकासं 
सरदेदामुखी देण्याचा केवढा अट्टाहास आंगऱ्यांनों धरला ! कान्होजीपासून 
तुळाजीपर्यंत एकंदर पांच दर्यासारंग समकाळीन वा एकामाभून एक झाले; 
परंतु त्यांपेकीं एकाने तरी प्रभावळीकरांची पाठ सोडावयाची होती ! जणु 
काय प्रभावळीकरांवर दिस्त धरण्याचा तो एक आंग्रे घराण्याचा 
परंपरागत कुलाचार च ! वतनदार धनी व वतनदार चाकर यांत असला 
हेवादावा एकदां उत्पन्न झाला म्हणजे तो परंपरेने वाढत जाऊन कमजोर 
पक्षास नुकसानात आणिल्याखेरींज राहत नाहीं. परिस्थितीची अनुकूलता 
मिळाली म्हणजे झालें. प्रभावळीकरांनीं आंगऱ्यांचें कांहीं वांकडें केलें 
असतें तर त्याचें उद्ध काढण्याचें तरी त्यांस निमित्त झालें असतें. फक्त 
कान्हेवाची वाज कान्होजीनें उचलली म्हणून त्या अभिमानाच्या आहारी 
पडटून एकूणएक आंगऱ्यांनीं एक च कित्ता गिरवावा हा चमत्कार नव्हे काय ? 
आरभीं आरंभी छत्रपतींनी व प्रतिनिधींनी आंगऱ्यांस या बावतींत ताकिदी 
केल्या सरद्साई राज्याच्या फार उपयोगो पडळे, त्यांची सेवा एक- 
निष्ट आहे, त्यांच आम्हांस फार अगत्य आहे ?, वगेरे अनेक गोष्टी 
आगऱ्यांच्या निदर्शनास वारंवार आणिल्या; परंतु व्यथे, जसजसे आंग्रे वळा- 
वत चाळले आणणि आरमाराच्या वाढत्या बुडाबरोबर त्यांचें हि बूड जड 
हात गळ, तसतस वरिष्ठांच्या पहिल्या जहाल ताकीदीचें स्वरूप मवाळी, 
समजूतवजा होऊन, लवकरच आर्जवाच्या पायरीवर उतरले. बाजीराव 
बल्ाळासारख्या रणगाजी पंत प्रधानास असल्या क्षुद्र बाबतींत जेथें सूर कसा 


स्वराज्यांतीळ हालहवाल २१९ 


चाहतो तें पाहून नेमस्तपणा पत्करणें जरूर वाटलें, तेथे हृतप्रभ होत चाललेल्या 
प्रतिनिधींना आपल्या आश्रितांच्या वचावाकरितां नेभळट बोलणीं बोलावी 
लागल्यास नवल काय १ शिस्तीची वाट अक्या प्रकारे लागल्यावर पायबंदी 
आपोआपच ढिली पडत जाते, जवरदस्ताचा डोइजडपणा अमयाद वाढतो 
आणि समाजांत कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायांत न टिकण्याची वेळ 
येऊन पोंचते. शिवाजीच्या अपूर्व करामतीपुळें दिस्तीची घडी मोठ्या 
प्रयत्नाने बसली होती; परंतु तिची मनापासून आवड वहुतेकांस नसल्याने 
शिवाजीच्या मरणोत्तर ठी तावडतोब बिघडू लागळी, तिला आळेंबळें 
कवटाळून धरण्यांत संताजी घोरपड्यास लोकांच्या अप्रियतेस वळी पडून 
अखेर प्राणांस मुकावें लागळें. कांहीं थोडा वेळ वगळल्यास मराठी 
राज्यांत अव्वळ अखेर शिस्त आणि एकोपा यांचा आश्चर्यकारक अभाव च 
दृष्टीस पडतो. इंग्रजी राज्यांत या दोन गोष्टींचा परिपोष्र किती काळजीने 
केला जातो हें तुलनेने पाहिले म्हणजे आमचे देन्य फारच हिडिस स्वरू- 
पांत दिसूं लागतं. तरी सुद्धां आम्हांस त्याचें कांहीं वाटत नाहीं हा 
चमत्कार आहे ! असो. 

आंगऱ्यांच्या हेतूला छत्रपतींकडून पुष्टि मिळाली नाहीं; तेव्हां त्यांनीं 
जंजिऱ्याच्या शिह्दीकडे या बाबतींत एकवार इलाज केला. ल्यांच्या या 
उपद्दयापाची तिकडे कशी बासलात लागली तें पुढें दिलेल्या पत्रावरून 
दिसून येईल. पत्र ता० २ नवंबर १७३४ ई० चें आहे. त्याचा बराच 
विस्तृत उतारा देऊन गणोबादि पांच बंधूंच्या कारकीदांची रजा घेऊं 
पत्राचा उतारा करण्यांत मधल्या ७) ८ ओळींचे तात्पयं कंसांत लिहिल 
आहे; विरामचिन्हे पदरचीं दिलीं असून अवद्य बाटला नाहीं तो भाग 
कमी केला आहे. ताबे अंमलदारांस सदरचा हु।| जंजिऱ्याहून गेळेला आहे. 

भाष्रा, विचारसरणी, व निस्प्रह्पणा यांमुळे खालील पत्र मजेदार बाटेल 
असे दिसल्यावरून तें जवळ जवळ सर्वच येथे उद्धृत केलें आहे. सोनाराने 
कान टोंचळे म्हणजे नेहमींच बरें असतं, भलत्याच कामीं बगल- 
बच्यांची केळेळी पाठराखणी केव्हां केव्हां तोंडघक्ी कशी पाडते याचें 
पुढील पत्र एक भारदस्त व नमुनेदार उदाहरण आहे. 


१" ण्या ा ह 


डफ मावळंकर सरदेसाई 

“ सुभां जाहिर होत असे काँ कान्होवा मावलंगकर सालमजकूर झुट- 
छट जयगडाहून सोवत सिपा्ड घेऊन मुल्कांत येऊन देशमुखीचा हक 
ठम्हाजवळ मागतात आणि तुम्ही त्यांसी देऊं पाहातां तरी कान्होबासी 
देशामुखीसी काय संमध आहे? बाकी जेसे मावटंगकर आहेत तेसा 
कान्होवाहि आहे. आअलवत कान्होबाचे चिचे यासी सरदेदासुखांचे 
घराणेयांत पोसणे धर्मपुत्र घेतला, असें म्हणोन कान्होबा कजिया करीत 
असेल तरी सारे दुनियामध्ये धर्मपुत्र कोणाचा कोण करीत नाहीं ? हर 
कोणी आपले गोत्रीचा अगर जातीमध्ये खूव देखोन घेतच आहेत; म्हणून 
धर्मपुत्राचे वापभाई जो घेतो त्याकडे हरयेक वारसीस पोहचतो येसे 
मुसलमानी अगर हिंदु राज्यांत चाटत नाही हे महद्यूर सवजणास जाहीर 
असे, यावरून कानोवास हक काय पोहचत असे व तुम्हांस हक द्यावयासी 
काय ह्रकार? अवल तर त्यास काही वारसा पोहचत नाही; तेश्ांत कानोवा 
अटसुट कजिया कारितो त्याची फेसल कोठे करून घेतळी आहे १ जे खरे 
बतनदार आहेत ते तर दुतर्फा राज्यात रुजु होऊन, सनद असनाद घेऊन 
चालवित असेत. कजियाची फेसल करून घेणे तर येक पादशाही असी- 
राना खानसाहेबांचे द्रवार व दुसरं माहाराज छत्रपतीर्चे दरबार, येसे 
दोन दरबारे असत तेथे रुलु होऊन करून घ्यावी होती; ते तर कांर्हाच 
नाही. येक वक्त अजम थोरले सरखेळ ( कान्होजी आंग्रे ) याही दर- 
बंदगी खानसाहेबांस कानोवाचेवावे सिपारस लेहून सुंद्र विझाजी व राघो 
बलाल यांसोबत जंजीरा देंडाराजपुरीस रवाना केले होते. त्यांनी त्या 
वावे अर्ज केला होता त्यावर दरबंदगी खानसाहेवी हुकूम फर्माविला कीं 
सरखेलांची व आमची दोस्ती आहे तेथ त्यांचे सकुनावरून हरयेकाचे 
चालविणे, ( येकमेकातर्फे वतनाचे कामास नेमून पाठविले ते खुद्याळ द्यावे 
घ्यावे ), अंमा इनसाफाचे जाग बरहक्क निवाडा करावा लागत असे. खुसूस 
सरखेल अजमाही लिहिले कॉ हकोकत खातिरेस आणून वाजिव होईल 
ते करावे, याबद्दल याचे वादी दादोबा ना० अंजनवेलीस असेत त्यासी 
बळाऊन आणवितों ब राजापुर प्रांतीच्या वतनदाराच्या सड्या आणवितों, 


स्वराज्यांतांल हालहवाल २२१ 


याणाह कागदपत साक्षामोझा असेल ता रुजु करावा म्हणजे खातरेस आणून 
फसल होइल म्हणून हुकुम फर्माविला होता. त्यावक्ती कान्होबाने तेथे 
राहोन, कागदपत्र रुजु करून फेसल करून घ्यावी होती. ते न कारितां 
आपण कागदपत्र शावीद मोझा घेऊन येतो येसा मुचलका लिहून देऊन 
जा घेऊन निघोन गेला, तो तसा आणल्यावरी बरहक्क निवाडा होईल . 
म्हणून खानसाहेबीं सरखेळ अजसांस जबाबस्वाळ हि लिहिला. त्याप्रां 
कान्होवानं हाजिर व्हावे आणि फेसल करून घ्यावी ते घेतली नाहीं. 
त्यावर सन समान इदारीनामध्ये ( स. १७२८ त ) थोरले अजमांही 
सुंदर विझाजी व राघो बलाल यांसी जमावंदीचे मुकादिमेयाकरितां हुजुर 
जंजीरेयास रवाना केले होते. त्यावेळीं त्यांही कान्होवास बोलिले काँ 
हालीं आम्हांस सरखेळ जजीरेयास रवाना करीत आहेत; तुम्हांस कजिया 
चुकऊन रुजुवात चालवणे असेल तरी तुम्ही आम्हांवरोबर येणे; तुम्ही मुच. 
लका लेहून दिल्हा असे त्यास सच्चे व्हाल व निवाडाहि होऊन येईल 
म्हणून; अंमा ते वक्तीहि त्यांचे बरोबर येऊन कान्होबा रुजु जाहाला नाही; 
त्यावरी थोरले सरखल च्यार पांच वर्षे ह्यात होतेभी. हा कजिया खरा 
आहे येसे त्यांचे मतें असते तर फेर कान्होवाचे वाबे दरबंदगी खानसाहे- 
चास लेहून त्यास जंजीरा पाठवून फेसळ करून घेते; अमा त्यांचे मते 
गरवाजिबी आहे येसे दिलांत आळे, तरीच येलामाज ( अनमान १) 
केला होता. त्यावरहि आलाकडेस संन. इसने सलासीनामध्यें (स 
१७३२ त ) सातारे यासी माहाराज छत्रपतींचे दरबारी दादोबा ना० 
गेळे होते तेव्हां कान्होबा मावलंकर हि सातारेयास गेले होते; त्यासी दादोबा 
ना० सरदेसाई यांही सांगोन पाठविले कां तुम्ही मागेमागे कजिया बोलत 
असतां तो काय मजकूर असे £ हाली आम्ही हि आर्ल्ले असों व तुम्हांहि 
हाजिर अर्सा; तुम्ही आम्हीं माहाराज छत्रपतीचे दरवारी हकीकत जाहिर करून 
पस्तर जसा निवाडा होईल त्याप्रां तुम्ही आम्हीं चालो, येसे त्याचे विराडास 
सांगोन पाठविले होते. अंमा तेथें हि कान्होवा मावलंकर मनसुब्रीस खडे न 
राहाता, सरदेसाई यांसी न भेटतां तोंड चुकाऊन निघोन गेले याप्रां 


२२२ मावळंकर सरदेसाई 


त्याची हकोकत असे. त्यास याचे वतनाचे कजियासी संमध नाही; व 
तुम्हांस सवबजणांस दखल हि आहे. येसे असतां झुटमुट कान्होबास हक 
द्यावयासी काय पोहचत असे ? हाली तुम्हांस ताकीद लिहिली जात असे; 
तरी ताक्रीद समळोन येक रुका कानोवास हकावावत द्यावयास दरकार 
नसे; येसे असोन कोण्ही त्यासी हक म्हणोन काही दिल्हे होईळ, आणि 
ते खवर सुभा जाहिर जालियाबर जो देईल त्यासी स्वूव सज्या पोचेल, व 
जो पेसे देईल ते वसूलहि घेतले जातीळ. याची येक जरा मुल्गाहैजा 
होणार नाही. रा छ १६ जाकर ” 

अठराव्या शतकाचा पूर्वार्थ पुरता खलास झाला नाहीं तोंच मुख्य 
वतनदार सरदेदामुख घराण्याच्या २८ व्या पिढीचा दोबटचा पुरुष म््त्चु 
पावळा., धामापुरचे ( हल्लीं डोंगरकर ) घराणें वडीछ असतांहि मागें 
कसें पडलें हें पूर्वी सांगितळें च आहे. आंगऱ्यांच्या मदतीनें व प्रभानवछी- 
करांच्या नाइलाजामुळें राजापुर तालक्‍्यापुरती सरदेशमुखी धामापुर शाखेस 
या सुमारास मिळाळी असावी. प्रभावळीकरांपैकी अखेरचे करतें पुरुष 
दादोबा व अंतोबा हे कदाचित्‌ डोंगरकरांशीं नित्य कटकट करण्यास 
अखेर अखेर कंटाळले असावे, किंबा त्यांच्या मृत्यूनंतर पुढल्या मंडळीत 
तितक्‍या चिकाटीचे कोणी राहिले नसावे, यांपैकीं एखाद्या कारणानें १८ वें 
शतक अधेमुधें संपल्यावेळी किंवा थोडें आगंमागें खुद्द राजापुर ताढल- 
क्याची वतनदारी प्रभावळी घराण्यांतून कायमची हिसकली गेली. हातां 
वतनाची वहिबाट बिलकुल नसतां किंवा गुमास्ते नात्यानें ती असतां धामा- 
सुरकर आपल्या नांवास “ सरदेसाई मा० प्रभावळी व मा० दाभोळ, प्रांत 
राजापुर ” हा हुद्दा लाबीतच आले होते. हुद्याचें हें शोपूट इतके दिवस 
ऊकट वागविल्याचें अखेर अंशतः तरी सार्थक झालें. वडीलकीचा पूण 
आस प्रभावळकरांनीं आजवर केला होता तो थोडासा त्यांच्या जबड्यांतून 
सुटला, आजपर्यत ज्या वतनांत हिस्से झाले नव्हते त्यांतून एक तुकडा 
: अलग. निघतांच त्यावेळेपर्येत दृढ झालेली वतनाच्या अविभाज्यपणाची 
भावना दूर होऊन, पुढल्याच म्हणजे २९ व्या पिढीस अवद्य़ तितके 


ऱ्शी 


स्वराज्यांतील हालहवाल २३ 


स्वतंत्र तुकडे झाले. आजवरची चाल अद्यी होती कीं; घराण्यांत एका पुरु- 
पास अनेक पुत्र झाले म्हणजे इतरांची समजत कोणत्या ना कोणत्या 
रीतीनें करून वडील पुत्र वटून आपल्याकडे ठेवी. “ राजारामसाहेवांस 
राज्य देण्याचें ईश्वराच्या मनांत असतें, तर त्यानें त्यांस सभाजी महाराजांचे 
मागून कां जन्मास घातलें असतें १ ? या बाळाजी आवजीच्या उक्तीचा 
भावार्थ पूर्वीपासूनच सर्वसंमत असल्याने वडील भावाकडे वतन सवे- 
मान्य ठेवण्याचा इतर वेधरस विषाद हि वाटत नव्हता. रंगोवाच्या इतक 
मुलगे ( पांच जण ) पूर्वी कोणास झाले नव्हते; शिवाय त्यांत सावलपणा 
असून हि तों सवांत लहान भावाच्या वांट्यास आल्याने कतबगार 
व॒ एकोप्याने वागणाऱ्या वडील बंधुचतृष्टयाच्या वाटेत तो आडवा 
आला नव्हता. अंतोवाच्या वावतींत सापत्नपणाची वागणुकहि 
वाकींच्याकडून झालेली नव्हती. एकोपा टिकण्यास याखरीज मुख्य 
कारण म्हणजे सरदेदामुखीचा कारभार निरनिराळ्या चार ठिकाणीं 
चालल्याने घरप्रपंच संभाळून त्याचा आटोप करण्यास पांच हि 
जणांची जरूर होती. प्रत्येकास भरपूर काम होते, व त्या कामासंवंधें 
प्रत्येकास निरनिराळ्या जागीं वर्षांतून बहुततक वेळ राहणें भाग पडत उस- 
ल्याने रिकामपणीं सुचणारे भांडणठंट्यांचे खळ खेळण्यास कोणासच 
वेळ नव्हता, पण पुढल्या पिढींत सावत्रपणाचा जोर वाढला आणि 
त्यांत चुलतपणाची भर पडली, तेव्हां खळास सुरवात होऊन लवकरच 
रंग आला. मोंगल साम्राज्याचा पाया खचू लागतांच ठिकठिकाणचे 
मोंगली सुभेदार जसे स्वतंत्र सुलतान बनले, तसे वेगवेगळ्या जागीं काम 
करीत असलेले पोट-सरदेशमुख त्या त्या ठिकाणीं पुढे सख्य झाले. 
नं ४ ची वंशावळ वब तिची पुरवणी पाहिल्यास या देखाव्याचा आरंभ 
तेथे दिसेल. असे होणें म्हणजे कांहीं विलक्षण व अस्वाभाविक 
गोष्ट आहे असे म्हणण्याचा इरादा नाहीं. मोठ्या कुटुंबांत अस होणे 
'एका दृष्टींने अपरिहार्य ब अनेक वेळां सुखाचें हि असतें; पण ते गुण्या- 
गोविंदाने होणें वेगळें आणि परस्परांविषयी अप्रेम बाणून होणें वेगळें 


२२४ मावळंकर सरदेसाई 


विभक्तपणा सामोपचाराने घड्टडून न आल्याने घराण्याचा मोठेपणा मात्र 
पार नाहींसा झाला. तो कोणाच्याच वास्यास अंद्याने सुद्धां आला नाहीं. 
वजन नाहींसें झाल्यानें आलेला दुर्वळपणा सवोस सारखा भोंबला, 
पाहिल्या इभ्रतींची आठवण लोकांत पुसट होत गेळी आणि पुढल्या 
पंनास वषात :म्हणजे स्वराज्याच्या अखेर सरदेसायांचें घराणं एक 
वेळ सुप्रतिष्टित व बजनदार होतें हें सांगून पटविण्याची पाळी आली. 
अठरावे शतक संपतांच म्हणजे महादजी दिंदे व नाना फडनवीस यांच्या 
मरणोत्तर * मराठी स्वराज्य ? अंतकाळचा ऊध्वे लागून आटपण्याच्या 
पथास लागले, नाड्या पुरत्या गुंडाळावयास व घुटमळलेला प्राण कुडी- 
बाहेर पडण्यास आणखी सतराअठरा वर्षें लागलीं एवढेंच. चाळू 
प्रकरण या धोरणाने आटपण्याचें आहे, फारसे सांगण्याचेहि उरलेले नाहीं. 
अठराव्या शतकांतील बाकीच्या पूर्वजांची थोडक्यांत बोळवण केल्यास भाग- 
ण्यासारखें आहे. तेव्हां नामोच्चारपूर्वक त्यांचें तपण करून मग उठावे दे बरें, 

स्वराज्यस्थापनेच्या पहिल्या लाटेने कुळ वतनदार व इनामदार यांच्या 
हक्कांवर पाणी पडल्याचें ध्यानांत असेलच, सरदेसायांचें मुख्य वतन व 
एक दोन इनाम गांव कसेबसे मोकळे होण्यास पांच पंनास वर्षांचा अवघि 
लागला; परतु राज्यघटनेच्या या नव्या घिरटींतून इतर इनाम गांवें भर- 
हरून निघाला, राज्यकत्यांच्या दूरदृष्टीच्या सुपांत हा भरडा पाखडल्यावर 
त्यांतील सात्विक भाग सुपांत राहून खोतीचा कोंडा इनामदारांचे पदरश 
पडला, तेवढा तरी हातीं लागल्याबद्दल सानंद कृतज्ञतेचे. प्रदरशीन करण्यास 
लाळघोट्यांचा तांडा सज होता किंवा नव्हता हें आतां समजणें कठीण 
आहे. तसंच ही कृपाछत्राची सांवट सरदेसायांवर केव्हां पडली हेंहि समज- 
ण्याचे साधन मिळालें नाही; परंतु ता. १९0१११८ ५४ चे खंडोजी 
माणकर, सुभेदार प्रांत राजापुर व दाभोळ, यांच्या पत्रावरून वगैरे प्रल्हाद 
गणदरा व नरहर अनंत यांजकडे सदर जप्ती झालेल्या गांवाची खोती पेरा- 
जाप्रमाण चालविण्याचे हुकुम सरदेसायांनीं वरून आणविल्याचें दिसून येतें. 
एवच गांबांबरेल त्याची इनामदारी दूर होऊन तिचे जागीं पाटिळकीचे 


स्वराज्यांतील हालहवाल २२५ 


हक्क तेवढे त्यांजकडे राहिळे. पण या फेरबरदलाने: सरदेसाई इनामदार 
असतां निर्रसनराळ्या गांवच्या खोतीची प्रत्यक्ष वहिवाट त्यांनीं ज्यांकडे 
सोपविली होती त्यांजकडून ती परत मिळविण्यास त्यांस अनेक वाद सांगावे 
लागले. त्यांतच घरांत नव्याने जन्मास आलेली भाऊबंदकी एकमेकांचे 
पाय ओढू लागली; आणणि स्वराज्यीय सुभेदारांच्या जातीचे, नात्यागो- 
त्याचें किंवा ब्यील्याचे असे जे कोणी खोतीची वंहिवाट करणारे होते त्यांस 
व सरंदेसायांचा उत्कप असह्य झालेल्या गांवच्या रिकामटेकड्या लोकांनीं 
उठवून खंडोबा केलेल्या कित्येक आशाळभूत खुळसटांस हि जोर करण्यास 
फावले; यामुळें देऊं केळेला खोतीचा कोंडा पदरा पाडून घेण्यास सरदे- 
सायांस कांहीं थोडी यातायात पडली नाहीं. छत्रपति महाराजांकडून 
राज्याची कुलअखत्यारी पंत प्रधानांच्या ताबीन झाली तेव्हां त्या क्रांती- 
वरोबरच राजधानीचें स्थलांतर साताऱ्याहून दुप्पट लांबीच्या पुण्यास झाले, 
सरदेसायांस जवळचे घनी जे प्रतिनिधि ते हळुहळूं पेशव्यांच्या हुकुमाची 
डांक खालीं पोंचविणारे दुर्यम दर्जाचे सरदार बनत चालले, लहान- 
सहान तंड्यांचा निकाल ते करीत होते खरे, पण महत्वाच्या दाव्याची 
अखेर पुण्यक्षेत्रांच्या यात्रेखेरीज सांग होईनाशी झाली. खोतीच्या बादांनीं 
तर एकसारखी पाठ पुरविली. त्याकरितां सरदेसायांपैकी एकादोघांस 
पुण्यास कायमपणें ठाणें ठेवणें प्राप्त झालें, दादोवा'चे चिरंजीव सर्दादिव ना ० 
हे बोलण्यासवरण्यांत पटाईत ब त्या कालच्या मानाने चांगळे कलमब्रहाद्दर 
असे होते; अर्थात्‌ त्यांच्या वांस्यास हें काम आलें, आणि त्यांची पुण्यास 
चिरंजीवासमवेत रवानगी झाळी. पुत्न दादोवा हे हि वडिलांस शोभ- 
ण्यासारखेच होते. सरदेसाई घराण्याच्या लौकिकास हि अद्याप ओहटी 
लागलेली नव्हती यामुळें श्रीमंत नानासाहेब पेदाव्यांकडे संधान बांधण्यास 
उभयतांस अडचण पडली नाहीं. त्यांचें तेथे बस्तान बरें बसले, आणि 
वादांचा अनुकुल निकाल लागण्यास, निदान तो लवकर लागण्यास, या 
गोष्टीचा बऱ्याच अंशाने उपयोग हि झाला. सरंदेसायांचे पिढिजाद हाड- 
चेरी जे संगमेश्वरकर जोशी हे पेशव्यांचे आप्त नसते तर या बादांच्या 
१'५ 


3) 


२६ - मावळंकर सरंदेसाह 


पायी सरंदेसायांस झालेला त्रास पुष्कळ वांचला असता. हलली सरदे- 
सायांची खोती हि संपुष्टांत आढी आणि जोद्यांची घटका हि जोदशवलाच्या 
भोंबऱ्यांत गिरक्या खाऊं लागळी आहे, तरी पण उभयतांताल वेर अगदी 
पहिल्या जोमांत आहे. वडिलोपार्जित उपद्यापावद्दटची ही चिकाटी प्रशा 
सनीय नाहीं असें कोण म्हणेल १ असो ! 
खोतींच दावे वीस पंचवीस वषें चाळले, त्यांचा सारांदा प. १२९ 

वर असून तपद्ील प्र. १५७ ते १८९ यांत दिला आहे. दवळकर वि, 
वेरवलीकर आणि मोंडेकर हा प्रसिद्ध. दत्तकवाद हि याच वेळचा; त्याचा 
हकीकत बहतेक “ महत्वाचे वाद ? या प्रकरणांत आली आहे च, प्रभान- 
बघ्ली घराण्यांतील धाकट्या शाखेच्या चिरफळ्या उडण्यास हि तेथील एक 
दत्तक प्रकरण मुख्यत्वे कारणीभूत झालें. ती हकीकत संक्षितपणे “झावडा 
दप्तर ” या भागाच्या अहवालांत पुढें येत आहे, सारांदा; अठराव्या 
शतकाच्या शेवटच्या पंचविद्षींत या घराण्याच्या सर्व शाखा बास्तविकपणें 
वेगवेगळ्या नांदं लागल्या; त्यांचे हितसंवंध मिन्नच नव्हे तर थोडेबहुत 
परस्पर्रीवरोधीहि झाळे म्हणून घराण्याचा वृत्तान्त यापुढें समाईक असा 
राहिला नाहीं; तो यापुढें वेगवेगळा लिहला पाहिजे; तेव्हां तें काम उत्त- 
रा्धांवर टाकन सन १८०० ची अखेर पाहिलेल्या .मंडळीची, बोळवणा 
करून पूर्वाधांचे काम आटोपू, . 

ता० २३॥२]१७५६ च्या नानासाहेब पेशव्याच्या पत्नांत इतरांच्या. 
नांवाबरोबर प्रल्हाद ना०चे नांव आलेलें नाही. अश्याप्रकारे घराण्याच्या 
प्रमुख व्यक्तीचे नांव कमी होण्यास त्या व्यक्तीचा मृत्यु कारण झाला पाहिजे, 
“त्यापुढील कागदांतून त्याचा मुलगा गणोवा याचें नांव आढळतें; यावरून 
प्रल्हाद गणेश 'हा स. १९७५६ च्या आरंभी मत्यु पावळा' असे म्हणण्यास 
.बाध नाहीं. शिद्दीच्या दरबारांतून मोजे वेळदुर येथील चार- बिव्यांच 
. खारे खाजण प्रल्हाद नान स.१७४७ त इनाम करून घेतल हात, 


य)पलीकडे नवीन सपादन किंवा इतर सांगण्यासारखी गोष्ट त्याच्या हादन 
झालेली दिसत नाहीं. 


स्वराज्यांताळ हाळह्वाल २२७ 


बाहेरील लोकांशीं झगडण्याची दगदग पुण्यास राहून दादोवा वत्याचा 
_ मुलगा सदाशिव यांनीं अंगावर घेतल्यांनें आणि घरप्रपंच अंतोंवा ब त्याच्या 
पश्चात्‌ त्याचा मुलगा नरहारे यानी वव्हंद्यी आटोपल्यामुळे प्रल्हाद नायक 
केवळ वडे बापके बेटे होऊन बसले असावे असं वाटतें. त्यांचा मुलगा 
गणोबा हा तर वबापसे बेटा सवाई निपजला. स. १७९६० च्या सुमारास 
सरदेंदामुखीच्या व इतर उत्पन्नाच्या वांटण्या पक्क्या होऊन गणोवाच्या 
हिड्यास विद्ाळगडतफेची. म्ह. मलकापुर व असंडोली तालक्‍्यांचीं आणि 
राजापूर तालुक्‍्याखाली न गेटेल्या प्रभानवछी मामल्यांतीळ गांवांचीं सर- 
देशमुखी आली. इतर फुटकळ उत्पन्नाचा द्वादक्यांदा त्याच्या पदरीं पडला, 
घराण्याच्या प्रमुखपणाचा डामडोळ कायम ठेवण्याचा लोकिकी बोजा मात्र 
त्याच्यावर बसल्याने हिद्यास आलेल्या उत्पन्नांत खर्च भागेनासा झाला. 
पूर्वी विशाळगडावर स. १७५३ त तुळाजी आंगर याचा हला होऊन 
त्यांत सरदेशमुखांचें फार नुकसान झालें होते. घरचें काय होते नव्हतें 
तं तर गेले होतंच, परंतु घरच्या व वहिवाटींत असलेल्या' देवस्थानांच्या 
दागदागिन्यांची व सोन्यारुप्यांच्या इतेर जिनसांची जी या हल्ल्यांत वाट 
लागली होती, तिच्या नुकसानीची भरपाइ करून देण्याकारेतां कर्जाची 
घूस घरांत घ्यावी लागली; आणि ती जी एकदां घरांत दसली तिन सर्व 
पोखरून फडशा उडविला. तिचा धुमाकूळ अद्याप चालूं च आहे. संकट- 
समयीं पूर्वी जसे दायाद मदतीस धांवून येत, तसे ते आतां येतनासे झाले, 
एकमेकांविषयीचा पाहिला आपलेपणा नष्ट होऊन जों तो आपल्या पाया- 
पुरतें पहात बसला, व स्वतःपुरती वळकटी करण्याच्या नादी लागला, एक 
दुसऱ्याच्या नुकसानीकडे डुंकून हि पाहिना, मग परस्पर साह्याचें नांव 
कद्याला ? हा अदूरदद्यींपणा अखेर सवाना च भोवला; पण या परिस्थि- 
ताचा पाहिला तडाका गणोवास सहन करावा लागला. आजचा दिवस 
कसाबसा निभावला, उद्या कस होणार ही विवंचना त्यास सोडीना; तों 
अगदी भांबावून गेला. ता. «| १) १७६१ रोजीं-शके १६८२ च्या मारी- 
शीषांच्या अमावास्येस, मंगळवारी,. मंगळ जन्मल़्ी-त्यास प्रल्हाद ऊर्फ 


२२८ मावळंकर सरदेसाई 


गुंडोंबा हा मुलगा झाला, अमावास्येस मुलाचा जन्म झाल्यास आज हि 


लोक चमकतील, मग शें दीडशे बर्षोपूवीच्या भोळसर कल्पनांच्या तीव्र 


वातावरणांत वावरणाऱ्या गणोवाची या प्रकरणाने किती घाबरगुंडी 
उडाली असेल हें अजमाविणे कठीण नाहीं. यावेळीं या घराण्यास लाग- 
ठेल्या उतरत्या कळेस या नव्या अवतारानें कितीसा हातभार लावला हें 
ठरविण्याचे काम कुंडलीविज्ञानकत्याचें आहे; त्यांच्याकारेतां गुडोबाची 
जन्मलय़ ..डली पुढीळ कागदपत्रांत दिळी आहे. 

गणोबाच्या अंगी कठृत्व विद्षेष होतं असं नाहीं; त्यांत काल प्रति- 
कुळ आला आणि स्वजनांचं पाठबळ बिलकुळ मिळालें नाहीं, तेव्हां 
हातपाय हालविल्याशिवाय आतां गत्यंतर नाहीं असं पाहून, घर व अज्ञान 
पोर संभाळण्याची जबाबदारी सर्वथेव बायका सगुणाबाई इच्यावर टाकून 
पुढले आयुष्य कसंतरी व कोठेतरी काढण्याचा निश्चय करून त्याने 
घराचा उंबरठा सोडिला. घर सोडिल्यावर बाहेर यानें काय उद्योग केला 
याची माहिती मिळाली नाहीं; परंतु * प्रायो गच्छाते यत्र भाग्यरदित- 
स्तल्वैव यांत्यापदः * या न्यायानें दुसरीकडे हि त्याचें कांहीं जुळलें नसावे, 
म्हणून सन १७७७५ च्या सुमारास स्वारी घरी परतळी. ता. २४२९ 
१७७७ चे आवाजीराव प्रतिनिधी यांचें आज्ञापत्र मलकापुरातफखालील 
४१ गांवाचा हक्क लाजिमा गणोवास सुदामतप्रमाणे देण्याविषयीचें आहे, 
ब पुढें ता. १०४१७८३ चे त्यांचें च दुसरें आज्ञापत्र प्रल्हाद गणोवा व 
सदाद्रिव दादोबा यांच्या नांवे निघालेळें आहे; यावरून गणोवा सन 
१७८१८२ च्या अद्मासास वारल्यापं दिसते. अठरावें शतक संप- 
ल्यावेळी प्रमावळीच्या वडील शाखेंतील गुंडोबा ना० म्ह. दुसरा प्रल्हाद 
गणेश हा हयात असून ४० वषांचा होता 

पाहिल्या प्रल्हाद गणेश्याचे सावत्र बंधु केशाब व शामजी यांची हकीकत 
थोडीशी झोंबडी दसरच्या अहवालांत येईल 

पाहिल्या प्रल्हाद गणेशाचा चुलतभाऊ नरहर अंतोबा याजकडे 
तापाच्या माग घरचा कारभार आला; तो त्याने बर्‍्याप्रकारें एकत्रांत राहून 


स्वराज्यांतील हालहवाल २२९ 


चालविला, ता. १०४१७८३ च्या प्रतिनिधींच्या वर निर्दिष्ट केलेल्या 
पत्रांत ब त्यानंतरच्या कागदपत्रांत त्याचें नांव आलेले नसल्याने सन १७८२ 
च्या अखेरीस अगर सन १७८३ च्या अवलीस तो मृत्यु पावला असावा. 
घराण्याचा एकोपा राखून निःस्वार्थबुद्धीनें आपले कर्तव्य समजल तसें 
बजावणारा असा सरदेसायांतील हा शेवटचा पुरुष. त्यांस पुत्रसंतान 
नव्हतें, यामुळें त्याच्या मृत्युवरोबर रंगोवा केसोवाच्या शेवटच्या मुलाचा 
वंश संपला, 

आतां दादोबा रंगोवाच्या बंद्याची तेवढी हकीकत सांगितली स्हृणजे 
२९ व्या पिढीची आणण मुख्य घराण्याची ' स्वराज्यांतील हालहवाल ? 
संपळी, दादोवाचा मुलगा सदादिव ना० व नातु दादोबा ना० यांचाच 
फक्त आतां उल्लेख उरला आहे. 

या उभयतांचा ब्रहुहेक काळ पुण्यास खोदीच्या गांवांचे वाद सांगण्यांत 
व ते जिंकण्यांत गेळा, सवाई माधवरावांच्या कारकीर्दीअखेर उभयतां 
कोंकणांत परत आले. दोघेही धोरणी, हुषार व खटपटी होते. यांचा 
चारपांच पत्रें मिळाली आहेत त्यावरून त्या वेळेच्या मानाने ते बरेच सुरि- 
क्षित, संस्कृतजञ व खंबीर लिहिणारे होते असं दिसून येतें. प्र.१५७ वरील 
सगुणाबाईस दादोवाने लिहिलेलें पत्र आणि मुंढरकर ऱ्यामजी नाठनें 
भगवंत केदवास दत्तक घेण्याचें ठरविळें त्या संबेधांत सदाशिव नाने 
लिहिलेली पत्रें ( ही झोंबडी दसरविभागांत दिलीं आहेत 9 पाहिली 
म्हणजे वरील विधानांची सत्यता प्रत्ययास येईल, हीं पत्रें एकवार नजरेखाली 
घाढण्यासारखीं आहेत. ता पाहिल्यास सदारिव नाची हुशारी त्याच्या 
मनोभावनांविषयीं इतर भाऊबंदांच्या बुद्धीस साशंक करणारी होती 
असे हि बांटल्यावांचून राहत नाहीं. त्या पत्रांवरून सदाशिव ना«वर 
इतरांचा असावा तितका विश्वास कां नव्हता हें अजमावतां येण्यासारस 
आहे, त्याजवर सांपविलेळें काम त्यांने चिकाटीने, उत्साहाने ब 
धीराने तडीस नेलें हें कबूल करणें भाग आहे. तर्थापि पेशव्याशी विशेष 


घरोबा झाल्यामुळें इतरांस तुच्छ टेखण्याची व तुसडपणाची झांक त्याच्या 


२३० . मावळकर सरदेसाड 


स्वभावांत दिवसेंदिवस अधिकाधिक व्यक्त होत जाऊन ती इतरांस दुःसह 
होऊं लागळी असली पाहिजे. पेदाव्यांची आपल्यावर कृपा आहे, रंगोवा 
गणोवा यांच्या खालोखाळ घराण्याच्या ऊ्जितावस्थेस आपले वडील 
दादोबा कारण झाले, घराण्याचा अपकर्प आपल्यामुळे च टळला, आणि 
प्रल्हाद नायकामारगे बयानें नसलो तरी कटूंत्वाने आपण च सर्वश्रेष्ठ आहो 
हा अहंभाव सदाशिव नात फार लवकर प्रकट झाळा असला पाहिजे, 
सन १७५९]६० च्या सुमारचे छ १० सावानच्या नानासाहेब पेदाव्यांच्या 
पत्नावरून वडील चुलतभाऊ केदाव व द्यासजी गणेदा यांस मागे सारून 
रत्नागिरीतर्फेची सरंदेदामुखी आपल्या हिद्यास दडपण्याचा त्याचा प्रयत्न 
निर्विवादपणें द्यावीत होतो. हें वतन अखेर त्याच्या घराण्यास मिळालोहे. 
नानासाहेब पेशव्याच्या सहवासाने सर्व सत्ता आपल्या हातीं एकवटून ठेव 
ण्याची वळकट महत्वाकांक्षा सदाशिव ना*०त प्रादुभूत झाली होता 
पेदावे मजकुरांचे शहाणपण व धिमेपणा त्यांच्या अर्गी असता तर ती गोट 
त्यास साध्य हि झाडी असती. ते धोरण न सांभाळिल्यानें त्याचे शेवटा 
सवोद्यीं वितुष्ट पडलें. सन १७८४ डाखेर त्यांचे नांव कागदोपलीं 
आढळतें. स. १७९१ त त्याच्या मुल्ग्याचें नांव स्वतंत्रपणें कागदांतून 
येतं; म्हणून सन १७९० च्या सुमारास सदाशिव ना० स्वगवासी झालं 
असं वाटतं; परतु अखेरची त्यांची वर्षे शिददीच्या संस्थांनी गेळीं असल्यान 
त्यांच्या नांवाचा लोप इकडील कागदपत्रांत झाला असावा ही कल्पना हिं 
संभवते. त्यांचे मृत्युसाळ १८०१ किंवा १८०४ हि असू शकल असा हू 
कांहीं कागदांवरून तर्क वांधतां येत आहे. 

स) ११५३ (स. १७५२३ ) चा * श्री देवाच्या. वस्तांची याद 
म्हणून एक कागद प्रभावळी-दसरीं मिळाला, त्यांत ' वस्ता मोडून दिवा- 
णास दिले रुपये ? नंतर बाकी शिळकीचे दागिने म्हणून सदर आहे त्यांत 
रुप्याच्या दागिन्यांचे पोटीं ““ १ तनाळ पेसजी रा० सदाशिव नायेकास 
तखार दिली तेव्हां दिळे ? म्हणून एक दागिना वजा दिला आहे, याव- 
रून पेद्यावे किंवा शिद्दी यांचे दरबारांतून ही तलवार त्यांस मिळाली असावी; 


स्वराञ्यांतील ' हालहवाल २२३९ 
ती ज्रिहीच्या दरवारांतून मिळाळी असण्याचा संभव अधिक आहे, कारणं 
सदाशिव ना० व त्यांचे वडील दादोवा ना० यांची बहुतेक कामगारी त्या 
संस्थानी झालेली होती. 

पुण्याकडीळ काम आटोपल्यावर सन १७९१ च्या सुमारास सदाशिव 
ना०वरोबर दादोबा हि परत आला तो गुंडोबाच्या मदतीस राहून त्याच्या 
समवेद विशाळगड ब रत्नागिरी तफाचा सरदेदामुखीचा कारभार करीत 
होता. कारणपरत्वे तो संगमेश्वर व रत्नागिारे येथें राही. दाके ९७३० 
च्या फाल्गुन महिन्यांत (माचे १८०८त) मावळंगे येथे तो “ एकाएकीं 
कांहीं आजाराशिबाय ? मरण पाबला. त्याची थोरली बायको चिमा- 
वाई सती गेंळी; ' धाकटी बायको दुर्गीवाई इनें स. १८२४ त काशी- 
यात्रा केल्याचा उलेख तेथील उपाध्यायांच्या लेखांत आहे, दादोवास 
औरस पुत्र नसल्याने झोंवडीकरांपेकीं रंगो केदववाचा वडीळ मुलगा राघोवा 
यास दुगीवाईच्या मांडीवर दत्तक देण्यांत आलें. राघोवानें रत्नागिरीस 
नवीन वाडा बांधिला व तेथें राहून तों स्वदंलपणे रत्नागिरितफेच्या सर- 
देशमुखीची वहिवाट करूं लागळा, अक्षाप्रकारे हें घराणे निराळी शाखा 
बनलें. हलांचे संगमेश्वरकर सरदेसाई हे या राघोबाचे वंशज. दाभोळ- 
सुभ्याची किंबा अंजणवेलतरफेंची सरदेशमुखी गणोवा रंगोवाचा दुसरा 
मुळगा केदाव ना० याच्या वहिवाटीस राहिली. तेथून पुढे झोंवडी व मुंढर 
या क्लाखा उगम पावल्या. 


प्रकरण लेराचव 


अपुरं काम 


या पुस्तकांस हल्लांचें स्वरूप देण्याचा संकल्प झाल्यावर हिंदुस्थानांत 
दूरवर पसरलेल्या या घराण्याच्या विद्यमान वंदजांकडून संकल्पसिद्धधर्य 
माहितीचा पुरवठा व्हावा म्हणून स. १९२४ च्या न्वंबरांत केसरीतून 


२३२ मावळंकर सरदेसाई 


जाहिर विनंति केली होती. ती पाहून प्रथमतः वे. सदाशिव ळल. कात्रे 
यांजकडून ता. २७1११ १९२४ चे पुढील पत्र आलेः--- “ वेदोक्त अ. 
आशीर्वाद वि. वि...... आम्ही आपले व ब्रहुतेक कऱ्हाडे मंडळीचे या 
क्षेत्रांतील पूवीपार तौर्थोपाध्याय आहों......आमचेकडे कौशिकगोत्री 
मावळंकरांचे जुने नवे वरेच लेख आहेत...... 

*“ केसरीच्या गेल्या अंकांतील जाहिरातीवरून आपण मावळंकर घरा- 
ण्याचा इतिहास लिहित आहांत असं कळतें. फार संतोषाची गोष्ट 
आहे. आपण अनेक मागोनीं माहिती मिळविली आहे च. आमचेकडे 
संवत्‌ १८३७ पासून आजमितीपर्यंतचे कौशिकगोत्री मावळंकरांचे लेख 
आहेत. सेतबडें, देवळें. ..... जालवण--गुलसराई. . .. . . सांगली वगेरे 
ठिकाणच्या लेखांतून वंशव्रक्षांचा बरीच माहिती मिळण्यासारखी आहे... 
ती पाठविली असतां आपणांस तिचा कांहीं उपयोग होण्यासारखा अस- 
ल्यास उत्तरी जरूर कळवावे म्हणजे सवडीप्रां ती उतरून पाठवून देईन. 
उत्तर हिंदुस्थानांतील घराण्याची आजतागायतची माहिती हबी असल्यास 
मी अवइ्य ती खटपट करण्यास तयार आहें.” 

लेखांचे उतारे पाठविण्याविषयीं विनंतिपत्र लिहिल्यावरून त्यांजकडून 
ता.९॥५॥१९२५चें पुढील पत्र व त्यासोबत ४८ उतारे आलेः--- 

“ आमचेकडील कागदपत्रांतून फक्त वंद्यावळीची च कांही माहिती 
दिली असते. वंद्यावळ लेखांतून देण्याचा प्रघातसुद्धां नवीन आहे. 
यात्रेकरांकडून लेख लिहून घेण्याचा प्रधातसुद्धां फार प्राचीन नाहीं. . -लेख 
अलीकडील कांही शतकांतळे च आढळतात. याचें कारण पूर्वी येथील 
पुरोहितांची केवळ मानद्रात्ते होती; लेसवरात्त ही नंतर सुरू झाली, त्यानं" 
तर नाशिकांतील पद्धतीप्रां लेखांतून वंशावळ देण्याची ट्म निघाली,- - - 
आमचे जबळ असे कितीतरी जुने टेख आहेत ज्यांत लेख देणाऱ्याच्या 


नांव आडनावांपेक्षां ज्यास्त माहिती नाहीं. आपल्या घराण्यापैकीं असे 


7१ ठेख आहेत. एवं च टेखांटील माहितीचा वंशावळ जुळविण्यापुरता 
उपयोग आहे. 


अपुरे काम २३३ 


“ उत्तर हिंदुस्थानांत. ... . . जालवण ए. ?., गुलसराई जि. झांशी, 
गोरझामर, प्रांत सागर ( 0 ?, ), त्रासोदा जि. इसागड ९ ग्वाल्हेर 
राज्य ), सोपूर ( ग्वाल्हेर राज्य ), इतक्या ठिकाणचे (मावळंकरांचे ) लेख 
आमचेजबळ असल्यापैकीं सोबतच्या कागदांत दिले च आहेत. गोर- 
झामर व सोपूर येथील घराण्यांची सध्यांची माहिती आम्हांस आहे. रा. 
बाळकृण गंगाधर मावळंकर हे सोपूर ( 3119००7७ ) येथे बडे जमीनदार 
असून रा. बापूसाहेब मावळंकर गोरझामरवाले यांचा जमीनजुमला गोरझा- 
मर येथे च असन ते सध्यां हुरांगाबाद येथे हायस्कुलांत मास्तर आहेत 
बासोदा येथें हि सदर घराणें कायम असावे असा अंदाज आहे पण त्याची 
सध्यांची निश्चित माहिती नाहीं...... पूर्वी या प्रांतांत कऱ्हाड्यांची संपन्न 
राज्यें झांशी (नेवाळकर), जालवण, सागर, गुलसराई ( खेर ), इत्यादे 
ठिकाणीं असल्याने साहजिक च कोंकणांतून व देद्यांतून इकडे अनेक कुळें 
आलींः असे एखादे च कऱ्हाडे उपनांव असेल ज्याची एखादी शाखा या 
प्रांतांत स्थायिक झाली नसेल, राज्ये कायम असतांना त्यांस इनामे, 
उत्पन्ने, इ. पुष्कळ मिळाली, पण वरील राज्ये नाहींशीं झाल्यावर वरील 
कुळांपैकी पुष्कळांचे योगक्षेमसाधन नाहीस झालें. गुलसराईंचें राज्य अर्धवट 
स्थितींत अजून कायम आहे, पण तेथील व जालवण येथील बरींच कुळें 
लष्कर ग्वाल्हेर येथे जाऊन राहिली, ग्बाल्हेर्ची वस्ती फार मोठी अस- 
ल्याने तेथे एखाद्या घराण्याच्या अस्तित्वाची माहिती मिळविणं सोपें नाही 
पण गुलसराई येथील घराणें तेथे च विद्यमान असावे. सोपूर येथील घराणे 
जालवणपैकीं च आहे. या सवे घराण्यांचे मूळगांव “ देवळे ” हें च 
असावें असें वाटतें. गुलसराईकरांनीं व बासोदाकरांनीं तसा स्पष्ट 
निदेश लेखांत केला आहे. 

“: इतर ठिकाणांपैकी गोठित्रे येथील घराणें कोशिकगोत्री ससल्याची 
खात्री नाही. मावळुंगे. . .वगेरेची इतर माहिती नाहीं. मोजे डोंगर 
ता विजयदुर्ग येथील आप्पा सरदेसाई वत्तीसशिराळें येथे रामदासी होते. 
ते पंचवीस वर्षापूर्वी निपुत्रिक वारळे. सातारा येथे वेरवलीखुर्दचे सखा- 


२३४ मावळकर सरंदेसाई 


जन्य 


राम वापूजी सरदेसाई हे तेथील त्यावेळचे .सरकारी वकील भडकमकर 
यांजकडे कारकून होते...... माधवराव नारायण मावळंकर हे वांई येथें 
राहत होते. कांहीं वर्षापू्वी-ते दाभोळ येथे च माझ्या वडिलांस भेटले 
होते. दाभोळचे रा. लक्ष्मणराव धोंडदेव काले वकील हे त्यांचे सख्वे 
भाचे. . .येणंप्रो माहिती कळविली आहे 
सापूरच रा, धाडो बाळकृष्ण मावळंकर हे ग्वाल्हेर संस्थानापैकीं 

पोहरी येथे कमाविसदार होते. कांहीं दिवस खास लष्कर येथें हि त्यांची 
नोकरी होती. एकंदरींत सोपूरचें घराणें सध्यां हि चांगळें संपन्न आहे 
“ गोरझामरवाळे ” यांजकडे सागरचें राज्य असतांना फडणीश्ीचे काम 
हात. पण आता ' फडणीस ? हें. आडनांगासारखें च होऊन राहिलें 
आहे. ..हें घराणें हि बर्‍या स्थितींत आहे. ही दोन्हीं घराणीं 'सरदेसाई' 
हें उपपद लावीत नाहींत. पण तौ कोंदिकगोत्रीं च आहेत. बासोंदा येथील 
बराण नाकरपेश्या आहे किंवा होते. गुलसराईचें घराणें भिक्षुकपेद्या च 
असाव, हा येथीळ घराणीं सरदेसाई * किंवा ' देसाई ! म्हणवृन घेतात, 
वासोदाकरांचे आजे पुरुषोत्तम नाईक सरदेसाई हे देवळें गांवाहून च 
काशीस आले होते. ी 

' आमचे मूळगांब चोरवणे तर्फ देवळें ता.रत्नागिरि हे असावे 
२००२५० वषें आमचें घराणें काशीत च आहे आमच्या पूवेजांचे वेळा 
स्वतःची १०१२ घरे असलेली “ कालेंगळी येथे अजेन म्युनिसिपा- 
लिटींत व लोकांत चाळू आहे पण तां घरें विकल्यास शंभर वर्षे झाली.” 

या पुढे उतारे दिल्यावर अखेर ता. क. आहे . तो--- “ यांशिवाय 
आमचे बह्ांत सदर आडनांवाचे कांहीं ठेख आहेत. त्यांत लेख देणा- 
राच्या नांबापलीकडे ज्यास्त माहिती नसल्याने ते लिहून पाठविले नाहींत. 
शिवाय मोडी लेख नीट वाचता न आल्यामुळे खतावणींत रुजू न झाळेळे जुने 
लेख बरे.च आहेत. त्यांपैकी काहा सदर आडनांबाचे हि असूं दाकर्ताळ 

वसल दोनी पत्रांतील मजकुरावरून माहिती जमा होण्यास किती 

डचणी आहेत हें व घराण्याचा' प्रसार किती लांब लांब ठिकाणीं झाला 


अपुरे काम २३५ 


आहे हे स्पष्ट दिसून येईल. हे उतारे बहुयां १ ते ३ ओळींचे आहेत; 
एकादा दुसरा ४।५ ओळींवा. त्यांचें साधारण स्वरूप प्र.९१० वर दिलेल्या 
दोन तीन लेखांवरून व अवतरणांवरून समज़ून येईल. याच पत्रांतील 
नाशिकसंब्रंधाच्या उल्लेखावरून तिक्रट्रनहि उतारे आणविले; त्यांची संख्या 
९२ भरली, या उताऱ्यांत यात्रेचा काळ बहुधा दिलेला असल्यान, त्यांवरून 


_ * एकाच कुडुंबांतल्या निरनिराळ्या लोकांनीं निरनिराळ्या वेळीं केलेल्या 


यात्रांवरून वद्यावळींचे तुकडे एकत्र करण्यास पुष्कळ मदत झाली. अवं- 
तिका ( उज्जयिनी ) क्षेत्रोपाश्माय वे. सांदीपनी व्यास यांच्या संग्रहांतील 
बाडावरून फक्त चार उतारे घेतां आळे, परंतु त्यांत यात्राकाळाचा निदेश 
करून घेण्याचें गडबडींत चुकून राहिले 

आमच्या विनंतीस मान देऊन काशी व नाहदिक येथील उपाध्यायांनीं 
फार श्रम घेऊन व काळजीपूर्वक लिहून सदरची माहिती तावडतोव पाठ- 
विली हे त्यांचे आमच्यावर फार उपकार आहेत, व घराण्याच्या तर्फेने 
त्यांचे येथे प्रसिद्धपणे आभार मानण्यास आम्हांस फार आनंद वाटतो. 

या १९४४ पंक्ती पुष्कळ उताऱ्यांचा उपयोग आम्ही जमविलेल्या वशा- 
वळी तपासून पाहण्यांत व. कांहीं दुरुस्त करण्यांत झाळा, बाकांच्या 
सुमारे ४०५० उताऱ्यांवरून या प्रकरणांतील अपुऱ्या वंद्यावळी मांडिल्या 
आहेत. एकाच कुटुंबांतील २४ वधूंपेकी कोणातरी एखाद्या : सऱ्यानें 
यात्रा करून वेगवेगळे लेख लिहून ठेविळे आहेत तेथे त्या बंधूंतील वडील- 
धाकटेपणा ठरविण्यांत केवळ तकांचा उपयोंग कित्येक वेळां करावा लाग- 
ल्यान त्याबद्दल खात्री सांगतां येत नाहीं; परंतु त्याखरीज बाकीचा 
तपक्शील काळजीपूर्वक तपासला आहे. वंद्यावळी जुळवून लिहिण्याचे 
काम * जावें त्याच्या वंद्या तेव्हां कळे ” पेकी असल्याने त्यांत वारीक- 
सारीक चुका निघाल्यास तिकडे करड्या नजरेने न पाहण्यास विनंति आहे 
ज्या त्या कुटुंबांतील विद्यमान सुशिक्षित पुढारी वंशजांनी सदरच्या वंशा- 
वेळी आजमितीपर्यंत पुऱ्या करण्याची व मागील पिढ्यांसंबंधांत. शक्‍य 
तेतक्र भर घालण्याची कृपा केल्यास हल्टींचे अपुरे काम पुरें होणार नाहीं 


२३६ मावळंकर सरदेसाई 


असे नाहीं. मात्र काशी व नाशिक येथील क्षेत्रोपाध्यायांसारखी उत्सुकता 
पाहिजे, मग उद्योग सहजासहजी होईल. 

पुढील वंश्यावळींत यात्रेकरूंची नांवें मोठ्या अक्षरांनी छापिलीं आहेत 
व यात्रेचा दिवस त्यांच्या जवळच कंसांत इंग्रजी तारखेने दिला आहे. 
जेथें जागेचा संकोच झाला तेथें माथाळ्यावर सदरचा दिवस दाख- 
विण्यांत आळा आहे. यात्रेकरूंनीं जीं राहण्याची गांवें नमूद केलीं 
आहेत तांच दिलीं आहेत; त्यांवरून हलली त्या त्या ठिकाणीं अस- 
लेल्या कुटुंबांतील लोकांस पूर्वापर संबेध पाहण्यास सोपे होईल. यद्यपि 
आतां ठिक्राणें बदलली असली तरी देखील पूर्वीच्या ठिकाणांची ऐकीव 
माहिती बहुधां असते, त्यामुळें गांवें सोडून दुसरीकडे राहणाऱ्या मंडळी" 
सहि सदरच्या माहितीचा उपयोग होण्यासारखा आहे. आम्हांस मिळा- 
ठेली माहिती सर्व जुळवून मांडिली आहे, ती याप्रकारे उभयतांस उपयुक्त 
व्हावी अशी इच्छा आहे. 

पूर्वजांनी केलेल्या यात्रांचें श्रेय त्यांच्या तर पदरीं पडलेंच आहे; पा 
इतक्या कालावधीने त्यांचे पुण्य आज निराळ्या रीतीने आमच्या पदरी 
अंशतः ब फुकाफुकी पडत आहे, हें पाहून विस्मय वाटतो. 

बाचकांच्या सोयीसाठी येथून पुढें दिलेल्या वंशावळींचे सामान्यतः चार 
विभाग केळे आहेत. पाहिल्यांत मावळंगे गांवी आरंभीं व क्वचित्‌ आजहि 
राहणारी, दुसर्‍यांत कोंकणपट्टत इतरत्र राहणारीं आणि तिसऱ्यांत पुष्कळ 
वषोखालीं हिंदुस्थानांत जाऊन तिकडे कायम झालेलीं कुटुंबे दाखविली 
आहेत; चवथा विभाग नुक्‍्त्या च परिचित झालेल्या मावळंकरीय ' लाळित 
मंडळीकरितां राखून ठेवण्यांत आला होता. त्यांची बाट पाहून पाहून 
अखेर एकट्या पालगडच्या मावळंकरास तेथ बसविलें आहे. घराण्याचें 
आद्यजनक मूळचे * भट्ट ' होते ही जाणीव यामुळें अखेरपयत टिकतेहि. 

वश्या, न. ३२ यांतील न. ७ त्येबक, नं. ८ कृष्णाजी व नं. ९४ केशव 
यांच्या नाशिकऱयात्रांच्या अनुक्रमे तारखा (१८-१०-१७२ ६), (१७४२) 
वं (१९-१२-१७७७) जागेच्या अडचणीमुळे येथें दिल्या आहेत. 


अपुरें काम २३७ 


१ मूळ मावळंगें गांवी र(हणारीं कुटुंबे - 
चश्यावळ नं? २२ (१) 
१ केसोवा नाईक 
| 
२ बह़ाळ ऊफे बाळाजी नाईक 


हेतल 70कळे 


३ केसो ऊफ बाबजी ४ गोविंद ५ महादेव 
| | | 
[६ [७ ८ ९] |१० ११ १२ १३| 
हरी च्र्यंत्रक कृष्णाजी शामजी भिकाजी रामाजी नारो लक्ष्मण 
गदी | (यापुढील बं- 
१४ कराव १५ बाळाजी शाचा पत्ता 


हला कध लागला नाहीं) 
१८६ नी १७ न्हा 
१८ जगंनाथ »<र्खमा १९ भिकाजी 
| | *यमुना 
न्यायी 
्ि | | | 
२० मोरा २९रामचंद्र २२९काशीनाथ २३राजाराम 
९१३ १२-१८५१) (१८७०) »>गंगा खांडेकर मृ.१९१९ 
*वेणू ऊफ सरस्वती 
उंचगांवकर सुळे. | | 
(१८९०१९१) २४सदाशव मृ.९९०५. २५नारायण उ.६'५ 
(नं.२०॥२१ यांच्या पारबती | खेर 
पुढील वंशाचा पत्ता | हह! 
लागळेला नाही) २६९ दत्तात्रेय ) २७ कृष्णाऊफ अप्पा उ.२६ 


२ 


२३८ मावळंकर सरदेसाई 


न. २० चौ बायको सरस्वती इच्या काशीथात्रेच्या लेस्ांत “ आमच्या 
रातळ काश्चीनाथपंत ( नं. २२ ) हे मावळंग्यास आहेत ? असा मज- 
कर असल्यान इतर यात्रा टेखांधारें ही वंशावळ मांडितां आढी. या 
काशानाथपंताचे पुत्र न, २५ व नातु नं. २७ एवढी दोन च टकलां 
आजासतास नामशेष झालेल्या मूळच्या चौसोपी भव्य वाड्याच्या एका 
साप्यावर एक लहानसा इमला उभारून नांदत आहेत; त्यामुळें मावळ- 
कराच्या पाहेल्या घरवंदावर अद्याप दिव्याचा उजेड पडत आहे. हा 
घराचा चाथरा श्रीदेवाच्या देवळानजीक असून देवाची पाटखी आरंभीं 
तथ वसविण्याचा मान पूर्वीप्रमागें हल्लींहि चाळ आहे 

१० न. २ मधील २६ व्या पिढीचा नं. ९ अंताजी विसोबा मावळं- 
कर याचा पुढील वंश तेथे बेपत्ता दाखविला आहे. या वंद्यावळींतील आर 
भाचा केसोवा नाईक हा या अंतोबाचा मुलगा. असावा असा आमचा 
"क आहे. या अंतोबाचा आजा नारोबा ( १-२४-४२ ) पुत्रपौत्रा- 
॥दकासु[ वतनावर बेदावा लिहिन ओझरे गांवी जाऊन राहिला होता. 
वखराच्या पूवभागीं “' त्याचा अुच्न [वसोबा वोझरे यांत आहे 
असा ज्याचा अखर उल्लेख आहे त्या विसोबास चुलता गणोवा नायक 
सरद्दामुख यानं “माऊळंगेयांत आणून यंक आगर व येक शेत &२ऊन 
ठोतेळा ” ८ प्र. ७५ पह ) होता.. असा मजकूर आहे. हें आगर 
व शेत अद्याप या वंद्यांतल्या मंडळीकडे भोगत आहे. मावळंग्यांत 
ता आजळकरांची फक्त,दोन घर .आहेत. वर. मदि. केळेळे. एक 
ब हुसर त्याच्या. हद्दीस. लागूनच जरा उंचावर आहे. मावळंगें गाव 
“काउच, डोंगरावर असून ! डोंगराच्या माथ्यावर एक मोठा तलाव 
व श्रानासंहाचे देवालय आहे दवाल्यास लागून १०] १२ हात खाली 
ह. दुसर घर आहे. देवस्थान आगराच्या जामेनींत असावें, :.. गुहागर 
७ मावळकर यांच्याकडून आलेल्या. माहितीप्रमाणे 
ळक या ह 

स जवळची. आज. सुयेरसुतक को 


“ 


०62 


अपुरे कामं २३९ 


कोणाचें च धरीत नाहींत, फक्त तेथें असलेलीं दोंन कुटंबें ३ दिवसांचे 
मृताणौच एकमेकांचे पाळतात. वाकी गोतावळा कोणास कांहीएक 
माहित नाही. हल्ली ज्यांत देऊळ आहे ते एक आगर व एक केत हें 
प्रथम ज्या विसोंबास मिळाले तें त्याच्या निर्वाहास पुष्कळ होते; परंतु पुढील 
वंद्यावळी पाहिल्यास या वंद्याविस्तारास उदरनिर्वाहाकरिता सोय झाल्या- 
ठिकाणीं गेल्यावांचून इलाज नव्हता. त्यामुळें मंडळी जी हळुहळूं चोंहों- 
कडे पसरली ती दांभर वप्रात एकमेकांची ओळख साफ विसरण्याइतको 
दूरावली.: गुहागरची व खडची शाखा तर एक च, या शाखेचा संबंध 
मावळंग्याच्या मूळ शाखेशी निकटचा, यात्रांतील लेखांत सदस्च्या व मावळे- 
ग्याच्या शाखेच्या म्हणून ज्या वंशावळी पुढें दिल्या आहेत त्या सर्व सद- 
रच्या अंताजी विसोवा, किंवा थोड्या अधिक खातरीनें म्हणावयाचे झाल्यास, 
विसोबा नांरोबाच्या घराण्याच्या असल्या पाहिजेत असं आम्हांस वाटतें. 
या सर्व उपशाखांचे विद्यमान वंशज आज कोठे आहेत तें आम्हांस कळलें 
नाही २३ इसमांकडून जी थोडी माहिती मिळाली त्यांत यात्रा- 
लेखांची भर घाळून वंद्यावळी सजबिण्या'चा तूर्त प्रयत्न केला आहे. तुटपंज्या 
आधारांवर कल्पनेच्या मदतीने ही रचना केटी आहे; मात्र कल्पनेला 
भरमसाट स्वेर सचार करूं न देतां प्रत्येक पाऊल दृष्टिपूत टाकिले आहे. 
विद्यमान वंराजांच्या दृष्टिपथांत ह पुस्तक येइल व त्यांना कमजास्त सुच- 
वितां येईल तर आज न मिळालेले वंद्यावळीचे दुवे सांपड्टडून सवेध 
सांखळी सांगडतां येईल. हल्लीं जुळवून ठोविलेळे तुकडे तयार करण्यास 
फार परिश्रम करावे लागळे असून पुष्कळ वेळ खर्ची घालावा लागला 
आहे. ते श्रम व तो वेळ इतरांचा पुनः वांया 'जाऊं नये म्हणून झालेल 
काम येथे मांडिले आहे. ही रिकामी उठाठेव करावयास सांगितली 
कुणी व हें खूळ अन्य ठिकाणीं पसरण्यांत फायदा काय असा प्रश्न 
'इतरांकडूनच काय पण, मावळंकर-वंशीयांकडून सुद्धां होण्याचा संभव 
कमी नाहीं; नव्हे, प्रश्न होणार ही खात्रीसुद्धां वाटते; परंतु सर्व 
अडचणी अंद्वातः दूर होऊन केवळ चार च माणसांस येथपर्यंत मजल 


२४० ' मावळंकर सरदेसाई 


पाचावता आली, एवढेंच नव्हे तर राहिलेला पुढला टप्पाही आक्रमितां येईल 
इतक्रा भरवसा त्यांच्यांत उततन्न झाला आहे; तेव्हां असल्या अपशकनी व 
गरहिशेबी प्रश्नाने आमची हिंमत खचेल अक्ी स्थिति श्रीनरहरिकृपेनें राहि” 
ठेली नाहीं. असो, या व पुढील वंद्यावळींचा एकमेकांशीं व सवाचा मूळ 
व्रक्षाशी संबध पुढें केव्हांतरी दाखवितां येईल अशी आम्हांस आद्या वाटत, 
कारण यापूव दोन ठिकाणी असल्या प्रकारचा आमचा प्रयत्न पूर्णपणें 
सिद्धीस गेला आहे ं 

वरील वंद्यावळींतील नं. ७ कृष्णाजी बाबजी यांनीं सन १७४२ त 
नासक ब अवातका या दोनी क्षेत्राची यात्रा केली आहे. यात्राळेखांत आपले 
खुलतब्रधु चार त्यांनीं सांगितळे आहेत; पेकी नं. ९११० वर आले आहेत; 
परु दुसर दोघे मोरोपंत व दामोदरपंत यांची मांडणावळ वंद्यावळांत 
वाग्यपरकार, करण्यापुरता लेखांत आधार नाहीं, सबब त्यांस त्रिशकुप्रमाणे 
नदश्क्षावर अधांतरी न ठेवितां तूर्त येथे बसवून ठेविले आहे 

या घराण्यांतील यात्रेकरू पुरुषांनी साच्या नांबांचा उल्लेख 'पंतः या 
उपपदाने सववत्र केला आहे. पुढें“ तळे घोंसाळे ?” येथील घराण्याची 
वद्यावळ न. ३३ ची दिली आहे ती ज्या यात्राटेखांवरून दिली आहे 
त्यांत हि हा च प्रकार आढळला. इतर कोणत्या हि लेखांत ही पद्धत 
दसली नाहीं. तेव्हां या दोन “ पंतमय ?? घराण्यांचा कांहीं जवळचा 
संब्रंध दिसून येतो कीं काय हें तपासन पाहून निश्चयपूर्वक ठरविण्यास त्या 
वरण्यातील विद्यमान वंदाजांस व तसें करण्यास फरसत असलेल्या इतर 
चंधुजनांस विनंति आहे 

यात्राळखांत बंशावळांतील मंडळींनी आपलें राहण्याचे जे ठिकाण लिहून 
देले आहे तेंच त्या वंशावळीच्या माथ्यावर चहूंकडे लिहिलें आहे. 

४९ ७७ व क वरं 
__ विशष सूचना--या प्रकरणी कोणी शंका विचारल्यास त्यांचें राक्‍य 
तितक समाधान, आणि कोणी अधिक माहिती पुरविल्यास अथवा उप- 
उक्त सूचना केल्यास त्यांचा साभार स्वीकार, अव इयमेव करण्यांत येईल 


"डड > 1०केयी तिवस पिटी ] 
"२८९ ७९७७ "0 >५०४८२७ ९1101५९) (न: 


- 5220 क. केतऱ्यी 
1200 > 2 अ 


अपुरें काम २४१९ 
वं.ने,३३,(२) तळें घोसाळे (नंतर भादंत विजापूर) येथील घराणें 
(नासिक व अवंतिका येथीळ मिळून ५ यात्राळेखांवरून ) 


१ गणेदापंत 
२ गोविंदपंत 
लन ॥1. 00. 
| | (५५ 
३ गणेशपंत >गोमतीबाई ४सोमाजीपंत ७ कानोजीपंत 
| फस्मसऱर्‍ार्‍तजच्यका हन 
र ७ 16). प्नकतात्लरी ११ १४] 
भास्कर आबाजी जनार्दन गोपाळ गोविंद हरा देवाजी मल्हार नारोपत 


| क म विली 
| 


6. गती | 
१५राधोबा ९ ६त्र्येंबक १७विश्वनाथ १८रामचंद्र १९ढद्षमण २०वाद | 
७. [२५ | (२१ कृष्ण २२ अनंत २३ दामोदर) 
पाडूरंग सदाशिव२ दामोदर 

ने. १५ चे इसमापर्यंत लेखांत सवास पंत म्हटल आहे 

ने. ३ गणेशपंत यांनीं केलेल्या अवंतिका यात्रेंचे साल समजळ नाह. 

ने. ६ भास्करपंत यांची नासिक याता स. १७४५-५९ तील आहे, 

ने. १५ राघोबा व ने. १८ रामचंद्र उभयतांनी नासिक' याना स्‌. 
१७८६७ मध्यें केली असून उभयतांच्या लेखांत न. २ १0२२1२३ हे चुलत 
यु नमूद आहेत, परंतु ते कोणाचे मुलगे तं ला हलेले नाही, न, १६ न्यबक 

चा यालालेख १७७७ मधील आहे शेवटची पिढी हीं अठराव्या रात- 

काच्या अखेरची किंबा फार झाली तर एकोणीसाव्या शतकाच्या प्रारंभीची 
होय, तेथन शें सवाशें वर्षीच्या अलीकडील मंडळाचा; किंवा त्यांच्या 
हेछ्लांच्या ठिकाणांचा पत्ता लागलेला नाहीं. 

१६ 


री, 


२४२ मावळंकर सरदेसाह री 
व. नं. २४ (३) मावळंगे येथें ही कायम असलेले कुटुंब. 
१ चिटको 


॥। 
] 
२ बच्याजी 


य त आ हज 
1 


1 कलकल न्न 
:1 [० ०० ही डर [० ० ०] ७ नारायण द [० ०० ] 
>< भागीरथी खांडिकर 
| 


| 


७ ( हारेभाऊ ) . ८ गोविंद 
> लक्ष्मी मुळ्ये >< राधा | मुळ्ये 
| | 
र वासुदेव १० षिष्णु 
ज.२०-१०-१८८१ ज. उन्शरेन्य दार 
><रमा | पाध्ये ><अंनपूर्णा टेंबे. 


। | 
१९ नारायण १२ दत्तात्रय 

ज. ७-२-१९१४ ज. ९-८-१९१६ । 
मावळंग्यांत दृल्लीं मावळंकरांचीं जीं दोन घरें आहेत त्यांतील हें दस 
दोनी घरांत हें धर वडील आहे. कुलदेवताची पूजाहि या कारणानें ह 
घत आहे. यांचें पहिळें घर सुमारे ७८ वषापूर्वी दग्ध होऊन त्यांत सव 
कागदपत्र जळून गेळे, म्हणून वर नमूद केलेल्यापेक्षां अधिक माहिती त्यांस 
देतां आली नाही. नं. ३४ व & हे इसम फार वर्षोखालीं उतर 
हिंदुस्थानांत गेळे. त्यांचा नांवे सुद्धा हल्लींच्या मंडळीस माहीत नाहींत. 
झुहागरच्या मावळंकरांचा संबंध आपल्याशी काय हें जरी या कुटुंबास 
पक्केपणा माहित नाहो तरी ते आपल्या दर्शांतळे असावे अदी 


हाच्या मंडळीची समजूत आहे; म्हणून यानतर गुहागरकरांची वंद्यावळ 
दिली आहे. १ 


शश 
>2 नशा: ७८ ]७४ [दाळ [2७२ 2 ७ 28% याणी 
; २३ 31 २५% 1211112) 9८ 


७ व टं ७ ७५६1७६ ०1४ ७०22 ८०|8१॥०७7६ 
2३५८ ४१ ४2 ३५ ०2 १0०2) ७४ 321826 28 1109 “& ल 5. 1014202 3 2७ व) ४७ 
0 “नवर डाके, शड 5 आही) 


2७७8४ >. (५ 1209 > 
(७०७१४) 11 ल्याली 
2228188182':£ ७७2१॥५॥७१'७ तर कण: याईन 

१८६2 ७. 11712 पु५> 2: है 


अपुरे काम 


1 
]२1॥8>८ 1111 >< >५)>!॥९ 1100 ह क >< 
(५22 ४) (४ 81) (15092)? (यात ८2५2४१६ 1950०02 
1 1 


(४४०१४) 91९ 219 [२३०७ > ज्र 


३12159) >< (9%>2६) 12 
1919012 पु५> मी ट ी 
( 'डष पढ 9192 2819 1७९०२७ ) शश 
"०४७ 20६ ( 38 ॥ ) अश (&) ७४ ०९ ० 


>“ 


२४४ मावळंकर सरदेसाई 


वै० न॑० ३६ (५) 
१ विसोवा ना० मावळंकर 
| 
२ केसोवा ना० 
| 


३ नरसोवा ना ० 


] 
हयाचा 
|] 


|] य 1 क 
४ जिवाजी(१७३१) ५ अंताजी ६ गोविद गोसावी (१७४२) 


भं | 
क क्या स न 
1 


७ नरसोवा ८ केसोवा ९ राघोवा १० कृष्णाजी 
| (१९॥२1१७९०) 
डी | |. . | 

११ गोविंद १२ महादेव १३ गणेदा १४ विष्णु 

नाशीकच्या तीन लेखांवरून ही वंद्यावळ मांडिली आहे. नाईक या 
पदवीवरून व मावळंकर या नांवावरून या वृत्तान्तांत समाविष्ट होण्याचा 
त्यांचा हक निर्विवाद आहे. नं. «६ आपल्यास “ गोसावी ? म्हणवितात 
त्यावरून ते कोतेनकार झाले असावेत, नं, ९ यांनी लेखांत ' हल्लीं राह 
ण्याच ठकाण पुणे ' म्हटलें आहे. खेडची एक शाखा पुण्यास गेली त्या” 
पंकां तर ही मंडळी नसतीलना? या कुडबाचा पुढील पत्ता लागला नाहा, 


>><>><द 


वं० न>३७ (६) व॑० नं? ३८ (७) 
१ विसोंवा १ गोविंद 
] ] 
२ सोमाजी २ गणोवा 


1 


क ] 
1 


ल १ । 


३ विसोबा ४ कृष्णाजी ३ गोविंद > सखूबाइई 


| | (५१११७५४) 
ष्‌ 2 र 1 (अ न क ऱन्न 
रामाजी नाईक ६ सोमाजी |४ अपाजी ५ नरो ८ रामाजी 

(१७४२) 


अपुरे काम २४५ 


वै० न? ३९ (८) वं० नं ४० (९) 
१ [००० ]: १ नारायण 
10 क्र 
| | २ महादाजी 
२ कृष्णाजी 1 [० ० ०] र्‌ 1 ग 
। । हित जि 
४ रामाजी ५ गोविंद नायक| * न की आ 
८)१॥१७३१ > का 
( ) ५महादाजी ९कृष्णाजी ७ जनार्दन 
(४1३१७३१) 
वं० नं? ४१ (१०) व॑० नं>2 ४२ (१९१) 
१ गणोवा १ महादेव 
] । 
२ अंतोबा ३ रामचंद्र > जानकीबाई 


ी ] 
३ मुरार ना० >< रखमाबाई | 
११४१९७ स ! 
क, | (११४१७९०) ३गणेड ४महादेव ५सदाशिव ६नारा- 
००७० 
| ] (मे १८८३) यण 
५ प्रल्हाद र 
टीप-नाशिक यात्रांच्या लेखाधारें वरील सहा वशा ० मांडिल्या आहेत. 
अर्वीतका येथील लेखाधार॑ः-7 


व॑० न॑० ४३ (९२) व॑० ने० ४४ (९३) 
मूळ ठिकाण मावळेंगें. मूळ ठिकाण देवळें. 
१ नरसीपंत ९ अनंत 
] ] 
२ जिवाजीपंत २ काशीनाथ 
1__ ] 
३ नरसीपंत ३ अनंत 
|] 


नश क कनक हक जन उ: आहे... 

8.1... 6.9 | 

४नारो'५चिटको ६हरी७अंताजी ८केशव ।४सोमनाथ'५विसोवा ६पुरुषोत्तम 
७महांदोवा 


भे 
डं 
ब्र 


मावळंकर सरंदेस 


२४६ 


फोयेती2 ७ [तफ ४ 


(०००३) 1, । ( ७४५७४१ ) 
९७2७ 12७2२४१ » ३९५९००५४४५ 
129191५] ६ त न: र 
1 आढ ण 
25240 1 यी 
| | 
2151020112 ४ १०००६ ३ 
९8 "> '९ 26 "४ "२ 
"ध्या क (8) 
धडे 2 
(७६०४८ ०४-७१) 


(५५७३)  ।-1 
झप "12 12312 


४1:५)> 133) 9011115 


पथ्मा> » [याळ 88 २७२२१७ 1291410012 2; 19५6 
| | कात 


६) ७8५]2"२ 


1 
100५2 टे 


1 
1०21811> ३४ 


४२२५४ (टे) ४8१2] 


तूटीफ 12९20 12228 2185105]% "(टॅ 


“112 >] 12४2 12152| 
82 ८६ 1४ 1>9४९ (33 ,) ]| 
पकी २ डे 1तयेड 


(०४७१ ) 21५५ > 


(१६१४-३१ ४-४)ह्याथाश >> 
1" ,- (४६६५१-)- "2)2९0४ ध्द 


रधशबमा ४ 
"झी 8७ (3) च 


अपुरे काम . २४७ 


() मा. !र॑ंगणगांव (६) मा.खुवणेदुग॑ (७)अंजनवेल (हट्ठों गोपाळगड) 


व.न.५० . वं. नं. ५१. वं.नं.५२ वं. नं. ५३ 

१ रामजी. २१ कृष्णाजीपंत १ रघुनाथ १ केसोवानाईक 
| २. || | 

२ नरसो २९ विसाजी २ विष्णु २ नारोबा ना. 


| र | -(५-९टड 
३ नारायण २३ वाळाजी (१०-५-१८४९) ३ अतोवाना, 


त्व | | | *राफमिणी 
४ बाळाजी ४ सदाशिव | [| ६३-१८१४ 
(१७९०) (८-१-९७९०) ३जनादन  ४रथुनाथ ४आबाजी ना? 


(८) मोजे गोळवली (हीं नेवासे) (९) खानापुर-सांखळी. 


व. न. ५४ व. न. ५५ 
१ नारायण १ श्रीपाद 
| | 


श॑ घाडो -. २ अनेत 
| कय ७४८ ७ 
| 


| | | | 
३मल्हार यशोदा '४बापूजीपंत ५उद्धवपंत ३केरब ४जिवप्पा ५श्रीपाद 


| 
६विठ्ठळ (१२-२-१८५९नासिक) कुवर 
| ६ जिवाजी ७ वामन 
,.:. २३-११-१९०८ 
छश्रीधर ८माधव | 
| | 


८केशव श९श्रीपाद 


मावळंकर सरदेसाई 


२४८ 


"ज्ञा: एक |) (५??0७॥००२) 1६ सीण कॉीध ७ १७ . गुर ळत हे हे": ९५० ७९७७ 
(प: 2121) ]> [डे "> 120220 २७९ २३७ |> 10 1० 2) 'श शेळ] ७0७३५ 
पप ६90102 915102 8९ 1512100 1२ ११७१)१)) >> 109५१) ||) 1811०0 ७ * ७ 1>1> 2६28 122 


(१४७४-५१-४६ ४)६२४५० ९ 199320 82७४1५१ ६>४१॥४४०६ 221017६ 158९९०0०६६ ॥>1७५॥८६ 
५-णण१  पँॅशर्शिरि्श्स्शिनि  -' । (०७2४-५-०३) | 

१०2 १२21डे 25] 1२1६ 2५1२ डे पाळे 1२९022 ]॥१2 ४१1 
॥६ |०६ ७८. |»९ १४ १४ ७४. [२८४ | ६४ ८2 
हि. ह हिर 5 तह |] [] 

>२[॥1> २६1२) 11-७4, 191018 1980012 11000 092 2४२ 2७12112 

७४| |३७ 1४७ 8७४७ [६७ [६७६ ७४ २६ | ५ 
हह त 32 0. याक ससे |] |] 
४२8२) 2 1८1115 ७ उस्मु> ४ 111921): प५> ५०1०२] ४ 


र र ] 
ऐै1५॥९ > (2828-2-22) २2० >» 


112४1) ७५ [०1२९६ ९ 
१1098 ३४ 
'झ18 218 12% 199162 >५२॥॥००)२॥६ ७101112 |] २] 1०22202 '2 [2] 
2७ ऐडे ८३९०६1 139 1३2 1288 1 1: 2७12 ००४ ॥८ ४४७३ ९५१2१ 


'पथ2७ 2 (19०७७11 ]ुभ) |2[912 112 8111592 128 ]४००२ ४ (०४) '४% ०2 ०४ 


"१10123 ॥]३॥४ 2२3 ७२1३ १0५५: (2) 


२४९ 


ठ्िशि १ 


2५१1४७७ ३६४॥ ०७ ५७७ ७ 
| | (८१-७१? » २४) 
1010022 ? ॥७॥0०७ ७ 311 ७ ५३1८ 921911६ 
|] 
(८२-७२?) ३५५२४१ ३शेश> 12 111210१ ४102 ६ 
री 
(७०-१%७७) ५४३1८ > & 
४1९७ १५७१९७६ 3221: 29112 ( 22४९ 11६96 3 12191 (टे) ९७ ४2 2 
पं घोस ४ (६१२०१-६-७४४) 8191220 | | ट्ट 12 ४ 
झि । री 
र्ट (४५-०४२३४ ) शश 2 प][५७ ८८ :%९९७ ३22१9 रोधागात ४> 2 
ह (०५०५०१७) | (५२१०३-०-० ट) 819209 ॥4॥2 १ 22२] ७ 
डाधिठ ७९ ३१७८ थ्हमीतीर कन, 
> | 2२७) 199112112 
र न र] 
लह ८ 1212 28२] २८ ६ २२३५ ट 
न्न स्स 
२५९०२1३ 1२३००७६ 8 2151012 ३ 
३॥७७५% >५२९८२ 2॥३)]॥ (2) 20 2 र 


9 २५२९८२) डो>>७६ (७) * नक '2 "२ 
1012)3 शुभुशाळेक 2७७(६) 


२५० मावळकर सरदेसाई 


९४) जालवण ( हीं लष्कर ग्वाल्हेर ) येथीळ घराणीं (ना. या. ले.) 
व० ने० ६० (अ) ६॥१२1१८८४. 
१ सोमनाथपंत 
| 
२ गणेदपंत 
] 
हः कक स्चत 
३ वाळशास्त्री ४ बावजीपंत ५ नरासंह 
* 1 
| | । ] रश । 
६ अण्णा ७ वराळकृष्ण ८ भिकाजी ९ नारायण ९०गोपाळ 


| 


११ आत्माराम १२ भय्या १२ गोपाळ 
] 


1 |] 
१४ हरीभाऊ १५ केदाव 


(ब) का. या. ले. (१८९९-१९०० ) 
मूळ जालवण हहला सोपूर (वं० नं० ६१) मूळ जालवण हीं पोहरी 


१ बाळकृष्ण 
| 
| | 
२ गंगाधर ३ घांडो 


| - | 


४ वाळकृष्ण , ५ रामचंद्र 


ता अधूना यात्रा एकदम च केली आहे. सोपूर व पोहरी हीं ठिकाणें 
त्यांच्या त्या वेळच्या नोकरीची असावींत. हीं ठिकाणें ग्वाल्हेर रिसायतीं- 


तीळ आहेत. . 


अपुरें काम २५१. 


बं. नं. ६२ (५ अ) सागर हल्ली वस्ती जबलपुर, मध्यप्रांत 
१ गणेदा 


] 
२ बाबाजी 


| 
३ बाळदष्ण' . 
। 


४ श्रीधर ५ दामोदर ( ९-३-१९०३) 
शा 
६ गणेश ७ विनायक 
ने. ५ दामोदर यांच्या स. १९०३ च्या लेखावरून ही वंशावळ 
मांडिली आहे. सदरच्या लेखांत नं. ७ चें नांव नांव नाहीं. परंतु 
ता. ४१९२५ चे एक पत्र “ रा. विनायक श्रीधर सरदेसाई-देसाई मेडि- 
कल फार्मसी-जबलपुर,?” यांजकडून आलें; त्यांत त्यांनी आपल्या घरची 
माहिती देणेचें अभिवचन दिलें, वगेरे कारणांमुळे विनायकराव हे ने. ४ 
श्रीधरपंतांचे चिरंजीव असावे व १९०३ चे मार्चानंतर जन्मळे असावे 
असा तर्क करून योग्य. ठिकाणीं त्यांस बसविलें आहे. त्यांचे पत्नावरून 
त्यांचें घर सागरास असून घराण्यांत वैद्यकीचा धंदा चालतो असे दिसतें. 


वं. नं. ६४ (५ ब ) सागर येथील घराणें-- 
गंगाधर 
ह आ आजह 
| । 
२ नारायण ३ भिकाजी 
| | 
| ककल याला 
४ रघुनाथ ७५ यशवंत & महादेव ७ विष्णु ८ गोपाळ 
| (१ ६-१९१८) | 


९ शंकर १० दत्तात्रेय ११ रामकृष्ण 


1 "दश: ]२३॥५ [जार ९७७ 
128५७] 1२६५ 1४ ५४ "९ 
2%28 ६१७ ६६2४४७ ७९>४ १६१७ 
२७12> ७४. 2५२ ४७ ९) ४३४ 
"2322 2५1६७  8५)]०> 15229 ी गं 
६६2१'७७७७६४'७ ०७७१४ ७ २५२81 पन्याचा 


(१२२७1०) »9. 1052७६१ ४०७३ ८१७ ९५ 2३ "८ 1221201 15 11122 
टं पक्क “$* " ४७ & ३३०५1७ [220 र (टे १७) व 
२५४) 1>)२>))>>८ एव 1८ ९५५१२७ 112 *112 [2५ शा. गन. ५2 


७४७१ "५५42 ४8४ [८1९ > (४४४०) ०७. [७५ 2७28 29 [८ [५1९९२ 11201: ४ १ 
५०2>६' 8१६७४ ४७ ५७७४१ ५९०४ ६५७ कन्या ब्ध > [०२1॥> 


"* 


1२०1129 ९९७५: ७ 1) 0 यू? [२८२४] [ ॥ 1012202] 8 का [घ्शड£ ]५ 


मावळंकर सरदेसाई 


1४०९9८ 2 १ ३1४111189८ ७५५४७ & 


] 


डे] ०>>८ गप!व22 ट्‌ 
"( हेड ७५७ क 1810215 ) कि ी- 
"122५8 २१२९००) 24६ 121512 ०102 811015 ६१५ (6) 65 '£ '४ 


२५२ 


अपुरे काम २५३ 


(५) आप्त मंडळ. 
स्वगोत्रजांच्या सत्काराबरोबरच त्यांशीं. आजवर सोयरीक करून आसतत 
झालेल्या परगोत्री कुटुंबांचेंहि स्वागत करणें विहित समजून अकारविल्हेनें 
त्यांची नांबनिश्ीं येथें देत आहों. नवीन लम़ ठरविण्यास तिचा उपयोग 
होणारा आहे. यादींत सर्व कुटुंबे कदाचित्‌ दाखल झालीं नसतील म्हणून 
तला ' अपुऱ्या कामाच्या ? प्रकरणांत गावेलें आहे. 


१ अध्ये(अद्रे) |२० ४० तोफखाने |।५७ पंडित 


२ आगटे २१ कोलटकर (पडित) )५ पेंढारकर 
३ आजरेकर ।२२ खांडेकर ।४१ दिवाण ५९ प्रभुदेसाई 
(सबनीस) | २३ खेर (महाजनी) | ९० फडणीस 
४ आठल्ये ।२४ गदे ४२ देसाई | ६१ फणसळकर 
५ आंग्लेकर ।२५ गुणे १» सगेकर) | ६२ फळणीकर 
& आंतुरकर ।२९ गुजर ४१ ,, (देवरुख- ६३ वखले 
७ करकरे २७ गोडे कर) ।६४ विनीवाले 
८ कयाळ  |२८ गोळवलकर |४४ ,, (पळसुले) ९५ ब्रेळवलकर 
९ कांटदरे (पाध्ये) ४५ ,, (पभ) ।६६ बोंद्रे 
१० कानेटकर ।२९ चांदोरकर ।४६ ,, (रुणकर)| ६७ बोरवणकर 
११ कात्रे ३० चोकर ४७ नवरे ६८ भडकमकर 
१२ काळे ३१ जठार ४८ नानिवडेकर | ६९ भडभडे 
१३ किब्रे २२ जमेनीस (महाजनी) |७० भागवत 
१४ किलोस्कर (पंडित) ।४९ नाफडे ७१ भाटवडेकर 
१५ कोौर्तने ३३ जावडेकर ।५० नारळकर ।७२ मणेरीकर 
१६ कुलकर्णी ।|३४ जोशी ५१ पटवर्धन  ।७३ महाजनी 
(कनकाडीकर)। ३५ टिकेकर ।५२ पराडकर  ।७ड माईणकर 
१७ ,,(खानापूर)| ३६ टेंबे ५३ पळसुले ७५ मुकादम 
१८ ,,(देवळेकर)| ३७ ढवळे ५४ पाध्ये ७६ मुख्य 


१ ३को गनाळांकर| ३८ ताटके  |५५ पुसाळकर |७७ मुळ्ये 
(भाऱ्ये) |३९ तांबे ५६ पोतदार |७८ मोघे 


२५४ मावळंकर सरदेसाई 


७९ लघाटे ८४ श्रीखंडे ८७ सप्रे ९२ हषे 
८० वांकणकर । ८५ सबनीस । ८८ सरदेशपांडे | ९३ हळबे 
८१ शाहाणे (आजरेकर)| ८९ सरमुकादम 

८२ शेंबेकर ८६ सवनीस ९० सातवळेकर 

८३ शेवडे (पन्हाळकर)' ९१ हर्डीकर 


एकाच कुटुंबास अनेक आडनांवें आहेत. वरील यादींत प्रत्येक आड- 
नांव निरनिराळ्या अक्षरविल्हेंत मुद्दाम लिहिलें आहे; उ० महाजनी है 
नानिवडेकर व दिवाण य आडनांवांचाहि उपयोग करितात म्हणून हें 
कुटुंब तीन वेळां वरील यादींत आलें आहे. 

पन्हाळकर सवनीस र्यांचे उपनांव नाफडे आहे. कोल्हापुराकडे राहि 
ठल्या खाडेकरांस पन्हाळकर म्हणतात. श्रीखंडे यांजपैकी एक कुटुंब हुजुर 
बाजार हे आंडनांव लिहितात. देवरुखकर देसाई यांचें मूळ उपनाम मोद. 

साखपक्रर सरदेशपांडे, कनकाडीकर कुलकर्णा, तोफखाने व जमेनीस 
यांचे मूळ आडनांव पडित आहे ही 

वरवठीकर व मोडकर सरदेसायांचा पूर्वज २४ वे पिढीचा महादोवा 
नायक हा अत्रिगोत्री नाफडे घराण्यांतून दत्तक घेतल्यामुळें सरदेसायांच्या 
या शाखांस ८ पिढ्यांपयेत अत्रिगोत्राशीं संबंध करितां येत नव्हता 
आताचा [पढां ३३1३४ वी असल्याने ती हरकत दर झाली असून तसे संबध 
अलीकडं दान घड्टडनाह आले आहत व ते गास्त्र वारषप्ट यास समत झालेल 
आहेत. इतर माबळकरांस ही हरकत केव्हांहि आली नव्हतीच. 

पाथब, लोहिताक्ष, वेश्वासित्र आणि क्षालाक्ष या ४ गोत्री कुटंबांशी 
मावळकरांचा संव होऊं शकत नाहीं 

मोडेकर सरदेसायांना देशस्थ व चित्तपावन ब्राह्मण कुटुंबांद्लीं शरीर 
सबध घडवून आणण्याची अनुकरणीय पद्धत गेल्या ३०४० वप्रांत 
अमलात आणिली आहे. अशा प्रकारें संबध घडलेली कुट्बे-- 


व देशास्थांपेकी--- ९ गुळवणी व २ चरणकर कुलंकणी, आणि कोकण 
स्थांपेकी-१ मोडक हीं होत 


अपुरें काम २५५ 


यात्रालेखांपेकीं ज्यांचा मुळींच उपयोग करण्यांत आला नाहीं असे 
आतां सुमारे दहा लेख आमच्याकडे बाकी राहिले आहेत; परंतु त्यांत 
यात्रेकरूंच्या नांव-आडनांवापेक्षां किंवा फार तर राहण्याच्या ठिकाणापेक्षां 
अधिक माहिती नाहीं, सबब ते देऊन कांही फायदा नाहीं असं वाटलें. 

यानंतर मावळंकरापैकीं कोणास कोणतीहि यात्रा घडेल तर त्यांनीं 
तेथील लेखांची काळजीपूर्वक तपासणी करून यात्रेच्या तिथीसुद्धां टिप्पण 
करून घ्यावें आणि आम्हांकडे पाठविण्यास सवड नसेल तर ते निदान 
आपल्याकडील या पुस्तकाच्या प्रतीस ( प्रत्येक मावळंकर कुटुंब घराण्याचा 
हा वृत्तान्त पूर्वजांविषयींच्या आदरास्तव आपल्याजवळ ठेवून घेईल असा 
आम्हांस भरंवसा आहे ) व्यवस्थितपणे जोडून ठेवावें, अशी त्यांस भावी 
व्रृत्तान्तकारांच्या वतीनें आम्ही विनाति करितों.  तितकीहि फुरसत नसेल 
तर निदान त्यांनीं आपला लेख सुवाच्य व पूर्ण माहितीचा करून ठेवावा, 
आणि पुनरपि व्रत्तान्ताच्या भानगडींत कोणी पडेल तर त्याच्यावर भावी 
उपकाराचे अनायास होणारें हें ओझं तरी करून ठेवावें. 

वाडवडिलांनीं पुढील पिढ्यांवर अनेक प्रकारचे अगणित उपकार करून 
ठेविले होते च. तथापि क्षेत्रोपाध्यायांच्या आग्रहावरून केवळ त्यांच्या व्रत्तीस 
वळकटी व्हावी म्हणून लिहून ठेविळेल्या चार दाग्दांचा उपयोग भविष्य- 
कालीं स्ववंशीयांसदेखीलळ अश्या अनपेक्षित रतीने होईल आणि त्यांव- 
रून आपले स्मरण इतक्या कालावधीनंतर त्यांस घडेल, या गोष्टीची कल्प- 
नाहि तत्कालीन लेखकांस आली नसेल; पण यास्तेषां स्वेरकथास्ता एव 
भवन्ति शास्त्राणि या न्यायाने त्यांची मदत आम्हांस आज होत आहे. 
त्व्हां 

कल्याणार्थ जनांही त्यांसी साष्टांग कररानियां नमन 
मग त्यांचा निरोप ध्यावा हेंच योग्य. 


२५६ मावळंकर सरंद्‌साई 


प्रकरण चवदावं 


>__<३ <2> 


साफसफाई 


फक्त दीड दोन शतकांतल्या दीड दोन हजार उपलब्ध झालेल्या जुन्या 
नव्या कागदपत्रांच्या मदतीनें घराण्याची सात आठ दातकांची त्रोटक 
हकीकत लिहून पुरी केल्यानंतर पुस्तकास हल्लीचे स्वरूप देण्याचें ठरवून 
मूळच्या लेखांत वारंवार भर घातल्यानें व वस्चेवर फेरबदल करीत गेल्यान 
पुस्तकाचा मजकूर विस्कळित झाला; त्याची संगति लावण्यास अनेकवार 
कल्पनेचे साह्य घ्यावें लागळें, व कित्येक वेळां ऐकींव माहिती हि वृत्तान्तांत 
दडपावी लागली. याप्रकारे लिहिलेला मजकूर अर्धाआधिक छापून गेल्या- 
नंतर जी नवीन माहिती मिळाली व जे कागद हातीं लागले त्यावरून 
छापून गेलेल्या भागांत कांहीं ठिकाणीं दुरुस्ती करणें अवद्य दिसले. 
मराठींत छापलेल्या पुस्तकांस ऱ्हस्वदीर्घादि कमजास्तीचें जे नेहमीचें रोपूट 
असतं त्यापेक्षां वऱ्याच वेगळ्या प्रकारचें टिपण येथे जोडणें जरूर दिसले. 
केवळ छपाईच्या ढोवळ चुका दाखवून भागणार नाहीं, तर कोठें कोठे 
स्पष्टीकरणाचा मजकूर जोडावा लागेल असे वाटल्यावरून हें स्वतंत्र प्रकरण 
लिहावे लागलें. गिलावा करून व सफेती फांसून मूळची ओबडधोबड 
असलेली इमारत जद्यी थोडी तरी उठावदार दिसेलश्ी कारेतात त्याच 
मासल्याचा हा प्रयत्न आहे. विशेष बारकाईनें पाहिल्यास शुद्धलेखनाच्या 
किरकोळ चुका पुष्कळ आढळतील; पण त्या दिसल्यावरोबर त्यांची 
दुरुस्ती हि वाचकांच्या सहज लक्ष्यांत येईल म्हणून त्या दिल्या नाहीत. 

या प्रकरणांत पुढील संक्षेप योजिळे आहेत-- ओ०-आओळ, म्ह०₹ 
म्हणजे, ब०र्‍र्‍्बद्दळ, पा०र्‍पाहिजे, (पा०)-पाठांतर, झो ०--झोंबडीकर प्रत 

आळीच्या सुरुवातीचे आंकडे पुस्तकाच्या पानांचे आहेत. 
प्र १ 
४ ओ.८ मुख्य म्ह० महत्वाची, वडील नव्हे. 


साफसफाई २५७ 


'५ ओ. ६ सवे ब. बहुतेक . ओ. ७ तेहि व. त्यांपैकी काहा. 
ओ. २१ एकत्र रब्द।पूर्वी ' जवळ जवळ ? दाब्द पा 

६ ओ. १)२ “ अवघड नाहीं ” असें येथे लिहिल खरं, परंतु नंतर- 
च्या अनुभवावरून हे कार्य हातीं घेणाऱ्यांबद्दळ सक्रिय तर राहोच परंतु 
निवळ ओपचारिक सहानुभूति तरी कोणी दाखवितील कां नाहीं हा 
सराय येऊं लागला आहे. 

१० ओ. १४ ' पुरवरणीनें ' आतां * उत्तराधात * म्हणणें भाग आहे. 

१२ वरील भगवंत शामजींचा अर्ज प्रभावळीचे कागदांत मिळाला. 
१८२७ पर्यंत मुख्य घराण्याच्या वेगळ्या क्याखा व वांटण्या पूर्णपणें 
झाल्या नव्हत्या, तसेंच मावळंगें, धामापुर वगेरे आसपासचे गांव सरदे- 
सायांच्या बहिवाटींतच होते असें या अजीवरून दिसून येतं. 

प्र २९ ध 

१४ ओ.. १६ अधिकार कायम राहिला-स्वराज्यांत जरी त्या अधिका- 
रास जबरदस्त धक्का बसला तरी त्याचें पुरते निर्मूलन झालें नव्हतं 
ओ. २१, देवळेकरांची सरदेदामुखी विद्याळगड किल्ला ब त्याकडे दिलेले 

१२ महाल यांवर असल्याने त्यांची बस्ती गडावर असे, तरी प्रभाबळीकर 
सरदेदामुख हेहि प्रतिनिर्धाचे ताबेदार म्हणून गडावर आपल्या वाढ्यांत 
राहत होते. 

१५ ओ. ७ वडील दाखेच्या-गडावर देवळेकर व प्रमावळीकर असत, 
त्यांतील वडील शाखा प्रभावळीकरांची ओ. ११ 'बडील'-अर्थात्‌ 
महत्वाने; नात्याने डोंगर शाखा वडील ओ. १२ ' प्रभावळी १ 
कुळंबटांत * परभोळी ” म्हणतात. 

१६ आओ, ३ 'प्रशंसा रा. राजवाडे हे एक निःस्वार्थी, कष्टाळु आणि 
विद्वान्‌ महाराष्ट्र- संतान आहेत. सडेतोडपणाविषर्यीहि त्यांची प्रसिद्धि 
आहे. तेव्हां त्यांच्याकडून मिळालेळें. शिफारसपत्र ओपचारिक नाहां 
त्यांत ज्या कऱ्हाडे ब्राह्मणांस त्यांजकडून हें शेला--पागोटे मिळालें आहे 


याच्या जातांविप्रयी रा, राजवाड्याचं मत बरंच कलाप्रित आहे तेव्द्दां 
१७ 


२५८ मावळंकर सरदेसाई 


प्ररांसेचे शब्द त्यांच्या लेखणींतून नाइलाजाने, निदान कष्टाने, उतरले 
सले पाहिजेत; म्हणून च ते किंमतीचे आहेत आओ. १९1१२ 

रांस नसले तरी घराण्यांतील मंडळीस तरी तें दतर महत्वाचे वाटेळ अस 
आम्ही ग्रहीत धरून चालतो. आओ. २७ अमदाबाद दसरांत सुमार 
१५ फारशी कागद आहेत परंतु ते. यापेक्षांहि जुनाट असल्यानें फारच 
जीर्ण झालेले असून त्यांचा तर्जुमा करणें मुष्कीलीचे दिसत आहे. 

१७ ओ. १५ बंधु विसोबा म्हणजे चुलतभाऊ समजावा 

१८ येथील विचारसरणी या पुस्तकांतील इतरत्र केलेल्या १.1 उत 
खांशीं विरोधी दिसेल, वृत्तान्ताच्या उभयतां लेखकांत स्वराज्याविषयांच 
प्रेम मूळचे उत्कट असून उभयतांचे बहुतेक आयुष्य निर्भेळ स्वराज्याच्या 
सेवतच वेचले आहे; परंतु कामगार्रचे क्षेत्र एकाचे उत्तरेस व दुसऱ्याच 
दक्षिणेस असल्यानें च कीं काय कोण जाणे उभयतांच्या स्वराज्याविषयक 
अनुभवांत उत्तरदाक्षिणधुवांहतका फरक पडून तज्जन्य विचारांत त्या फर 
काची छटा उमटल्यावांचून रहात नाहीं. एवढा इपारा येथें देऊन 
ठेवला म्हणजे विचारी वाचक बुचकळ्यांत पडणार नाहींत, व टीकाका? 
रांच्या दोषाचे खापर भलत्याच डोक्यावर फुटणार नाहीं. 

२० ओ. २२ आडेवरें बद्दल मावळंगें पाहिजे 

९२१आं. १० ग्वाल्हेर नंतर जबलपुर पाहिजे 
आं. ९१३ दुसर्‍या भागाच्या म्हणजे उत्तराधात 


प्र० ३. 
२३ ओ. २३ * साखरीकर ' या पुढें * इत्यादे ? शब्द वाचावा. 
२९ओ २० पूर्वीचे म व्या पिढीपर्यंतचे ओं. २६१२७ 


यांतोळ विधानें थोडीं अत्युक्त आहेत 


प्र ४ 
३१ ओ. ११ त्यांचा म्ह प्रमुख शाखांचा 
३५ ओ. २१ ' वंरवृक्षांत बद्दल ' वृन्तात्तांत * पाहिजे 


साफसफाई २५९ 


३८ ओ. १० ' त्यांचीं...बनलीं 'बद्दळ “ त्यांच्या वेगळ्या शाखा 
झाल्या ) पा८ री १ 

३९ ओ. ९ ' मुख्य उद्देश ?--* स्वार्थसाधनाची ही एक नवीन 
भामटेगिरी आहे * असा हि आमचा उद्देश कित्येकांनी कल्पिला आहे 
ओं. १८ ते २० येथीळ आणेवारी वतनी उत्पन्नाची किंवा हिद्याची 
नव्हे. प्रभानवछींतून-प्रभानवली व झोबडी आणि संगमेश्वर ब मुंढर 
अंद्या चार शाखा व देवळ्यांतून देवळे आणि वेरवली व मोडे अक्षा तीन 
शाखा निघाल्या एवढ सांगण्याचा हेतु आहे. 

४० ओ. ७ ते ९ स्वार्थांमुळे भाऊबंदकी वळावून या घसरगुडीस 
फार वेग मिळाला. आओ. १० सवात कनिष्ठन्वंशविस्तारामुळें वतनांत 
पराकाष्ठेंची हिस्सरसी होऊन निकृष्ट दशेला पोंचलेली. 

प्र०2 ८५ 
: शे पाऊणशे वषोखालची बखरींची आणखी एक नक्कल झोंबडीकरां- 
कडून अलीकडे मिळाली, तिच्यावरून पाठभेद व पूर्वीच्या प्रतींतील कस- 
रीनें नाहोस केलेले शब्द या ठिकाणीं दिले आहेत. 

४५ विसाव्या पिढीचा नारोवा गिऱ्येंकर हा ' लळित घराण्याचा 
मूळपुरुष्र असा पत्ता अलीकडे लागला आहे. 

४६ ओ. १६ यादव-- माधव (पा०); ओ. २१ साह्य नाहीं-यवना- 
हॉ मारिला (पा०); ओ. २४ माहालास- मादऱाल व (पा०), ओ. २६ 
दुसरे कोंकणात- कोंकणात आणखी (पा०). 

४७ ओ. १४ चांदजी- चांदजीस (पा०); ओ. १९-०००० चास- 
बेंचाळीस (पा०); ओ. २२ येथील दोनी ठिकाणी “ नारोवा? बद्दल झोंब- 
डी प्रतोंत ' नरसोवा ! असा पाठ आहे; ओ. २४ आर्जबिले- आरजिळे 
(पो०); आओ. ७ नंबद- वास्तविक ९५ (प्र. ९४ पहा). 

वी ४८ ओ. १७ वलटा-वळवा (पा०); ओ. २३ वसेवीची.वेसबी 
| (पा ठ 3). * 


२ 


२६० मावळंकर सरदेसाई 


४७ भो. ११ तिसालो केला यानंतर 'तो? हा शब्द झो.त आहे 

५० आ. १५ कुवसेवाडी-०--वाडा (पा०); ओ. १७ इसाफतीच्या 
पुढें 'मिरास' शब्द झों<त आहे . २० राहरंवाडी-सोनार« (पा०); 
आ. २२ पराक्ष-अपरोक्ष (पा ०) 

५१६ ओ.&६ *स न पडावर०सी विरोध (पा ० ); ओ.२० नारोवा- 
नरोवा (पा ० 

५२ सोमाजी (२-२७-१२) यास वरेपत्ता खुणेने दाखविला आहे 
पण नंतर मिळालेल्या माहितीवरून त्याच वंद्यावळींतील नं. १९ चा 
विसोबा यास सोमाजीची स्त्री दुगीवाई इने दत्तक घेतल्याचे कळून आलें 
(मुंढरकर वंद्या० पहा), हा विसोबा स० १७२८ च्या सुमारास वारला. 

ग्रु० ७ 

६१ ओ. ८ महमदावाद ऊर्फ सतुरा-म्ह० सेतवडे. कान्होजी आंग्रे 
याना संतवडेकरांस दिलेल्या एका फर्मानांत “ महमदावाद ऊर्फ सैतवडे 
असा स्पष्ट उल्लेख सांपडला. अगदीं सूक्ष्म फरकाने 'सेतवडा! व 'सतुरा 
हीं नांवें फारसी लिपीत सारखीच दिसतात, 

प्र ८, 
६१ माथाळ्यांत वेलांटीनें पलटा मारल्याने “हकीकत? बद्दल “हककित' 
ळू आहे. आओ. २२ 'वस्ती नाही.-- फक्त रश घरें व. १०११५ 

माणसे किल्ल्यावर अजूनहि राहतात र 

६२९ ओ. २२ ओर्पे सरपोतदार--- याचें नांव. रंगो बापूजी, याजकडे 
डढ किल्याची कारखानानेसी, सवनिशी आणि देवरूखचें कुलकणे इतका 
(न चालली. याचे वंशज सरपोतदारसुद्धां सदरील हुद्यांची चार आडनांबे 


वापरतात. फक्त त्याच्यात बतनांचे व त्याबरांबर आडनांवांचे हि वाटप, 


झाळे आहे. ओ. २६ 'बरेरेः ब० “हे तीन? पा० 
६३ मथळ्यांत “वंशावळ नं २” हे शब्द नकोत- कमी करण्यांत यावे 


.. १४ लेखांक १ हा कागद 'वेरवली दसरां'त मिळालेल्या कागदावरून 
कांहीं थोडा मजकूर भधून मवून कमी करून दिला होता. हल्लीं त्याची 


क कििझझहवे_ं।्जि्््ााायायाय 
कळल्या बाला 0 


साफसफाई २६१ 


च एक प्रत 'देवळें दसरां'त मिळाली आहे. तिजवर सल्लास सलासीन 
मया तैन व अलफ असा सन आहे वे तोच वरोबर आहे. वेरवलीकरांनीं 
प्रत करतांना 'तेन' दाब्द गाळला हे स्पष्ट आहे. 

६५ ओ. २२ रांगणा-- यालाच प्रसिद्ठगड असे दुसरं नांव आहे. 

६६ ओ. १२ हों नांवें १ कृष्णाजी भास्कर पंडित नि।। गणोवा ना 
प्रभमावळीकर २ केशव ना० ब्रिन गोपजी ना? व ३ सोमाजी ना० विन 
गोपजी ना० मोडेंकर अशीं वास्तविक पाहिजेत. केसो रघुनाथ व सोमा- 
जी बापूजी हीं नांवें मागाहून दडपलेलीं असावीं. किल़लास्वाधीन केल्यावेळी 
२७ वे पिढीचा सोमाजी बापूजी देवळेकर हा अगदीं लहान असल्याने 
असल्या भानगडीत भाग घेण्याचें त्याचें वय नव्हते, आणि केसो रघुनाथ 
धामापुरकराचा तर पत्ता च लागत नाहीं, शिवाय या कामगिर्रीबद्दळ इनाम 
मिळालेल्या वेरवळी व मोडें गांवांच्या सनदात फक्त केशव व सोमाजी 
ब्रिन गोपजी मोडेंकर यांचीं च तेवढी नांवें आहेत. 

देवळे दप्तरच्या या कागदांत विद्याळगड किल्ल्याच्या हही दाखविणारा 
असा हाताने रेघोट्या ओढून काढलेला एक नकाशा आहे. अवश्य दिस- 
ल्यास तो त्या दसतरच्या कागदांत देऊं. 

६७ ओ. ७ विसाजी मोरेश्वर मावळंकर--- प० ११० वर काही- 
यात्रालेखाचा ता० २५|४॥१८४३ चा उतारा दिला आहे, त्यांतील 
विसाजी ते हेच अशी बहुतेक खात्री वाटते; परंतु त्यांच्या बंशजांचा अद्याप 
कांहीं पत्ता लागला नाहीं. संगमेश्वरकरांनीं तपास केल्यास समजेल, 
ओ. ७८ राघोवा हे (४-३१-२१) व सदाशिव हे (१५-३० -४) होत. 

६८ कुंगारपुरकर राजांचे दिवाण य्हणून प्र. १३८ वर जे भानजी 
कृष्ण सांगितले ते भास्कर संभाजी पांडित यांचे आजे. त्यांची बहिण 
गोविंद ना*स दिली होती, म्ह० जमेनिसांचा सरदेसायांशीं असलेला 
सोयरिकीचा संबध येथे सांगितल्याहून दोन पिढ्या प्राचीन आहे. ने० ३ 
कृष्णाजी भास्कर यांस धाकटा भाऊ केशव नांवाचा होता. उद्यसिंगास 
देशीं परत पाठवितांना केशवास त्याच्या बरोबर दिला होता. 


२६२ मावळंकर सरंदेसाई 


प्र ९ वंशावळी. 

वंद्यावळींसंवघांत मागाहून पुष्कळ माहिती मिळाली ती आतां उत्तरा- 
थोत येणार आहे. वेथे फक्त थोड्या चुका तेवढ्या दुरुस्त केल्या आहेत, 

वं॑० नं० ४ नं० ३ गणोवाच्या दुसऱ्या बायकोचे नांव सत्यभामा 
असून तिनें १७३१ त नासिकची यात्रा केली होती. २८बे पिढीच्या 
अंतोवास नं० ६ द्यावा, व २९वे पिढीचा न॑० ११ द्यामजीस ' दत्तक 
दिला! हीं अक्षरे जोडावी. 

वे? नं० ७५ ने० ६ याचें ऊर्फ नांव 'रावजी! व नं. ७चें ' नाना. 
न. ६ यास नं. ९ गोपाळ दत्तक दिला होता व त्यास नरहर म्हणून 
मुलगा होता. नरहर वेद्यकी करी. तो स. १९१४चे सुमारास बयाचे ६० 
वे वर्षी मयत झाळा. या दत्तकाबद्दल पुष्कळ दिवस या घराण्यांत वाद 
चालला हांता. नं. १२ जगंनाथ यांची जन्म ताः ९॥५॥१८६७ आहे; 
व ने. १४ रामचंद्र यास मोरेश्वर नांवाचा मुलगा आहे. ही मंडळी आतां 
मुचररी गांवी राहतात, प्रभाबळीस त्यांचें कांहीं राहिलेले नाहीं. 

व० नं० ७ नं. ६ गोपाळ यांस चिटकोवा म्हणून आओरस मुलगा होता 
ता वारल्यावर त्यांनीं मुंढरकरांपेकी गणेश बाळाजी (८-३३-११) चा 
डभ्वरा सुलगा वामन यास दत्तक घेऊन त्याचें नांव 'रंगनाथ' असं ठेविलें 

न. १३ नरसो नारायण यांच्या पु्तांतील रामचंद्र यांचें नांव रामकृष्ण 
अस मागाहून लिहून आले आहे. त्यांच्या गोबिंद व रंगनाथ या पुत्रांच्या 
इस्म्यान विसोबा नांवाचा मुलगा स. १८९२ च्या एका वंद्यावळीत 
काढून दिलेला आहें 

न. १६ केशव मोरेश्वर यांच्या आवाजी व भगवंत या दोघांच्या दर- 
हयात ताजी, व. ळद्मण असे. दोन. मुल्ये स, १८९२ त हयात होते. 

१० न० ८. नं. ८ भगवंत याची ब्रायको अनुबाई ही उत्तराहेंदु 


स्थानांतील पंथ पिपळोदा येथील खांडेकर जह्यागेरदार घराण्यांतील सैभाजॉ 
पख्युराम यांची मुलगी होती 


1) 
शं 


साफसफाई २ 


नै. १२ भगवंत यास * गुंडोबा * असे बहुर्था म्हणत. 
नै. ११ गणेश बाळाजी यांचा वंदा मागाहून समजला तो--- 
१ (दत्तात्र) ज. १८९७ मृ. ९९९८. 
२ वामन ज. २३॥६)१८९९ गोपाळ केशव झोबडीकरांस दत्तक. 
३ आत्माराम ज. २२३१९०२; ४श्रीराम ज. २१२१९०४ 
५ (गंगाराम) ज.१९०६ मृ.९१९१९ «(जन्मतःच वारलेला मुलगा) 
वं० सै० ९ नं. ३ अनंत व नं. ४ केदाव याच्या दरम्यान रुद्राजो 
च विठ्ठळ असे दुसरे दोघे बंधु होते; त्यांची नकल आहे. ने. ९ गोविंद 
महादेव यांची पत्नी लक्ष्मीबाई ही शरंगारपुरकर राजांचे [दवाण, मानजा 
कृष्ण पंडित यांची बडील बहीण होय 
अनंत (९-२५-१०) याचा नष्टांद अस एका व द्ावळींत स्पष्ट लिहिले 
असल्यानें तसें दाखल ळू; परंतु नंतर ने. १८ नरसोवाचे एक पत्र 
मिळाले त्यांत त्याने आपलें नांव नरसोवा अंतोवा लिहिल आहे, यावरून 
नं.९१९ विठ्ठलाचा थोरला मुलगा अंतोवास दत्तक दिला असावा असं वाटतं 
वं० नै० १५. न. २ धोंडोची मृत्यु तिथि वरांबर नसावी असा.तक 
आहे. जी लिहून आली ती दिली आहे; पण संदयायास कारण आहेत. 
३२ वे पिढीचे ने. १९१ प्रल्हाद व ने. १'५ भालचंद्र हे ह्यात आहेत. 
व॑० नं० १८. ने. ३ रामचंद्र यांच्या नांवें दत्तकबापाच्या निवाड्याचे 
प्रासोनिधींचे पत्र ता. ४४१२) १७६९ चें असल्याने त्यांची मृत्युतिथि१७६२ 
- असणें सभवनीय नाहीं. नं. ८ मोरा हे ता. २६११८३१ रोजीं वारले, 
वेरवलीची एक वंद्यावळ मिळाली आहे त्यांत ने. ११ नारायण यास पुत्र 
महादोबा म्हणून लिहिला आहे. तो सदादिवाचा वडील भाऊ काँ 
दोंनी नांवें एकाच देवाची असल्याने वंशावळ लिहिणाऱ्या लांबच्या वेरव- 
लीकरानें लिहिण्यांत चूक केली त॑ समजत नाहीं. त्या वेद्यावळीत सदा- 
शिबाचें नांव च नाहीं, यावरून असा तक होतो; पण कदाचित्‌ वंशावळ 
लिहिल्यावेळीं सदाशिव जन्मालाच आला नसला तर त्यास महादोबाचा 
ःयाकटा भाऊ समजावें लागेल. | 


२६४ मावळंकर सरदेसाई 


वं० न॑० २०. नं. १ केदाव कृप्ण यांचा जन्म स. १७८२ आहे. 

वं० न॑० २१. नं. १ गोविंद कृष्ण यांचा जन्म स. १७८७ वने. २ 
राघोचा स. १८०५. 

व॑० न? २३. नं. २ पांडुरंग ऊफ आवा हे ता, १४५१८४८ 
रोजी काशीस वारले. 

ने. १३ दांकर ऊर्फ नाना याची जन्म ता. ४॥१०]१८८० आहे. 

वं०नं० २४. नं. १ गोपाळ बाळोंबा यांची मत्युतिथि२२)२|९८२६ 
असं हि एक टिप्पण आलें आहे. नं. ३ सदाशिव नारायण यांचा जन्म 
स. १८१० तव मत्यु ता. २६|६॥१८५९ रोजी. 

वं०नं०?२५ नं. १ यांचें खरें नांव प्रल्हाद, लोकांत त्यांस वाळू म्हणत, 

नं. ४ नरहर हे वेरबळीस जाऊन तेथे स्थार्डईक झाले. 

ने. १२ रामचंद्र हे ह्यात ( १९२५८ ) आहेत. 

वं० नं० २७ बांतील नं. १८ रामचटद्र मोरोबा हे बासोदा ( ग्वाल्हेर 
रियासत ) येथील वंद्यावळींतील न॑.३ चे रामचंद्र मोरोवा असावेत काय ? 

ने. ३४ वासुदेव हे स. १९१८ त वारले; त्यास नारायण ह्मणून 
मुलगा होता तों हि वारला. नं. ३६ गणेश हे स. १८७० चे सुमारास 
वारले व आतां त्यांची नक्कल आहे. 

पुर. वं. ७ नं. २७-नं. ८ परथुराम मोरेश्वर यांस पहिळे दोन मुलगे 
गंगाधर व वामन ह्मणून होते; त्यांची नक्कल आहे. 

वं० नं० ३० च्या संबेधाचा तपश्शील-सेतवडे (अमदावाद) शाखा 
दसरच्या अहवालांत देण्यांत येईल. 

१११ याजवरील वंद्यावळींस नं. ३२ दिला आहे, तो बरोवर नाहीं; 
तो नेबर * पुर० १८ * पाहिजे. 

११२ ओ. ७1८ ' मांडणी कोठें जमत नाहीं !--येथीळ दत्तो नारा* 
यण हे (१२॥३०॥२) होत. हे मोड्योत येऊन राहिळेळे वेरवलींकर, त्यांस 
मोर्डकर समजून त्यांचा तपास त्या शाखेच्या वंद्यावळींत केल्याने पूर्वी 
पत्ता लागला नव्हता. नं. १२ च्या बंशाबळींत ही सर्व मंडळी आहेत. 


साफसफाई २६५ 


११३ स. १७६३ ते १७७७ पयंतचे श्रीनिवास गंगाधर प्रतानधि 
यांस ऊफ नांव भवानराव असं होतं 

प्र१० 

११६ आओ. १५१६ नारोवाची हकीकत नंतर थोडी वहुत समजली 
आहे (वं. ने. २९ पहा). आओ. १६)१७ रंगोबास केशव ना. नें आपल्या 
ह्यातींत च दत्तक घेतलें होतें. 

११७ ओ. ९ ते ११. कानोवास व त्याच्या वंद्यास (डोंगरकर वं.न.३ 
पहा ) मागाहून राजापुर सुभ्याची सरदेदामुखी मिळाली वगरे हकीकत 
नंतर मिळालेल्या माहितीवरून बाराव्या प्रकरणांत दिली आहे. ओ. १५ 
ते १७. विसोवा हा गणोबाचा सख्खा भाऊ, परंतु तो विठ्ठल सोमाजी 
लोवलेकरास दत्तक गेल्याने चुलत चुलत भाऊ झाला; लोवलेकरांस 
वतनांतील हिस्सा नव्हता. विठ्ठळ व सोमाजी या उभयतांकडे ६० वर्षे 
कुलमुखत्यारोन सर्व च सरदेशमुखी होती. विठ्ठलास पुत्र नसल्यानें स्वतःचा 
निराळा हिस्सा करून घेण्याचा मोह उत्पन्न होण्याचें कांहीं कारण नव्हते; 
आणि विसोवा दत्तक झाला म्हणून गणोवा आपल्या पाठच्या भावास 
उघडा टाकील असली शंका हि त्यास आली नसेल. विठ्ठल सोमाजीच्या 
हयातीपयंत घराण्यांत बेंकीचं नांवसुद्धां नव्हते, व आपली हयात संपतांच 
ती उत्पन्न होईल अशी कल्पना त्यास स्वझांतहि येण्याचे कारण नव्हतं. 
स्वतंत्र आणि बरोबरीचा असा हिस्सा मागण्याची प्रेरणा. विसोवाच्या मनांत 
कान्होंबा नरसोवामुळ आली असावी. दत्तक बाप व आजा यांच्या अधि- 
काराचा ब वेभवाचा मोठेपणा विसोवाच्या मनांत भरवून त्याला इरेला 
घालण्याची कान्होबाची खटपट असावी, याखेरीज सयुक्तिक अशी दुसरी 
कल्पना आम्हांस तर होत नाहीं. 

११९]१२०-देवळेकरांवरीलळ येथील टोका प्रतिपक्षांतील वंशीयांनीं 
लिहिली असल्यानें तिजवर पक्षपातीपणाचा नसला तरी कडंकपणाचा दोष 
येईछ, गाढलेलीं मडीं उकरून काढण्यांत अर्थ नसतो? हें खरे; पण घराण्याच्या 
वृत्तान्तांत अद्या टीकेस फांटा देऊन तरी कसे चालेल! 


२६६ मावळंकर सरदेसाह 


१३० लेखांक ५ ची तारीख ३ जून १७०९ ई० आहे. 

१३२ ले० ६ तील गणोवा, अंतोबा ब दादोबा हे व, नं. ४ मधील 
२८ व्या पिढीचे 

१२४ ठे ८ ची ता? १0५१७०७ आहे. यांतील केदाव व 
सोमाजी म्हणजे ( ९-२६-२१ च २२ 

१३९ ओ. २ बाळाजी विठ्ठल हे ( ९-२६-२० ). ओ. १०. ' मो- 
डाची तक्षीन * व. * मोड्यांची तश्वीम * पार 

१४१ ओ. ४ केशव ना० हे ( ९-२६-२१) किंबा ( ९-२६-२३ ); 
परंतु बहुधां पहिलेच असावे. ओ. १० रुद्राजी (९-२७ २९) व गोपाळ 
(९-२७-३१) होत. ओ. १८ ब्राजी म्ह. (९-२७-२६). 

१४२ येथील रुद्राजी ना० मोंडेकरार्च वर्तन दत्तकवाद प्रकरणांतील 
देवळेकरांच्या वर्तनाच्या तोडीचेंच आहे; फक्त बोभाट कमी 

१४४ ओ. '५।॥&६ गोपाळ ना० (९-२७-३१) व गोबिंद ना० म्हणजे 
(९-२७-३५८). ओ. २७ 'त्ळ! “पूर्वाच्या मोडींत “ळ” असा लिहीत 

१४६ ले० १६ यांतील बचोवा (२६-२८-३), गणोबा (१०-२८-२) 
आपाजी (११-२७-१), अंतोवा (१६-२८-२), रामचंद्र ब लक्ष्मण है 
(१८-२८-३ व ४), मिकाजी (२७-२८ ), बापूजी (२७-२८-६)), 
गोपाळ सोमाजी (२६-२७-१) होत 

१४८ ओ. १२ राव स्वामीनी अमृतराव कृष्ण प्रतिनधीनी 

१५१ ले० १७ ची तारीख २४1२1१६७०६ आहे 

१५६ ले० २० झोंबडी दसरांत या कागदाची एक सबंध नक्कल 
॥मळाली तीत्या दप्तरचे कागदांत दिली आहे. ता.१२-१०-१७७० आहे 

छू. न २० हा दुबार पडला आहे. तेव्हां येथील ले. चा नंबर १९ अ 
असा समजावा 
१५७ ओ. २६ सगुणावाई हो (५-३०-२) गणोवाची बायको, व पंत्र 
॥लाहूणार दादो सदाशिव (४ ३० ८) ची थोरली चुलत भावजय 

१५८ आओ. ५ 'मूऴ लहान? -सगुणाबाईंचा मुलगा प्रल्हाद ऊर्फ गुंडोबा 


साफसफाई २६७ 


हा यावेळी ८ वर्षांचा होता. ओ. « चिरं. नारोबा > नारो केशव (४- 
३०-१५) 

१५९. ओ.४. ' न करिताच करावें, ' इ०-- कुटुंबांताळ आम्हीं 
कते पुढारी पुरुष, तेव्हां तुमच्या ज्या गेरसोयी असतील त्या आम्हा हाऊन 
समजून तुम्ही सांगण्यापूर्वीच दूर कराव्या हे योग्य; पण कज्यांच्या भानगडात 
आम्हीं ठिकाणावर नसल्यानें नाइलाज झाला असा भावाथ 

१५९ आओ. १६ ती॥ आपा -: लेखकाचे वडाळ सदव दादावा 

आ.२० 'आमचेच माथां, ' इ०-णजुन्या नोकरांची तुम्हाच आबाळ 
केली, आणि पदरीं कोणी रहात नाहींत याच खापर आमच्याच डाक्यावर 
फोडतां ! वडील आहां, तेव्हां चूक पदरांत घेतली पाहिजे 

१६०. ओ. ११ ' सर्व सिधीच आहे '-(उपरोधानं ) चहूंकडेच बाजा 
बाजावयाचा. ओ. २६ कगादपत्रांचें ब? कागद" पा९ 

१६१. ओ. ११ * दरबारचा विचार, ' इ०नआाज बस्तान बांधलें आहे 
तें उद्यां टिकेळ असा नेम नाहीं. उद्यां कदाचितू प्रतिपक्षाचा हात चढल 

ओ. वाबुरावजी * -पुण्याचे सरदार ब्रिनिवाळे व अप्पा मावळ- 
कराचे पाहुणे म्हणून पक्षपाती 

१६२. ओ. ६)७, खाल्या घरचे वास मोजल्यादवाय जनापवादाचा 
डांगोरा कसा पिटेळ. व त्याखेरीज जन्माचे स[थक कस होइल १? असा 
भावार्थ. शा, . 

ओ. १६. ' इतराचा विदाय ? इ.-इतर मेडळीनीं काय दिग्विजय 
केला तो तुमच्या पत्रावरून दिसतोच आहे... वतनाचे कागद गहाण 
डेवण्यापर्यंत तर पाळी आली आहे-असा भावार्थ. 

१६३ ओ. आद्ययावतऱ्च्यच्चयावत, एकंदर. 

ले० २९१--भास्करपंत बाबा हे सशुणाबाईचे बंधु ब सल्लागार. 

१६४ ओ. ४५. तुम्ही आम्ही एक पण कंठाळीला मेख * याप्रकारे 
तुमच्या लिहिण्यांत आणि प्रत्यक्ष कृतीत फरक आहे, तेव्हां तुमच्या शब्दां- 
वर विश्वास कसा बसेल 9 


२६८ मावळंकर सरदेसाई 


१६५ ओ. १२ नरहर गोविंद (२७-२८-८), 

१७८ ओ. १६ दादोंवा सदाशिव ब० सदाश्यािव दादोंवा पा 

१८० ओ. ८ रामसेन ब> रामसेज पा० 

प्र. ११ न 

१९० ओ. ७ मावळंग खोत रानडे ८८ व शेवडे ४८ असे दोन आहेत, 

१९३ ले० ३४ ची तारीख १२॥९)१७१० आहे. 

प्र, १२ 

१९८ ओ. २५ शातकाच्या व० शतकाच्या पा० 

२०१ ओ. १९ खिळण्या ब० खिळणा पा० 

२०८ ओ. १९ सुक्रर ब० मुक्रर पा« ओ. २६ मिळाली हा राब्द 
दुबार पडला आहे. 

२०६ ओ. ४ “ खलल पडत * ब० : बिघाड घडत * पा? 

२०८ आओ. १ स्वराजाच्या ब० स्वराज्याच्या पा० 

२१२ ओ. १ त्याच्याघर ब० त्याच्यावर पा० र 

२१३ ओ. १६ अचाकन ब० अचानक पा० आ. २० कर्तबगारात 
ब० क्तबगारीत पा० 

२१६ आओ. २३ तिकडील फर्मानहि ब. तिकडीलहि फर्मान पा. 

२१७ ओ. २६ बळावत गेली व. बळाऊं लागली पा. 

२१९ ओ. ८ ते १० लष्करची शिस्त मोडण्याऱ्यांस संताजी कडक 
शासन करी. अशाप्रकारचे देहांतशासन मिळालेल्या एका इसमाच्या 
आप्ताने सूड घेण्याच्या इराद्याने संताजी निःशस्त्र व बेसावध असतां त्याचा 
खून केला या गोष्टीवर येथे कटाक्ष आहे. हे 

२२० ओ. १४ दुतर्फार्‍्‌[आम्हांकडे जजीऱ्यास व मराठी राज्यांत 
विशाळगड वगेरे जागीं. ओ. २४ बरह॒क्क निवाडाऱहक्काचा योग्य 
विचार करून योग्य न्याय द्याबा लागतो. वशीला व. शिफारस यांचें बेथ 
- काय प्रयोजन ? 

२२१ ओ. १ याणेहि-कान्होबाने.  ओ. १५ ते १७ कानोबांचा 


कस 


साफसफाई २६९. 


हक्क बाजवी आहे अशी सरखेल यांची खात्री नव्हती म्हणूनच त्यांनीं बेता- 
चीच ज्रिफारस केली होती असा भावाथ. 

२२४ ओ. २३ सन १८५४ नसून १७५४ आहे. 

२२९ आओ. २१ “पाहिल्यास? ब. 'पाहिल्यावर' पा. 

प्र, १२ 

२३६ ओ. २४ टिकते ब० टिकली पा? 

२३९ ओ. १५ सजविण्याचा व्र सजविण्याचा पा० 

२४० ओ. १ टप्पाही ब० टप्पाहि पा० 

२५१--- (५ब) वंावळीचा ने. ६२ पाहिज. 

२५३ नं. १९ ' कोगनोळीकर * पाहिजे 

२५५ ओ. १२ * आपला लेख * उपाध्यायांच्या चोपडींत लिहून ठव- 
ण्याचा तो. 


प्रकरण पंधरावे. 


ह. हश 


पहिला मुकाम व पुढली दिशा, 


बिनायकं प्रकुवाणो रचयामास वानरम्‌ । 

हें कसें काय असेल तें असा, पण दर दोन-अडीचशे वषीनीं. माव- 
ळेकरांचा वृत्तान्त त्या क.लमयीदेपर्यंत आणून पोंचबिण्याची प्रेरणा घरा- 
ण्यांत कोणाला तरी होत आली आहे खरी, स. १६८४ च्या बखरी- 
नंतरचा हा स. १९२४ चा फेर; पण दोहोंत केवढा फरक ! एकाच 
नियंत्रणाखाली एक दोन बैठकींत लिहिळेली बखर कितो आटपशीर व 
सुटसुटित आणि अनेकांच्या मदतीवर विसंबून सुरूं केलेले व गोगलगा- 
इच्या पावलाने रेंगाळत चाललेले हल्लींचं बाड किती अस्ताव्यस्त व हंगाडे ! 
कदास, कांहीं मेळ! 

उपलब्ध कागदपत्रांवरून विद्यमान स्ववंशीयांच्या साह्याने घराण्याचा 


२७० मावळकर सरंदेसाई 


नमुनेदार इातेहास तयार होण्यास हरकत काय़ या खात्रीवर तो संकल्प | 
जाहिर करून उद्योग आरंमिला; परंतु अंदाज चुकून अकल्पित अडचणींनीं 
अगदीं तोबा उडवून दिला. त्यामुळें पहिली संकल्पित मांडणी पार विस- 
कटून गेली आणि अपेक्षेप्रमाणे साधनसामुग्रीचा पुरवठा न झाल्यानें अखेर 
तिचें अव्यवस्थित प्रदर्शन मांडणें भाग . होऊन वरती असल्या कृतीस 
' इतेहास । हें भपकेदार नांव देऊन त्या नांवाची विटंबना आणि बेधु- 
वर्गाची फसवणूक केल्याचा आरोप मुकास्यानें सहन करण्याचें नक्षीवीं आले. 
: आम्ही काय उद्योग आरोभिला आहे व तो दोबटास जाण्यास बंधुजनांचे 
किति साह्य पाहिजे याची बरोबर कल्पना पत्रोपत्नी त्यांस देतां येणें शक्‍य 
नाहीं, याकरितां अधेमुधे काम च त्यांच्या नजरेस आणावें म्हणजे बरे; 
असा विचार अनेकवार मनांत आला. त्यांतच नांवारूपास येण्यांसारखी 
होतकरू मंडळी अंगची कर्तबगारी दाखविण्याकरितां कंबर कसूं लागण्या- 
पूर्वीच विश्वभक्षक काळाच्या तोंडांत अकस्मात्‌ जाऊन पडलेली पाहून 
आम्हा पिकलेल्या पानांची कंबर खचली; आणि झालें तेवढेच काम हाता- 
वेगळें करून, दिठेल्या वचनांतून अर्धवट तरी मुक्त व्हावें असें एकसारखे 
वाद्टू लागल, पुस्तकाची एष्ठसंख्या हि पुरी झाली; म्हणून हा पूर्वाचं प्रास 
करून चार दोन महिन्यांची विश्रांति घेण्याचें ठरवून येथेच पहिला मुक्काम केला 
या भागाच्या वाचनान आम्हांस कोणत्या माहितीची अपेक्षा आहे 
त्याची बरीच चांगळी कल्पना सर्वास येईल. पुस्तकांत ठिकठिकाणी दिस- 
णाऱ्या उणीवा. काहून टाकण्याविषयीं व पुस्तकाचें स्वरूप मनोहर व उप 
युक्त करण्यापर्यी अनेकांस अनेक गोष्टी सुचाविती येतील, टीकाकारांचे डेख 
उत्कृष्ट मार्गदर्शक होतील, वगेरे पुढील प्रवासाच्या सोयींचा फायदा करून 
घेण्याचे स्वार्थसाधु विचार हि मनात आल्याशिवाय राहिले नाहींत. 
उत्तराधांत पुढील विषय आणण्याचा हेतु आहे ढू 
१, अठराव्या शतकाअखेर ज्या वतनदार शाखांचें संकलित वृत्त पूर्वा 
धात द्यावयाचे राहिले आहे ते वृत्त, व ज्या दस्तरांतील. कागदपत्र 
या भागांत आले नाहींत ते कागदपत्र. 


पहिला मुक्ताम व पुढली दिशा २७१ 


२. उत्तर हिंदुस्थानांतील घराण्यांचा व इतर मावळंकरांचा वृत्तान्त. 
, अपुऱ्या वंद्यावळींची स. १९२५ अखेर करवेळ तेवढी पूतता. 
पूर्वाधांतीळ वंद्यावळींच्या अनुक्रमाने प्रत्येक कुटुंबाची लोटक व 
त्यांतील कर्तबगार इसमांची गेल्या १२५ वषातील थोडी विस्तृत व 
साधेल तर सचित्र, हकीकत. 
८. वतनांची सद्यःस्थिति, इनाम गांवांचा अहवाल आणि मावळं- 
करांच्या वस्तीच्या मुख्य मुख्य ठिकाणांचे ठळक वर्णन. 
६. इंग्रजी अंमलांतील निवडक व मनोरंजक पत्रव्यवहार. 
७. घराण्यांतील विद्यमान मंडळीची डायरेक्टरी-घरदार, ठिकाण 
उद्योगधंदा, वगेरेंची. 
८. सन १९२६ च्या एप्रिलांत मो० मावळंगे येथे श्रीकुलस्वामीचा 
. सावंजनिक उत्सव होणार आहे, त्याचा सचित्र साग्र अहवाल. 
आणि 
९, इतरांकडून पुस्तकांत यावयाकरितां सुचविण्यांत येतील त्या विषर्यां- 
पैकीं सामान्यतः घराण्याच्या उपयोगीं पडतील अद्या कांही बाबी. 
एखाद्या राष्ठाचा इतिहास लिहितांना अनेक प्रकारच्या मोठमोठ्या 
घडामोडींची इतकी गर्दी होते कीं दोनचार पानांच्या पुस्तकांत प्रत्येक 
प्रसंगाच्या वर्णनाला सरासरीने पांच सात ओळी मिळण्याची पंचाईत 
पडते. एखाद्या प्रसिद्ध पुरुषाचे चरित्र निरनिराळ्या सजावटींनी न्वित्तवेधक 
करण्यास अडचण येत नाहीं; परंतु एखाद्या घराण्याचे इतिवृत्त अथपासून 
इतिपर्यंत लोकांच्या डोळ्यांत भरेळ असें निर्माण करणें म्हणजे फार 
कठीण काम आहे. घराण्यांच्या इतिहासाचे आजचे नमुने म्हणजे प्रसिदध 
झालेल्या कित्येक संस्थानिकांच्या घराण्यांच्या लहान मोख्या हकीकती 
होत. आरंभीच्या एखाद्या दुसर्‍या पुरुषाची हकीकत यांतून वजा केल्यास 
बाकीच्या गादीनशीनांची कथानके कायम ठशांनीं छापलेल्या शब्द सोड- 
लेल्या धड्यासारखीं च बहुधां आढळतील. नांबांचा व सनांच्या आंक- 
ड्यांचा तेवढा फरक. तर्थापि सुद्धां हीं कथांनंकें रियासतीच्या इतर मह- 


“ 5 


२७२ मावळंकर सरदेसाई 


त्वाच्या गोष्टींत मिसळून जात असल्याने त्यांचा नीरसपणा एकाएकीं प्रत्य- 
यास यरेत नाहीं. हल्लींसारख्या केवळ कौटुंबिक कुलकथांची स्थिति अगदीं 
वेगळी आहे. त्यांस सार्वजानिक हितसंवधाची फोडणी नसल्यानें त्यांचा 
चेचवपणा कमालीस पोचण्याची भीति असते. या कुलकथांचा उपयोग 
फार तर त्या घराण्यांतील लोकांस च होतो. हें लक्ष्यांत ठेवून पुस्तकाची 
उपयुक्तता कशी वाढेळ व त्याबरोबरच त्याचा नीरसपणा कसा कमी करतां 
येईल याविषयी खबरदारी घेतली पाहिजे व वृत्तान्ताचा पाया जितका 
विस्तृत घालतां येईल तितका घातला पाहिजे. आतां अशा प्रकारचें नमु- 
नेदार, उपयुक्त व मनोवेधक पुस्तक निर्माण व्हावे अक्षी इच्छा असणें व 
तसे तें निर्माण करण्याची अंगीं धमक व योग्यता असणे यांत महदंतर आहे. 
* इच्छा असेल तर मार्ग दिसेळ * या उत्तेजक ह्मणीचा हकूप्रत्यय व्यव- 
हारांत कचित्‌ येतो, पण * उत्पद्यन्ते बिळीयन्ते द्रिद्राणां मनोरथाः 
या मनोत्साहभंजक वचनाचा कड अनुभव मात्र नित्याचा. उत्तराधीच्या 
विषयवारीकडे पाहिल्यास तावडतोब लक्ष्यांत येईल कीं आाझ्मीं 
केलेल्या योजनेप्रमाणे कामाचा उठाव व्हावा अशी तोत्र इच्छा आमच्या 
चेधुवगीत उत्पन्न झाल्यावांचून कांहीं उपयोग होणार नाहीं. पूर्वार्धांच्या 
मानाने उत्तरारधांच्या कांहीं भागावद्दळ साधनसामुग्रीचे आमचें दारिद्य अठरा 
विस्वे आहे, व तें स्वजनांनीं माहितीचा भरभक्कम पुरवठा केल्याशिवाय 
दूर होणारें नाही. आमच्या या काकुळतीच्या विनंतीस मान दिला तर 
हातोहात काम होऊन जाईल, नाहींतर तें रेंगाळत मागें पडून सर्वांच्यांच 
भावी नाचक्कीस कारण होईल. या प्रकारचें काम जसें वारंबार होत 
नसतें तसेच तें एका दोघांच्या हातून हि पुरें होणारे नसते; म्हणून बंधु- 
चगोपेकी समथोनीं हातभार लावून तें सवांगसुंदर केलें पाहिजे; किंबहुना 
₹ त्यांचे अवद्य कर्तव्य आहे. तें ते कसे बजावितात हें लवकरच समजेल, 


भाग पहिला समाप्त, 
० ल्या 


व ह ॥ श्रीनृसिंह प्रसन्न ।॥। ळी 
सकरदफाइ वराप्याचा होतहारस 
मावळंकर 
भाग दुसरा 


:-::>स्आपा--ा 


जुने कागदपत्र 


खंड पाहिला. 


>>-><>*।॥८०>-- 
प्रास्ताविक 

आतांपर्यंत आमच्या हातीं आलेल्या जुन्या कागदपत्रांपेकी घराण्याच्या 
इतिहासाद्यीं साक्षात्‌ किंवा परंपरेने संत्रंध असलेले निवडक कागदपत्र या 
भागांत देण्याचें योजिळें आहे. या इतिहासाशी ज्यांचा संबंघ मुळी च 
नाहीं, किंबा असला तर अगदीं थोडा असे इतर कागद हि हातीं लागले 
आहेत. ऐतिहासिक कागद या दृष्टीने ते हि महत्वाचे आहेत; पण या 
पुस्तकांत त्यांचा समावेश करावा कीं कसें याचा विचार चालू आहे. 
जागेच्या मानाने अखेर ठरेल तसें करूं 

घराण्याच्या शाखांच्या अनुक्रमाने दसर छापावी अशी योजना आरंभी 
ठरविली होती. परंतु दत्तरे मिळविण्याकरितां केलेल्या प्रयत्नांस म्हणावें 
असे यदा आलें नाहीं, मिळालेल्या सामुग्रीवर गुजारा करणें भाग झालें. 

हे कागदपत्र प्रसिद्ध करण्यांत स्वीकारलेल्या पद्धतीची ओळख बाचकांस 
आरंभीं च करून देणें अवश्य आहे, म्हणून ती थोडक्यांत सांगतों, 

घराण्याचा वृत्तान्त संगतवार समजावा म्हणून कागदपत्र निरनिराळ्या 
शाखाविभागांत कालानुक्रमाने दिळे आहेत. संदर्भ-सुलभतेकरितां त्यांस 
क्रमांक मात्र पाहिल्या भागाचा च पुढें चालता ठेविला आहे. 

1 


२ मावळंकर सरदेसाई 


बर्‍याच निवडक कागदांचा येथे जौर्णोद्वार केला आहे. त्यांचें महत्व 
महाराष्ट्राच्या इतिहासांत कितपत आहे याचा निर्णय वाचकांनीं करावा. 
घराण्याच्या इतिहासांत त्यांचें महृत्व कोणास हि नाकवूळ होणार नाहीं 
असं ग्रहीत धरण्यास हरकत नाहीं असे वाटतें. 

हातीं आलेल्या कागदांवर कसर, झुरळे, इत्यादिकांचा हल्ला कमजास्त 
प्रमाणांत झालेला आहे. नकला अस्सटबरहुकुम काढतांना पूर्णपणें 
नाहींशी झालेलीं अक्षरे ००० या खुणेनें दाखविली आहेत. साधारणपणें 
हीं शून्यें नष्ट जाहलेल्या अक्षरसंख्येइतकी दिली आहेत; तथापि ही गोष्ट 
केवळ अंदाजी असल्यानें त्या मानानें तिची किंमत समजली पाहिजे. 
रेघ काढून जागा कोरी सोंडिळी आहे तेथे मुळांत तसें आहे असें 
समजावें. कित्येक जागीं मुळांतील अक्षरें वरोबर समजली नाहींत तेथे 
तसें स्पष्ट लिहिळें आहे. एक च अक्षर अनेक रीतींनीं वाचतां येण्यासा- 
रखे आढळले तेथे. प्रकारांतर त्या अक्षरापुढें कंसांत तें दुसरे अक्षर 
डिहून आणि इतर दांकास्थानें प्रश्न चिन्हाने दाखविली आहेत. 

प्रभावळी दसरांत कित्येक कागदांच्या १११, २२ सुवाच्य नकला करून 
ठेवलेल्या मिळाल्या. अस्सल कागदांतील नाहींशी झालेलीं अक्षरे उमग- 
ण्यास या नकलांचा पुष्कळ उपयोग झाला, ठयाणि अवश्य तेथे तो भरपूर 
करून घेण्यांत हि आला, या सर्व नकला शें पाऊणशे वर्षोपूथी काढलेल्या 
दिसतात. त्या एका दोघांच्या च हातच्या आहेत, वतनासंबंधानें सर 
देसायांस सातारा किंवा पुणे येथील दरबारांत कराव्या लागलेल्या अनेक 
बारदांत पुराव्याकरितां अस्सळ कागदपत्र गुदरावे लागल्यावेळीं या 
नकला घरच्या दतरीं राहण्याकरितां काढल्या असाव्या असे मानावयास 
त्या दत्तरी आधार मिळालेला आहे. 
जत प्रत्येक लेखाच्या आरंभी डाव्या बाजुस अनुक्रमांक व उजवीकडे 
इंग्रजी तारीख, आणि मध्यभागी शिक्कानंवर व श्रीकार, वगेरे, लिहिले 
असून दलाच्या शोबटीं मोतवाचा क्रमांक दिला आहे. जुन्या कागदा" 
वरील दिक्के ब मो्तंवें प्रथम सर्व एकत्र देऊन त्यांस स्वतंत्र क्रमांक 


जुने कागदप त्र-प्रास्ताविक ३ 


दिळे आहेत; आणि अद्याप्रकारें दिळेळे स्वतंत्र अनुक्रमांक प्रत्येक लेखा- 
च्या डोक्यावर व शेवटीं लिहिळे आहेत; उ०-शि०४ व मो०२ म्हणजे 
चोंथ्या नंवरचा शिक्का व दुसऱ्या नंबरचें मोब असं समजण्याचें आहे. 

दिक्केमोतबांसंबंधांत हें धोरण पुस्तकाचा आकार त्या मानानें कमी 
व्हावा म्हणून स्वीकारिळे आहे. या च कारणाकरितां कागदपत्रांतून वारवार 
येणाऱ्या शब्दांस व शब्दसमूहांस सुद्धां संक्षेपाच्या संज्ञा योंजिल्या आहेत; 
त्या पुढे दिल्या आहेत. कागदांतील मुख्य मजकूर वाचण्यास या संक्षेपाने 
अडचण न येईल एवढी मात्र खबरदारी ठेविली आहे. 

कागदांतील अक्षरी लिहिलेले लांबळ्चक फारसी सुहूर सन आंकड्यांनी 
दाखविले आहेत. 

लेख कालानुक्रमाने दिळे आहेत, काळ बरोबर समजण्यास जेथें मुळांत 
साधन नाहीं तेथ कागदांतील मजकुराच्या अनुरोधाने त्या लेखाचा काळ ठखन 
त्याचा क्रम मुक्रर केळा आहे; अर्थात्‌ ठो मागे पुढें सरकण्याचा संभव आहे 

फारसी कागदांच्या वावत सवे व्यापार दुसऱ्यांवर पूर्णपणें अवलंबून 
असलेला, सवव प्रोफेसर यदुनाथ सरकार यांनीं ज्या कागदांचे तात्पर्य 
लिहून पाठविलें त्यांतीळ दोन तीन व इतर दोन तीन मिळून सुमारे पांच 
सहा च फारसी कागद पूर्णपणे--मराठीत शब्दोच्चार लिहून--या पुस्त- 
कांत छापले आहेत 


फारसी कागदांचे सामान्य स्वरूप मियां मूठभर आणि दाढी हातभर 
अस दिसले म्हणून बाकीचे अस्सल कागंद सर्व न छापतां त्यांचा फक्त 
सारांश ज्या त्या ठिकाणीं नमूद केला आहे. या कागदांतील सुरुवातीचा 
मजकूर कायम ठद्यांचा पाल्हाळिक असल्यानं तो पुनः पुनः लिहिण्यांत विशेष 
अर्थ नव्ह आदलद्याहातल्या व ओरंगजेवाच्या वेळच्या कागदांची 
ही हकीकत आहे. जंजिरा शिद्दी यांची काहा फमान वरती फारसी भाषेंत 
व ल्पीत असून खालीं पुनः मराठींत-मोडींत-लिहिलेली आहेत; तीं सवे 
दिलीं आहेत; परंतु जीं निवळ फारसी च होतीं त्यांतून कांहीं सबंद व 


४ मावळंकर सरदेसाई 


कांहीं सारांशाने मराठींत छापिलीं आहेत. सर्वस्वी दुसर्‍यांच्या ओंजळीने 
पाणी पिण्याच्या या प्रसंगीं साधेल तशी तहान भागवून घेतली आहे. 

फारसी कागदांवरील दिकयांच्या वावतींत हि हें परावलंबन वरें च.जाचक 
झाले; त्यामुळें त्या श्रिकयांचें स्वरूप या ठिकाणीं थोडें वेडें वांकडे दिसणार 
आहे. नकला अस्सलवरहुकुम आहेत असं म्हणतांना सदरची व्यंगें आधीं च 
सांधून ठेवलेली वरी. 


(२) 
कागदपत्न छपतांना योजलेल्या संक्षेपसंज्ञा :- 
एका शाव्दाबद्दळ -- 
आ०>< आज्ञापत्र. उ०२> उर्पा, गो०< गोसावी. 
जा०- जाणिजे,  न०२> नमस्कार. ना०< नायक किंवा नाईक. 
मा०> मामले, रा०>> राजश्री. वि०> विरोष. 


स०>-< सकलयुणालंकरण. 
मूळांतील संक्षित्त राब्द आहेत तसे च ठेविले आहेत. 
गव्दसमूहांबद्दल -- 


[ अ० ] >: अखंडित-लक्ष्मी-आलंकृत राजमान्य. 
[ क० ] > नूतन (नवीन ) पत्राचा आक्षेप न करणें नं 
[ क्ष ] > क्षत्रियकुलावतंस श्रीराजा ( नांव ) छत्रपाति स्वामी यां 


( नांव ) यांसी आज्ञा केली येसी जे. 
[ ता» ] > ताजे सनदेचा उजूर न करणें. 
ना? का० > नामजाद व कारकून 
[ ना० का० ] > नामजाद व कारकून वर्दमान व भावी 
ना० सं० > नाम संवत्सरे 
[ब०] >या पत्राची प्रती ( तालीक ) लिहून घेऊन अस्सल ( मुख्य ) 


र्ण, 
पक्ष भागवटियास मद्यारनिळे ( नांव ) जवळ परतोन ( फिरून) ८ ल 
रा० रा० >: राजमान्य राजश्री 


[ रा० ] > राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री, 


जुने कागदपत्र-प्रास्ताविक ५ 


[ ये० ] > येथील कुदाल जाणोन स्वकीय लेखन केलें ( करीत गेलें) पाहिजे. 
[ स० ] >: समस्तराजकार्यधुरंधर विश्वासनिधि राजमान्य राजश्री. 
[ स्व० ] > स्वस्ति श्रीराज्याभिष्रेकराके . 

(३) 

शिके. 

शिक्थांच्या आकारांच्या संक्षित संज्ञा :- आ. > अष्टकोनी; 

क, > 'कमलदलसम; च, २ चतुष्कोनी; पिं. - पिंपळपानी; लंब > लंबव- 
तुलाकार; व. > बर्तुलाकार; वस.  वर्तुलसम; उ. > उतरंडीप्रमाणे. 
दिलेले नवर  दिक्‍्याचीं अक्षरे ब्रिक्का कोणाचा आकार संज्ञा 


१. निळकंठदारण पिलाजी ( सुभेदार ) व, 
२. श्रीशिव नरपति हर्षनिदान सामराज मतिमंत प्रधान ब. 
. श्रीशंभुसुमनात्कंठ मोरेस्वरसुत नीळकंठ (प्रधान) क. 


रै 

४, श्री लक्ष्मीनृसिंहभक्तश्रीनीररायादे जन्मणः 
आल्हादवर्धिनी मुद्रा प्रल्हादस्य विजय्यत 

५. श्रीमत्स्वामिकृपारामा मुद्रा संपत्प्रदायिनी । 
महादेवसुतस्येप्रा गणेशस्य विराजते ॥ 

६, ( अक्षरे समजत नाहींत )-----राजाराम म० छतल्पति. ब. 

७, श्री आई आदिपुरुष श्री राजाशिवछत्रपतीस्वामिकृपानिधे ञ. 

तस्य परशुराम त्येवक प्रतिनिधि 


(प्रतिर्निध) वस 


(सुभेदार) ल॑ 


८. श्री दादाजी कान्हो । ( सुभेदार ) ब. 

९, श्रीशिवनरपतिहषैनिदान मोरेश्वरसुत नीलकंठ प्रधान पिं. 

१०, श्रीशिवनरपति हर्षनिधान मोरेश्वरसुत भेरव मुख्य प्रधान |) लं 
११, श्रीकर श्री शाहु छत्रपती कृपानिधी । 

प्रलहादसुत गदा'धर प्रतिनिधी ।। ञ, 

१२, श्रीरामचंद्र ॥ कृष्णाजी वेंकटेश ॥ ( सुभेदार ) अ. 

१३. श्रीश्याहु नरपाति हर्षनिधान । मोरेश्वरसुत भैरव प्रधान | पिं. 


१४. श्रीभवानीचरणी दृढभाव । बरापूजीसुत माधवराव ॥ (सुभेदार) लं, 


६ मावळंकर सरंदेसाडे 
| 
| १५८. श्री वल्लालकुलानंदनीलकंठप्रभोरिया 1] ( सुभेदार ) क 
सुद्रा मोदाय सर्वस्य चंद्रलेखेव वधते ।॥ व 
१६, श्रीमंगेदाचरण | चिमणाजी वहाळ दारण | ( सुभेदार ) ल 
१७, श्री आई आदिपुरुष | श्रीराजाशिवठलपति स्वामी कृपानाधे। व. 
तस्य परशराम त्यंबक प्रतिनचि !। 
१८. श्रीराजा शाहुचरणीतत्पर || बाबाजी भाडवटकर |) (हवालदार) व. 
१९, श्रीराजा द्रिव महीपाळक ]॥ शेवक कृष्णसुत त्र्यंवक ॥ (सुभेदार) व. 
२०, श्रीराजा क्षाहु छत्रपति दृर्षनीधान । बाळाजी विश्वनाथ प्रधान ॥ पिं 
| २१, श्री ॥ श्रीआई आधदिपुरुष || श्रीराजा द्याहुछत्रपांते स्वामि- अ. 
कुपार्निधि | तस्य श्रीनिवास परद्वराम प्रतिनिधि | 
२२. स्वस्ति श्री सुखदा मुद्रा प्रतापोत्कर्षवार्द्धेनी । > 
सरदेशमुखस्वेषा ज्ाहुराजस्य राजते ।। (सर सरदेदामुख ) 
२३. श्री आई आदिपुरुष | श्रीराजादांभुछतरपतीस्वामी कृपानिधी अ. 
तस्य कृष्णाजी परदाराम प्रतीनीधी ।॥ 
२६. श्री ॥ व्धिष्णुर्विक्रमेरवि> ० तिरिव वामनी । ल 
शंभुसुनोरसो मुद्रा शिबराजस्य राजते ॥ 
२५. श्री ॥। प्रतिपचंद्ररेखव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता । चक्राकार, 
शांभुछत्रपतेमुद्रा रामसूनो्बिराजते ।। च 
२६. श्रीराजा रांभुछत्रपति हर्षनिदान । 1 
रघुनाथसुत तिमाजी पंडीत मुख्य प्रधान ॥। 
२७. श्री दिरके र सदाशिव० राजनुपाळा ०००००० ह 
गतो ०००००० पारक राजा ( विठोजी शिरके ) 
२८. श्रीराम ॥ जगद्वंदितसंदेशारद्रेशातदविधायिनी । | (अमात्य) गि, 
नीलकंठज० मुद्रा रामचंद्रस्य राजते ।॥। 
२९, श्रीरामचंद्रचरण । नीलकंठ सोनदेव शरण ।॥। ( अमात्य 3 स 
३०. श्री राजा शाहु नरपति हर्षनिधान । र 


बाजीराव बळाळ मुख्य प्रधान ॥ 


जुने कागदपत्र--प्रास्तावक ७ 


३१, श्रीशिवराज जनाधिनाथ । तदीय सेवक आपाजी विश्वनाथ ॥ 
( सुभेदार ) लं. 

३२, श्री शाहुनुपतिप्रीत्या तकोजीतनुजन्मनः । लु. 

कान्होजी सरखेलस्य मुद्रा जवति सर्वदा ।। 
३३. श्रामत्कान्होर्जांसंभूतरोभोदा०जिगीपेत | 

वर्धिण्णु ० ज रेखेव ० सुद्रा ० ० विराजते ॥ 
३४, श्री ००००००० चरणतत्तर । ल 

रामाजीसुत कान्होजी द्ीरके निरंतर ।। 
३५. श्री श्ीकीईचरणतत्पर । रामाजीसुत कुवजी श्ी*के निरंतर |॥ अ. 
३६. श्री शीव नरवीर ॥ दादजीसुत खंडोजी माणकर ॥ (सुभेदार) लं 
३७. श्री आई आदिपुरुष | श्रीराजादांभुछत्रपतिस्वामी कृपानीधी । लं 

तस्य अमृतराऊ कृष्ण प्रतीनीधी]॥ 
३८. श्री राजा क्याहुनरपाति हर्षनीधान । बाळाजी बाजीराव प्रधान ॥ पिं. 
३९. श्री राजाराम छत्रपति कृपानिधि । नारो शंकर पंडित प्रतिनीथि ॥ अ. 
४०. श्री आई आदिपुरुष । श्री राजा सिवछत्रर्पात स्वामिकृपानिधि। ब 
आवाजीराव कृष्ण प्रतिनिधी ॥ 

४१, अबुल सानी काजी हसन विन अली सन ०००० ॥ (सरसुभेदार) व, 
४२, या अली मदत अज्‌ मोळाए अली ००० महमदशाह: बादशाह: ॥उ. 
४३, जफेज टत्फ्‌ इनायत जिल्ले सुबह्मानि बखिताव 

मुद्दातिम रेजा तलबखान ॥ 
४४, या अली मदत जद मोहर श्याही गदजे मोहर मुर्तुजा टे 

वर मिहरुमा खसर आदिल अली बादज्‌ महमदद्याह: ॥ १० 

४५. आलमगीर गाजीए मजीद वादद्याह; . 

३५ इनायत खान ११०२ ( सरसुभेदार ) ब. 
४६, महमदश्याह: बादशाह: गाजीए याकूतखान फिदवी (सुभेदार) व. 
४७. शाहः आलम्‌ बादद्याह: गाजीए च 

याकूतखान फिदवी  . ( सुभेदार) व. 


( सरखेल ) रं 


( सरसुभेदार ). व. 


टॅ मावळंकर सरदेसाई 


४८. श्री बाजीराव ( सुभेदार ) पिं. 
४९, श्री आई आदिपुरुष श्रीराजा श्रीस्वामी कृपानाधे । ल्‌. 
तस्य परदाराम त्र्यंबक प्रतिनिधि ।॥ 
५०. श्री राजारामचरणी सादर | 
तुकोजीसुत कानोजी नारंतर ।॥ 
५१. श्री आई आदिपुरुष । श्रीराजा शाहु छत्रपति चरणी तत्पर | व. 
जगजीवन परशराम निरंतर ॥| 
५२. श्री आई आदिपुरुष | श्रीराजा दांभुछत्रपाति स्वामी कृपानिधी। पिं. 
तस्य कृष्णाजी परडाराम प्रतीनीधी ।॥। 
प्‌ सदरप्रां. व. 
५४. श्री आई आदिपुरुष । श्री राजा शिवछत्रपतिस्वामीकृपानाथे । व. 
तस्य परशराम त्र्यंबक प्रतिनिधि ।॥। 
५५. श्री श्री आई आदिपुरुष लं 
श्री राजा शाहु छत्रपति स्वामि कृपानिधे 
तस्य श्रीनिवास परशुराम प्रतिमीधि ।॥ 
५६. श्री | श्री आवाजीराव कृष्ण प्रतिनिधी चरणीं तत्पर | अ 
बिसार्जासुत खंडोजी घाटगे निरंतर ॥ टर 
या भार्गात छापण्याकारेतां आरंभीं निवडलेल्या कागदांवरील बहुतेक 
सर्व शिक्के वर दिले आहेत. यांखेरीज इतर शिक्‍यांचे कागद मागाहून 
छापण्यास घेण्यांत येतील---आणखी कागद हातीं येण्याचा संभव आहे- 
तर त्यांवरील शिक्के देण्याची असलीच कांह व्यवस्था करण्यांत येईल. 
(४) 
मोतेबें. 
शिकयांच्या वावतींत उपयोगांत आणिलेल्या आकारांच्या संक्षेपांदिवाय 
ष. > षट्कोनी, व ल॑च > लंबचक्राकार, हे दोन नवीन संक्षेप येथें योजिले 
आहेत. मोर्तबाची प्रत्येकं ओळ संपल्याजागी उभी रेघ दिली आहे. 
ह ही: विद] जते]! ब. २. स्या, | क्रय वित. आते जेल. 


( आंग्रे सरदार ) व. 


जुने कागदपत्र-प्रास्ता्वक ९ 


३. मोर्तब । सुद । ब. 
५. मर्या । देयं विरा । जते । ब. 
७. मोतंब । ब. 
९, मर्या । देयं रा। जते। बव. 
११, लेखन । सीमा । व. 
१३. राजते। लेखना | वाधः | वस. 
१५, मोर्तब । झुद । व. 


१७. राजतेले| खना व। धिमुद्रा। वस. 
१९, राजते | लेखना व। धिमुद्रा। वस, 


२१, मोर्त । ब्र सुद । व. 
२३. लेख । नावधी । मुद्रावी । 
राजीत । वस. 
२५. लेख | नावधी समुद्रा) लं 
२७. लेखना । आवघी । मुद्रावी। 
राजते | व. 
२९. लेख । नावधी । मुद्रावि । 
राजते । व, 


३१, विलस | तिलेख | नावधी | व. 
३३. लेख | नावधी । मुद्रा प्र. 
३५. मोर्तब । सूद । (फारसी ) ल॑ 
३५७. श्री) लेखन । सीमा । व, 


३९, रा । जते । लेखना | वधी | पिं. 


४१, विलस | ति लेख । नावधी। व. 
४२३. वीलस । तिलेख । नावधी। व. 


४५. इत्य |) लम | 


४. विलस | ति लेखन । सीमा। वस 
६. राजते | लेखना । वधी | व. 
८. राजते । लेखना । वधी।| व. 
१०. लेखन। सीमा समु । छसती । व. 
१२, राजते । लेखना । बघि । वस. 
१४, लेख | नावधी । मुद्रा । वस. 


१६, लेख | नावधी । मुद्रा। क. 
१८, लेख | नावधी । व. 
२०, मो । तंब्र । सुद । पिं. 
२२. मर्यादेयं । विराजते । लंच. 
२४. लेख | नावधि । ऱ्च. 


२६, लेखना] वघिमु । द्रा विराजते. 
वस, 
२८, राजते । लेखना । वघि । पिं. 


>. 


३०. लेखना । आवघी । मुद्राबी । 
राजीत । 


वस. 
३२, मर्यादेयं । विराजते | ले, 
३४, मोतंब । सुद | व. 
३६. लेखन | सीमा । च. 


२३८.ले| खना] वाधे वि । राजीत | 

6. पिं. 

४०. राजते । लेखना । बधि। व. 

४२, राजते ले | खनावधि । वस. 

४४. लेखन | सीमा | घ्‌. 
व, 


१० मावळंकर सरदेसाई 


जुन्या कागदांच्या नकला करण्यांत काय काय तजविजी केल्या पाहिजेत, 
कोणकोणत्या खवरदाऱ्या घ्यावयास पाहिजेत या गोष्टींचे विवेचन रा. राज- 
बाडे यांनीं * इतिहास व ऐतिहासिक * या मासिकांत “ ले० १३ मोडी- 
वाचन व थुद्धलेखन ” या निवंधांत, प्र. २४३ ते २५६ यांवर, विस्तृत 
व मार्मेक केळे आहे. त्यांच्या सूचनांप्रमाणे शास्त्रशुद्ध नकला होण्यास ज्या 
अडचणी आहेत त्या हि त्यांनी तेथे स्वानुभवाने नमूद केल्या आहेत. त्यांच्या 
कांहीं सूचना आजच सवंत्र मान्य होतील असें नसून त्यांनी नमूद केलेल्या 
अडचणींखेरीज दुसऱ्या अडचणी हि आढळतील. कागदांचा खरेपणा 
निर्विवाद शाव्रीत व्हावयास रा. राजवाडे म्हणतात त्याप्रमाणें नकला 
व्हावयास पाहिजेत हें खरें; परंतु तें काम अविरत श्रम, मुबलक पेसा; 
छपाईच्या साधनांची संपन्नता आणि होळी, व्यासंगी, व व्यवस्थित टेखक 
इतक्या गोष्टींची अनुकूलता असल्यावांचून तडीस जाणें कठीण आहे. 
ततथापे रा. राजवाड्यांच्या सूचनांकडे लक्ष्य देऊन नकला करण्यांत शबय 
तेवढी काळजी घेतली आहे. 


क 


खंड दुसरा 


“णा: >>> 


डोंगर दप्तर. 


सवसाधारण अहूवाल.--या घराण्याकडून फक्त चार कागदांच्या नकठा 
मिळाल्या. पाहेल्या भागांतील ले. '५ हा त्यांतील सवात जुना कागद. 
मावळकरांतील सोत वडील शाखा ही हें सदरच्या ब ले. ६)७ या प्रभा 
वळी दतरच्या कागदांवरून तेथे ( भाग ९ -- पर. ११६१११७) दाखविठ 
आहे. चोथा कागद ता. २५-७-१८९४ चा वतनदारांसंबंधाने इंग्रजी 


अंमलांतील सेटलमेंटच्या छापील नमुन्याचा असल्याने जरूरीपुरतें त्याचे 
तात्पर्य शेवटी दिळें आहे. बाकीचे दोनं कागद सवध येथे छापळे आहेत. 


डोंगर दप्तर ११ 


स. १७०७)०८च्या सुमारास तारावा्ई व शाहु यांचा राज्याच्या मालको- 
विषयीं तटा सुरूं झाला होता. मालकाच्या घरांत दोघां प्रमख व्यक्तींमध्ये 
कलह लागला ह्मणजे चाकरपेश्ाने वागणारांची जी त्रेथा उडते तीच येथे सरदे- 
सायांच्या वांस्यास झाली. त्यावेळचा सरदेदासुरच गणोवा रंगोवा हा फार 
धूर्त होता. कोणता पक्ष जिंकतो व कोणता पडतो याचा अंदाज घेऊन 
त्या मानानें आपलें पुढील धोरण ठेवतां यावें या हेतूनं त्याने तटस्थ्दत्ति 
घरलळी. परंतु त्याचा हा कावा ताराबाईच्या पक्षाचा व मराठी राज्याचा 
तत्कालीन प्रमुख सुत्सदी रामचंद्रपंत अमात्य याच्या लक्ष्यांत आल्यावांचचून 
राहिला नाहीं. रामचंद्रपंताच्या या वेळेच्या मनःस्थितीचा उपयोग करून घेऊन 
मागे पडलेळें आपल्या हक्कांचे तट्रू कान्होबा नरसोवाने (२-२८-१३) पुढें दाम- 
टून ताराबाईकडून वर सांगितलेले ले०५ चे आज्ञापत्र मिळविले. लेखांक 
५ ते ७ वरून गणोवास दूर करून कान्होवाची सरदेदासुखीवर स्थापना 
करण्याचा प्रयत्न कसा झाला, गणोंबाने त्यास कसा प्रतिकार केला, 
आणि आपल्या हातचा अधिकार जाऊं न देतां, संधी सांपडतांच कान्हो- 
वास मिळाळेलें आज्ञापत्र तें देणारांकडून च गणोबाने कसें रद्द करून घेतल, 
हें स्पष्ट दिसून येते. पुढें शाहू व संभाजी यांचे आरमारांवरील सरदार 
आंगरे यांचा प्रभानवछीकर सरंदेसायांवर कान्होबा नायकाच्या पक्षपातानें 
चरा च डोळा असल्यानें कान्होवास हातीं धरून आपल्या ताब्यांतील प्रांतांत 
तरी त्यास व त्याच्या घराण्यास सरदेदामुखी वतनावर स्थापावें अक्षी 
आंगरे सरदारांनी पुष्कळ खटपट केली. परंतु खुद्द छत्रपति व पंत प्राति- 
निधि यांजपुढे आंगऱ्यांचें त्यावेळीं कांहीं चाललें नाहीं. डोंगरकरांस हल्लीं 
चालत असलेलें बतन आंगऱ्यांच्या आग्रहामुळे विजयदुर्गाखालीं स्वतंत्रपणें 
मिळालें असावें किंवा गणोवा व त्याचे वेधु दादोबा, अंतोवा यांस प्रभा- 
वळी, अंजनवेल, दाभोळ वगेरे अनक ठिकाणीं व निर्रानराळ्या धन्यांच्या 
ताब्यांत राहणें भाग पडल्याने आंगऱ्यांच्या अंमलाखालील राजापुर सुभ्या- 
कडे त्यांच्या म्जीतल्या कानोवाच्या घराण्यास काम करूं देण्याची बुद्धि 
होऊन त्यास त्यांनीं वतनाचा एक लहान भाग वहिवाट दिला असावा, 


१२ मावळंकर सरदेसाई 


आणि तो पुढें त्याच वंद्यांत कायम झाला असावा असें आमचें अनुमान 
आहे. पुढल्या दोन कागदांवरून हें अनुमान दृढ होतें. कानोवाचा 
पुत्र 'नरसोवा नायक याच्या निधनानंतर त्याच्या बायकोस दत्तक घेण्याबद्दल 
विजयदुर्गच्या सुभेदाराची परवानगी रीतसर व्याबी लागलेली दिसत आहे. 
नरसोवाच्या वेळीं च विजयदुर्गसुभ्याखालीं डोंगरकरांचे ““ सरदेसाई प्रांत 
राजापुर” असें स्वतंत्र वतन झालें होतें य़ांत संशाय नाहीं. विजयदुर्ग हे 
आंग्रथांच्या आरमाराचें मोठें ठाणें होते, व विजयदुर्ग किल्ल्याखालील 
मुलखावर आंग्रथांचा साक्षात्‌ तावा असल्यानें त्यांच्या कृपादृष्टीनें अश्री 
- गोष्ट झाली असावी. प्रभानवलछीकरांनीं ही गोष्ट नाइलाजानें पत्करली 
असावी. प्रतानथोचीं पत्रे यासुमारास आंग्रयांस गेळेलीं पाहिलीं ह्मणजे 
तीं ताव्यांतल्या परंतु शिरजोर अधिकाऱ्यांस लिहिण्याच्या गुळमुळीत 
पद्धतीर्ची दिसतात; आणि प्रतिनिधीसारख्यांस किंचित्‌ नमते घेण्याची 
जथ वेळ आली तेथ त्यांच्या आश्रयाने उड्या मारणाऱ्या प्रमानवलछा- 
करास गप्प बसण्याचा दाहाणपणाचा माग रुचला यांत आश्चवये नादा, 

डोंगर हा गांव राजापुराजवळ डोंगरावर आहे. 

या घराण्यांत “ सरदेसाई प्रांत राजापुर ? या वतनाची जमीन व नरक्त 
नेमणूक हल्लीं चालते तिचा तपक्यील :--- 

मोजे धोपेश्वर ता० राजापुर या गांवी जमीन ९ विध १२ पांड १०॥ 
पोळ, आकार रु« ३४१४४, व नक्त नेमणूक १४१८६८७ मिळून 
१४५८७८११ रु. चे वतन ब्रिटिदासरकारची बफादार ( राजनिष्ट ) रयत 
राहण्याच्या आणि पुढील तर्पादालाप्रमाण सालिना कर देण्याच्या रातींवर 
वंदापरंपरा,विननोकरी इनाम चालणारं आहे 


कराची रकम अथात्‌ ( ८६४४८९ ) २० 

“४२८७ मामूल जुडी रकम तालुक्यांतून मिळत 
४९८१५८४ चाकरीच्या बदला हल्ली नांववालळे नारायण नर 
द्यावयाची जुडी हर नायक सरदेसाई यांस 

९८१८३ नजराणा ता.२५॥७)१८९४ ची सनद 


७९८२३८ एकण म. द्दे 
४७२०२३८. एकर ब्रिटिश सरकारची आहे. 


डोंगर दप्तर १३ 


मावळंकर सरंदेसायांच्या इतर वतनांत यांस हिस्सा नसावा व इतरोस 
या वतनांत नसावा असें वाटतें. डोंगरकरांनीं हें वतन कधी संपादन 
केळें व डोंगरकडे ही शाखा स्वतंत्रपणें कधीं राहूं लागली किंवा यांस 
अगदी जवळच्या अद्या ज्याखा हल्लीं कोणत्या वगेरे माहिती मिळाली 
असती तर वरे होतें. 

माजे डोंगर तपे सोंदळ या गांवच्या खोतीच्या वहिवाटीस आपल्या 
निसबत गुमास्ता गणोबा नायक प्रभावळीकर ( ४-२८-३ ) यानें पाठ- 
विल्याचा व ती व्यवस्था सरकारांतून मान्य केल्याचा मजकूर प्रभावळी 
दसरच्या ता० ३ फेब्रु, १७११ ई० च्या एका आज्ञापत्रात आहे 

या घराण्यासंबेधांत इतर माहिती मिळाली नाहीं. फक्त क्षेत्राच्या याचा 
केल्यासंबंधांत लेखांचे उतारे मिळाले ते -- 

काद्यीयात्रा-स. १८९१]९२ तींल --- 

“ आपाजी उर्फ जयाजी गोविंद सरदेसाई, मावळंकर, गोत्र कोशिक 
रा. मोजे डोंगर ता. विजयदुर्ग, जि. र्त्नागिरि, प्रांत राजापुर; आजे (१) 
व्यंकटेश गणेदा; विद्याळगड व संगमेश्वर येथे भाऊबंद आहेत.” 

यांतील इसमांचा आम्हांस अद्याप कांहीं पत्ता लागलेला नाहीं 

नाशिकयात्रा--ता, २४|१०)१९०४ ची - 

५: कृष्णाजी रामचंद्र; आजे गणेद्या रामचंद्र; बंधु गणेदा, यदाबंत, 
चामन, विष्णु; पुतणे नारायण, नरहर ब गोविंद गणेश; 4 बासुदेव वामन; 
पुत्र महादेव व शिवराम; गां. डोंगर, 

ही मंडळी नं. ३ च्या वंद्यावळींत आहेत. वंद्यावळ पाठविणारांनीं 
मयतांस गाळून टाकल्याचें होत आहे. 

असल्या माहितीवरून घराण्यांच्या वंशावळींचे चुकलेले दुवे सांपडल्याचा 
अनुभव आम्हांस आला तसा च तो इतर लोकांस येऊन परस्पर संवंध 
जोडण्यास त्यांस मदत व्हावी हा असले उतारे देण्याचा हेतु आहे. 
मुख्यत्वे त्याच वंद्यांतल्या मंडळीकडे इतर कांहीं साधनें असल्यास त्यांत 
यामुळें अल्पस्वल्प भरती पडेल, 


१४ मावळंकर सरंदेसाइई 
लठे० ४० श्री ता. १० फेव्रू.१७६५.. 
यिक्का वतुल श्री कृष्णचरणीं तत्पर कृष्णाजी विश्वनाथ निरतर, 


अज स्वारी कृष्णाजी विश्वनाथ सुभेदार प्रांत जंजीरे विजयदुर्ग ता 
कमाविसदार व पतकी व डांगे जमात (१) बंदर राजापूर स|॥ ११६५ 
रा२ नरसोंवा ना० विन कान्होवा ना० सरदेसाई मा० प्रभानवली 
प्रांत मजकूर व सुभा दाभोळ व देसाई ता. संगमेश्वर यांस पुत्रसंत 
नव्हते मृत्युकाळ समीप आला असे जाणून आपले स्त्रीस आज्ञा केली कीं 
आपल्या दायादांतून हरकोंणाचा दत्तपुच घेऊन कणपारिहार करून वतः 
नास अधिकारी करणे म्हणून आज्ञा होती त्याजवरून नरसोबा ना? 
याची स्त्री गोपिकावार्ड यांनी सुभा येऊन विदित केळे जे दत्तपुत्र 
घ्यावयासी भ्रताराची आज्ञा आहे, परंतु सरकारची आज्ञा व्हावी 
त्यावरून सुभांतून धर्माधिकारी ज्योतिषी उपाध्ये व दिष्ट ब्राह्म- 
णांस व जमीदारास सनदा सादर केल्या जे शास्त्रसंमत असंल्यास 
गोपिकावाई यांस दत्तपुत्र करूं देणे त्यावरून मौजे डोंगर तर्फ सोंदळ 
येथे बृत्यंसी व सिष्ट ब्राह्मण व जमीदार मिळोन सभा करून रामाजी 
ना० यास [वभानपूबक गोपिकाबाई यांचे पुत्रत्व प्रतिपादन करून संस” 
तपत्र करून दिल्हे आहे त॑ मनास आणून गोविंद ना० हे सरदेसाई 
याच दायाद त्याचे पुत्र रामाजी ना० हे नरसोवा ना० बिन कान्हांवा 
ना« सरदेसाई यांचे पुत्रत्व पाबळे हें जाणून सरदेशमुखीचें वतन रामाजी 
ना० व्रिन नरसोवा ना० सरदेसाइ प्रांत मजकूर यांचे मुकरर केळे अस 
तरी सरदेसाई यासी रुजु होऊन जकातसबंधे हकलवाजिमा पुरातनप्रो 
चालवीत जाणें [क०] [व०] जा० छ १९ सावान मोरीव सुद मो» 
प प 
ळे० ४१. शिक्का. श्रीगजानन १६ जुळे १७६६ ६. 
अजस्वारी रा० आनंदराव धुळप सुभेदार आरमार जंजिरे विजयडु 
ता खोत व कमाविसदार गांवगंना ता सोंदळ सु।| ११६७ रा? रामाजी 
ना० विन नरसोवा ना० विन कान्होबा ना० सरदेसाई मा०' प्रभानव 


न 


डोंगर दप्तर १५ 


सुभा प्रां राजापुर ब सुभा दाभोळ व देसाई ता संगमेश्वर व कोंडिवरें 
यांनी हुजुर सरसुभां जाऊन आपलें वर्तमान यथंभूत निवेदन करून सर- 
सुभांतून छ २ रजव सन सीत सितेनची (ता. १५ दिसेंवर १७६५ ई०) 
सनद सुभे प्रांत मजकुरीं सादर जाहली तेथें आज्ञा कीं सरदेसाइ मक्यार- 
निल्हे हजुर जाऊन विदित केलें कीं नरसोवा ना० विन कान्हांवा ना सर- 
देसाई व देसाई यांचा काल होतेसमई किले मनोहरीं होते तेथें दायाद कोणी 
समीप नव्हते तेव्हां सरी संनिध होंती तिजला आज्ञा केळी कीं आपल्या दाया- 
दांतन हरकोणाचा पुत्र दत्तक घेऊन वतन चालवणे ह्मणोन त्याजवरून 
त्यांची स्री गोपिकाबाई हुजुर येऊन यथंभूत वर्तमान निवेदन करून सरकारचे 
पत्र सुभा आरमार व सुभा जंजिरे विजयदुर्ग येथे रा० कृष्णाजी विश्वनाथ यांस 
नेऊन हरदू सुभांची पत्रे ज्योतिषी ब धर्माधिकारी उपाध्ये व शिष्ट ब्राह्मण 
ब जमीदार प्रांत राजापुर यांस नेऊन मोजे डोंगर तफ सोंदळ येथे 
शास्त्रसमत विधानपूबक आ!पणांस पुत्र गोपिकाबाई कोम नरसोवा नाईक 
विन कान्होबा नाईक यांणी घेतले त्याजवरून उभयतां सुभेदार जंजिरे मजकूर 
यानीं पत्रे करून देऊन आपलें वतन पूवेवतप्रां वालाविले त्याप्रों सरकारची 
पत्रें भोगवाटियास करून द्यावी म्हणोन त्याजवरून तुम्हांस पत्न सादर 
केळे असे तर रा० रामाजी नाईक सरदेसाई व देसाई यांकडे वतनी खोती 
पुरातन मौजे डोंगर ता] सोंदळ येथील आहे ते पूर्ववतम्ना) व ता मजकूरपैकी 
सदरहू वतनसमंधे हक लवाजिमा व इनामत इसाफत गाव बागा ठिकाणें 
व बैदरगा जकातपेकीं हक मानपान व तरारिफा व बाजे बाब व कानूकायदे 
व वतनी खोत्या व सिका पुरातन सुदामत चालत आल्याप्रा म्यारानल्हेकडे 
सुरळीत 'चालवणें म्हणोन त्याजवरून मनास आणून हें पत्र तुम्हांस सादर 
केलें असे तरी सरदेसाई मश्यारनिल्हे यांसी रुजु होऊन सद्रहू वतनसंमधे 
ता मार पेकीं हक लवाजिमा व इनामत व इसाफत गाव वागा टिकाणें 
बंद्रगा जकात पेकीं हक मानपान व तदारिफा व बाजे बाब व कानूकायदे 
देत जाणे ब वतनी खोल्या व सिका सुदामत पुरातन चालल्याप्रमाणें हे 
चाळवितील जाणिजे छ ७ माहे सफर मोर्तब सूद. 


१६ मावळंकर सरदेसाई 


खंड तिसरा 
प्रभावळी दप्तर 

सवसाधारण अहूवाल--स. १६६० च्या सुमारास २६ व्या पिढीचा 
सरद्‌दामुख केदाव राघोवा मृत्यु पावला. त्याचा दत्तक पुत्र रंगोवा अल्प- 
वयी ह्मणून नरसोबा कान्होबा, हणमाजी केशव वगेरे गुमास्त्यांकरवी 
वतनाच्या सेवेचा बंदोबस्त केळा जात होता. रंगोवा वर्यांत येऊन 
कामकाज स्वतः पाह लागला ती वेळ महाराष्ट्रांत अत्यंत खळवळीची होती 
मराठ्यांच्या एकाएकीं चोफेर उठलेल्या वावटळीमुळें विजापुरच्या 
सुलतानाचा तळक्राकणांतील अंमळ पार उडून गेला होता. फक्त दंडा- 
राजपुरी येथील शिद्दी सुभेदार यांनीं मराठ्यांस शेवटपर्यत दाद दिली 
नव्हती. शिद्यांचा अंमल प्रथमतः विजापुरच्या व नंतर मोंगळांच्या आश्र- 
यान जजीऱ्याच्या आसपासच्या प्रांतांत जारी होता. मुसलमानांकडे तळ- 
काकण प्रांताची सत्ता होती त्याचवेळी विद्याळगडचा निराळा तनखा पडून 
त्याखालाल गांब देवळेकर नरसोवा नायक याच्या वंशाकडे स्वतंत्र सरदै 
ईई वतनांत गेळे होते. शिवाजीचा अंमल पुरा सुरूं होण्यापूर्वीच प्रमानवछी 
दाभोळ आणि अंजनवेल इतक्या ठिकाणीं सरदेशमखांचीं वेगवेगळी ठाणी 
'नरानराळ्या प्रा गंच्या कारभारासंवंधाने झालेलीं होतीं च. सरदेसार्यांस 
सुसल्मानी अमलांत मिळालेली शेते,कोंड, आगरे वतनाबाहेरील भाऊ- 
वदात वेळोवेळी वांटून दिलीं होतीं. सरदेदासखी मात्र प्रत्यक्ष वांटली 
नव्हती; तरी ती निरनिराळ्या व्यक्तींनी चालविण्याची अवद्दयकता य्रेऊन 
पाचला होती. शिबाजीच्यावेळीं मुलखाची फेरव्यवस्था होऊ लागली व 
सवे कारभार वेगळ्या शिस्तीने होऊं लागला तेव्हां सरदेदासुखीचे तनख 
आापाझाप वेगळे पडले. राजारामाच्या कारकीरदांअखेर सरदेदामुखांच्या 
उ्य घराण्यांतील पुरुष च हे सर्व कारभार निरनिराळ्या ठिकाणीं निर 
'नराळ्या अंमलदारांच्या ताब्यांत राहून पार पाडीत. रंगोवानें या सर्व कार 
कोरदीं स्वतः पाहिलेल्या होत्या रगोवाचा थोरला मुलगा केदाव हा अंजन” 


प्रभावळी दप्तर १७ 


घेळीस काम करीत असतां चिपळूण येथे स, १७२४ मध्ये वारला, राजा- 
रामाच्या मृत्यूनंतर तारावार्ईची कारक्रीर्द चाळू झाली व पुढें शाहू महाराज 
परत आल्यावर उभयतांतीळ तेंटे चाळून अखेर राज्याचीं दोन शकले झालीं 
त्यांत कोंकणपटद्टीचे दोन विभाग झाळे,. या खळवबळींच्या विकट कालीं 
रंगोबा व त्याच्या पश्चात्‌ त्याचे मुलगे गणोवा, दादोबा व अंतोवा यांनीं 
फार सावधगिर्रीने छत्रपति, प्रतिर्निधि, आमात्य, छत्रपतींचे सुभेदार आणि 
हवसाणचे शिद्दी अंमलदार यां सर्वांची सेवा करून सरवांकड्रून श्ावास 
म्हणवून घेतले, नवीन खोत्या संपादिल्या; कित्येक चाहूर जमीन प्रांतो- 
प्रांती व गांबोंगांवीं मिळविली; अमानत झालेली कित्येक महालांचीं सर- 
देशमुखीचीं वतनें परत मिळविलीं. खुद्द शिवाजीनें रंगोवाचा चांगला 
सन्मान केला. दादोबा व गणोवा यांच्या कवगारीस तर एक प्रकारें 
ऊत च आला होता. या सवे गोष्टी पुढें दिलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट 
दिसतात; परंतु कठेबगारीची पराकाष्टा येथें झाली व या पिढीच्या पश्चात्‌ 
या घराण्यास सारखी ओहटी लागली. गणोंवादे सर्व वंधु एक विचारें 
वागून कोणाचे कद्यांत उणे पट्रून देत नव्हते. त्यांच्या नंतर प्रत्येकाचा 
सवता सुभा होऊन सात शत गांवच्या सरदेदामुर्खांचे सात तुकडे पडले, 
तुकडे पडतां च घराण्याचा दरारा, इभ्रत, एकोपा आणि स्वास्थ्य नाहींसें 
झाळें. इतकें झाले तरी बडा घर आणि पोंकळ वासा या न्यायाने वाहेरला डाम- 
डोळ पेशवाईअखेर कसाबसा टिकला. त्रिटिश्य अंमलांत ही हि बेगड उडून 
गेळी आणि नांव तेवढें सोनुवाई राहून हातीं कथलाचा वाळा उरला, 


सूचना-र्‍या भागांत प्रसिद्ध करण्यांत येत असळेल्या फारसी काग- 
दपत्रांच्या बाबतींत पुढीळ संक्षप केळे आहेत -- 

म. >मञ्कूर किंवा मज्वूर (सदरचा ) ; मु. मुआमिळणए (मामले) ; 
मौ. मोजण (मोजे); त. तपए ( तपे ) किंवा तर्फण ( तर्फ ). 


-णा">०४००८/७- -- 
2 


१८ मावळंकर सरदेसाई 


प रज ०.२५ ७ र्ट टु १ 
लॅ£ ४२ अलळमुल्कालेलाहे ता? १३२ माचं १६० 
ह ह च्क्ल्‌ ९ वा र्‌ नक (! विल त वली €-_...*: 
शिक्का वर्तुलाकार-- __, > (४ १८ कवीलू वा सिले उल्‌ आली 
काजी हुसेन विन अली | 
फमांने हुमायूज, शर्फे सुटूरयाफत बजानिवे कुद्रतुळ्‌खमाजिद वल 


अश्राफ लायकुळू मराहीम वळ आताफ मुमहिदे कवानीने मम्ल्कत्‌ नाजिस 
उमूरे सल्तनत सर आमदे कार्‌ आगाहाने सआदत्‌ केश मुख्ल्सितरीने 
हवाख्वाहाने सलाह अंदेश सियादत्‌ ब नकावत्‌ दस्तगाह_ दराफत्‌ व 
निजावत्‌ इंतिवाह_ मिजाजदाने कार, आगाह. सेयद न्‌रुललाह. सरखेले ममा- 
लिक सरहवालदार व इज्जत व रिफअत दस्तगाहां फतह -उलू- मुल्क हवा” 
लदारे मु» मुजफफरभावाद व [कलअ खिलना व शेस्व अली हवालदार 
मु० बंदरे मेमूने मुस्तफाझआावाद आं के अज आुहरे संने खंमसा व खमसेन 
अलफ दरी विला केसो नायक विन राघो नावक महाळुंगकर वदगार्दई 
सुआाला इल्तमास नमूदा खिद्मते सरदेसमुखीए मु मुजफुफराबाद अ उ 
बंदरे मेमूने मुस्तफाआवाद व खिद्मते देसाईगरीए तपे संगमेसर व तपए 
कोंडिवरा मु ० मुजफफरावाद कदीमुलू अय्याम मीरास कु्सी दर कु्सी८ 
भोगवटा अज बुजुगाने खुद हा चलळींदा आामदा व ब्राजे कागज व 
फरामाने हुज्जतबूदा बकजाण येजदे बरे चूं आतष दर खान उपफ्तादा 
दर आं तमाम सोंख्ता झुदा अम्मा तागायते हाळ रवां मीरावद 
नजर इनावत्ष फमूदा दरींबाब फर्माने अश्रफ आतिफद दावद % 
हुज्जत कवी गदता अब्दुळूआाबाद व विला कुसूर जारी कर्दा खुद 
दर दुआाए जानदराजी व फतहे फीरोजीए सल्तनते अवबद पेवंद मदगूल 
बूदा मीवादाम्‌ विनावरां बखातिरे मुवारिक आवदी मराहिमे ब्रेदिरेा 
शाहाना ख्िझते सरदेदामुखीए मु८ मुजफफरावाद व मु० वेदरे समन 
उस्तफाआवाद व खिद्ते देसाइगरीए तपण संगमेसर ब तपण कोंडिवर 
४० मुजफफरावाद केसो नायक विन राघो नायक माहलळुंगकर वर्तरी% 
मीरास वमूजिवे भोगवटः सालाबाद मुकरर व मम्हमत फर्मुदा दिढ्वानीदा 
खुदा अस्त मीवायद के हस्चुळू मस्तूर मुकरर दानिस्ता रवां दारंद व डुंबाठा 


प्रभावळी दप्तर १९ 


च्छ 


नुमायंद व इन्‌आमाते तपए संगमेसर मु मुजफूफरावाद मोजए माहळुंगा 
ब मो? धामापुर व मौ० मुचरी ब कोड आसुर्दा व मौ० कुंभारवाणी व 
ठिकनात व इजर्‌आमात व मो० वुर्वांड तपए कोंडिवरः मु« मज्कूर व इन 
आमात वागायते कोलवा तफे पांवस मु० मज्कृर व मो० कवेसी करयाते 
मिटगवानः मु० मज्कूर व इजाफते कस्बण मुजफफरावाद ऊफ प्रभावली 
व कस्वबण संगमेसर मु० म० व मों० मख्जन तपे संगमेसर मु म० व 
मो० उचगाव त० संगमेसर मु० म० व मो० ओझरा त० तुजारपुर मु ० 
म० व इज़आमाते सु० बंदरे मेमून मुस्तफाआवाद मो<« चिंचघर सु० 
मुजफुफरावाद व मो« पानघर मु« म< व मो० सुकेळी मु« म० व मो« 
तनाळी सु० हम्जाबाद मु० म० ब बाजे हक्क व लवाजिमात व जकात 
राहदारी वगेरः मु मुजफफरावाद ब मु ० वेदरे मेमूने मुस्तफाआवाद 
हस्वुळू मस्तूर बमूजिबे भोगवटः सालाबाद दुवाळे केसा नायक बिन राघो 
ना० माहलुंगकर मुकरर॑र व मऱ्हमत फमूदा दिहानीदा शुदा अस्त नुमायंद 
मीवायद के सालवसाल दुंबाळा दर्ननिस्ता बहेच वजेह_ मीनुल्वुजूह सुत- 
आरिंजू व मुजाहिम न शादंव वादे आं हा ब ओलाद व अहफादे आं हा 
जारी व सारी दारंद ताळीक र्नाविदता गिरिफ्ता असले फर्मात्रू बाज दिहंद 
तेहरीर फी १५ जमादि-उल्‌-अव्वळू संन १०६५. 

परवानगीए हुजरे पुनूरे अश्रफ अक्दसे हुमायून 

ब एलामे सियादत व निकावत दस्तगादहू मिजाजदाने कार. आगाह 
सेयद नूरुलाह_ सरखेळे मुमालिकू --० 

ताप्तये-प्रभमानवछी व खेळणा येथीळ हवालदारास हुप केशव ना० राघो 
ना० सरदेसाई यांचा अर्ज की --फर्मान मजकुरांतील निरनिराळ्या गांबच्या 
सरदेरामुखीचा, देशसुखीचा हक्क, इनामे इत्यादि आपल्या घराण्यांत अनेक 
पिढ्या चालत आली असून त्यासंवंथाच्या अस्सल सनदा वगेरे कागदपत्र 
घरास आग लागली त्यांत सवे जळून नाहींस झाले; करितां मेहरनजरेने 
सव सनदा पुनः मिळाव्या व यच्चयावतू हक्क वगेरे चालत आल्याप्रां 
पुढे ही वंशपरंपरा चालावे --अज मंजुर केला आहे म्हणून, 


२० मावळंकर सरंदेसाइ 


ले? ४३. विस्मिल्लाह्रेडमानिरहीम. ता. १६ माचे १६५८. 
वळू सुल्कालल्हाहे ।| 

पज तबलछ्ाए डली जद सिक्का बर खुक्षींदो माई 
शाहे दों पवर अलीं बादज्‌ मुहंमद पादा 

फमांने हुमाबूं शफे सुद्रयाफ॒त वजानिवे कुद्रतुलू शअमाजिद वळू अश्चा 

लायकुलू मराहिम वळू आताफ मुम्‌दिदे कवानीने मम्लुकत नाजिमे उमूर 
सल्तनत सर आमदे कार आगाहाने सञादत केद मार्लिसतरीनें हवाख्वा" 
हाने सलाहअंदेचा सिआढदत व निकावत दस्तगाह दाराफत व निजावत 
इंतिवाह मिजाजदाने कारआगार्‌ सय्यद नूरुला सरखेळे ममालिक सर 
हवाळदार व इञजतू व रिफअत्‌ दस्तगाह अटी खानू मख्टुम अफगांन 
एर व कारकुनाने मु« मुजफफरावाद आं के अज इहूरे संने १०५८ 
त्र अजू ख्य अरांजए हवालदारे सु० मज्कृर बदगाहे सुअल्ला रोदान 
दर मु० म० नायकवारियाज्‌ व वाजे मदूमे मु० म० फुतूर व हक 
महिमाते दीवानी चळीदन न मेदिद्दंद व दर सादिक व बेदागरी 


बड 


ग्का ध्या अली मदद 


4५ /,५ डीत त 
“2 जी द्र 

त्री “५ 

्ः 


पेद चिः हृद्ध व अंदोजा आं हा नस्त अकनुवायद के बवसूले फम 
शाही जरए सादिल्वार व हातवस्त बमूजीवे साळावाद व सादिक व वेदा" 
गरी व पुंद्िक मुताल्ड्के एहसान व देदहाम वाहिसाबी मीगिरिफ्ता बार 

इं मानी कसे के फुतूरो दकत नुमाथद ताकीद आओ तंबीह ववाजित' 
नुमायंद के तर्के हरकत व फुतूर नमूदा व्हारे खुद वूदा बादोद व नायक 
वार्यान वाजे मदुम मु म० रा द्र आसले ढीवानी फुतूरो दकत र 

दिहृंद व रिआयाए कस्बए मु» म० रा कोळ व इस्तिमालत वा 
मामूर व आवादान्‌ गदानंद तादानंद ब बरहुक्‍्मे फर्माने अश्रफ खद 
तारीख फी ४ माहः जमादिळू सानी १०५८ 


परबानगाए हुजूरे पुरनूरे अश्रफे अक्दसे आला मिजाजदाने क 
आगाह्‌ नूरुलाह्‌ सरखेळे ममालिक-- 


न मेदिहदंद व रिआयाए कस्बण मु» म० रा परागंदा साख्ता खराब नमू च 
द 


प्रभावळी दप्तर २१९ 


तात्वर्य---एजफरावाद परगण्यांतील नायकवाडी वगेरे लोकांच्या फिसा- 
लतीनें रयत लोक वसूल देत नाहींत, दंगेधोपे कारितात असा दरबाराकडे 
वालदारानें गिला केला त्यावरून त्या लोकांचे पारिपत्य करून दग ।फतुर 
डन रयतास आश्रासन देण्यावद्दळ हवालदारास विजापुरचे फमांन आहे 


ले० ४४ अळू मल्कोलिळाहे. ता? ९ अक्टोबर १६५९ 
या अली मदद । मोहरे ह्याही जद जे मेहरे मुर्तजा वर मेहरुमाह_। 

बुस्रवे आदिल अली वादज्‌ मोहंमद वादद्याह ॥ १०५८ 

फर्माने हमायुं शफ सुदूरयाफत बजानिवे इज्जत व छजाअत दस्तगाह 
मिजाजदाने कार आगाह_ उम्दण उजराए इजाम्‌ जुव्दण उमराए, करास 
नहंगे दर्यार्ट मदु मी व मदानगी व गोहरेकाने फोरोऊमदी व फजनगा फारस 
मिज्मारे ्ुजाअत मुवारिजे मेदाने दाहामत शाइस्तण [फरावा आतफत व 
तहेसीज़ू सजावारे हजाराजू समऱ्हंमत व आफ्रीन खाने आलीक्याने इक्वाल- 
निद्याज्र फजदे र्ीदे सालोरेदोराज कर अज कानद स हेरे आला फज्ले 
फुज्ला व फस्ले अफजलळू खुलासाए नेकख्वाहाने मुल्कगीर किद्वरासता 
अफजटखाज़ महंमद्याही सरहवालदार व इज्त व रिफअत दस्तगाह अब्डुल 
कादिर सरवरखां हवालदार व कारकुन'ने हाल व इस्तकवाल मुआामळणए, 
मुजफ्फरआवाद आं के अज शुहूरे संने सतेन व अलफ्‌ दसावला मध्हूर- 
उल-अनाम केसा नायक व रंग नायक फजदे ऊ सरदसाइण सुआामल 
मजकर व बंदरे मेमूने सुस्तफाआवाद वढगाहे सुआला इाल्तमास नमूदद 
के खद बसस्लहते पादशाही बमण फञदानू व वरादरजादगाळू मरूल- 
शुदा खिद्मत वतक्दीम मीरसानेम्‌ व विसयार अहवाल परेश्यानेम खुद र 
इउजआमे मजरण कवेसी कयाते मिटगवानः सु० म० दर वजह इजआमे 
बुजुगांने खुद कुस दर कर्सा मण कुलबाव जारा बुद दरा असा मसमजरए्‌ 
सज्ड्र द्र वजह सकासाण अब्दुल नवा फजेढ फःवरुदान पट्टावार रवानस्त 
नजो इनायत फर्पदा जरण सज्चूर बरहुकमे साविकः सुकरर व मऱ्हइ्सत फमा- 


डळ 


च्य 


यंद बिनावेर दइल्तिमासे नायके सुद्यारर्‌ इळेह बखातिरे सुबारिके आलां 


२२ मावळंकर सरदेसाई 


०१०५८००००० खुस्रवाना मजरए कवेसी कर्याते मिटगवानः मुआमिळए 
सझज्कूर व्रावत अब्दुळ नत्री मूमीं इलाह वकेसो नायक व रंग नायक फर्जेदे 
ऊ ०००००००मुआलिया व वंदरे मज्कूर मए कुलवाव मेहसूळ व नक्दी 
यात व जमीए लवाजिमात व भेट व बेगार व फर्माधिद्दा व जरे मिल्कती 
च पायपोश्यी मिज्मानी ब नोसीळ तेल जंगपट्टी व पेद्चाकशी २०० सिक 
हुमायूं व कारे इमारत बेते मंबा उस सुरूर कुल्बाव व कुल्जिहात व 
सायरे कानूनात्‌ इस्मी ब रस्मी कल्मी व कदीमी व नक्दी व जिन्सी आं 
चे के दर दफ्तरे आला सावित अस्त व पेइ्तर जिक्र नो ख्वाहद गुद मुक- 
रर व मऱ्हैमत फर्मूदा दिह्वानीदा शृदा अस्त सीवायद के मजरए मज्कूर 
मण बाबहाए दासखिळे पानलोट व तंगानात व दरख्ताने नारगील व जंगल 
ताल्डके गावे देहाज्‌ वगेरः दुंबाळए सरदेसाईण मुद्यारुत-इलेह साजंद 
बाद अवलाद व अहफादे ऊ नस्लन्र्‌ वादे नस्लञर जारी दारंद व हरसालळ 
फर्माने मुज्दददः न तलबंद वर्दमी फर्माज्‌. रवा दारद ताळीक निविदा 
गिरिफ्ता असले फमाज्‌ वाज वबुगुजारंद तादानंद वरहुक्मे फर्माने अक्‍्द 
अश्रफ रंद तेहरीर फी २५ माहे सफर विळ्‌ मुजफ्फर सन १०७०. 

परवानगीए. हुजुरे खुश्टींद जुहूरे अक्दसे अश्रफे हुमायूने आळा 

तासर्य-केशयव नायक व त्याचा पुत्र रंगोवा नायक यांनीं विनाति केली 
कों आपलीं वंदयपरंपरेचीं इनाम गांवें फखरहीन पट्टीदार याचा मुलगा 
अब्दुल नवी यास देण्यांत आलां त्यावरून तां गांवें नायक मजकूर याल 
परत देण्याबद्दल आणि त्याचे सरदेशमुखीचे सर्व हक्क ब लाजीमा वगेरे 
त्यांजकडे बंदापरंपरेनें चालविण्यावद्दल सरहृवालदार अफ्जळखान यास 
'बाददाहाचा हुकूम झाला आहे. 


ले. ४५. राक्का ले नं? ४४ चा. , ता. १४-१०-१ ६५९ 
_ _______ विस्मिह्वाहिरेहमानिरेहीम व 

फमान हुमायू शफ सुदूरयाफ्त बजानिवे कारकुनाने हाळ व इस्तिकवाठे 

"मु बंदरे मेमूने मुस्तकाआवाद आं के अज झुहूरे संने सवऐैन अलफ 


प्रभावळी दप्तर २३ 


दरींविळा इज्जत व छुजाअत्‌ ( येथून “ किश्वरासेतां अफजल्सवाच महंमद 
शाही *' येथपर्यंत सर्व मजकूर ले? नं ४४ च्या मजकुराप्रमाणें ) वद- 
गौहे मुअल्छा इल्तिमास नमूद के केसो नायक विन राघो नायक सरदेसाईए 
मु० वेदरे म? कदीम कुसींजादा नमकददलाळ दर दोलतख्याहीए दर्गाहे 
जहांपनार साव्रितण रासिख्दम्‌ व रिआयाए ०२०००० पेद्रा अजी इन: 
आमे सेहे देह व पट्टोपछाडी व हक्के लवाजिमाहाए जामः रां बूद अजी 
जुम्ला सेहे देह कक्षीदगी छुदा दर वजेह्‌ इस्तिकामते सियादत्‌ व निजा- 
चत्‌ दस्तगाह दाह अबुळू हसन रवां घुद व पट्टीपछाडी व हक्के ल्वाजिमा 
कसे सर्कशी ०००० नमूदः ची जे न मीरसद अर्जी सवव हाल परेक्षाज्नू 
अस्त व वराए मस्लहत ००००० हाजिर अस्त अजीं वास्ता इन्ञासे 
मोजे चिचघर मु&८ जाफरआवाद आमाले ठु० बेदरे म० व पट्टीपछोडी 
व हक्के लवाजिमे देहाये जामा मुकर॑र नमूदायेम्‌ नजरे इनायत फर्मूदा 
फर्मांन आतिफ शवद विनावरां अज राहे मराहिमे पादद्याहाना वफत 
आवातिफे खुस्रवाना इळआमे मोजे चिचघर मु«८ जाफरआावबाद आमाले 
मु० बेंद्रे म० दाखिले मेहसूळे नक्दियात व बाजे उजहात व जमीए 
लवाजिमात व भेट व वेगार व फर्माइद व जरे बेटकी व पायपोद्यी मिज- 
मानी व जंगपट्टी व पेश्कशी २००० पट्टी सिक्रए हुमायूं व कारे इमारत 
च बाजिए बेते मुबारिकण मुतवरिकाए मेदनुल अम्न मंवे उस्‌ सुरूर व वाजे 
चाबहाय कुलू उजृहात व सायिरे कारूनात कुल्वाव इस्मी व रस्मी कलमी 
व कदीमी कोना व कशीदा आं चे के दर दफ्तरे आला सत्त अस्त व 
पेश्‍तर एहृदास ख्बाहद छुद व पट्टीपळाडी व हक्के लवाजिमा व बहाए 
जामा व तेल खाता रोजींना रुवै सेर दुंबाळे नायके मुद्यारूनइलेह व 
रंगो ना० विन केसो ना० व नरसी ना० विन कान्हो ना० व नार ना० 
बिन कृष्ण ना० वरादरजादे नायके मुद्यारुनडलेंड नुमायंद वादे ऊ बअ- 
चलाद व अहफादे ऊ अळू अमाशा सळू व तआकवू नस्लन्नू ब्रादे नस्लन 
बतनन्‌ बादे वतनत्नू जारी साजंद व देहे म० खारिजे थाना दाऱ्ता वहेच 
चजेद्द मिज.उ बरवुजर जर्रा मुजाहिम न शबंद वा आदसमे थाना बगिदे 


२४ मावळंकर सरदेसाइ 


पैरोमूने देहे म« न फरीसंद व पट्टीपछोडी व: हक्के लवाजिमा व बहाए 
जासा ताल्लुके विळायते मु० हम्ज्ञावाद व मु& जाफरआवाद दाखिले 
कयात्‌ हा व पगनः व किळआा व कस्वः दुंबाला व गेरदुंवाला सर्कक्ी व 
कुर्वदारी नमूदा न मीदिहंद ऊ रा ववाजिंवी ताकीद नमूदा हक्के सरदेसाई 
बरिलाकुसूर अदा तुमायंद व नायके मद्यारुज़र इलेह्‌ दरवावे मफ्तीए दीवान 
व मामुलीए विठायत व अजंए सीम व मुसफीए मौीरासदाराजू्‌ व बाजी 
आ च बुगोयंद सरंजाम नमूदा बादंद हरसाळा ऊज फमाने न कुनंद 
साळ ब्र साल ब्रह्मी फर्माज्‌ रवां दारंद ताळीक निविदता गिरिफ्ता असले 
फमाज़ू बाज दिहंद तादानंद वरटुक्‍्मे फर्मसाने अश्रफ रवंद तेहरीर फी ७ 
माहे सफर-ऊल्‌-म॒जफफर संन १०७० 

परवानगीए, हुजरे खुश्लींद जुहूरे अश्रफे अक्दसे हुमायूने आला 

तात्पय--केसो ना० राघो ना० हे मुस्तफावादचे वंशपरंपरेचे वतनदार 
ससून त्यास ३ गांबे इनाम व इतर पुष्कळ हक्क वगेरे असून त्यांच्या 
गावापकी एक गांव सय्यद शेख अबुलू हसन यांस सरकारांतून दिल्याने 
नायकांच नुकसान झालें आहे वगरे हकीकत अफजलखां यांनीं कळविल्या 
वरून हुकुम कों नायकांस मोवदळा चिंचघर गांव इनाम दिला आहे, 
वाक्का सवे हक्क त्यांचे त्यांजकडे चालविण्यांत विलकुळ कसर होऊं नये, 
गाव ह] त्यांजकडे सुरळीत चालवावा वगेरे 

वळ ७ किर 
ले. ४६. शि०१. श्रावण व० ४-१५८३(ता ३1८1१ ६६१) 
श्री. 

छ मददारुळ रा हवालदार व कारकुनानी व देदामुखानी व देदापांडिय” 

यानी व मोकदमानी व सेट्यि ब महाजनानी व वाजे रयानी माहालळानिहाय 
मारप्रभावळी यासी पिळाजी नीलकंठराव सुभेदार नामजाद म।। म॥ सर 

सन १९०६१ नरसोवा ना० विन कान्होबा ना० मावलंगकर रुमस्ते सरदेसाई 
"०म) याही राजगडच्या मु॥ हुचुर जाऊन माहाराज र॥ साहेबांची सनद घेऊन 
छमा मा आले र। छ २ माहे जिल्कांद पौ छ १७ माहे मातेथे हुकुम जे 


प्रभावळी दप्तर व 


नरसो ना० विन कान्हो ना० मावलंगकर गुमरते सरदेसाई मा० प्रभावला 
याणा किले राजगंडच्या स। हुलुर येऊन कर्ज केला जे रगो ना० विन 
केसो ना? मावलंगकर सरदेसाई मा म।। हे पेसजी किले म साहेवांचे 
भटीस आले होते तेव्हां अज केला जे सदरह ददसुरू चे वल्न आप्ले 
पिढी दर पिढी मातकदम इस्तकब्रिटपासून त|| साल र॒गांपादेतो चाल्त 
आले हालीं तटकोकण साहेवास अजान जाहालेंयावरी साहेबी सेवकावरी 
मेहेरवान होऊन कोल सादर केल्यादरी आपण वतनाचे बावे खिऊर तीस 
हाजिर जाहालियावरां दिवाणातून सारी च वतने अमानत जाहाली आपलें 
कदोम हक व लवाजिमा व इनामती दिवाणातून अमानत जाहाल्यां आपण 
तों साहेबांचे खिजमतीस येकसान असो साहेबी मेहेरबान होऊन बु टुंबास 
अंन देऊन सेवकाची उस्तवारी केलिया उमेद धरून देवःसान चाकरी करू 
त्यावरीं साहेब मेहरवान होऊन सेवकास पटीपछ्योडी लाहारी २०८८० 
दान हजार मा० म]] जमादंदोवरी रयत [रि रु«त [सरत व.स्न द्यांवी 
म्हणान सुभा म) सनद सादर केलो ते घेऊन सुभा आले सदरहूप्र]| 
सस्त करून घ्यावी तो र॥ सुभेदार हुखर आढे सव्कास कांही पावलें 
नाहीं यासुले सेवक हृइरान आहे पेस्तर सेवकास पोटभर अंन देऊन उस्तवारी 

<णार साहेब धनी आहेत बराय इलतिमास खातरेस आणून रयत मामुरी 
वर] बटर दंऊन सरदेसाई म|॥| यासी हक व लवाजिमा पटी पछ्योडी लारी 
२००० ठान हजार व इनामत बागाइत मोजे कोलवे ता पावस मा सा 
याप्रमाण करार करून देऊन हे सनद सुभां सादर केली असे सदरह लारी 
१००० तीन हजार मा० माचे जमा ६]वदरा रयत सरत सत्त करून 
सरदेसाई म|| यासी देत जाणे व बाग म॥ची बागाईत व जिराईत जमा 
वंदी होईल ते सरदेसाई म]| याजकडेस इनामत खर्च द साल लिहीत 
जाणे दरसाळ [ता० ] [व० (सरदेसाई) ] येसे पत्त घेऊन सभा आलिया. 
वर] मा० मजकूरचे ब माहाळानिहाय म|। म॥ वतनदार सुभा आणन 
याच्या हुलुर ऐन जमाबंदोवरी लारी ३००० दीन €्जाराचा रयत [नेसबत 
सिस्त करून गावगना पटी वसऊन सुभाहून दर माहालास सनदा आलाहिदा 


२६ मावळंकर सरदेसाई 


२ च हू क ५ 
सादर केल्या आहेत त्याप्रा हक व लवाजिमा व इनामत दरसाल सरदेसाई 
म] यास तुम्ही विलाकुसूर देत जाणे जा: छ १७ माहे जिल्हेज मो०?१९. 


11 


छे०,४2७  शि०२. श्री ता? २१ एॉप्रेळ १६६२. 

मसुरुळ हजरत रा० पिलाजी नीलकंटराव सुभेदार नामजाद मा० प्रमा” 
चळी यांसी सिवाजी राजे दंडवत सुहुरसन १०६१ सालयुदस्तां तठ- 
कोकण मुलकाची कवजाईतवदलळ खासा स्वारी तलकोकणात होउन सुऊक 
कवज जाहाला तेवक्ती श्रिंगारपुरकर सुर्वे व कोकणातील पातद.ाई अमलदार 
याणी बेमानी केली ते नतीजा पोहचोन उधलोन गेळे मुलकातीळ र्यवतीस 
सरंजामावदळ वतनदार व रयत यांस सरकारांतून कोल सादर जाहालेवर 
केसो ना० विन राधो ना> मावळंगकर व सारे वतनदार मा० मजकूर सरकारी 
स्विजमतीस हाजीर जाहाले सालमजकुरी रंगो ना? विन केसो ना० माव” 
ल॑ंगकर सरदेसाई मा० मा याणी किळे राजगडच्या मुकामी हुजुर येऊन 
अजे केला जे आपलें सरदेदासुसत्रीचे वतवन मामले माव मामले दाभोळ 
पिडी दर पिडी मातकदम इस्तकाविळ्पासून ता] साल्युदस्तापावेतों चालत 
आले हाली तलकोक(ण ) साहेवांस अर्जानी जालेवर साहेबी सेवकावर 
मेहरवान होऊन कोल सादर केळेयावर आ---- वतनाचे ब्रावे खिजमतीस 
हाजीर जाहाळो हाळी दिवाणातून सारी वतने दिवाणातून अमानत जाला 
आपले काश्रेजा हक व लबाजिमा व इनामती अमानत जाल्या आपण ता 
साहेबाचे ख्िजमतीस एकसान असो साहेबी मेहेरबान होऊन सेवकाची बतना" 
वर स्थापना केलिया व कुठेवास अन देऊन उस्तवारी केलिया उमेद धरून पकट 
सांन चाकरी करूं व ये वावे तुम्हीं श्‍लतिमास लिहिली वाइलतिमास खात- 
रेस आणून व रयत मामुरीवर नदर देऊन *कदीम वतनदार यावदल ना? मगा 
यांस दोनी मा० मा सरदेदामुखी वंदापरंपरेने करार करून ना" मा यांस 
मामले प्रभाबलींचे जमावंदीवर पटी पछोडी हक लारी २००० दोन हजार 
रयत निसवत करार केली असे तरी तुम्ही मा मा जमाबंधीवर रयत निरस” 
चत सदरहू लारी २००० दोन हजारची सिस्त बसऊन दरसाळ ना” मी! 


प्रभावळी दप्तर २७ 


देवीत जाणे दरसाल [ता२] मा० दाभोळ्ची पटी पछोडी हक याची 
र; 


सस्त होणे त्यास म]। सचे असलदार व वदंनदार हृजुर आणविले आहेत 


ते आलळेयावर होईल [व० (नाईक)] जा? मोतंव सूद मो० १. 
ळछेखांक ४८ श्री तालीक, ता २१-७-१६७६. 
सिवाजी राज़े [सका आनाजी पांडित सुरनीसी 


कोलनामा अज दिवाण ठाणे तपे संगमेस्वर मामले प्रभांवली तां वेद- 
सुहूर्ती नीलकंठभट 'रिं॥ सोमनाथभट कात्रे वस्ती कसवा तपें मजकूर 
सु॥१०७६ दादे कोलनासा येसा जे तुम्ही येऊन माळूम केळे की आपला 
कसवा घरठाव पुरातन आहे त्यास रामभट सफरं विढरी ठेविले होते ते 
हाळी कथला कारितांती याचा निवाडा केला पाहिजे घरठावयाची हकी 
कत तरी आपले पिते सोमनाथभट हे पूरबी गोमांतकांत वेद्रपणाचा वेव- 
साव करीत आसतां राजश्री सोम नाईक विन विठल नाईक सरदेसाई 
मामले प्रभावली हे दिवाण कार्यानिमित्यी फोंडियास गेले तेथे त्याचे 
शरीरी आसवस्त जाहाले त्यास वेद्य पाहिजे येसा जाहाला त्यावरून सोंम- 
नाथभट यास येत्न करून फोंडियास गोमांतकाहून आणिले उदददउपच्यार 
कारेतां वैद्रपणाची साक्षता कलो आली त्यावरून तेही सोमनाथभटास 
आग्रह केला कीं तुम्ही गोमांतकी राहोन आधिक काय केले ठावे आहे 
संगमेस्वरास तुम्ही येणे जे काये येथे उत्पन असेल ते देऊन ऐसे कितेक 
प्रकारे बोळोनि परिवारानिसी आापणासमागमे आणून संगमेस्वरी ठेविलें 
काही दिवस हरिभट पित्रे याच्या घरी विढरे होतें त्यावरी काही दिवस 
देशमुखाच्यां वाड्यांत होते त्यावरी सोमनाथभटी देशामुखांपासी विनंती 
केली आपल्यास भ्नानसंध्याकारणे सचंतर जागां दिला पाहिजे त्यावरी 
घरा जागां पाहांता एक सोनारं आपले घरं जागां विकंत होतां तो त्याच्या 
माथां बवनाळ (१ ) शावीद जाहाला देसमुखास कळललियावरी जड जाइल 
याकारेतां पळोन गेला ते समई सुस्त असून जे होईल तें देसमुखां- 
स्वाधीन गुन्हेगारी जे होईल तें हि त्याच आधीन याबद्दळ तों जागां गेर- 


२८ मावळंकर सरदेसाई 


म्हासूळ करून वेदमूतीं सोमनाथभट यास देखील झाडे व घरभूमी येसे 
दिधले तेव्हां आपण हि प्रऊढ होतों तीन वरुसें घरामध्ये भोगवटा केला 
पुढें हि करीत आसतां नरसिहभट सफरे हे सोमनाथ भटाचे व्याही आपले 
स्वसुर त्यास देवाज्ञा जाहाली त्याची मुलें निराक्ते सेणाधरैयाच्या घरी होती 
ती आपल्या घरास आणून विढरी ठेविळी त्यावर आपण येक पुत्र ते 
वाराणसीत राहिलो ४॥-“. वरुसें आलो नाही येसे देखोन सोमनाथभटी 
आमचे स्त्रीस घेऊन विजापुरास गेळे जातेसमई सोड्ऱ्याआाधीन धर 
करून येका निमित्यं हारेभट पित्रे यास घरामध्ये निमे जागा देऊऊन 
ठोविळें त्यावरी सोमनाथभट माहानगरा होऊन फिरोन कांही कार्यानिमित्य 
सगमेस्वरास झालें येथे सगमेस्वरी बेश्रां प्रात जाहाळी त्यावरून आपले 
धरा सल्यास घेतला इतका त्रतात जाहालां तो आपणं वाराणसीहून आला 
त्यावर पित दो महिंनेयानी शात जाहाले त्यांवरी आपण उदरानिमित्य 
श्रंगास्पुरकर राजे यांकडे आश्रये इच्छून श्रिगारपुरी राहिलों देवताज्यन 
व स््रा सगमेस्वरी च होती त्याजवरी लखमोजी राजं हे नावडीवरी रा 
सग मागती आम्ही सगमेस्वरी घरी राहिलो. सोमनाथभट आमचे पुत्र 
त्याचा त्रतवंध व विव्हाह सगमेस्वरी च केला त्यावरी राजसेवेस आतर पडी 
हागळ म्हणोन नावडीस राहिल्गे २॥॥-३ वरुसे तेथे होतो मागती सगसे- 
स्वसच्या घरास येऊन राहिलों श्रिगांरपुरकर राजे श्रिगारपुरास गेळे आपणं 
६ त्यावरोवर श्रेंगारपुरास गेलों त्यावरी तें राज्य राजश्री राजे यास प्रात 
जाहाळ आसतां आपणं पुणकेश्वरी प्रतबंडी होती निमित्य तेथे जाऊन राहि 
छा तथ २॥-४ (वषें) होतो मागती आपलें स्थळ म्हणून सगमेस्वरास आपले 
बशा राहिळा सफरे विढरी ठेविले होतें तें तइसे च होतें काहीक मास सुख 
*प आसतां कांही कलह जाहालानिमित्य येकत्र राहाणे न घडेसे जाहाट 
रामस्थरभट कथले करू लागलें की तुमच्या पित्याही आपल्यास घर दिलें 
छसच स्थल नव्हे त्यावरी आापण आजं (न) देसा ० ० ० ० ० वेदमूर्ती नर 
जातसी याचे येथे सभा करून साक्ष मनास आणितां पित्याही दान द््टि 
नाह! म्हणोन साक्ष समासदी दिली बि 


प्रभावळी दप्तर २९ 


वे ह्रभट वझे गोविंद जोसी हरिभट पित्रे केसो वाहेरव 

याही साक्ष दिली त्यावरी तो घराटून रामभट गेला दाहा तेरा दिवसी घर 
आपले माडून न्यावे त्याणे बाधिले होते म्हणोन त्यास देविलें भूम आमची 
येसा निश्चय केला त्यावरी मुदती जाहाली तेव्हां आम्ही म्हटले की आपलें 
धर मोडून नेणे त्यावरी राजमान्य राजश्री पंतापासी जाऊन पत्र आणिले 
की वरहक निवाडा करणें याबद्दल आपण ठाणां आलों आहो हकीकत 
तरी सदरडूप्रमाणे आहे त्यावरी भले व्राम्हणं मेळऊन हुलुर आणून पुसि- 
ले की सदरहू हकीकत कसी तें सांगितलें की हे वर्तमान लक्षुमबा्ई सोम- 
नायकाची सून तीस विदित आहे त्यावरी तुमचा व रामभटाचा कतवा 
राजीपणाचा घेतला को लक्षुमबाई सांगेळ त्यास उभयता मान्यं त्यावरून 
तीस लिहून पत्र आणंवितां तिचं सांक्षपत्र दिळे की सोमनाइकी सोम- 
नाथभटास स्थळ दिले हे खरे हे साक्ष हरराभट वझे वस्ती कसबा यास हि 
ठावको आहे म्हणोन पत्र लिहिले त्यावळन हरीभट वझे आणून सांगि- 
तळ की तुम्ही सकळ भले वित्पन्ने वेसोन निवाडां करून देणे यास आ- 
नीथा करील तो गोंब्राम्हणद्रोही त्यावरी त्राम्हण वैसोन केला वि हाशभट 
बझे नारोपाथ्ये धर्माधिकरणी गोविद जोसी हरिभट पित्रे वासुदेवभट 
देव हे सर्व त्राम्हणांही निवाडा केलां की सोमनाइकी ब सोमनाथभटी घरटा 
रामेश्वरभट सफरे यास दिल्हां नाहीं भोगवर्यानिमित्यं रामभटे घर वांधिले 
आहे तें रामभटाचे रामभटास द्रावे भूम सोमनाइकी सोमनाथभट यास द्लि 
हे खरें म्हणोन त्यासी द्यांबी येसा निवाडा वेदमूर्ती नीलकंठभट व रासे- 
श्वरभट सफरे या उभयताचा जाहालां यावरी तुमास कोळ सादरं केलां 
आहे भूम ठाव देखील झाडे परसू ब तुम्ही आपली कमावीस करणे जने 
काजाणू आहे तें रामभटांचे रामभटास देणे तुम्ही नवे वाधोन सुखरूप 
आसलणें पुत्रंपा तुम्हास जागां मुकरंर आहे सुख आसणे दरीबाब कोट आसे 
'छ १९ माहे शोबळ ( जा लोवल ! ) मोर्तव सुद-_-मोठव आसे 


३० मावळंकर सरंदेसाइं 


छे० ४९ ( ताळीक ) श्री १६८० इ. 

स्वस्ति श्रीनृपटययाटि> शके १६०१ सिद्धाथी नाम सं. माघ द्या) २ 
थुक्रवार तादेने वे. ज्ा. सं. रा. रा. नीलकंठभट कात्रे पिते सोमनाथभट 
यांसि नरसोवा ना व रंगोवा ना? सरदेसाई मा० मजकूर (प्रभावली ?) 
व दसाइ ता सगमस्वर सु|॥ सन १०८८ लेहोन दिल्हे दानपत्र येसाजि 
तुम्ही आम्हांपासी येऊन वोलिलेत जे तुमचे बडीळ रा० सोमोवा नाईकी 
आमचे पिते सोंमनाथभट यासी घर वांधान स्थळ संगमेस्वरी कुकसेट 
सोनाराबा दिळे होते तो निपुत्रिक त्याचें कोणी नाहीं म्हणोन दिल्हे त्याचे 
चतुःसीमासहित पत्रं हि करून दिल्हे होते ते आम्हांपासून हारपळे म्हणोन 
बोलिलेंत त्याजवरून आम्ही आमच्या वडिलांच्ये वेळचे वृधंवृध्यास विचा- 
रून सागितली हकीकत तहकीक करून तुमास स्थलाचें दतपत्र करून दिले 


आसें त्या स्थलाची ह्द महदूद डत चीत जमवा कड बशया रडका विका! ..... >... 

पच्यंमेस घराचे चोथऱ्याची  दक्षेणेकडे पूर्वी कच्यनाचे झाड होते 

१" मार (१) पूवेस वस्त (?) पार्यजातक 
पूर्वेकडेस मार्गाची हृद दोन जायत्या 


येणेप्रमाणे हृद महवूद करून स्थळ दिले आसे तेथे तुमी घर बांधोन 
सुखरूप आसणें तुमच्या पुत्नेमोत्रादिकी सुकरूप स्थळाचा उपभोगं करणे 
आपचे पुत्नपोत्रादिक वं्रामरंपरेने पाळणेयास काणी हेचे इस्कील करील 
तो पंचमापातकी हे दतपत्रं सदी सिका आसे माघ सुध सही मार्तव आसे 


ले? ५० श्री 

कराणा मोजे निव बु त॥ देवरूख येथील पूर्वांपर स्थीत गाव 
कोणाचा पूर्वी विज्यापुरीहून किळे ख्िलणायांसी नवद गांव तनखा देव€ 
हातखब्र ह्रचिरी देवरूस्व येथे चौकसी ०८ ८ माहाली नेमून दिल्हा तेकाली 
मामले प्रभावली माहाळ मौजे मजकूर हा गाव वेढत असता टोलकृूत 
हाऊन आंगरे नावूद जाहाली सारे र्यत गांब टांकून देद्यांतरास गेल 
अकरा वष गाव कुली बोसाड पडिला त्यावरी शके १५०३ त्रश संवत्सर 


प्रभावळी दप्तर ३ 


»“*२१ 


(सन १५८९१) रा. सोमोवा ना० सरदेसाई (१-१५-१८) मा० प्रभावली 
याणीं विज्यापुराहून पातश्याहयापासून मोजे मजकूर इनाम व खोती मिरास 
करून आणिली आंणि गावची लावणी केळी गावीचे कदम रयंता 
परागंधा होऊन गेले होते त्यामध्ये पाल्या व॒ कुवळेकर कुणवीं व गुरव 
ब म्हांर हे गांवांत आणिलें व हांतखंब्रे विलायतीहून विठोबा मोघा ऊफ 
करंब्रलकर त्यास गांवात आणून सिश्धेस्वर वाडेयांत आगर व सेत भूमी व 
गांवची महाजनकी देऊन ठेविला व ढवला व अंमृत्या व खंडकर व इतर 
रयतां आणून वाडीमजकुरापासून गांवची माहामुरी केली वाडे तीन वस- 
विळे मधीळ वटार व खालील वबटारीं आगर भांडणी केली ख॥ घर गांबांत 
वांधळे आगर माहामूर जाहालियावरी तानो वळाळ राजवाडकरी चिपु- 
लणा ब्राम्हण गावात आपल्या घरी जागा देऊन आवारीपणास ठेऊन 
त्याच्या हवाला ख|| बाग व सेत केलें व गणोवा सेवड्या याचें हवाली 
खाइल्या आगरीवरी दाहिजाचे आगर करून ठेवला त्यावरी चवीस 
वर्षें गाव इनामंत व खोती नायक मारनिलेकडे चालिली त्यावरी इनामत 
दिवाणातून दूर जाहाली खोती मीरास नायक यांस चालत असे त्याउपरा 
तानो वलाळ राजवाडकर मजकुराचे अनुसंधान करून विसोवा राजवाड- 
कर गांवांत आला त्यास किनरा गोसावियाच्या जागा होता तो घरा वांधा- 
वयासी दिल्हा त्यापासून राजवाडकर गावांत आहे तानो बलाळ राजवाड- 
कर मृत्त्य पावला त्याचे वंसीचें देश्यांतरास गेले त्याचें कोणी नाही याजप्रो 
कितेक काळ गेळे याजवरी दोंन वषें वलव्यामुळें सेते बुडाली व 
आगर बुडाली गांव आगरी हि आगरे टाकून पलालें जुजबी वस्ती कोणी 
गावांत राहिले त्याजउपरीं विसा वर्षी सिवाजी माहाराज याचे राज्य 
जाहाले ढवळे यांचे आगरांवरी रामाजी राजवाडकर करंबलकराचे आग- 
रावरी भानजी मधीळ वटारी हरबरा याजप्रो राहिले खोती ददमुखा'चे 
न चालत आली सिवाजी माहा(रा)ज येऊन मारनिलेस भेटोन गांवची 
कस्गावेसा मागत होते नाईक कमाविसी न सांगत मग बालाजी रघुनाथ 
सणवा याणी भानजी विठल याचे अगत्य धरून गांवची कमाविसी सांगा- 


३२ मावळंकर सरदेसाइ 


वी म्हणौन बहुत प्रकारें सांगितलें त्यावरून नाइकीं भानजी विठल यांसी 
कारभार सांगितला व आपण नायकी जाऊन रामभट हरडीकर याजे- 
कडाळ कुणवी घेऊन भानजीचे स्वाधीन केळे त्यांवरी भानजीने पांच 
वर्षें गांवची कमाविसीं चालविलीं गांवची कारभार न वोढें दिवाणची वाकी 
राहिली वसूळ न पडे तेव्हां भिकांजी विस्वनाथ नायकी आपणाकडून 
कमाविसीस आपणाजवळून कमाविसीस आपणाकडून ठेविलें त्यावरी 
हंगामसीर बाकीचा ब कर्ज येणे त्याचा तगादा लागला तेव्हां कुणबी 
फिताऊन रयता घेऊन पळोन राजापुरप्रांते गेळा याचे राज्यांत बटाई 
जाहाली सख्वांतास गांबांमध्ये उपजीविका नाहीं तेव्हां केशावनायक (२-२६ 9) 
सरदसाइ हाते त्याणीं गांवची खोती नारायणभट हरडीकर व भानजी 
राजवाडकर यांसी चाळवावयांसी सांगितली ते चालवीत होते मग माहा" 
राज संभाजी राजे यांचे राज्यांत नरसापा कानडा सखवस्त॒ गांवांत दोन 
वर्षे राहिला मग त्याणें लबाडी कबजी वावाचे वगीने तीन वर्षे गांवची 
खोती केली गाव न सोडी तेव्हां रंगोवानायक (२-२७-११) सरदेसाई 
यांणी सेवड्या व इरडीकर व राजवाडकर या ठिघांस गावीहून वोंळाऊन 
आणून त्याज कदोम आगरी सेवड्या पुढे दिवाणात उभा करून वेव्हार 
सांगोन पडतपावसी कानडा याची खोती दर करून विठोंबा सेवड्यांच 
स्वाधीन कारभार खोतीचे समंधे केला त्यास गांवचे उगवणीस मध्यस्थ 
नारभट हरडीकर व भानजी राजवाडकर घेतलें त्याउपरी भालेराई॑ जाहा” 
छी काहीं दिवस धामधुमीत चोघाचा रिगाव चालत होता त्याउपरीं दोन 
तान बष गाव कुलीं बोसाड पडिळा मग राजश्री रामचंद्रपंती रामाज 
शुडेकर यासी चाकरीवद्दळ गांव मुकासा करून दिल्हा तेव्हां राजवाडकर 
रामाजीचे अर्थल करून होते रामभट ब शंंभुभट हरडीकर वाहेर दीत 
गावात येऊन कुणबावा देऊन हात पाच सात वषा रामाजाचा मुकासा 
हर जाहाला त्यावरी हरडीकरीं व राजवाडकर खोती करूं लागलें सर 
राजश्री नील प्रथु याचे कारकीदॉंस गणोवानायकीं त्याची खोती वूर करून 
संभाजी अनंत आंब्रेकर खातीचे मुताटकीस ठेविलें तेव्हां गांवी लुकसांत 


(0 


प्रभावळी दप्तर -:। 


आले मागंती गणोवानाइकी (२-२८-१५) रामभट हरडीकर यांसी खोती 
सांगितली त्याणी चो दिवाणांत जावयासी गांठ न पडे याकरितां विठोवा 
राजवाडकर यास वांटा दिल्हा त्याउपरी ती वर्षांनीं नारो गोरपाडा याची 
धामधूम होऊन मुक व गावचे लोक परागंधा जाहाले तेव्हां विठोवा 
राजवाडकर वावडे प्रांत वेंगसरास गेळा रामभट हरडीकर च्यार कुणबी होते 
तते हाती घेऊन देवरूख माहाली राहिले होते त्याउपरी दहां अकरां वर्षी 
अंतोवा नायकी रामभट हरडीकर यांसी गावची लावणी करावयासी 
सांगितली तेव्हां भानजी राजवाडकर वेंगसराहून ( पुढील बंद गहाळ नो. 


छे० ५१ शै.३व५४. श्री शके १६१७ (ता. ५२1१६९६) 

[ स्व०] २२ युवा नाम संवत्छंर माघ शुध त्रयोदसी सोम्यवासर 
[ क्ष० ( रांजांरास.) ] रा० रंगोवा ना० विन केऱाव ना० सरदेसाई मा० 
प्रभावली यासी वृत्तीपत्र दिल्हे ऐसे जे तुम्ही इजुर विनाति केली काँ 
देहाय हमजांबादः,व देहाय जाफरावाद मा० मुस्तफाबाद हाली नाव सुभा 
प्रांत दाभोळ येथील सरदेशमुखी वतन आपले पिढी दर पिढी चाटत आले 
आहे भोगवटा अवलपासून माहाराज रा० केलासवासी-_ स्वामीच कारकी- 
दास राजश्री राघो बलाल आत्रे यासी प्रांत मजकूरचा सुभा होता तो- 
पावेतो आविछिन चालिळे याउपर रा०-र्‍र्‍स्वामीने कुल वतनदाराचे 
हक व इनामती आामानत केल्या खंड हि ब्रेमुवलगा बांधला त्यामुले 
आपला काही उबार राहिला नाहीसर्व खंडाचे भरीस पडिले सवे च आपले 
पिते केशव नायक होते त्यास देवाज्ञा जाली तेसमई॑ आपण लहान होतो 
मुतालीक व चाकर होते त्यास भक्षावयासी नाही ऐसा अर्थ जाहला याक- 
रिता कितेक आपणास टाकून गेले वतने चाटऊन आटोप करी ऐसे 
मासूस आपल्याजवली राहिले नाही याकरिता राघो बलाळ यांचे कारकी- 
दोंआालाकडे बतनाचा भोगवटा चालत नाही मधे आपण पोख्ता जालिया- 
चरी राजश्री. संभाजी राजे याचे कारकीदश्स हुजूर जाऊन या बतनाविसी 
विनती भे त्यावरी त्यानी मनास आणून आपल्या माथा सेरणी ठेऊन 


३४ मावळंकर सरदेसाई 


आपल वतन आपल्यास द्यावे ऐसे केळे होते परंतु ते च ' समई तांब्राची 
धामधूम जाली वतनाचा कागद आपल्या हातास आला नाही याउपर 
माहाराजे दिग्‌विजय करून धमस्थापना केली महाराजे दयावंत होऊन 
आपले पुरातन वतन आपल्या दुमाळे केले पाहिज म्हणऊन त्यावरून 
मनास आणून देहाय हमजावाद ब देहांय जाफराबाद सुभा प्रांत मजकूरा 
येथील सरदेदामुखी तुमच्या वडिलापासून पिढी दर पिढी भोगवट 
चालत आला त्याप्रमाणे सरदेरामुखी तुमच्या दुमाळे केली असे सरदेर 
मुखाचा कार्यभाग करीत जाणे तुम्हास हक व इंनामती व लवाजिमा 
चालत होता त्यास हाली येणेप्रमाणे करून दिल्हा असे 

इनाम गाऊ कुलबाब कुंलकानू खेरीज हकदार ब इनामदार देहे ९ 
ब्रि) मोज तनाली त्या हवेली १ मोजे चिचघर'ता खेड १ 

हक रकमी दस्तास सालीना मोईन खेरीज दइनामती दाभोली लारी 
साडे बारा हजार १२५०० रयत 'निसबतीने केली असे 

ल्वाजाभेयाची मोइन रयत निसंवतीने दंस्तीबाबवरी 
मोहतफा कुलास सालिना मोडन ी 
तेल्याच्या घाण्यास तेळ वजन दर अडीच सेर ४४२] 
गवाळेयाची म्हेस दुबती असेली तीस लोणी वजन अदसेर नवर्टार्क 


मालियाच्या मालियास रुब येक २ ी वी 
चाबरार दुकानास जुते एक १ मासोलीचे होडीस रूब येक 

नाहावी लुलीयास रूब एक परीट घरास रूब एक २ 
लोहार दुकानास र्व येक २ सुतार दुकानास' रूब एक 
कोस्टी मागास रूब एक '१* ' धनगर व साली मागास रूव एक | 
भामटे मागास रूब एक *| चांटे दुकांनास रूंब एक * 
पचकणे दुकानास रूव एक "१ सोनारं दुंकानौस रूब एक 

सिपी दुकानास रूव नीम४-- . सराफ दुकानासं रूंब नीम 


- सरेकरीदुकानास लारी नीम ॥ 
एकूण बाब आठरा आला कल्मं एक £ 


५४५ /” 


प्रभावळी दप्तर ३१५ 


बाजार आठवड्यास भरतो त्यास द्र आठवाडयास दुकानास मोइन 
वा[णयाच्या दुकानास आडका८<॥| सरेकरी याच्या दुकानास रुका एक4४१ 
चाट्याच्या दुकानास रुका येक€१ लोण्याच्या दुकानास. रुका नीस<| 
तांबोळी दुकानास पाने विंडिगाची पनास ५० 
मालवे वाझयास वजन आदसर नवटाक ४८४९ 
आगरी जिनस आणणितीळ त्यास दरमणे साडेच्यार टाक नारल 
दोशयास एक १ उ] ति गजर 
खाटीक दुकानास मास आदसेर नवटाक “४४॥९ एकण कलम १ 
एकूण बाबर आठ कलम येक १ 
जकाती उभा माग . 
पचकण दर गाणांस रका एक८१ गडी जिनस दर गोणीस सुके तीन/३ 
कापड दसुरी जर माना दर नगास दर सदे चवळ एक ८ 
कापड साठ नगास रुके तीन ८३ घाडयास दूर लारी नाम *]) 
. एकूण कलमे पाच आरा कलस. १ 
तब्राकु गादास दर सद एक रूत्र फाटे. .)- : प जा 
या बरजातांचे जकातीचा आकार दिवाणात होईल त्यास दर सदे उदमि- 
यांचे निसवतीने लारी २ दोन ब वानगी जिनस माफीक एकूण कलम १ 
क्रसमाठ राजभाग आकार होइल त्यास दर ख्ंडीस पाउ मण “ब 
उस्ताच्या फडास राजभागास पिकाच्या आजमासे दर खंडीस वजन 
अडीच सेर ८८२]| एकूण कलम १ 
कोंबडे कुणुबा गावास दर गावास एक १ री 
हळद व आले राजभाग आकार होईल त्यास दर खं [स बजन दाहा 
सेर € सिगोटी खरीदी फ्रोख्तास दर रुके तीन ८२३ 
बकरियाचा कलप देद्याचा असेली त्यास सेलक्रे बकरे एक १. 


् कूण बाव अकरा आरा कलम १ 
. खेरीज दस्तीबाब लवाजिमा मोईन .__. 
कुणुबगाव असेडी त्यास सालीना ठोणच्याचे जिनसाचे वोझे. नीम. *] 


३६ मावळंकर सरदेसाई 


कुंभाराच्या आवियास मडिके एक १ 
रावणूक दर माहालास साळींना एक महिना 


गुरव १ माहोर एक १ एकूण दोन आरा कलम १ 

डरले दर गावास साळींना एक १ जेवा दर गावास साली" 

ना लारी नीम ")' लाकडाचे भारे दर गावास सालीना पाच 
पारधीस 


९ डुकरास सिसाळ एक 

१ सामरास सात एव 

१ वरकड पारधीस भाकसी एक 
हे एकूण तीन आरा कलम ९ 
बाव सात आरा कलम १ एकूण बाब दोन आरा कलम एक * 


एकूण इना(म)ती गाऊ दोन व हकाची मोईन सांलींना दांभोली 
कारी साडे बारा हजार व लवाजिमियाचे कलम येक येणेप्रमाणे मोईन 
करून दिली असें याप्रमाणे पुत्रपोन्रादि वंदापरंपरेने उपभोग कर 
सुस्थरूप राहणे सदरहू वतन तुझ्यास मऱ्हामत करून तुमचे माथा सेरणी 
दाभोली लारी १५००० परा हजार ठेविळी आणि वसुलाची बिल्है 
हुजूर केळी असे जाणिजे लेखनाळंकार मो० २ 


एकूण 


४) 
९ 


ग्््न्द 


(७१ ह 


५२. श्री ता ५३॥१६९६- 

यीप--वरील ले० ५९ च्याच मजकुराचा ह्वा दुसरा कागद आहे. ी 
अव्वळ डाखेर जो मजकूर वेगळा आहे तेवढा च येथे-दिला आर्ट 
केसांतील मजकूर “राजश्री” पासून ''त्यावरून” अखेर ले. ५१ प्रमाण 
मन्वल---- म र. 

रा. गंगाजी स्रीरसागर हवालदार व [ना. का.] ता खेडं गो. या 

[आअ०] स्नेहांकित विठल गोपाल समासद ना० का? सुब्रा 
दाभोल आासीरवाद सु।॥ १०९६ राजश्री-----छत्रपाते स्वामीचे आरा 
पत्र संदर दाके २२ युवा नाम संवत्सरे माघ झुध त्रयोदसी सौम्यवार 


प्रभावळी दप्तर ३७ 


छ ११ रजब सन सोत पेवस्ता छ ७ सात्रान सालमजकूर तेथे आज्ञा काँ. 
( राजश्री रंगोवा. नाईक बिन....----.--. परतून देणे म्हणऊन सुभा 
आज्ञापत्र सादर जाहाले त्यावरून ) 

अखेर- नाईक ००० चा सरदेंदासऱ्वीचा ००० असे तफ मजकुरी 
हकलवाजिमा सदरहू सनदेप्रमाणें व इजाम गाव मोजे चिचघर तफे 
मजकूर देह १ यक कुलबाब कुलकानू खेरीज हकदार ब इनामदार देविले 
असे चालवीत जाणे तालीक लेहून घेऊन असल सनद भोंगवटियाकारणें 
सरदेदामुर् मद्यारनुलेजवली परतून देणें छ ११ सावान मोतंबसुद मो. ३. 

टीपा--- 

( १ ) विठ्ठल गोपाळ याजकडून याच--तारी'व मजकुराची दुसरी पत्ने 
. पुढील अंमलदारांस गेलीं आहेत-- 

१, रा. ब्रम्हाजी कोनेर हवालदार ब कारकून ता हवेली 

२, रा. राघो सिदनाथ हवालदार व कारकून ता गोहागर 
: (२ ) तसेंच माहादाजी बापू सुभेंदार यांजकडून चिपळूण. ठाण्यास 
पत्र गेळेळे आहे. या पत्नावर नं० ५ चा शिक्का आहे. 

( ३ ) विठ्ठल गोपाळ यांच्या पत्रांवर अष्टकोनी द्रिक्का असून त्याची 
अक्षरें “ श्री गंगेव वृद्धिनी प्राप्राजनसागरनंदिनी विठलस्य महाबुद्धे मुद्रा 
००० जन ” अशीं दिसतात. 

(४ ) सन १६९७ ( ज्येष्ट छा ७ शके १६१९ ) चा कसबे चिपु- 
ळीण मामले हमजाबाद अमाल बेदर मेमून मुस्तफावाद येथें मजालस 
भरून बकोजी घाटोरा वगरे २ ब दादजी सावलकर वगेरे २ यांच्या 
दरम्यान पेठ धघणगरच्या वडील गावडेपणाच्या वेव्हाराच्या पडलेल्या 
वादाचा निकाल लागला तो सुसार २० ब्रेदांचा महजर दसरी सिळाला 
आहे. राजवाड्यांच्या ऐतहा. साधनांच्या २१ व्या खंर्डात ले. ८ 
म्हणून तो सबंध छापला आहे. प्रस्तुत इतिहासाशी त्याचा अर्थाअथी 
कांहीं एक संबध नाहीं म्हणून तो येथे. दिला नाही. हाजिर मजालसौंत 
( पंचाइतांमध्ये ) देसक मामले मजकूर म्हणून रंगोबा .नायक सरदेसाई 


ड्ट मावळंकर सरदेसाई 


बाळाजी विश्वनाथ देशमुख मामले दंडाराजपुरी प्रांत श्रीवर्धन ( नंतरच 
पहिळे पंत प्रधान पेदावे ), आणि खंडो आत्राजी जानीव खंडो बलाल 
देशमुख ( छत्रपतींचे चिटणीस ) सुभा मामले मजकृर या तिघांच्या सह्या 
थाहेत, एवढी च गोष्ट त्यांत विशेष आहे, | 


ल. ५३. श्रीशांकरवरदंदे ता०...1३॥१६९६ 


स्वस्ति श्रीत्रपद्यालिवाहनराके १६१९७ युवा नाम संवत्सरे फाल्गुन०० 
दशसी इदुवासरे तादिने रा. रा. रंग ना सरदेशाइ मा<प्रभानवली व 
मामळे दाभोल स्वामी गोसावी यांस सवक नरहरी कृप्ण व केदाव 
कृष्ण व निळकंठ कृष्ण खानवलीकर नमस्कार सुहुरसन १०९६ मा? 
दाभोल येथीळ सरदेशमुखी वतन पुरातन स्वामींचे त्या वतना ९०८०० ला 
पाहिज म्हणोन मामले मजकूरचे सरदेदमुखीचे मुतालळकी ००८० व पुत्र 
पोत्री वंदपरंपरेने चाळवावी यैसे करून देऊन वतनपत्र लेहून दिले त्याव- 
रून आम्ही हे सेवा मान्य केळी असे इमाने इतवारें वतनास खा००न 
वंशपरंपरेने सेवा करून येविषई अंतर करील त्यास श्री आरा” 
“याचा दाफत वडिलाचा शफत असे तुमच्या वृर्त.समधे हक लवार्जिमा 
_ व कवाईत व इनामत याचे उत्पन होईल त्यास स्वामीने आम्हा ९० 
अतन करून दिले आहे तेणेप्रमाणे धेऊन वरकड स्वामीस प्रविस्ट करून 
- त आम्हास सोसारिकास पाहिजे तरी गावखोठी करून व व्यवसाय करून 
त्यामुळे उत्पन होईल त्यास स्वामीस समध नाही हे लिहिले सत्य०००० 

ल्याप्रमाणे नरहरी कृष्ण व केशव कृष्ण व निळकंठ कृष्ण मान्य 

. तास साक्षी भैरवभट पुरोहित 
वाब्राजी विश्वनाथ भट माहाजनी उपाध्ये खानवलीकराचे 
४४४ 

वी लेखांक ५४. शे. ६. श्री ता. १०-३-१६९८. 
[स्वः] २४ इश्वरनाम संवत्सरे फाल्णुन बहुल पंचमी मंदवासरे [ क्ष? 
(राजाराम) (रा. रंगोवा ना ८ सरदेसाई प्रात मा« प्रभानवली) ] तुमचेविषी 


प्रभावळी दप्तर 3९ 


रा० रामचद्र पाडत अमात्य याणी लिहिले कों मा० दाभोळची सरदेसमुखी 
रगांवा नाइक याची पुरातन आहे पूर्वी अदलयाहाचे वेळेस भोगवटा 
चालला हाता आलाकडे भोगवटा राहिला आहे ऐसियास रंगावानाईक 
स्वामांच्या पायासी येकनिस्टेने वतत आहेती याकरिता मामले मजञकूरची 
सरदसमुखा नाईक म||!रनिळेचे स्वाधीन करून पत्रे दिल्ही आहेत तरी 
स्वामीने कृपाळु होऊन मामले म॥रची सरदेसमुखी चालवायाची आज्ञा 
करून आज्ञापत्र सादर केले पाहिजे म्हणोन लिहिले त्यावरून स्वामीने 
दाभोलची सरदेसपमुखी तुम्हास करार करून दिल्ही असे तरी तुम्हां आपले 
समाश्रान असा देऊन मामले मारचे सग्देसमुखीची सवा करीत जाणे 
वहनास हकलाजमा व इनामती चाळवायाची मोईन पडित मारनिलेनी 
करून ॥दल्हा आहे तेणेप्रमाणे अनभावैत जाणे जाणेजे लेखनालंकार मो र 

> टोप--रामचद्रपंत अमात्य हुकुमतपन्हा . यांस हि या च तारीख 
मजकुराच वेगळ आज्ञापत्र गेळेळें आहे 


ले. ५५ श्री स. १६९८ 
[ अ२ ] रा. रगोवाना? सरदेदामुख सुवा प्रात राजापुर व दाभोल 
गोसावी यांसी सेवक रामचंद्र नीलकंठ अमात्य नमस्कार 
छ॥ १०९८. तुम्ही हुजुर विनाते केली कौ सन त्सिनामध्ये धामध्म 
गनामाची जाली होती याकारेता आम्ही कालहारणानिमित्य च्यारी दिवस 
कुडालाकड़ गेलो होतो येसियास राजश्री परदरामपंती कुलमुलकांत जस 
वसविली यावरी अपण संगमेस्वरास आलो येसियास राजापुरीचे सुभाचे 
छलवतनदारांस मशारानिलेही सन इहिदेमध्ये खंड बांधला ते सम आपणास 
खड दाभाळी लारी १२०००बारा हजार बाधला होता त्यास आपणापांसी 
ज| मवसर होता तो विकून व लोकापासून कर्ज वाम घेऊन उसूल दिल्ह[ 
गाइली बाकी त्याचा वसूल द्यावयास तारा यकंदर नाहीं याकरिता स्वामीन 
मेहरवान होऊन राहिली व्राकी माफ करून संनद दिल्हीं पाहिजे म्हणून 
विस्तारे विदित केले 


४० मावळंकर सरदेसाई 


त्यावरून मनास आणिता तुम्ही वतनदार थोर परंतु तुम्हापासी होता 
येवंज तो वसूल दिल्हा याउपर राहिले बाकीचा उसूल द्यावया तारा नाही 
हे जाणोन तुम्हावर मेहरवान होऊन राहिळे बाकीपैकी दाभोली लारी 
४००८ च्यार हजार रास माफ़ केली असे बारा हजार लारीपैकी च्यार 
हभार लारी तोस्ट लागणार नाही आठ हजार लारी खंड करार केला आहे 
त्यापेकी जो उसूल तुम्ही दिल्हा असेल तो हिसेब दसरी करून आढ 
हजार लारीपेकी बाकी निघेल त्याचा उसूल देणे जाजती तोसीस लागणार 
नाही छ ११ जमादिलाकर निदेश समक्ष 
टॉप---अस्सळ कागदाचा दुसरा वंद गहाळ असल्यानें दुसऱ्या प्याऱ्यांचा 
मजकूर तालिकेवरून घेतला आहे. 


ळे. ५६ शि.९७ (नकल). श्री (स. १६०६ ) 
[ स्व० ] २५ वहुधान्य संवत्सरे फाल्युन बहुल ददामी गुरुवास* 
[ क्ष. (राजाराम) ( रा. माहादाजी बलाल सभासद नामजाद सुभां दाभोळ 
स्वामी करनाटकास मसलतेस जातेसमई लस्कराने वतनाचे कितेक 
घातले त्याप्रमाणे त्याचे समजाविश्ीनिमित्य वतनाचे कागद करून दिर 
आहेत ये गोस्टीने एकाचे वतनास एक कथला करावयास उभा राहिटा 
आहे म्हणोन कलो आले तरी चंदीच्याप्रसंगे ब मसलतेच्याप्रसंगे स 
जाविसीनामत्य वतनाचे कागद ज्याणे जेसे मागितले त्यास तैसे दिड 
काही प्रमाण नाहीं याकरितां पूर्वील सनदपत्रा वतनाचेविसी 
येईल अगर एकाच्या वत्तनास दुसरा कथळा करील त्यास पा 
करून कागदपत्रानिसी हुजुर पाठऊन देणे स्वामी रा० कोनेर प 
न्यायाधीश यास आज्ञा करून वरहक मनास आणून तुम्हास आह 
पत्र सादर होईल त्याप्रमाणे वर्तणुक करणें तोवर नूतन वतने ए. 
काण्हास न चालवणे कलासवासी स्वामीच वेलेस ज्याचे वतन चाटे 
असल त्यास विलाकुसूर चालवणे या कामास नाईक निढोका अफरीट 


दिसत लवे यास वेचास लारी ९ रास आदा देविळे असे देणे जाणि. 


प्रभावळी दप्तर ४१ 


ल. ५७ शि. ४३ हु ता. ८1४) १७०२, 

कोलनामा बइस्मे देसमुखान्‌ व. देसपांड्यान व रकचमार्‌ व सोदा- 
गरात्नू व शेटियान्‌ व महाजनान्‌ व मुजारेयान्‌ व सायेर रिआयाए तेहे जाल- 
गांव सरकारे मुस्तफाआबाद ताल्टकणं दाभोल मुल्के दरन्दन आदिटखानी 
आं के हनमाजी गुमास्तर॒ सरदेसमुख व देसपांडियाए मज्कूर आमदा 
परेद्यानीए रिआया व हैरानीए आं महाल जाहिर कद ल्हाजा अज सये 
फज्ळू व करम निगारता मीदावद करे इ कोलनामाए आली रा बसीला 
दानिस्ता दर मसाकिने खुद हा आमदा करार गिरिपता वहमो हिरास 
ह्रागेज बखातिरे खुदहा राह नदिहंद अगर चीज कसे ख्वाहद गिरफ्ता 
वापस देहानंद तार्रीख २१ दाहेर जिल्कादे जुळ्सेवाला ४६ कलमी शुद. 

ताप्तये-दाभोळ ताठुक्‍्यांदील मोजे जालगांव येथील रयत लोक घामपुमी- 
च्या प्रसंगे हेराण होऊन परागंदा झाल्याविषर्यांचा मजकूर सरदेळरुखांचा 
गुमास्ता हणमाजी यानें कळविल्यावरून रयतांस त्यांची चीजवरत प्रत 
द्यावी वगरे मजकुराचें रेजा तलट॒दखान सुभेदोर यांचें अभयपत्र. 

टीप-याच मजकुराची व तारीख दिक्यांची अभयपत्र ५ नातु २ बसवी 
३ पंचनदी व ४ संगमेश्वर या गांवच्या वतनदारांस गळली आहेत. 


ले. ५८ (नक्कल) श्री ता. ७६1१७०२ इं 

[स्व०] २९ चित्रभानु सवछरे जस्ट बहुल नवमी रविवासरे [क्ष (शिव) 
( रा० गणोवा ना० सरदेसाई प्रांत राजापुर ) ।] तम्ही विनंतिपत्र 
पाठविले ते प्रविस्ट जाहाले प्रांत मजकूर तांब्राचे उपसर्गाकरिता 
आगदी उद्वास जाहाला कितेक रयतेचे सत्यानाद जाले याकरिता आह रा. 
परशराम पडित प्रतिनिधि यास लेखांनी त्याची आज्ञा घेऊन हणमाजी केशव 
यास दीदारबक्षाकडे पाठविले व कृष्णाजी भारकर यास सिदि अबराकडे 
पाठविले त्यास याणी जाऊन शामलाकडील उपसर्ग वारून तांत्राचा कोल 
व ज्याबरीतखान फोजदार राजापुरास साणून जे र्यत वांचली होती ते 
आणून कीर्दीस लाविली या उर्पारे आापण केसी बतणुक करावी ते आजा 


४२ मावळंकर सरदेसाई 


केली पाहिजे हणोन तर्पासळे लिहिळे व श्रीयाजी माहादेव हजुर आला 
याणे विनोते केली त्यावरून विदित ' जाळे येसियास प्रांत मजकूर उद्गास 
जाहाला व रयेतेचा हि सत्यानाश जाला त्यास उजवी रयत राहिली होती 
ते त्गांवी यास्तव तुह्या पॉडत मद्यारनिळेची आज्ञा घेऊन राजकारण 
करून शामलाचा उपसर्ग वारिळा आणि रयतेस तांत्राचा कौळ आणून 
कौदीस लाविली हे गोष्टी बरी केळी याउपरी आपण केसी वर्तणुक 
करावी ह्मणून ( य़ा पुढील वंद गहाळ ). 


छे> ५९ ( ताढीक ) श्री स, १७०५ 
रा. गोविंद पुरुषरोतम देदाधिकारी व लेखक वर्तमान व भावी 
सुभा प्रांत राजापुर गो 
[ अ० ]---सेवक परदाराम त्र्यंबक प्रतिनाध्रे न०स|११०३ रा. 
गणोवा ना० विन रंगोवा ना० सरदेसाई मा. प्रभानवली येही हुजुर प्रता- 
पगडचे मुकामी विनंति केळी की मा० मजकरी आपले सरदेदामुखीस 
हक लवाजिमा व इनामती पूर्वीपासून चाळत होती त्यावरी देशा माहाराज 
रा.“ केळासवामी स्वामीस कत्रज जालियावरी हक व इनामती 
कुलवतनदाराच्या अमानत करून हक पाववावयादी मोईन करून दिल्ही 
याप्रमाणे काही येक दिवस चालिले त्यावरी रा० संभाजी राजेसाहेब यांचे 
कारकोद|स आपले पिते रंगोवा ना, याणी विर्नांत केळी कीं आपण कुड 
चवछळ आणि हकाची मोईन करून दिल्ही आहे. तेणेकरून अवकात 
चालत नाही साहेबी मेहरवान होऊन सरफराजी करावी त्यावरून रा. संभाजी 
सजेसाहंब यांणी मोहन करून दिल्ही सालिना दाभोली लारी ५०२०० 
हक र्येतनिसचतीने रा? अनाजी- | राजग्रहीहून देविले येकून ( क )लमी 
पताचे कारकीदींस मोईन दिल्ही । ९००कोंड मो० असुर्डे ता संगमे. दस्त 
तणय़ा चालत आले दाभोाली | १७०० वाग मो० कोले ता पांवस 
ह ८.९०. दस्त लारी 
_८०० इतलाख 
३४०० 


प्रभावळी दप्तर ४३ 


येणेप्रमाणे पांचहजार लारी साल दर साल त्या सालयुदस्तां चालत 
आले आहे येशियास आपण कुटुबवळळ आपला खर्च चालला पाहिजे 
तरी स्वामीने मेहरवान होऊन आपला अवकात चाले ऐसे केळे पाहिजे 
म्हणोन त्यावरून मनास आणितां सरदेसाई मारनिळे स्वामीकायीवरी 
येकनिष्ट आणि कुटुंबवळल यवद्दल यांजवरी कृपाळु होऊन यास हक व 
इनामत करार करून देविळे असे वितपसीट--- 
इनामती टूतन देविळे पेशजी राजगुहीहून खर्च पडत होता येकून दाभोली लारी 
१७०० बाग मो. कोलबे ता पांबवस दस्त बेरीज 

९०० कोंड असुडे ता संगमेश्वर 
८०० इतलाख व पड जमीन ता फुणगुस गांवगंना दसरी खंडी १२ 
बारा नेमून दिले होते-- 

३४०० येणेप्रमाणे चोतीससे ळारी चालत होते ते साल मजकुरी दूर 
करून यांस इनामती करून दिल्ही ठिकाणे पूर्वमर्यादेप्रमाणे सदरहू २ 
चाग मो० कोळे ता पावस घाग १ कोंड मो० असुडे त्या संगमेस्वर १ 
येकून बाग येक ब कोड ग्रेक कुलबाब कुलकानु हकदार व इनामदार 
खेरीज करून इनाम दिल्हे असेत ठिकाणे दोनो २ 

हक रयतनिसबत लारी 4 ९००८ सोलासे चालत होती तो दूर करून 
साळ मजकुरापासून रयतनिसबतीने हकाची मोईन नक्त वाब देखील खंड 
गेरमहसूल व जिरायतीचे दस्त गला व बाज जिनस व बांगायेतीचे दस्त 
चाहानक्त रा० अनाजी दत्तो यांचे कारकीदीच्या निखाप्रमाणे नक्त बेरीज 
होईल ते येकून थेकवेजींस दर सदे लारी यास हक लारी सवा लारी १ 

लवाजिमायाची मोईन रयतनिसबतीने 
दस्तीवाब लवाजिया मोईन 

( पुढील तपश्शील मुळांत चार रकान्यांत लिहिलेला आहे तो च खाली 
गोळावेरजेनें दिला आहे--सं० ) 

मोहतर्फा कुलास सालिना मोईन--- 

तेलियाचे घाण्यास तेल वजन अडीच सेर ८४२] * 


४४ मावळंकर सरदेसाई 


चर 


गोल्याची म्हैस दुवती असेल तीस लोणी वजन अदशोर नवटाक 
८८61९ 
मालय़ाच्या माल्यास ब नाहावी जुल्यास ( प्रत्येकी ) रुंब* 
मासाठींचे बेडीस व घणगर, सणगर व भामटे मागास (प्र०) रूब*] 
बलळूदार, पचकेणी, चाटे, सोनार, सुतार, (प्रत्येकी ) दुकानास १ 
सराफ, सिंपी ( प्रत्यक्ती ) दुकानास अर्ध रुव “२ 
परीट घरास रुंब | चाम्हार दुकानास जुते येक १ . 
सरकरी दुकानास अध लाहारी 
वडून बाब अठरा आरा कलम येक १ 
बाजार दर आठवाडियास भरतो त्यास देर आठवडियास दुकानास मोईन 
वाणी व लोणी या दुकानास प्रत्येकी अडका “८ 
चाटे व सरेकरी रे ७. पेक. ९ 
तांबोळी दुकानास पाने ५०८ 
माळवे ओझियास वजन अददोर नवटाक ८४४) ९ 
खाटक दुकानास टु 99 प) 
आगरी जिनस आणितील त्यास बजनी असेल त्यास साडेच्यार टॉर्क 
व नारल दोहास येक येकून कलम १ 
वेकून बाब आठ आरा कलम ९ 
जकाथती उभा मार्ग-- 
पंचकणे गोणीस रुका ४१ गडीज जिनस दर गोंणीस रुके तीन र्क 
कापड मोठे नगास रुके तीन“/३ कापड देसुरी व जर मीना दर नगा 
घाडयास दर अध लारी :॥ दर सदे चवल €९ 
येकून कलमे पांच आरा कलम येक * 
त्वाखु गादीस दर सदे येक रुब फाटे . -:- | 


त्ष्न्ळ्ल 


ी कलम १ 
केाबड कुर्बाल्बा गाव दर गांवास येक १ 


प्रभावळी :दप्मर ४५ 


हळद व आले राजभाग आकार होईल त्यास दर खेडीस वजन दाहा सेर८।* 
चकारेयाचा कलप देशाचा असेल त्यास सेलके बकरे १ 
काच्या अजमासे दर खंडीस भूल वजन अडीच सेर ४८२]' 
सिगोटी खरीदी प्रोक्तास दर रुके तीन ८२ 
येकून बाब अकरा आरा कलम १ 

खेरीज दस्तीबाव लवाजिमा मोईन-- 
कुवालबा गाव असेल त्याची सालिना घेण्याच्या जिनसाचे वोझे नीम *)* 
इरले दर गांवांस सालिना यक १ | जेवा दर गांवास नीम "))* 
कुंभाराच्या आव्यास मडके १ लाकडांचे भारे द्र गावास सालिना 


राबणुक दर माहालास सालिना पांच ५ 
येक महिना पारधीस--- 
गुरव म्हार १ डुकरास सिसाले येक 
श १ १ साबसास सात येक 


दोनी आरा कलम १ १ वरकड पारधीस भाकसी येक 
- ३ येकूण तीन आरा कलम १ 
भ्र 


येकून बाव सात आरा कलम ग्रेक 
मीठब्रेदरे येथे सावकार मीठ आणिताील प्रोक्त होईल त्यास उदमी 
निसबतीने दर खंडीस. कोठी मापं मीठ मोठे “८२)|* अडीच पायली 
येकून कलम येक १ येकून बाबा तीन आरा कल्मे ९ 
येकून इनामती ठिकाणे दोनी च हकाची मोईन रयेतनिसवतीने येन 
दस्त देखीळ खंड गेरमहसूल व जिरायरतीचे दस्त गळा व बाज जिंनस 
व बागायताचे दस्त याचे नक्त रा० आनाजीपतांचे कारकीदांच्या निर्खाच्या 
धारियाप्रो नक्त ब्रोरीज होइल येकून येकबेरजी दाभोली लाहारी दर सदे 
सवा लाहारीप्रमाणे व लवाजिमायाचे कलम येक येणेप्रमाण मोईन 
करून दिल्ही असे यशास हकाचे बेरजेमध्ये दस्तीवावा आल्या आहेत 
त्याचे दस्त बजा कणें बावा विता. 
मोहतदर्फा १ जकायती ज्यादाजाती ४७ मिठागरकीस मीठ ९ 


४६ मावळंकर सरदेसाई 


आले हळद १ सिगोटी .१. कोबडीपटी १ ब्राजार आठवडियास 
भरतो त्यास दस्त होईल ते १. जकात उभामार्ग १ गादी तंबाखु १ 
उसाचे दस्त १ बकरियाचा महसूळ १ र 
येकून अकरा बाबाचे दस्त होईल ते बजा करून बाकी बेरीज दर सद्‌ 
दाभोली लाहारी १॥* सवाप्रमाणे रयतानसवतीने पाववीत जाणे येणेप्रमाणे 
साल्मजकुरापासून तह करून दिल्हा असे यांचे दुमाला करून यांस गि 
यांचे पुत्रपोत्रादि वंदापरंपरेने इनाम हक लवाजिमा चालवीत जाणे प्रात 
वर्षा | कद ] [बं० ( सरदेसाई ). | जा: ७ २९ रजव 
छे०६१ (ताढीक) श्री ता. ८६1१७०४ 
मा अनाम देसमुखांने माहालानिहाय सुभा राजापुर यासो पर्वास 
त्यबक प्रातांनाध सु॥ ११०५. साल गुदस्ता सन सलासामध्ये रा? गणांवा 
ना? सरदेसाई मा प्रभावळी यासी माहालोमाहाली हक लाजिमायांची 
मोईन करून देऊन हुज्ञुरून सनद सादर केली आहे त्याप्रा तुम्ही चात 
बात नाही आपल्या हक ल्याजेम्याची सनद घेतली आणि माहार्लीच्या देश 
मुखाची केसो सनद करून घेतली नाही म्हणोन नसते कथले कड 
सढळ माडे आहे म्हणोन कळो आले तरी याविण तुम्हांस प्रयोजन 
काये आहे याउपरी हे आज्ञापत्र सादर केळे आहे तरी साळ गु॥ ही 
सादर आहे त्याप्रो बिलाकुसूर हक ठाजिमा चालवणे कुसूर काही. केला 
हाइल म्हणज तुम्हां जाणा जा? छ १६ सफर ी 
&टॉपऱदोबटच्या दोन ओळांत. ताळीक करतांना काहा शब्दे गळले 
आहेत असं दिसत. 
र्च्ट ० 'शरुाळळ्ळा्काकळळळळ्कळळळी 
३४२9 की! | स. १७०३ 
॥श० वतुलाकार--- ( राजा उद्धतसिंग बंदर बादशाहे आलमगीर > 
आसादयाने मुहिंमाते हाळ. व इस्तिकवाले परगने प्रभावळ सरकारे 
तेट्काकन आदलखानी सुवए दारुज्जफरे बीजापुर बिदानंद के चू 


प्रभावळी दप्तर ४७ 


जिआते हस्बुञ्जित्र दर वजेहे इन्‌आमे नानकार बइस्मे ब्रांसा नायक 
बराद्रे कनू नायक सरदेसाई व देसमुरख॒ तपए संगमेसर ब कोंडिवरा 
अमलए्‌ परगनए मज्कूर अज्‌ आबा व अमजद मुकररस्त लिहाजा मवाजे- 
आते मज्कूरा रा ब॒आंहा दर वजहे इन्‌आमे नानकार बरातें दोलतख्वाहीए 
सरकारे वाला मुकरर्‌ व मुसलम्‌ दाइतः शुद मीबायद के हासिलाते मवा- 
ज़ेआते मज्कूरा रा फस्ठू-ब-फस्टू साल-व साल ब आं हा वागुजारंद 
बहेचवज: माने व मुजाहम्‌ न शावंद दरींबाव ताकीदे वलीग दानंद 
तेहरीर फित्तारीख गुरं सफर संन ४८ जुळूसेवाला 

मस्दए दारहे जिग्र अजां चे के मगाजिआत्‌ अज परगनए प्रभावल 
मवाजिआतू्‌ बमूजिब जेळू इन्‌ूआम बसींगए नानकार बइस्मे बरींसा नायक 
बराद्रे कन्हू नायक मुकर॑रस्त-- 

प्रमावली वेकुंठनाथ दो कता महंमदाबाद अन्‌ बाग इ- मालगुंड 
संगमेसर---धामापुर मावलंगा ७रीधामापुर बइस्मे कुंभारखानी मुचरी 
बेकुंठनाथ मो. कोंड आसुर्दा वेकुंडनाथ मो. उचगांब कता क० संगमेसर 

कोंडिवर अन्न मोजए. ..इ०---असा च इतर ठिकाणांचा ता आहे. 

टीपा-(१) या मजकुराचे व सही शिक्‍्याचे फमान निरनिराळ्या जागच्या 
खालील अंमलदारांस राजा उद्रत( उदित )सिंगाकडून गेलले आहेत- 
१. दत्तो उधो देशपांडे व केशव कृष्ण मुकद्दम तपे संगमेश्वर | 
२, सोमानायक देसाई व लछमी निमल देशपांडे तपे महंमदाबाद ऊर्फ सतूरा. 
३. केशव नायक सरदेसाई व देसाई तपे देवळें 
४. मानजी मल़लार व नरसो महादेव. व सोमाजी केदाव देसाई तपे लांज. 

(२) या सर्व फर्मानांचें तात्पय असं आहे कां जमेदार लोकांस पूवीच्या 
अमदानींत चाळूं असलेलीं इनामे, वतने व इतर हक्क या ( ओरंगजेबाच्या ) 
राज्यांत हि वादशहाशीं राजनिष्ठ राहण्याच्या शातींवर त्यांजकडे तशी च 
चाळू राहतील. तळकोकणच्या बादश्याही अमलाखाली आलेल्या प्रांतावर्रल 
मुख्य अधिकारी राजा उद्दतसिंग याचा हा जाहिरनामा आहे. 


"च्च्यााच्सि->>« 


शट मावळंकर सरदेसाई 


ले? ६२. श्री ता. २४॥६॥१७०४ 
[, अ० ] रा० गणोवा ना० सरदेसाई मा० प्रभावली व दाभोल गो० यांस 

सेवक परदाराम त्र्यंबक प्रर्तिनांधि नमस्कार सुह्रसन ११०५ तम्ही 
सारगगडीचे मुकामीं विनाते केली की आपण स्वामी सवेवर सादर आहो 
साल द्र साळ आजी ता तिजाई हकासी घेतात हाली दुतर्फा मामला 
कराबा लागतों तरी स्वामीने कृपाढ होऊन तिजाई माफ केली पाहिजे 
म्हणून विनति केली त्यावरून मनास आणून तुमचे चालवणे आगत्य या 
करिता तिजाई माफ केळी असे जा० छ २ रब्रिलौवळ सालम)!रापासून 
तिजाई माफ केली असे जा० पग हुजुर मो. ८. 


ळे. ६३. शा. ७ श्री ता. २४॥६११७०४. 
रा. आपाजी चिस्वनाथ [ ना० का० ] ता .संगमेस्वर गो. यात 

[ अ० ] सेवक परशराम च्यंवक प्रतिनिधि नमस्कार सुहुरसन १९०५ 
राजश्री गणोवा ना० सरदेसाई मा. प्रभावली व मा. दाभोल हे येकनित्ट 
स्वामी सेवेवर आहेत 'कुटववछंळ यांचे चालवणे हे आगत्य 
यांस ता मजकुरी पड जमीन भात जमीन पडीची राजभाग दसेरी ता, 
२५ खडीची जर्मान नूतन इनाम करून देविळी आसे तरी ता मजकुर 
सदरहू पंचर्वास खडी दसेर्राची ज्मान नेमून देऊन इनाम च लवणे 
[.व. (नाईक) ]छ २ रबिलोवल पा हुजुर मो० ६. 


खडी 


कर 11002 4 र 
ले० ६४. शि० ७. श्री ता. २३ फेब्रु. १७८ 
जाबीता इनामती रा. गणोवा ना० ( येथ ले० ६० ची सर्व आहा 

उतरली आहे )-त्यावरून ता मारपैकां नेमून दिल्हे पड जमीन वि 

"१५८८ १॥. येकून भात ददोरी बारुळ मापे खंडी २५ 


१. माजे वले शेत वागदोप पो २, मोजे सिवने बागपेकी जमीन 
अज १४)॥॥|* तुळ २७ तुल 3१ अर्ज ८ 


0. (न जवोन ४१ यो दुगणाारट येकून जमोत शी. 8 


श्रभावळी दप्तर ४९ 


प्रा मात दसरी )- सीम येक भात दसेरी )- 

[.या प्रमाणें प्रत्येक गांवास तपशील आहे, परंतु तो देण्यांत आतां 
विदोष तात्पर्य नसल्याने ज्या गांवांत सदरची २५ खंडी भाताची जमीन 
देण्यांत आली त्या गांवांचीं नांवें तेवढी येथे देण्यांत येत आहेत.--सं. ] 
३ माभलें ४ तेरिये ५ बोरसूत ६ सोनवडे ७ सरंद पाथर ८ मुचरी 
९ संत्री १० कलबस्ते ११ डिंगणी १२ बुरवबाड १३ ओंबड्ड बु. 
१४ करजुरवे १५ पिरदवणे १६ उझरखोळ १७ उंमरे १८ कुरधोडें 
१९ तांब्रेडी ता. कोंडिवरे २० शोंबवणे २१ मासरंग तर्फ कोंडिवरें 
: ३२ कांडिवरे २३ झारवली २४ मुरट्ट॑ २५ आंबवे २६ धामापुर 
२७ माखजन २८ सायले २९ तुरल ३० गोलवली ३१ कलबरूवे. 

येणेप्रमाणे अठेचालीस बिघे दीडपांड भात जमीन येकून भात दइसेरी 
पंच्यवीस खंडीची सदरटहूप्रमाणें ठिकाणे गावगना नेमून दिल्हे आहे कमा- 
विसी करून उपमोग करणे जा० छ १० जिल्काद मोतंबसुद ( मो०७ ) 


ले. ६५. श्रीशंकर ता. ११॥५|१७०६ 
रा. सुभेदार व कारकून व० भा० मा« प्रभावळी गो० यांसी 
[अ०] सेवक परदाराम त्येबंक प्रतिनिधि न० सु!। ११०७ रा. गणोवा 
ना. सरदेसाई मा, मजकूर व मा. दाभोल यांणी रा. स्वामीच्या पायासी 
येकनिष्टेनें वर्तणुक केली किले विद्याळगड मोगलाकडे होता त्यास यांणी 
कितेक खटपट करून किला रा. स्वामीस हस्तगत करून दिल्हा यांकरिता 
कृपाल होऊन नूतन इनामत पड जमीन रोप जमीन विसा पांडाच्या 
ब्रिघ्याने चावर १ येक देविळे असे यणेप्रा नेमून देणे 
'११० ता सोदल चालीस विघे 
“१० ता राजापुर 
१०ता लाजे 


शे 


पळ मांवळंकर सरदेसाई 
येऊूनं येकं चावरे रास इनांमात पड जमीन देविले असे गावगनां! पेड 
जमीन नेमून 'चतुःसीमा' करून देऊन याचे दुमोळे करणे त्याची कोट 
करून उपभोंग करिठीळ सदरहू इनामत यांस व याचे पुत्नपोत्रादि वषै- 
परंपरेने चालवांवे [- व० ]-'छ ९ सफर निदेश समक्ष-मो. ८. व्य 
टीप- प्रत्येक ताळक्यास याच तारीख मजकुराचे निराळे हुकुम ग 
. आहेत ते - कळल के ह. कुज । : 


(१) माअनांमे हवीलदार व कारकून ता सोंदळ । । | ब... 
(२) रा. रा. हवालेदार' व कारकून प्रांत राजापुर | र्गा, न 
(३ ) रा; रा. हवालदार व कोरळून व. भा. ता लांज | ् 
अ. ६७ "णा. क 0.४0 र: 
- छे.-६६- ..शि.७ श्रीठ्काकर . ता. ११॥५१४ , 
छ मत्राहूरुळ्ञनाम हवाळदार व कारकून ता. सेतवडे यांसी न्या 


राम च्यंबक....': . कृपाळ.दोऊन. मौजे मालगुड ता. मजकूर याचे'- 
ठिकाण कदीम दस्त दाभोली लारी ५० पनास लारीचे आहे ते 2 
-कुलब्राव कुलकानु दिल्हे असे तरी सदरहू याचे पुरातन सेत आहे ते पना 

*लारीचे दस्ताचे चतुःसीमा करून याचे दुमाळे करून इनामत यास या, र 
पुतपोत्रादि बोषपरपरेने चालवणे [ व. ] छ ९ सफर निदेश समक्ष 
* टीप-- ले० ६५ मधील त्र्यंबकपासून कृपाळु पर्यंतचे शब्द - . 
:::यॉ. जागीं वौचावे, “” : ”/” ।:” । 


१ 
2.9 
0 


झा दं नकल) । “आ.” (75 तता. १शणाश्‍ण | 
रा. सिवाजी कृष्ण सुभेंदार व कारकून [व. भा.] प्रा दाभोळ ग 
छ [अ०] सेवक परश्यराम त्र्यॅवक प्रतिनिधि न० सु॥ ११९ दक 
गणोवा ना. सरदेसाई प्रा राजापुर व प्रा दाभोल याणी राज्यास 
निष्ठपणे वर्तणुक केळी औरंगजेब या प्रांते चालोन*आला परंठ ब | 
निष्टेस अंतर केलें नाहीं विशाळगडी उादितसिंग होता त्यासी ₹ त्य 
करून किला आपले हाती घेतला आणि रा. “ स्वामींचा 


प्रभावळी दप्तर *"५'१ 


स्वामीस नजर केला यांचे पुत्षपोत्री :चाळवणें हे आगत्य याजकरितां .याज- 
वरी कृपाळु होऊन पड .जमीनं भात रोप विसा पाडाच्या विधियाने न्त्न 
जमीन इनामत प्रामजळूर पैकीं १८ येक. चावर. जसीन देविळी असेः तरी 
येणेंप्रमाणें नेमून देणें ॥।* ताः चिपुलणें '॥* ता खेडं पैकी येकूण १८ 
येणें प्रमाणें येक चावर जमीन पडीपेकी देविली.-असे तरी सदर चावर 
जमीनी :गांवगना 'तुम्ही नेमून देऊन पाववायाच्याः पुत्रपोत्रादि वंदापरपरेनें 
इनाम चालवणें [ ब्र. ] छ..९ सफर निदेदा समक्ष ककव *: 


ले. ६८ शि. ९७ श्री ता. १२1४) १७७०७ 

[स्व०] ३३ सर्वजित्संवत्सरें चेत्र बहुळ शष्टी मंदवासरे [ क्ष० (शिव) 
( रा. गणोवा ना० सरदेसाई मा० दाभोल व प्रभावली ) ] मुख्य तांम्र 
निधन पावल्यावरी रा उदितासिंग यांणी स्वदेशास जावयाचा 'विचार 
केला तेप्रसंगी शामलाने विद्यालगड' आपले स्वाधीन करणें म्हणून राजका- 
रण लाविले हे तुम्हास कललियावरी तुम्ही आपले 'मुतालीक कृष्णाजी 
भास्कर यास लेहोन उदितसिंगास उपदेश 'कस्ऊन. ते गोष्टी राह्माविळी व 


: त्यासाहे आपला नायव तेथे ठेऊन किला कृ"्णाजी भास्कर यांचें स्वाधीन 


करून जावें ये गोष्टींचे दृढीकरण रा, कृष्णाजी पंरदाराम यांस सांगोन केलें 
म्हणून मारनिलेनी लिहिल व तुम्हाकडील गोपाल अनंत व उदितसिंगकडील 


-माचतराऊ हुलछुर आले व कृष्णाजी पररराम यांनी बालाजी 1लग][जास पाट- 


विलें त्याणी विनंति केली त्यावरून हि कलो आले येसियास'तुम्ही स्वामीचे 
यकानष्ट सेवक पाहेलेपासून निष्टेने सेवा करीत आले आहा तुम्हामासन 
स्वामीकायास अंतर बहुधा होते कीं काये शामछाचा पराक्रम स्थलावरी 
हाऊ न [दल्हा ठादतासंगाने नायब ठेऊन किला कृष्णाजी भास्कर याचे 
स्वाधीन करावासा करार दाद केला हें आति उत्तम .केलें तुम्हाकडील 
कृष्णाजी भास्कर ते जागा आहेत तं बरे शाहाणे माणुस आहे तरी च हा 
ससग 'घडटून आला ये गोष्टींवरून स्वामी संतोषी होऊन त्यास . अभये- 


- र्क समाधानपत्र ब वरकड वतनदारास अभयपत्रे. सादर केली आहेत 


५२ मावळंकर सरदेसाई 


उदितासेंगं यास हि समाधानपत्र पाठविलें आहे तरी तुम्ही जाल्या निवाहा- 
प्रमाणे विचार हाऊन त्याचे जाणे होये कार्य सिधीस पावे तुमचे सर्वांचा 
मुजरा होये येसी गोष्टी करणें स्वामीस तुमचे चालवणें अगत्य आहे त्यास 
राजश्री परदाराम पडित प्रतिनिधि त्या प्रांते पाठविले आहेत तुम्ही त्यांचे 
आज्ञिप्रो स्वामीसवा करणें ते तुमच्या ऊर्जिताचा निश्चय करून हुलुर 
लिहितील तदनुसार स्वामी तुमचें ऊर्जित करून चालवितील येविसी समा- 
धान असो देणें जाणिजे लेखनालंकार (मो. «) 


ठे. ६९ श्री ता. १॥५|१७०७ 

[ रा. ] गणोवा ना. सरदेसाई मा. प्रभावळी व मा. 
दाभोल गो. यासी 

सेवक परशराम त्र्यॅबक प्रतिननधी न० सु। ११०७ [वषालगड तांब्राने 
हस्तगत केला होता तेसमई तुम्ही व सरदेदाकुलकर्णी मा. प्रभमावली ब 
सरदेशमुख ता ख्रिळणां याणी_व प्रभावळी मामलियाच्या देसकानी एक- 
निष्टपणे सेवा केळी कला तांत्राकडे होता तो आपले स्वाधीन करून रा. 
स्वामीचा किला स्वामीस नजर केला याकरिता तुम्हावरी कृपाल होऊन 
घुम्हास व सरदेदशकुलकणी मा. प्रभावली यांस व सरदेशमुख ता. खिळणा 
यास व वरकड प्रभावली मामलिंयाच्या देसकास हकाची तिजाई सालो- 
साळ माफ केली असे तरी तुम्हास तिजाईचा तगादा लागणार नाहीं 
छं ९ सफर बहुत काय लिहिणे मो. ६ 

टोप-- या तारखेचा दुसरा एक हु। “ रा. रा. धोंडो भास्कर गो. 
यांसी ?” असून त्याचे शेवटी “ तरी तुमचे निसवतीनें माह्मलळ आहेत 
तेथील तिजाईचा उसूल न घेणें सालोसाल तिजाई माफ सुरटीत चालवणे? 
अस मजकूर आदे. 


छे.७० को श्री आईआदिपुरुष ता १॥५)१७०७ 
श्रियासह चिरंजीव राजमान्य राजश्री आपास परसराम घ्यंबक अनेक 


प्रभावळी दप्तर ५३ 


आसीरवाद उपारे येथील कुषल जाणून स्वकीय लिहिणे विशेष रा. गणो- 
वानाईक सरदेसाई मामले प्रभावली व मामले दाभोल यासी व सरदेश- 
कुलकणी मामले प्रभावली व सरदेरमुख ता खिलणा याणी व वरकड 
वतनदार देसक मामले प्रभावली याणी कस्ट मशाखत करून मोगलाकडे 
विद्ालगड असता निष्टेस अंतर केल नाही उदितसिंग तांत्राचे निसबती- 
ने विशालगडावरी होता त्याजपासून किला आपले स्वाधीन करून घेऊन 
राजश्री स्वामीचा किला स्वामीस नजर केला निष्टेस अंतर केले नाहीं या 
कारता यास हकाची तिजाई माफ केली असे तुम्ही तिजाईचा तगादा न 
देणे जाणिजे छ ९ सफर जाणिजे लोभ असो देणे हा आशीवाद. 


ले. ७१ एशी.७ श्री ता. २1५१७०७ 
रा. चिमणाजी बलाल देदाधिकोरी व लेखक 
[ व. भा. ] सुभा प्रांत मलकापुर गो यांसी 
छ [ अ० ] स्नो परशराम उ्पंवक प्रतानेधि आसीर्वाद व न९ 
सु॥ ११०७ रा. गणोवा ना. सरदेशाई मा० प्रभानःली यांणी विनाति 
केली आपण स्वामीचे पायांसी निष्टा धरून किले विशालगड तांम्राखालं 
होता त्यास रा. उदितसिंग किलेदार होते त्यासी राजकारण करून स्वामीस 
किला हस्तगत करून दिल्हा त्यास स्वामींनी कृपाल होऊनु वतनाचा 
जीर्णोद्धार करून घ्यावा यैसे कलें येसियासी प्रभावली - मामलेयाखाळील 
मलकापुर माहाल तेथील सरदेशमुखी आपलें वतन अदलदाही कारकीर्दीस 
चाललें या राज्यापासून वरघाट सुभा अलाहिदा कमाविसीमुळें आपला 
भोगवटा चालता राहिला देशकुलकणी मामलेयाचें माहळचे कुलकर्ण 
चालवीत आहेत सरदेशमुखी वतन चालत नाहीं तरी स्वामीनी कृपाल 
होऊन करार करून चालविले पाहिजे म्हणोन त्यावरून मनास आणून 
पुरातन मलकापुरचे गांऊ प्रभानवली मामल्याखालें वोढठे असतील 
तेथील सरदेदामुस्थी वतन यांचे यांस करार करून दिल्हे असे तरी तुम्ही 
यांचे वतन यांचे दुमाळे कॅरून सरदेशमुखीचे कार्यमागास मुतालिक 


1] करे. ४ 
५, मावळकर- सरदसाइ 


ठेवितीळ त्यापासून सेवा घेऊन हक व लवाजिमा त्रनि॥ मामल्याप्रमाणं 
चालवीत जाणें. सदरहूप्रमाणें यांस व यांचे पुत्नपोत्रादे वंद्रापरंपरेनें वतन 
सरदेरामुखी चालवणे [व०] छ १० सफर पा हुजुर (मो. ६) 

. टीप:-याच तारीख मजकुराचे. आज्ञापत्र ता. असंडोटीचे हवालदार व 
कारकून- देशमुख व देक्षपांडे व॒ नाईकवाडी व पटेळ व खोत वतनदार 
यांचे ज्ञांवचे आहे. 


७ णिळाग्ह शि“... ., औ. .. 5३. । वा रणरण 
रा. रा, हवालदार व.कास्कून महाळानिहाय प्रांत.राज़ापुर यांस 
परशराम त्र्यंवक प्रतिर्निधे सु ११०८ रा० गणोवा नाईक 

सरदेसाई 'प्रांत ' राजापुर हे विषरालगंडी मोगल ' असतां : माहाला- 
माहालीचे जकातीस दरब्रेळी हक्र जाजती घेत होते ऐशास साप्रत 
विषाळगड राजश्री 111 .स्त्रामीस हस्तागत जाला तेप्रसंगी याणी 
येकनिष्टपणें मेहनत केली. आहे यास्तत्र. मवह्याळामाहालाचे.. जंकातीस. सर- 
देसमुंख्रीचा हक दरवेली र्क्रे “२ दोनी. रुेके रास हक क्ररून /दिंल्हां 
आहे.  याप्रा रयताने॥| :चालवणे यांस व यांचे वंदापरपरेने सदरहूप्रा'' 
हक्रः चालवार्‍या .अंतर न करणे [ब.] पेसजी दर. बेली येकःरुकियाची सनद' 
महहालामाहालास . दिल्ही आहे ते रद असे जा» छ १२. -सत्रिलाखरं 
पाःहुजुर. मो०'८ * जि क ०” तुर & 3 * 
'टीप--र्‍राजंश्री आपाजी विश्वनाथ नामजाद. व कारंक्रन ता संगामेश्वर'' 
यांच्या नांवे. गेलेल्या सदर 'तारखेच्या आज्ञापत्नांत ““ यांस . दर बेली रके 
८३-यासि हक देसगत 'सॅगेमेस्वर हंका ८१ व 'सरदेसंगंती गग राजापुर 
के ८२ या. प्रमाणे बैली तीनः रुके मोईन. करून दिल्ही आहेः” अंसॉ' 
मजकूर असून' बाकी अव्वल अखेर वरील मंजकुरांप्रों मजक्रं आहे.” 


1) 7८ 7, “त्पा*>>>>>>>>> १, 9 टेके 


छे छ्जे गे इतर (2 6 ककी अ: ऱ्ता ५५९॥११)१७८७ 
[स्व०] २४ 'सर्वजितसेचत््सरे"कगार्तिक-नहुल द्वादसी इंदुंधासरेभूक्षॅचं 


- प्रभावळी: दप्तर . ५५ 


(किव) [स०] कृष्णाजी. परराराम ] रा* गणोवा नरा. सरदेसाई व कृष्णाजी 

भास्कर यास हजुर दर्दानास यावयाची आज्ञा केळी.आहे तरी तुम्हा उभय- 
तास निरोप देऊन हजुर स्वामीच्या दर्शनास पाठऊन देणे बहुत.. लिहणे, 

तर सुक्त असा मो० २. भ सतिपुकी "कु 


ठे. ७४.शे०९व७ श्री... ता १०१:१११७०७.. 
[ स्व० ] ३४ सर्वजित्‌ संवत्सरे. कात़िक बहुल डादसा इंदुवासरे 
[.क्ष० ( शिव, ) ( रा० गणोबा ना. सरद्साई सा दाभोळ व प्रभार 
वळी ) ] तुम्ही. विनंतिपत्र पाठविले ते प्रविश जाहाळ आप, स्वामीच्या 
यासी. एकनिशेने वर्तणुक करीत. असतां आपला गेरवाका वादत कट- 


णार करितात तेणेकरून स्वासाचा बदूनिशा. होऊन नसता तुफान आपणा-_ 
]गदपत्र साणूस -आप्णाकड 


चरी उठतात राजश्री शाहुराजे यांकडाल क 
आले नाही जरी हे गोष्ट आपणाकडे.द्ावीत जाहाली तरी स्वाशीन शासन 
करितीळ 'त्यास.मान्य आहो आज्ञा जाहालिया सेवेसी वऊन, ्हपून हे 
दमान कितेक तपासेळे भावभग्ती .निष्टेने लिहिळे त विादत जाल (याक 
तुम्ही वतनद्वार एकानष्ट आहा हँ. यथाथ च आहे तुम्ही एकानष्टेने वतणूक 
करीत असता मस्तें ठफान तुम्हावरी. काण टऊ पाहाता दशनास याव-, 
याची गोष्ट लिंहिळी तरी यापेक्षा उत्तम त काय. आहे तुम्हीं. व कृष्णा- 
जी भास्कर ऐस हुजुर दर्शनास. येणे ..येविशी राजश्रा दृ.प्णाजी परराराम 
यांस हि आज्ञापत्र सादर कल आहे ते. देणे काणणि.कडम्हा व कृष्णाजी 
भास्कर ऐस. हुजूर येणे ठेखनाबधी मो०:१.. ४: १८६. र 


8० ७५ ( तालीक)) « .'- श्री*1 : : ताः रट रहरपतेण, 

. जाबीता इनामत पड जमीन रा, गणोवा ना? सरदेसाई .माड प्रभावली;, 
स्प) -१.१०८- पड जमांन..ता राजापुरपैकी-गावऱंना पड जमीनीचा, य्रेखाः 
करून दिल्हा पेस्तर मोजून गावगंना चठु सीसा.,*करून , देकन. झाका 
जाबीत्प. होईळ आरा. नेमणूक. गावगंना हमसनृद रा. पत प्रतिनिप्चि,छ ;९ 


क 


न मावळंकर सरदेसाई 


सफर साल गुदस्तापैकीं साल मजकूर छ २७ रमजान जमीन भातरोप 
रोखा गांवगंना छ २९ रमजान विघे 1९० 


किता गांव किता गांव किता गांव 
“२ आडिवरे €१ विलवंड “४१. कसेली 
€१ कोंलवण चुना “४१ घालवली “€॥|* वडवली 
४॥* सालर्गाव “१ वाटूल ४]* बारखडी 
“१ तिवरे “१ कोवापुर “१ सिरवली 
“]* भू “४१ वोझरे “१ असोले देवी 
“४१ आरगांऊ “१ भालवली “१ सील 

४१ हृसूर “४१ गोठणे दोनवडे ८४१ हसोले बु 
“१ [रेंगणे €||* तेरवण €१ टहूल 
४€॥* पेडखले “१ हदखले ८]]* सिवने बु 
८३. भांबेड ८€|* केलवली “४१ कोडगे 
“|* खरवतें €||* थेलळवण ४१ महरूल 
४]* घामणपे €२ वोणी “|. कोलवण खु॥ 
४१ बाघणगाव “१ रायपाटण “१ पनले 
४१ ह्रळ “१ परुले कसत 


येकून जमोन बिघे चालीस गांवगंना पड देणे म्हणोन रोखा दिला जाईल. 


ले० ७६ ( तालीक) श्री ता. २४1१२1१७०७ 

रोखा रा. वाबाजी, कानो सभासद ना. का. ता लांजे तां कमावि- 
सदार देहाये ता म, खु|| ११०८ बदल देणें जमीन रा. गणोवा ना. 
सरदेसाई मा. प्रभावली व दाभोठ वरहु| सनद रा. 1 पंतप्र- 
तिनिधि पौ छ ९ सफर साल गु) विशाळगड हस्तगत करून दिल्हा 
याजकरिवां कृपाळु होऊन पडी जमीनं भातरोपा त] मजकूर पैकी देविले 
बिघे चालीस १० तप्तीळ . .. र्क 
“६ गावा , ८२॥.वेरंळे . . .८१॥, कणशौली ८२ वेरवडे 


प्रभावळी दप्तर ५७ 


४€२॥* आडिवली ८१] बेनीखुद ८२ कलबे ८“ १]॥* विवली 


८२ कुवे ८१ बोरथडें €१॥* वणगुलें. “१ साटवली 
८४ ह( व )चे॑ ८३॥' गावखाडी ८२ वोदरें “२ जावडें 
€१ कोनटे “१ कोल्थें ८१॥' भडे ८१ पडिवण 


येकून विधे चालीस रास पडी जमीन येणेप्रा देविली असे वतन- 
दारांचे ठिकाणाखेरीज करून पडी जमीन कमाविशीस देविली असे पेस्तर 
सालीं चतुःसीमा करून देऊन तेणेप्रमाणें वर्तणुक करणें यांचे पुत्रपोत्रादि 
वंशपरंपरेने चालवणें [ ब० ] जा. छ १० शोवाल. 


ले>० ७७ (शी.७) श्री सन १७०७ ई० 

छ माअनाम हवालदार व कारकून हाळ व इस्तिकवाल कर्यात 
नेवरें यांसी परशराम ज्यंबक प्रातीनाधि सु) ११०८ वाग निवखोल मोजे 
शॉऊ ( ड ) गांऊ कर्यात मजकूर हे ठिकाण पहिलेपासून रा गणावा 
नाईक सरदेसाई मा० प्रभावली व दाभोल याचे दृर्तांचे होते ते साल गुणा 
साारनिलेनी विषालगड माहाराज रा०1101 स्वामीस नजर करून 
येकनिष्टेने वर्तले. म्हणऊन' बाग मजकूर ठिकाण येक ००० निखें 
सभर लारीचे म्हणून देविले त्याची सनद आहे ऐसी [ या पुढील ( 
ओळ अगदीं न ओळखण्याच्या स्थितींत असून पुढील मजकुराचा कागद 
नाहींसा झालेला आहे-सं. ] 


ल॑० ७८ (नकल) श्री. . ता. १२॥९॥१७१० . 
आ० [ स० ] पंत प्रतिनिधि ता कमाविसदार बाग निवखोल कर्यात - 
नेवरें सु) ११११ बाग मजकूर बागा. वर..इनाम रा० गणोवा*ना० सर 
देसाई मा. प्रभावली व दाभोल .यास दिल्हा आहे त्यासं गडची पाटी (१) 
करून मारनिलेस इनाम गांव चालऊन वसूल देत नांही म्हणोन हुंजुर 
विदित. जाहाळे तरी रा० ण्णास्वामीचे संनंदेप्रा इनाम गांवचा वसूल 


ढ ९ ५ 
ष्ट. मावळंकर 'सरदेसाइ 


मा[रनळस सुराक्षत चालय़ूणे .फिसेन बोभाट येऊ नः देणे,.जा०. छ २८ 
रजब पा. हजुर र | 
ठे.७९ ' शि. १९ श्री , ,. ता. १२९१७१० 
रा, नामाजी गाथकवाड हवालदार व कारकून जंजीरे रत्नागिरी यांसी 
छं [ अ०,] स्ने॥ गदाधर प्रल्हाद. प्रतानिश्र आसीवांद व .अनुक्रमे. 
न० सु|| ११११ वाग निवखोल कर्यात नेवरें ह्या वाग रा. गणोवा. ना० 
सरदसाइ मा» प्रभावली वं दाभोळ यांस इनाम करून दिल्हा: येविसी. 
पेशजीं तुम्हांस राजपत्रे सादर आहेत तेगेप्रमार्णे मारनिल्हेकडे इनाम चाल- 
वण त्यास तुम्हा यासी म्हणता कीं आपणास ,मुत्वदला येवज “आणून द्या 
म्हणून वासी कटकट करिता येसे हुजुर विदित केळे तरी हुजुरून रा. 
स्वामाच भा० सादर आहे त्याप्रां विलाकुसूरमारनिटेकडे इनाम चालवणे 
येविसी फिरोन बोभाट येऊ नदेणे जा. छ २८ रजब,पा. हजुर मो. 
टीप-- ८1७९ हे कालानुक्रमाने, पुढे यावयाचे, परंतु. वरील 
७० ७५७ हा अवेवट स्थितींत मिळाला तो पुरा समजण्यास यांचा उप-. 
याग होइल हृ समजून या दोन लेखांस येथे जागा दिली आहे 


यर जाळ्या ळाज्सस क 

७७ ति; १८ श्री. ता. २१९१७०८ 

' [ स्वः ] ३४ संवंजित्सवत्सरे फाल्युन बदल सप्तमी भोमवासरे [ क्ष? 
( शाहु ) ( रा० गणोवा ना. सरदेसाई मा० प्रभावली ) ] तुम्ही विनं- 
तेपत्र पाठविले प्रविष्ट होऊन लिहिले वर्तमान एकनिष्टतेंचे विदित जाक्कले 
''उमचोवशी-रा. कृष्णाजी परदाराम याणीं स्वामीचे सेवेसी लिहिले 
तयाघरून.स्वामीने तुम्हास अभयपुरसंर हे आज्ञापत्र सादर केलें असे तरी 
उम्डी स्वामीचे दर्शनास येणे. तुम्ही स्वामीचे. राज्यातील वतनदार आहा. 
उमचे हाते. प्रयोजन घेऊन स्वामी सर्वविशी. चालवितीलं गोमटे कारितीलं. 
आपले समाधान, असो देणे .जा० निदेदा -समक्ष*मो.. १ 


. प्रभावळी देप्ंर ण 


क्क लत क २०न्ञा १९३१७०८ 

[.स्व० ] ३४ सर्वधारी संवत्सरे  चेत्र सुध नवमी *ट्युवासर [ क्ष 

९ शिव ) ( देद्याधिकारी व लेखक व. "भा. प्रात ०००० )] रां. गणोवा 
ना. सरदेसाई प्रांत मजकूर ब-प्रांत 'दाभोळ यासी पेदोजीमीसून माहाल 
दाभोळ येथीळ जकायती हकलाजिमा प्रांत मजकुरी चालत आहे त्या- 
प्रमाणे हाली करार करून दिल्हे .असे पेशजीप्र ००००*०% चाळवणे 
निदेश समक्ष मो. १ ै फितुर क कि 


ळे. ८२ (नक्कल) श्री _ ता.१५१७०८. 

अज सुभा प्रांत राजापुर ताहा कंमावीसदार क॒सवा प्रभावली. 
सु॥ ११०८ रा.० राणोवा ना. सरदेसाई मा. मजकूर यांस हक लारी दर 
संदे लारी १)! सवा लारी व ढानिमा दरं.गांवास हारी, दोनमा करार 
करून दिल्हे आहे वं जमेदार दरवेळी ४३ तीन रुकाप्रमाणे केले आहे 
त्याप्रमाणे चालवणे येविसी रा. छत्रपाति स्वामीचे सनद सादर 
आहे त्याप्रमाणेचालवणें जा. छ २० 'सफर न 


>: 


॥ खे व्यी तगा ९ श्रीराम ता. :१'भे १७०८ 

. राजश्री“ ठछलपति स्वामीचे सनद सादर आहे त्याप्रां रा. गणो- 

वाँ ना. सरदेसाई ” यांस हक चालविणेविषर्यी “ क्षे) कृप्णांजी व्यंकटेश 

[मजाद सँभांदार व कारकून मांत सजाउर यांची छ २० सफर 

सु॥ ११०८ चीं ताकोदपत्र निरनिराळीं वेगळाल्या महालांस गेली ती:--- 

. :' महाळ अंमलदार ” इक लवाजमा जकात कडवे तेल 

7 दरशेंकडा दरगांवास॑ दर गोणीस दिवाणदस्त 

- लारी ' लारी रुके दरमणीं' शेर 

00:41...) 
या शिषांय कोल्वेची बाग 'इनामत; 
अक लर जिद 


१! ता पांवस राधोनारायण 
हवालदार व कारकून 
२, ता. राजापुर गंगाजी. र" ' 


६० मावळंकर सरदेसाई 


क्षीरसागर याशिवाय जिनसास मोईन व हनामत४० 
३ ता सोदल अंताजी दामोदर त्गा राजापूर प्रा सर्व. (विषे. 
४ ता लांजे हवालदार व कार १]. २ रि 
कून वर्तमान व भावी हृनामत ४० बिधे व मोईन. 
५ ता सेतवडें न ता पांवष्ष प्रा हक्क व मालगुंड बाग 
« ता धामणसे ,, ,) ० 
७ को माजगांव ,, १" २ र २ 
८ ता देवरूख हवालदार व कारकून  माजगांव प्रमाणें 
९ का(णे)यीत मिटगांव भी वी 
१० ता फुणगुस गी गी 
११ कर्यात नेवरे वी ,' व बाग निवखोल 
या सर्व आज्ञापत्रांचे असेर “ मोर्तब सुद” हे शब्द व मो. ३ आहे. 
ले. ८४ शि. १० श्रीशंकर ता. १३1९] १७०८ 


रा. देशाधिकारी व लेखक मा. प्रभावलीव संगमेस्वर व. भा. गो. यांसी. . 
छ [ भ० ] स्नेहांकित बहिरो मोरेश्वर प्रधान न. सु| ११०९ 
रा. गणोबा ना. सरदेसाई मा. मजकूर यानी विनंति केळी कीं आपण 
या राज्यात येकनिस्टतेने शोवा करीत आलों त्यास मा. मजकुरी आपणास 
हक आनाजीपंताच्या धारियास दर सदे ११ सवा लारी दाभोली प्रमाणे 
आहे त्यास आपणांस चाकरी पडते मेहनती करावी लागते तेणेकरून 


प्रभावळी दप्तर ६१ 


प्रमाणे हक सालोसाल चालवीत जाणे [ क० ] [| ब० ] छ ९ रजब 
अज्ञा प्रमाण मो. १० 

टीप- असाच हु॥ दाभोळ सुभ्यास बेगळां गेला आहे, आणि त्याच्या 
आधारें बयाजीराम समासद नामजाद व कारून प्रांत दाभोळ यांजकडून 
ता. २५-१०-१९७०८ रोजी हमजाब्राद व जाफराबादच्या देसकांस वेग- 
वेगळे हु॥। गेले आहेत. 

ले. ८५ शि.१२३११ श्री ता. १८११1११७०८ 

[ स्व० ] ३५ सर्वंधारी संवत्सरे मागसी बहुल दितीया युरुबासरे 
[क्ष० ( शाहु ) ( रा. गणोबा ना. सरदेसाई मा. प्रभावली ) ] तुम्ही 
विनंतिपत्र पाठविले ते प्रविष्ट जालें लेखनार्थ कलो आला आपण स्वामीच्या 
पायांसी निष्टा धरून रा पंत प्रधान याजवल राहून स्वामीसेवा करीत असो 
. ऐेशास आपल्या हइकइनामतीचे तिजाईंचा ऐवज गडाकडे नेमभिला आहे तो मना 
- करावा म्हणून लिहिलें ऐशास तुम्ही निटटेंन सेवा करिता हें यथाथ रा. 
चाहिरोपंत प्रधान यांणी तुमचेविसीं लिहिले होते त्यावरून तुमचा मुजरा 
नाला तिजाईची गोष्टी तरी पंत मारनिलेस आज्ञा केली आहे ते युदस्तां 
चालिळें असेल तेणेप्रमाणे चालवितीळ तुम्ही निष्टेनें वर्तोन स्वामीची दया 
संपादून घेण जा. लेखनालंकार मो. ९ 

ळे. ८६ ( ताढीक ) श्री ता. १६॥१॥१७०९ 

[ रा. ] गणोबा ना. सरदेसाई स्वामी गो० यांसी 

पोष्य नीलकंठ बलाल दंडवत प्रा विनंति उपरी किले विशाळग्डीं 
बालाजी लिंगाजी याचे घर होत ते तुम्हास देऊन तुम्हाकडून भात दसेरी 
मापे खंडी २ दोन दिवाणामध्ये घेऊन घर तुम्हास राहावयासी दिल्हे असे 
तुम्ही घरी खुद्याल राहाणे घराचा तगादा लावणार नाही सदरहू यास त्या 
चाची निसबत नाहीं बहुत काय लिहिणि छ १५ जिल्कादे सु|। ११०९ 


:$२ मावळंकर सरदेसाई 


रल. जक. > श्री- “ ता.-२।२1१७०९ 
[अ ] रा. सिवाजी केशव सुवेदार व कारकून सुभा प्रांत राजापुर 


ग यांसी सेवक रासेचंद्र, नीलकंठ आमात्य न. सु॥ ११०९ रा, गणोवाः 


ना.. सरदेसाई मा. प्रमावली याही आमची स्वारी, कोंदण प्रांते जाहाली 
तयासमइ सुलुवात होऊन वदनदारीच्या हिसेबे शेवा करून वतणुक केली 


नाही याकरिता त्याचे वतन अमानत करून माहालोमाहाळ झमानतपत्रे पेसजी 
चालविली आहेत येश्ास साप्रत त्याही निस्टापुरस्कर वर्तणुक करावी 
येसे करून दादोवा नाईक यापर भाळ दुवा. आारतन स्वामीसवा 
करून दाखवावी येसे केले "यावरून त्याचे .दुवाला ब्रन करून हे आज्ञा- 
पत्रं तुम्हास सादर केले आहे तरी प्रांत मजकुरी याचा हक व लवाजिमा 
*चे जमोदारी. ब वाग: कोवे ता पावस इनामात त्ता सालगुदस्ता चालिले 
: झसेल त्याप्रमाणे याचे दुवाळे करून सुरक्षित चालवणे जा० छ २ जिल्हेज: 
पा हुलुर मो.१२. ी 
ळे. दॅट शे. १ १ श्री ता. २५-३॥१७०९, 
[.स्व०_] ३५ विरोधी सवत्सरे चेत्र बहुळ येकादसी श्गुवासरे [ क्ष० 
(आहु ) (रा खंडोजी खराडे मुद्राधारी * कारकून किले पावनगड) ] 
जकात कसबे खारापाटण व कसवरे सोदळ येथील 
राजापुरचे सुभांकडे चाळत आहे हाली खारापाटण व सोदळ माहलांचे 
“गाव. किले माराकडे दिल्हे म्हणोन जकातीसीं कथला करिता 'तरी तुम्हास 
त्या जकातीसी समध नाही पहिलेपासून सुभांकड उसूल होत असतो 
त्याप्रा .होईल तुम्ही कांहीं कथला न करणे जा. लेखनालंकार मो.. ९ 
७1042, आ १. >... ता २१५१-०२. 
* भूशमे० रा. गणी ना. सरदेसाई मा० प्रभावली गो० यांसी. . 
< रोबक रामचंद्र नीलकंठ अमात्य न, छा॥ . ११०९  तुम्हांकडे येणेब्र1॥ 
केतबा साल्मजकूर रुपये २० « याचा उसूळ ता अखेर साळ नकद रुपये 


' प्रभावळी दप्तर "दड 
९१९॥॥॥८ गुजारती शार्मभट सफरें रुपये 
७१९] जमा पोतां स्वारी र।!! रामभाऊ रु 
., : ३९४] छे ११ रजब 
२१५ रुपये 
२७ मोहरा २ 
१५२]. रुपे वजन “€४७]३॥ 
-“ .३९४॥* थेकून 
३५॥॥/% छ ६ स्मजानरुपे वजन “€१॥५॥॥* 
२२२]' छ ७ जिल्हेज 
४० र्पये 
र म १८२)' सोने वजन “€€॥ ९४ 
3 : २२२. येकून 
.६७)' छ रमजान 
- ६७ .रुपये 
१]*. खुदा ॥६ 


७९९॥८८ | 
ह ६. र 
२०५० -जमाझाडा रो, कृष्णाजा भास्कर' खचे 


प्रा राजापुर रुपये 


९१९॥* 
८४०' परभारा उसूल गांवगना 
-२८६ मोजे धामापुर 
. २४६ कोंड आसुफे 
३०८ बाग कोले 
८४० - 


रू “ ल 6 


रुपये _ : 


.>>>>>> 


१७५९] 


दड मावळंकर सरदेसाई 


२४०८८ छ २३ रविलोवल रदकर्ज गुजारत वाये अखर 
साल नकद 111111111------ स्प्ये 
१४॥ रु।। खमसेट 
२८॥ गु॥ गिरमाजी नाईक सा कापड पेकी 
१९७८८ गु गोविंदजी रया साऊकरा 
२४०८> 


यास तपसील 
|| आात्माजी भास्कर ब]। बाग कोलबे रु) 
१०० २५ 
यु॥ शामभट रुपये क] गु॥। शामभट 
३८ सोने वजन देणें गोविंदजी 
८८८२] ५६०८८ 
कड आ की 
दर १२ प्रा 
२१ येन रुपये 
णत 


२००० 


येणे प्रमाणे सदरहू दोन हृजार रुपयांचा उसुल झाडा जाहाला जाणिजे 
छ २१ रबिलोवळ पा हुलुर मो. १ २ 


छे> ९०, श्री ता? १९ जून १७०९ 
यो ०] शामजी रंगनाथ ना० का० सुभा प्रांत राजापुर स्वामी गो० 
पाष्य नीलकंठ बलाळ दंडवत प्रणाम स|॥ १११० रा. गणोवा ना? 
सरदेसाई सुमा प्रांत मजकूर याणी किले विशाटगडचे मुकामी विनंति 
के केली कीं कसबा प्रभावळी प्रांत मजकूर येथें वाडी-देसाई पुरातन आपली 
९ अदल्याही कारकीदींपावेतो. इनामत चालत आली होती आइलीकडे 
प स्वामीच्या राज्यात बटाईंचा तह जाहाला तेसमई अमानत जाहाली 


प्रभावळी दप्तर ी ६५ 


येसियासी आपण कुडुबवछल आणि आजितागायेत स्वामीशेवा येकनिस्टेने 
केली आहे पुढेहि येकनिस्टेने शोवा करावयाची उमेद धरितो तरी आपण 
कृपाळ होऊन आपली देसाई-वाडी कसवा मजकुरी आहे ते आपणास 
इनामत करून दिल्ही पाहिजे म्हणोन विनंति केली त्यावरून मनास आणि- 
ता सरदेसाई मारनिले येही या राज्यात केवा येकनिस्टेने केली आहे 
आणि हे कुटुबवबछल कसबा यांचा राबता जागा आहे याकरिता देसाई-- 
वाडी कसबा प्रभाबली हे यांसी इनाम करून दिल्ही आहे तरी ते वाडी याचे 
स्वाधीन करणे तेथे हे कीदी करून उपभोग करितील यांस पुत्रपोत्रादि 
वंशपरंपरेने चाळवीत जाणे [क०] [व०] छ २१ रविलाखर मो. १४ 


ता. ७९१७०९ 
[ रा० ] गणोवा ना सरदेसाई मा० प्रभावढी व दाभोळ व मल- 
कापुर असडोली स्वामी 'गो० यासी 
पोष्य नीलकंठ बलाल दडवत प्रा सु॥ १११९० तुम्हास मलकापुर 
असडोलीची सरंदेसमुखी करार करून दिल्ही त्यास हरकी ठुम्हांकडे पांचसे 
रुपये केले त्यापैकी रुपये जमा पोतां वा स्वारी वो) जमा वख रुपये २५१ 
२२६ छ २८ जमादिलोवल 
१२५ छररेरजबयु'रा.रा. शामजी रंगनाथ 
रि ष्ट रु 
येकून रुपये तीनसे एकाबंन रास 


ले. ९१ ( ताळीक ) श्रीं 


गु॥ महादाजी विठल 


जमा जाहाले मजुरा असेत छ १२ रजब 


ळे. ९२. “.शि (९ श्री नारसिंव्ह ता. २४॥९)१७०९ 

जावीताइनाम पड जमीन रा. गणोवा ना सरदेसाई मा? प्रभावली व दा- 

भोळ व मलकापुर स) ११९१०त्ा सौदळ व) सनद रा. परशराम च्र्येबक 

प्रताभांधि याही पेशयजी देविली विद्यालळगड्चे मुकामी सनद छ २५ रवि- 

लौवळ देविली त्याची धामधुमीमुळे चतुःसीमा होऊन आही नाही त्यास 

हाळी सनद रा. नीलकंठ वरलाल छ २५ रविलौवळ चतुःसीमा करून 
5 


६६ मावळंकर सरदेसाई 


देविली भातजमीन गावगना नेमऊन देविली विघे 1१८ चालीस त्यापैकी 
हाली चतुःसीमा होऊ (न) आली जर्मान 4२४ १]* येकून जर्मान विघे 
डेचर्वास दीड पांड रास 
( पोटसीमादि. अनवइयक वाटलेला मजकूर कमी केळा आहे-सं. ) 


मोजे ठिकाणाचे नांव जमीन विध 
सेववणे तळेची मली दुपिकी “१ 
पांगेरे इटेची ., खडक बजा जातां ४१]३ 
मोरवसी देवळाचे सकल झरेस्वाळील मळी ८२]* 
कणेरी चखाडेखाजणनजीक तिमण नाला मोज डोगर ८१८२ 
पनले गांवठाणनजींक घरे मली ८1२) 
गुजवणे गु विठल कृष्ण घाटे खोत मळी न] आवा ८॥२॥* 
उनाले गावभाटी ८ १॥१]* 
कोडिये ख्वोतमलीपेकी «॥* 
वेनिवडे गिमनावसीची भाटी दुपिकी ८॥॥* 
आंगले तुरवडेची मली काजरेमली पच्यमेकडील सेवट “४१ 
सोल्यि रु आपाजी सेवड्या खोत ठि० सोबलकर कुणवी “१ 
डोंगर वाये ८५॥१॥- 
ससाले भाटी ८१ 

फपेरे भाटी जमीन नजीक पिंपळ ८६ 


यकून जमांन साडेचवीस ब्रिधे दीड पांड जमीन चतुःसीमा करून दिर 
असे पुत्रपौत्रादि वौदापरंपरेने उपभोग करीत जाणे छ ९ शाबान मो. १४ 


ले० ९३ शिक्का तारीख, व मोतेब लेखांक ९२चेच 
( वरील सनदेप्रमाणं नीलकंठ बलहलाळ यांजकडून राजापुर तालक्‍्यांत 
चतुःसीमापूबंक चाळीस ब्रि भातरोपेची जमीन मोजन मिळाली ती 
इतर तपश्शांळ सवे सोडून गांववार खाली लिहिले प्रमाणे आहे.--सं. ) 
बिघे मोजे बिघे मौजे बिघे मोजे विधे मोजे 
चि सील ८९ खरवबतें ८१ कोलवण ८४॥* धामणपे 


प्रभावळी दप्तर । ६७ 


८१ रिगणे ४१ कोंडिगे ४१ हर्दखळे ४१ येलवण 
4 हेरळ॒ ८४१ परुळे ८४२ पाचल ८४१ झरिये 
८१ कुरंगदेव ४१ वाटल ८€॥'कोलवणचुना*९)* दसूर 
पि असोले €॥" भूं ८॥|* कोतापुर €॥* तेरवण 
&३0* वाघण ८४१ व्हेल ८ तिवरे ४४२ सिखवली 
८ १८३]॥* विलवडे ८३८३ भाइली ८४१६ आरगाऊ ४९६ मद्रूल 
टर्‌ आडिवरे ८१ & कसेली ८€॥* भालावली “€॥' पेडिखले 
नि पाथरडे ४१ वोण  “€॥* वेडबली येकून ११०. 
लठे० ९४. श्रीनरहरि प्रां सन १७८९-१० ईं. 


यादी सरदेसमुखी सु॥| १११० यकून देह सुमार १४४० 

मा० प्रभावली देह ७२० देखील मा० दाभोळ देह ७२० देखील 
मलकापुर आसडोली वतन यास बेळवाक तलवटी यास 

७ मत्राज मूजबीयेत २ मत्राज माहाल 


१९ संगमेश्वर १ सावडे 
१ फुणगुस तपे बोस खेडी "५ वस्ती १ चिपुळण 
५ घामणसे वस्ती खडी ३ २ 


११ गेरमवाज माहाल 


१ देवरूख खेडी १० 
१ वेळंबर धोडो भास्कर 


१ पावस खेडी १० 


१ लाजे मवाज खेडी ५ 
१ राजापुर खेडी मब्राज ५० 
*॥. सवदल मुजबीयेत 
नज 
३] गैरमबाजी हक देत नाहीं 
१ सेतवडे 
१ नेवरे 


*]|" सवदल 


७ कानोजी अगरे १गुहागर 
१हवेळी १केलसी शवेसवी 
शपंचनदी नातु १जाल- 


ह. 
गाव ७ 
१ खेड '॥' अगरा '॥'महि- 
ह ० कळे -ल्देन्यत 
मतगड १ 


१ बेळवाक तांबट 
१ तलवटी वोस 


६८ मावळंकर सरदेसाई 


१ मिटगावणो कु 
शा सदरहूपैकी ह॒क येक सावर्डे पैकी 
१ लाजे १० खानवलीकर देत नाहीं व चिपुळुण काही येकून मबाज 
११॥ ि 
२००० वरघाट 


१ मतबाजी मलकापूर 
१ गेरमवाज असडोली 
आ्गदेलषाही कारकीदीं वतन ब्रो--- 


दच य तत्कतवच्च तूर इनाम गाऊ 
२५०००८ प्रमाबली कुंभारखणी बुरवाड धामापुर 
२५०००८ दाभोन माऊलंगे मुचरी कोंड असुडे 
५००००४ वेसराड  ठिकनात संगमेश्वर 
लवाजिमा गावास जकात मीठ बाग कोलबे पांवस 


कुवेसी ता मिटगावणें 
वाडी प्रभावली 

येणे प्रो होते यासी परदाराम पंडित याही काही उधार केला उरले 
चतन स्वामीपासी चाकरी करून स्वामीने जीं्णाधार करून द्यावा, 


ठे. ९५ शि. १६ श्री ता २1१०॥१७०९ 

जावीता हक रा० गणोंवा ना० सरदेसाई ता मलकापुर देह ४९ 
मा० प्रभावली सु|| १११०५ 00॥1्गवगना रूपये संभर १०० 
३ कसबा ३ गजापुर ३ येळुर ३ यलवणे १ निले ९ माजरे 
२॥ कांसडे १॥ बुरबाड २ जावळी १] गिरगाऊ ९ वाळूर 
२ सेबवणे १)) लोळाणें २ गावडी २ चांदोळी  १॥ कुंबवडे 
१॥ कांदे २ अणसकुरें २ करंगुले २ बरकी २॥ आलवतुर 
१ सोनवडे ३ पुसारळें १ ससेगाऊ ३ कोथर्डे २१॥ येलाणे 
४ वारूळ '% वाकोळी  १॥ कोलगाऊ ६ आंबाडे २३ कालजवबडे 


चच वि 


प्रभावळी दप्तर ६९ 


६ पणुंत्रे  २॥ पोंबरे ३ म्हलळसवडे २ गोठणे ६ माण 
२ कोलळिक २ परलमाण २ किसरूल २ उसज २ पिसात्री 
वतृुट्र 


येकून हक रुपये संभर याखेरीज लाजिमा व वाजिबाब ब। सनद 
रा० नीलकंठ वलाल संनदेप्रा वाज वाव व लाजिमा देतऱजाणे छ ९ 
शावान मोर्तब सुद मो, १५ 


ले; ९६ श्री ता. ३)१॥१७१० 
रा. कानो कासी मजमदार ता मलकापूर गो ० यांसी 

[अ०] स्नेहांकित चिमणाजी बलाल सुभेदार.व कारकून प्रा मल- 
कापुर न० सु॥ १११० प्रांत मजकूरच्या देसकांस दिवाणांत चाकरी बहुत 
पडते कुटुंबवस्तळ येकनिष्ट आहेत यांस इनाम कांही नाहीं याकरितां 
हाळी इनामव]। सनद रा. नीलकंठ बलाळ छ १२ जिल्काद यांस इनाम 

पडजमीन येणेप्रमाणे देविळी जमीन विसां पाडाच्या विव्याने पड जमीन 
*॥॥ १३ रा. गणोवा ना. सरदेसाई ता मजकूर व अस्टोळी व 

क]। प्रभावली 
४१० देसाई ता मजकूर यांस ८७ पदाजी देसाई धणगर 
८३ केदारजी नाहावी ८१० 

८७ दताजी माहादेव व मोरो त्रिमळ देसकुलकणों ता मार 
"पक  येकून पडजमीन चावर येक देविठा असे सदरहू 
जमीन मोजून देऊन चतुःसीमा करून देऊन पुलपोत्रादि वंशपरंपरेने चालवित 
जाणे [ब० ] [_क० ] चौथाई भातरोप तीन तला सीमा वरकस 
याप्रमाणे चतुःसीमा करून देणे छ १३ जिल्काद मोतव सुद मो. १५ 


छे० ९७. हू ता> २४१1१७१० 
शिक्का वर्ठुलाकार-याकूतखान बंदए बादशाहे गाजी शाहे अलम्‌ 
ई कोळनामे अजरखा खाने कोट जंजीरे दंडाराजपुरी ता गणोवा ना ० 


७० मावळंकर सरदंदेसाईे 


सरंदेसमुख सुवा राजापुर व सुवा दाभोळ सु। १११० दादे कौोलनामा 
येसाजे तुमचे वावे येजतआसर नरहरी कृष्ण येही आज़ केळा की पेसजी 
ह्री कृष्ण मुतालिक याचे मारुफतीने कोळ असे तरी तुम्ही हमेशा रुजु- 
वात राहोन दाभोळ सुवा व राजापुर मुवा मन मानेळ तेथे कविल्यानसी 
नांदोन कीर्द मामुरी व वतनाची चाकरी करणे येसा कोल पाहिजे म्हण- 
ऊन मासुमात केली तरी हजुर येथे येऊन रुजु होऊन राहाणे तर कोल 
असे प्रा हुज्र पा खुद म]। ( महमंद ) जबानी मिकाजी बोरकर 
रं॥ छ ४ जिल्हेज सनालेंज ( ? ) सुद मो० ३५, 


लॅ० ९८. शि. १५ श्री ता. १४४॥१७१० 

जावता इनाम रा. गणोंवा ना, सरदेसाई मा. प्रभावळी देखील मलका- 
पुर व मा. दाभोल सु।॥ १११० इनामत मोजणी ब।| सनद रा. नीलकंठ 
वळाळ छ १३ माहे जिल्काद आज जमीन तो मलकापुर विघे'1॥ १३ पेकी 
तूर्त जमीन दिळे गाव ३ पैकी 11111 जमीन बिघे ४२५४१" 
(ठिकाणाचें नांव, चतुःसीमा, वगेरे तपशील येथे बगळला आहे.--सं०) 
मोजे गजापुर मोजणी छ ९ सफर साल मजकूर जमीन ८१०८४" 


झोजे सेबवणे मोजणी छ १२ सफर जमीन “१०८१ 
मोजे गावडी मोजणी छ ११ सफर जमीन “४५ 


येकून जमीन भातरोपे ब वरकस जमीन पंचबीस विघे सवा पांड मोजून 


दिली गुजारत दताजी माहोदेव देसकुलकर्णी मा० मजकूर व ता मजकूर 
छ २५ सफर मो. १४ 


ठे. ९९ शि. १५ श्री ता. २०॥४॥१७१० 
[ रा. ] गणोवा ना. देसाई मा. प्रभावली देखील मलकापुर 
अस्टवली व मा. दाभोल स्वामी गो. यांसी-- 
पो नीलकंठ व्रलाल दडवत प्रा सु) ११२० त्रा मलकापुर ब ता 
असडवली येथील सरदेशमुखी तुमची कदीम अदलश्ाही कारकीर्दी पावेतो 
चालत आली आलीकडे धामधुमीच्या प्रसगाकरिता चालावयाची राहिळी 


प्रभावळी दप्तर भि ७ 


त्याजउपरी रा. परशरामपंत येही येविसि किले विद्याळगडचे प्रसंगी वतन 
चाळवावयाची प्ले करून दिल्ही त्याम्रो तु (आ? ) म्हीं पत्रे करून दिल्हीं 
ती आलाहिदा आहेत आणि वतन समधे ज्ञेरणी तुम्हांपासून घ्याबयाचा 
तह येणेप्रा करून दिल्हा रो २००० विता 

हवाला रा, चिमणाजी वळाळ व तुमचे हवाला वतन केळे आहे 


कुकदे प्रशन देसाई तरह संदळ रु. यांसी जे उतन्न होईल त्यापैकी खर्च 


१२५ गुण चिमणांजी बलाल लागेळ तो वजा करून वाकी 
छ १२ रजब्र जमापोता राहिले तेथ्रे वरी पाचसे रो फिटत 
३७'५ गु कुकदे प्रभ तोवरी दिवाणात घ्यावे रु. ५०० 
२२६ छ २८ शोंबल राजश्री स्वामींची वत- 
१४९ येणे झाहेत नाची पत्रे तुम्हास आणून दिल्या- 
३ ७५ उपरी देणे रौ) ५०० 
८०० सांलगुदस्त तुम्हाजवळून कज १००० 


घेतळे त्यापेकी सदरहू वेरी- 
जेत मजुरा दिले 


१००० २००० 

येकून सा दोन हजार सेरणी तुमचे माथा ठावला त्यापंव] साल्मज- 
कुरा रा यक हजार पावले बाव येक हजार रु राहल त्याचा तह सद्‌- 
रहूप्रमाण करून दिल्हा असे तरा याप्रमाण सूल देऊन. वतन चाल्ऊन 


सुखरूप राहाण छ १ माहे रबिलोवळ मा. १४ 


सआ--->>< 


ले. १०० शि. ९ श्री ता. ९॥८॥१७१० 
[ स्व० ] ३७ विक्कांत नाम सवत्सर श्रावण बहुल यंकादसा सांगम्यवासर 
[ क्ष० ( शिंब ) ( रा« गणोवा ना९ ) ] तुम्ही विनंतिपत्र पाठविल 
सें प्रविष्ट जाहाळें आपली निस्टा स्वामीच्या चरणा येकरूप आहे स्वामाचा 
सेवा करावी आआणि ऊांजत करून घ्यावे हेच उमेद 'धारिता म्हणून ह वत- 
मान कितेक भावभाक्तपुर'सर लिहिलें व नारंभट याबरावरां सागांन पाठ- 


छ्र य मावळंकर सरदेसाई 


विले त्यावरून सविस्तर विदित जाळे येक्षास तुम्ही वतनदार येकनिटटेस 
अंतर पडो न देतां यकरूपतेनें सेवा करावी आणि स्वामीची कृपा संपा- 
दून व्यावी ते गोष्टी न करितां त्यांच अविलंबी पडोन स्वामीनी कृपा 
करावी येसी वर्तणूक न केली परतु हाली कितेक तुम्ही आपली भावभाक्ते 

हेतु लेहून व सांगोन पाठविले त्यावरून स्वामीनी हें आज्ञापत्र अभये- 
पुरःसर तुम्हांस सादर केळे आहे तरी तुम्हीं हें जाणून स्वामीच्या चरणी 
चित्तवरत्ति ठेऊन हुजुर वेणे म्हणजे स्वामी कृपा करून तुमचे बहुतां प्रकारें 
चालवितींळ लेखनालंकार मो. ८ 


[ विशेष सूचना -- आतांपयेत एकाच मजकुराच्या निरनिराळ्या 
अस्सळ कागदांपैकी एखादा दुसरा देऊन त्या लगतच्या टीपांतून 
इतर कागदांचा फक्त नामनिर्देश करण्यांत आला. यापुढें विशेष 
जरूरीखेंरीज त्याप्रकारची टीप जोडण्याचे तहकुव केळें आहे. त्याव- 
रून तसे कागद मिळालेले नाहींत असे मात्र समजूं नये.--सं. ] 


ले. १०१ (तालळीक) श्री ता. १४॥५]१७१० 
माअनाम देदयामुख व देंदाकुलकणी ता मलकापुर यांसी गदाधर प्रल्हाद 
प्रतिनिधि स|। ९१९१ रा. गणोबा ना० सरदेसाई मा. प्रभमावळी व मा. 
दाभोल येहीं विशाळगडचे मुकामीं येऊन विर्नात केळी कीं मा. प्रभावळी 
व मा. दाभोळ येथील सरदेशमुखी वतन आपलें पुरातन परंपरागत चालिले 
आहे त्यास ता मजकूर देहःड १ प्रभमावलळी मामलियामधील पुरातन आलाकडें 
मलकापुर माहाळ वरघांट्चे सुभा चालतो याकरितां आपले वतनाचे भोग- 
वटियास खलेल जाहाळे आलाकडे विद्यालगड तांम्रापासून आपले मारफ- 
तीने रा. परशराम पाडित यांसी हस्तगत करून दिल्हे त्याप्रसंगी मारनुले 
येहीं मलकापुर माहाल देह ४१ प्रमावळी मामाळियाखाळील पुरातन तेथाल 
सरदेशमुखीचीं पत्रे करून दिल्ही तेणेप्रमाणे स्वामीने चालविलें पाहिजे 
म्हणोन विनंति केळी त्यावरून ना? मारनिळे परातन वतनदार येक- 


प्रभावळी दप्तर १ ७३ 


निष्टेने सेवा पूवी केळी व पुढें कारेतील याकरितां है पत्र सादर केलें 
आहे तरी सरदेशमुखीचें वतन ता मजकूरचें सुरटीत चालवणें या वत- 
नास हक व लवाजिमा इंनामती पूर्वी चालिली असेल त्याप्रमाणे यांस व 
यांचे पुत्रपोत्रादि वंद्दापरंपरेने चाळवणें येविषीं रा. स्वामीची आज्ञा- 
पत्रे सादर होतील [ व० ] छ ९ शाब्रान 


ळे. १०२. (ताठीक) श्री ता. १४॥९1१७१० 

वरघांटे तारळे सुभ्याकडे दिलेल्या असंडोली महालाच्या ४४ गांवा 
बद्दल बरोबर वरील मजकुराचा दुसरा हु आहे. वरील पत्रांतील “मलकापुर 
व “ ४१ ” यांबद्दल अनुक्रमे “ असंडोळी ” व “ ४४” असें 
वाचले म्हणजे झालें. 


ले. १०३ श्रीराम ता. १०१०)१७१० 
[ अ० ] रा* गणोबा ना गो० यांसी--- 
शेवक रामचंद्र नीलकंठ अमात्य न० सु॥ ११११ संताजी ताकीद- 


दार यावराबरी पत्रे पाठविली तीं प्रविष्ट जालीं सविस्तर आपलें वर्तमान 


लिहिलें तें विदित जालें अशास संभाजी अनंत विजयदुर्गच मुकामीं 
हुजुर आले त्यांणी सविस्तर अर्थ विदित करून ऐवज दसरियास विलाकु- 
रून गेल त्यास दसरा होऊन गेला तर्थापे 


सूर पाठवावा असा निर्येत क 

ऐवज न आला आलीकडे तुम्हीं ऐवज पाठविला त्यांचा जाव मागाहून 
सादर होईल त्याप्रमाणे मजुरा असे परंतु ऐवज झाडूंन पाठविला नांही हे 
रीत बरी नव्हे नेमास अंतर करावें हा तुमचा पुरातन दंडकच आहे येणे- 
करून परिणांम वरा होत नांही हे जाणून नेमाप्रमाणे ऐवज झाडून पाठ- 
बणें नांहीतरी पैका ठुम्हांस सुटतो असी गोष्ट नांही जा छ २७ साबान 


-पा हुजुर मो" १९ 


७>>>>>>>>>>« 


७४ मावळंकर सरदेसाडे 


ळे. १०४ (तालीक ) श्री ता. १ दिसंबर १७१० 

रा. रा, हरी माहादेव हवालदार व कारकून ता देवरूख गो० यांसी 

स्नेहपूर्वक नीलकंठ बलाल दंडवत प्र॥ सु| ११११ रा. गणोबा ना. 
सरदेसाई सुभा राजापुर व सुभा दाभोळ यास पड जर्मान ता लांजे या 
माहाळी चाळीस बिघे देविली होती त्यापेकी सत्तीस ब्रिधे नेमून दिल्हे 
वाकी बिघे ८३ तीन राहिले ते मोजे वोझरे ता. मजकूर पेकी पड जमीन 
नेमून चतुःसीमा करून देणे आणि यांस व याचे पुत्रपोत्रादि वंदापरंपरेने 
चालवणे [ ब० ] छ २० सवाल, 


ले. १०५ शि. ४८ श्री ता. ३२1१७११ 

अज दिवाण ठाणी तपे सोदल तांहा रयानी मोजे डोगर तपे मजकूर 
सु|। ११९१ मोजे मजकूरची खोती र|। गणोवा ना० सरदेसाई याणा अत- 
प्रभ याचे साभाली करून सुतालिक ठेऊन मोजे मजकुरास कमाविसींस 
पाठविले असे तरी पेस्तर साल सन इसनेकारणा खोती दिली असे 
याचे रजेतळब राहोन कौदीं माहामुरी करणे मागे रामचद्र हृण्मत मु! 
सरदेसाई याचे स्वाधीन आपले निसवतीने केली होती ती दूर करून हाली 
अत प्रभूचे स्वाधीन र। नाईकी खोती केळी असे तरी तुमी रजातलब 
राहोन वर्तणुक करणें छ २५ जिल्हेज मोर्तब सुद मो. १८ 

ले. १०६ श्री ता. २२११७१९ 

म|। अनाम देदामुख व देदाकुलकरणी देहांये सुभा प्रा दाभोळ 
१ ता सावर्डे १ ता वेलंब १ ता चिपलोण १ हवेली १ त्या गोंहागर 
१ ता खेड १ ता नातु १ ता जालगाऊ १ ता केलसी २ ता वेसवी 
१ ता पचदनी ० लंग 
र यांसि परशराम त्र्यंबक प्रतिनाधि सु। ११११ रा. गणोबा ना सर- 
देसाई प्रा मजकूर यानीं हुजुर विदित केलं कां प्रांत मजकुरीं आपला 
हकाचा येवज आजी सीसाला वाकी राहिला आहें सुरळीत वसूल देत ' 


प्रभावळी दप्तर ७५ 


नाहीत त्यावरून हें आज्ञापत्र तुम्हास सादर केळे आसे तरी म॥निलेचे 
हृकास खलेल करावया तुम्हांस गरज काय आहे याउपरीं तुम्ही कुल गाव- 
गनां ताकीद करून सालाबाद हक चालत आढा आहे त्यापैकी पावलें तें 
बजा करून वाकी राहिला येवज बिलाकुसर वसूल देवणे फिरोन ये गोष्टी- 
चा बोभाट हुजुर येऊ न देणे जा० छ १३ सफर पा हुजुर मो, १७ 


>>> 


ले. १०७ ( ताठीक ) श्री ता. २२ माचे १७११ 


छ मोअनाम हरी गोविंद हवालदार १ कारकून वर्तमान ब भावी 


कर्यात मिटगावणे सुभा प्रांत राजापुर यांसी परशरास त्र्यंबक प्रतिनिधि 


स॥ ११११ रा. गणोबा ना. सरदेसाई सुभा प्रांत मजकूर यास इनामत 
पड जमीन पेशजी लांजे माहाठी जमीन '1१० चालीस विघे देविळी होती 
त्यापैकी चतुःसीमा करून माहालीहून नेमून दिली बिघे १* बाकी नेम- 
णुकपैकी जमीन राहिली बिघे ४९० पैकी मौजे वोझरें बुद्ुक ता देव- 
रख पैकी जमीन दिल्ही बिघे “८२ ब्राकी जमीन विंधे ४७ सात राहिली 
ते देविली पाहिजे म्हणोन मारनिळे यांणी हुजुर विनंति केली त्यावरून 
मनास आणून ना. मारनिटेस पेक्षजी जमीन देविली असे भातजमीन 
बिघे ८७ ब्रेकून सात विते रास देविली असे पड जमीनपैकी वतनदारा'चे 
जरमीनीखेररीज करून मोजून यांचे दुमाला करणे त्याचे कीर्द करून उपभोग 
करितील सदरहू जमीन यांस व यांचे पुत्रपौत्रादि वंदापरपरेने सुरक्षित चाल- 
चगे प्रतिवर्षी [ क? ] [ व० ] छ १३ सफर 


>>> 


श्री ता. ८४1१७११ 
[अ० ] रा. चिमणाजी बळाळ सुभेदार 
ब कारकून प्रांत सलकापुर गो० यांसी 
उबंबक प्रतिनिधि आसीर्बीद व न० सु) ११९१ रा. 
प्रमावली व सुभा दाभोळ याचे सरदेशमुखी 
आली आहे तुम्हीं माहालीचे कमाविसदार 


7 


१०८ 


स्ने॥ परशराम 

२ ९ 
गणोवा ना० सरदेसाई सा. 
ता मजकुर्रीचे पुरातन चाळत 


न मावळंकर सरदेसाई 


व रयतांस तार्काद करऊन हक व लबाजिमा सालाबाद चाटत आला 
आहे तेणेप्रमार्णे विलाकुसूर देवीत जाणे जा० र| छ ३० सफर सरदेदा- 
मुखी ता मलकापुर येथील कमाविसदारांस व रयतांस ताकीद करऊन 
चालवीत जाणे जा० मो. १७ 

टोप--- असंडोली तर्फेतील गांबांच्या संबंधांत याच तार्राख मजकुराची 
पल्ले सावाजी दादाजी सुभेदार व कारकून प्रांत तारळें आणि नारो केश 
हवालदार व कारकून ता असंडोली यांसाहृ वेगळीं गेळेळीं आहेत. 


९ 


ले. १०९ श्री ता. १२1५1१७११९ 
श्रीमत रा, गणोवा ना, सरदेसाई मा. प्रभावळी व दाभोल स्वामी गो० यांसी. 

सेवक हरी गोविंद हवालदार व कारळून कर्याती मिटगव्हाणे कृतानेक 
न० विर्नात सु॥ ११११ तुम्हास रा. पंत प्रतिनिवि स्वामीने कर्यार्ताकडे 
इनाम पड जमीन भूमी विधे ८७ सात देविली त्याप्रमाणे गावगना नेमून दिली 


3 
आसे  विघे ८५ कुवेसी “८१ मोजे अणस्कुरे ८१ सांगवे ” ४० 


येकून सात विधे नेमून दिली असे उपभोग करणे बहुत काय लिहिणे 


छ ४ रविलाखर हे विर्नात मो. २० 

छे. ११० ( ताढीक ) श्री ता. ७६1१७११ 

[ अ० ] रा. सिवाजी दामोदर ना० का० ता संगमेश्वर 'गो० यांसी 
सेवक परशराम त्र्यवक प्रतिनिधि न. स। १११२ रा. गणोवा ना. सरदे- 
साई मा. प्रभावली ब दाभोळ व ता मलकापुर आसंडोली यांणी किले 
विशालगडचे मुकामी हुजुर वि्नात केली कोंवतनदारापासून तिजाई ध्याव- 
याचा सिरस्ता आहे त्यास आपणांस पेसजी किले सारंगगडीचे मुकामी 
तिजाई माफ म्हणोन पत्रें करून दिली आहेत त्यावरि हाछी माजी 
जाहालीमुलें आपणापासून कर्ज दाखल म्हणोन तकढमा उसूल घेत गेले 
येसियासी आपणास सहकुटुव पर्वतावरी राहावे लागते आणि स्वामी सनिध्ध 
हमेशा चाकरी करावी लागत्ये तरी स्वामीनी आपणांवरी कृपाळु होऊन 


प्रभावळी दप्तर. . ऊ्७ 


याचा तह करून दिल्हा पाहिजे म्हणोन त्यावरून मनास आणितां नाईक 
म]रनिळे यास सहकुडव पर्वतावरी राहीन चाकरी करावा लागत्ये या- 
करितां याजबरी कृपाळ होऊन तिजाई व हक लवाजमा याची तिजाइई 
साल दरसाल माफ केली असे साळ दरसाह चालवात जात इनांमतीचा 
येन दस्त होईल त्याची तिजाई धेत जाण [ब०( देसाई ) ] जा? छर 
जमादिलावल 


ठे. १९११ श्री ता. २1७१७११ 
मो कमाविसदार जकात घाट बावडा ता ब्राट बावडा ता असंडोली 
यास साबाजी दादाजी सभासद नामजाद प्रात तारळे सी। १११२ ब॥ 
रा, रा पंत प्रतिनिधि छ ३* सफर सालयुदस्ता तेथ अज्ञा को 
रा. गणोबा ना० सरदेसाई मा. प्रभावला व सुभा दाभोळ यांचे वतन 
.ता असंडोली प्रां मजकूर येथील पेसजी करार करून हुजुरून सनद सादर 
कुली आहे त्याप्रमाणें तुम्ही ता. मजकु- च कमावीसदार रयेतांस ताकोद 
करून हक लवाजिमा पेसजी हुझरून नेमून देविलेप्रमाणे बिलाकुसूर 
चालवणें म्हणोन ताकीदपल सादर जाहाळ त्यावरोन हे सनद सादर केली 
असे यांस दर गोणीस खंड नडेस विस्था मोईन करून दिल्हा अस 
मीठ गोणीस “१ लोणेस “२ 
येणेप्रमाणे मीठ गोणीस येक रुकाव लोणेस रुके दोन प्रमाणे करार 
केळे असे सदरहूप्रमाणे विस्वा सरदेसमुख म॥नुलेकडे चालवीत जाण 
जा छ.२६. जमादिळीवळ .स[तभ सुद मो २९ सदरहू इकवल्वा- 
'जिमा मोईन करून दिला आ खेरीज राजदेदामुखी देविले असे दत जाण 


जा० मोतेब सुद समा ८१९ 


११२ ( ताठीक जाना. ता. २११७ १७११९ 
[ अ० ] रा. दत्ताजी महादेव व मोरो त्रिमल देशकुलकणीं ता. मल- 
-कापुर गो० सेवक आपाजा कृष्ण मुतालिक दि॥ सरदंदेदामुखी सुभा मल- 


ष्ट मावळंकर सरदेसाई 


कापुर न० सु।॥ १११२ रा० गणोंवा ना० सरंदेसार्ड यांचे वतन वरघाटे 
ता मजकुरी देहे येकेचालीस येथें चालत आहे त्यास सालयुदस्तांप्रमाणें 
खेरीज सरदेदामुखी हक चालिले आहे त्याप्रां यासी हकाची पटी करून 
देऊन हक सुरक्षित चालवीत जाणे जा. छ १५ जमादिळाखर आमचा हक 
दाहोत्रा आहे त्याखेरीज दर सदे यांचा सचा रुपया आहे तों पावता करणे 
रा. गणोंबा ना? य्राचा सालाबाद ता सालगुदस्तां चालिले असेल त्याप्रा 
खेरीज सरदेदामुखीचा यरेवज होईल तो वजा करून ता. मजकूरपेका 
चालवणे 

ल.११३ शि. ४९ श्री ता ३1८१७११ 

आ. [ स० ] परशराम पडित प्रतिनिधि ताहा मोकदमानी देहाये ता 
असडोली प्रांत तारळे सु| १११२ देहाये मजकुरी रा० गणोंवा ना. 
सरदेसाई मा. प्रभावळी व ता मजकूर याचे हक पेसजी सुभातून हक 


देविळे आहे त्याप्रमाणें हाळी पटी गावगना करून दिली असं - रुपये 
३ धुदवडे '५८< पणतरे *“ माहासुली 
१ हावेली १||-:- वेतवडे २]॥* पणोरे 
*॥* सेलोसी ** गोगवे १॥॥५- निवेली 
१]£ माडुकली १॥ कोंदवळी १९] माहुलंग 
८€* वेसरडे १:- तादुलवाडी १९ सेणवडे 
५॥* अणनुर १॥ आाबवुडे १॥* साखरी 
१॥% खरवड १८ हृर्पबडे ४॥॥' सावडें 

गेनत्ता *॥-५- गोवे १॥* वाघुडे 
१  उंदवडे ५  *॥. असडोली  ।॥॥* तिसंगी 
“< आवसी |  ॥: आसलज १८% सांगरूल 
5: पसर "७. शर! 'अणनुर ८ कंदलगाऊ 
“८ कडवे | हि ३॥' वेतवडे खुद १. खोकुलें 
€४< कुलोली ) १८% खांटकले "7२८ 


प्रभावळी दप्तर ७९ 


८£ नखली *]]%£ बोलोली तेरींज रुपये 
८> तलियेबु॥ ८: महारूल २२३ 
हटन सुळ ८£ सेतवडे २२ 

*...” 

१॥*£ २2२८%& १] 
२८ 
लीक णी 
८५॥-: 


येकून रुपये पावणेसासष्ट रुपये दुवळ देहाये मजकुरी नेमून दिल्हे 
आहे सदरटूप्रमाणें देसाई मह्यारनुळे ग्रास पावणें जा छ २८ 
जमादिळाकर पा हुजुर मो. १७ 


ले. ११४ (तालीक ) श्री त'. २५८१७११ 
आ. [स.] परशराम पंडित प्रातिनिाधि हाहा मोकादमानी देहाये ता 
मलकापुर सु|॥ ११९२ रा. गणोवा ना. सरंदेसाई ता मजकूर यांचा हक 
ब लवाजिमा ता मजकुरी मोईन आहे सालटगुदर्स्ता वसूल दिल्हा असेल 
त्याप्रा सालमजकुरी देणें कोणी खलेल न करितां सुरुलीत वसूल देणे साल 
मजकुरी पावळे असेल ते वजा करून वाकी राहिला येवज प्रविष्ट कणें 


जा० छ २९ रजब्र 


>: 


ले. ११५ रि. ४९ श्री ता. २८1८1१७११९ 
रा० साबाजी दादाजी सभासद [ ना. का. ] प्रांत तारळे गो० यांसी 
[अ०] 1 "्ने॥ परशराम अयेबक प्रतिनिधि आर्शवांद व आनुक्रमें न. 
सी) १११२ रा. गणाबा ना. सरदेसाई मा. प्रभावली व दाभोल व ता 
मलकापुर आसडोली यांणी किले विद्याळगडींचे मुकामी हुजुर विनाति केली 
की आपण आसडोली माहालीचे वतनदार आहो त्यांस वरकड वतनदा- 
रांस ता मजकुरीं इनाम आहे आपणास इनामत नाहीं ऐासियांस आंपण 
वतनदार आणि कुडबवत्छल थेकनिष्ट सेवक आहों तरी स्वामींनी दृपा& 
होऊन नूतन इनाम ता मजकुरी करून दिलियाने उत्तन करून आनभऊ 


८० मावळंकर सरदेसाई 


म्हणऊन त्यावरून मनास आणितां मारनुले ता मजकुरींचे पुरातन वतन- 
दार आहेत आणि कुटुववल्छळ येकनिष्ट सेवक ऐसे जाणोन देसाई म॥र- 
नुले यासि नूतन इनाम ता मजकुरी दरगांवास पडी पेकी भातजमीन 
ब्रिघा ८१ येकप्रमाणे खेरीज हकदार करून दिल्हा आसे तरी तुम्ही सद- 
रहूप्रमाणे पड जमीन गावगना आवल दूम सीम या तीन प्रतीच्या घाऱ्याने 
नेमून देऊन चतुःसीमा करून देणें याचे पुत्रपोत्रादि वंद्यापरपरेनें चालवित 
जाणें [ब० ] [क० ] छ २४ रजब पा हुजुर मो. १७ 


ळे. ११६. शि.५०? श्री ता. २८॥११)१७११. 
राजश्री गणोवा नायक गोसावी यांसि--- 

[अ०0स्नि)००००० ० ० सु|| १११२ तुम्ही विनति 
पत्र पाठविले तेथे लिहिले कीं आपला दायाद तेथे आला असे अद्यास 
वंदापरंपरेचे ? ० ० ० समध नाहीं आपण ब्रिनाख्ती बरहक करितील 
म्हणोन लिंहिळे तरी वतनाचा विचार आहे दायाद आला आणि तुम्ही 
नया असं तों नाहीं ० ० ० ० ० ० त्यासी आहेत उभयताचे पूर्वांतर 
व्रत तेच सांगतील त्यावरून निवांह होणे तो होईल गेरहिसेबबर सहसा 
होणार नाही जाणिजे छ २८ सबाळ मो. ३ 

छे. ११७. नक्कल श्री ता. २1११७१२ 

[ स्व० ] ३८ खर नाम संवत्छळरे पोप्र ग्रुध पंचमी सोम्यवासरे [ क्ष? 
( शिव ) ( [ स० ] कानोजी आंगरे सरखळ ) ] रा. गणोवा ना 
सरदेसाई मा, प्रभमावळी व दाभोळ यांचे इनामतीचे व खोतीचे गांव 
सगमेस्वर प्रांत आहेत त्यावरी तुम्ही रोखे करून वसुलळास माणसे पाठ" 
विली आहेत म्हणोन हुजृर विदित जाहाळें येसियासी कानोबा नाईक 
यांचा दायाद प्रसिधगडचे मुकामी सालगुदस्तां येऊन आपले वर्तमान 
विदित केळे तेसमई गणोवा नायेक विशालगडीं होते याकरितां स्वामीनी 
याला भयप्रदशानाथ सरदेदामुखीच्या वतनाची पत्रे कान्होबा नाईक यांजवळ 


प्रभावळी दप्तर नरः 
दिल्हीं त्यावरून त्याणे तुम्हांकडे जाऊन पत्रे दाखऊन वर्तमान सांगितलें 
आणि तुम्हीं यांच्या गांबावरी रोखे केळे असतील भैसियासी स्वामी विशा- 
लगडास आल्यावरी गणोवानाईक स्वामीसंनिध येऊन आपलें वतमान 
बिदित केलें तरी तुम्ही यांच्या गांवावरी रोखे केळे आहेत ते मना करणें 
चसुळास लोक पाठविले आहेत ते आपणाकडे परतोन नेणे कानोबा नाईक 
यासि हुजृुर पाठऊन देणें आज्ञा करणे ते केली जाईल यांच्या वतनास 
च गांबास येक जरा उपसर्ग न देणे 


“८ >>> 


ळे.११८ ( नक्कल ) श्री ता ६ एप्रिल १७१२ 
रा. गणोवा ना? सरदेसाई मा? प्रभावली व दाभोल गो यांसी 

[ अ? ॥ सेवक कृष्णाजी परराराम प्रतानाधे न. स|॥ १११२ 
तुम्ही विशाळगडचे मुकामी हुजर येऊन विनंति केली जे दाभोल सुभांची 
सरदेशमुखी आपली आहे त्यास पेद्ाजी आपल्या वबडिलांस अदलद्ाही 
काराकेदींस हक होता त्यास हाली कमतेर पडला आहे येसियास स्वामीनी 
कृपाळ होऊन भाजती हक करून दिल्हा पाहिजे म्हणून त्यावरून मनास 
आणितां वरकड स॒भां सरदेशमुखीस हक जाजती आहे यां सुभां हक कम- 
तर पडला आहे या कॉरेतां तुम्हांस जाजती हक दर सदे पेसजीची सनद 
चाळली आहे ते देखील हक दाभोली लारी ५ पंचोत्राप्रमाणे करार 
करून दिल्हा असे उपभोग करणे सद्रहु हक तुम्हांस व तुमचे पुत्रपौच्तादि 
बंदापरंपरेने करून दिल्हे आसि उपभोग करून सुखरूप असणे जा? 


छ ९० रविळौवळ 


छे.९११९ ( नक्कळ ) श्री ता. १६११२१७१९२ 
अभयपत्र [स०] पदाराम पंडित प्रातिनिधि ताहां खोत व रयानी देहाये 
सा संगमेश्वर 
वामापुर १” 'मॉसंजन १  झुंभा'खणी खुद १ कोंड असुर्डे * 
सु॥ १११३ दिल्हे डभयपत्र यैसीजे देहाये मजकूर रा. आणाया शा. 
6 


८२ 1 सरदेसाई 


सरदेस्राई मा. प्रभावली यांकडे इनाम आहेती त्यांस तिजाईंची विल्हे 
जाहाली नव्हती म्हणोन गांवांस तोसीस लागत होती यास्तव तुंम्ही तजावजा 
जाहालस यादायास सांप्रत म|।|रनिलेनी तिजाईचा तह करून घेतला आहे आणि 
तुम्हांस हे अभयेपत्र सादर केळे आहे कोणे वावरे शक न धरितां सुखरूप 
गावावरी राहोन कीदीं माहांमुरी कर्णे याउपरी तुम्हांस काही उपद्रव 
हांणार नाही येविसी अभय असे छ २८ जिल्काद 

ले. १२० श्रीशकर ता. २२1२] १७१३ 

श्रीमंत राजश्री नाइक स्वामीचे सेवेसी 

पाइ्यतरगत गणेदा भिकाजी सेणवी कुलकणी व मालसेटी विन विसेट 
टया व हरसेट चौगला व तुलाजी आपटराड व नागोजी सिंदे व आनं" 
तसेट सैटिया सोनार व समस्त गावकर कसबे प्रभावळी सां न, व राम- 
राम विनाते सु।॥ ४११३ स्वामीची वाडीची चतुःसीमेचे गावकराचे 
पत्र आणून देणे म्हणू (न ) रा० पत प्रातिनिधि याणी आज्ञा 
कला त्यावरून स्वामीची वाडी कसन्रे मजकुरी आहे त्याची चतुःसीमा 
रवकड मुसलेकडे डगरीस आंबा आहे. पछमेस धजेवेटेकडे वोहल 
उतरेस नदीची सीमा दक्षणस डोगराचे पाणलोट 

यणप्रमाणे चतुःसीमा आहे कलले पाहिजे बहुत काये लिहिणे लोभ 
असो दीजे छ ७ सफर हे विनाते 


गार 
ही कलम गणसेणवी कुलकर्णी कसे मजकूर नागोजी रा सिदे (नि नांग«) 
मालमेटी सेटिया ब।। ( नि।। तागडी 3) 
कसला म्हार विरसा ( नि रेघ ) तुलाजी आपटराड ( नि॥ नांगर ) 
ह्रसेट ब्रिन सखसेट चौगुला बा ताजवा आनंतसेट विन वापू सेट सेट्या 
(नि। ताजवा ) सोनार (नि॥ हातोडा) टखमोजी 


(सरसिगा गुरव. निनको 
म्य भयान ह 


प्रभावळी दप्तर ८३ 


ले. १२९' सिका ( नकल ) श्री ता. २७३1॥१७१३ 

आ० [स०] कृष्णाजी परशराम प्रतिनिधि ता. कमावीसदार कसब्रा 
प्रभावळी सु॥ १११४ किले विद्याटगडचे मुंकामी हुजुर येऊन रा. गणोवा 
-ना. सरदेसाई मा० प्रभावली व दाभोल यांही विनंति केली की कसबा 
मजकुरी आपली वाडी देसाइ पुरातन अदलशाई कारकीदींपावेतो इनाम 
चाळत आली होती अलीकडे रा. माहाराज थोरले केलास- 
वासी यास देश अजीनी जाहाला तेसमई वतनदाराच्या इनामती दूर जा- 
हाल्या ऐसियास आपण कुटुबवळल आणि आजतागांयत स्वामीशेवा 
येकनिष्टेने केली आहे पुढे हि येकनिष्टेने सेवा करावयास उमेद धरितो तर 
आपणावर कृपाळु होऊन आपली वाडी देसाई कसबे मजकुरी आहे ते 
आपणास इनाम करून दिल्ही पाहिजे म्हणोन विनंति केली त्यावरून 
मनास आणिता सरदेसाई मद्यानुळें याही या राज्यामध्ये येकनिष्टेने सेवा 
केली आहे हे कुटुबवछल कसब्रा यांचा राहाता जागा याकरिता वाडी 
देसाई कसबा प्रभावली हे यास इनाम करून दिल्ही आहे तर ते वाडी 
मद्यानुळेचे स्वाधीन करणे तेथे कीर्द करून उंपभोंग करितील वाडी इनाम 
करून पत्र दिल्हेयांचे सेरणी रो २५ पंचवीस रास हुजुर वसूल घेतला 
असे सदरंहु वाडी इनाम यासं पात्रादि वंशपरपरेने चल्बीत जाणे [व०] 
सदरहु वाडीची चतुःसीमा डैदलशाई कारंकीदींस चालली असेल तेणेप्रा 
ठिकाण जमीन 'स्वाधीन करणे जा० छ ९१ रोवल पा हुलुर मोतेब अस 


दे: १९२: शि.१८. श्री ता १७ जुळे १७१४ 

मा. लांकाना किले विद्ालगड यास बापाजी भाडवलकर हवालदार 
व कारकून किले मजकूर सु|। १११५ मुसलखार क] प्रभावली येथे तुम्ही 

केली आहेत त्यास देरामुख राजश्री १ गणोवानाइक सरदंसाइई सुभा 
प्रांत राजापूर य्रासि हक दर 'ब्रिथा गला दसरा ८८१ येक पाइली करून 
दिल्हे .कदीमः घेरा रोखे खेरीज कोकण तर्फस लोक सेते कारेतल त्यास हक 
नेमून दिले.आहे त्याप्रमाणे देत जाणे छ १५ रजब मोतेब सूद (मो. ११.) 


र्ड मावळंक्तर>सरदेसाइई 


£: जे ९२३- .. श्री /"-: ता.१५११॥९३७१४ 
[ स्व ] ४९. जयनाम संवत्सरे कार्तिक बहुल पंचमी इंदुवासर तृक्ष० 
(रांभु ) | स० ] ( कृष्णाजी पांडित प्रातानिधि ) ] रां. गणोवा ना? 
सस्द्साइ मा० प्रभावळी ब मा० दाभोल हे हुजुर दर्शनास आले पुरातंम 
वतनदार येकॉनेस्ट यांचे च,लवणे हें. अगत्य येशास प्रांत मजकरी यांच्या 
सरद्शसुखाच्या वतनास हक लाजिमा व इनामत पहिल्यापासून चालत 
साळ. आहे त्याप्रमाण पुढ हि यांस व यांचे पुत्रपोत्रादि बंदपरंपरेने चालं- 
वायाचा आज्ञा केली असे तरी तुम्ही यांचे हाते वतनाची सेवा घेऊन हक 
लाजिमा इनामात-बाजे ब्राव चाटत आहे त्याप्रमाणें यांस व यांचे पुत्रपात्नादि 
वदापरपरन त्रिला कुसूर चालवणे बहुत लिहिणं तरी सुज्ञ असा मो० २२ 


लेखांक १२% श्री ता० १५॥२1१७१५ 
[रा०]गणोवा ना०सरदेसाई मा० प्रमावठी व दाभोळ गोसावी य'सी 
सेवक कछृप्णाजी परदाराम प्रतिनिधि नमस्कार सु|। १११५ तुती विनती 

केली कां कसबा प्रभावळी इंदल्हाहा पादराहांचे कारकीदां तागायेत 
अपली इसाफत अपणापासी पाछाई फर्मान आहृे येसियास राजश्री 
केलासबासी छत्रपती स्वामी यांचे कारळीर्दींपासून कसबे मजकुरी कारभार 
हाता ता साहूला राजापुरी ठाणे जाहाले अपले मुतालक राजापुरी सुबेदारा- 
जवली राहिले कसबे मजकुरी दिवाणाहून हुदेदार ठेऊन कमाविद्वा कारित 
गेले सांप्रत खोतीमुले कारभार-चाळो लागला येसियासी स्वामीनी मनास 
आणून अमचे इसाफतीचा गांवें येसा फर्मानी आहे तरी अमचे स्वाधीन 
खोती केली पाहिज त्यावरूंन मनास अणिता तुमचा पुरातंन हइसाफतीचा 
याब हे फमानी पाहता खरे जाइले परंतु घहुत दिवस भोगवटा चालिला 
नाह याकरितां सेरणी कबूल करणे ह्मणजे तुमची तमच्या स्वाधीन करूनें 
म्हणऊन अश्म केली त्यांवरून तम्ही शेरणी कबूल केली रुपये २००दोनीरी 
केळे कसंब्रा मजकुरीचा खाती तुमची तुम्हास करार करून दिल्ही अस तंरी 
तुम्ही वोसीपरंपरेने खोती कमाविंद करणे जाणिजे छ२ श्सफर पा] हुजुर मो८ 


४ ९४०५३५०५५५, १.०. 


 >प्रभावळी'-दपर “ 2५ 


ळें. .१२५..( नक्कल.) - श्री“ : >” ताः ९४१७१६ 
म्या न : [रा०] माहांदाजींपंत गो. यांसी हि शक कि 
* सेवक भगवतराऊ रामचंद्र. अमात्य हुकुमत पन्हा न० सुं॥१११६ 
रा० केदाव ना० बिन गणोंवा--ना० सरदेसाई मा० प्रभानवली व 
दाभोळ याणि पनालियाचे मुकामी रा. स्वामी सनिंध विनांत 
केळी की मा० प्रभानवलटीखाले ता मलकापुर व ता असडोली हे 
दोनी माहाल वरघाटे आहेत येथील पूवी सरदेळःरुखीच वतन आपले 
चालत होते. त्यास भा्लकडेस भोगवटा राहिला आहे त्यास साहेबी कृपाल 
होऊन वतन अजऱ्हामऱ्हामत करून द्यावे म्हणून विनंति केली त्यावरून 
मंशनुलेवरी रा? स्वामी कृपाल होऊन हरदु माहार्लांचे सरदेसमुखीचे 
वतेनं पूर्वीप्रो यासि अजरामऱ्हामत करून सनद रा.- स्वामीची आलाहिदा 
सादर आहे त्याप्रमाणे सरदेसमुखीचे वतन यांसि व याचे पुत्रगेत्तींद वंरा- 
परंपरेने चालवणे [व०] जा० छ २५ रबरिलौवल कृपा असो दीजे हे विर्नात 


ले.१२६ क श्री. ता. २२1१७१७. 

[स्व०] ४-३ दुमुख संवत्सरे -फालसुण शुध द्वितीया मंदवासरे र क्ष 
(शाहु) (रा. रा. दत्ताजी अंगरे) ] र॥ विसाजी नाइक सरदेसाई प्रांत 
राजापुर व मामले दाभोल हे पुरातन वतनदार स्वामीची सेवा येक- 
निष्टपणे करितात येशास राजापुर सुभाचे च्यार माहल तुम्हाकडे आहेत 

१ राजापुर ९ संबदळ १ मिटगव्हाणे ९ संतवडें 

येणेप्रमाणे च्यार माहल आहेत तेश्रील याचा हक यांस पावत नाहीं 
म्हणून कलो आलें तरी वतनदाराच्या हकास तुम्ही इस्कील करावी हें काही 
उाचित नाहीं हाली यांचे चालवणे स्वामीस अगत्य याकरितां हे पत्र 
लिहले आहे तरी तुम्हीं सदरहू च्यार माहळचे सरदेदामुखीचा हक सुदा- 
मत चालत आला आहे त्याप्रमाणे तुम्हाकडील कमाविसदार माहाली 
अस्तील त्यास व देसकांस अपली पत्रे देऊन हक बिलाकुसूर देवणे वत- 
नाचे कमाविसीस मशारनिळे अपले मुतालिक पाठविंतील त्यांचे हाते 


८६ मावळंकर सरदेसाई 


देंडकप्रमाणे वतनाची सेवा घेत जाणें कान्हावा नाईक तुम्ही ठेविला आहे 
तो काही या वतनास खात नाही त्यास दखल होऊन देणें वतनाचे खावद 
विसाजी नाइक आहेत यांचा अमल यांस देणे बहुत काय लिहिणे मो. ९ 

ले. १२७ श्री ता. २९1१०1१७१७ 

| रा. कान्होजी आंगरे सरखेळ गो० यांसी 

. छस० [अ०] क्षो कृष्णाजी परद्ाराम आसीवीद उपरी 
[ये०] वि» रा० गणावा ना० सरदेश्ाई मा. प्रमावली व मा० दाभोल 
ह येथे आम्हापासी आहेती याचे गाव संगमेश्वर माहाली आहेती त्या 
गावावरी आपणाकडून रोखे होऊन उपद्रव होतो तरी हे गोष्टी आपणास 
काही उवचत नाहो जे आम्हापासों आहेती ते आपणापासी आहेती आम्हा; 
मधे व आपणामधे दुसरा विचार आहे ऐसे किर्माप नाही तरी याच्या गावा- 


वरी रोखे केळे असतील ते मना करून उपद्रव न लागे ऐसी गोष्टी केली 


पाहिजे येतद्विषई विद्रोष काय लिहिणे ळ ५ जिल्हेज मो. १७ 
ळे.१२८ शिक्का १९ श्री ता. १६1३1१७१९७ 

छ म] अनाम देसकानी माहालानिहांय सुभा प्रांत राजापुर यांसि 
गंगाधर कृष्ण सु॥ १११५७ रा? गणोवा ना० सरदेसाई याही विद्यालग- 
डचे मुक्रामी विनंति केली को आपल्यास हक दर सदे येक पट निर्खास 
लारीं सवा नेमून दिली आहे येसियास हाली गावास चहूकडीळ उपसर्ग 
लागतो याकारेता दस्त कम पडो लागले आहेत त्यामुळें हकास जागाच 


नाही येसे जाहाले आहे तरी स्वामीने जो हाली निर्ख चालतो त्याप्रमाणे जो 


दस्त आहे त्याच्या येकवेरजीस दर संदे रुपयास सवा रुपया करून देविला 
पाहिजे त्यावरून मनास आणून हे आज्ञापत्र सादर केळे असे तरी जो 
दस्त हाला चालता त्यास हाली निखप्रो येकवेरजी करून संभर रुपयास सवा 
रुपयाप्रमाणे हक देत जाणे सदरहूप्रमाणे साळ दरसाल देत जाणे 
छ २३ रविलाखर पा हुजुर मो. २३ 

कक 2 या क क कही २) 


प्रभावळी दप्तर रत 


ले.१२९ शि.२९ श्री ता.१४जाने?१७१८ 
राजश्री कान्होजी आगरे सरखेल गोसावी यांसी 

छ स. [ अ० ] --स्ने|| श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि 
आसीर्वांद यि] वि. मा० प्रमानवली व मा? दाभोल येथील सरदेश- 
मुखी रा विसोवा ना> यांची त्यासी राजापुर सुभांपेकीं राजापुर सोदल 
मिटगवाणें सैतवडे यां चहू माहट्चा हक लाजिमा येत नाही कानोंवा नाईं- 
काचा उजूर केला आहे व दाभोल सुभांचेह्द हक प्रविष्ट होत नाहीं ऐसि- 
यासे हे वतनदार याचे साहित्य करावे कोणी क्रथला कुसूर करील त्यासी 
ताकीद करावी आणि वतनदाराची वतने सुरलीत चालवावी हे तुम्हा 
जापुर्चे च्यार माहाळचा हक प्रविष्ट होत नाही 
हक यांचा यासी प्रविष्ट करणे तेसे 
प्रविष्ट होत नाही त्यासी ताकीद 
वणे येविसी बहूत. काय लिहिणे 


लोकास उच्ति आहे तरी र 
कथला करितात त्यासी ताकोद करून 
च दाभोल सुभांचे हक लाजिमा सुरलीत 
करून हकलाजिमा सिरीस्तेयाप्रमाणे पाव 
छ ४ रबविलौवल वहत लिहिणे तर सुज्ञा आसा मो? ६.- 


श्री ता? ९५११७१८, 
[अ०] रा. रामाजी गोविंद नामजाद व कास्क्रून प्रांत दाभोळ गो० यांसी 
से॥ भगवंतराव रामचंद्र अमात्य नमस्कार सु) *:११९ मोजे तनाली ता] 
चेलब हा गाऊ रा, दादोबा ना. सरदेसाई प्रा मार यासी इनाम चालत 


आहे त्याप्रोग तुम्ही सुरळीत चालवणे छ १९ ज॥लाकर पा हुजुर मो० १२, 


छॅ० १२० 


छे० १३१९ शि० २०२१ श्री ता० १३1११११७१८ 
[ स्व० ] ४५ विलंबी नाम सवत्सरे मार्गशीर्ष शुध द्वितीया गुरुवासरे 
[क्ष. (शाहू) (रा० श्ामजी बलाळ नामजाद प्रांत महिपतगड) ] सरदेस- 
मुर्खांचें वतन स्वामींचे चालत आले आहे हेणेप्रो हाली पाताहानी स्वामीचे 
हे यैद्यास मा. प्रभावठी मा. दाभोल येथील सर- 


स्वामीस वहाल केले आ | 
देशमुखीचे वतन र| गणोवा नाईक व विसोबा नाईक यांचे यांस करार 


कट मावळंकर. सरदेसाई 
करून दिल्हे आहे आणि कोकण प्रांते स्वार्माचे वतनाची कमावीस असली 
पाहिजे यावदल प्रभावली व दाभोल या दोन्ही मामलियांत खांसा स्वामीचे 
वतन सरदेदसुस्वीचे नूतन स्वामीनी मोकरर करून या वतनास हक आका- 
रास दर सदे पंचोत्रा रयेतीनिसबती मोईन केली आहे व 'गणोवा नाईक 
व विसोवा ना. ल?देशमुख मामळे मार यांसि कदीम हक लाजिमा इना 
मत असल ते चाल्वबायाची आज्ञा केळी आहे तरी तुम्हाकडे दाभोल 
प्रांताचे माहाठ कमाविसीस असतील तेथील यांचे बतनाचा हक लाजिमा 
इनामत असेल त्याप्रमाणे चालवणे लेखनालंकार मो« ९. 
टीप-- राज्या० दक ५'५ मार्ग. र॥। २ गुरुवारचीं सदरच्या मजकुराची 
इतर आज्ञापत्रे खालील लोकांस गेलीं आहेत--- 
१, रा. रा. जोत्याजी केशरकर आ सरदेदामुख 
२. [ स. ] कान्होजी आंगरे सरखेल 
३. देशमुख व देदकुलकणीं वाहालानिहाय प्रा राजापुर 
४. खोतानी व रयानी माहालानिहाय मामले दाभोल | 
आणि या आज्ञापत्राधारे केरारकर यांजकडून छ २ मोहरम १११९ चीं 
पत्रे पुढील अंमलादारांस गेलीं आहेत-- 
१. मा अनाम खोतानी ब रवानी मा. प्रभावळी रा. दत्ताजी आगर 
२३, रा. शामजी बल्लाळ नामजाद प्रांत महिपतगड, ४ रा. विठोजी टिक 
आंपाजी विश्वनाथ नामजाद व कारकून सुभाप्रांत राजापुर र 
&. अजम सिद्दी सादत खान, ७ देदामुख व देशपांडे मा. दाभोळ 
८. देशमुख व देवाकुलकणीं मा. प्रभावळी 
$, रा. गणोवा ना० व विसोबा ना. सरदेसाई मा० प्रमाबळी ब दाभोळ 
केशरकर यांच्या सर्व पत्रांवर ने. २२ चा शिक्का वनं २४चे मोर्तब आहे 
रा. विठोजी सिरके गो० यांसी श्रीनिवास परशराम प्रतिरनर्धाकडून 
ता २ माहे अगस्ट १७२८ चे याच मजकूराचें पुनः वेगळें पत्र गेलेले 
आह्‌ त्यात अखर मजकूर आहे तो--- “ तुम्हांकडे कमाविसीस दाभोळ 
सुभा माहाल आहेत तेथील बतनी अंमल सुरलीत चाले ते करणेळ ७ 
मोहरम बट्ुुत काय लिहिणे ” । 


ध 


कु 


:प्रभावळी. दपर. ,. ८९ 


- ( सूचना-- यापुढील ३ कागद स. १७१८ च्या सुमाराचे आहेत 
यापेक्षां त्यांची नक्की तारीख ठरवितां आली नाहीं. ) 
ल. १३१२ "१-४ । 
श्रीमत्सकल्गुणाआलंकरण [रा०] गणोवा ना० स्वामी गो० यांसी 
पोष्य कृष्णाजी हरी दिनकरराऊ दडवत प्रा विर्नात उपारे येथील 
जाणून स्वकीय़े कुदळ लिहिने विकषष बहुतां दिवसी पत्र पाठविले ते 
पाबोन लेखनाथे अवगत जाला कुदालार्थ कळोन समाधान वाटले येसेंच 
निरंतर पत्नी परामर्ष करीत गेले पाहिजे पत्री हनतीसेंकडून "लिहिले 
तरी आम्ही काही स्वामींच्या कुडुंबाविरहित नाहीं तुमचेच होते ये स्थली 
आहों तेथे उपचारिक लिहिणे काय आहे हाली राजश्री छत्रपाति- 
स्वामीस विंति पत्र पाठविले ते येकांती मातुश्री साहेबांस विदित 
करून समयोचित जे विति करावयाची ते केली निशा होऊन मेहरबानीची 
उत्तरे बोलिली त्याचा अर्थ राजपत्रावरून कळेल समर्ड राजश्री आपानी 
स्वामीची 'तारफ़ व कितेक कायंप्रयोजनाचा प्रसंग [लहिला होता त्याव- 
रून बहुत समाधान पावली तदनसार स्वामीने, कतव्यतेत्वा' प्रसंग * संपादून 
धणी यास संतोसी केले पाहिजे आम्ही संज्ञा लिहिता हेच लिहिली होती 
कीं जे दया करणे ते मनापासून केली पाहिजे सरा . प्रसंग काही ' नाही 
स्वामीने विपरियास चितांत आणिला न पाहिजे तीर्थस्वरूप राजश्री शांक- 
राजीराऊ स्वार्माच्या सहवासे आहेत जो सांभाळ करणे तो करीत गेले 
पाहिजे बहुत काय लिहिणे कृपा असो देणे हे विर्नाति. 


>> 


छे.१३३ शि. २४ श्री 


रा. खम सावंत भोसले सरदेद्याई प्रा कुडाल गो यांसी 

छ [ अ० ] प्राति रा. राजा शाहु छत्रपाते उपरी 
मौजे डोंगर ता सोदल हा गाव रा. गणोवा ना सरदेसाई मा. 
प्रभावली ब दाभोल यांचा वतनी इसाफतीचा व खोतीचा आहे येशास 
मौजे मजकूर हाली तुम्हास इनाम करून दिल्हा आहे तरी. तुम्ही याची. 


९० मावळंकर सरदेसाई 


इस्राफती व खोती चालटऊन आपला इनामतीचा येवज घेत जाणे जाणिजे 
बहुत काय लिहिणे मो. ९. 


ले. १३४ श्री ( तालीक ) 
रा. गणोवा ना. सरदेसाई स्वामीचे सेवेसी 
[वनात सवक संभसेट व पाटसेट सोटिये कसबा लांजे दडवत विनंति 
उपर] वाडी देवराई कसत्रे मजकूर हे वाडी तुम्हास मिरास करून दिल्ही 


च 


अस तरी स्वामीने उपभोग करून कमावीस केली पाहिजे छळ २२ रमजान 
ले.१३५ । श्री सन१७१८॥१९ 
राजश्री कानोजी आगरे दाजी गोसावी यांसि 

छ स. [अ.] श्रहिकित बालाजी विस्वनाथ आसीवोद विनंति येथील कुराल 
जाणून स्वकीये कुदळ लिहिलें पाहिजे वि. रा. गणोवा ना. देशाई यांचे 
वतन संगसेस्वर माहाली देशमुखी व दाभोल राजापुर सरदेदामुखी पूर्वी पासून 
यतन आहे यासयास वतनाच प्रयोजनास येक भाऊ आपणाकडे पा वावा 
असा त्यांचा हेत आहे ग्रहस्त लोक आहेत यांचे आम्हांस हि अगत्य आहे 
याक्ारता आपळे भाऊ आपणाकडे भेटीस पाठवितील त्याचे हातून 
वतनाचा संवा घेऊन सर्वप्रकारे चालविले पाहिजे येविसी विशेष काये 
लिहिणे छ २४ शोवल 


छे. १३६ ( ताठीक ) श्री ता. ७१०१७१९ 

आ. [स.]कृष्णाजी परशुराम प्रतिनिधि ताहां सुकदमांनी देहाय ता 
मलकापुर सु ११२० रा. अंतोवा ना सरद्‌साइ मा. प्रभावळी व दाभोल 
व दह & ता मजकूर याणी किले विशालगडचे मुकामी हुलुर विनती 
केला को देहाय मजकुरी देह ४१ येथे आपले सरदेदामुखपचि हक व लवा 
जमा पुरातन साल दरसाल चालत आहे त्यामव्य धामधुमीच्या प्रसगा- 
करितां दृक व लवाजिमा पावला नाही येशास स्वामीनी कृपाळु होऊन 
गावगनां ताकीद करून हक व लवाजिमा देविला. पाहिजे त्यावरून मनास 


प्रंभावळी दप्तर ९१ 


आणून देहाय मजकूर देहृ ४९१ येथे येणेप्रमाणे हक लवाजिमा करार 
करून दिल्हा असे विताा र्गो 

१.. कसब्रा .॥॥* मोजे मके '* करगुले '॥* वारूल '॥. चांदोली 
२ * आंब्रे २ कासर्ड ३१३॥ माण १|' परेल १॥ उचज 
१॥* कोपडं '॥' येळण  .।. सेबगाऊ २ उकोली ३ मारुल 
३॥ आंबर्डे ३॥ पणुद्रे '॥' कोलिक १९॥ अल्तुर.'1॥* पुसाले 
4॥* जांबळी २१ म्हाळसवडे १॥ येळव्रण *॥॥, माजरें १) संबवणे 
१ . गजापुर १] कुंभवडे १ अणसकुरे १ वरकी २९ बुरबाल 
१ गोठणे १]' पिसात्री १ पोब्ररे १ कालजवडें ,॥।' किसरूल 
*]॥ गिरगाऊ '॥' कोलगाऊ १ येलळर॑ १) गांबडी ९ कलाणे 
*॥* चेनवाड य येणेप्रो देह येकेचाठीस येकून साडेपंनासप्रग 
हक लवाजिमा करार करून दिल्हा असे तरी सदहूंप्रा साळ दरसाल पावीत 
जाण ला० छ ४ ॥जल्हज7 ह 


ळे. १३७ ( ताळीक ) श्री ता. ७१०१७१९ 

आ० [ स. ] क्रृष्णाजी परशरांम प्रतिनिधि ताहा पतको व डांगीये 
जकात वरघाट आंबा ता मलकापुर सु। ११२० रा. अतावा ना० सरद- 
साई.मा० 'प्रमावलळी व दाभोळ व ता मलकापुर याणा [कल वद्याळगड्च 
मुकामी हुजुर विनांते केली की आपणास घाट मजकुरच्या जकातास ह्क 
करून दिल्हे होतें त्याजप्रां आपणास पावत होत आठीकड धामधुमीच्या 
प्रसंगाकरिता पांच साला हक पावत ना्ह' त्यास स्वामींना हक करार 
करून दिल्हे पाहिज म्हणोन त्याजवरून मनास आणून मरानळ्चे हक 
करार करून दिल्हे आहे तरी याचे हकाची पेशजींची मोइन आहे त्याज- 
प्रा हक देत जाण ४ जिल्हेज पा हुजुर 


लळे; १३८ श्री ता. ७१०१७१९ 
रा० चिमणाजी बलाल सुभेदार व कारकून प्रांत मलकापुर गा० यांसी 


९२ मावळंकरंः सरदेसाई 


[क्ष 10यजक स्ने| कृष्णाजी: परशराम प्रतिनिधि आसी 
वाद व अनुक्रम न० सु॥ ११२० रा. अंतोंबा ना< सरदेसाई मा० प्रभा: 
वढा ८ राभोल ब ता मलकापुर: यांणी किळे विशालगड-चे मुकामी 
हुलुर विनंति केली कौं आपणास पेसजी संन अदारामध्ये रा. नीलकंठ 
बलाळ २ ॥ ता मलकापुर येथें पड जमीन विघे १॥॥ १३ पावणा चावरं 
तेरा विबरे ईनाम करून दिलो होती त्यापैकी पंचवीस बिघे सवा पांड 
माजून चतुःसोमा करून देऊन आपले स्वाधीन केळी बाकी राहिली जमीन ते 
करार करून देऊन चतुःसीमा करून देविली पाहिजे म्हणान त्यावरून मनास 

आणून सदरहू बाकी जर्मान बिघे '॥१७॥॥ ३॥| अभे चावर पावणे अठरा 
बिघे पावणेच्यारपांड रास करार करून दोविली अस ब्राप्रमाणे मोजुन 
चतु:सांमा करून देऊन म॥रनुऊं याचें स्वाधीन करणें सदरहू जमीन यास 
व याचे पुत्रपात्रादि वंषपरंपरेने चालवीत जाणे [वब०] [क०] सदरहू 
जमीनीपेकी चोथाई भातरोप व तीन तक्‍्सामा बरकस याप्रमाणे चतुःसीमा 
करून देणे जाणिजे छ ४ जिल्हेज पा हुजुर मो. ३२३ 


टीप-- जंजिरा सिद्दी दरबारच्या इतर सनदा वर फारसी व खालीं 
मराठी. ( मोडी ) अश्या आहेत. खालीं दिलेली एवढीच सनद फर्क्त 
मराठोंत आहे. शिक्का व. मोर्तब मात्र फारसी आहेत. समासाच्या: 
उलट्या बाजुस बऱ्याच ठिकाणीं ही सनद फाटून तुटून गेळी असल्याने व 
आरंभीचा मजकूर इतर सनदप्रमाणें च असल्यानें सनदेच्याच रदाब्दांत 
पस्ठु कारणापुरता तिचा संक्षितत उतारा येथे दिला आहे. 

ले. १३९ हू ता. २८३1१५२० 
स॥ ११२०. मदरुळ अनाम दादोवा नायक वलद रंगोवा नायेक सरदे" 
साई यानी साहेबाचे कदमानजीक यऊन रुजु होऊन हमजाबाद व जाफ- 
राबाद या तफांचे आपलें सरदडामुखीचे बतन पूर्वीच्या सनदेप्रा आपल्या 
कडे चालवावे म्हणून अज केल्यावरून----____. 


यावरी मेहरबानी करून सुवे मजकूरची सरदेसमुखखी यांची. कदीम' 


प्रभावळी*दंभरे र्ड 


सवव-वर्तनांची खर्जमत चालवांवेयास फरेमोविली असे तरी खुंदे नांयेके 
मशारद्ळे व यांचे बढे भाड गणोवां नायिक वलंद रंगोवा नांयेक व त्याचा 
च्ेटा प्रलाद नायेक व तिसरे भाई विसोवा नायेक व नन्हे भाई अंतोवा 
नाथेक यांचे हातान वंतनाची खजमत पिढी दंरपिढी सुदामत मोजीब घेत जाणे 
याचे वतनाचा हक लवाजिमा व इनामत इसाफत सुदामत चालिली असल 
त्या मोजीब चालवणे दरसाल [ ता. ] नकळ घेऊन असल फिराऊन देणे 
परवानगी हुजुर रसा० खुदा महमद जवानी कृष्णाजी कदम अफराध रवाना 
तारौख छ २९ माहे जमादि लास्त्रेर सन ११२२ हिजरी भोतेब सुद ? 
७० १४० शिक्का फारसी अक्षेर समजत नाहीत. ता०?९!५| १७२० 
- बरजानेत्रं आमीलानि हाळ व*्इस्तिकबाल व देसकानी तफे हंमजावाद 
सुब्रा मांमले दाभोळ मालमदानद सु॥ ११२९० मरारुल अनम दांदोवा ना० 
वळद रगोवा ना सरदेसाई सुवे मार योहे हलुर येऊन इंलतिमास केला 
की सुब्रे.म॥।र्ची सरदेसमुखी. आपली कदीम असे सबब. हजुर येऊन_रुज 
जाळी वतनाचे खुर्दंखतावांबे आज केला यावरुन साहेब मेहरबान होउन 
बतनाचे खुर्दी खत करून छ २९ जमादिलास्विर सन मजकुरी सादर केले 
ते लिहिले असे की सरदेसाई मार याचे हातून वतनाचा हक लवाजिमा 
व इनामत व इसाफत कदीम चालिला असेल त्यामौजिब चालविणे येसि- 
ग्रास आपला हक ळाजिमा व इनामत इसाफत कदीम आहे यापैकी 
मोजे तनाळी ता वेळव तर्फ मार हा गाव आपळा' इनामत कदीम आहे 
सुंब्ाहून तहकीक करून आपले ताठका केला असे यरैसियास साहेबी मेहर- 
चानी करून मौजे मजकुरची इनामत सनद माहालास सादर केली पाहिज 
म्हणोन अर्ज केलां व ग्रेवाबे येजतआसार सीदी साद हवालदार 
कोट अजनवेली येही माठुमात केली की मोंजे मजकुर सरदेसाई याचा 
कदीम इनाम असे सुभाहून तहकीक केळे असे यरेसे जाहिर केले त्यावरून 
सरदेसाई मार यावर मेहरबानी करून मोजे मजकूर मौजा १ येक साल- 


१७० 


मजकुरापासोनं इंनाम दिल्हा असे तर मोजे मजकूरची जमाबंदी जे साली जे 


९४ मावळंकर सरदेसाई 


होत जाईल ते बेरीज नक्त बाव व गला केली व वजनी व सुमारी सरकार 
तक्षीम सरदेसाई मजकूर याचे नावे खर्च लिहित जाणे [ता?] नकल 
धऊन असल परतोन देण व मोजे मजकूर्ची वेठवेगार व ज्याहात फर- 
मासाब्राब्रे मुजाहिक ना होणे पा हु॥ रा दिलावर जवानी रामाजी सीदा 
भफराध छ १२ माहे रजेव मोर्तवाः सूद मो ० ३५ 
स... 
छे.१४१ ( तालीक ) श्री ता. १५६1१७२ 
] रा. रामाजी गोविंद नामजाद प्रांत दाभोळ गो० यांसी 

सवक भगवतराव रामचंद्र अमात्य न० स|॥ ११२१ माजे तनाली तां 
वळत हा गाव रा. दादोबा ना० सरद्‌साइ यास इनाम आहे त्यास गुद* 
“हाचे तिजाइच्या येअजाचा तगादा गावकरी यास करिता म्हणोन सरदेसाई 
याण हूजुर लि। त्यावरून गुदस्ताचे तिजाईचा येवज तहकुव केला असे 

हा गावकरास तगादा न लावणे छ १९ शाबान पा हजर 

न लीक 00. 

ले० १८२. श्री ता. ६।७॥ १७२० 

[ स्व० ] ४७ शार्वरी नाम संवत्सरे आशाढ शुध त्रयोदसी सोम्य- 
वासरे [ क्ष० ( शंभु ) (रा रा. रामराव ब्राबाजी मुतालिक दिमत 
अमात्य.) ] रा. अंतोवा ना० बिन रगावा ना० सरदेरासुख मा. प्रभानः 
नलव मा. दामोल यांणी हुजुर येऊन वनांत केली की हरदू मामले 
भजकूरचे सरदडामुर्खाचे वतन पुरातन आपले आपण अनभवित आहा 
अढ सुरक्षित चालवावयाची आशा स्वामीनी केली पाहिज म्हणून विदित 
केळ त्यावरून मनास आणितां अंतोव! ना? यांचे वडील भाऊ गणोवा 
ना. होते ते वतनदार येकनिष्ट हात सदरहू सरदेशमुखीचे वतन॒ पुरातन 
शणोंवा ना. यांचे ते वतन अनभवित असतां मृत्य पावले त्यांमागें. सर" 
इथउुखांचे वतन त्यांचे पुत्रास व बंधस सुरक्षित चालवणे हें स्वामीस अगत्य 
आहू याकरितां मामळे मजकरचे सरदंशामु्खाचें वतन गणोवा ना. त्याचे 
उन पल्हाद ना. व भाऊ दादोबा ना. व अतोबा. ना. यास चालवायाची 


प्रभावळी दप्तर . ९५ 


आज्ञा करून तुम्हांस हें पत्र सादर केले आहे तरी तुम्हीं मामले मजक्रचे 
सरदेदामुखीचे वतन ॥त्रवगं ना, मारनिलेस वंदापरपरेने चालवणे वब या 
वतनास हक लाजिमा इनाम इसाफत व त्राज बाब मामले मजकूरचे गाव 
जजीरें रतनागेरीच्या तनख्यास आहेत तेथे चालवीत जाणे बहुत लिहिणे 
तरी सुज्ञ असा मो. २२ 

टीप--याच तारखेचे व मजकुराचे दुसरे आज्ञापत्र कृष्णाजी परशराम 
प्रतिनिधि यांच्या नांवचें प्रमावली व दाभोल मामल्याब्रावत आहे 


ले. १४३ श्री ता. ६1७१७२० 
[ स्व० ] ४७ शार्वरानाम संवत्सरे आष्राढ शुध त्रयोदसी साम्य वासर 
[क्ष०(दांभु) ([स०] कान्होजी आंगरे सरखेल)] रा. अंतोबा ना० बिन रगांवा 
ना० सरदेदामुख मामले प्रभानवलळी व मामले दाभोल यांणी हुजुर यऊठु 
विनांत केली को हरदू मामळे मजकूरचे सरदेशमुखीचे वतन पुरातन आपड 
आपण अनभवित आहों त्यास कान्होजी आंगरे यांकडून दामोल सुभाचे सर- 
देशमुखीस इस्कील होते याकरितां स्वामीनी त्यांस आज्ञापत्र द्यावया आज्ञा 
केली पाहिजे म्हणून विदित केळ त्यावरून मनास आणितां अंतोवा नायक 
यांचे वडील भाव गणोवा नाईक होते वतनदार येकानष्ट हात सदरहू 
सरंदेशमुखीचें वतन पुरातन यांचेच अनभवित आहेत आलीकडे गणोवा 
नाईक मृत्य पावले त्याचे पुत्रास व बंधूस बतन चालवण हें स्वामीस 
अगत्य आहे तरी गणोवा नाईक यांचे पुत्र प्रल्हाद नाईक व भाऊ दादा 
बा नाईक व अंतोवा नाईक यांस माहाल मार्च सरदेरामुखींचे वतन सुर- 
क्षित चालऊनु हक लवाजमा इनामत इसाफत बाजे बाब पूवापार प्रमाण 
चालवीत जाणें व दाभोळ सुभाच सरदेदामुखीस तुम्हांकदील कारकून 
व लोक खलेल कारेतात त्यास ताकोद करून नाईक मार्रानलेचे वतः 
नाचे अमलास खलेल होऊ न देणे व प्रभानवठा सुभाच माहाल तुमचे 
ताबीन आहेत तेथे हि यांच्या वतनाचा असल पंसजीप्रमाणे चालवण 
कोण्द्ें इस्कील सर्वथा होऊ ने देणे बहुत लिहिणे तरी सुश असा मा २२ 


>>> 


शद मावळंकर सरदेसाई 


ले.१४४ शिक्का फारसी :बतुलांकार _ कवण 
अक्षरें समजत नाहीत ह... ता. १८६०१४५ 

अज सुव्रा मुकाम किले अंजनवेल मामले बंदर मेमून मुस्तफाबाद ऊफ 
दाभाल व मामले मुजफराबाद ऊर्फ प्रभावली व इस्म देदामुखानी व मुका- 
मानी व देदापांडियानी व वाजे वतनदारानी व स्वोतानी व रयानी माहाला- 
नहाय सुत्रा दाभोळ सुहुर सन इहिदे इशरीन मिया व अलफ दादोवा 

इक बिन रंगोबा नाईक सरदेशाई सुबरेन मजकुर यांही सुभा मुकांम मज- 
झरा इलातिमास केला कीं आपरे सरदेशमुखीचें वतन कदीम पुस्त दर 
अस्त सुबन मजकूरचें चाळत आलें असे दरम्याने 'घामधुमीचे सबबेकारितां 
सरक्कार तफस रुजुवातीस मवाफिक आले नव्हतें सवब केश कृप्ण गुमस्ते 
मामले दाभाल यांस सन खमस अडारमध्ये वतनी पादशाही फरामीन व बाजे 
कागद देऊन हुजुर जंजिरे दड ]राजपुरीस रवाना केले होते ते वर्ख्ती त्याणा 
हुद्चुर जंजीरा जाऊन वतनी कागद दखल केले त्यावरून हजरून खातिरेस 
आणून मेहरवान होऊन केसो कृष्ण मुतालिक यांस वतन चालवावयासी 
'डुदखत मरहमत केलें असे त्यावर ते सुत्रेने मजकुरी बतनाचे चाकरीवर 
हाते त्यावर आपणहि साल गुदस्तां हुजुर जंजीरे देडाराजपुरीस जाऊन 
रडु होऊन अज केला कीं वतनाची खिजमत चालवाबयासी हालीं आपण 
उमदवार असा तर आपले व आपले भाई यांचे नावें खर्दखत करून देणार 
साहईेब्र धनी आहेत म्हणऊन अजं केला त्यावरून हुजरून मेहरबान होऊन 
सन. इशारानमध्ये आपले व आपले भाई यांचे नावें खर्दखत मरहमत 
केळें असे त्यामध्ये कदीम हक लवाजिमा च इनामत व इसाफत सुदामद 
चाळळ असेल ते मोजीब चालवणे येसा हुकुम असे त्या मोजीब सुभाहून 
ताकोद फर्माऊन देविलें पाहिजे म्हणऊन इलतिमास केला ऐसियासे सर” 
इसाइ मझारुनइले यावर मेहरवांन होऊन हुजुरून खुर्दखत छ २९जमादि- 
छाखर सन इडारीन मरह्मत केलें असे तेव्हां हुकुम जे सरदेसाई मजकूर 
हुजुर येऊन खुदखताबाते अर्ज केला त्यावरून खातिरेस आणितां रुन सील 
आसरमध्ये सरदेसाई मजकूर यांचे नायेव केशी कृष्ण हुजुर येऊन रुजु होऊन 


. प्रभावळी दप्तर ९७ 


चतनाचे खुदखतवाबे अर्ज केला त्यावरून छ ९१ जिल्हेंजी मेहरखान. होऊन 
खुदखत करूंन दिल्हे असे को सुब्रे मजकूरचे सरदेदामुखीचे वतनाची सुता" 
ळकी यांची कदीम असे सवव यांचे दुमालां केली असे यांचे हातून वत- 
नाची खजमत सुदामदमेाजीव पिढी दर पिढी घेत जाणे येसे सादर 
असे हाली खुद दादोबा नाईक सरदेसाई सन मजकुरी हुजुर येऊन रुजु 
जाहाळे आणि वतनाचे खुर्दखतवाबे अर्ज केला त्यावरून हुजुरून यांवर 
मेहरवान होऊन खुदखत मरहृमत केलें असे सुब्रे मजकूरची सरदेदामुखी 
यांची कदीम असे सबव वतन चालबावयासी फर्माविळें असे तर खुद नाईक 
मक्यारइले व यांचे वडे भाडे. गणोवा नायेक वलद रंगोंवा नायेक व 
त्यांचा बेटा प्रल्हाद नायेक व दुसरे भाई विसोवा नायेक व नने भाई 
अंतोवा नायेक यांचे हातान वतनाची खिजमत पिढी दर पिढी सुदामद 
मोजीब घेत जाणे व यांचे वतनाचा हक व लवाजिमा व इनामत व इसा- 
पत सुदामद चालील असेळ तेमोजीव चालवणे दर दर साल ताजे सन- 
देचा उज़ूर न धरणे नकल घरेऊन असळ फिराऊन देणे म्हणऊन हुजुस्चे 
खुर्दुखतांत हुकुम सादर असे यैसियासि खारतिरेस आणितां सुदामद सर 
देसाई मद्यारइले यांचा कदीम हंक लवाजिमा चालला आहे त्यामाजौब 
हाली हि देववावा (मु) दुरुसच असे अमा अवल मुलकाची अबादी होती 
तेव्हां मबाफिक पडत होते फिलहाल चहूंकडील कसालियामुळें मुलुक वैरान 
असे जुजवी वसाहत असे ते र्येत कसालेयामुलें नादार पडली असे या- 
मुलें सुदामदमोजीब हक लवाजिमा द्यावयासी मवाफिक पडणार नाही 
याबदळ सरंदेशाई मक्गारनंइळे यांस फर्माविलें कीं पेस्तर मुलकाची ऊस्ता- 
वारी जालेयावर तुमचा हक व लवाजिमा सुदामद चालला असे त्यामोजिब्र 
घेणे ब र्येत हि देईल फिलहाल रयेतीचे नादारीकरितां करार करून 
फर्माविळें जात असे तर येणेप्रमाणे हक लवाजिमा देत जाणे बीतपसील-- 


हालीं जमाबंदी केली येनजिनसी असे । नक्त बाब ऐन नक्त देखील घरपटी 
त्यास हर जिनसास दर खंडीस च्यार | व बण म्हेसी व वजनी व सुमारी 


आणे रुपये"!* जिनसास किमतीस दर रुपयास ८. 
शं 


९्ट 


गोलीयांचे म्हैसींस सालिना दर 
हॅसांस दुद वजन कचे 


विनांस दर दीडरोर पाडसीस द्र 
८८४१]|. अदरदेर ८८४||, 
जकायेतीस--- 


मेण्याचे आणि मिठाचे व भुसाचे 
दर बलास साहा रुके ८८ 
पानाचे दर बेलास तीन रुके ८३ 
डाइवबांझ व खांदाडास दर दीड रुका 
कलां व वजनी ब्रंदरी तेराडियांची 
जिन्नस व कापड वगेरा जकात आ- 
विकोळ त्यांच कारेल त्यास द्र- 
किंमतीस दर रुपयास नीम आणा 
रुपयास नीम ८. 
आणा ८४||. 
आठवडेयाचा बाजार भरेल त्यास 
दर बाजारास , 
वाणी याचे व कापडकरी आणि 
मासलकरी यांचे सरेकरी याचे द- 
इकानास पाऊण कानास दीड रुका 
रका “||| ८“ १] 
बाजे खुम मोहतफी कलांस सराफांस 
दर दुकानास दोड रुका ८१]| 
पानाचे दर मोटेस वजनी जिनसास 
पानें १०० दरमणे पावशेर 


गलेयास फसकी 
गला केली 


नारळ दर सदे 
येक १ 


गोणीस मोटेस खाटकी याचे ठुका- 


मावळंकर सरदेसाई 


तेलियाचे खुटास सालिना तेल वजन 
कच्चे अडीच शेर ४८२]. 


चानवांराचे दुकानास सालिना 
पाय्रपोसकारेयांचे वाहाणांची लुतीं 
दुकानास पा्ये- करितात त्यांस 
पोस जोडे दोनर दर दुकानास 
जुती जोंडे दोन२ 


क 


रयेतनिसवतीने वरांडे होतील त्यास 
दर वराडास 
नारल १ पानें ५० सुपारी ८८४८४९ 
वारीक मीठ पिकेल त्यास पिकास के- 
ली दर खंडीस मीठ केली अद॒मण 
द्रगावांस सालिना न 
जेवा १ शाकभाजी वोझे १ इरंले १ 
कोंबडे येक १ राबता महार १रोज ४ 
फाटी भारे दोन २ त 
कोली व दालदी व खारवे व भोई 
यांचे दर होडीस मासा येक १ 
कुंभाराचे दर आवेयासी मडके येक ९ 
बुरडाचे दुकानास सालिना दागिने 
च्यार ४ खुद २ बुजरुख २ 
साली कोटे यांचे मागास सालिना 
सूत चिवट येक ? 
नारळ व सुपार्राचे आगरास सालिना 
सुपारीचे आगरास नारलांचे आगरास 
सिपुट येक १ नारल येक १ 
वेदी व गुलाम फरोक्त होईल त्यास 
दर सनगास नीम रुपया .॥. 


प्रभावळी दप्तर ९९ 
सवादेर निटवे नास मांस वजन | दत्तपुत्र घेईल त्यास सेला एक १ 
८८॥- ८८% सवाशेर ४४१]. | सेली व मेंढी याचे कळपास दर सदे 


घणगर सणगर यांचे मेहतरास सालिना | बकरे येक १ 
दर मागास कांबले येक ९ सिगोटी गाई ढोरें व म्हैस ढोरे दर 
नारळाचे दरबेलास तीन रुके ४३ | सरास च्यार आणे .). रुपये 
सणगर व धणगर कांवली फरोक्ष्त | खंड गुन्हेगारी होईल त्यास दर सदे 
कारितील त्यास दर बोधेस सा रुके “६ | पांचरुपये ५ 
घोडे व उंटे फरोक्त होतील त्यास | पारध सिकारी सावजास सिसाला १ 
किंमतीस दर सदे एक रुपया 

येणेप्रमाणे हक लवाजिमा फील हाल करार करून दिल्हे आहे तर 
सदरहमोजीब सरदेसाई मशारुंनइले यांस देत जाणे पेस्तर मुलकाची 
अबादी जाहलेयावर सुदामद कदीम हक लवाजिमा चालिला अस लाप्र- 
प्रमाण घेत जातील व तुम्हीहि सुदामदमोजिवब देत जाणे दर दर साल ताज 
सनदेचा उजूर न करणे नकल घेऊन असल सरदेसाई मशारइले यांनजीक 
देणे ताकीद समजणे र॥ छ २५ माहे जिल्हेज सन २ जुल्स मुताबरिक 
सन ११३३ हिजरी मोतंब सुद मो. ३५ का 


ले० १४५ (तालीक ) श्री ता. २६११२1१७२० 
आ० [स०] भगवंतराव रामचंद्र अमात्य तां कमावीसदार माज 


धामापूर तां संगमेश्रर सु| ११२ १ मोजे मजकूर हा गाव सरद्साइ 
याजकडे इनाम चालत आहे येशास रा. अंतोंबा ना. सरदेसाइ मा 
प्रभानवली व मा. दाभोल हे हुजूर रत्नागिरीच्या मुकामी दरानास यऊन 
विदित केले जे मोजे मजकुरास इकडून वसुलाचा उपसग लागता. यामुळ 
गावीचे रयत शकदिल आणि आपण कुटुबवछल कुठबाचा यागक्षम चाला - 
वयाकरिता मोजे मजकूर इनाम दिल्हा तेथे उपद्रव जाहाल्यावर गांव 
पडतो येश्यास स्वामी कृपाळु होऊन गांवांचा उपद्रव चुकऊन आपणास 
रापद्राव गांव चाले तं कल पाहिजे हणोन त्यावरून मनांस आणून माज 


१०० भावळंकर सरदेसाई 


मजकूर इनाम गांव मद्या्निळेच्या दुमाला केला असे तरी तुह्यांकडे रुजुवात 
राहोन गांवीची ळावणासंचणा उमेदीने करणें मोज मजकुराकडे येतफेचा 
चौथाईचा येवज येणे तो मक्यार्निळेकडे साल दर साल देत जाणें व हुजुरून 
चिटी मसाला होईल तो देत जाणे जा? छ ७ रोवळ 


१ 


छे. १४६ श्री स. १७२१ चे सुमाराचें 


श्रियासह चिरंजीव रा. रा. श्रीनिवासराऊ यासप्रति कृस्णाजी पर- 
डराम आसीवांद उपर [ ये० | यानतर रा० आंतोबा ना० सरदेसाई 
आपल्या दर्शनास आले आहेत पूर्वीपासून हे आपले पदरचे याची.स्थापना 
सर्वेप्रकारे आपले वतन येसे मानून तीर्थस्वरूप रा.“ बाबाही केली 
आहे त्याप्रमाणे सर्वविसीं याचा अभिमान धरून आपण स्थापना केळी 
पाहिज हे आम्हापासी आहेत ते आपणाजवली च आहे येसे चितांत धरून 
दया केली पाहिज च्यार राजे जाहाळी आहेत यास आधार सपल्याविरहित 
डुसरिथाचा नाही थोर वतनदार ब्राम्हण म्हणऊन तीर्थस्वरूपी आपले पुत्र 
झणऊन चालविले आहे त्याचे ठाई तुह्लां आहा याचा अभिमान धरून चाल- 
विणार आपण सववज्ञ आहेत याचेबिसि चिरजीव आपणास विनती करितील 
तद नुरूय यांचेठाई कृपा केली पाहिजे बहुत काय लिहिणे हा आसीवादि. 
टॉप हें पत्र अव्बळ अखेर खुद्द कृष्णाजी परशुराभ यांचे हातचे आहे. 
कय ची व कडी 

छे० १४७ हुवळ्‌ गनी सन १७२२ 
आममेलाने हाल व इस्तिकवाल व देसमुखान्‌ व देसपांडियान्‌ व मुकददमान, 
च जमोअ जमीदारान्‌ व मुजारियान्‌ व रिआया व बरायाए त, बेलंब तर्फ 
इ जाबाद मु «बंदर मेमूने मुस्तफाआवाद ऊर्फ सुबए दाभोळ ताल्टुके किल 
मेहरूसे जजारे दंडाराजपुरी सरकारे तलकोकन आदिलखानी मुजाफे सुबर 
दारुजफरे बीजापूर बिदानंद के दर्राविळा इजतआसार दादो ना. वल 
रंगो ना. सरदेसाईए सुवए म. व सुवए राजापूर बहुजूर आमदा अर्ज नमूद 

के पेश अर्ज ई खानसाहिब व किव्ले जिन्नतनिशान याकूतखाने 


प्रभावळी दत्तर . १०१९ 


मरहूम अज राहे मेहरबानी व कदीमपरवरी मो? तनाली त० म०के वावत 
हक्के लवाजिमात व इज्‌आमाते सरदेसमुखी अ थतारीख द्राजदहुं शेहरे रजव 
संने २ मंहेमदद्याही मुताविक सने ११३४ हिजरी मुताव्रिक संने अद्धरेन 
माता व अलफ मृगसाली दरोबस्त इन्‌आम भाओलाद व अहफाद मुक- 
रर फर्मूद सनदे हिंदवी मुजय्यज्न वमोहरे खुद अता नमूद अंद विनावबरां 
उमीदवारं के अल्‌ हाळ मुताबिक आं सनदे नातीक वरखते फारसी मरम्ह- 
मत गर्दद चूं बखातिर आवुर्दा द्युद वजुहूर पेवस्ता मौ० म० अज कदीम 
वाबते हक्के लवाजिमात व इन्‌आमाते सरदेसमुखीए ऊस्त लिंहाजा नजर 
बर आं व बर अकीदत व ॒नेकोबंदगीए मुशारुन्इलेह सौ० म० रा 
दरदस्त नमूदा हासिळाते दीवानी व कुलू जमअब्रदीए गल्ला व नकिदयाते 
दराने व गुमारी आं चे तक्‍्सीम अज सरकार ख्वाहृद वूद वाअवलाद 
व अहफाद इन्‌आम व मऱ्हमत फर्मदेदम्‌ वायद के अम्लः ब फअल: 
त० म० त० म० मो० मस्तूर रा दरोवस्त इन्‌आम मुकररी बाअवलाद 

अहफादश दानिस्ता दर कव्ज व तसर्रफे ऊ वा गुजारंद व बहेच 
वजह मिन्नुलू वुज्लुह बइलुत बिल्वुजूहात सहेव सायरे जहात्‌ व ब्रिसातू 
बेठ व बेगार व कनाफा व जमीए तकार्लाके दीवानी मुजाहिमत न रसा- 
नंद व हरसाल सनदे मुजददद_ न तलबंद नकल गिरिप्ता असल्‌ वापस 
दिहंद दरीबाब ताकीद दानिस्ता हस्व-ई-मस्तूर बाओमल आरंद तेहरीर 
फत्तारोख ( पुढें कांहीं नाहीं ) 

९ सुभे दाभोळ सरदेदामुखींच्या कामाबद्दल वेतन म्हणून सुमे मजकूर 
पैकीं मौजे तनाली तपे वेलंब-हमजावाद हा गांव आम्हांस वदापरपरेन 
इनाम दिल्याबद्दलची फारसी सनद सरसुभेदार मरहूम याकुतखान यांची 
आहे व त्याप्रमाणें गांव आम्हांकडे इनाम चाळत आहे तो तसा पुढ 
चालावा वगैरे म्हणून दादोनायक रंगोनायक सरदेसाई यांना हुलुर विनात 
केळी ती मनास आणून व सनदपत्राचा वगेरे दाखला पाहून सदर 
तनाली गांव त्यांजकडे वंदापरंपरेने कायम इनाम दिला आहे म्हणून जाजर 


शिही अधिकाऱ्यांचे फर्मान आहे ). 


१०२ मावळंकर सरदेसाइई 


छे. १४८ ( तालीक ) श्री ता. २६३१७२२ 

अभयपत्र [ स० ] भगवंतराव रामचंद्र अमात्य ता येसो माहांदेव 
मुलया रयानी कोंड इनामत सरदेसाई मोजे असुडे ता संगमेस्वर 
सु॥ ११२२ दिल्हे अभयपत्र वेसीजे रा. अंतोवा ना सरदेसाई हुजुर रत्ना- 
गिरीचे मुकामीं येऊन विदित केले जे कोंड मजकूर हा इनामतीचा कांही 
दिवस खराव पडिला होता त्यास साल गुं स्वामीच्या दर्दीनास आलो 
तेव्हां स्वामींनी कोंडाचे वसाहतीची आज्ञा करून इकडीळ तिजाईचा तह 
करून अभवपल् सादर केळे त्यावरून वसो माहादेव मुलिया व 
आणखी येक दोन कुळे आणून थोडीबहुत कीर्द केली स्वामीनी तिजाईचा 
तह केला त्याप्रो उगवणी केली याउपर पेस्तर साळ्चा तिजाईंचा 
ह करून अभवपत्र सादर केले पाहिजे म्हणोन तपासिळे विदित 
केले त्यावरून मनास आणून नायक मक्ार्निळेचे चालवणे अवद्यक जाणोन 
कोंड मजकूरचा इकडील ग्रेकतफी तिजाईचा येकसाळा सन सलासा- 
कारणे तह नक्त र्ता '< पांच रुपये मोकराः केळे असे याप्रमाणें येकतर्फेने 
हंगामसीर उगवणी कर्णे आणि कोंड मजकृरची माहामुरी करून खुद्याल 
राहाणे जाजती होणार नाही चिंता न कग जाणिजे अभय असे सदरहू 
तह देखील वाबती केला असे जा० ळ १९ जमादिलाकर 

( या संवंघांतीळ याच “राच णक स्वासगी पत्र र, 
ळे. १४९ ८(ताळीक ) श्री 
रा. रा. अंतोंबा ना. स्वामी गो० यांसी 

रद सेवक श्रीनिवास सिवदेव न. विर्नात [ ये० ] विद्योध तुम्ही पत्र पाट” 
विलेप्रा जाळे सारांदा वेरियाचे हक व बाग कोलवे व कोंड असुर्डविसा 
ल्ि| तरी प्रस्तुत येथील तबाईचा प्रसंग ल्याहावा तेव्हा तुमच्या चित्तात 
यावा येसें नाही तथाप तुमचा प्रसंग तो आवदाक जाणोन वाग कोलते व 
कोड असुड येथे दोन पत्रे सिक्यानिसि पार्ठावली आहेत पुढे ब” 


शि... ७. हच 


र्त कार्य तेहि प्रसंगोचित घडोन येईल तुमच्या कार्यास अंतराय सर्वथा 


९ 


न करू बहुत काय लिडिणे सुज भाहा कृपा असो दोजे हो विनंति 


८३ 


प्रभावळी दप्तर १०३ 


छे? १५० श्री - ता? २०॥१॥१७२३ 
[स्व०]४९ शुभकृत संवत्सरे पोष्य बद्ठुळ दरामी रविवासरे [क्ष०(द्ाहु) 
[स.] कान्होजी आगरे सरखेल)] प्रल्हाद ना. व अतोवा ना. सरदेसाई प्रा 
राजापुर हे प्रात मजकुराचे लावणीसंचणीवदल संगमेस्वर माहाली कविल्या- 
समेत राहातील तुम्हीं सर्व प्रकारें याचे साहित करणें प्रा मजकूरपंकी याचे 
माहाल तुम्हाकडे आहेत त्या माहालीं यांचे इनाम व हक लाजिमा पूवीपासून 
चाळत आला आहे त्या प्रो यास विलाकुसुर चालवणे वहुत लिहिणे तरी 
सुज्ञ असां ( मो. ९ ). | 


छे०१५१ ( ताठीक ) श्री ता २९५१७२३ 
माअनाम हवालदार व कारकून व. भा. ता संगमेश्वर यांसी दृप्णाजी 
रदाराम प्रतिनिधि सु॥ ११२४ रा० अंतोवा ना? सरदसाइ सा. मभा- 
वली व दाभोळ वाणी हुत्ुर विद्याळगडंचे सुकामी वेऊन ।वनांत कढी को 
मोजे घामापुर ता मजकूर हा गांव आपणास वदहेनसमध इनास आहे 
तेथीळ तिजाईचा वसूल आपणास पडतो येसियास आपण वतनसमध स्वामा- 
पासो सेवा येकनिष्ठेने करीत आहो स्वामीनी कृपाळु हांऊन माज मजकूरचा . 
तिजाई आपणासं माफ केली पाहिजे -(इ०) .-. . तिजाइ साल 
दर साल माफ केळी असे. वर्सुलास तगादा न लावण-छ ५ स्मजान 
छे० १५२ शि०२८ श्री ता? १५॥११]१७२३ 
अभर्यपत्र [स ०] भगवंतराव रामचंद्र आमात्स हुकमत पन्हा तां कमादिसदार 
कोंड असुरडे ता. सगमेस्वर सु॥ ११२४ दिल्हे अभयपत्र एस ज तां हुजुर 
रतनागिरीच्या सुकामी येऊन विर्नोत केली जे माजे मर सात पाच साळ खराब 
डेला होता त्यास साल गु। वसाहत करावयाविसी आज्ञा करून अभयपल्ल 
सादर केले त्यावरून सेवक उमेदवार होऊन गावावर वेऊन वसाहत करून 
जुजबी कीर्दी केली त्या कोदांच्या अजमासाबदळ र|| ह्री बाबजीराव पा 
वेळे त्याणी कीदीं अवलोकन करून अजमास रोवसां वादतकलाच आहे 


१८४ मावळंकर सरदेसाइ 


परंतु पाऊस सेवटवर ळागळा नाही यामुळे वळवा पडोन सेते जायां 
जाहाळी आहेत स्वामी कृपाळु होऊन कीदींवर नजर देऊन गावीचा तह 
करून आज्ञापत्र सादर केले पाहिजे म्हणून त्यावरून मनास आणून साल- 
शाच्या कोदींवर नजर देऊन मोजे म॥रचा तह॒सालमजकुराकारणे 
येकसाला देखील वावती येकतरफा येतरफेॅने खेरीजगी यास मक्ता 
उसुली वेरीज तिजाईचे येबजी नकद रुपये ५ गला दसेरी खंडी "| 

येकून पाच रुपये ब गला दाहा मण रास केला असे विलाकसीर उगवणी' 
करणे आणि पेस्तरची कीदी उमेदीने करून खुद्याळ राहाणे ज्याजती होणार 
नाही अभय असं सदरहू कोड सरदेदामुखाकडे इनाम आहे त्याचा येतर" 
फेन उसूलाचा तह केळा असे याप्रा उसूल देणे जाजती होणार नाही' 
छ २७ सफर पा हुजुर | मो० २८ 


१५३ श्री ता? ५४1१७२४ 

[ स्व० ] ५० क्रोंधीनाम संबत्सरे चेत्र वहुळ अस्टमी भानुवासरे 
[.क्ष० (दां) ( [स० ] कृष्णाजी पंडित प्रतिनिधि ) ] केंदव ना? 
ब्रिन गणावा ना० सरदेसाई मा० प्रभावळी व मा० दाभोल यांनी 
किले 'पनाळाचे मोकामी स्वामी्सनिध विनंति केली जे मा० मजकूरचे 
सरदेशमुखीचे वतन महत कदीम अपळें अपले आजे रंगावा ना 
त्याचे पुत्र गणांवा ना विसोबा ना? व दादोबा ना व अतोवा ना० 
येसे चोघे त्यामध्यें गणोबा ना० वडील पुत्र ते अपळे पिते याणी पूर्वी 
माहाराजासंनिध येऊनु बतनाविषइ विनंति केली होती कीं मा० प्रमान 
वलोखाळ ता मलकापूर व ता असडोली हे दोनी माहाळ वरखांटे 
आहेत येथील कदीम सरदेशमुखी इंदल्द्याहाचे कारकीदींस अपलें वतन 
चालत होते त्या आलाकडे कांही दिवस मुकासियामुळें दो माहाळचा भोग- 
- तटा अपला राहात आला आहे येसियासी दोही माहालळचें वतन करार 
करून दिल्हे पाहिजे म्हणोन विनंति केली होती परंतु ते प्रसंगी पत्रे होऊन 
अलो नाही याकरितां अमचे बंधु वडील प्रल्हाद नाईक व आापण व कनिष्ट 


/ँ 


प्रभावळी दप्तर . १०५ 


वेधु शामजी नाईक येसे त्रिवग व आपल चुलते विसोवा नाईक व दादोवा 
नाईक व अंतोवा नाईक इतकियांचा वतनाविसा स्वामीच्या र्‍यांसी आज 
आहे तरी साहेबी मेहरबान होऊन वतनाचा भोगवटा राहेंला आहे तों 
जीणोंधार करावयासी महाराज समथ आहेत म्हणान विनांत केली त्या 
वरून मनास आणितां मा? मजकुराखाळ सदरहू दोनी महाल कदीम 

[ळत होते अदल्याई मुकाशामुले व या राज्यात वरघांटे तीर्थस्वरूप रा? 
थोरले कैलासवासी स्वामींनी रतन सुभे केल तेव्हां ता मलकापुराखाले 
आणखी च्यार माहाळ देऊन स्वतंत्र सुमा केला व तारले सुभा केला त्या- 
खालळें आणखी माहाल व ता आसडोंली माहाल दिला त्यास भोंगवटा 
वतनाचा राहिलांसें दिसोन आले परतु कदास इदलद्याई कारकीदीस प्र- 
भानवलीखालें हे माहाल चालत हात दरम्यांने भोगवटा राहिला म्हणून 
वतनदाराचे वतन तुटावे येंसे नाही हे वतनदार प्रमाणिक स्वामीच्या पा- 
यासी राजश्री थोरले केळासबासी स्वामांपासून हा कालपर्यंत निष्टेनें वतत 
आहेत यांचे चालवणे है स्वामास परमावइयक याकरितां स्वामी याजवर कृ- 
हरदू माहालचे सरदेरामुखीच वतन कदीमप्रमाणें यांस अजरा- 
रून दिल्हे आसं तरी तुह्या या दाना माहाळ्चे सरंदेशमुखीचे. 
वतन याचे दुमाला करून वतनाची सवा यांचे हातून घेत जाणें या वत- 
नास हक व लवाजिमा व जकायतीस विस्वा हक निसवल मा० मजकुराचे 
बाजे माहालप्रमाणे चालवीत जाण या दोही माहाळचे वतनाचे सनदा अ- 
लाहिदा माहाल्चे नांवे सादर आहेत सदरह वतन यासि व याचे पुत- 

त्रादि वंशपरंपरेने चालवणे वष प्रतिवर्षी [क.] [व.] जाणिजे वहुत [हाहेण 


पाळु होऊन 
मऱ्हामत क 


सुज्ञ असा मा. ळर 
टीपा-र्‍याचांदवद्ा याच 
त्यांतील कमजास्त बावी खालीं दिल्या आहेत 

(१)“भगवैतराऊ अमात्य हुकमत पनाह यासा --नांवाखेरीज फरक नाह! 
(२)“देदामुख देरापाडे ता असडोली यांसि | बहुत लिहिणें सुज्ञ असा 
(३)“देदामुख व देदापांडे ता। मलकापुर यांसि”| याब्रद्वल ढेखनाठ कार'आहे 


मजक्राचा आज्ञापत्रे दुसरा गेला आहत ता व 


१०६ मावळंकर सरंदेसाई 


(४) “पारपत्यगार व कारकून वतमान व भावी ता. मलकापर यांसि” 
५) व “ पारपत्यगार व कारकून वतमान व भावी ता असंडोली यांसि 
__ शेवटच्या दोन आज्ञापत्नांत पुढाल मजकूर जास्ती आहे 
बतनसव्रेधे यांचे माथां शेरणी रुपये ३० ० तीनसे रुपये करार केले 
ससत याचा वसूल हुजुर होईल ” “: सदरद ता मजकुरचे वतन यांसि 


च यांचे पुत्रपोर्त्रादि वंश *? 2 त्याद मजकुरापूर्वी वरील शेरर्णासिवंधाचा 
मजकूर आहे. अखेर ढखनालकार” व रुजु असे दाव्द आहेत व दोहोंच्या 
दरम्यान मोतव आहे. दावटच्या ४ पत्रांवर मोर्तवाखेरीज आरंभी 


ने. २६ व १७ चें गिक्के आहेत याच आज्ञापत्नाधारे कृष्णाजी प० 
नोध्रीनाविन्यानी'ता, ३०श ६ चले हु|। मलकापुर सुम्यास व देढे 
देशकांस दिले झा हेत त्यांतील ढु ऱ्या हुकुमाचे अखेर पुढील 
मजकूर अधिक आहे ---** सरदशसुन्वीच्या धेद्यास मद्यारनिळे आपला 
युताळेक ठेवतील तो ब तुल्मी येकमतें वतनी धंदा चालवणें.? 
पकडा... 
छ० १५४ शि०२५२६॥१७., श्री 1४1१७२४ 
[स्व.]५० क्रोधीनाम सवच्छर चेत्र वदुळ अष्टमी भानुवासरे क्ष. श्री राजा 
२ छ० स्वामी यांणी रा. गणोबा व विसोबा नाव दादोबा ना० व अ” 
तावा ना. गोत्र कोदिक सरद्‌साई मा. प्रभानवळी व सा. दाभोळ यास ॥६- 
२९ वतनपत्र ऐसे जे तुह्या प्र्वी 'मासानध आपल्या वतनाविषर्ड विनंति 
हा होती व हाली तुमचे पत्र सल्टोद नाईक व केदव नाईक व शामजी 
ना विन गणोबा नाईक यांणी कळ पनाळाचे मुकामी विनंती केळी की 
वचून पुढील मजकूर वतनदारांचे वतन तुटाचं ऐस नाहीं ?” थेथपयंतचा 
सक “अगदी : वरील . आजाप नाय्रमाण ) तुझ] वतनदार प्रामाणिक 
स्वासांच्या पायासी ताथस्वरूप राजश्री थोरले केलासवासी स्वार्मीपासून हा 
पयत येकरूप निष्टेने वर्तत आहा तुमचे चालवणें स्वार्मास परम अव 
र्यक यास्तव स्वामी उल्मावरी कृपाळु होऊन त॥| मलकापुर व त 


'एडोली या'दोन्ही माहाल्चे अररदमुर्खांचे वतन कर्दामम्रमाणें तुझ्ांस 


प्रभावळी दप्तर १०७ 


अजरामऱ्हामत करून दिल्हे असे तरी तुह्या सदरहु दोही माहालचे वतन 
आपले दमाला करुन घेणे या वतनास हक व लवाजिमा व जकायतो 
सविस्वाबार निसवत मामले प्रभानवलीचे बाजे माहालाप्रमाण धेत जाण या 
वतनसमंधे तुमच माथा देरणी रुपये ६०० 

ता मलकापुर ३०० ता असडोली ३०० 

येकूण सहासं रुपये रास करार केळे असेत याचा वसूल हुछर होइल 
सदरहू वतनाच्या सनदा आलाहिदा माहाल्चे नाव सादर आहित 
तम्ही सदरट्ट दो माहाल्च सरदेदामुखाचे वतन तुम्हा व तुमचे पुत्रपालाद 
वंद्यपरपरेनें अनभवणे आयाणे वतनाची सेवा करून सुखरूप राहाण जाणज 
सदरह दोरणीचा थैवज हुजुर पाठऊन पावाळेयाचा जाव घेण तेणय्रसा 
मजुरा होईल जाणिज लेखनालंकार मो०२२ ल्ल 


ले.१५० शरि०२७ श्री ता १३१1८५१७२४ 
रा. दादोबा ना० व अंतोवा ना० सरदसाई मा प्रभावली 

व मा? दाभॉल गा० यासा 
स्ने) विठोजी सिरक रामरास स। ९९१२५ मांज तनाला 


॥ छ[अ०] 
ता वेळंब हा गाऊ तुम्हाकडे इनाम आहे त्यास तेथ्रील तिजाईचा न” 
अंतोवा ना? म॥रनिले 


जिल्हेकडे होत हाता त्यास सारंगडचे मुकासां रा. 
येऊन विनाते केला क| माहाराज राजश्रा स्वामीच्या राज्यात वत- 


नदारीसमंत्रे कस्त मेहनत येकनिस्टेने करित आला पुढेही करीत आहा 
याकारितां तिजाई न ध्यावा माफ करावी ह्मणून तरी मनास आणिता राज्यात 
कस्त मेहनत वतनदार्रीसमंघे करितां दिवाण कावास हरयेकविषयीं अंतर % 
करीत नाहीं या करितां मोजे मारची तिजाइ माफ केली असे वसूल तुह्या 
घेत जाणें साळ दरसाल माफ केली अस जाणिजे छ ४ जिल्हेज मो. 


टौप-विठोजी शिरके यांस यासवधान गेलेल्या आज्ञापत्रांत * अतर “ या 
शब्दाबद्दल “ अतराय हा राब्द आहे 


>>> 


१०८ मावळंकर सरदेसाई 


ले> १५६ थ्री ता. १६1१८1१७२४ 
[अ.] रा. अंतोबा ना. सरदेसाई मा. प्रभावळी व दाभोळ गो. यांसी 
सेवक कृष्णाजी परशराम प्रतिनाधि न. सु.॥ ११२५८ तुह्मी हुलुर 
विश्ाळगडचे मुकार्मा येऊन विनोते केळी कीं आपण वतनसमधे येकनिष्टेने 
सेवा केली आहे येसियास स्वामीनी कृपाळु होऊन सगसमेस्वर माहाली 
आपली इनामत आहे तिची तिजाई माफ कराबी म्हणऊन त्यावरून तुम्ही 
वतनसमंथे सेवा येकनिऐेने केळी आहे याकरितां तुमची इनामत जमीन 
सगमेस्वर माहाली आहे त्याची तिजाई साल दरसाल माफ केळी असे 
पेडुाचा तगादा लागणार नाहीं जा ० ७७ जिल्हेजपा हुजुर मो.२६]३० 


आहेत आाह्ांस ही आा० सादर झाहे त्यावरून हें पत्र तुम्हांस सादर केलें 
आहे तरी रा. स्वामीनी हथुरून ता म]रचे वतन अंतोवा ना. यांस 


करार करून दिल्याप्रमाणें सुरळीत चालवीत जाणें जा. छ ४ सफर पा 
हलुर मो० २७ 

क 

ठे०१५८ श्री ता. ८1११) ९१७२४ 


_ [स] आपाजी विश्वनाथ नामजाद प्रा महिमतगड यांसी 


22 (0). 


सेवक श्रानिवास परशराम प्तानावि न. सु.॥ ११२५ दादोबा ना. 
सरदेसाई प्रा राजापुर व दाभोळ याणी डर विदित्न केळे की मोजे चिच. 


"र ता खेड आपणास इनाम पेसजीपासून आहे त्याप्रा' चालवावे म्हणान 
तरी मोजे मजकूर सालाबाद 


त्यावरून तुह्मांस आज्ञापत्र सादर केले असे 
चाळत आले असेल त्याप्रा चालवणे जा, छ २ रविलौवल मो०६ 


. प्रभावळी, दप्तर - "६५५ 


'ळे.१५९ शि.५१ श्री ता, ३०११२1१७२४ 
रा. माहादाजी हरी ना. का. ता संगसेस्वर गां 
[अ.] सेवक जगजीवन परशराम न. सु.॥ ११२५ रा. अतोवा ना. सर- 
देसाई मा. प्रभमावली याची पडजमीन ता मजकुरीं व कोंडिवरें माहाली 
आहे त्याची इनामतिजाई माफ करावी म्हणान ना. मारनुळे याणी 
हुजुर येऊनं विनंति केली त्यावरून याचे चालविणे हे परम अवश्यक जा- 
'णोन पड जमिनीची इनामतिजाई माफ केळी असे सालमजकुरापासून 
साल दरसाल चालवणे प्रतिवर्षी [क.] [व. (सरदेसाई) ] जा. छ २४ 
'रबिलाखर पा हुलुर मो. अष्टकोनी--लेख | नसी । मा. 


छे०१६० (तालीक) श्री ता.२३1६1१७२५ 
आ.|[स.] श्रीनिवास परदाराम प्रतिनिधि ताहां कमावीसदार मोजे 
धामापुर ता संगमेस्वर सु| ११२६ सरदेसाई मा. प्रभावडी व दाभोल 
व देसाई ता मजकूर यांस मोजे मजकुर इनाम आहे तेथील इनामतिजाई 
वसूल हुजुर पडतो याबद्दल रा, अतोवा ना. सरदेशसुख मा. मजकूर 
यांणी हुजुर येऊन विनति केली जे स्वामीने कृपाळु होऊन तिजाई माफ 
केली पाहिजे त्याजवरून मनास आणितां यास वतनसमंधे सेवा पडत्ये या- 
"करितां याजवर मेहरवान. होऊन मोजे मजकूरची तिजाई याजकडे देविठी 
असे तरी देखील-तिजाई सरदेदामुख मारनिळे याजकडे वसूल देत जाणें 
प्रतिवर्षी [क.] | ब.] छ २२ सवाल 
टीपः-' संगमेश्वर ताच्या अधिकाऱ्यांस वेगळा हु॥ गेला आहे. 


ले. १६१ (ताढीक) श्री ता. २४॥८)१७२५ 

[ स्व. ] ५२ विश्वावसु नाम संवत्सरे श्रावण बहुळ त्रयोदसी भोमवासरें 
[क्ष. (हेभु) ([स.] भगवतराव अमात्य हुकुमतपन्हा ) ] रा. केसोवा 
-ना. बिन गणोवा ना. यांस ता असंडोली येथील सरदेदामुखीचे वतन क- 
रार करून देऊन सनदा आलाहिदा सादर केल्या आहेत तरी ठह्यी ता 


११० मावळंकर सरदेसाइ 


मजकूरचे सरदेदामुखीचे वतन आलळाहिदा सनदपत्राप्रमाणें चालवीत जार्णे 
बहुत काय लिहिणे तरी सुज्ञ असां 

टीप--रा. रा. माहादाजी अनत (सुभेदार) व मामल्याचे देसक यांस 
निराळी आज्ञापत्र गेलीं आहेत. 

ले. १६२ श्री ता ३१1८1१५२५८ 

[स्व,] ७५२ विश्वावसु नाम संवछरे भाद्रपद सुव्द पंचमी भोमवासरे 
[क्ष. (दभ) (रा. रा. सुंदर विझाजी) ] रा. अंतोवा ना. सरदेसाई 


च 


मा. प्रभावलळी व मा. दाभोळ हे वतनदार येकनिष्ट ता] संगमेस्वर येथील 
लावर्णासंचणीवदळ रा. कान्होजी आंगरे सरखेळ याणी तुझ्यांस 
पाठविलें आहे ता मार येथील देशमुखी व सरदेशमुखी वतन यांचे त्यास 
यांचे देशमुखीचा व सरदेशमुखीचा हक व इनाम गांव व ल्ााजिमा बाजे बाव 
पूर्वापरप्रमाणें चालळबीत जाणें हे वतनदार निष्ठेने वततात यांचे स्वामीस 
अगत्य यास्तव हें आज्ञापत्र सादर केळें असे तरी सदरहूप्रा वतनाचा 
अमल सुरलीत चाले ते गोस्ट करणें जाणिजे बहुत काय लिहिणे मो. २२ 


ळे० १६३ ( तालीक ) श्री ता? १७॥१२॥१७२५. 
अज दिवाण किले पनाला तां मोकादमानी देहाये--- 

असंडोली १ आकुर्डे ९ हर्पगणे १ कोदवणे १ वेतवडे खु|| १ पासरडे 
आंबर्डे १ उपवडे १ सांवर्डे १ वेतवडे बु॥ १ सेतवडे १ तांदुलवाडी 


“४ //४७ 


१ आसल्जे १ ल्खमापुर १ नरवेली २ खोकुरले ९ तलिये १ किखे 
९"गोंगवे ५ कोदे खु॥ १ कोदे बु १ गावसी १ मणनुर ९ राही 
४ णणपतफ असंडोली प्रां तारले 

३ आरूळ: १ कोपडे १. येळाणे. १ ससेगाव १ चनवड १ कोलगाव 
१ आवली १ सावरडी १ मरळे १ पडसालळी 2. तफ मलकापुर 
प्रांत मजकूर सु||११२६ व] आज्ञापत्र माहाराज रा०--- छत्रपतिस्वामी.व' 
रा०.- पंत अमात्य तेथे आज्ञा जे रा० गणोवा ना» ब दादोबा ना व 


प्रभावळी दप्तर १११ 


अंतोवा ना. व विसोवा ना० सरदेसाई मा. प्रभावली व मा. दाभोल यानी 
स्वामीसन्निध विनंति केली जे आपलें वतन सरदेसमुखीचे पुरातन दोनी 
मामलेचे यापैकी ता असंडोली व ता. मलकापुर हे दोंनी माहाल वरघाटे 
येथील भोगवटा साप्रंत चालत नाही त्यास स्वामीनी कृपाळु होऊन दोनी 
माहाळचे वतन पूर्वापारप्तों चालळवावया आज्ञा करून वतनावर स्थापना 
करावी म्हणोन त्यावरून स्वामीनी मनास आणून पूर्वापार वतन याचे खरे- 
खुरे जाणोन आलाहिदा पत्रे करून दिली आहेत त्याप्रां तुम्हीं किलाकडील 
तनखेयास गांव आहेत तेंथील याचे बतनी अमल सुरलीत चालवणे म्हणोन 
आज्ञेप्रमाणे हे मिसळ सादर केली असे तरी तुम्हीं रा० केशव ना० विन 
गणोवा ना० यास सरंदेरामुखीचे वतन यास व याचे पुत्रपोत्रादि वंरापरं- 
परेने पूर्वापार चालिलेप्रो राजपत्राप्रां चालवीत जाणे हे मिसलीचे तालीक 
लेहून घेऊन असल मिसल परतोन देणे साल दर साल ताजे सनदेचा 
उजूर न करणे जा? छ २२ रबिलाखर 

टीप--मूळचे दोन तफाचे दोन वेगळे हु। येथें एकत्र केले आहेत.-- सं. 


लछे०१६४ (ताठीक) श्री ता ९१1१७२६. 
आ० [स०] कृष्णाजी परशराम प्रतिनिधि तां मोकादमानी 
(१) मोजे गजापुर (२) मोजे सेंववणे ता मलकापुर 
सु॥ ११२६ रा० अंतोवा ना? सरदेसाई मा० प्रभावली यासी देहे ४९ 
ता मलकापुर येथील सरदेदामुखीच्या वतनास इनाम जमीन मोजे (प्रत्येकी) 
मजकुरी बिघे “१०]- दाहा विधे पाव पांड पेशजी देविली आहे त्याचे 
चतुःसीमेचे पत्र रा* नीलकंठ बलाल याचे आहे त्याप्रा करार केली असे 
यांचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने चालवीत जाणे नवीन पत्राची आक्षेप न करणे 
[व०] जा० छ १६ जमादिलाखर 
टीप---येथे. हि मूळच्या दोन वेगळ्या आज्ञांचे एकोकरण केलें आहे.-सं. 


न>>> 


११२ मावळंकर सरदेसाई 


न्स (42 7 
ले०१६५ शि०१९, श्री ता? ९॥१॥ १७२६. 


आ० [स०] कृष्णाजी परशराम प्रतिनिधि तां डांगी व पतकी जका- : 


येत वरघांट आंबा ता मलकापुर सु।॥ ११२६ रा० अंतोवा ना सरदेसाई 
मा० प्रभावली याणी हुजुर विर्नांत केली कीं मलकापुर ताचे येकेचालीस 
गांवचे सरदेशमुखीचें वतन आपलें त्यास जकातीस हक दर वेली रके “२ 
दोन पेसजीं स्वामीनी करार करून दिलें आहे त्याप्रा चालत नाहीं या- 
करितां हाली स्वामीनी दयाळु होऊन आपलें हक जकात-5 “री सुर 
लीत चाले तं करावे म्हणोन त्यावरून मनास आणून हें आज्ञापत्र सादर 
केलें आहे तरी दोन रुके बेलो हक मोईन करून दिली आहे त्याप्रा चाल- 
वीत जाणे प्रतिवर्षी [क.][व.] जा. छ१६ जमादिलोवल पा हुजुर मो?२९ 


 ळे०१६६ श्री ता? २४॥१॥१७२६. 
श्रीमंत मातुश्री राजसबाईसाहेब यांणी कमाविसदार व लोकानीं जका- 
यत माहाळ ता असडोली यांसी सु। ११२६ रा? केदाव ना० सरदेसाई 
मा० प्रमानवली यांचें पुरातनं ता मजकूरचे सरदेदामुखखांचे वतन ता मर्ज/ 
कुरी चालत होते त्याप्रमाणे करार करून देऊन हुजुरून राजपत्रे सादर 
जाहली आहेत त्याप्रमाणें जकायतीचा विस्वा हक जो काय राजपत्री लिहि 
ल्याप्रमाणें म॥|रनिळेंकडे सुरळीत चालवीत जाणें उजूर न करणें बोभाट 
येऊ न.देणे जाणिजे छ १ माहे जमादिळाकर टेखनसीमा मो० ३१ 


ले.१६७ शिक्का २१ श्री ता. १२1६1१७२६८ 

आ.[स.] श्रीनिवास परदाराम प्रतिनिधि ताहां कमाविसदार 
थामापुर ता संगमेस्वर सु ११२६ सरदेसाई मा. प्रभावळी वसा? 
'दाभोळ व देसाई ता मजकूर यांसी मोजे मजकूर इनाम आहे. तेथील 
इनामतिजाई वसूळ हुजुर पडतो याबदरू रा अंतोवा ना. सरदेरामुख मा? 
मजकूर यांणी हुलुर येऊन विनंति केली जे स्वामीने कृपाळु होऊन 0 
'माफ केली. पाहिजे त्यावरून मनास आणितां यांस वतनसमंधे सेवा पड 


 प्रभावळी दप्तर : ११३ 


याकौरतां याजवर मेहरबान होऊन मोजे मजकूरची 'तिजाई याजकडे 
देविळी आसे तर देखीळ तिजाई सरदेशमुस्य मजकूर याजकडे वसूल देत 
जाणे प्रतिवषी [क.] [व.] छ २२ सवाल मो. ८. 

टीप:---करवीर प्रातिनिध्ींचा या बाबतीचा हु।!.ता. २९५१७२५ चा' 
पूर्वी दिला आहे... 


छे० १६८ श्री ता. ७८१७२६ 
[अ.]अंतोवा ना. सरदेसाई मा. प्रभावळी व दाभोल गो. यांसी 
सेवक श्रीनिवास परदारास प्रतिनिधि न? सु॥१९२७५ तुम्ही पत्र पाठ- 
विले ते प्रविष्ट जालें कितेक स्वकीये अर्थ लिहिला तो अवगत जाहाला 
ऐसियास तुह्या पदरीचेच आहां ठुमची स्थापना होऊन चाले ती गोष्टी 
केळी जाईल येंविसी समाधान असो देणें नित्रे व फणसपोलळी पाठविली 
ते प्रविष्ट जाली छ १९ जिल्हेज निदेश समक्ष मो०?६. 


ळे. १६९ श्री ता. ११॥९॥१७२६ 

रा. रा, रामराऊ बाबाजी मुतालीक अमाल यांसी श्रीमंत मातुश्री राजस- 
वार्डईसाहेत्र उपरी सु॥ ११२९७ रा. आंतावा ना. सरदेसार॑ मा० प्रभावली 
हुजुर येऊन यांणी आपणांकडीळ इनामगांव व गांवगंना इनामती 
च वाग आहे त्याचे. तिजाई आपल्यास माफ करावी. ह्मणून विनंती केली 
अद्शास है राज्यांतील वतनदार प्रमागिकपणे येकरूप निप्टेने वर्तत आहेत 
यांचे चाळवणे साहेबांस व चिरंजीव राजश्रीस हि आवस्यक आहे याकारितां 
सांहेव यांजवरी कृपाळु होऊन यांच्या इनामाची तिजाई यांस माफ केली 
आहे 1 न्न्यि 
ता संगमेस्वर माहाली इनाम तो पांवस या माहालीं मोजे कोंटबे 
१.मोजे धामापुर गांव या गांवीं यांचे बाग इनाम झाहे 
१ गांवर्गंना ता मरी इनामत आहे त चि 


> ". आ ल्ीलाललवविककिकी म 


ऱ् 
8 


विव कसकनककक क... कभ आत अ 


११४ सावळंकर सरदेसाई 


थेक्रून संगमेस्वर माहालीं गाव येक व गांधगना इनामत आहे त 
ता पांवस मोजे कोलंबे या गांवी वाग याप्रमाणे यांचा इनाम चालत आहे 
त्याची तिजाईच्या वसुल्झचा तगादा म]!रनिळेस करीत नव जाणे छ २५ 
माहे मोहरम वहुत लिहिणे तरी तुम्ही सुज्ञ असा मो० ३१ र: 
 टोप-कोंड असु्डे व कुंभारखाणी या दोन इनाम गांबांवददळ सदरप्रमाणें च 
आज्ञापत्र छ २७ मोहरम (ता.१३)९॥१७२६)चे वेगळें गेले आहे. 

छे० १७० (ताठीक) श्री ता०१३॥९॥१७२६ 
रा. गंगाधर कृष्ण यांसी-- . 
श्रीमंत मातुश्री राजसवाईसाहेब उपरी तुम्हीं आपणाकडील कुदाल वर्ते" 
भान लिहित जाणे यानंतर रा. केशव ना. सरदेसाई मा. प्रभानवलीं 
यांचे सरदेशमुखीचे वतनी माहाळ ता मलकापुर व ता असडोली या 
दोही माहाळी भोगवटा बहुत दिवसं चाळत नव्हता याकरितां हुणर 
विनंति केली तेव्हां चिरंजीव राजश्रीनी दोनी माहालाचे सरदेशमुखीचे 
वतन देऊन पत्रें पेहजी दिल्ही आहेत येशास हे वतनदार प्रमाणिक 
यांचे चालवणे अवश्‍यक याजकरितां हे पत्र तुतांस सादर केले आहे तरी 
तुम्हां मलकापुर माहालचे सरदेशमुखी वतनास हक ब इनाम लाजिंमा 
राजपत्राप्रा चालवावयाविसी माहाली रा. कृष्णाजी भास्कर व देदासरमुका” 
दमास पत्र देऊन ताकीद करून यांचा वतनाचा अंमल सुरलीत चाले ते 
करणे छ २७ माहे मोहरम वहुत काय लिहिणे तरी तुह्लां सुज्ञ असां 
क कसम वा 

छे०१७१ श्री ता. १३१1९1१७२६ 

श्रीमन्मातुश्री राजसवाईसाहेव यांणी गौळी व घणगरमाहाल ता मॅट 
कापुर व असडोली यांसी स) ११२७ रा. अंतोवा ना. सरदेसाई मा. म 
भावली यांचे सरदद्गामुर्खाचे वतन ता मजकुरी आहे यांच्या वतनास र्क 


छवाजिमा वुम्हाकडील सुरळीत त्यास देत जाणे उजूर न करणे छ २» 
भाहरम ठेखन शामा (व्मो. ३५) 


प्रभावळी दप्तर ११५ 


ठे. १७२ श्री सन १७२६ 
रा. केदारजी देसाई व रा. नरसीपंत देशकुंलकर्णी 
ता असडोली गो० यासि र 

छ [ अ० ] स्नो अतोवा नायक व केशव नायक सरदेसाई मा० 
प्रभानवळी व दाभोळ आसीर्वाद व नमस्कार विनेति उ० [ये०] वि० ता 
मारचे सरदेशमुखीचें वतन पुरातन आमचें आहे तुम्हास हि ठावकेच आहे 
साप्रत धामधुमेच्या प्रसंगामुळे वलवटा राहिला त्यास राजश्री 1 स्वामीच 
सेवेसी वतनाचे वर्तमान व आम्हापासीं पत्रे होती ते दाखऊन विनंति केली 
त्यावरून रा? स्वाम कृपाळु होऊन जीणोंधार करून नूतन पर्त्रे करून 
दिल्ही आहेत अशास तुम्ही आम्हीं वतनभाऊ पुरातन आहे तदनरूप 
पुढें चालवणे हे सर्वप्रकारें तुम्हास अगत्य उचित च आहे रा.स्वा- 
मीची व रा? पंत अमात्य स्वामीची किलाची वरकड पत्रे दंऊन रा० 
येसाजी रंगनाथ तुम्हाकडे पाठविले आहेत तरी तुम्ही सर्व प्रकारे साहित्य 
करून हंक व लवाजिमा पुरातनप्रमाणे सुरलीत चाळे तो अथे करणे 
[बंदाच्या अखेरची सबंध ओळ न समजे इतकी फाटून गेली आहे व 
पुढे बंद उलटून मजकूर लिहिला असल्याने तेथील पाहिल्या ओळीची तांच 
दक्षा झाल्यानें था दोन ओळींचा मजकूर छ्टला आहे--सं०] श गोष्ट 
साप्रत वलळवटा मा००० बसऊन देछन. वतनीं अमळ सुरलीत चालोन 
तुमचे पदरी यदा पडे ते करणे येविसी बहुत काय लिहिण 

मो० पिंपळपानी--* लेखना । वधी वि । राजीत । 


नन 


छे.१७३ शि०२१ श्री रविवार ता? १७११1११७२८ 
रा. देशाधिकारी व लेखक व. भा. प्रांत राजापुर यांसी 

[अ०] सेवक श्रीनिवास परडाराम प्रतिनिधि न० सु। ११२९ 

रा. प्रम्हाद ना. सरदेसाई मा. राजापुर व दाभोल याचे चालवणे अवदक 

याकरितां मोजे ओझरे बु|। ता देवरुख हा गाव इनाम कुलबाब कुल- 

कानु दैखील तिजाई इनाम दिल्हा असे याचे दुमाला करून पुत्रपौत्रादि 


१* 


११६ मावळंकर सरदेसाई 


वंदयपरंपरेने इनाम चाल(वि)णे प्रलिवय [क> ] [व०] छळ २'५' रांखर 
नदर समक्ष मा 


ळे.१७८ (ताळीक) श्री शुक्रवार ता ६1९२1१५७२८ 
[स्र०] ५५ कीलक नाम संवत्सरे मार्गसीर्ष वहळ प्रतिपदा भ्यगुवासर 
[क्ष०ळांभु) ([स>] कान्झेजी आंगरे सरख्ळ)] रा. दादोवा ना० व 
सतावा ना० व प्रस्हाद ना० सरदेसार्ड मा० प्रभानबळी ब दाभोळ 
उरातन वतनदार स्वामीच्या राज्यात येकनिष्टपणे सेवा करून आहेत याचें. 
चाळवण हृ स्वामीस अव्यक आहे येसेबास मा० मजकरपैकी तुम्हां 
केड्स माहाळ कमाविसीस आहेत तेथील हक व लाजिमा व इनामत व 
इसाफत वब कानुबावा पूर्वापार चाळिळे आहे गरेसे असतां हाली 
उरात पावत नाही म्हणोन हुजुर बिदित जाहाले त्यावरून हे आज्ञापत्र 
ठुस्हास सादर केळे असे तरी मा० मजकुर्रांचे माहाळ तम्हांकडे कमाविर 
सास असदोल तेथे ता>२०००न सरदेसाइं मार्राळे याचाहकव लाजिमा 
चे ३०००सुरळीत पावे ते गोष्ट करणे मारनिळेचे सर्थावेसी (सर्वस्वी) 
स्यामास अगत्य आहे यांच्या अमलास कांहीं येक खलेळ होऊ न देणे 
बहुत लिहणे तर सुज्ञा असा ----------------- 
क बाव 
ले. १७५ श्री गुरुवार ता. २८1८ १७२७ 
[अ०] रा० निलो माहादेव गो० यांसी 
सवक भगवंतराव रामचंद्र अमात्य न० स|॥ ११३० मोजे धामापुर 
हा गाव र॥ दादोवा ना० सरदेसाई यास इनाम असे त्यास इकर्डील 
अवज येणे तो त्यास दावला आसे तुम्ही वसुलाचा त्गादा न लावणे 
वरातदार पाठविळे असतील ते मना करणे 


> १ १: सफर मो क र क. 


"२२ न्न 
१७६ (ताठीक) श्री ता. २६॥१०॥१७२७ 
(स्व०] ५६ सोम्य नाम संवत्सरे कालिक बहुल बहुल प्रतिपदा रवि 


प्रभावळी दप्तर * ११७ 


वासरे [क्ष० (शंभु) ( रा. रा. गोपाळ रामराव मुतालिकअमात्य) ] रा. 
दादोवा ना? व अंतोबा ना? त एला ना० यास पहिले पासून गांव 
व कोड व जमीन इनाम आहे बि ता| : 
मौजे धामापुर? मोजे असुडे? मोजे कुंभारखाणी खुर्द! मोजे वेसराड ? 
बाग मोजे कोलवे ता पांवस १ इनामत पडजमीन गावगंना ता संगमेश्वर १ 
याप्रमाणे गांव च्यार व वाग ५” व जमीन कुलबाब कुटकानु चालत . 
आहे यैसियासी तेथे तिजाईचा व हरेकविसीचा उपसर्ग न देणे याचे 
सर्वप्रकारे स्वामीस अगत्य जाणून काही उपः., न देणे बहुत लिहिणे 
सुज्ञ असां मोर्तव अष्टपेळ असे 


ठे. १७७ (शि. २१) '* श्री ता. २५३1१७३०८० 
रा० सेखोजी आंगरे सरखेल गो० यांस 

छ [स०] [अ०] स्नो श्रीनिबास परशराम प्रतिनाधि आसीर्वाद 
विनंति यि०] वि० रा० दादोबा ना० सरदेसाई प्रा दाभोळ राजापुर 
याचा पुरातन इनाम गाव मौजे चिचघर ता खेड हा गाव इकडून व 
शामलाकडून चालत च आहे आपले दर्दीनास सा दादोबा ना० गेले होतें 
चवथाईंचा येवज आपण त्या गावचा वसूल घेत होते त्यांही आपल्यास 
भेटल्याउपरी दूर जाला च असेल त्या गावी आपल्याकडील लोक सेते करून 
सनदा घेतात त्यामुळें तेथील येवजास खलेल पडते अश्यास वतनदार पुरा- 
तन त्याचा इनाम गाव तेथ सेतसनदा द्यावी ऐसे नाहीं सेतसनदा इक- 
डून दूर केल्या आहेत आपण हि दूर करून इनामगाव सुरक्षित चाले ते 
गोष्ट केली पाहिजे छ १६ शाबान बहुत लिहिणे तरी सुज असां मो. ६ 

छे. १७८ (नक्कल) हू ता ३1॥६॥१७३० 

बजानवे आमिलाने हाळ ब इस्तकवबाल व देदामुखान व देशपांडियान 
जमीअ जमीदारान व रयान मामले बंदर मेमूने मुस्तफा- 
ल व मा० मुजाफराबाद ऊफ प्रभावली सरकार तलको- 


व मुकादमान व 
बाद ऊर्फ दाभो 


११८ मावळंकर सरदेसाई 


कण आदिलखानी मिनमजाफ सुत्रे दारुलजकर वीजापुर तालुके किले मह- 
रूसे कोंट जंजीरे देंडाराजपुरी ब्रिदानंद के स|| सन ११३१ आंके मराहू- 
रुळ अंनाम दादोबा ना. विन रंगोवा ना. सरदेशार्ड सुब्रेन* म, याही 
हुजूर इलातेमास केला कीं सुबेन मलकूरचे सरदेंदामुरखींचे वतन कदीम 
पूवोपार आपले आहे त्याचा आवलपासून पिढी दर पिढी भोगवटा चालत 
आला असे येसिय्रासी आपले सरदेशमुखीचें वतनास हकलवाजिमे कदीम 
मोजीव चाळवावयास भोगर्वोट्यावदळ खुद्खखत मऱ्हामत केले पाहिजे 
हणून इलतिमांस केला त्यावरून खातरेस आणितां सरदेसाई मद्यारानेळे 
सुवैन मजकूरचे सरदेदामुखी वतनवर कदीमुळ्येयाम पादशाही फरमानी 
आहेत याचे सरदेशमुखीचे वतनाची मातकदीम पुस्त द्र पुस्त भोगवटा हि 
चालत आला असे आणि सरदेसाई मश्ञारंनिले वतनदारीचे तारैकेयानं 
येकसानपणें सरकारी रुजू राहोन कितेक सरकार कामाचे तरतुदीमध्ये 
असोन सरकारची खेरख्वाही ब दोळततरकीच्या दोन वतनदांरीचे पेश- 
याने चाकरी करून मेहनत वहुत केली असे आजी सवव सरदेसाई मद्यारनि- 
ठेचे कदीमीवर ब येकसानीवर नजर देऊन सरदेसाई मक्यारनिळेचे सुबेन 
मजकूर सरदेडामुखीचे वतनास हक व लाजिमे कदीम चालत होत ते" 
मोजिव चालवावे दुरुस्त असे अमा फिलहाल चहूकडून गर्गशामुले मुल- 
काची वेरानेयेत होऊन छुजवी वसाहत राहोन रयत नादार पडिली असे 
याबद्दल र्येतीचे नादारीवर नजर देऊन मश्यारनिलेचे बटनास पातद्याही 
फरमाने देखोन हाली हक व ल्बाजिमे करार करून भोगवटा जारी चाल- 
वावयावाबरे मुकरर करून हुकूम फर्माविला असे कलमे वी तपसीलळ 

(पुढी सर्व तप्षील मागे ले० ता. १८1१०११७२० यांत जो आहे तोच 
णकती तो पुनः येथ दिला नाहीं - सं०) 

यणप्रा हक व लाजिमे 


करार करून दिल्हे असे तर खुद ना. मद्यारनिळे 
च यांचे बडेभाऊ गणोवा 


2> ९ 2..." टू 
> मा. व तिसरे:भाई विसोबा ना. व:नने,भाई 
ठतोवा शाचे हातान बतनाची 1 खिजमत सी मोजिव पिढी दर पिढी 
खद्यमदप्रमाणे घेत जाणे आण 'सदहूमोजिव सरदेसाई महारानैलेचे 


प्रभावळी द्पतर ११९. 


सरदेशमुखीचे वतनास हक व लाजिमे देऊन इनाम इसाफत सुदामद 
चालिले असे त्याप्रा चालऊन सदरहू वतनीसमंध पान मान व कानु- 
कवाइत ढस्तुरमोजिव देत जाणें सदरहूमोजिव सरदेसाई मशारनिले 
आपले सरदेदामुखीचे वतनाचा उपभोग कारेतीळ त्याचा सदरहूमोजिब 
भोगवटा जारी चालळऊन वओलाद व अफलाद चालवीत जाणें हर साळ 
[क] दरीबाब ताकीद समजोन इस्वुळुसस्तुर असलात साणणे (द टकर 
र| खुश म। जबानी खुद छ २७ माहे जिल्काद सन १३ जुळूस महमदशाही 


छेखांक१७९ जशि.२१ श्री. ता.१६ जून १७३० 
रा. सेखोजी आंगरे सरखेळ गो. यांसी 
[स०] [अ०]- स्थों श्रीनिवास परराराम प्रतिनिधि आसीर्वाद विनंति उ० 
[ये०] वि, रा. प्रहराद- नाईक सरदेसाई मा. प्रभावी ब दाभोळ 
हे हुजर राजश्री  सृंवामीसंनिध सेवा करितात व रा. दादोवा नायेक 
सरदेसाई मा. मजकूर हेहि हुजुर येऊन हाजीर जाळे ऐसियासी यांच्या 
हकलवाजिसा व इनामतीस गोसावी यांकडून खरेल जाहाली आहे 
म्हणऊन विदित जाले तरी हे हुजुर या राज्यांत दखल नसते तरी बांच्या 
वतनास खलेळ करावी हे उचितच होते परंतु हे दाखल होऊन स्वामीसं- 
निघ सेवा करितात ऐसे असतां याच्या वतनास खलेल करावी ऐसे नाही 
हे पुरातन वतनदार हे आपल्यास हि अवगत च आहे यांचे हरयेकाविसी 
अगत्य धरून चालवावे हे विहित झाहे याउपरी गोसादी यांनी आपल्या- 
कडील कमाविसदारास ताकीद करून मामले मजकुरचे हक व लवाजिमा 
इनामती सुरळीत पेसजीपासून भोगवटा आहे त्याप्रमाणें यांस प्रविष्ट होये 
ते गोष्टी करणे: जाणिजे छ१०जिल्हेज बहुत लिहिणे तरी सुज्ञ असा सो. नि 
नटी डी प कय लनी 
ळखांक १८० शि दळ श्री. ता. ३० जून १७३० 
रा. सखोजी आंगरे सरखेळ गो० यांसी 
[स०][अ]-ख्षो बाजीराऊ बळाल प्रधान अर्साबाद विनाति उ०[ये ०] बि. 


“4४१ 


र्र मावळंकर सरदेसाई 


रा० दोदोवा नाइक सरदेसाई मार प्रभावली ब सुभा दाभोळ हे प्रस्तुत 
राजद्शनास आले होते आमची हि भेट जाहालिवावरी याचे वर्तमान शत 
जाह ले की याणी येकजणांनी आपणांजवळ येऊन सेवा करावी आणि 
याचे देशमुखीचे गाव आपल्या तालुकियांत आहेत तेथील हक घेत जावा 
येसे गोसावी यांच्या चितांत येऊन देदामुखीच्या हकास खलेल होतो 
येसियास मा॥निळे तों हवसी याजवळ असतात व यांचे बंधु अंतोवा 
नाईक विशालगडी आहेत तेश्रून-, त्याचे निघणे होणे दूरतोपास्त याचे 
पुतणे र प्रल्हाद नाईक हे हुचुर राजश्री स्वार्माचे सेवेमध्ये आहेत 
यामुळे कोणास यावयास अनकूल पडत नाही त्यास प्रल्हाद नाईक येथ हुजर 
राजश्री --समीप सहेत ते गोसावी याजवल्च आहेत याचा कोण्ही येक 
येऊन चाकरी करावी वैसेंच चितांत आणून हकास इस्कीळ करावी यैसा 
विचार नाही काय निमित्य काँ केलासवासी कान्होजी आंगरे काका यानी 
ताचा अगत्यबाद चितांत आणून यांचेठाई निष्ठ्रता किर्मापे केळी नाही 
तदान्वयें आपणहि यांचेठाई ममता धरून चालत्या प्रसंगास कांही अडथळा 
न करावा हें विहित आंहे दुसरी गोष्ट याचे आह्यास अगत्य आहे यास्तव 
आपणांस पत्रलेख केला आहे तरी याचेबिसी कांही निष्ठुरता मनांत न 
आणितां देशमुखीच्या हकास अडथळा न होये ते करावे सांरांशा हे आपणा- 
खेरीज आहेत येसा अर्थ नाहीं ं त. 


सरा महिमतगड गो० यांसी 
पा जाऊली व व्याधगड न० 
विन गणोबा ना० सरदेसाई सुभा मा? 
"रडमार्‍येऊनविनेति केली यैसी जे. आपण 
केरीत आहो यांकारेता रा. 


प्रभावळी दप्तर १२९ 


१ 


पंत प्रतिनिधि स्वामीनी ४ 
रतफेने कुलवाव कुलकानु 


॥पणांस मौ० चिंचघर ता रूंड हा गांव सरका- 
वोदापरंपरेने इनाम करून दिल्हा आहे त्याप्रा] 
सरसुभाहून इनामपत्र दिल्हे पाहिजे म्हणान विनाति केली त्यावरून 
रा.णणपंत प्रतिनिधि स्वामीची इनामपत्रे मनास आणून तुम्हांस हे पत्र 
सादर केळे आहे तरी मो० म० सरकारतर्फेने कुलवाव कुलकानु वंदापरं- 
परेने इनाम चालवणे प्रतिवर्षी [क० ] [व] वेठी बेंगार फड फर्मास 
मौ० मजकुरास येकंदर उपसर्ग न देणे जा? छ २ मोहरम 


ळे. १८२ श्री शनवार ता. ११ जुले १७३८ 

[स्व०] ५७ साधारण नाम संवत्सरे श्रावण शुध सप्तमी मंदवासर 
[क्ष०(शंभु)(रा. रा. संभाजी आगरे सरसुभेदार आरमार)] रा, दादोवा ना. 
व अंतोंबा ना० बिन रंगोबा ना० सरदेसाई मा० प्रभानबळी व दाभोल 
यांही व यांचे वडील बंधु रा. गणोबा नायक होते त्याही पूर्वीपासून स्वामीच्या, 
राज्यांत येकानिष्टेने वर्तणुक करून वतनसमधे सेवा केळी आहे हाली रा. 
अंतोबा ना सरदेसाई किले विश्यालगडी रा कृष्णाजी पोडित प्रातानाधे 
यांजपासी वतनाची सेवा करीत आहेत याचे चालवणें हे स्वामीस अगत्य 


आहे याजकरितां याचा वतनी अमल हक व लाजिमा कानु कवाईत व 
इनामत इसाफत पुरातन दंडकप्रमाणें सुरलीत राजापुर सुभा चालवीत जाणें 
कान्होबा नाईक तुम्हापासी आहेत त्यास वतनासी समध नसतां च्यार माहा- 
लचे ह॒क त्याजकडे द्यावें असें नाहीं हे पुरातन वतनदार प्रमाणिक यांणी 
राज्यांत श्रम साहास केळे आहेत याचे वतन यासी सुरक्षित चालवावे ये 
गोष्टीचे स्वामीस परम अवश्यक जाणोन च्यार माहालचें व वरकड माहालचें 
षे वरकड माहाल राजापुर सुभाचे आहेत तेथील हक लवाजिमा व कान 
कवाईत इनामत इसाफत पुरातन दंडकप्रमाणें रा. अंतोबा ना० याजकडे 
पुरठीत चालबीत जाणे येविसी अंतर न करणे वहुत काय लिहिणे मो.३२ 


िअआआआख॒ंअमगग 


१२२ मावळंकर सरदेसाई 


छेखांक १८३ श्री शनवार ता« ११ जुले १७२३० 

[स्व०] ५७ साधारण नाम सं० श्रावण झुध सस्तमी मंदवासर [क्ष 
(शांभु) [स०] (सेखोजी आगरे)] रा० दादोबा ना व अंतोवा ना? 
बिन रंगोबा ना० सरदेसाई मा प्रभानवली व दाभोळ याही व याचे 
वडील बंधु गणोवा नायक सरदेसाई होते त्यांही पूर्वीपासून स्वासमीसंनिध 
निष्ठेने बतनसमधें सेवा केळी आहे अतोवा नायक सरदेसाई विश्यालगडी 
राजश्री कृष्णाजी पाडित प्रतिनिधि याजपासी वतनसंमधे सेवा करून 
आहेत याचें चालवणें स्वामीस अव्यक यास्तव याचा वतनी अमल पुरा- 
तन दंडकप्रमाणें चालो द्यावें म्हणोन पहिली पत्रे सादर केटी आहेत 
त्यास तुम्ही म्हणतां जे आपणाकडे येऊन रुलु जाल्यांने वतनी 
हक चालेल येसे म्हणतां म्हणऊन इजुर विदित जाळें अशास दो सुभ्या- 
पेकीं दाभोळ घुभा हबसी याचे आहारीं आहे यास्तव दादोवा नायक सर_ 
देसाई वतनसमधें हवसी याजवळ सेवा करून आहेत म्हणऊन ठुम्ही वत- 
नास आक्षेप करावा असे नाहीं यांची सेवा तरी येक बंधु अतोवा नाईक 
आपला हक रयंतेपासून घेतात म्हणोन त्याप्रमाणे तुम्ही घेता त्यामुले 
हवसी हि घेतो येसें रयतेस दुबार पडते यामुळे रयेत श्रमी होत्ये हे गोष्ट 
उचित नव्हे सरदेसाई आपला हक घेतांत त्याप्रमाणें ठुम्ही रयेतेपासून 
घेता तो घ्यावा असे नाही ठुम्ही न घेतला म्हणजे हदसी हि घेणार नाहीं 


विसी झक्षेप, कोण्हेविसी न करणें याचे हक छाजिमा कानुवाब हनासत. 
इसाफत. पूर्वापार दडकप्रमाणे यांस ब यांचें पुत्रपोच्नादि वंशपरंपरेने चाळ- 
वीत जाणें येविसी अतर होऊ न देणे जाणिजे वहुत लिहिणे तर तुम्हां 
सुश असां मो० २२९ 

न 


**_ ह व 
छे, १८४ शि० ग ४ $$ ही. . सोमवार ता. ३८1१७३० 
राजश्री सेखोजी आंगरे सरखेल 


प्रमावळी दप्तर १२३ 


छ [स०] [अ०] स्नां कृष्णाजी परशराम प्रतिनिधि आदीर्वाद 
[ये०] वि० रा० दादोबा नाईक व अंतोबा नाईक सरदेसाई मा० प्रभा- 
चली व दाभोल यांहीं व यांचे जेष्ठ बंधु रा« गणोवा नाईक सरदेसाई 
होते त्यांही या राज्यामध्ये बहुत येकनिष्ठेने सवा वतनसमधें करून धण्याची 
छृपा संपादून घेतली दाभोल सुभा संपूर्ण हवसी याचे आहारी पडिला 
तन्मुळें रा० दादोवा नाईक यांस त्याकडे जाऊन वतनसमंधे सेवाकनव्य 
जरूर जाहाल राजश्री अंतोबा नाईक विश्यालगडीं आम्हांपासीं वतनी सेवा 
करून आहित येशास रा दादोबा नाडेक नाईक यांचे निसबतीने आप- 
ल्यापार्सी कोणी नाहीं यास्तव त्यांच्या हकाचा वसूल दाभोळ सुभा आपण 
घेतात तन्सुळें वसी याचे हि तर्फेने रयेदीस वसूल पडतो याखिरीज सरदे- 
साडू यांकडून हि हकाचा तगादा होतो येणेकरून रयेतीस उपसर्ग विशे- 
घच होतो यंद्यास या जिवर्ग बंधूनी याच राज्यांत वतनी सेवा करीत आले 
सस्ठुत अतोवा नाईक ता इकडेच आहेत दादोबा नाईक यांस दाभोल सुभां- 
झळ तिकडे जाणें जाहाळें तोच व्याक्षेप चितांत आणून यांचें न चालवावे 
यंसे नाही येविसीं राजश्री स्वामीचे हि आज्ञापत्र आपल्यास सादर 
आहे ता अथे चितांत आणून आपल्याकडून दाभोल प्रांत यांच्या हकाचा 
वसूळ पडता तो मना करून यांचें हक व लवाजिमा कानुबाव इनामत व 
इसाफत पूवांपर चालिल्याप्रमाणें यांकडे सुधामत चाले ते गोष्टी केली 
पाहूज आपल्याकडून सुरळीत चालिल्याउपरी हबसी यांकडून हि परभारा 
हकाचा वसूल रयेतीस पडणार नाहीं राजापुर प्रांतांचे हक रा अंतोवा 
नाईक यांकडे सुरळीत पावत नाहीं तरी मारनिले आम्हांपासी आहेत ते 
आपल्याचपासी आहेत येस जाणोन तिकडील माहालांस ताकीद करून 
याकडे हक लवाजिमा सुधामत पावे ते गोष्टी केली पाहि 
बहुत लिहिण तरी तुम्हा सुज्ञ असा (मो० ३३ 3 


ज छ १ सफर 


छे, १८५ (ताळीक) हू 


र | ता) २०३१७३१ 
बजानेव आमेलान हाल व इाश्तकबाल व देवाकान 


ता जाफराबाद सुभा 


१२४ माघळंकर सरदेसाई 


मा० दाभोल विदानंद.सु।॥ ११३१ आं के मदाहूरुलअनाम दादोबा ना 
कलद रंगोवा ना ८ सरदेसाई सुते सजकूर व प्रांत राजापुर येहि हुजूर येऊन 
मो०चिंचवर तां खेड हा गांव आपला कदीमी इनामत वतनी आहे दर- 
म्याने चंद सुदत आपटी इनामत राहिली आहे हाली साहेब मेहरवान 
होऊन आपले कदीमीवर नजर देऊन मो० मजकूर इनाम देऊन सर्फराज 
केळे पाहिजे ह्मणोन इलतिमास व येवावे सुज्या अतकार सिदी साद 
सुभेदार सुभा मा. दाभोळ व प्रांत राजापुर येहि हुजुर मासुमात केली की 
पतनदार मशारनळे यांवर मेहरवान होऊन मोजे चिंचघर मोजा येक पेस्तर 
साळ सन इसने सलासीना(११३२)पासून सरदेसाई मशारनिळे यांस 
ओळाद व अहफाद इनाम दिल्हा असे तर मौ. म.ची जमाबंदी जे सालीं 
जे होईल ते बेरीज नक्तवाब व गंला बवजन व सुमार सरकार तक्‍्सीम 
सरदेशाई याचे नांवें खर्च लिहित जाण दर दर साळ [क.][व.] ब मोजे 
मजकूर्ची वेठ बेंगार व ज्यहात फर्माइसीबाब्रे मुजाहिम ना होणे परमानगी 
हुथुर रसानगी दिलावर जवानी सूर्याजी सेलार अफराद रवाना छ २२९ 
माहे रमजान सन १६ उळस मुताविक सन ११४३ हिजरी, 
-->>:>.... 
ले> १८६ (तालिक) हू ता.४॥४॥१७३१. 
बजानेव आमीलानी हाल इस्तिकवाल ब देशकानी व देशापांडेयानी व 
ज्यमीअ ज्यमीदारानी ब रिआयान परगणे वेसवी व परगणे केल्सी ता 
जाफराबाद सुभा मा. मेमून उस्तफाबाद ऊर्फ दाभोळ मिनमजाफ सुरे 
दारुजफर बीज्यापुर आदिलस्थानी ता सरकार तलकोकण कोट जंजीरे 
इडाराजपुरी बिदानंद सु॥, ११३ १ आं. के. मगाहूरुळ अनाम दादोबा ना. 
वलद रंगोवा ना. सरदेसाई सुवे म० प्रांत राजापुर' येहि हुजुर येऊन सुत्र 


प्रभावळी दप्तर १९२५ 


यावर साहेब मेहरबान होऊन खातरेस आणून आपले कदीमीवर नजर 
देऊन रुवे मजकूरचे सरदेशमुखीचे खुर्दखत छ २९ जमादिलाकरी सन 
आादरीनामध्यें मरामत केळे आहे तेमोजिव वतनाचा भोगवटा सुव्रे मज- 
कूरचे व्राजे माहाळी आपला चालत आहे आणि हरदू माहालीं आपला 
वतनाचा भोगवटा चालत नाही तरी हाली मेहरवान होऊन हरदू माहा- 
छी सरदेदामुखीची सनद हुज़ूरून देऊन सफराज केळे पाहिजे म्हणोन 
आज केला व सुज्या अतद्यार सिदी साद सुवेदार सुभा मा० दाभोल 
व सुभा प्रांत राजापुर येही मासुमात केली कों नाईक मद्यारन्हुळे कर्दाम 
वतनदार साहेबाचे कदमानजीक येकसान आहेत सुवे मजकूरपेकी हरवू 
माहाली वतन चालावयाचा भोगवटा राहिला आहे सनंद वतनाची देऊन 
सफराज केले पाहिजे म्हणोन मासुमात केळी त्यावरून खातरेस आणून 
सुव्े मजकूरचे वाजे माहाळी ना. मद्वारनिल्हेचे वतनाचा भोगवटा चाळत 
आहे आणि हरटू माहाळी याचे वतनाचा भोगवटा चालावयासी राहिला 
आहे तो चालता करावयाचा हुकुम फर्माविला जात असे तरी ना० मद्या- 
रनिल्हे याचे सरंदेदासुखींचे वतनास हक लाजिमा व इनामत व इसाफत 
कदीम चालत आले आहे तेमोजिव अवलाद व अफलाद चालवित जाणे 
दरसाल [क०] [व०] परवानगी हुजुर रसानगी खुदामहमद जबानी अकु 
रमुळ अफराद रवाना छ ७ माहे सवाळ सन १३ जुलस मुताव्रिक 
सुन १९४३ हिजरी ४४७७ 
ले. १८७ श्रीरामचंद्र शुक्रवार ता? २४ नवंबर १७३१ 
[रा०] रघुराव स्वामी गो० यांसि 

सेवक भगवंतराऊ रामचंद्र आमात्य हुकुमत पन्हा नमस्कार सहुर 
संन इसने सलासीन मया अलफ रा. अतोवा नाईक सरदेसाई मा० प्रभा- 
वळी व दाभोळ यांणी किंठे गगनगडचे मुकामी हुजुर येऊन विनीत केली 
कों रतनागिरीचे तफेचे घेऱ्याचें हक ब गावगना बागा सेतें आहेत ते सुर- 
लीत चालत नाही येसियासी स्त्रामीनी कृपाळु. होऊन बतनी प्रसंग सुरलीत 


१२६ मावळकर सरदेसाई 


द 


चाले ते गोष्टी केली पाहिज म्हणून त्यावरून मनास आणिता देसाई पुरा- 
तन पदरींचे यांचे चालवणें अवइयक याकरितां यांचे हक व इनाम च्ाग 
सेत आहेत ते सुरळीत चालवीत जाणें बी तपसील 

वाग सरदेसाई मोजे कोलंवे ता पांवस ता] सगमेश्वर 

हे तीर्थरूप राजश्री पंती इनाम ९ कोड असुर्डे इनाम चालत आहे 
करून दिली आहे त्याप्रमाणें हाळी त्याप्रमाणे करार केला असे तरी 
करार केलीं आसे तरी वाग सरदेसाई सुरळीत चालवणे 


यांकडे सुरळीत चालवणे कलम १ १ गावगना इमानत पेसजीप्रा 
घेऱ्याचे हक चालत नाहीं म्हणोन जमीन चालत आहे त्याप्रमाणे 
यांनीं विर्नात केली [या पुढील १९ करार केली असे चालवणे 
ओळ फाटून गेळी आहे-सं० ]  -र्‍ा- 

गावगनाचे घेऱ्या ००००० ला सुर- र 

लात ताकीद करून साळ दरसाल ० लग 

चालधणे र कलम ९ 


येणेप्रमाणे मौजे कोलवे व रत्नागिरीचे घेऱ्याचे हक व कोड असुडे 
पै गावगना इनाम जमीन आहे त्याप्रमाणे साळ दर साल सुरळीत चालवणे 
वसूळ न घेणे जाणेजे छ १६ जमादिलाखर कृपा असो दीजे हे विर्नात 
पा हुजर 


छे० १८८ ( ताळीक ) श्री ता? २६-९-१७३१ 

आ, तानाजीराऊ हरकरें हवालदार व कारकून किले महिमतगड गो० यांसी 
छे ( अ. ॥णणस्ने) आपाजी विस्वनाथ आसीवाद विनंति 

छा ९१३२ किले मजकुरचे घेरेयांचे हक रा. दादोबा ना. सरदेसाई मा. 

दाभोल ब प्रांत राजापुर यांचे हक हुछुरून द्यावयासी आज्ञा जाहाली आहे 

रन्मेशर्तकिचेहाहका”दरेमखंडीस:₹:भर':पावळा नक्तवांबं दर रुपयांस 

€-आणा प्रा पावीत जाणे बहुत काय लिहिणे छ ५ र]|कर हे विनंति 

आब त या 


। प्रभावळी दपर १२७ 


ऊछ०१८९ श्री ता. -नवंबर १७३१ 
[रा.] अतोबा नायेक स्वामी गो० यांसी 

सेवक श्रीनिवास सिवदेव नमस्कार विनंति [ये.] वि. तुम्ही पत्र पा ठविले 
प्रा जाळे सारांश घेरियांच हक व बाग कोलब्रे व कोड असुरस्ड विद्षी लि॥। 
तरी प्रस्तुत येथ०० ०तवाडचा प्रसंग ल्याहाता तेव्हा तुमच्या चितात यावा 
येसे नाही तथाप तुमचा प्रसंग तो अवदक जाणोन बाग कोटबे व काड 
असुरडे ये) दांना पत्रे सिक्यानसी पाठविली आहेत पुढ उर्वरित कार्ये 
तेंहि प्रसगोचित घडोन येईल तुमच्या कायास अतरावद्र सर्वथा न होय 
बहुत लिहिणे तरी सुत्त आहा कृपा असा दीजे हे विनाति-- 


डी 


छे०१९० (ताळीक्र) श्री ता. २२११७३२ 
आज्ञापत्र रा. पंत प्रतिनिधि ताहां कमावीसदार व र्यानी 
मो. चिंचघर ता खेड सु॥११२३मोजे मजकुर रा. दादोबा ना. सरदसाइई 
यांचा इनामगांव पुरातन त्या गांवीं शामजी ब्रलाल सेतें करून वसुलास 
स्वळेळ करितां म्हणोन विदित जाहाल तरी सरदेदामुखांचा इनामगाव तेथ 
सेतसनद चालणार नाही पेदाजी याणा तेथे इनामाचे सेताचे सनदा दरम्यान 
घेतल्या आहेत त्या दूर केल्या असेत त्याचा बसूळ सुरळीत सरदेशमुखांकड 


देणे फिरोन ब्रोभाट येऊ न देणे जा० ४ ११ हाबान 


क ट्र 


श्री शनिवार, ता. ८४1१७२२ 


किले पूर्णगड 
सुह्रसन इसने सळासीन मया व अलक अंतोबा नाईक सरदेसाई 
सरकार तपेत मेळजंात।/अलोत विशालगड दतत येऊन हुजुर रुजुवात 
जाहले मुलकांत जावे वावे याविसी अज केला त्याजवरून . यांसी फिरा" 
बयांची आज्ञा केली असे यांसी सुखरूपपणे सुळकात जाऊ येऊ देणे कोणि 
थेक गोष्टीविसी मुजाहिक न हाण जाणिजे रा) छ २३ शौवल मो, २४ 


छे. १९९ 


१२८ मावळंकर सरदेसाई 


1. 


ठे.१९२ शि.३२ श्री शनवार ता.१७1॥६1१७३२ 

आ. [स०] सेखोजी आंगरे सरखेळ ता खोतानी ब मुकदमानी व 
रवानी सुभा प्रांत दाभोल सु| ११३३ र| *दादोवा ना० सरदेसाई सुभे 
म॥र यांणी हुजुर कुलावांचे मुकामी ग्रेऊन अज केला जे सुभे म॥रचे सर- 
देशमुखीचे वतन आपलें पुरातन आहे आपण गेरहाजीर सबब आपली 
वतनदारी सरकार तर्फेन चालत नाही हक लाजिमा सरकारांत घेत आहेत 
हाळी आपण हाजीर जाहाला आपले हातून सरदेदामुखीची सेवा घेऊन पुरा- 
तन हक लाजिमा आहे त्याप्रा कृपाळु होऊन द्यावयाची आज्ञा जाली पाहिजे 
ह्मणोन त्यावरून मनास आणितां देशाई म॥र्रानळे सरकार तर्फेस रुजु 
नाहींत म्हणोन हक लाजिमा पावत नाही हाळी सरकार तर्फेस रुजु 
जाहाले याउपरी वतनदारांची स्थापना वतनावरी करावी हें वाजीब जाणून 
म॥|रनिळे यांसी सुदा* दमोजीव सुभ म॥र्चे सरदेश्यार्डपणाचें वतन चाल- 
वायासी आज्ञा केळी असे तरी तुम्ही अवघे म॥रनिलकडेस रुजु होऊन 
चाचा हक लाजिमा छदामद चालत आला असेल त्याजप्रा देत जाणें सुभे 
सजकूरपेकी क॥ केळ्सी व क] वेसवी खेरीज करून हक देविला असे देत 
जाणें [व०] जाणिजे रा छ ५ माहे मोहरम भो० ३४, 


पय आवडी, 
ख्य (१ (> ८९ १ 
'छ० १९३ (ताठीक) श्री शानेवार, ता. १७१६) १७३२ 


रा० वावाजी ह्मसके हवालदार किले जयगड गो ० यांसी 

भे सेखोजी आंगरे सरखेल रामराम स॥ ११३३ मोजे तनाळी ता 
वेलब सुभा प्रांत दाभोळ हा गाव रा० दादोबा नाईक सरदेसाई यांसी 
इनाम आहे सरकार तर्फेची पटी पडत्ये ते इनाम करावी हणून म॥रनिले 
यांही हुजुर येऊन अर्ज केला' त्याजवरून मोजे मार इनाम दिला असे 
सरकार त्फची पटी गलेयाची व नक्तची होईल ते साळ द्र साळ आकार- 
प्रमाणे म॥रनिलेचे नावे खर्च लिहित जाणे प्रतिवशी [क०] [ब०] जाणिजे 
र| छ ५ माहे मोहरम १ 


प्रभावळी दप्तर १२९ 


७०१९४ शिक्का ४६ हू ता. ४1७१७३२ 
सुज्याभतशार सिदी साद सुभेदार सुभा मामले दाभोल व प्रांत 
राजापुर मालम बारद सु।॥ ११३३ आं के दादोबा ना० बिन रंगोवा 
ना. सरदेशाई सुव्रेन मजकूर येही मोजे धामापुर तफ संगमेस्वर सुभा 
राजापुर हा आपला कदीम गाव मराठे तफेन आपणास इनाम आहे स. 
रकार तर्फ ००णी मोजे मारावर आहे ते मेहरवान होऊन मोजे मजकुर- 
ची खंडणी सरंदेश्याई मारइलस माफ केली असें तर जे साली भै स्बडणी 
मोजे मारावर मुकरर होत जाईल त्याचा सालमजकुरापासोन सालाचे 
सालांत माफी खर्च लिहित जाणे [क.][व.] पा हुजूर रो खुरा मां. ज- 
बानी रघुजी मिकाजी नाईक बोरकर अफराद रा ळ २२ माहे मोहरम 
सन १४ जुळूस मोतंत्र सूद मो. ३५ 
ळे० १९५ श्री ता. १४1७ १७३२ 
रा. गोपजी विचारे व राघो ह्री काखून महो गोहागर यास सेखोजी 
आगरे सरखेल सु|। ११३२३ र|। दादोबा ना० सरदेदाई सुभा प्रांत दाभोळ 
यांची बाडी ठिकाणां केसो कृष्ण खानविलकर याजब।। मोजे पालसेतं तो 
म]|री जागा आहे तेथील आकार होईल तो इनामात करून देवावा म्हणोन 
देशाई म|॥रनिळे यागी कुळावाचे मु अज केला त्याजवरून देशाई यावर 
कृपाळु होऊन मोजे म॥री आगराची वाडी मर खासगतची आहेते 
इनामत द्यावयाची सनद छ ५ मोहरम सन म॥र्ची ००० पो जाहाली 
त्याजवरून तुम्हांस आज्ञा केली असे तर वाडी म॥री बागाईत व जिरायेत 
आकार होईल तो देशाई म]!रनिळे यांचे नावे इनामत खर्च लिहित 
जाणे साळ दरसाल नूतन पत्राचा आक्षप न करणें जाणेजे र।॥ ळ २सफर 
पा हुज्र मो ३६. 


ले.१९६ (ताळीक) र्‍ श्री ता" १९९१७३२. 
[आ०] रा० भगवंतराव रामचंद्र अमात्य हुकुमतपन्हा तां कमावीस- 
9 


>“ 
प्त 
९) 


मावळंकर सरदेसाई 


दार कोंड असुडे ता संगमेश्वर सुभा प्रांत राजापुर सा १९३३ रा. अंतोवा 
ना० सरदेशाई याणी हुजुर विनंति केली जे कोंड मजकूर पुरातन इनाम 
त्यास आलीकडे काही दिवस कोड मजकूरचा येवज जजीरे रत्नागिरीकडे 
वसूळ पडतो येशास आपण स्वामीचे पुरातन सेबक याकरिता कोड म्जकू- 
रचा यरेवज आपणाकडे इनाम चालवावयाची आज्ञा केली पाहिज म्हणोन 
विदित केले त्यावरून मनास आणून काड मजकूर याजकडे इनाम करार 
करून दिल्हे असे तरी यांची रुजुवात राहोन कोंड मजकूरचा येवज साल 
दर साल याकडे देत जाणे प्रतिवर्षी [क०] छ १० रविळाकर 


ठे.१९७ श्री मंगळवार ताः १९1९1१७६३२. 
[अ०] रा निलो महादेव गो० यांसी 

सेवक भगवंतराऊ रामचंद्र ञामात्य न० सु| ११३३ कोंड असुडं 
ता संगमेस्वर रा आतोवा ना. सरदेसाई यास पुरातन इनाम आहे त्याप्रां 
करार केला आसे तर कोंड मजकूरचा यैवज मारनिलकडे इनाम चाल- 
बित जाणें प्रतिवर्षी [क०] या खेरीज ता मजकुरी याची पंड जमीन इनाम 
चालत आहे त्याप्रमाणे इनाम चालवणे छळ ८ १० रबिलाकर पा हजर 
मो० २८ 


छे.१९८ श्री शुक्रवार ता०२९]५1१७३२. 

रोखा स्वारी रा. निलो माहादेव नामजाद ता सगमेस्वर ताहा कमा- 
वीसदार देहाये ता. मार सु। ११३३ देहाये मजकुरी रा, अंतोवा ना? 
सरदेसाई मा० प्रभावळी याची पड जमीन गावगना पुरातन चाल (त) 
होती. यास आठीकडे दोन च्यार साले इकर्डील तर्फेन वसूल पडत होता 
त्यास सालमजकुरी श्रीमंत रा.-_---- 
१० रबिलाखरी सादर जाहाली तेथ आज्ञा को पड जमीन सालाबाद 


“चालत्ये त्याप्रमाणे चालवणे त्यावरून हे पत्न तुम्हास सादर केळे असें 
'तरी येणेप्रमाणे- 


पंत आमात्य स्वामीची सनद छ- ...: 


प्रभावळी दप्तर १३१ 


निमेचे गांवापेकी मात दसेरी चवथाईचे :गावापैकी भात दसरी 


खंडी खंडी 

> मोजे लोवले जमीन बिघे  ॥* मोजे सिवने जमीन ८ येक 
८१ येक ग्ग्त 

*॥* तेरिये विध ८१८२] *॥)* मोजे बोरसुत जमीन “१ येक भात 

*"॥* आत्रवली जमीन ८॥१॥ १ मोजे कलबस्ते जमीन ४१॥४* 
भात भात 

*॥* मोजे आव्ेड्ठ ड्या. जमीन २१ मोजे आव्वे जमीन विधे “२ येक 
€१|| येक भात । 

*॥* वाडा वजरी जमीन ४८४१॥* ।]॥* मोजे गोळवली जमीन ४१८८] 
येक भात भात 

१ भोजे कुरघोडे जमीन ४८१॥२॥ "४7 ३ 

'१* मोजे बोझरखोल ८|| ४। येक भात तेरीज 

१ मोजे हुरर ८२८॥ भात ३|' 

*॥* मोजे कोल्हे जमीन ४८१ यक न 
भात २ 


॥* मोजे नुरदुर जमीन ८१ यक भात 
*॥< कसबा कोडिबरे जमीन 
८१]१ भात 
का 
येणेप्रमाणे साडेनव खंडी दोन मण भात पेकी इकडील तफेचा 
यॅबज होईल तो सरदेसाई याकडे सुरळीत पावीत जाणे प्रतिवषी [क०] 
जा, छ २० रबिलाखर मो.३ 


ठे. १९९  शि.३२ श्री . सोमवारता.२३॥१०॥१७३२ 
छ. म|| अनाम दादोबा ना. सरदेशाई सुभा प्रां दाभोळ यास सेखोजी 
आंगरे र्रखेल सु!। ११३३ तुम्ही बखर पाठविली ते पोंहाचोन लिहिली 


१३२९ मावळंकर सरदेसाई 


इकीकत विदित जाहाळी व कितेक मजकूर राघो कृष्ण याणी जबानी अर्ज 

केला त्यावरून हकाची मोईन करार करून जंजीरे सुवर्णदुर्गी सनद सादर 

केली अस त्याप्रा हक सुरलीत पाबेळ हरखीबाबत रुपये पाठविले ते प्रविष्ट 

जाहाले त्याची सनद अलाहिदा सादर आहे त्यावरून कलेळ जाणिज रा 
१४ माहे जमादिलोवल मो. ३ 


-ले०> २०० श्री स. १७३१२. 
एऐी०चक्राकार--श्रीराजा रिवचरणी सादर 
तुकोजीसूत कान्हांजी आंगरे निरंतर 

आ० रा० सरखेल तां कारभारी मोजे पालसेत तां गोहागर 
सु॥ ११३३ रा> दादोबा ना० सरदेशाई सुभा मा० दाभोळ याची वाडी 
०००० केसो कृप्ण खानविलकर याजब।। मोजे म॥री आहे तेथील बागा- 
इती व जिरायेत आकार होईल तो इनामत देवावा म्हणोन देशाई मार- 
निलें याही कु ०००००० विनति केळी ०००००००००००० मारचा 
आाकार वागाइती व जिरायेती होईल तो देशाई मारनिलें याचे नांवे इना- 
मत खर्च लिहित (पुढील कागदाचा तुकडा नाहींसा झाला आहे--- सं.) 


लळे०२०१ शि.२५ श्री बुधवार ता. २२॥११॥१७२३२ 
[स्व.] '५९ पारैधाबी नाम संवत्सरे मार्गसीश बहल द्वितीया सोम्यवासरे 
[.'क्ष०:.( दांभु ) रा. दादोबा ना० व अंतोबा ना० विन रंगोवा ना० सर- 
दसाइह. मा. प्रभानवली व दाभोल ) ]--तुम्ही वतनदार प्रमाणिक तुमचे 
चडाल.बृधु .गणोवा नाईक यांचे पुत्र याचं. ब तुमचे चालवण आगत्य 
यास्तव तुम्हास हकाची मोईन करून दिल्ही असे ब्राता ता संगमेश्वर 
ता मारपेकीं हक लारी ,जाहाजी जिनसास येईळ. त्यास 
४५०. ता संगमेश्वर कदीम ज जती उद््‌मी निसबतीने लारी दर 
ी २३०० १५० सदे २ सरदेशमुखीस चाळत 
११२॥ ता कोडिवरे कदीम नाजती आहे त्याप्रो दिवाणचा आकार 
ती ७५ ३७॥ होईल त्याप्रो इक लारी 


ह... 1. 


- प्रभावळी दप्तर . शै३३ 


जकात मीठबंदरी दर खडीस येक ___ २ देशमुखी 

देशसखीस *॥ सरदेदामुखीस *॥* २ सरदेशमुखी 

मीठ जाहाजास पांटी ९ | :- ह... 

इनाम जमीन ता मारी चालत आहे. जकात देशमुखीस दर बेली रुके४३ 

त्याप्रो करार बित्रे भात *१२० देदामुखीस दलाली बद्री जि- 
नस येईल त्यास चवथी तकसी 


कलम ४ 


येणेप्रमाणे हक व इनामत मोईन करुन सदरहू प्रमाणे दिल्हे असे तरी 
तुम्ही ब तुमचे पुत्रपोत्रादि वंशपरंपरेने अनभऊन सुखरूप राहाणें जाणिजे 
निदेश समक्ष मो. २२. 


टीपा --१. याच तारखेचें व याच मजकुराचे दुसरं आज्ञापत्र “ पार- 
पत्यगार व लेखक वर्तमान व भावी तां संगमेश्वर व कोडिवरे सुभा राजा- 
पुर यांसि ” आहे त्याचे अखेर मजकूर असा आहे--- 

“ येकून हक लारी पाचसे साडेबासष्ट व जहाजादी जिनसास जकात 
लारी दोन व मीठ दर खंडीस सरदेदामुखीस व देदामुखीस यकायेक व 
जकात द्रब्रेली रुके तीन व जहाजास मीठ पाटी येक व दलालीची चवथी 
तकसीम व इनाम जमीन ब्रिघे पनास येण प्रमाण मोइन करून दिली 
असे तरी तुम्ही सदरहू हक व इनामत गणोबा नाईक याचे पुत्र प्रल्हाद 
ना० व केशव ना० व उभयतां बंधु यास व याचे पुत्रपोत्रादि वरापरं- 
परेने चालवित जाणें व वतनसमंधें कानु काइंदे पुरातन 'चालळत असेल 
त्याप्रमाणें चालवित जाणे प्रतिवर्षी [क.][व.(सरदेसाई) ]जा ० निदेश समक्ष” 
या आज्ञापत्रावर अखेर मोर्तब सदरंचेच आहे परंतु वरील शिक्का छत्रपतींचा 
नसून कृष्णाजी परदाराम प्रतिनिधि यांचा अष्टकोनी आहे. 

त्यांचप्रा याच तारखेच्या व आरंभीच्या याच भजरकुच्या रा० रा० 
रॅथुराव श्रीनिवास यांसे झालेल्या आज्ञापत्राची तालीक आहे तीतील वि- 
शेष मजकूर आहे तो-- . 


१३४ मावळंकर सरदेसाई 


“ तो संगभेश्वरा- 11 तो पांवस 11111 
१ मोजे धामापूर १ ब्राग मोजे कोलबे 
१ मोजे कुंभार खाणी खुद १ बाग मोजे निवखोल मोजे 
१ वेसराड कोंड झाडगाव वाग नेवरे 
१ कोंड असुडे 
डु 


इनामत जमीन विध पनास 

याप्रमाणे गांव दोन कोंड दोन व बागा*दोन जमीन विधे पनास झर- 
ळीत 'चाळवणें व यास तिजाई माफ केली अहे तुम्ही तिजाईचा तगादा 
न करणें व याच्य़ा वतनास हक दर सदे दिवाण दस्ताचे वेरजेस रयतानेस- 
बत लारी सवा आहे व ज्याजती पावणा लारी येकूण लारी २ दोन हक 
करून 'देल्हा आहे याप्रमाणे चालवीत जाणें प्रतिवर्षी [क०] [व० 


( देसाई )] जाणिजे निदेश समक्ष??---------...---.... सं०. 
द गयययमननलान 
छे० २०२ ताठीक शिका श्री ता २२1११1१७३२ 


[स्व०] ५९ परिधावीनाम संवत्सरे मार्गसीर्य बहुल द्वितीया सोम्यवासरे 
.क्ष० ( शंसु ) (रा प्रल्हाद ना० व केशव ना० विन गणोवा ना० व 
दादोबा ना० व अंतोवा ना० विन रंगोवा ना सरदेसाई मा० प्रभान- 
वली व दाभोळ ) यांसी दिल्हे वतनपत्र येस जे तुम्हामधे अंतोवा ना? 
याणी करद,रचे मुकामी हुजुर स्वामीसंनिध विनाते केळी काँ आपले पिते रंगोवा 
ना याणी महाराजांच्या राज्यांत बहुत दिवस निष्ठेने सेवा केली त्यांचे पुत्र 
आपण महाराजांची सेवा निष्ठेने करीत आहों महाराज कृपाळु होऊन 
छुभा राजापुर येथे हक दर सदे दिवाण दस्ताचे बेरजेस रयेतनि।। लारी 
१)" सवा लारी 'चालत आहे ज्याजती पावणा लारी करून दिल्हे पाहिजे 
च इनाम व लाजिमा व बाजिबाबा पूर्वापार मोईन आहे त्याप्रमाणें चाल- 
चाबयासी प्रत्न करून दिल्हे.पाहिजे म्हणून विदित केळे त्यावरून तुम्ही 
भेतनद्रार स्वार्माच्या पायांसी निष्टेने वर्तता तुमचें चालवणे हे स्वामीस आव- 


प्रभावळी दप्तर १२३२५ 


इयक याकरितां तुम्हावरी स्वामी कृपाळु दहाऊन जाजती हक करून दिल्हे 
च लवाजिमा व जकात चाळत आहे त्याप्रां करार केलें असे व इनामगांव 
चे जमीन चालत आहे त्याप्रमाणे करार केल असे 
इनासगांव ब कोंड व बागा व जमीन 

इनामगांव .पेठजीपासून आहेत .  क़ितां इनाम 

त्याप्रमाणे . बाग मालगुंड ता सेतबडे . १ 
४ ता संगमेश्वर--१ मोजे धामापुर १९ वाग निवेखाळ मोजे झाडगांव 

१. कोंड असुर्ड १ मौ. कुंभार क. नेवरे 


खांणी १ कांड बसराड ४ २ 
१ बाग मोजे कोलवे ता पांवस 
२ वाडी कसबा प्रभावली ६ 


जमीन चावर '1१० तर्फ राजापुर १९० ता सोंदल '।१० तफलांजे १. 

हक दर सदे दिवाण दस्ताचे बेरजेस र्येत नि॥ लारी २---कर्दाम 
लारी चाळत आहे १|' जाजती लारी '॥' 

ळाजिमायाची मोईन करून दिल्ही असे पेदाजी चाल आहे त्याप्रा| करार 

मोहतर्फा दुकानास सालिना मोईन-- तेल्याचे घाण्य़ास तेळ बजन 
४८२|| गोली याचे दभती म्हेसीस लोणी वजन ८€८€||९ माल्ियाच म|ल्यास 
रक ')* चामार दुकानास जुते ९ नाहावी कलियासी रुके '।* मासोलींचे 
हाडीस रुके ।' लोहार दुकानास रुब '।' परीट घरास रूव '।' कोष्टी दुकानास 
रूब ** सुतार दुकानास रुब '!' भामटे मागास रूब '।* धणगर व सणगर 
भागास रुब्र * पंचंकेणी दुकानात रुब '।* सिंपी दुकानास अर्ध रुव & 
सराफ दुकानास अर्ध रुब €€ सरेकरी दुकानास &.धे लारी *॥* चाटे 
दुकानास रुत्र ।* सोनार दुकानास रूव '।* येकून बाब कलमे अठरा 

बाजार आठवडियास भरतो त्यास दर आठवडियास दुकानास मोईन--रुके 
वाणी €||' सरेकरी “१ चाटी<€१ मणेर ८ तांबोळी पंनास पाने मालवेवाले 
ओझ्यास ब्रजन “| ९ खाटिक मास वजन ८४९ आगरी जिनस आणतील 
त्यास वजनी असेल त्यास दरमणे साडेच्यारटांक व नारळ दोनंशांस येक 
गेकून कलम १ बेकून बाब कलमे आठ 


१३६ मावळंकर सरदेसाई 


जकात उभा मार्ग-पंचकेणे गोणीस रुका १ गडीजिंनस दर गोणीस' 
रुके “३ कापड मोठे नगास रुके “४३: कापड देसुरी व जमींना दर 
नगास दर सदे चवल ८£ घोंडियास दर अर्ध लारी *॥' येकून कलमे पांच. 
जाहाजातील जकांतीचा आकार दिवाणांत होईलं त्यास दर सदे उदमी-- 
निसवतीने लारी २ वानगी जिनस वाफीक येकून कलम १ 
किसमीठ राजभाग आकार होईल त्यास दर खंडीस केळी च्यार पायली ४ 
उसाच्या फडास राजभागास पिकांचे अजमासें दर खंडीस गूळवजन खरे 
सिंगोटी खरीदी फ्रोक्तास दर रुके ८३ तीन ८८२]! 
तत्राकू गादीस दर सदे येक रूव फांटे *- 
हळद व आले राजभाग आकार होईल त्यास द्र खंडीस वजन ८” 
ब्रकारेयाचा कलप दांताचा असेल त्यास वकरें सेलके १ 

८णण येंकून वाव अकरा भारा कलम 00 ९. 

व जिराइताचे दस्त व गळा व बाजे गला व बागाइताचे दस्ताचे नक्त 
याप्रमाणे नक्त बेरीज होईल त्यास दर संदे दोन लारी याप्रो मोईन करून 
दिल्ही असे हकाचे ब्रेरजेमध्ये दस्ती बावा आल्या आहेत त्याचे दस्त वजा 
करणे बाबा वि ता] ---१ मोहतफा १ बाजार आठवडियास भरतो 
त्यास दस्त होईल तो १ जकायेत जाहाजाती | मिटागर किससरीठ ९ 
जकाती उभामार्ग १ आलेहलद १ गादी तंबाकू १ सिंगोटी 
१ उसाचे दस्त १ कोंबडी पटी १ वकरियाचा महसूल <_”-- येकून 
अकरा बावेचे दस्त होईल ते बजा करून वाकी वेरजेस दर संदे लारी दोन 
प्रमाणे घेत जाणे व लवानिम्याचें कलम येकप्नरो हक व इनाम तुम्ही व 
तुमचे पुत्रपोत्रादि वंशपरंपरेने अनभऊन आपल्या वतनाची सेवा करून 
सुखरूप राहणे सदरहु प्रमाणें पत्रे आलाहिदा देद्याधिकारी याचे नावे व 
देशकाचे नावे पत्रे सादर केळी आहेत ते स्वामीचे प्रमाणें सदरह 
वतनाचा अमळ सुदामत चालवितील जा० निशेद का न कध 
* - रुजु मंत्री तेरीख १५ जमादिलाकर सु॥ ११३३बार सुरू सुद॒ बार बार 


प्रभावळी. दप्तर १३७ 


ले० २०३ * | | 
याच तारखेचे सेखाजा आंगरे सरखेल यांच्या नांवच्या आज्ञापंत्रांत 
पहिला प्रास्ताविक मजकुर झाल्पानंतर आज्ञा आहे ती- हे वतनदारं 
प्रमाणिक यांसी पूर्ववतप्रो इनाम गांव व कोंड व बागा . जमीन इनाम 
चाळवित जाणे व तिजाई माफ केली आहे त्याप्रमाणे चालवणे ब हक 
 पेंशजी सवा लारी आहे ज्याजती पावणा लारी येकून लारी दोन हक करून 
दिल्हा आहे दिवाण दस्ताचे बेरजेस दर सदे र्येताने॥ वंद्यपरंपरेने चाल- 
वित जाणे संगमेश्वर माहाली देशमुखीची मोईन करार करून देऊन सनदा 
आलाहिदा सादर आहेत त्याप्रो चालवित जाणे व वागा व-मोजे ' मालगुंड 
तरफ सेतबडे व जयगड तर्फेस संगमेश्वस्वे गांव तुम्हांकडे आहेत व राजा- 
पुर सोंदल व लांजे माहालाचे गांवी याची जमीन इनामत आहे तेहि चाल- 
वणे प्रतिवर्षी [क० ] [ ब० ] जा० व्रहुत लिहिणे तरी सुज्ञ असां ” 
टीप--छे० २०२ च्या आज्ञापत्राच्या मुख्य मजकुराची आज्ञापत्रे याच 
तारखचा कृष्णाजी पांडित प्रतिनिधि ब भगवंतराऊ अमात्य हुकुमत- 
पन्हा यांस गेळेलीं प्रभावळी दसरांत अस्सल आहित सं० 
ठे० २०७४ श्री. ता» २२)११॥१७३२. 
[ स्व०] ५९परिधावी नाम सं. मार्ग० बहुल २ सोम्यबासरे [क्ष 
(शंभु) ( रा० देशाधिकारी व कारकून व० भा० सुभा प्रांत राजापुर )] 
रा० अंतोवा नाईक सरदेसाई मा० प्रमानबली व दाभोल यांणी विनाति केली 
कीं रां० परझुराम पंडित याणी उंडेल तेल दर मणें अडीच सेर करून दिल्हे 
आहे त्याप्रमाणे माहाराजाहि करार करून दिल्हे पाहिज म्हणऊन विदित 
केले त्यावरून मारानिल्हेस दरमणें दिवाण दस्त आकार होईल त्यास दर 
मणे तेल उंडेळ तेलास तेल वजन ४८२)" अडीच सेर देविले असे याप्र- 
भाणें म)!रनिल्हेस परंपरेने चालवीत जाणें जाणिज निदेश समक्ष मो. २२ 
रूजु समत मंत्री, बार सुरु. सुद बार बार, - ह 


 न्न्त्वचाााचच्चच :->> प्स्क्क्न्सााचच््च 


१३८ मावळेकर सरदेसाई 

ले० २०५ शि० श्री. ता» २३1१1१७३३ 
आज्ञापत्र रा० पत प्रा्तिनिध ताह)] कमाविसदार व रयान साजे चिच- 

पर ता खड सु!। ११३३ मोजे मजकूर रा? दादोबा नाईक सरदेसाई 

याचा इनाम गाव पुरातन त्या गावी शामजी बलास संत करून उसुलात 


खलढल कारेतात म्हणुन वादंत 


जाल तरा सरदेशमुखाचा इनाम गाव तेथे 


सत सनद चालणार नाडी पेदाजी याणा तंथ इनामाचे सेताचे सनदा दर- 


म्यान घेतल्या आहेत त्या दर 
खाकडे देण फिरोन बोभाट 
समजञ मा० ८. 


केल्या असेत त्याचा 
येऊ न देणे जाणिजे 


उसूल सुरळीत सरदेस- 
छ १९७ साबान निदेदा 


गागा जायाच 


जे २०.६ शि. ५१ 


बरट्या पाहाणी करून घरे होतील 
त्यास वतनदार व गांवगंना खोत व 
कुलकर्णी व माह'जन व वेदिक ब्राम्हण 
व अहस्त व म्हार गुरव येणेप्रो पालक 
वजा करून व गुडाम व बटीक वजा 
करून बाक्को घर राहातील त्यांचा 
त्त्ह नळ 17! 
१॥॥ घर खरं 1 मफालेस '॥. 
राडिक १ पालक घरें भिरासी व 
थुरव व म्हार दर घरास कलम १ 
चेळ वाणी यांचे वहीत आसतील त्यांस 
दर बेली रुपये .] 

भडार माडाचा सिरस्ता-- स्पये 
१ खरे माडास दर.॥. बेठा माडास 
द्र कळम १ 


श्री 
हनामा सुभा प्रांत राजापुर पाहाणीमुळे आ कार करून 
करून घ्यावी सु॥ ११३ २ कलमे १६ येकून कलमे साला रास 7 


शनवार ता० १४॥४॥१७३३ 
उगवणी 


वण म्हैसी पाहाणी करून टीबपेकी 
वजा देसक व खोत कलकणी माहा- 
ञन व वेदिक ब्राम्हण व म्हार 2००९ 
सरस्तप्रमाणे बजा करून वाकी 
म्हैसी रावती त्यास वण रुपये 
१ येकंदर .|॥. जरड दुवरतीस 
० वाज असेल०० - '४१॥ 
> कल्म 
माहतफा जीवन ००० क॒ घ्यावा 
कलम १९ 
फणस हंगामी पाहाणी करावी त्यास 
दाहा फणस ज्यावर लागले आस- 


'ताढ ते झाड अजी वजा करावे 


दाहापासून ज्या झाडावर ज्याजती 
फणस लागतीळ ती झाडे मोजून दर 


प्रभावळी दप्तर 


बागायेत नारल सुपारी उंडणी मिर- 
वेळ याची पाहाणी हगामसीर करून 
राजभाग आकारेल त्यास तह 0] 
नारल द्रसदे किमत रु॥| 
१|| येन दरसदे *।- नफा दर संदे 
१॥. येकून पावणदान रुपये 
सुपार्रींचा आकार होईल त्यास येनजि- 
नस वसूल घेऊन नफा दरमणे रु।॥|'॥<€ 
तीन चवलप्रा घ्यावा ये) कलम १ 
डर्णांचे पाहाणी करून तेल यन- 
[जनस वसूल घ्यावा कलम ९ 


मिरवेळ पाहाणी करून थ्रेनजिनस 
घ्यावे कलम १ 
> ० बागायेत कलम १ 


जिराय्रेताचे पाहाणी हंगामी करून 
थारे यणप्रमाणे घ्यावे 

मात जमीनीस मेत वजा करून 
चाकी जर्मानीस दर विघा तिपांडी 
चजा करावी बाकी राहेल त्यास 
धारा भात दसेरी 


*२९॥१ मला दर बिघा 

१] मली व खाजण दर ब्रिघां 
१-]॥ बावील दर ब्रिघा 

११ खरी दर 

ह. कुडिमांट 

तुरबँटे 


भाटी पुलण 


१२९ 


झाडास रु!।॥ ८%००००वे कलम १ 
पानवेळ आली मोजून दर सदे रु॥ 
*॥* नीम व्यावा येकून कलम १ 


तसर गला दसेरी वारुळे मापे 
ख्वंडी ०००० 
& हरीक दर खडीस रु 
१० सावे वरी दर खंडीस रु. 
१५ भात नागली जमाबंदीपकी 
_ तीन तक्षिमा येनजिनस घ्यावा 
चोथाई तसर दर खंडीस रुपये 


कलम १ 
वजनी "धूळ हळद ०० आल दर 
ब्रिधा वजन दर ')' पांचमण सदर- 


हूचे यनाजनस वसूल व्यावा रयतच 
समजाविसासुले [नकाल जसा हाइल 
तसा करून घ्यावा कलम ९ 


गोली माहाळ्चा सिरस्ता म्हेतर 
चौगुळा यांस पालक सिसस्तेप्रमाणे 
वजा करून ब्राकी ०० येकून तूप 
वजन दर €|" येनत ०० र 
८|* फुवटर ४४५ भरडी ० ८ २ 
€८४८ पाडस 

येणेप्रमाणे आकार करून येन 
जिनस वसूल घ्यावा कलम १ 


१४०८ म्रावळंकर 


*€१]॥१॥ सरवट दर 


*|१| उमर 


€३ नागली जमीन मोजन झाड 
झाडोरा वज करून खरी जमीन 
राहेल त्यास दर बिघा 
€३ हरीक खरे दर जमीनीस दर ब्रिघा 
4४१] सांवे दर ब्रिघा 


८२॥* डोगर वरी बाद देऊन राहेल 
त्यास दर 

“२॥* आवट वरी 

*€१।॥' तील उडीद कुलीद वर्ण 


चवळी तुरी मूग दर विघधा 
येणेप्रमाणे पाहाणी करून आकार 
करावा कलम १ 


सरसाई 
सरंदेसाई 

विधावणी व टिवेचा ० व फाजील: 
वसूल पडणार नाही कलम १ 


पाहाणी करून माहालळी समजाविदीं 
करावी कळम १ 


चाकरमानेचे घरें असतील त्यांचे धरे 
बदलतील त्याचा निकाळ परभारे 
करून घ्यावा रयतेस तगादा होणार 
नाही. कलम १ 


देवाचे 
चालवावे 


माहालोमाहांठी गावगंना 
धर्मांदाये सालाबाजप्रो 
कलम १ 


येकून सोला कलमे वरहुकुम तह केला आहे तरी सदरहू तहप्रमाणे 


पाहाणी का&्याने चालविले जाईल जा.छऊ१० 


जिलकाद पा हुजुर मो.२४- 


र य क ककी”, 
ले० २०७ शि. ३३ श्री गुरुवार ता. ४१२१७३५ 
रा० अतोंबा नाथक सरदेसाई गो० यासी 

छ [अ०] “ग सभाजी आंगरे सरखेळ रामराम सा] ११३६ 


तुम्हा पत्र पाठविले ते 
खोंताविसी बोली करून निरोप 


प्रविष्ट होऊन लेखनाश बिदित जाहाला लाजे तफेच्या 


असतां खोतांस खड करावा हे गोष्ट योग्य आहे यैसे नाहीं येविसी राजश्री 


कलेल वरकड 


तुम्हाकडील मजकूर र) पुरंधर नारायण याणी विदित केला तरी सर्वप्रकारें 


प्रभावळी दप्तर' १४१ 


तुमचे चाळवायास आतर होणार नाही जाणिजेर|छ २९ माहे रजब्रमो ३४. 
ठे० २०८ श्री स. १७३६२७ 
दा। ब रामभट गर्दे खोत मोजे किरडुवे ता संगमेस्वर व गणेशभट 
-सफरे मोजे कोंडण र्ता देवरूख स॥ ११३७ कारणें स्वामीचे 
सेवेसी लिहोन दिल्हा कतवा येसाजे मजरे मजकूरातून मौजे किरडुवेयास 
पाट पुरातन जातो त्यावर मजरे मजकुरी गणेशभटी नवे घर बांधले त्यामुळे 
आम्हा उभयतांचा कजिया जाहाला हे वर्दमान स्वामीस विदित जाहाले 
.त्यावरून उभयतास किले विद्याळगडचे मुकामी लाऊन आणून आज्ञा 
"केळी जे रा. अतोबा ना. सरदेसाई तुम्हा उभयेताचा करीना मनास 
आणून समजाविश्ी का तील त्याप्रमाणे वर्तणुक करणे त्यावरून मारनिले 
यांणी आम्हा उभयतांची समज!विसी येणेप्रमाणे केली 
( पुढील मजकूर मुळांत दोन रकान्यांत आहे--सं० ) 

मोजे किरडुवे या गांवास मजरे मजकुरातून पाट जातों त्याखालें मजरे 
*मारची गिमवस आहे त्यात वागायेत करू नये घरावरील कोंडणचा पाट 
दुसरा आहे त्या पाणियाने गिमवस गणेशभटी करावी घराभवते वरले 
पाटाने वागांयेत करवेळ ते करावी किर्डुबेचा पाट तातो त्या पाटास गणे. 

शमटांस समध नाही शेळणे बुडऊ नग्रे व बाधणे पाडू नये कलम १ 

कुव्यावाबत सीमेचे पाणी सारणीचे आहे ते गणेशभटी बाधोनये भक्षाव- 

यासी पाहिजे ते न्यावे कमल ९१ 

गणेशयभटाचे घराखाळून पाट किरडुवेस जातो त्या पाणियाचा कजिया सन 


“त 
"9 


*सळास सळासीन ( स. १७३३-३४ ) मध्ये जाहाला होता तव्हा जाख- 
देबीचा पाट हरदू जणानी येकसाल दुसरे साली कोडणचे रयतांनी बांधावा 
'त्यास जाखदेवीचा पाट पुरातन मजरे मारांचा असीला तरी मजरे मज- 
कुरास सुखरूप न्यावा किरडुवेकरानी पाटास यकसाल सवर्च लावावा येसे 
केळे होते ते घराचा काजिया साळ मारी जाहाला यास्तव किरडुवेकरास 
माफ केले कलम १ 


१४२ मावळंकर सरदेसाई 


किरडुबेथास देणाचे पारियाचे पाणी पुरातन जाते ते किरड्वेकरानी सुखरूप 
न्यावे सालमजकुरी त्याखाळे दुसरे घरण बाधले ते बांधो नये गणेशभटी 
धरण बाधोन आपल्या घराजवळ पाणी आणावे णच कलम र 

सद्रहूप्रमाणे आम्ह उभयेतां मान्य असों कलमे लिहिली आहेत या 
प्रमाणे उभयता वर्तो ज्यापासून अंतर पडेल अगर दुसरे दिवाणांत मन- 
सुवरीस जाऊ तरी गुनेगार 

(या खाली सह्या असाव्या पण पुढें कागद गहाळ---सं.). 
वयच हड > 

ठे> २०९ शि. ४६ ता. १५१०1१५७३७ 

आमीलाने हाळ व इस्तिकवाळ व देशमुखांन व देशपांडेयांन व मुक? 
माने व जभीअ जर्मादारांन व मुजारिआंन ब रिआया व बिरायाये तर्फ 
संगमेस्वर सुव्रे राजापुर तालुके कलेअ (किल्ले) महरूसे जंजीरे दंडाराजपुरी 
सरकार तलटकोंकण भादलखानी मनमुजाफ सुत्रे दारुजफुर विज्यापुर बिदा- 
नेद के दरींविला इजतआस!र दादोवा नायेक वलद रंगोवा नायेक सरदे- 
शाई सुव्रे दाभोल व सुत्रे मजकूर हुजुर येऊन अर्स केला कीं मौजे धामापुर 
तर्फ मजकूर मराठेयांकडून कदीम आपणास इनआम आहे व सरकार 
तफेकडून पेद्ठाकश मोजे मस्ठुरावर मुकरर आहे त्याचे मभाफी बाबे पेशजी 
खान साहेब व किवळे जन्नतनिद्यांन याकूतखान सानी मरहूम. याहीं 
परवाना हिंदवी आपले मोहरेनसी बनाम मर्गाप 


फरत निशान सिदी सअद 
शहीद मरहूम बतार्राख २२ माहे मोदरमुमहराम सन १४ महमद्याही 


कों अज राहे फज्ळ व करम सनदे 
त्यावरूनं खातरेस आणितां जाहिर होऊन 
आले कीं मोजे मजबूर कदम त्यांचा असे बिनाबरां नजर बरअकीदत 
व नेकोबेंद्गी मद्यारुनइलेह पेशकश मोजे मजबूर अज तर्फ सरकार ब 
ओलाद ब्र अहफाद त्यांस मभाक केली असे बाये दमे अमले व फेअले 
तफ मस्तूर पेद्वाकदा मोजे सजकूरची इनआम मुकरनी मोमाईलेह बाअवलाद 


. प्रभावळी दप्तर १४३ 


वज्युह् मुजाहीम न होणे व दर साल सनद मुजदद तलव न करणे नकल 
घेऊन असल फिराऊन देणे :दरींबाब ताकीद जाणोन हसबुलमस्तुर अम- 
लांत आणणें परवानगी हुजुर रसानगी खुरा महमद जबानी रघूजी नाईक 
चोरकर अफराध तहरीरुन फी ता ९ माहे रजव सन २० महमदशाही 
मुताबिक सन ११'५० येक हजार येक सेंपनास हिजरी मवाफिक सन 
११३८ मृगसाली मोतबसुद मो. ३५ रुजु सुरनसी 
ले०२१० शि०४६ ता० १५1१०1१७३७ 
आमीलाने हाल व इस्तकवाल व देसमुखान व देसपांडेयींन व सुक- 

दमांन व जमीअ जमीनदारांन ब मुजारिऑन व रिआया व ।बरायाय तपे 
वेलंब तर्फ हमजावाद ममूळे बेदर मैमून मुस्तफाबाद ऊफ सुत्रे दाभाल 
तालुके कळ महरूसे जंजीरे दंडाराजपुरी सरकार तलकांकण अदल- 
खानी मनमजाफ सत्रे दारुळजफर विज्यापुर विनानंद के दरावला इजत- 
आसार दादो नायेक वंळद रंगो नायेक सरदेसाइ सुत्रे मजकूर व सुबे 
राजापुर हुजुर येऊन अर्ज केला कीं पेसजीं खानसाहेब व किंबळ [जनत- 
निद्यांन याकुतखान सानी मरहूम अज राह मेहरबांनी व कदामपरकसा 
मोजे तनाली तपे मजकृरंके बावत हकलवाजिमात व इनआमात सरदस- 
मुखी असे बतारीख १२ माहे र॒जव सन २ महमदश्ाही सुताव्रक सन 
११३२ हिजरी मवाफिक सन अदारीन मिया व अलफ मृगसाली दरावस्त 
इनआम मकररी बाओऔलाद फर्माऊन सनद हिंदवी आपले मोहेरेन्सा अहफाद 
अता केली असे विनाबरां उमेदवार आहों कीं अलहाल सुतावरिक आ 
सनद नातीक वखत फारसी मरहमत होये त्यावरूनं खार्तिरेस आणितां 
जाहिर होऊन आले कीं मोजे मजकूर अज कदीम बावत हक लवाजमात 
ब इनआमात सरदेसमुखी त्यांचे असे ल्याहाजा नजरबर आव बरअकीदत व 
नेकोबेदगी मोइलेह मोजे मजबूर रा दरोबस्त बमे हासोलात दिवाना व 
कुलजमाबंदी गला व नकदियात वजनी व शुमारी जे तकसीम सरकार 
तफेची होईल ते बाअवलाद व अहफाद इनआम व मऱ्हमत केली असे 


१४४ मावळंकर सरदेसाई 


भ्राय हक अमळे. व फेअळे तपे मजवूर तर्फ मजकूर मोजे मस्तूरास दरो- 
बस्त इनाम मुकररी ब्राअवळाद ब अहफाद यांचे जाणोन त्यांचे कबज 
तंसरूफत दण व हे तवज्युह मिनलवज्युह वइलतमाल व ज्यहात व सायेर- 
ज्यहात व पटीयात व वेठब्रेगार व कनलगा व ज्मीभ तकालिफ दिवानी 
मुजाहिम न होणे व दर साळ सनद मुजदद तलब न करणें नकल घेऊन 
भस [फराऊन देणे दरांबाब ताकीद जाणोन हसबुलमस्तूर अमलांत 
आणणे परवानगी हुजुर रसानगी खुदा महमद जबानी रघूजी नाईक बोर 
कर अफराद तहरारुन फो तारीख १ माहे रजबर सन २० जुलूस महमद 
शाहा सुतांविक सन ११५० येक हजार येकसं पनास हिजरी मवाफिक 
सन ११३८ मृगसाली मोर्तब सुद मो० ३५ 

टाप---या परकारच्याच मजकुराची ( अवद्य तेवढ्या फरकाने) ता. १ 
माहू अक्टांबर १७४० ६० ची सनद दादोबा नायकाच्या नांवची मोजे 
पचधर ता खड सुभा दाभोळ या गांवाबद्दळ आहे; आणि दुसरी सनद 
स्याच तारखचा वेसवी व केळशी या दोन गावाबद्दल एकच अक्षी आहे. सं 

ककव क 

ळे२११ शि० ४६ सन १७३७ 

आमीलानं हाळ ब इस्तिकवाळ व देसमुखान व देसपांडेयान व मुकद्‌- 
सान व जमा जर्मीदारान व मुजारिआन ब रिआया व विरायाये तर्फ 
हमजाब्राद व जाफराबाद मामले बदर संमून मुस्त फाबाद ऊफ सुरे दाभाल 
सरकार तलक]कण आदलखानी मनमजाफ सुब्रे दारुळजफर ब्रिज्यापुर 
त्ाठक कले महरूसे जंजिरे राजपुरी बिदानंद के दरीविळा इजतआसार 
दादा नायक बिन रंगोनायेक सरदेसाई सुबरे मजकर व सुब्रे राजापुर हुजुर 
येऊन अज केला कीं पेशजीं हजरत वली न्यामतखान साहेब व किबले 
जिनतीनशांन याकूतखान सानी मरहूम अज राहू मेहरबानी व कदीम- 
परवरी सनद हेंदवी जानी नमूदन ख्रिदमत वतन सरदेसमुखी त्फँन 
मजद्वूर बमे हक व लबाजिमात बव इनआमात बदस्तुर शुदामद ब्रनाम- 
चेदे व गणोबा नायेक बरिरादरकलां व विसो नायेक व अंतो नायेक विरा 


प्रभावळी दप्तर १४५ 


दरान खुद ब्राअचलाद व अहफाद वतार्राख २९ जमादी सानी सन २ 
महमदशाही मुतावबिक सन ११३२ हिजरी मवाफिक सन इसरीन मिया व 
अलफ मृगसाली मऱ्हमत केली असे बिनाबरां उमेदवार झाई ज अल्हाळ 
| त्याचे मवाफिक सनद नातीक फारसी खताची अता होये कीं बदुवाये जियाद. 
उमर व दोलत मराशूल होऊन वतन सरंदेसमुखी मस्तूर चालवीत. जाऊन 
त्यावरून खातिरेस आणितां जाहिर होऊन आले कीं वतन सर्देसमुखी 
मजकूर कदीम वाबस्ते मोमाईलेची असे ल्याहाजा नजरबरां व वर्अको- 
दत व नेकोबंदगी मशारुनइले खुर्दखत वतन सरदेसमुखी मजबूर मअ 
हक व ल्वाज़ेमात व इनआमात बदस्तुर द्ुदामद बखत फारसी बनाम 
इजतआसार मोमाइळे ब बिरादरान हकीकी मशारुन इलेहीम बाझवलाद 
च अहफाद इनआम व मऱ्हमत फर्माविळें असे बाये हके अमले'व फेझळ 
ततफेन मजबूर वतन सरदेसमुखी मस्तूर इनआम मुकररी मोमाइलेहीम 
बाओलाद. व अहफाद ००००० त वतन मजकूर यांचे हातोन घेत जाणे 
च दरसाल सनद मुजदद तलबर न करणे नकल घेऊन असल फिराऊन देणे 
दरी बाब ताकीद जाणोन हसबुलमस्तुर अमलात आणणे परवानगी हुलुर 
रसानगी खुस महमद जबानी रघूजी नाईक बोरकर अपराध तहरीरुन फो 
ता ११ माहे ००० सन ११३८ मृगसाली मोर्तब सुद मो० ३५. 
छे० २१२९  शि०५२. _ श्री. बुधवार, ता० १४२१७३९. 

आ० [ स० ] कृष्णाजी परशराम प्रतिनिधि ताहां मोकदमानी मोजे 
कोपर्डे ता मलकापूर सुहुर सन ११३९ रा. अंतोवा ना० सरदेसादे मा० 
प्रभावली व मा० दाभोळ यांणी विनंति केली कां ता मजकुरी आपले 
सरदेशमुखीचे वतन पुरातन आहे त्यासी स्वामीने कृपाळु होऊन नूतन 
इनाम दिलियाने त्याचा उपभोग करून स्वामींची शेवा वतनी करून म्हण- 
ऊन विनांते केली त्याजवरून म॑ना आणून दूतन इनाम मोजे मजकूर 
पेकी भात जमीन जांबूल शेत “१॥ बिघा नेमून देविळे आसे त्या जमी- 
मची चतघीमा. ् 

1() * 


१४६ मावळंकर सरदेसाई 


पूवस मावल्याचे दाश्षेणेस पाटिलांचे पाश्चिमस माळ उत्तरेस पंटी आरंदा 
: दोत १ पालक शोत १ १ क आड 
येणेप्रमाणे चतुःसीमा करून शेत म]]रनुले यांस इनांम करून दिल्हे असे या 
शेताचा उपभोग वंशपरंपरेने करतील तुम्हीं याकडे इनाम चालवित जाणे. 
छ १५ जिलकाद पा हुजुर मो. ३९ 

टीप्र--याच तारखेचें व याच कारणाचे दुसर आज्ञापत्र माजे येळ त्रा 
मळकापुर येथील दोन 'बेधे जमीन ' शेत कामत? नांवाची चतुःसीमापूठ 
भ्रूतन इनाम वशपरपरा करून दिल्य़ाव।|चें आहे. विधे व चतुःसीमा आणि 
ग्रावचे नांव याखरीज इतर मजकुर शिक्का मोतंवासुगं सदरचाच आहे- सं > 


ठे.>१३ शि.४६ हुअळू सुआविन्‌ ता. १॥१८)१७४० 

- आमालान हाल ब इत्तिकवाल व देदामुखांन व देशपांडेयांन व सुक” 
दमान व ज्यमाय जमादारांन व मुजारिआांन. व रिआाया व. निराबाये पर- 
गणे वेसवी व केलसी तर्फ जाफरावाद मामळे बंदर मेमून मुस्तफाबाद 
ऊफ सुवे दाभोळ सरकार तटकोकण आदिटखांनी मनमजाफ सूबे दारु- 
छजफर ब्िज्यापुर ताळक कलभ महरूसे जंञीरे दंडाराजपुरी बिदानंद के 
दरींविला इजतआासार दादोबा नायक वलद रंगोवा नायक सरदेशाइ' 
सुवे मजक्रूर व सुवे राजापुर हुजुर थेऊन अज केला कीं पेशथजी बखि 
दमत खानसाहेब व किवळे जिनतनिशांन याकूतखांन सांनी मरहूम हको 
कत अहवाल वतने प्रगणे मजकरन जाहर कली कां वदन सरदे मुखी 
सुव्रे मजकुरेन अज अबा व अंज्यद खुद ज्यारी आहे व चंद मुदत बसबब 
क़रितूर गनीम लम भोगवटा वतंन मअतल होता अल्हाल उमेदवार आहें 
का दरबाब इज्यराये बोहदे वतन सरदेशमुखी बदस्तुर मुस्तसीर सादर होये 
खान साहेब जिंनतनिद्यांन मरहूमे यांहीं खातिरेस आणून तहकीक करूंन 
३८ खत ॥इंदवी वतन सरदेशमुखी सुवे. मस्तुरन ब तारीख २९ जमादि 
साना सन २ मुताव्रिक सन ११३२ हिजरी दर स य्य वी 
0 ८ रत केले त्यास. मेवाफिक आं मीगवरे वतन दवाजे माहाटात- 


प्रभावळी दप्तर . १४७ 


सुत्रे मजकूरेन ज्यारी ब सारी असे व हरदू प्रगणे मजकूर दर तहत व.तस- 
रूफ सुत्रे दाभोळ आहेत अंमा दर हरदू परगणे मजवूर भोगवट वेतन 
खुद ज्यारी नसे उमेदवार आहे कीं अज राह फजल व करम सनद सर- 
शमुखधी हरद्‌ प्रगणे मस्तुर . बनाम दंदे इनायत होये च्युनाच बरतबक 
मारूजे कमदरीन व इजहार हकीकत वतन व्ज्यारी दास्तन भागवटा सर- 
देशमुखी हरदू प्रगणे मजकूर हुकुमं फमाऊन सनद हिंदवी ब १.14 
माहे शावाळ सन १३ गहमदद्याही मुताविक सन ११४३ हिजरा मवा।फके 
सन इडरिदे सलासीन मित्रांव अलफ मृगसाळी वाभवलाद व अहफाद भता 
फर्पांविळी ल्याहाजा उमेदवार आहो कौं हाली मुताविक आ सनद नादाक 
बखत फारसी मऱ्हंमत होये ता बदुवाये जियादती उग्र व दाटत अद 
मुदत मशगुल राहोंन वतन सरदेद्यामुखी हरदू प्रगणे ' मकर ४१०१ 
जाऊन त्यावरून खातिरेस आणितां जाहिर जाल का. १९ न सरदेशस्खी 
हरद प्रगणे मजकूर ही वाढस्त व्रमोमाइलेह अस दिनाबरां नजरबरां व 
बरआकीदत व नेकोबंदगी नायक मदारनइलेह खुदखत ददन सरदे 
शमुखी प्रगणे मजकूरेन मड हक लवाजिसात व इनआमात बदस्तुर 
शुदामद बखत फारसी बनाम इजतआसार मोमीइलेह” वाक. 
अहफाद इनआम व मप्हमत फमावल अस ब्राये हके अमळ व फेअले 
हरद प्रगणे मजडर वतन सरदशसुखा प्रगणे मजकूरेन इनआम 244 
मदरनइलेह बाअवलाद व अहफाद वो जाणून मामूल व क्या राख- 
णे ब हरसाल सनद मुजदद तलब न करण नकल घेऊन असल ।फराऊन 
देगे दरोबाब ठाकीद जाणून हसबुलमसू ल्र अमलात आणण परद]नगा 
हुलुर रसांनगी खुदा महमद जबांनी रूज! नाईक बोरकर अफराद दह्रा” 
रुन फी तारीख १९ माहे रजब सन. ९ हमंदक्याही 1 मुताबिक सन 
११५० येक हजार येकशेपनास हिज्यरी मवाफिक सन १९२ ८ मृगसाली 


मोर्दव सुद मो. ३५ रुजुसुरनसी 


न 


श्‍्श्ट मावळंकर सरदेसाई 


ठे.२१४ शि.३४. श्री ० कुण्हवू 
रा» कृष्णाजीपंत गागा सरदेसाई गो ० यांसी 

'छ [ अ? ] श्रो कुवरजी राजे च जयसिंग राजे सिर्के रामराम विनंति 
उपरी [ ये० ] विर उम्हाकटड्टन रा० पुतळाजी बावा आलें त्याणी मुखो- 
द्गत वर्तमान सागितले त्याजवरून कळो आले हरयेकविसो आम्हाकडील 
कार्यास साहित्य करिता येणेकरून उाचततचच आहे तदनुरूप दिवर्सोद्वस 
ममतेची अभिव्रधी करावी येशास आपण देवडीच्या आसामीवि्सी 
आम्हास सांगितलें होतें त्यास चिरराजव “सौभाग्यादिसंपन्न ब (बा)या 
यांही मान्य केले आहे. प्रस्तुत अखेरीचे दिवस आले आहेत म्रुगसाली 
आसामी करार होऊन येईल वरकड सविस्तर वर्तमान रा० पुतळाजीबावा 
व स० आपाजी भाहादेव सांगता कलो येईल बट्टत काय लिहिणे र 
छ ७ रोवल हे विनात मो. ३४. 

यी 

ले. २१५ श्री आई आदिपुरुष ता. २९ मे १७४३. 

[अ०] रा. अतावा ना० सरदेसाई मा० प्रभावली व दाभोळ गो ० यांसी- 

सवक श्रीनिवास परशराम प्रातानिधि नमस्कार सुहूर सन ११४४ तुम्ही 
(पत्र) पाठविले ते प्रविष्ट जाळे लिहिले वर्तमान कलो आले रा, दादोंवा 
ना.्याचे वर्तमान लिहिळे तरी तुमचा पत्लापूर्वी च वर्तमान विदित 
जाहाले येशास तुम्ही पूबीपासून पदराचे तुमचे सवप्रकार आवस्यक आहे 
छुमच्या बाडिलाचे चाळविळे त्याचप्रमाणे तुमचे हि चालायेले जाईल 
रतांबे व फणस व तोंडिली ब आवबसाले पाठविली ती पावली तुम्ही 
व्ष्रांस कोकणचा जिनस पाठवावा तो तुम्हाकडोन आलीकडे येत नव्हता 
यंदा पाठविला यावरून आपू्व दिसोन आले जाणिजे छ : ५ रबिटाखर 
माहुळंगे थोर जून णून जी मिळतील ती आगत्य पाट्ऊन देणे माहुलं- 
गाचे ओदाधाकरिता प्रयोजन आहे तरी सःबर पाठदणे हे विनाते 


नल क डी 


प्रभावळी दप्तर ९१४९. 


५ 


२१६ शे.२१ श्री खसुरुवार, ता. २९९१७८३ 
1. दशाधिकारी व लेखक व. भा. सुभा प्रांत महिमतगड गो० यांसी 
छ [अ०] सेकक श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि न 
छो १५४४ मोजे चिचघर त्या खड सुभा दाभोल हा गांव रा 
दादावा नाईक सरदेसाई मा. प्रभावळी व दाभोळ यास पुरातन वतनी 
इनाम आहे त्यास सांप्रत दादोबा नाईक मृत्य पावळे त्यांचे पुत्र र। सदा- 
शव नाईक व पुतण्ये प्रहराद नाईक यांचे चालवणे. अवदयक जाणोन 
मोजे मजकूर त्याचा पुरातन वतनी इनाम गाव त्याजकडे करार करून 
उम्हास हृ पत्र सादर कले असे तरी मोजे मजकूर सरदेसाई म]रनिले 
याजकडे कुलबाब कुलकानु इनाम चालवीत जाणें प्रतिवषी [ क० ] 


“५ 


[ब०] जाणिजे छ २१ सावान निदेश समक्ष मा६ 
ठे. २१७ श्री ता. २५११) १७४३ 


[अ०] रा० अंतोवा ना० सरदेसाई मा० दाभोल व प्रांत राजापुर गो 
सवक श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि न० सु॥ ११४४ आणाजी रघुनाथ 
देशपांडे ता] संगमेश्वर याचे पुरातन कसबे मजकूरचे गावकुलकणे आहे 
त्यास सांप्रत तुम्ही क| मजकूर्च्या गावकुटकणांसी. किया करितां 
म्हणोन विदित जाले तरी पूर्वी रांगणेयाचे मुकामी तीर्थरूप रा 
पत कुलासवासी यानी मनसुभी करून तुम्हास कायाच्या कुलकणांसी 
समध नाही ग्रेसे आसता पुन्हा मागती कजिया करिता तरी हे गोष्टी 
उत्तम नाही रा?” _ 7 स्वामीस याचे आगत्य आहे तुम्ही कजिया 
याच्या बतनासी सर्वथा न%करणे आजपावेतो चालत आले त्याप्रा 
चाळवणे या कामास जासूद जजा शाबराजी नाईक पा यासी रुपये ४ 
च्यार देणे छ १९ सवाल निदेश समक्ष मो. ६ 


ठे० २१८ शि० २१ श्री ता. १४१॥१९1१७४३ ' 
आ० [ स. ] श्रीनिवास पाडित प्रतिनिधि तां खोतानी देहाये ता 


१५० मावळंकर सरदेसाई 


संगमेश्वर सु| ११४४ रा० अंतोवा ना० सरदेसाई मा० प्रभावळी व 
दाभोल व देशमुख ता मजकुर यांणी हुजुर येऊन विनंति केटी कां देस- 
मुखाच्या वतनास ता मजकुरी इंदलळशाही कारकीदींस इनामती चालत 
होते त्याप्रमाणे आलाकडे चालत नाहीं येविसी रा. स्वामीस 
विनात केली त्यावरून रा.ास्वामीनी गावगना हक इनामत व 
लाजिमा करार करून दिल्ह्या आहेत 

हक गावगना पेकी र्येत निसबत लारी ज्याहाजाठीयेकी जिनस येईल त्यास 


७'५० ता संगमेस्वर उदमी निसबदीन दर सदे लाहारी 

११२॥ ता कोडिवरे सरदेसपुखीप्रमाणे देसमुखीस लारी 

रचा २ दोन 

जकातंपैकी दरवेळी रुके ४३ तीन मीठ दर जाहाजास पाटी येक १ 

मीठ वंद्र पेकी दरखडीस येक बंदरी जिनसाची दलाली आहे त्या- 
'॥* देसमुखी की चवथाई देसरुखीस १ 
१॥!:-सरदेसमुखी  : सरदेसमुखी दिवाण दस्तास दर 

विळी संदे लाहारी हक दोन व लाजिमा 


इनाम जमीन गावगना पेशजी चालत नीम येकून लाहारी २॥* 
आहे त्या प्रा. 1२० बिघे पनास 

येणे प्रमाणें आठ कलमे हक वब इनाम करार करून दिल्हा आहे या- 
प्रमाणें देत जाणें यांचे इनाम गाव पुरातन इदल्शाहाचे कारकीर्दांचे 
आहेत त्या गावाखेरीज हक सदरटू आठसे साडेबासष्ट लाहारी देविले 
असेत देणे'[ब०] [क०] जा० छ ७ जिल्काद निदेश समक्ष मो० ६ 


.» ठे० २१९ न श्री . ता. १५]१२)१७४३ 
_ छ माअनाम देशमुख देशपांडे महालानिहाये सुभा. प्रांत राजापुर व 
मलकापुर व असडोली यांसी श्रीनिवास परशराम प्रतिर्निधि सा ११४४ 
रा० अतोंवा ना० विन रंगोंवा ना० सरदेशमुख मा० प्रभावली व दाभोल 
याणी हुलुर येऊन विनाति केली की आपल्यास. वतनसंमधे हक वः इनाम 


. प्रभावळी दप्तर १५१ 


पूर्वी इदल्शाही कारकीदींस होता'तो आलाकडे त्याप्रमाणें चाटत नाही 
य या रता, दर संदे रयत नि॥। पेकी दिवाण दस्तावर 
वैन दामोठी लहर वैनदोन च ग 
प भजन दिल्ही आहे त्याप्रमाणे सुरठीत दत नाही म्हणून विनोति 
न्यावेजन मतात आणून रा० स्वामीनी दर सदे अडीच लाहारी 
रयत नि पैकी हक व लाजिमा मोईन करून दिल्ही आहे त्याप्रमार्ये 
याचा हक लाजिमा देविळा असे दिवाण दस्ताचे बेरीजेवर देत जाणे 
[व०] जाणिजे छ ९ जिलकाद निदेश समक्ष ८ है(00/0:7 


>>> 


श्री ता? १५१२1१७४२३ 


राजश्री तुळाजी आगरे गोसावी यांस 

न, - >> २ 2. 6.0.) 220, ' 

छ [अ२] क्षो श्रीनिवास परदारास प्रतानिथि आसीवांद सु। ६ 
] च दाभोळ व देरार्ख. 


रा० अंतोवा ना० सरदेशमुख सुभा प्रांत राजाउर 

ता संगमेस्वर यांचे वतनाचे धंदा सवदल.रावाउर मिठगाव्हणें व सेतवडे 
येथे ब छाजे माहाळ्चे गाव बारा येथील सरीत चा नाही. कानोबा 
नाईक मावळगकर.यांणी गैरवाक्रा समजाऊन 1” 'गणोबा नाईक या 
राज्यांत होते यानिमित्ये श्रीमत माठ्श्री तारावाई साहेबास व. राजश्री 


2 


० २२० 


रश 


रामचंद्र पत यांस विषाद येऊन रा९ रामराव बावाजी विजयदुर्गी होते 
त्यास पत्रे घेऊन च्यार माहाळचे वतनास कज्या करून हक ईनास त्याचे 
आश्रयाने खात होता त्याचे स्री आहे तिजला भोगवटीने तुम्ही देता योस- 
यास कानोवाचा वाप यास रगोवा ना ०. याचे मुतालकी होंती वतनास 
त्यास समध नाही रा? थोरले कैलासवासी याचि कारकीदास मुता- 
लिकीस नरसोवा ना? त्याणी ठेविला होता. मातुश्री ताराब्राई साहेब पना- 
लियास आल्याउपरी रा० गथोचा ना? जाऊन, मेटले तेव्हा वर्तमान 
बिदित केलं त्यांवरोन मनास कानोवा ना९० यास पह दिल्हात 
रद म्हणून राजपत्रे यास करून दिल्हीं आहेत ठम्ही, तां पत्रें पाहून याचे 
सरदेशपुखीचे वतनाचा इक इनाम हा याह हाते,वेऊन/काल- 
चीत जाणें जा छ ९ जिलकाद बहुत काय लिहिणे सो. « 


१५२ मावळंकर सरदेसाई 


ळे. २२१ तालिक श्री ता. १५१२1१७४२३ 
रा० तुलाजी आंगरे गो० यांसी 

छे [अ०] स्नो श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधे आसीरवाद उपरी [ये०] 
वि० रा० अंतोबा ना० सरदेसाई मा० प्रभावली व दाभोल हुजुर दर्श 
नास आले याचे सरदेदामुर्खांचे वतन संगमेस्वर माहाळ इनाम गांव व 
घामापुर व कोंड असुडे व कुंभारखाणी व वेसराडचा कोंड आहेत .त्यास 
त्याचे गावचा इनामतीचा व गावगना इनामर्तांचा वसूल घेतां म्हणोन कळो 
आलें तरी घुरातन त्यांचे गांव व ठिकाणें त्यास तुम्हाकडे इजारादाखल 
दिल्हा तेव्हां येतफेन वसूल दिवाणांत नव्हता विशालगडतर्फेने व रत्ना- 
गारिब्षफेने व येतफेने इनाम “चाटत होते यैसे असतां तुम्ही त्याचे 
खावचा वसूल घेता हे उचित नाही वतनदार त्याचे चालवणें आम्हास 
अवड्यक आहे तरी त्याचे गावचा वसूल न घेणे त्याचे गाव त्याकडे देखिल 
ठिकाणे गांबगंना जमीन इनामत आहे ते चालवणे हक दर सदेस अडीच 
लाहारी सरदेशमुखीस देखीललाजिमा आहे त्याप्रमाणें व देशमुखीचे हक 
यावगना आठस साडेबासष्ट लाहारी मोईन आहे व कानुकाइदे आहे त्याप्र- 
माणे चालवणे याविसो अंतर न करणे जाणिजे छ ९ जिल्काद बहुत 
काय लिहिणे. 


ले० २२२ . शि०५१. श्री. ता. १५-९-१७४४. 
छ मो अनाम देदामुख व देदापाडे माहालाये सुभा प्रांत राजापुर 
यांसे जगजीवन परशराम सु!। ११४५ प्रांत मजकूरचे हक लाजिमा ब 
इनामती पुरातन रा० आतोवा नाईक सरदेसाई यांजकडे याचे कारकी- 
दीस चालत आले आाहे त्याप्रमाणे त्याचे पुत्र रा० नरहरी. नाईक सरदेसाई 
याजकडे करार आहे तरी यांसी रुजु होऊन सालाबाद ज्याप्रमाणे चालत 
आले आहे त्याप्रमाणे याचे याजकडे ह॒क लाजिमा सुरळीतपणे पाववीत 
जाणे ताकीद असे जाणिजे छ २० साबान मो० १२. 


. .डीप-<जगजीवन परशराम यांची या आदायाची तारीख मजकूरची' 


. प्रभावळी दप्तर १५३ 


द्स “> च देशमुख १ र ी री ी 
दुसरी ताकीद मा अनाम देर वदेशपाडे ता पांवस प्रांत राजापुर यांस 
मौज कोलवे ता मार येथील “' आगासेची बाग ? बद्दल गेली आहे-सं. 


ले ढे 
ले० २२३ शरि० ४६. हु ता. २७-१२-१७४५. 

बजानेत्र आमोलांन हाळ व इस्तिकबाल व देरामुखान व देशपांडेयान 
व मुकदमान व ज्यमीअ ज्यमीदारान व रयान तो गोहागर मा. हमजा- 
वाद मीन अमाल बंदर मेमून मुस्तफाब्राद ऊर्फ दाभोल तालुके किले मह- 
रूसे जजीरे दंडाराजपुरी सरकार तलकोंकण आढलटखानी मिनन्जाफ 
सुव्रे दारुल्जफर ब्रिजापुर बरिदानंद के सु। ११४४ % दराविला मराहूस्ल्‌ 
अनाम प्रहराद ना. ब्रिन गणेवा ना सरदेशाई सुभा मा. मजकूर प्रात राजाउर 
यांही हुजुर अर्ज केला की मोजे वेळदुर तो मजकूर ये जागां खारवट जमीन 
दर्यागक॑ होती ते आपले चिच्या दादोबा ना० सरदेशाई याही ना! बॅदिस्त 
करून हुजुर अर्ज करून पोहचाविला वादज ते खार मन्कू मेहरत्रान 
होऊन ज्यामीरखत्रां साहेबी इनाम मप्हंमत करून सनद असनाद करून 
दिल्ही तेमोजीब इनाम जारी चालत आले *से असा साल मजकुर पेठ 
अजनवेलटीस फुळ लागोन आपले घर जळाल त्यामध्ये सनदपत्र हाता त 
सोख्त होऊन गेळी असे याबदल हाली  मेहरथान होऊन ताजी संनद 
मऱ्हंमत फर्माऊन बभळाद व अहफाद भोगवटा जारी चाले तो हुठ़ुम 
फर्माविला पाहिजे म्हणौन अर्ज केला त्यावरून खातिरेस आणितां सदरहू 
खार मजकूर दादोवा ना० सरदेशाई मह्यारनिळेनीं नौ बॉदिस्त केली यावर 
हुजुरून हजरत वली ज्यामी'खान वाढाशान बुलंदमकान म०० रतनिशान 
सानी याकतखान साहेबांचे वख्ती इनाम येनापत होऊन जारी चालत 
असे त्याची संनद असनाद सोख्त होऊन गेळी याकरितां हाली बुजरु- 
गांचे येनायतीवर व इनामेतीचे भोगवटियावर. नजर देऊन सरदशाइई 
मशारनिळे सरजमीदार नेकख्वाहा सरकारी येकसान आहेत. ल्याहाज 
नजरबरां अज सूये मेहरबानी सदरहू खार मजकूर इनाम जारी फर्माऊन 
यैनावत केळी असे आण भोगवटा पुंत्त दर उत्त चाळावयाचे मुकर॑र करून 


१५% मावळंकर सरंदेसाई 


ह." 
ब्रघ 


दिल्हे असे जमीन 7 


गोडी जर्मन कुडई विघे १08 मक 
खाजणी खार जमीन विवि 00007 €१॥४! 

कळल क्य च्यासी हद महददा शती 
पूवेकडील डोगर पछिमेकडे खाडी उत्तरेकडे दक्षिणेकडे गोठ- 
वेळदूर पाणळोट १ असे १ 4 णची चची असे १ 


सदरहूमोजित्र खार मजकूर गोडे जमीनीदेखीळ हद महदूद मवाफिक 
इनाम दुदक्रस करून मऱ्हंमत केळी असे तरं खार मजकूर सरदेशाई 
मोमाइळेस वऔलाद व अहफाद इनाम मुकरर जाणौन सदरहू जमीनीचा 
धारा पट्टी वगेरा कुल वाब्र कुल कानुनात देखील दिवाण दस्ताचा राज- 
भाग जे साली जो आकार होत जाईल तो कुल वःब सरदेश्याई मद्यारनि- 
छेचे तसरुफा तवागु जास्त करून बओलाद व अहफाद इनामत खर्च 
लिहीत जाणे व वेठबिगार जे हदफमास जे जमीयेत कालिफ दिवानी 
कोण्हे वावे मुजाहम न होणे दरीवाब ताकीद समजोन हसबुलमस्तुर 
अमलांत आणून सदरहू खार मजकूर साळ दर साळ इनाम जारी राखोन 
पुस्त द्र पुस्त भोगवटा चालवित जाणे साल दर साल ताजे सनदेचा उजूर 
न करणे नकळ घेऊन असल फिराऊन देणे परबानगी हुलुर र! जीवरख 
जब्रानी रघूजी बोरकर अफराद रवाना छ १४ माहे जिल्हेज सन २७ 
जुळस मोर्तव सुद मो. ३५. » 


ठे० २२४ शि० ३४ श्री ता. ८1७) १७४७ 
_ आ० रा० कानोजी राजे सिर्के ताहा खोत मोजे तनाली ता वेलंब् 
सु॥ ११४८ मोजे मजकूर हा गाव रा० सदासिव ना० सरदेसाई सुभा 
मामले दाभोल व प्रांत राजापुर याजकडे पुरातन त्यांचे वडिलांपासून वतनी 
रनामत चाळत आला आहे त्याप्रमाणे इकडील तकसीम त्यांस इनामत 
देवविळी आहे तरी साळ दर साल आकार सरकार तकसीम जे होईल ते 
स्रोत बाबती मारंनुलेकडे वंदापरंपरा वसूल देत जाणे [क०] जा० रवाना 
छ. १० रजब मोर्तब सुद न "भो. १९४ - 0. 
ह आयव 


प्रभावळी दप्तर १५५ 


० 
० क नकल... और,” ता० २३२१७५० 
र [ अ० ] रा० नरहर नाईक सरदेसाई गो० यासा 

सेवक अमृतराव कृष्ण प्रतिनिधि नमस्कार सु॥ ११५० वो वालमट त 
आापाभट सप्रे वास्तव्य कसबा सगमश्वरे याणा विद्याटगडचे मुकामी विर्नोत 
केळी की आम्ही सरदेसाई याचे उपाध्ये त्यांच्येयींल सव अनुस्टान प्रसंग 
चालऊन उदद्वे परंपरेने धेत आलो इली र्ुनाथभट समता येहीं नवीन 
कथला मआ्रामोपाध्यपणादिसी मुजीत सरदेसाई याच येथे आमग्हादी कशा- 
बिसी आरंभला त्यास आणून चोकसी होऊन निरवव वृती आमची चाटत 
आल्याप्रमाणे चाळे ऐसी सरदेदामुखास आज्ञा असावा म्हणोन त्यांजवरून 
रेमणे मजकर यास बठळाऊन चोकशी पाहाता रमत यांसी कधीं विराय देश- 
मुखाकडीळ मिळाला नाहीं व येविसी उधो शामजा यास माहितगारी विचा- 
रितां त्याणी सांगितळे सरदेसाई व आम्ही सरपोतदार ग्रामापाध्ये धमाध- 
कारी यास अक्षत सुधा देंत नाही अत! पुरातन चाल आहे ब आणखी 
राजापुर प्रांती प्राचीन जमेदार याच घरीदि असोच चाल आहे त्यावरून 
हे आज्ञापत्र सादर केले अस तरी सप्रे याची दता पुरातन तुम'चैथाळ 
चुम्ही समे यास विशय देत आल्याप्रमागे देणे म्रामोपाध्ये घमांधिकारी 


याचा समंध नसे त्यास न देणे छ २६ रविळावल 


न>>>>>: 


की 

छे. २२६ (नकल) | स. १४५१1५२ 

पटी हक देदामुखी ता संगसस्वर ढोरी ७५० स ११५२ किता गाव 
३७]॥ क० संगमेस्वर १९॥ लोवळे १० बोरस्त १८॥। वासी 

१२] माभले १५ सिंबने लाऊ ष्‌ 

७] करबेले १२॥ तेर्यि ७ देवोळे ७ फणसब्ेट. 
१२] मजरे सोनवडे १९ साळे १६.५ १० मुप्ही 

२३७॥ कडवई ॥ चिखली ९ ८॥आंब्रवे १९ वाइगण रड 
१५ रांगावा ७) ३॥॥ चापिवरणे १५ वाडा वी 
>> भैरव २शाभाबेडू घ॥ २" कोलंबे 


२२॥ कुचाबे २॥ कोड 


१५६ मावळंकर सरदेसाई 


१२॥| सेबवणे १५ फणसवणे १० उचगाव २५ कुरघोडे 
१५ श्रींगार पुर १० तिवरे  १२॥|वोझर खोल २] वाडा.निउली 
२५ गोलवबली २० तुरल २० धामणी २॥ कोंड आंबट 
२॥| मजरे आबेटे २२] सरंद ५ आवरेड्ट खुद १८॥॥ असुडें 
३२|॥। डिंगणी २२॥ करजुवे ११| भिरकोडे १५ पिंरंदवणें 
१० चअंत्रवली ५८ हेदलळी ३० कलवस्ते ७५ अणदरी 
७॥ गोली माहाल ० ७] नाइरी ० 
थर कज वि. दाट 
४१८] ३:३१] 
का टनी 
१७०० 


याचे असंल पटी सातारियासी हारपली पाहले लाहारी ६०० व ज्या- 
जती करवीराहून करून घेतल्या १५० यकूण साडेसातसे मिलोन सातारे- 
याहून पत्चे करूने घ्यावयावद्दल श्रीमंत रा. -“-- पंत प्रतिनिधि याजकडे 
करवीरची पत्रें व पटी नेली ते राजपत्रे व पटी तेथेच हारपली तेव्हां श्रीमंत 
सा० सिरपतराव प्रतानाधि याची पल्ले याप्रा करूनं घेतली ती आ 


>>> 


ले.२२७ (तालीक) श्री स, १७५१॥५२ 
९ बेरल प्रमाणेच खालील दोनी पट्यांची हकीकत आहे----सं ) 
पटोहक तां कोंडिवरे 


दशमुखी लाहारी ११२] सरदेशकुलकर्णी लारी येकून रो 
१५॥॥ कसबा काोंडिवरे १०] ३ 
१७॥ आरवली ११॥६ २| 

१४] म्र्ड्टू १२८६ ३ 

१२] उमरे ५] १] 
रश तांबेड्ट ४६ १] 
५] आवेर सिंदे ३॥ 
५॥॥ कुंभारखाणी व सुते १४ 4 

८॥॥ मासरंग ४६. १] 


प्रभावळी दभर तद 


ष्र निवली 
| म ३॥॥९ १८८ 
कारबेट ध यु 
ी कारभाटले श्र ा 
च बुरबाड नि सरदेसाई सवब ० ह 
डा ज्वार "शा 


ता 
. २२८ श्री ता. ५२॥१७५३ते १ १)३॥१७५३ पर्यत 
सव कर्ज देणे श्रीदेवाचे व खासगत रा, सरदरा ॥ई मुकाम विशाल 


गड 
कारकीर्द रा० भास्कर विश्वनाथ तुलाजी आगरे याचा वेढा विशालग 
॥ श्रीदेवाच्या वस्ता 


डास आला ते समई दिवाणातून मागीतले रुपये तयात 
सोन्यारुप्याच्या ब सिलिक पुतल्या व पडदले रुपयाच येश्ा वस्ता होत्या 
त्या मोडून दिले ते-कर्ज देणे स॥ १९१५२ जसा पोतां येकांदर दं 
( पोटतपद्ील काहा काहीं सोडला आहे-_ सं. ) 
५९० श्रीचे नग-५२२॥* सोन, ५७॥)' *' येकून रुपये 
१२३|% सिलिक पुतल्या व कचकडे-९८% पुतल्याफाशा समत 
१९ वजन €€€५॥॥१॥ दर १६॥ प्रा 
२५ रुपे पडदले कचकड्याचे, येकून 


७१३% 
( यास पुढें दागिन्यांचा त 


निद्याणें, कंबरेची सांखळी, 
गिंड्या, अभिप्रेकपान, 


पद्षील दिला आहे त्यांत देवाच्या छत्रीपताका 
ग वगेरे सोन्याचे 


कंच्याचा 


दागिने; व हलकात्या 
जिंनस---त्यांचे वजन व किंमत नमूद आहे-- सं?) 
तेरीज येकांदर सान ८४१)४॥॥'. , कि ५३२॥ रु. 
[ज, येकांदर रुप वजन खरें €€२1४॥ 
पेक बजा रुपे डाकामुळे सुनाखास बाईट आले संत्रब गाळून खरें केळे सबब 
तूट बजन खरें. “४४३ बाकी रुप वजन खरें “€२) १) रकिं५७॥२₹ 
७९० स. 


१५८ सावळंकर सरंदेसाई 


सिलीकपेकीं सोने व रुपं वजन खरें 
सोने पुतल्या ८८८४५] १॥ किं. ९टीऱ£् 
स्पें ६64 किं. २५ 
शि चयाचाशा १२३ 
सोने, मातुश्री दुगा आजीवाई ब॥ पुतल्या फ!शासमेत २४ पैक्री 
बाकी १९ तो येवज रा० शामजी नायक यांचा सिलिक होता तों 
. रुपं पडदल कचकड्याचे तीर्थरूप अंतोबा ना० याचे 
( या पुढें पुनः तपशीलवार तेरीज आहे---सं० 3 
यन लक त हि सी 
ले० २२९ एी>:६ . श्री. ता० १९1११1१७५४ 
अज स्वारी रा० खंडोजी माणकर सुभेदार प्रांत राजापुरु ब दाभांल व 
ता रयानी माजे माभळे व मोजे उबरें व अणदरी त्या संगमेश्वर 
सु॥ ५९१५५ देहाये मजकूर सालगुदस्तां रा ० नरहरी ना? सरदेसाई याजकडे 
ताना गाऊ खोत्या होल्या त्याप्रा करार असेत गांवचा वतनदार खोत 
असल त| सुभां रुजु होऊन आपली खोती म्हणोन वाद सांगेल तेव्हां 
उभयताचे करान मनास आणून खरा बततदार खोत होईल त्याचे स्वाधीन 
खात्या केल्या जातील तोपावेतो म|!रनिल्हेकडे रुजबात राहोन वसूलवासूल 
स्तवत्या यांचे विद्यमान देत जाणे छ ४ माहे सफर मोर्ठंब सुद मो०२१, 


छे० २३० ( ताळीक ) श्री ता? १९1११1१७५४. 
अजस्थारी रा० खंडोजी माणकर सुभेदार प्रांत राजाप्र व दाभोल ता 
स्थान देहाय ता संगमेश्वर 7 १ क० संगमेश्वः १ मौ० धामापुर 


१ मो० मावलगे १ मो० कुंभारखाणी खुद १ मो मुचरी ९ कोंड असुर्डे 
६ ठिकणात १ वाडा वेसराड १ मौ ० बुरबाड सु] ११५५ देहाय मज- 
कूरुच्या पुरातन वतनो खोत्या रा० नरहरी ना > सर<साइ याव डे चालत 


आल्या आहेत त्याप्रा करार असत तरी तुम्ही यांचे रजातलबेत वतत 
जाणे जाळ माहे सफर | 


प्रभावळी दप्तर १५९ 


ले. २३१ ( तालीक) श्री - ता० २३२१७५६ 
[रा०] रामाजी माहादेव स्वामी गो० यांसी 

पौ बालाजी बाजीराव प्रधान न० विनात उपरी [ये०] विदष 
रा०केशव ना० व शामजी ना० व सदाशिव ना० व नरहारे ना सरदेसाई 
सुभा प्रांत राजापुर ब दाभोळ यांणी हुलुर विदित केळे कां प्रांत मजकूरचे 
सरदेसाडपणाचे वतन आपले पहिल्यापासून चाटत आल्याप्रमाण चालवा- 
बयाची आज्ञा कराबी म्॑णोन त्याजवरून हे पत्र सादर केले असे तरी 
यांचे वतन चालते त्याप्रां चालवणे कानुकाईदे व गांव व हकलाजीमा 
सुधामत चालत साल्याप्रो चालवणे छ २९२ जमादिलोवळ सु॥ "१९५६ 
पहत काय लिहिणे या याचा व 


ठे.२३२ शि.३६ श्री ता. ५ भे १७५६ 
रा० सुभानजीराव सुर्वे गो० यांसी 

छ | अ० ] क्षो खंडोजी माणकर झमेदार प्रांत राजापुर रासंरास 
सा1११५६ मोजे मुचरी ता संगमेस्वर या गावचे खोती रा० सरदेसाई मा9 
प्रभानवळी व दाभोळ याजकडे पेशजींपासून चाळत आली होती त्यास 
शुदस्तां दृग्यामुले त्याचे कमावीसदारानें सोडिलटी सरकारात पल टेहून 
दिल्हे होते त्यावरी तुमचे स्वाधीन केटी होदी त्यास हाठी मारगिल्हे 
हुलुरून ताकीदपत्रे वतनाची घेऊन आले त्यावरून सद" हाती जच 
निल्हेची त्याचे स्वाधीन केली असे. ठुम्ही त्याचे स्वाधीन करणे जाणज 
छ ५ सावान बहुत काय लिहिणे मो० २९ 


---:>>>>>>>2>> 


ले०२३३ शि.२६ श्री वाः ५५१६ 
छ मो अनाम देशमुख ब देशकुलकणी व खोतानी जकायतीदारानी 
ये सुभाप्रांत राजापुर यांसी- 


वे सीटबंदरानी ब मिठागरानी भाहालानिह च 
न ११५६ रा०केरव ना० 


ऱ खडोजी 
ना० सरदेसाई मा९ प्रभान- 


खेडोजी माणकर सुभेदार. प्रांत मजकूर सुहुर स 
न शामजी ना० व सदाशिव ना० व नरहारै न 


१६० मावळंकर सरदेसाई 


चली व दाभोल यांणी हुजुर श्रीमंत राजश्री ----- पंत प्रधान स्वामी- 
पासा जाऊन विदित केले को सुभे मजकुरी पूर्वापार आपले वतन परंपरा- 
गत सरदेशमुखी व संगमेस्वर कोडिवरे तर्फेची देदामुखी गावगना हक 
लवाजमा इनाम जमीन व गाव खोतीगाव चालत आले आहेत त्याप्रमाणे 
ताकीद सुभांस देऊन चालवावे त्यावरून हुजुस्ची सनद छ २२ जमादि 
लोवळची सादर जाली तेथे आज्ञा कीं सरदेसाई मारनिळे याचे वतन 
सरदशासुखी व देरामुखी हक लवाजिमा इनामगाव जमीन व खोतीगाव 
ब कानुकाइंदु चालत आल्याप्रमाणे चालवणे त्यावरून हाली हे ताकीद- 
पत्र सादर केळे असं तर सद्रहू वतन चाळत आल्याप्रमाणे चालवणे प्रति- 
वर्शी [5०] [व०] जाणिजे छ ५ माहे साबान मोरवव सुद मो. २१९ 


ले. २३ श्री ता० १७॥८)१७'५८ 
रा. चिमाजी -माणकर नामजाद 'ता० अंजनवेळ गो यासी--- 
छ [आ०] णभ ब्रालाजी बाजीराव प्रधान आसीर्वांद 


स॥ ११५९ तफ सांवडे येथील साहा गोवी विशालगड तफफेंचा अमळ आहे 
त्याचा मक्ता अंगारकाचे कारकोदींपासून साहासं रुपये किळे मजकराकडे 
पावत आलू त्याप्रमाणे. तुम्शी चालवावे ते चालवीत नाही अडथला कारितां 
म्हणून राजश्री अमृतराव कृष्ण प्रतिनिधि याणी हुलुर लिहिले. त्यावरून हें 
पत्न ठुम्हास सादर केले असे तरी सदरहू साहा गांवचा मक्ता पेसंजी अंगा 
रकाचे कारकीर्दास चालत आल्याप्रमाणे तुम्ही चालवणे सुदामत अमलास 
नवीच दिकत न घेणे जाणिजे छ१ २ जिल्हेज बहुत काय लिहिणे मो.११ 
त वी 
ले.२३५ श्री ता? १७८१७५८ 
[अ०] रा० नारो गोविद व त्रिवक राम व रामाजी बलाल 
कमांविसदार जकात ता] अजणवेली गो० .यांस 
सवक बालाजी बाजीराव' प्रधान नमस्कार सु) ११५९ घाट तिवरा व 
कुभारला व मीठबंदर कसबे चिपळण येथे "वेशालगडतफेचा अमल . सुदा 


प्रभावळी दप्तर १६१ 


मत चालत आल्याप्रमाणे तुम्ही चालो देत नाही अडथला कारेता ग्हणोन 
रा० अमृतराव कृप्ण प्रतिनिधि याणी हुलुर लिहिलें त्यावरून हे पत्र ठुम्हास 
सादर केळे असे तरी मशारनिठेकडील विश्यालगडतफेने सद्रहू ठिकाणी 
जकातीचा अमल अगारकाचें कारकीदीत चालत आल्याप्रमाणे तुम्ही चाल- 
वणे सुदामत चालत आले असेल त्यास नवा अडथला न करणे अगारकाचे 
कारकीदीत चालत आल्याप्रमाणे चालवणें जाणिजे छ १२ जिल्हेज आज्ञा 
प्रमाण मो. ११ 


ले. २३६ श्री ता. १११२1१५७५८ 
रा. नरहरी ना० सरदेशाई ता कमाविसदार मोजे नाखरे ता पावस 
सु॥ ११५९ मोजे मजकुराकडे हक लवाजिमाचा येवज ब तेळ मण सवा 
व साल गुदस्त समान दुसाला बाकी रुपये आठराहा व तेल नालिवे 
वजन खरे “|* आदमण येणे ते वो लक्ष्मणभट पाटकर यासी हिसेब्राव- 


रून देऊ येसे कबूल करून आद्याप भाग वारिला नाही यावरून काये 
आणविळे आसे पाठवून दण 


म्हणावे हाली सदर आठराहा रुपये व तेळ आण शें 
या कामास पा आहेत यासी ख्चीस रु॥ “८ चेबड देणे छ २९९ 
रॉबेळोबळ मो. ३८. 


---->>><>>>> 


ले. ी। शिक्का वतुलाकार-श्री राजा शाहु नरपाते हषैनीधान | 
वुछ बाळाजी बाजीराव प्रधान 
७ ७७%, ख्या गो० यांसी र 
 छ[ अ० ]---7०१ ९ व्राळाजी बाजीराव प्रधान आसीवाद स)! 
इंहिदे ० ० ० मया व अलफ गणोवा ना? सरदेसाइ परा राजाडुर 
सुभा प्रां दाभोळ याणी हुजुर विदित केळें की सदाशिव ना० सरदेसाई 
परा मांर हे इतके रोज वतनावरून परागंदा होते त्यास गुदस्ता येऊन रा. 
भोराजी सिंदें याजकडे सुभा रत्नागिरीस जाऊन त्यास वतमान खरे लटके 
सांगून केशव ना० सरंदेसाई यांजकडे वतन होते त॑ आपण घेऊन त्यास 
11 


स.१७"९ 
चे सुमारास 


१६२ मावळंकर सरंदेसाई 


घालवितात वतनावरी पेदाजी नानाप्रकारे काजियें पडोन कर्जवाम आापणा- 
वरी व केंदाव नाईक याजवरी जाले त्याची तकसीम न देतां वतन बलका- 
वितात तरी येविश्ी ताकीद करावी म्हणोन येद्यास सदाशिव नाईक पंरा- 
गंदा असतां मागे याजवरी वतनसमधें कर्जवाम जाळे असेल त्याचे तक- 
सोमेची वाट सदाशिव नाइक याजपासून न करावितो वतन तुम्हा त्याचे 
हवाला काय नामत्य केळ हाली हे पत्र सादर केळे असे तरी चोघाचे 
वचार वाजवी सदादिव नार्डक याणी सदरट्ट कर्जाची तकसीम द्यावी असे 
'असान सदव नाइक नादिग्र करूं लागाल्यास येविसीचे सविस्तर हजुर 


न पाठवण जाणेजं ५० सावान वहुत काव ॥लाहू मा. २७ 
ले०' २३८ श्रीं स. १७६१ 


सल्हाद ना० विन गणांवा ना< यांची पात्रिका दप्तरी मिळाली त्यांतून 

कुडलासाहत जरूर तेवढी माहिती येथ दिली आहे 

स्वास्तश्नानृपशातललि० शके १६८२ विक्रमसंवत्सर मार्गशीर्षमासे अमा- 
वास्थां भोेमवासरे (मंगळवार ता० ६ जान्यु: १७६१ ईं०) घटिका १८ 
पळें १८ नक्षत्र पूर्वापाढा | घटिका २१ योग व्याघात] दिनमान २७1३६ 
सात्रमान ३२२४ सूवादयानंतर घाटिका ४ पळे ५४ मकर लझ़ोदये श्रीमत्‌ 
गणावा नायकाना पत्नी सावित्रीबाई पुत्ररत्न प्रथमं अजिजनत जन्म नक्षत्र 
पूवाप्राढा ठू० चरण: राश धन। अवकहडाख्यचक्रानुसारि अभिधान फाट- 
कात । व्यावहारेक नाम प्रल्हाद नाईकेति गुस नाम गुंडावा । घार्तत० 
६३८१३ घातवार: भ्गगुः | घातनक्षत्रं भराणेः । घातचंद्रः ४ | घातलं ९| 
मनुष्यगण: | जन्मलग्रकडली. 


8 


प्रभावळी दप्तर १६३ 


ले०२३९ ( नकल ) श्री. ता? १ मे १७६६. 

आ. [स०] कृष्णाजी अम्ृतराऊ प्रतिनिधि तां गोविंदराव विन बावा- 
जीराव व विठोजीराव विन संभाजीराव व 'धाडजीराव बिन गगाजाराव 
सर्वे खोत मोज मचरी तां संगमेस्वर सुभा प्रांत राजापुर सु!। १९ 
तुम्ही किले विद्यालळगडचे मुकामी हुजर येऊन विदित केळे को माजे सजकुर्चा 
खोती वतनी पुरातन आपली त्यास धामधुमीच्या प्रसंगामुळे बहुत [दवस 
परागंदा होऊन बाहिर गेलो होंतो याकरिता मोजे मजकूरचा खाता रा० सर- 
देवामख चालवीत होते येशास खोतीचा उपभोग करावयाबद्दळ गावास 
आलो आहो तरी स्वामीनी कृपाळु होऊन खोतीचे बतन आमचे आम्हा" 
कडे करार करून द्यावे म्हणोन त्यावरून मनास आणिता ठुम्हा धामडु- 
मीमळे परागंदा जाहला होता त्यास्तव खोतीचा भोगवटा राहिला हे 
जाणन मोजे मजकूरची खोती वतनी तुम्हास करार करून दऊन ह आज्ञां- 
पत्र सादर केले असे तरी खाती आपल पुत्रपोत्रादि वंद्दायरंपराने अणभंऊन 
सखरूप राहणे तुम्हापासून सरकारात नजर रूपये १२०९ येक हजार दांन- 
स यक रुपये घेतले असेत छ २१ माहे जिलकाद 

वरकड पते येणेप्रमाण रा 2. 
१ देशाधिकारी व देराटखक व० भ 


१ ता रयाना मांज सुचरा 
१ मोअनाम देशमुख व देशकुलकणी ता संगमेस्वर सुभा प्रांत राजापुर, 


1० ता सगमस्वर 


ले०८ २४ श्री ता? २० ते २३२१७६९ 
दाभोळ सुभाचे कागद कार्याचे विरंजीव नारोवा नाईक याजसमागमें 
पुण्यास पाढवावयास दिल्हे विद्यमान शु रा० भास्कर पिसनाप 


सु| ११६९ माहे सवाल छ १५ राज गुरु 
१ राजाराम याचे पत्र विल गोपाळ सभासद यांस शीक २२ युव- 


नाम संबछेर यकेदर चालत आल्याप्रा कानु जावता 
२ शाहुराज्याची पत्रे दाके ४५ विलबी संवछरी 


१६४ मावळंकर सरदेसाई 


१ कानोजी आंगरे यांसी पत्र कीं दाभोळ सुभाचे वतन चालत 
आल्याप्रो चालवीत जाणे 

१ खोतानी ब रयानी माहाळानिहाय मा. दाभोळ यांसी पत्न कां 
चालत आल्याप्रो हक लवाजिमा इनामत देत जाणे ह्मणोन पत्न 

२ सेखोजी आगरे याची पत्रे च्य 

१ दादोबा ना. याचे नांवाची हुजत रौ ३२० तीनसे वीस ह्र- 
कीपेकीं छ २६ माहे र॥कर सु॥११३३. 

१ हरकोची याद मा. प्रभावली व दाभोल दुम कुलाब सु|| सलास 
नकद याची असे सदरहु रुजु तालीक 


2 
१ 


क 
छे० २४९ श्री नरह्रिवरद स. १७५७७५ ते १७८०पर्यंत 

चिरंजीव सो सगुणाबाई ब गुंडोबा नाईक या प्रति शामजी नायेक 
आसीर्बाद तुमचे कृपेकरून कासीक्षद्री सुखरूप असों विशेष आामचे वाडे- 
लांची पत्रे तीथरूप रा विसाजी नायक याची राजश्री यज्ञेस्वर पाध्ये यांज. 
चळ वतनी ठेविली होती ती दाभोळ सुभाची दोन खुर्द खते २ आणि 
येक हिदवी इज्यार असी ठविली होते रा भास्कर विस्वनाथ याणी ते 
बलकाऊन आमी कासी आलियावर घेऊन तुमचे खाबदाजवल दिली असे 
ती त्याची याद राऊ याजवळ आहे ते याद पाहोन यज्ञेस्व पाध्ये व कासी पाध्ये 
गोलकर ब चिरजीव नारोबा नाई तीर्थ रा केशव ना० याचे पुत्नाचे गुजार्तीने 
त्यांचे स्वाधीन पत्र उपाथ्याचे स्वार्धांन वतनी पत्र आमची पुरातन त्याचे स्वार्घांन 
करणे न करा तर येथे श्रीमंत मातुश्री सुंदराबाइंचे देणे रो आमी आहेत 
त्याचे स्वाधीन आमी आपल तक्षीम करून हे पष्ट समजोन पत्रे देणे उपा- 
नु धर बुडेळ त आणि आम तक्षीम.गावसीव सरकारत पडतील हे 
समजोन दूरदाराज पाऊन पत्रे देणें मग आमी आपदा ज्यास विभाग 
क्र क. देऊ येक वेल ईस्वरास मियोन लिहिले आहे याचे उतर 
मातसीप्र पाठऊन देणे जवाबाचा मार्ग लक्षीत असो लोभ कोजे हे आसोर्वाद 


प्रभावळी दप्तर १६५ 


टीप--- पत्रांतील अक्षरं गळलीं आहेत अशीं ठिकाणे वर दिसतील. 
अक्षर व एकंदर लिहिणे गचाळ आहे. 


ले. २४२ श्रीनरहरिवरद सन १७७७ च्या सुमारें 

चिरंजीवी सोभाग्यवती सगुणाबाई यांप्राते सदारिव नायक सरदसाई 
आसीर्वाद उपर येथील कुदाल जाणून स्वकीय लिहिणे विरोष धामापुराकड सर- 
कारांतून रोखा जाहाला याकारता बालाजी लक्ष्मण यांजकडून मोरांबरा पा 
त्यांस वसळाचा व पांचसाली हिसवाचा तगादा लाविता म्हणान त्याचा 
पत्रे आली आहेत ती पाहून संतोष जाहाला पांचसाळा ॥हसत्र तुमचा देणे 
तो मोरोंबास हैरान केल्याने येतो यसा मनसब्ा चिता आणिला आहें 
हिसेब तुम्हाकडाल करावा वाजत्रा परतु सातापासून आम्हास कसाला 
पाडिला तो तुम्हास ठाऊकच आहे आलाकड डे तिसाला जमाबंदीचा इकडून 
ठराव नाहो येंदा जमाबंदी ठरली आहे दोन बेप तुम्हांकडे जातांच नये 
यामुळे हिसेव न जाहाले तुमचा यवज राहिला नाहा तत्रापि हिसेब आम्हा- 

न करून वासीलबाकी पुरवावी हे खर या गोष्टींचा शब्द तुम्हाकडे 
नाहो घरचा विच्यार यामुळ आधिकउण दिवस लागले आतां श्रीने हे दिवस 
दाखविले तिसाली हिसेब हि जाहाल धामापुर माभलेया दो गावची घाल- 
मेळ आहे ते हिसेब होतील चिरंजीव बाबु व ब्राळमट सरसुभांस गेले होते 
ते आले वर्षप्रतिपदा जाहालियानंतर पांचसाली हिसेब कागदपत्रसुधा 
कारकून पाठवून देता सरकारचा धघामापुरावर रोखा जाहाला आहे तुम्हाकड 
यैवज पावला हिसेबामुळें बाकी निघत नाही अजमास आम्ही येथे पाहिला 
आहे निघाली तर देऊ मारोंबास खाल पाठऊन देणे वरकड सविस्तर 
मागाहून र|| बालाजीपत कामे येथील सांगता कलल द्वेतभाव न धारतां 
आधी मोरोबास निरोप देविवणे कोणावसा आम्हाकडून द्रेतभाव नाहां 
तुम्हाकडून नसावा जनविरुध्य असल त करू नयें कोणाचाहिे कागद गला 
तरी उतर लिहावें हा ग्रहस्ताश्रमाचा धम आहे बहुत काय लिहिणे लोभ 


करावा हे आसीवांद 


१६६ मावळंकर सरंदेसाई 


चिरजाव राजश्री मरल्हाद नाइक यांस भासीर्बाद लि|। परिसीजे सावि- 
स्तर- तुमचे मातुश्रींस लि|| आहे त्यावरून कलेल 

टाप--पत्न परल्हाद ना० न लिहितां त्याच्या आईस लिहिलें आहे; 
ळा सां? म्हटल आहे-- अथात तिच्या नवर्‍्य'च्या हयातीत म्ह 
स.१७८२चे पूर्वीचे आहे. प्रल्हाद अद्याप अज्ञान असला पाहिजे सवव नुसत्या 
आर्शीवांदावर त्याची संभावना न करितां मजकूर परिसण्यास लिहिलं आहे- 
यावरून वावळा तो जाणता १५]१६ वबपाचा असावा. १७६१ त त्याचा 
जन्म म्हणून पत्र स. १७७७ च्या पूर्वांचे नसावें. 

छे० २४३ शि० ४० श्री २४1२) १७७५७ 

आ० [स०] आवाजीराव पोड्त प्रतिर्नािधि ताहां सुकाःदमानी देह ४१ 
ता मलकापुर रु|| ११७७ रा? गणांवा ना० सरदेसाई मा० प्रभा- 
वळी व दाभोळ यांचे हक देहाये मजकुरी पुरातन आहे ते सुधामत्त चाळत 

1 व घुढाह सुरळीत चालवावे येविसीं आज्ञा करावी म्हणोन सरदेसाई 
मा० मजकूर याही किले विज्षाळडगडचे मुकामी येऊन विनंति केली म्हणोन 
त्यावरून सनास आणून सरदेशमुख यांचे हक पुरातनप्रमाणे चालवावे 
जाणान येणेप्रमाणे गांवगना त्रि तो रुपये किता गांव 

० कसबा २ येटूर १ यळाण २ कोपर्डे २ आरूल 

ऱ॥ उकोली २ आवर्डे ३॥ गजापुर २ यळवण * ॥* माजरे 
*॥* बुरेबाळ ।)|* गिरगाव १ सेंबवणे १ गावडी ३ पणुदरे 


० म्हालसवडे «० माण १ परले १ उचद॒ "||" चनवाड 
॥* ससेगाबव १॥ कोलगाव ॥* मिले ॥ केकणें (कलाणे?) 


१॥ पुसाळ|॑ १॥ कालजबडें ० पोंबरे '॥: कुंभवडें ९ झाणसकुरे 

/..बरकी : १ किसरूल २ कासडे. . ॥' नावली 

॥॥' वारूल १ चांदोली ]॥* आंबे १ करगुळे १|' आलतुर 
पिसात्री '॥|* कोलिक *]* ०0000९0. 


यकून पावणे बावन्न रुपये सदरहू न॑मणुक बमोजिब्र बसाल दरसाल 


प्रभावळी दप्तर १६७ 


द्यावयाची आज्ञा करून हे आज्ञापत्र सादर केले आस तरी सुरलीत पराजा- 
नासून चाळत आल आसेल त्याप्रमाण साल दर साल दत जाण उजूर न 
करणे छ १५ मोहरम पा हुजुर मो. ४२ ] 


> २४५८ शि>४० श्री गुरुवार ता? १०४१४८२ 
रार [दढ ना? विन गणोंवा ना> व सदादिव ना? ब्रिन दादाद 
ना० सरदेसाई मा० प्रभावला व सुभा दाभोळ व देसाइ ता. सगमशवर 


९१0६ 


व.कांडिवर गो, यांसी 11 

छू [ अ ] सेवक आवाजीराऊ कृष्ण प्रताना चन? सु॥ ११८३ 
तुम्ही किले विद्याटगडचे मकामी हृजुर विनांत केळी कीं माज वाझर बु!) 
ता देवस्ण्व हा गांव पुरातन वतना खाता! आपला आपले वेडांल आन- 
भावित आले त्यास अंतोंवा नायक सरदेसाई सत्य पावल्य नंतर गाव सरकारा 
नून थळीवर ठेऊन वैवाट होत आली यद्यास स्वामीनी हपाळु दाऊन आमचा 
ख्ोत'चा गांव वतनी आमचे स्वाधीन करून सठकरत सगून सय 
च्यावी म्हणऊन त्याजबरून मनास आणिता मोजे मजकुर्ची खोती वतनी 
परातन ठमची मागीळ गांवच्या वेबटाचे कागदपुत्रब,, सदिसतगडत फन 


जागा तुमची आहे है जाणांन तुम्हांवर क्रपाळु होऊन माज सजकू रच्य 
स्वोती वतनी तुमची तम्हांकडे करार करून दंऊन भोगव!टियास तुम्हास 
हे पच करून दिल्हे असे तरी माज मारची खोती व खोतांसमध मान 
लत आल्याप्रा तम्हा व तुमचे पुत्रपांचार्‍द वदा- 


पान कानुकायदे पुरातन चा 
परंपरेने भानमऊन सुखरूप राहाणे खोतीससत तुम्हांपासून सरकारात नऊर- 
जमा असेत तुम्हीं गांवची 


आणा रुपये ११०८ आकरारी घेतल त पाता 
मुळुकदास धाऱ्याप्रमाणे उगवणी करून देत जाणं जाणिजे छ ७ जमाद- 


छांबल निदंदा समक्ष सा, 


>>> .-॥--::<<<<<>>>< 


१६८ मावळंकर सरदेसाई 


ठे० २४५ श्री ता०१९॥२॥१७९१ 
पत्लाच्या नकला रवाना रत्नागिरीस ती।॥| रा० दादोबा नायक सरदेसाई 
यांजकडेस तां बालाजी चिमणाजी गोलवलकर 11----“-- किता 
१ शाक ५९ परिधावी नाम संव- १ रके ५२ विस्वावसु सं० राजा 


त्सरे श्रीराजाशंभु यांचे पत्र दांभु यांचें पत्र रा० सुंदर विझाजी 
संगमेश्वर व कोंडिवरे देदा- यांस देशमुखीविसी[11------ 


२० 


: खोतानी देहाये ता संगमेश्वर येथील 
खोतांस् श्रीमंत रा. श्रीनिवास ५ 

१ शके ५९ परिधाबी सं० राजा प्रतानाधि यांचे पत्न देशमुखीचे 

दाभु छ० यांचे पत्र रा० रघु- हकाचे नेमणुकेविसा 

राव श्रीनिवास यांस. देश- १ शके ५९ परिधावी सं० राजा दांभु 

मुखीचे वतनाविसी क यांचे पत्र दादोबा ना० व अंतोवा 

रामराव बाबाजी यांस श्रीमंत ना० यांचे नावे देशमुखीचे हकाचे 

मा० राजसबाई यांचे प्न कोंड नेमणुकेविसी 

असुर्ड व कुंभारखाणी देश- | 

मुखीविसीं इनामाचें पत्र 

येकूण साहा पत्रांच्या नकला सु।। इहिदे तिसेन छ ८ जमादिलाकर 

र)। बालाजी चिमणाजी याखेरीज फर्मान देशमुखी व सरदेदामुखी व इनाम 

गांव सु!। खंमस खमसेन ब आलफ संन येक हजार पंचावंन्न 


ले० २४६ शि. ९७ श्री ता. १७९) १७९७ 

[स्व०] ३५४ सर्वजित्संवत्सरे आश्विन शु लितीया सोंम्यवासरे [क्ष 
(शिव) (सोम० ना० देसाई व देशकलकणी ता सतवडं )] रा. शाहूराजे 
ताम्राच नधांतवून निघाले आहेत म्हणून हजुर वर्तमान आले. येकास 
€ राज्य थोरल्या क० स्वामीनी बहुतां श्रमे मेळऊन सवांथ संपूण केळे 
होतें. तें राजश्री संभाजी राजे काका याणा बिध्वंसून केलासवासी स्वामी 
राज्याधिकारी झाळे, त्यांणी स्वपराक्रमें नतनच राज्य संपादिले. स्वामींनी 


मुखीचे हकाचे नेमणुकेविसीं 


कटी 


प्रभावळी दप्तर १६९ 


त्याचें संरक्षण करून ताम्राचा पराभव केला. राज्याची अभिवाडे होत 
चालली. दुसरी गोष्टी हे राज्य थोरल्या कै. स्वामींनी तीर्थस्व. के. स्वामीस 
द्यावेसे केलें होते. ऐस असतां त्यांस या राज्याशा समध नाहीं. त्या डोह- 
णियांत जे मिळाळे आहेत व मिळतील त्यांस नताजा पाववायाची आज्ञा 
करून, रा. जयसिंग जाधवराऊ सेनार्पाते व हंबीरराव मोहिते सरल"्कर 
व वरकड सरदारांस फौजेनश्ीं पाठविले आहेत रा परशराम पाडत प्रति- 
निधि यांसाहि रवाना केलें आहे. ज्यांचे अनुसंघान त्याकड लागलें असेल 
त्यांचा हे मुलाहिजा होणार नाहीं, शासन कारितील. उम्हा वतनदार एक- 
निष्ठ आहां. तुम्हांपासून अनसारखी वर्तणूक होणार नाहा परंतु शाहूराजे 
यांजकडीळ कागदपत्र तुम्हांस आले असतां कांहीं वतमान हुऊर लिहिल 
नाहीं म्हणजे काय? त्यांकडून माणूस आले तेंच कंद करून पाठवावयाचे 


होते ते गोष्टी न केली. यामध्ये बर काय विचारेल आह १ याउपरा एस 


करीत न जाणें. कदाचित्‌ कोण्ही त्यांकडे अनुसंधान लावील, राबता 
सारिखा प्रसंग मनांत 


राखेल, तरी त्याचा उबार राहणार नाहीं, तुम्हां अन 
आणाल. कागदपत्र येईल तो पन्हाम कराल तरी तुमचें बरें होणार नाहा 


वतनापासून दूर व्हाल हें जाणोन, स्वामीच्या पायाच्या निष्ठा धरून राहोन 
मयीदेयं विराजते. लेखनसीमा. 


लिहिलेप्रमाणें वतणूक करणे, जाणज 
भो.१, सुरू सूद बार. 

[ शाह आणि ताराबाई यांच्या सन १७०७०८ च्या ओढाताणींत 
बतनदारांवर ओढवलेल्या महृत्सकटाच वर्णन प्र. ९१२१ वर केल आहे 
बतनदारांस उभयतांकडून मिळालल्या अस्सळ ताकिदी आमच्या हाती 
आल्या नाहींत; फक्त सेतवडे दतरांतील ताराबाईच्या आज्ञापत्राची नक्कळ 
मिळाली. ती या दस्तर्ची नसला तरी तत्कालीन संकटाची रूपरेषा 


दार्खबिणारी असल्यानें येथे दिली आई..." ] 


काकी कका, 


१७० मावळंकर सरदेसाई 


ढे> २४७ श्रीनरह्रिवरद  स.१७१०ते;७१५च्या सुमारचा 
हूसव खा || [दमत गणोवा ना« सरदेसाइ कज द| रा० नरहरी कृष्ण 
व कसा कृप्ण व [नलो कृष्ण खानवलीकर सु|।| खमस दाभोळ सभाचे 
झतालकासमध्ये कज धेतले लारी दि ।। गणोवा ना? दि० विसोबा ना 
८०८ ८७०० 
सदरहूखेरीज कमाविसीकरिता लोक ठेविले व वास्कळ २०० दोनशे 
( बाष्कळसइतर सटरफटर-सं० ) खर्च केला त्याउपरी बावाजी विश्वनाथ 
| त्याचे व सिवाजी केपव व प्रकराजी माहादेउ सरदेसपांडे व कृष्णाजी 
भास्कर सध्यस्त घाळून सारं ( ग ) गडीचे मुकामी कज वारिळे खंड करार 
रुपये १५०० 0000 यांस पावले सु रुपये पत्त 
५०० छ ३ जिल्हेज पो क्षा ० ० राम आपा रुपये गा। नरहरपत रोस्त्र 
९० छ १६ जिल्हेज गु॥ कृष्णभट ता नरोबा कारभारी त्यांचे ० ८ 
१२८ छ २९ जिल्हेज गु॥ झिरमा व हाऱ्या ता नरोवा कारभारी ८१ 
मोहरा & दर ।“३॥ प्रो ४७ येन रुपये 
१५० छ १ मोहरम गु! कानोजी दि॥ कृष्णाजी भास्कर आवा. तमा 
नरोवा द॥ कागद 
१०० छ मार यु पुतभट ता नरोबा रुपये 
३२ छ १५ मोहरम गु। गणसेट सोनार सारंगड 
६ सफर गु|॥ झिरमा व भिमा चाकर ता जगनाथपंत ०० ० 
१५ सफर सन सीत हवाला सिवाजी केपव तो सभाजी नरसी 
व| चिठी 
९०० हुक मामले दाभोळ पौ ता श्रावणसेट व भट रा नरह्रपंतांचे 
गु दिल्हे 
८५ गु। संभाजी आनंत ता ब्रावाजी विश्वमाथ ०० ० 
१०० सन सात ० ॥७* ७ दक ढि ता केसो कृष्ण हक फुणगुस 
____ शु नारो आनंत रुपये 
१५०%« 


प्रभावळी दप्तर १७१ 


सदू तास नसता वारले पुढे खानवलीकराचे कज नाही वतनावर 
कजे करणे तर सिकेनिसी पत्न ध्यावे तेव्हां कज करावे म्हणोन बहुता देखत 
'तह्‌ केला असे 

टीप--दाभोळ सुभ्य़ाच्या कारभारास ले. ५३ च्या कराराने नेमलेल्या 
मंडळीचा कारभार किती प्रामाणिकपणे व मालकांच्या हिताकडे लक्ष्य 
देऊन चाळला होता हें या पत्रावरून दिसतं. यावेळचे सरदेशमुख स्वतः 
लक्ष्य पुरविणारे दक्ष ब खबरदार होते, तरी कारभाऱ्यांना थोडा चुणुक 
दाखविलीच. पृढल्या मंडळींत दक्षता दिवसादवस कमा होत चालली 
आणि पुढल्या कारभाऱ्यांचा हात अधिकाधिक फलावूं लागळा, अन्हर 
त्याना मालकांच्या डोक्यावरून पुरता हात फिरविला, पण इतके करून हि 
कारभाऱ्यांची देना संपळी नाहीं ती नार्ही च! तेव्हा इश्ररा नेमानेम 
म्हणावें झालें !--सं? 

[ यानंतर प्रभावळी दसरांतळे दोन कागद प्रसिद्ध करून त्या द्सर्चे 
काम तूर्त सन १८०८० पर्यंत आणून ठावतं थाहो. देद्याचा साक्षत इत- 
हास किंवा राजे व अधिकारी यांची नामावळी पूवी जमंदार व वतनदार 
छोकांच्या दप्तरी कशी तयार करून ठेवीत, आणि त्यावरून पुढल्या 
पिढ्यांस त्याची माहिती क्ली करून देत; त्यांचा वाध त्यावरून हा 
पहिल्या कागदाचे १०. बंदू. आहेत. येथे त्यात्या वरात, पकषष कर्ज कळ 
नांबनिद्षी दिळी आहे. ऐतिहासिक दृष्टया तिचा कितपत उपयोग आहे हे 
तज्ञ ठरवितील, ही यादी देण्यांत पूर्वीच्या लोकांची ऐत्ह्यासिंक आवड व 
ती पुरी करण्याविषयी त्यांची खटपट निदरानास आणण्याचा हेतु आह 
शवाय असंभाव्य गोष्टीसुद्धा षातह्ासक समजन खर्‍या मानण्याचे परदा 
सुमारें दोडदोनशें वषापूवी कोंकणप्रांती सुशिक्षित बाथ तुगात, त्काक 
किती बळकट होती याचा हि पुरावा या लेखांत आई; म्हणून घरा- 
ण्याच्या वृत्तान्ताशीं संब्रंध नसतांहि हा लेख येथें समाविष्ट केला आहे 

दुसरा कागद रा. राजवाडे यांनीं द्वातहास व ऐातेहा!सक * पुस्त- 
काच्या दुसऱ्या भागांत ले? ४१ म्हणून ए. ६४ ते ७२ यावर छापला 


१७२ मावळंकर सरदेसाई 


आहे. त्यांत दिल्लीचे बादशाहा, विजापुरचे सुलतान, मराठशाहीचे छत्रपति 
व पेदावे यांच्या कारकीदीच्या मुदती वगेरे देऊन अखेर कोकणप्रांतावरीळ 
शिद्दी अंमलदार व मराठो राज्यांतील सुभेदार यांचीं नांवें दिली आहेत. 
मुसलमान दि ल्लीपतींपासून भट पेशव्यापटेतची नांवें आतां सर्वश्रत असल्यानें 
तीं न देतां येथें फक्त या व्रृत्तान्ताश्री संबंध येणारी आणि सामान्य वाच- 
कांस अपरिचित अद्यीं सुभेदारांदिकांचीं तेवढी नांवें दिलीं आहेत--स ० ] 

छे० २४८ श्रीगणेशायनमः । १७२० च्या सुमारचा. 

यादी जावता राजे व पातद्याहा दिळीत ००० आरंभ कलयुगापासोन 
राजा युर्थिष्टिर व पातशहा व वरकड राजे जाहले त्यांचा तपसील पुरुष 


सुमार १७३ मुदत वषें महिने दिवस 
महाराष्ट्र राजे वषे २९२३ १ 1; 
मुसलमान पातशाहा 
तां ओरंग शर्व क हि 


राजा युधिष्ठिर यांचे घराण्यांतील पुरुष सुमार ३० मुदत व. १८५३ 
म, ११ दि. १२ 
१ युधिष्टिर २ परीक्षिति ३ जनमेजय ४ जयाइवमेघ ५ धर्मनिष्ठ ६ जायं- 
जित ७ ०००थ ८ दिक्पाल ९ उग्रसेन १० सूरसेन ११ भूपति 
१२ रणजित १३ हरंजित १४ मीमसेन १५ सुककलंदेव १६ नरहरी 
१७सुनीतरथ १८ सूर १९ पर्वत २० मधुकर २१ तोडराज २२ भीमदेऊ 
२३ नरहर २४ ०००मल २५ सिरंगदेव २६ रामराव २७ आभिमन्यु 
२८ धनपाळ २९ भीम ३० लखमीदेव. 

याउपरी लखमीदेवाचा वजीर बीरसेन होता त्याणे टखमीदेवास मारून 
राज्य घेतले. पुरुष १० वर्षे ४१ महिने २ दिवस १३, 

१ वीरसेन २ सुरसेन ३ वीरशा ४ अनंगह्या ५ हररूप ६ सुरसेन 
७ पवत ८ सुरपाळ ९ द्रोपद १० पृथ्वीपाल, न 
याउपरी नरहरनाथ होता त्याणे परथवीपालास मारून राज्य घेतले- 

उद्य १४ वर्षे सुमार ४१९ महिने २: दिवस ८ 


प्रभांवळी दप्नर १७३ 


थ॒ ४ दिकपाळ ५ माहाब्रट 


१ नरहरनाथ २ जतासंग २३ बरागना 
बिरगाण 


८६ अमृतपाळ ७ तेजपाल ८ माणिकदेव ९ कामचद्र १० 
११ जीवनगोड १२९ रिजवंग १२ भागव १४ उदितकंठ 
व याउपरी उदितकंठाचा मंत्री होता त्याण उदितकंठास मारून राज्य 
तले. पुरुष १६ वर्षे ३१० माईन २ दिवस १९१५" वाडा मंत्री 
चंद्रपाळ ३ सुंदरपाल ४ देदपाल ५ रामपाल माधवपाल ७ राजपाल 
गोविंद्पाळ ९ भामपाल १० अमृतपाल ११ बालपाल १२ मदनपाल 
१३ भूपाल १४ परपाल १५ रामपाल १६ विक्रमपाल 
याउपरी नुपासिंग राजा याण विक्रमपालास मारून राज्य धतल 


युरुष ५ मुदत वर्षे ४० महिने ० दिवस ० 
१ नपासेंग २ उदयपाल ₹ श्रीपाल ४ केशवपालळ * सादंत 
याउपरी राजा विक्रमजिंत याणे राजा सादंत मारून राज्य घेतले 
पुरुष १३ वर्षे १४८ महिने *९ दिवस ० | 
१ विक्रमजित २ रामचंद ३ श्रीचंद ४ मुळकचंद * कल्याणचद 
९ सुरचंद ७ भीमचंद ८ गोंबिदचंद/ मातत गोबिंदचंदाची राणी 
तिने राज्य केळे १० राजा प्रतिमळ भावांचे > जाला १९ गोविद 
१२ पूर्णप्रेम १३ माहानंद 
याउपरी जैसिंग बंगाल्याहून माता त्याणे माहानंदास मासा 
१८५ जयासग 


राज्य घेतळे १२ वर्षे १४७ क र 
तले पुरुष १२ मुद 0. नसन कल्याणसेन 


९ सुरसे देवसन « 

न २ क्षीरसेन ४ मोधवसंन र गव 
< हरिसेन ९ ब्रह्मसेन १० सेन ”शीरगलिसी ध्य घय 
याउपरी दामोदरसेन यास २. माधवसेन ल” १ 1” 
भारून राज्य घ्रेतळे पुरुष द वर्ष १० ८८४ वल 1. तपतता 
वसन २ दिल(ढम) सै राजासिंग ४ सारसिंग ह्री) का 

2-2 र्‌ ४ 

या णे नपसिंग यास मारून र 9 

उपरी धीरधरसेन या णन य अर्‍सेन २ सेन ३ कठ 

कलानंद * लल्हाट, 


मुदत वषें ३३२८२४९९ ननकी 
४ माहादेव ५ बीरनाथ « जीवन ७ उदया ड 


१७४ मावळंकर सरदेसाई 


याउपरी पथ्वीपाल पूर्वेहून आला त्याणे लल्हाटास मारून राज्य घेतळे 
पुरुष ५ मुदत वर्षे ८५८८८१०--- १ प्रथ्वीपाल २ दुरजनपाल 
२ उद्यपाल ४ चेनपाळ ५ राजा पिठोरा. 

याउपरी राजा पिठोरा यास मारून मुसलमान प!तश्याहया जाहाळे परुष 
५३ मुदत वर्षे ८८४८६८९ --- १ सुलतान रुकदीन २ वाहाव- 
दीन ३ समसदीन ४ कुकुवदीन ५ शहादीन ६ बरीवीनें पातद्ाही केली 
७ सदा गांसा ८ गमासदींन गोरी ९ मोहिदीन गोरी १० हुसेन गोरी 
११ जलादीन गोरी १२ फतवादीन गोरी १३ याकुवद्याहा गोरी 
१४ समेसदीन गोरी १५ अलावलदीन गोरी. 

पातह्याहा दोतु ( सेठुवंध रामेश्वर म्हणण्याचा हेतु ) पावेतो कारभार 
फऊज घेऊन केळा समुद्रापावेतो फऊजसुधा गेळा तेथे फऊज सर्व आध 
(अंध) होऊन बुडाली खासा हावीज काबीज दोघे सिपाई देखील खासा 
तिघे जण राहिले तेथील करामत पाहून जीवंत आसता जीतसमााधे 
घेतल त्याच दुरवती ( तुवंत म्हणजे थडगे असा शब्द असावा) वर पुतळे 
भातद्याहचे आहेत चिरडींमार (चिडीमार? ) पारसी अक्सर लिहिळे आसत 
हाली करामत चालते हे सत्य १९ कुतुबुदीन गोरी १७ गमासंदीन गोरी 
१८ सेरमस्त गोरी १९ सुलतानक्याहा गोरी २० आमीन दाहा विन म|| 
शाहा २१ महमददयाहः विल्हा २२ शाहा कुली बिन फेरादे २३ सुलतान 
तागलू याने घुनी दिली मुस्तेद केली हाळी खरावा असे व सालेरी भुल्हेरी 
किले वांधिळे २४ दुरुमक्लाहा गोरी २५ महमद फतबुदीन २६ नसरदीन 


2. 
1 > व 


२७ मट्याहा २८ तोडरशाहा २९ मोवारगद्याहा ३० अलाविदीन पठाण 
विन महमद ३१ हसेनज्लाहा- पठाण ३२ वलाल्खान लोदी ३३ शिकंदर 
कदा ३४ इभ्रमद्याहा ३५ सिंधु खत्री हरामखोर ३६ ग.जीशाहा विनं 
सुदरदाहा ३७महमद उनी ३८बेवर वकस ३ *तंमूर ४०बाबर ४९ हुमा- 
यून ४२ सेरशाहा पठाण हुमायून पातद्याहया धघुडाऊन पातद्याहाई केलं 
४३ [शिलिकशाहा ४४ फरोकशाहा ४५ महमद बनगाजी ४६ इभ्रामखा 

हरू बकाल दिकंदरशाहाचा वजीर होता त्यानें पातद्याही केली ४८हुमा- 


प्रभावळी दप्तर १७५ 


यून पातद्याहा याणे दुसरियाने फेरा करून हेमू वकाल यासी व पठाणास 
मारून पातद्याही मागती घेतली ४९ अकवर ळाल "५० ज्याहांगीर 
५१ शहाजहान ५२ डोरंगजेब्र-१ दाराद्याह्या ९ श्याहासुञा १ मुरादवक्ष 


त 


१ आवरंगद्याहा-सदरट्ट चबघधे भाऊ त्याना आवरंजेबानी आपले तिघे 


भाऊ मारून व्रापास कयेद (केंद) करून पातद्याही केली देखील दक्षण 


ले>? २४९ सन १८०० चे सुमारचा 
मामले वंदर मेमूने मुस्तफावाद ऊफ दाभोल येथे सुभे होते ते-- 
१ मुस्तफासखान १९ चागीजखान सरनोवत ९ खुराद्यानखान गेंवती 
* 


पटाईत १ अफजळखान दीवान खासमजाल्स १९ दांलतखान ढ[वान 
स्वासमजालस ९ वबडेखान ढीवान खासमजालटन ९ सुतनखान दावान 
मंजरी १ मौर अहमदखान दीवान खासमजाल्स १ साबुद्दीनखान 
( ००००००० ह! १० 
जीरे देडाराजपुरींची पेवस्ती कोळी वगरे होते सन सलास अशेरीन 
तिसा मिया 
मिया मुदत ४१०४१०. 


२०1 | > स्वान “ 


>< >< >< 
मराठी राज्यांत दाभोल सुभांस सुभेदार आले--- 
कारकीदे सिवाजी! राजे कारकीद संभाजी राजे ते 
१ राघो बळाल अत्र आईसाहेब ( ताराबाइ ) 
१ राघो वासुदेव १ विठल गोपाळ १ गंगाजी दादाजी सरसुभां 
१ आवाजी माहादेंव ५ रुद्रजी अनंत १ माहादाजी बलाल 
१ अंताजी रंगनाथ १ कासी रंगनाथ १ सिवाजी त्रिंबक 
१ रामाजी अनंत सरसुभेदार ? बापूजी आपाजी १ कृष्णाजी परशराम 
१ माहादाजी अनंत १ माहादाजी राम 
१ बहिरो तिवक सरसुशेदार 


८) रन र 


१७६ मावळंकर सरदेसाई 


( पुढील भाग मुळांतळा अनुक्रम सोयीवार बदळून आणि आवी सन 
व हिंदी शक यांबद्दल इंग्रजी सन घाळून आटपशीर केला आहे---सं० 3) 
किले अंजणवेळ 
१ मराठेराज्यापासून हवद्याने घेतली ( सन १६९८--९९ 3 
१ दंडाराजपुरीस हवसी याकूतखान दिलीहून आले सन १०५२ 
सिका--याकूतखानी अद्याप तोच चालतो 
१ तुळाजी आंगरे सरखेल यांणी शामळापासून घेतली (स. १६४४) 
१ अमलदार---१ वावूजी नाईक कदम (स. १७५० ) १ आत्माजी- 
राव विचार (स. १६५४ ते १६५६ जानेवारी ) 
१ श्रीमंत रा० पंत प्रधान याणी घेतली ( १७५५ ) स्वारी रा० रामाजी 
माहादेव सुभेदार--कानोजी गजे हवालदार नि। रामाजी माहादेव 
(स. १७५७ मार्च पावेतो) चिमाजी माणकर ( स. १७६१ 
जानेवारी ) गणेद कृष्ण कोलटकर ( १७६१ सपटंबर ) 
चिमाजी माणकर ( १७६१ अकटंबर ते १७६३ अकरटंबर 3) 
कृष्णाजी विश्वनाथ बरवे (स. १७६३ अकटंवर--नवंबरांत कारभारी केला) 
आवाजी वलाल फडके पोषमासी ( दिसंबर १७७१--जानेवारीत१७७२) 
देवाज्ञा जाहाले सन इहिदे (१७७१-१७७२) अखेरीस खासा आले ते 
(ता०१४११७८०) देवाज्ञा जाहाले, त्रिवक कृष्ण (स.१७८० जानेवारी) 
> >< >< 
(स. १७२४-२५ मध्ये ) कानोजी आंगरे यांणी जैगड बांधिला 
त्याचवषी पूर्णगड बांधिला तेव्हा नहिमतगडतरफेचे कैलासवासी श्रीमंत 
रा० श्रीपतराव प्रतिनिधीकडून तेराहि माहाळाचा इजारा करून घेतळा 
तेंसमई जयगडास सरंजाम सेतवडे माहाळ ब संगमेश्वर माहालचें सात 
गाव व क॥ फुणगुस याप्रोा) घेतळे दोन वषें चालिलें पुढे संगमेश्वर 
माहाळ आपणाकडे ठेऊन वरकड माहाल सोडून दिल्हे गावगना 


बुरबाड सरंज आरवली माखजन करजुवे पिरदावणे 
डिंगणी ७ 


प्रभावळी दप्तर १७७ 


१. रत्नागारि किलां पंत अमात्य याजकडेस होता तो सेखोजी आंगरे 
याणी ( ता० ४४) ७३२ मध्यें ) घेतला--” 

१. स. १९६३ किले सुवर्णदुर्ग इमारत करून पुढे कुलाब्रेयासि गेले. 

१, (स. १६९८९९ ) कानोजी आंगरे सरखेल कुलाब्रेयासी गेले 
याचा दाखला कुलाब्रेकर बाळ जोसी याजवल पत्र आहे--- 

आगरे याणी कुलाबा धेऊन राज्य केले त्याच्या कारकादी 

सन १६९८९९ त १ कानोजी सुवर्णदुगीहून कुलाबेयासि गेले 

सन १७१२)१३ त विजयदुर्ग घेतळा पुढे त्याच साली सरदली जाहाली 


सन १७२८२९ कुलाबेयास समात जाहाले राज्य केले वर्णे २९ 
१ सेखोजी याणी राज्य केले वर्ष ३ £ संभाजी याणी राज्य केले 


वर्ष १० सन १७४१ त विजयदुर्गी समात जाहाले ९ तुलाजीस 
-सन १७४५ त सरखेली जाली 
>< र 23 


न 


ता. १४१२1१७५९६ स विजयदुर्ग इंग्रज याणे घेतला--- 
स. १७५७ त प्रांत श्रीमंत रा० पंतप्रधान य़ांसी अर्जांनी जाहाला 


श्रीमंतांचे निशाण विजयदुर्गीवर चढलें मामलत रा? गोविंद शिवराम तात्यां 


स. शजरशी रश त यूरवाचे मेक्षत्राची परजव्ये गेछा यामुले नापीक ' प्रांत 
जाहालां याजमुले कोकणांत चवथाई सूट सरकारातून मुलकास दिल्ही पर- 
जन्य गेल्यामुळे स. १७९२९२ त दरोबस्त तलकोकण वांईदेश हिकडे 
-नर्मदा व दक्षणेस तुंगभद्रापयेत सुठकात धारण सवा पायलीची पडली लोक 
बहुत मेल याप्रो दुकाल पडिला स.१७ ९३]९४ पासून स्वस्ताई जाहाली 
3. स. १७९६ टोलक्रांत कोकणात व देशात जाहाली स.९१७९६ त हि 

टोळ पडिले त्यांस समुद्रकिनारा साहा कोस टोल गेले नाहीत 

स. १७९७ संगमेश्वर माहालीं आश्रिनमाशी ( सपटंबर-अक्टोबर ) 
-टोळ पडिले तेणेकरून सेते बहुतेक टोलानी खालीं व सुपारी नारळ फणस 
आंबे बरे झाडे टोळानी खाली याजमुले सुपारी नारळ व फणस आंब्रे 

12 


रक श्रकळेकरर करट्रेस्फाे 


ग लस. सन नाक, युडारे लायक स्त्नागिरीस टोल्खाज जाहाली 
त्य (>> 
स्हणांन ताठकेयास सूट भरकारातून साडेआठ हजर रुपये सूट दिल्ही 


शै दो > 
25 ल्ल न 


स.१७९८ सातारा किला माहाराज वाणी बांधोन राहिल होते त्यास रास्तेव 
परशरामभाऊ याणी सातारा लटिळा आणि किल्याचा बंदोबस्त केला 
(ता ९८1१७९८ भो 


स. १७७५ त तोतया जाहला 


( सन १७५६ केब्रुआरींत ) श्रीसंत रा० नानासाहेब प्रधान याणी 
तुलाजी आंगरे सरखेल याजकडून रत्नागिरि किळा घेऊन तालुका केला 


७८ ८ /. 
न चि न 


स. १७७७७८ सदाशिव केशव याणी सुभा केला. 


११८ 
5८ .< १८ 
3 चि न 


ळे० २५० प्रभानवद्टी वतनाची सद्य:ःस्थाति 

प्रभानवल्ली हा गांव विश्याळगडच्या नैत्तइत्येस सुमारं ५ मेलांवर डोंग. 
साच्या पायथ्याशी आहे. 

सा घराण्यांत ““ सरदेसाई मासले सभानवल्ही, विशाळगडतर्पः ?? या, 
वेतनाचे उत्पन्न ब नक्त नेमणूक हल्लीं चालते तिचा तपशोल:-__- 
मोजे सायलें व वाडा वेसराड येथील ऊॅटकळ इनाम आणणे मोजे 
कुभारखाणी, मोजे भामायुर ब कोंड असुडें या प्रत्येक गांवची चवथाई मिळून 


रनामाचा आकार ७५५८१ ८ ८१०; आणि नक्त नेमणूक २६९८ ९ ट्य 
मिळून १०२५८१० -__ 


झोंबडी-मुंढर दप्तर १७९ 


यांत मामुलजुडी ८८४१२८३, सेटलमेट जुडी ६२२८०४७ आणि 
सरकारांत नक्त नेमणकीबरीलळ फुटकळ भाग खरेदी केल्याचा आकार 
१८८८७ मिळून ४१२८५८५ वजा जातां वाकी रोख ६१२८४८७ दर 
साल मिळते. 

हल्लांचे नांवबाळे जगंनाथ मोरोबा नायक सरदेसाई यांच्या नांवची 
ता० २ नवंबर १९०७ ची ब्रिटिज्य सरकारची सनद आहे. 


> 


ड चवथा 
झोंबडी-झुंढर दप्तर 


मुंढर येथील शाखांचे प्रवर्तक, 


सर्व साधारण अहवाल:-झोंबडी व 
आणि गणोबा रंगोवाच्या 'वाकट्या स्वराचे मुलगे केशव व शामजी यांची 
पुढील हकीकत आतां सांगतो 

गणोधाचा बडीळ मुलगा प्रल्हाद हा विद्याळगंड १ प्रमानवल्ली येथे 
राहून मुख्य सरदेदामुखी संभाळूं लागला, तस लाच हे उभयतां सावत्र बंधु 
अगदी दसऱ्या टोकाच्या म्हणजे अंजनवेलच्या घराकड व सरदेदामुखीकडे 
वळले. श्यामजी हा चुलता विसोबा लोवलेकर यास दत्तक झाला हाता 
वबिसोवाप्रमाणे श्ामजीहि जनकघरांच राहून वाढला होता; आणि वास्त- 
बिकपणे पाहतां जरी या घराण्याची आता चार घरें झाली हाती तरी एको 
प्याचा बाह्य देखावा कायमच होता. तितका ठिकाणीं वतनांचा व घरांचा 
सांभाळ करावयास अद्यापि चोंघां मालकांचा अवद्यकता होतीच, सदा- 
शिब दादोबा यांच्या मागचे पुण्याच्या वादाचे काम सुटलं नसल्यान ते 
सपुत्र तिकडे अडकले होते; त्यामुळे इकडाल चारी ठिकाणच्या कामाला 
मालकांची थोडीशी 'कमतरताच भासत होती. नरहर अतोबा हे अरून- 


>> 


१८० मावळंकर सरदेसाई 


प्रमाणें चहूंकडे जाऊन बंदोबस्त व त्याबरोबरच घराण्याचा एकोपा राखीत 
होते. शामजी ना. हे कामास ढिले असल्यानें जिकडे काम कमी असेल 
तिकडे राहून कालक्षेप करीत. शामजी आणि सदाशिव ना. हे वयानें बरेंच 
सारखे असल्यानें त्यांचें आरंभी मेथकूट बरेंच जमलाहि होतें. वतनवार्डावर 
असल्याने आणि त्यांत धाकटेपणाचें नाते असल्यामुळें वडीळ वधूच्या 
सांगीप्रमाणें थोडा ब्रहुत कामाचा भार अंगावर पट्ट लागताच त्यांनी, 
पुण्याची वाट धरली व तेथून उत्तर हिंदुस्थानांत अनेक ठिकाणीं आस- 
स्वकोयांचीं कायम ठाणीं पडलेलीं असल्यानें खुद्याल्चेंड्रूप्रमाणें आज येथें 
तर ठद्या तेथे असा पाहुणचार खात स्वारी तिकडे माद्या मारीत बसली. 
नरहर ना.स व शामजी ना.स पोर वाळ नव्हतेच, तरी मूळ स्वभावा- 
प्रमाणें नरहर ना. घराण्याच्या लोकिकाकारेतां जरूर लागेल त्या ठिकाणीं 
राहून पडेल ते काम करीत. ' हिंदुस्थानांत कंटाळा आला म्हणजे शामजी 
पुण्यास येत आणि तेथें कंटाळले कीं कोकणांत वाटेळ तेथें येऊन रहात. 
सरदेदामुखीच्या कारभाशंतील या दोघांच्या वहिवा्टींचे कोणास काहीहि 
वाटत नसे. . दोघेहि निसुत्रिक तेव्हां त्यांच्या संबंधांत भावीभय नव्हतेच. 

पुढें स. १७५६ सालीं प्रल्हाद ना. वारले. त्यांच्या चिरंजीबाच्या 
मदतीस नरहर ना. व शामजी ना. जरूरीप्रमाणे जात, शामजी लळोबलेकर 
आहेत व त्यांचा बतनाद्यीं कांहीं एक संबंध नाहीं ही गोष्ट कोणाच्या 
कधीं मनांत आलीच असली तरी तिची बाच्यता कोणी केली नाही. 
विद्याळगड, प्रभानवछली, संगमेश्वर-रत्नागिरी आणि दाभोट--अंजनवेळ 
या अखेरच्या तीन वाटण्या शामजी व नरहर यांच्या पश्चात्‌ व्हावयाच्या 
या. समजुतीने प्रत्येकजण आपापल्या ठिकाणीं स्वस्थ होता; आणि 
शामजीहि आपण वरोबरीचेच हिस्सदार या भ्रमांत होता. सदाशिव ना. 
च्या तत्राने शामजी बागे आणि आपल्या बहिवार्टीच्या उत्पन्नाची व्यवस्था 
हि तो सदाशिबाच्या सांगीप्रमाणें करी. आपला कसलाहि तोटा न होतां 
आपल्या सख्या भावास वाहिवाट मिळत असल्याचें पाहून केशव ना.हि 


खु्यालांत होता. केशव ना.स तान मुल्गे होते, तेव्हां आपल्या बहिवा- 


झोंबडी -मुंढ र्द्प्र १८१ 


टीचे उत्पन्न या वाढत्या प्रपंचास फार अबुर पडणार असें त्यास दिसूं 
लागले. शामजींने आपल्या एका मुलास दत्तक घेतल्यास त्या दत्तकार्चे 
आणि आपल्या बाकीच्या दोन पुत्राचे साधारणपणें ठीक बस्तान वसेल 
हा विचार मनांत आणून सदारिवाच्या मतलबी कानाडोळ्याने शामजा- 
कडे चाळ राहिलेली उतन्नाची वहिवाट कायम ठेवण्यांत ( दत्तक दर्‍्याच 
साधल्यास ) अखेर आपलेच हित आहे या धमेडात केशव ना. राहिला 

प्रल्हाद ना.चा पुत्र गणोवा ता अगदींच कठ त्वहीन, शिवाय घराण्याचा 
आपण मुख्य मालक या बडेजावीत रून गेलेला तेव्हां आता आपण कज 
वगेरे जिंकून पुण्याहून ठिकाणावर परत गेल्यावर आपल्या सांगण्याबाहर 
पानहि हालणार नाहीं या मनोराज्यांत गढून गेलल सदादिव ना प्रल्हाद 


ना.च्या मरणोत्तर थोड्या अवकाशात तिकडील कामाचा निरवानिरव 
पट्टीत उतरले यांनीं सर्व कारभार 


अंदतः करून काकण परत आल्यावर € 
आपल्या दाती घेण्याचा घडपड केली; पर त्यांत या न येतां फक्त र्त्ना- 
गिरीच्या व हबसाणांताल कांहीं भागाच्या सरदेशमुखीवर आण संगमेश्व 
रच्या वाड्यावर त्यास संठुट णें भाग पडल | 


थोड्याच अवकाशात 
पुण्याकडील अधेवट टाकलेल्या बादांकरितां आणि 


"घातलेल्या दाभोळ उत 
करितां त्यास पुण्यास परत जाग र्ण 
त्यामळे ग्रकलहास तोंड €' त कारही अबधीवर लोट __ र 
सदाक्षिवांच्या या मधल्या खट नेतो विश्वासांतून पार उतर 


ब भाईबंद जरा सावध ् क्षणा 
नी ळें प्याद हात 


आपल्या कच्छपा असलेलें शामजी ना.च > 
, त्याच्या मसलता बागुल- 


देण्याच्या मसलतीस सदाशिव ना. र 
कावा द्ञामजीला साफ दि 


बोबाचें आविष्करण करून त्यांचा 
[लण्याच्या तयारीस वे.शाव ना. 


अंजन शामजीच्या डोळ न्या 
एवंच जो ता आपापल्या ि सड्यरथ | आपट न 
मतलबाने फिखूं लागला, झाले त 


शामजीस कब्जात घेण्याच्या 


१८२ मावळंकर सरंदेसाई 


-शामद्ी केदववाचा सहोदर, तेव्हां त्याचा स्वाभाविक ओढा केशवाकडे 
अत्तावय़ाचाच; त्यांतून सदाद्िवाच्या अरेरावीळाहि तो कदाचित्‌ मनांतून 
कटाळला असेल; दिवाय तों मूळचा अनिश्चित्‌ स्वभावाचा असल्यानें 
थाड्या अवकाशात केदाव ना, च्या तंत्राने वाः[. लागला असल्यास त्यांत 
नवल नव्हतं 
दामजास मूलबाळ नव्हतं. त्यांतून आतां वयाहि पुष्कळ झालें होतें. तेव्हां 

“खराच आयदुप्व काळीसारख्या क्षेत्रांत हरिर्हरे म्हणत काढून मोक्षसाधन 
तन करावे अस त्याच्या मनांत आाळें, ब त्या वेतास त्याच्या कुटुंबाचीहि 
समात मिळाली; तेव्हां त्यानें आपला मोची तिकडे फिरविला 
त्याचा मूळचा भोळा स्वभाव काद्लीवासाने अधिकच देवभोळा बनला 
हाता. या सुमारास काहींत सप्रे उपाध्यायांपेकीं बाळंभटजी व स्नेही 
आण आश्रत असे वापूमटजी आटठल्ये हे होते; त्यांस अनुकल करून घेऊन 
काम करण्याचा घांट केशव ना.ने घातला, उ्गाणे त्याची जोरानें तयारी चाट- 
वढा. पुन्नामनरकापासून तरणोपाय होण्यास ओरस नाहीं तर नाहीं, निदान 
दत्तपुल्ल तरी पाहिजे, या कल्पनेचा पगडा केदवाव नाने या उभयतां भट- 
जाकरवीा शामजीच्या मनावर ब्रेताने पण पक्का बसविला; आणि शाम- 

च्या परलोकसाधनाकारेतां पोटचें पोर दत्तक देण्याची अहेतुक स्वाथर- 
तागाची आपली तयारी त्या भोळसर मनास पटवून दिली भटजींस 
'आमदानाचे आमिप दाखवितांच त्यांनींहि नायकांचा हेतु तडीस नेण्याचा 
नेटाने प्रयत्न केळा सद्यादव ना० व इतर दायाद यांपैकीं कोणा- 
साहे या युतत वेताची पारस्ऊुटता,होऊं दिली नाहीं. समारंभ कादीतच 

टापून धण्याच ठरविले, कमधर्मसंयोगानें पंत प्रातिनानि घराण्यांतील 
-ही. खुद्रावाई याहि यात्रेच्या निमित्ताने काशीस या सुमारास आल्या होत्या. 
केडवाचा कनिष्ठ पुत्र भगवंत नायक . यास मोठ्या गुत्तपणानें काद्लीस 
आाणावेळ, यजमानीणवबाइच्या अनजेनें दत्तकसमारंभ उरकण्याचें ठरविले 
'सगाण आतां पारिस्फुटता झाली तरी सदाादव ना०स कोणत्याहि प्रकारे 
"काह प्रति्रेय कारेतां येणार नाहीं इतका थोडा अवकादा ठेवून व तितकी 


झोंबडी-मुंढर दप्तर १८३ 


झा नद्वारे सदाशिव ना०स पुण्यास पाचा 

वळ कमळ. कळव २ वागल्ल्या व शन मुरलेल्या ण 
ट्ट [या घाळून वांधल्ला व अनेक वष्रे अभंग टिकलला 
आदोचा बालेकिल्ला कोकणी अकल्च्या केशवाच्या मदतीन वेअकटा द्ाम- 
1 उडविल्याचे पाहून सदाशिव ना०च्या मनाचा 


त्या दोन नायकास व त्यांस सहाय्य करणाऱ्या 


कां गिळू असं त्यास झालें. पत्रोत्तरी त्याने 
धाकदपटशा दाखांवला मनधरणी करण्याची 


श्यराचच्या आश्रयान असलल्या तत्रस्थ मंड 
२०८१७८० रोर्जी दत्त 


न संदााराव ना०स चुर 
याचा पल सर्वच वाचण्या 
न्ट्य केल आह 


च्य ी 
वात्री झाल्यावर या बरेंताची वरदा प 


जीने असा चुटकीसरस 
फार बेफाम स्थिति झाली 
त्या दोन भटड्यांस खाऊ 
पुष्कळ अकांडतांडव केल 
हि हळ दाखविठी, परतु वश 
ळींनी त्या सर्व गोष्टींस धाभ्यावर बसवून ता ९ 
विधान उरकून घेतलं, आण सवास चर्कित कर 


मुरे फांकावयास लाव 
सारखी आहेत. त्याच पत्रांच्या 

भगवंत ना०च दत्तविधान त्याच 
चाप केदाव ना० बातमी बाहेर न फुटावा म्हणून टिक 


व्हता. दत्तविधान -रकल्यावर शासजा ना 
> हिज्ञेब्राचे सांगण केलवत्या 


याबदल संदाराव न 
ताड लागल. 

भापासून भाऊबंदांच्या हल्ल्यास 

थोडे सिंहावलोकन 


वर्षे बहिवाट€ 
मळे या घराण्यांत वादास 

या कच्च्या पायावर उभारलेल्याव आर॑ 
दरत्तविधानाचा अखेर स॑ 


उघडे पडलेल्या गण्यापूर्वी थोड 
करणे अवद्य दिसत. 1 . 

तेविसाव्या पिढीचा देदामुख नरसा बरी र 
दायादांस गाव कोड-आगरें-वगेरे वांटून देऊन संत ही सोय लावून दिल 
होती, वगेरे बखरांतील हकीकत ध्यानात असे ् नरसोवान विजापुरा- 
हून लोवल्याचा कोड इनाम मिळविठा होता ता त्याचा तिसरा पुत्र महा 
दोंवा यानें घेऊन त. कंडें धर केळे होते, दहाच पहिला होव वले व यांचा ऱ 
. सोमाजी. त्यान एकंदर ७७ वष्रे सरदेदामुखी सते * , दिवा 


१८४ मावळंकर सरदेसाई 


विजापुरास जाऊन त्यानें कोलबेची ब्राग, कुवसेवाडी, प्रभावळीची वाडी 
व निवे बु॥ हे गांव इनाम मिळविले होते. त्याप्रमाणेंच माखजन व उंच- 
गांव इसाफती मिळविल्या होत्या. त्याचा मुलगा विठ्ठल ना० यानेंहि 
ठिकणाती व इनामती मिळवून शिवाय तो पालटखीपदस्थ झाला होता. 
पितापुत्रांनीं इतके स्वतंत्र संपादन केलें होतें तरी तें सर्व घराण्याकरितांच 
आहे अश्या प्रकारची त्यांची समजूत व वागणूक असे. विठ्ठल नास 
एक पुत्र बाळाजी म्हणून होता. तो मयत झाल्यावर त्याने सोमाजी 
यास दत्तक घेतलें ( वं. ने. ८ पहा). या सोमाजीवद्दळ तो निपुत्रिक 
होता यापेक्षां कोणत्याच प्रकारची जास्त माहिति मिळाली नाहीं. तथापि 
त्याच्या बहिवाटीस बरेंच उत्पन्न असावे आणि म्हणूनच त्याला केदाव व 
शामळी यांचा चुलता विसोबा यास दत्तक देण्यांत आलें असावे. लोव- 
लेकर घराण्यांत दत्तक झालेल्या या विसोवास त्त्याचे सख्खे भाऊ गणोवा 
केसोवा, दादोबा व अंतोबा यांनी केव्हांहि आपल्या बाहेर गणलें नव्हते. 
तो एकत्रांतच कारभार करी. विसोवाहि निपुलिक, तेव्हां त्यास थोरला 
भाऊ गणोवा याचा सवीत धाकटा मुलगा शामजी दत्तक दिला होता; 
म्हणजे लागोपाठ तीन पुरुष दत्तकच होत आले, 

“ विसोबा नायकांच्या कुटुंबाच्या वेगमीस धामापुर व मुचर्री हे गांव 
ब कुंभारखाणी व वेसराड येथील वाडे निराळे तोडून दिले होते त्या- 
प्रमाणें विसोबा ना. वेसराडांत घर वावून राहिले होते (माग १ ए.१७९ 
पहा ).” ही तडजोड बहुधा कान्होबा नरसोवाच्या संगतीनें विसोबा 
भावांपार्शी वांटणी मां लागला त्यावेळीं झालेली असावी. तथापि जरी 
थोडा बेळ विसोब। कान्होबाच्या संगतीने नाचला असला तंरी लवकरच 
तो पुनः पाहिल्या घरच्या तंत्रानेंच अखेरपर्यंत चालला. त्याच्या 
पश्चात्‌ अंतोवा ना. प्रभावळीच्या व विशाळगडच्या कारभाराच्या मद- 
तीस असल्याने व केशव गणोवा हे अंजनवेलीकडे असल्यानें शामजी हा 
थोरल्या दादोबा ना.च्या देखरेखीखालीं सदाशिव दादोबा बरोबर संग- 
मेश्वरीं राहिला. यामुळे संगमेश्वर घराण्याच्या वहिबाटीस रत्नागिरितफेंची 


झोंबडी-मुंढर दप्तर १८५ 


जी सरदेशमुखी व इतर उत्पन्न हात त्यातच श्ामजींचा हिस्सा गुरफटून 
ठिकाणी फार दिवस 


गेळा. शामजीला मूलबाळ नव्हतंच व स्वारी एका ठिक 
राहणारी नव्हती; काम तर ब्रिलकुळ नका हात त्यामुळें दुवक्तां यथेच्छ 


भोजन झोंडन वामकुक्षी व गप्पासऱ्पा यांत वेळ गमावून उत्पन्नाच्या व्यव- 
मानून तो आराम भागांत 


स्थेचें आपल्या मागें लचांड नाही. यात सुख 
होता खरा पण त्यावळा 


थोरल्या दादोवाचा त्यास धाक 
श्रोरल्या भावाचा मुल्गा म्हणून दादोवान 
ला असावा. पुढ व्यवस्था आली सदाशिव 


च्याहून वडील आण सदाशिव महत्वाकांक्षा व 


मतलबी. शझामजीस उत्तरहिंदुस्थानात जाण्यास सवड झाली आण 


चाळलेली व्यवस्था तक्लीच चाळू साई! रत्नागिरितफेंच्या संगमेश्वर. 

सरदेशमुखाकडे झामजीचे उत्पन प वहिवाटीत राहिळें. निखालस 
बांटण्या या असल्या अनेक कारणा झाल्या नव्हत्या 

केव ना.नें आपला तिसरा सुलग शामजीस दत्तक का दिला प 

या दत्तविधानानें सदाशिव ना च्या अंगाचा तिळपापड कां झाला याच 

कारण वरील हकीकतीवरून आतां लक्ष्यांत आ” 

दळी आहेत त्यांवरून व पूर्वी, 


या दत्तकाब्राबतीत जीं २1४ पत्र पुढ 1 
च्या अल्प माहितीवरून केवळ अनुमानान हा अहवाल 
आहे. वाचकांनी सदरच | 
समजतील आणणि मनोरंजक हिं वाटतील अशा र 

शामजी ना. व सदाशिव ना. यांमधील वाद च कां नाही र 
असल्यास त्याचा परिणास काय झाला शाम जी ना.नीं जीवनयात्रा कथा 
संपविली, वगेरे बाबतीत आम्ह माहिती देणारे का खुद्द व 
करांनीं पुरविल्याशिवाव कांहींच सांगता म नाही. उ 
गणेश हे झोंबडी शाखत दत्तक ह] 
थोडे बहुत कागद पाठवून ल्यान त 
रंगनांथ हे चिपळूण तोळवेताति छोटे 


स्वस्थ होता. 
गामजीचें वय लहान व ता 
त्याजकडे थोडा कानाडोळा के 
नायकाकडे. शामजी त्या* 


१८६ मावळंकर सरदेसाई 


जाहिरात पाहून घराण्याच्या इतिहासांत शकक्‍त्यनुसार मदत करण्याची ज्या 
४॥५ लोकांस प्रेरणा झाली त्यांपैकीं हे एक ग्रह्स्थ आहेत. त्यांच्या या 
सप्रेम मदतीवद्दळ आम्हीं फार आभारी आहों. दुर्मिळ वस्तूची किंमत 
कोठे हि कोणी हि करीलच. 

आतां भगवंत नायकाची थोडी हकीकत देऊन हा अहवाल पुरा करू 
भगवंत ना. पेदावाई संपल्यानंतर कांहीं काळ हयात होता. चालू वृत्तान्त 
९८ व्या दतका अखेर पुरा करावयाचा आहे, तेव्हां भगवंत ना.स अर्ध्या 
रस्त्यावर आगून ठेवावे आणि उत्तराधोत त्याची व इतर झोंबडी-मुढर- 
करांची पुढी हकीकत द्यावी असा वेत आहे. तोंपर्येत कदाचित्‌ वा 
शाखेची तदुत्तर माहिती हि मिळेल. 

ळोबळेकर सोमाजी महादोवा व विठ्ठळ सोमाजी यांसारख्या दोन परा- 
कमी, कतंवगार आणि अत्यंत निःस्वार्थी नीतिमाज्‌ पुरुषांचा वंश्नोच्छेद 
व्हावा, घराणे चालूं राहण्याकरिता एकामा“][न एक असे चार दत्तक झाले 
तरी त्याला स्थेर्य किंवा ऊर्जित काल येऊं नये असें या लोवलेकरांचें पूर्व- 
कम काव होतें समजत नाहीं. आज लोवलळेकर हे नांव देखील लोपून 
गेळें आहे. दत्तकांत कर्तृत्व कमी असेल किंवा मुळींच नसेल हें कबूल; परंतु 
त्यांचा इतिहास पाहिळा तर ही भडळी दुरव्रुत्त मात्र खास नव्हती. मग 
एका ग्रंथकाराने म्हटल्याप्रमाणे : शासनाची तीव्रता दुवत्तांपेक्षां दुबवेलांसच 
विदोप्र दुर्धर 1) ( ॥"॥७ 0९1प]५ ०1 ७७11085 13 शा"९७॥७1' 1] (1). 
०. छंटा<९१1०85 ) हा जगांत सर्वत्र दिसणारा नियम या कुटुंबाच्या 
मागात वळेच येऊन आाडवा पडला असल्यास न कळे! स्वयंभू जग- 
चालक भगवंताच्या या नियमाने दत्तक कुटुंबचाळक भगवंताची आरभा- 
पासून पाठः घेतलेली दिसते, एवढें खरें ! ी 

अनेक पुत्रांचें ठटांवर म्हणजे बड्या संस्थानेकापासून तों छोट्या वत- 
नदारापर्येत प्रत्येकाला एक काळजीचीच बाबर. जेषठ्ठेतर चिरंजीवांची मना- 
जोगी व्यवस्था लावून देणें हे त्याचें पाहिळें काम असावयाचे. जगाच्या या 
रहाटीस अनुसरून केशव नाने आपल्या तिसऱ्या मुलग्याची तरतूद कर- 


झोंवडी-मुंढर दप्तर १८७ 


ज्याचें योजिळें; आणि श्यामजी ना«नें हा वडील भावाचा हेतु तडीस 
जाण्यास्तब त्याळा आपल्या तंत्राने वागावयास लाविले. . दत्तकविधानाक- 
रितां काक्ीवास सोडून तो कोंकणांत आला असता तर कार्य सुकर होऊन 
पुढे उपस्थित झालेल्या कित्वेक भानगडींस अवकादच मिळाला नसता. 
परंतु शामजी पडळा लहरी व एककल्टरी आणि केदाव पडला गरलु, शास- 
जीस दुखाविण्याची सोय नव्हती. छयामजीवर सदादिव ना? केव्हा पगडा 
बसवून बसविलेली घडी विसकटून टाकील याचा नेम नव्हता. झालेला 
बेत सदाद्विवास कळला तर तो नाहीं नाहीं तो विन्ने आणील, या एका 
सववीवर ामजीने गळवत वल्हविण्याचे सुकाणू आपल्या हातीं घेतले 
आणि इतरांवर तो एकटा दृरकमत चाळवू ळागला 
सागरे मक्कामापर्थेत भगवंत ब त्याचा वडीलभाऊ नारोबा हे जाऊन 

पोंचतांच शामजींचे पहिले फर्मान त्यांस आलें कां तुम्ही उभयता ' हळ, 
हळूं पादचारी काशीस यावे, गाडी करून वाल तर “ आम्हास इट 
रुपये लागतील, तेव्हां “* गाडी न करणें '*. दत्तक होण्याच्या! आदोनें 
विचाऱ्या भगवंतास कादीपावेतो पायीं रखडत जावें लागलें. वाटेंत ओळ- 
खोच कोणी भेटल्यास त्यास आपला खरा हेतु कळून न देता कोणास 
काय थापा माराव्या यावदळ हुकुम भावी पित्यारडून सुटल. उुढ सस्का- 
रच्या परवानगीवांचून, दावादांच्या कवबुलीखेरोज आण दत्तक देण्याबाबतींत 
शास्त्रसंमत अधिकारी पुरुषादिवाय काळीक्षेत्री “देव त्राह्मण यांचे सार्‍नथ्य 
हें पुतरविधान उरकून बेण्यांत येऊन सदाशिव नायकासारख्या वाढहानचुण 
दायादाशी दोन हात करण्यास या दुवळ्या भगवतास ताबडताबे पर्त 

ठोवण्यांत आळे. याप्रमाणें शामजी नाईक कृतक्रत्य होऊन बेचाऱ्या 
भगवंत ना०स वादाच्या आखाड्यांत उतराव लाभून सव आठुष्य 
तेथेच कंठावे ठागळे. शामजी काशीत बसून धर्मन्यायाचा वेदांत, भुता- 
टकीचा धाक व लंगोटीयारीचा स्नेह असल्या अप्रयोजक गोष्टींची पत्रे 
सदाशिबास पाठवून दत्तपुत्राचें साहित्य करावयास पाहू लाग? तात्पर्य 
विकत श्राद्ध घेऊन सव्यापसव्य करीत बसण्याच्या सवे भानगडां भगवता- 
घर येऊन पडल्या. 


१८८ मावळंकर सरदेसाई 


ता. २७॥७|१८२३ रोजीं भगवत नायकाचा एक जवाब झालेला 
मिळाला त्यांत “ मी अंजणवेळ ताची वेवाट आपले वेधू नारोवा यासह 
करीत आहे, आमचे बतनाचे वांटे नाहींत सवव जो जेथे राहिला तेथील 
हक्क खात आहे, वगेरे ” मजकूर आहे. सन १८९४ते १८२४ या 
दहा वर्षे मुदतीचा हक्काच्या हिद्यावाचा एक कागद आहे त्यावरून चिप- 
ळूण तफतील & व वेलंब तर्फेतील २९ मिळून पस्तीस गांबांवर सुमारें 
२०० रु. च्या हक्काचे उत्न्न भगवेत ना० च्या जनकघराकडून त्यास 
देण्यांत आळे असावे असं दिसत. तसेच स. १८३२1३३ मध्यें त्याने 
५: मी मावळंगे येथे श्रीदेव नरहारे याचे देवालयासंनिध घर बांधण्याकरिता 
सामानसुमानाची जमवाजमव करून ते बाधू लागले असतां राघोबा ना. 
( संगमेश्वर ) व गणोवा ना? ( प्रभानवलछगरी ), खोत मोजे मजकूर, यांनीं 
अडथळा केला, पावसाळ्प्रांत सर्व सामान कुजून गेळें, तरी त्यांजकडून 
नुकसानी भरून देऊन घराची हरकत दूर करावी ” 


५ 
या मजकुराचा अजे 
सबकलेक्टर रत्नागिरि यांजकडे केला आहे. 


हा संगमेश्वरचा राधोबा 
म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून दादो सदाशिव यांस दत्तक दिलेला 
भगवंत ना० च्या जनक्र घरचा सख्खा पुतण्या होय. 

व्रृत्तान्ताच्या पहिल्य़ा भागांत प्र. १२ वर ता. १९५१८२९ चेजँ 
पत्र दिळ आहे तोहि याच भगवत नाचे, तें छापून गेल्यावेळी या 
बाकीच्या गोष्टींची आम्हांस कांहीं माहिती नव्हती; केवळ त्या एका पत्रा- 
वरून भगवत नायकाबद्दल तेथील टीका, हेतु नसतांहि, अनुदार ब कडक 
झाल्याबद्दल आम्हांस पश्चात्ताप होत आहे; आणणि प्रार्याश्रत्त म्हणूनच या 
अहवालांत भगवत ना«च्या हकोकतीस आह्मी इतको पाने दिली आहेत 


वर दिलेल्या थोड्याशा अवतरणांवरून स. १७८१ ते १८३२ अखेर 


झगडण्यांत व कसवस कुडबाचे रक्षण पोषण करण्यांत त्यास खर्च करावे 
ढागळें अस दिसून येईल. माबळकरांत दुसऱ्या कोणाच्या पाठीस ददेंव इतके 
हात धुवून लागल्याचे आम्हांस आढळले नाहां आजमितीसाहि भगवंत 


झोंबडी-मुंढर दप्तर श्द्$ 
ना० चें घराणे फार खालावलेल्या स्थितींत आहे. शोवबरेसरच्या घ्र« 
ण्यावर ईश्वराची इतकी इतराजी काँ असावा याचें कारण कळत नाहीं. 
हा वाद आरंभापासून अखेरपयत कसा चालला, त्याचें पर्यवसान काय 
झालें, वगेरे गोष्टींविषयी आम्हांस कांहींच मार्हिता मिळाली नाहीं, शिवाय 
त्तो भाग १८ व्या दयातकांतला नसून १९ व्य़ा शतकातला आहे म्हणून 
त्याचा समारोप उत्तरार्धांवर ठेवणें अवद्य़ आहे 
मावळ्यांत रतलामचे उत्तरेस पथ पिपळोंदा 
जहागीर माधवराव पेदाव्यांचे वेळेपासून खांडकर 
होती. इग्रजी अंमळ झाल्यावर स. *८७* ९ 


हो त्या घराण्यांचे वदजांस सालिना रोज' नेमग ११६६२ 
[नजीक डुरंवाड गांवचे 


मिळते. हे खांडेकर मूळचे कोंकणांत संगमेश्वर 
राहणारे असून त्यांचा सरदेसाई घराण्याशी पूवापार मोठा घरोबा होता. 
भानजी रघुनाथ खांडेकर यांचा पुत्र नरसिंह भास्कर यान संगमश्वर 
ताठुक्‍यांत पांच गांवचे कुलकर्णवतन सरदेसाई य़ांजपासून मिळविले-- * 
पांच गांव मोजे धामापुर, मोजे मावळग मौजे कुंभारखाणी; माज साट, 
अन ब मोजे बुरंब्राड है हात गगेरा संभाजा 
दोघां खांडेकर बंधूंनी पानिपतोत्तरकाळा उत्तराहे 
मोर्या शोर्याने राखला, त्यामुळे त्यांचा तिकडे मोठी 
गोविंदपंत खेर बुंदेळे यांनीं सागरचा स्थापना 
त्यांनी काोकणांतून सागरकडे नेली, त्यांतव हैं खांडेकर घराण तिकडे गढ 
असा, मात्र गोविंदपंताचे पश्चात्‌ त्याचा मुलगा बाळाजा गाविद याच 
वे गणेश संभाजीचे वांकडें येऊन बाळाजीनें गणेश संभाजीवर छापा बान 
त्यास १७७९-८० त ठार मारल 
खांडेकरांचे घराणें मोठें विस्तृत असून त्या! 
गेली ब अद्यापिहि आहेत. वेद्यावळीतील वि 
यांनीं ग्वाल्हेर रियासतीत डि मार्जिरट सु 


कामे करून वरिष्ठांची . वाहवा व संस्थानांत लाकक 


नांवाची एक लहानशी 
उपनामक घराण्यास चालू 
जहागीर खालसा होऊन 


त पषकळ विंदांबे मंडळी होऊन 
श्री. गणपतराव गोपाळ 


१९० मावळंकर सरदेसाई 


त्यांच्याकडून आम्हांस कांहीं पत्रे व बराच माहिती प्रास झाळी. आपल्या' 
धराण्याचा इतिहास लिटेण्याचा त्यांचा हेतु असून त्याकरितां ते साधरन- 
सायरा ह्या जुळवीत आहेत. आमच्या या उद्यांगांत त्यांनी आपण होऊन 
शक्ष्य ती मदत मोठ्या आस्थेने दिली हे त्यांचे आम्हांवर उपकार आहे 
या धराण्यापेको गोपाळ संभाजी हे देवळेकर [तील प्रसिद्ध दत्तकवाद- 
पकरण पंडव्यांनों निवडलेल्या ज्ञातीच्या सहा पंचांपेकी एक होते, 
गणदा ब गोपाळ संभाजी यांची हयात म्ह. १७५ ० ते ७५ ची आहे 

त्याचा चांथ्रा पूवज नरसी भानजी यांस सरद्‌सायांनी पांच गांवचे कल- 
कण [दिल; म्हणजे तो सरदेसाई सुमार स. १६५० तला केसोवा राघोव! 
असावा. खांडेकरांचा संबध सरदसायांच्या अनेक कागदांत येण्याचा 
सभव आाहे म्हणून त्यांची वेशावळ येथे दृण्यांत आली आहे 

रघुनाथ 

भानजी ( भास्कर ) 

नरसा ( नरसिंह ) 

गणे 

ठतुर्कदेव 

1 
संभौजी (वयावाई) शिवाजी निळोजी 
(1 
१ क क्क स सा य 


बाजी गणेश गोपाळ अंताजी परशुराम वासुदेव 
1 


थोडदेव जनादंनपंत कृष्णाजी संभाजी 
नारायणराव वासुदेवराव 

गोपाळराव जनार्दनपंत 

गणपतराव नारायणराव 


सस्ठत अहबालाशीं यांचा संबंध खालील उतार्‍याबवरून दिसेल, 
* गोपाळ संभार्जांचे 'उवेण सभाजी'परंञुरांम ऊफ संभाजी आत्या. 


झोंबडी -मुंढर दप्तर १९१ 


त्यांची जेष्ठ कन्या अनुवाडे ( सासरचें नांव यशोदा ) भगवंत नायक सर. 
देसाई यांच्या पत्नी होत. भगवंत ना. कांहीं काळ गुहागर येथे राहत 
असतां लटले गेळे. त्यांचें वास्तव्य कोसर किंवा कोढर ( कंवढर काळसुर ) 
येथे होते. पुढें ते झोबडी तह वेळंव ताठके अंजणवेळ थ्रेथे रहावयास 
गेले. त्या सुमारास अनुवाईची एक कनिष्ट व्राहिण, वहिणावाई ( माहे- 
र्चें नांव ) ताटके वास्तव्य पाटण, इचा संसार विसकटल्यामुळ, [तेच सवं 
खटळे भगवंत नायकांनीं झोंबडीस नेऊन तिळा एक तक्षिम करून देऊन 
मोठें सहाय्य केळे. भगवंत नाःस एक पुत्र, शामजी नायक्र व दोन 
कन्या एकुण तीन अपत्ये. वडील मुलगी असगोलीचे केसो बळवंत तांबे 
यांचे पुत्रास दिली होती.?/--- ( गणपतराव गोपाळ खांडेकर यांचे ता 
२४॥१२|१९२'५ चें उजनी सुक्कामचे पत्र. ) 

स्वत: विपन्नावस्थत असतां अनाथांस साह्य करण्याच्या या तत्परत- 

वद्दळ भगवंत नायक स्तुतीस पात्र नाहींत काय? 

झोंवडीकरांकडन थोडी तरी माहिती येइल या आरोवर कदाव गणावा 
नायक यांची हकीकत देण्याचे अभिवचन आरंभी दिल हात. वाट पाहून 
पाहून आातां वर आलेल्या हकीकतीपेक्षां अधिक कांही लिहिता अंत नाहा 
असे कष्टाने सांगावे लागत आहे. केशव नायक स. १७९२ पयत हयात 
होते एवढें कांहीं कागदांवरून समजून ग्रेत आहे. 

सरदेसाई हक्काबद्दल झोंबडीकरांस हल्लीं जुडी वजा जाता नक्त रु. १८०७० 
सरकारांतून दर साल पावतात, अंजनवेल ताळक्यांतून त्यांस जलमागाच, 
हक्क पावत होता, तो बंद आहे; वाद चाळू आहे. शिवाय पन्हाळगडाकडून 
दरसाल रु, ३३ व विद्याळगडांतून कांहीं रक्कम पूर्वी पावत होती. झाबडी 
गांव हल्ट्रो निव्वळ खोती असून, त्यांचा दुर्सरा एक खातागाव कवढर 
काळसुर म्हणून चाळू आहे. यांचीच एक शाखा उुढर वश असून, सुंदर 
गांव त्या शाखेकडे खोती चालतो. 


>>> 
>>>>>>>>> 


१९२ मावळंकर सरदेसाडे 


ले० २५९ (नकळ) श्री सोमवार, ता११८॥१७४८ 

अभयपत्न [स०] गंगाधर पंडित प्रतिनिधि तां कासीसेट संट्या खुम- 
वाणी कसब्रे संगमेश्वर सु|| ११४८ दिल्हे अभयपत्र ऐसे जे तू येतफेन 
रुलुवात वतत नव्हतास याजकरितां हुजुरून स्वारी पाठऊन तुजा लेक 
धाडसेंट सेट्या यास धरून आणून गुन्हेगारीच्या खंडाची तहसील लाविली 
त्याजवरून तुजेबावे रा, शामजी ना. सरदेसाई (४-२९-११) मा. प्रमा- 
वळा व दाभोळ याणी विर्नात केळी की सेट्या मजकूर याजपासून गुन्हा 
जाहाला आहे त्यास स्वामीसी कृपाळु होऊन जीबन मवाफिक खंड माथा 
ठेवलियाने उगवणी करून देऊन रुजुवातीने वर्तान सुखरूप राहील म्हणोन 
त्याजवरून मनास आणून तुजे माथा गुन्हेगारीचा खंड देखीळ मसाला 
रूपय ३००० तीन हजार ठेविळे आहेत याची उगवणी करून देऊन रुजु- 
वातान वतान सुखरूप राहाणे सदरहू रुपये तीन हजार रा. ज्ामजी ना. 
सरद्साइ याचे युजारतीने हुजुर पावळे मजुरा असत कोणेविसी दक न 
धरणे अभय असे छ २३ रांकर पा हुंजुर मोर्तब असे 


ले०२५२ (नकल) श्री (वरील तारखेच्या सुमारच) 
ताथस्वरूप रा कृष्णाजीपत काका स्वामी वांडेलाचे शेवेसी आपलत्ये 
शामजा ना, सा न विनाते आपण येथन गाल्यावरां काशी दोटोस राज- 
च्या दरानास पाठाविल तं यंथे आालियावरी आपल्या स्वसामथ्य गारद्यां 
करून सतापानरूप करऊन निरोप देऊन स्वानगां केळी आपला कतबा 
आम्हाजवल हाता तां याजवरोंवर पाठावला आहे तो त्याचा द्यावा वरकड 
चतद राचे अथ कासीसेट सांगतील त्याजवरून तुम्हास कळेल श्रत होय हे वि।| 


>>> 


७2२५३ (नकल) श्री ता»? १२१०११७७८० 


[अ०] कृष्णाजी विस्वनाथ गो. यांस 
सव्क माधवराव वलाल प्रधान न. सु॥ ११७१ दाके १६९२ विकृति 
नाम सवत्सरे दादोबा ना. विन सदाशिव ना. ब नारोवा ना. बिन केसोवा 
सरद्साइ मा. प्रभानवळी ब सुभा दाभोळ याचा व आनदराव बिन 


झोंबडी-मुंढर दप्तर १९३ 


येशबेतराव चेवाण देशमुख साडेच्यार माहाळ मा. हमजाब्राद व भास्कर 
बाबाजी बोक खोत मोजे कोतळुक ता वेलंबर व बंदरे मोकासी तो चिप- 
ळुण वगेरे याचा दाभोल सुभ्याचे सरदेशामुखींचा कजिया लागोन मनसुफी 
साळ तिगस्तापासून हुजुर पडली आहे. त्यास सरदेसाई म्हणतात की 
दाभोल सुभ्याची सरदेदामुखी आमची वतनी परंपरेने वाडवडील अनु- 
भवित आले मध्यें केळासवासी सिवाजी माहाराज याचे कारकीदीत 
अवघ्या वतनदाराबरोबर आमचे हि हक मना जाहाले होते ते राजाराम 
साहेबाचे कारकीदींपासून चालते जाहाले त्याजवर हबसी याचा अमल 
दाभोल सुभ्यांत जाहाला तेव्हां त्याणी मागती मना केळे त्याउपरी आमचे 
आजे दादोबा ना. बिन रंगोवा ना. हबसी याजकडे जाऊन आपली 


प्राचीन पत्ने दाखविली त्यावरून त्याणी पत्रे भोगवटा मनास आणून दाभोळ 
खेळचा काही अमल होता 


सुभा अकरा माहाळापैकी आठ माहालात सर 
त्याजकडे आमचे आजे रुजु नव्हते म्हणोन त्यांणी दुत्रारा एक रयतियापासून 
आठ माहालचा प्रेतला त्याजवर सेखाजी आगरे सरखेल याजकडे दादोवा 
ना० जाऊन दुंचारा हक घेत होते तो मना कर्रावळा त्याजउपरी दोन 


वर्षांनी सरखेळचा व हबसी याचा ब्रिघाड जाहाला आमच आजे राजपुरीस 
रखेळ याणी मागती आठ माहाल्चा 


हबसी याजपासी राहिले म्हणून स कि. मवाळ 
हेक दुवारा रयतीपासून घेतला आपले आजे राजपुरीस शांत होऊन उढ 
अंजनवेल व गोबलंकोठे है दोनी किले रा० तुलाजी आगरे याणी हबसी 
याजपासून घतले तेव्हां दरोबस्त हबसी दूर होऊन आंगरे याचा अमल 
जाहाला त्यासमयी आगरे याणी आठ माहालीस दुब्ारा हक पडत होता 
त्याजपैकी आम्ही घेत होतो तो येकतर्फा अमळ जाहाला असतां र्यतीस 
दुबारा हक पडतो तो मना करून आपण घेत होतो त्याजप्रमाणें घेऊ 
लागले आम्हांस सांगितळे कीं हबसी याजकडे तो चिपळीण व तो वेलंब 
न तो साव असे तीन. माहाळ होते तेथे आमचा असर नव्हता तेथील 
सरदेदामुखीचा हक व लवाजिमा तुम्हाकडे चालत आहे त्याप्रमाणे तुम्हां- 


कडे चालेल पेस्तर तुम्ही नजर कबूल केलीत म्हणजे आठ माहाल्चाहि 


| 3) 


१९४ मावेळकर सरदेसाई 


हक तुम्हाकडे चाटती करू म्हणून आज्ञा जाहाली त्य़ास आमचे तीर्थरूप 
प्रवासी होते नजर द्यांवयास सामर्थ्य नाही पुढें वतन थोडक्या बरहुताने 
सोंडवावे तो तो प्रात सरकारांत आला तेव्हां केळासवासी श्रीमंत नाना- 
साहेव याजपाशी आमचे तौर्थरूपी विनंति केली त्याजवरून त्याणी तीन 
माहालचा हंक पेज्ञजीप्रमाणे चालवावयाची पत्रे दिल्हीं त्यांप्रमाणे उपभोग 
करीत होतो तीन माहालपेकी काही गावचे हकास आनंदराव चवाण वगेरे 
याणी आज दोन वर्षे अडथळां घाळून साल तिगस्ता हुलुर मनसुफीस' 
उंभं राहिले त्याजवरून आम्ही हुजुर आलो आहो मागे वाद्याही सरसुभाचे 
अमलात पत्रे घेऊन तीन माहाळचे ह्कास अगदीच अडथला केला आहे 
तरी स्वामीनी आमचे कागदपत्र मनास आणून अकरा माहालचे वतन 
आमचे आमच्या हवाली केले पाहिज म्हणोन विर्नांत केळी व प्राचीन 
कागदपत्र दाखविले त्याजवरून आनंदराव चवाण वगेरे याजला पुरसीस 
कारेतां त्याणी विनंति केळी कीं हबसी याजपासी दादोबा ना० बिन रंगोवा 
ना० पंश होते म्हणून तीन माहाळचे हक त्याणी थौजकंडे चालविले 
बाकी आठ माहालचे हबसी वसूल घेत परंतु दादोबा नां*- यास देत किंवा 
दिवाणात घेत हे ठाऊक नाही त्या कारकीदींस सरखेलहि आठं माहालचे 
दुबारा हक रयतीपासूंन घेत होते त्याजवर हवसी याचा अमल दूर होंऊन 
तुलाजी आगरे याजकडे दरोबस्त प्रात जाहाला त्याजवर आठ माहालचे 
हक यास दिल्हेच नाही तीन माहालचा मात्र याजकडे देत आलो त्यांत 
कांही गाव चालिले नव्हते आालीकडे सरकार अमल त्यां प्रांती जाहालिया- 
वर पूर्ववतप्रमाणे तीन माहाल्चा हक देत आलो गुदंस्ता सरसुभाहून 
तीन माहाल तेहि अनामत जाहाले आहेत त्यास हबासियापळीकडे त्याचा 
भोगवटा. कधीच नाही हवसी याजकडे अमल जाहाला तेव्हां दादोबा ना? 
त्याजला भेटले नव्हते ते समई त्याणी आम्हास पत्रे पाठविली कां सरदेश- 
मुखीचे बतन याचे नसतां याजला हक तुम्ही देता हे कामाचे नव्हे म्हणून 
पत्रे पाठविली ती बजिनस आम्हापासी आहेत म्हणोन विनंति करून पत्रे 
दाखविली त्याजवरून मनास आणितां सभे मजकृरचे सरदेसाईंपणाच्या, 


झोंवडी-मुंढर दप्तर १९५ 


बत्तनाचे दाखलळेयाची पत्रे शांभर वषीपटीकडील व साळीकडील दादोंवा 
ना० विन सदोबा ना० याजपासी आहेत याचे आजे दादोंवा ना० विन 
रंगोबा ना०. हवसी याजकडे रुजु नव्हते त्यापूर्वीच हबसी याची ताकीद- 
पत्र चवाण वगैरे याणी आणून दाखविलें त्या पत्रावरून हबसी याचे अमस- 
लाअगोदर' सरदेसाई याचा भोगवटा होता. असे दिसते परंतु भोगवरि- 
याचा पुरता शोध करून अकरा माहाळचे वतन याचे जाहाले तरी याजकडे 


चालवावे त्यास हवसी यांचे कारकीदींस अकरा माहाल त्याजकडेस चालले 
तो भोगवटा केलास- 


त्याजवर आंगेर याचे अमलांत तीन माहाल चालले तं 
वासी तीर्थरूप नानासाहेबी मनास आणून तीन माहाटचे सरंदेसमुखीचे 
वतन त्याजकडे चालविले त्यास हाली मनसुठी हुखर पडली असतां सर- 
सुभाहून सदरहू तीन माहाळ अनासत करावयाचे कारण नाही याजकारित 
हे पत्र तुम्हास सादर केले असे तरी तो. चिपळीण व लो वेल्ंब व तो 
सावर्डे येकूण तीन माहाल देखील मीठवंदर येथील सरदेरामुखींचा हक 
लवाजिमा तुलाजी आंगेर यांचे अमलांचे अखेरीपरयंत चालला असेल 
त्याप्रमाणे सरदेसाई याजकडे चालवणे आलीकडे सरकारच्या अमलांत 
तीन माहालापैकी भास्कर बाबाजी वगैरे याणी. काही गावचे हक द्यावयास 
अडथला दोन तीन वर्षे केला असेल तो. गैरवाजवी त्याजवर न जाणे 
सदरहू चालत आल्याप्रमाणे चाळवणे [ब०] जा० ह २२ जमादिलाखर 
बहुत. काय लिहिणे मोर्तब असे 
टीपः-* भाग १ ए: १५६वर ९ पल ले० २० म्हणून अधवट 
छापळें आहे. हल्लीं ही साय्र नक्कल मिळाल्यावरून येथें सर्व छापली 
आहे. नक्कल वरोबर नसली तरी मजकूर निःसंशय बरोबर आहे. 


श्री स० १७४७०. 
शिक्का पिंपळपानी-श्रीमाधवचराणि तप्तर । कृष्णाजी हरी नीरंतर ॥। 
कृष्णाजी हरि सुभेदार तालुक रत्नांगिरि ता 


' दस्तक अजस्वारी रा? 
कमाविसदारानी व चौकीदारानी व रहृदारानी व बाजे लोकानी व जकांती 


ठे० २५४ 


१९६ मावळंकर सरदेसाई 


माहालानिहाये आबद जजीरे मजकूर तहद कसवे पुणे सु॥ ००० स्रेन 
मया ब अलफ आवं चिते भात ताळुके मजकूरपो पुण्यास हुजुर आणावेळे 
त्यास हाली ब्रेलावरून भात ब्रेळसार ४ च्यार त्ररोबर वाणी व सिपाई 
देऊन हुजुर रवाना केळें असे मार्गी कोणीवसी मुजाहिम न देता जाऊ 
देणें रात्रीच वस्तीस ज्यां गावी राहातींल तेथे वेलाची रखवाली करून 
बेळास वैरण गवत चारा देत जाणें जा? छ १५ सावान मोतेब सुद मो. २० 


छे० २५५, श्री माचे १७८०, 

श्रियासह चिरंजीव रा० नारोवा ना० व चिरंजीव र|। भगवंत ना? 
याप्रति शामजी ना० आसीबांद तुम्ही पत्र सागरचे मुकामी येऊन फल्गणुन 
शुध पचमीचे पाठविले ते चईंत्र वद्य अष्टमी येथे श्रीस आम्हास पावले 
तुम्हास आणावयास गगापुत्र आणावयासी उभयेता पाठविला आहे पाद- 
च्यार उभयेता व येक रागडा मनु (प्य) सागरचा बोजे डोईवरंच येक तपेले 
मातास मात्र बगी केली तर दुपट रुपये आम्हास लागतील हळुहळु पाद- 
च्यारी याचे सागाते पत्रददीनी निघोन येणे गगापुल्लाचा तळ भारी 
लागेल याबद्दल वगीहि न करणे हा गगापुत्र सागेल त्याप्रमाणें वर्तणे दुसरे 
काना कोल ( दुसरेयाना कलो) न देणे कोणी पुसेळ तर र|। गंगाधर 
बाबाचे लस्करास जातो येस सागोन हा गगापुत्र पाठाविला आहे हा सांगेल 
त्याप्र॥ मार्गाचे माहित हा आहे असे असोन दुसर (1) गगापुत्र लागलाच 
तर 'पट्यामध्ये र) बाळाजीपंत नवराजबल राहाणे तेथून आम्ही घेऊन येऊ 
चिता नव करणे बेफिकीर येणे तुम्हास श्रीचे दररोन करून पुत्नविधान जाह- 
[लि(या)वर मग आमी सागरास श्रीमतास भेटून देद्यास पाठऊ (न) 
देऊ र| सोनोपंत गोपालरायासचे लस्करात. आहेत दवराचे मनुष्य बोळाव- 
यास आले आहे ते देवरास जातो म्हणऊन आम्हास लिहिळे होते कलले 
पाहिजे बहुत काय लिहिणे लोभ कीजे सीघ्र पत्नदर्शीनी येणे मार्ग पदात 
असो लोभ करावा हे आसीर्वाद 


झोंबडी-मुंढर दप्तर १९७ 


टीप:---पत्रांतील गंगाधर वाब्रा हे कोणी फोजबक्ष मावळंकर असावेत, 

पुढील एका पत्रावरील टीपेंत अधिक माहिती दिली आहे. देवळेकरांपेकी 

जे पुरुष वर हिंदुस्थानांत गेळे त्यांत जाळवण व सागर येथील गंगाधर- 

पंताच्या नांवाच्या २२ वेळां कोल्हापुर दपतरचच्या पत्नांत या सुमारास 

उल्लेख झाला आहे. मोडेकर व बेरवलीकर यांपैकीं कांहीं मंडळी जाल- 

वणाकडे गेलेबद्दलहि उल्लेख अन्य एकदोन ठिकाणीं मिळाले आहेत. 
जक 


कट्टा “->>>>>>>>_7ाा 


ले० २५६ श्री ता? २५३१७८०. 

तीर्थस्वरूप रा० शामजी नाईक सरदेसाई 

मु।| श्रीक्षेत्र कासी वडिलांचे सेदेसी 
आपत्यसमान सदादिव ना० कृतानेक साष्टांग न० विनंति येथील क्षेम 
ता फाल्गुन वद्य पंचमी पावेतो श्रीक्ूपेकरून येथास्थित असे वि तुम्हीं 
बहुत दिवसी पत्र पाठविले ते पावलें तेथे [लिहिलें को आमचा विभाग 
तीर्थस्वरूप रा० केशव ना० याचे स्वाधीन करणें वावन वर्षे आमची तक्षीम 
तुम्ही खादलीत कजाचा वाटा (ठाव?) पाहिजे तरी ठमचा हिसेब आम्ही 
समजावा जेणेकरून कजिया न वाढे ते करावे म्हणौन कितेक अर्थ लिहिले 
ते कललळें येसियास आम्ही हिंदुस्थानांत गेलो होतो ते समई आमची 
तुमची भेट जाहाली काही दिवस तुमचा आमचा व रा गंगाधर गणेदा 
याचा समागम होतां तेसमई तुम्हीं जी भाषणे केली ती विसरोन तीर्थ- 
स्वरूप केशव ना० याणी प्ले लिहिली त्यावरून तुम्हास आयुर्भाव येऊन 
उमेदीने लिहिले परंतु याचा वरिणाम काये आहे हें घ्यानांत आले नाहीं 
बावन वर्षे तक्षिम तुमची कोणी खादली तुम्ही कोणाचे स्वाधीन केलीत 
बावन वषे तुम्ही निद्रा केली वतना'चा विस्मये कसा पडला विद्याळगरडी 
होतां त॑ कादे निमित्य निघोन गेलां तुम्हास कोणी घालविले बतनांत येक 
ठाणे पेखडद॒ड (टोणपे खडदड ) नानाप्रकारचे कजिंये पडिले ते आम्ही 
आणि वतनाचे संवरक्षण केळे आहे तुम्ही जन्मप्रभ्वाते वतनात 


सांगितले आ 
श्रम सायास केले आहेत' ते सर्व स्वकीये जनास ब तुमचे चितास ठाऊक 


*१९ट मावळंकर सरदेसाई 


र 


आहे आमचे तौर्थरूपानी तुमचे प्रतिपालण केलें स्वतंत्रपणे विद्यालगडी 
राहोन वतनाचा अनुभव करीत असतेसमड तेथील सुख पाहून पलालेत ते 
अद्यापि श्रीक्षेत्री राहिला आहां. येविसीचे माहित र|। भास्कर विश्वनाथ- 
प्रभ्वति विद्याळगडचे ग्रहस्तास ठाऊक आहे येसें असतां श्रीक्षही वतनाच्या 
मयेकरून परलोकसाधनार्थ राहिला असतां लोकिकरीतीखरीज आपले 
रूचीस येईल त्याप्रमाणें पत्रात मजकूर लेहून परहितोपदेश करून श्रीसर्क्षे- 
त्रवास बहुत दिवस केलात यास्तव सदूर्बांध आसावी ते पूर्व पर्थर्ताप्रमाणे 
वर्तान क्षेत्रमहिमासमागम काहीच उपतिष्टला नाही वतनात राहोन इह- 
लांकांचे सांधन करावे तं घडले नाहा परढाोकाथ सत्कला वास तर ता]हृ 
अर्थ दृढ धरीत नाही बुधीस चांचल्य धरिता येणेकरून कोणतेहि साधन 
होत नाही कः शुचिरिह यस्य मानसं शुद्ध केशव ना० याचे म्हटल्या- 
चरून त्याचा दत्तपुत्र तुत्ली घेऊन व्रतीत कलह पाडून वृतीचा नाद कर- 
वावा हेच श्री आ स्थली राहिल्याचे साथक नव्हे हे केल्याने केळे पुण्य 
निफल व्हावयाचा उपाय श्रीने तुत्मास बुधि. देऊन योजिला असिल्यास 
उपाय काये नाहीतरी केदाव नायकाचा पुत्र तुम्ही दत घेऊन प्रापंचाची 
सुखोत्पाति पावाळ हा भावगर्भ तुमच्या ध्यानांत आला नसील्यास सो- 
संपन्न मातुश्री वहिनी सिष्टाची कन्या आहे तीनीं ठुमच्या ध्यानांत आणून 
देतीळ -काही फलोत्ाति नसतां निःकारण आपले पुण्य खर्चून कलहास 
कारण करून आम्ही दुख पावल्याने तुमचे जन्माचे सार्थक होते येसे नाही 
वरकड साधन प्रापंचाचे कांही दिसत नाही असो आपाजी गोविंद मावल. 
कर तुमचा म्हणोन काजिया सागत आहे श्रामतांची पत्ले करून घेतली 
आहेत त्याच वसीळे रा० विसाजीपंत विनवाले त्याचे ते जाबई होते त्यास 
आम्ही त्याचा वतनात दाखला आजीपयंत होऊ दिल्हा नाही याउपरी 
तुम्ही केशव नायकाचा दत्तपुत्र घेगे ससल्यास देसी यावे आपाजी गोविंद 
याचा जाब्रसांल तोडून टाकावा दाहा बतनदाोर आहेत त्याच्या--विचारे-व 
चोघा :मातवर. ग्रहस्ताचे. विद्यमाने वतनसमधे तुम्ही . गेल्यापासून आम्हास 
भरका पडला. आहे तो आमचा तुम्ही वारून. द्यावा तुमचे वतन कोणीं 


झोंबडी-मुंढर दप्तर १९९ 


खादले याचा काये.जावस्वाल बोलण्याचा असेल तो तुम्ही येऊन बोलावा 
तुम्ही मातबर वतनदार आहां दतपुत्र घ्यावयाविसी श्रीमंताची आज्ञा 
जाहाली पाहिजे आम्हा. भाऊबंदाचे संमत असीले पाहिजे हा प्रकार न 
होतां तुम्ही पुत्र घेतलात आणि केशवनायकी दिल्हा तत्रापि त्याचा परि- 
णाम येथास्थित होणार नाही कलह मात्र होईल तेणेकरून तुम्ही क्षेत्री 
वास करून जे फल मेलविळे आसेल ते व्यथ जाइल भाऊबंद राहिल्याने 
पुण्य विशेष आहे सोदरे दत्तमक्षयं वरकड तुम्ही विद्यालगडी स्वतंत्र वत 
अनुभविले तेथे सुख घेतलेत त्याचा अनुभव तुम्हास आलाच आहे जन्म- 
प्रभ्नति कितीक काये लोकिक वतनात केलात तो तुम्हास व सवांस कलत 
:च आहे वतन फुकाचे नव्हे आतां तुम्ही पुत्र घेऊन वतनात लोकिक मेल- 
विणार हाहि अर्थ समजलाच आहे आम्हास मात्र दुख द्यावे हा तुमचा 
केशव ना० यांचा मानस जन्मादारभ्य दुसरियास श्रमी करावे हा सदधम 
सत्क्षेत्री राहिल्याने सदबुध आसावी ते तुम्ही अद्धापि धरिली नाही येणे- 
करून क्षेत्री राहिल्याची, उपहास्य जनामध्ये होईल हा अर्थ चिती आणून 
आचरण ,केल्याने तुमचे. आमभीष्ट आहे अतःपर कलहास कारण नहोये ते 
कराने केल्यास श्री परिमाजन. करील तुमचे पालग्रहण आमचे तीर्थ- 
रूपी केळे आहे त्याचा विस्मये नसावा तुम्ही श्रीक्षेत्री राहिलेत त्यास तुम्हास 
सर्व लोक धंन्य. धंन्य म्हणत..तेच करावे चिरंजीव नारोवा ना० केवळ अ- 
प्रयोजक ८्घुधि आपेश्ी आहे त्याचा कुचाला आहे तुम्ही या गोष्टींत सर्व- 
थीव न पडावे पुत्र.धेणेचा आसिल्यास तुम्ही देशास यावे तुमचे आमचे 
विचारे जो विचार करणे तो करूं तुम्ही कासीत पुत्र ध्यावयाचा विचार 
योजिला आहे ही गोष्टी तुभ्ही ०.० ,योग्य नव्हे केल्याने उतम परिणाम 
लागणार नाहीं गेल्याचे भावाचे वतन राहिले भाऊ खातील  धाकट्यास 
द्यावयास व. व्यावयास अधिकार नाही याप्रमाणे आमचे देशी सर्व वतन- 
दार याची चाल आहे विचारे ००००००००?२००००००० नंति व 
टीप--यांत आपाजी गोविंद: मावळंकर याचें नांव आलें आहे. या 
[गाच्या .१३ व्या. पानावर ज्या आपाजी गोविंदाचे नांव आलें आहे तो 


२०० मावळंकर सरदेसाई 


हा असावा. पान २४४ वर नं. ३८ ची वंद्यावळ आहे त्यांतील नं. ४ 
हाच असे वाटतें, व त्याचा भाऊ नं० ६ रामाजी हा डोंगरकर नरसोवा 
कानोवा ( ३-२९-२ ) याची स्त्री गोपिकाबाई इनें घेतलेला दत्तक असावा 
अशी आमची कल्पना धांवते. पान १३ बरील अपाजीच्या काशीयात्रेच 
साल १८९१९२ लिहून आलें आहे; तोहि लेखकप्रमाद असून तें साल 
१७९१९२ असावेसें वाटतें, --“-सं० 
. छे०२५७, (असल वबरहुकुम नकल) श्रीनरह्रे कासी २५॥३॥१७८८ 
वेदशास्त्रसंपन्न रा? ब्रापू भटजी आठले 
वास्तव्य श्रीक्षेत्र 1 स्वार्मींचे सेवेसी 
विद्यार्थी सदाशिव ना० सरदेसाई मा० प्रभावळी व सुभा दाभोल 
मुकाम पुणे कृतानेक साष्टांग न० विनांति [ये० ] तुम्हाकडून बहुत दिवस 
पत्र येऊन कुदालार्थ कलत नाही तेणेकरून चित सापेक्षित असे तरी येसे 
नसावे सदैव पत्री स्वकुशाळलेखनोतरें संतोषवित जावे यानंतर आपला व 
आमचा नि:कृत्रिम स्नेह आमचे अभीष्ट असेल ते तुम्ही स्वहस्ते परहस्ते 
करावें तो अर्थ सोडून या संध्वीत वतनात कलह पडोन अपाय व्हावयाचे 
अवलंब कारिता हे गोष्ट सिष्ट रीतीस अयोग्य रा गंगाधर गणेदा यास पत्न 
लिहून पाठविल्याने ती।| र|॥। शामजी नायकास भाऊवंदाचे संमत न होता 
व सरकारचे आअशिखेरीज ती || केशव नायकाचा पुत्र कसा प्रास होईल 
ह, विचार ध्यानात आला नाही असो शामजी नायकास पुत्र घेणे तर 
देशास यावे वतनसंमध्ये खंड दंड आम्हास पडिले आहेत त्याची वाट चोघे 
वतनदार याचे विचारे होईल तेसी करून द्यावी व तीन पुरुष दंतक 
जाहाले असता चोथा पुल्न घ्यावयाचा शास्त्रथ व आमचे संमत व सरकारची 
आज्ञा जाहाल्यास पुत्रविधान करून दंतपुन्न घ्यावा म्हणजे कलह पडणार 
नाही पुढे वतनात कजिये आहेत त्याचा भार त्याचे माथा लागला आम्ही 
स्वस्थ च्यार दिवस स्नानसंध्या करून राहो र।। गणेशपंत व गंगाधर गणेद्रा 
यास तुम्ही पत्र लिहिल्याने पुत्र कसा प्रात होईल.ते. आमचे स्वकीय आण 


झोंबडी-मुंढर दप्तर २०१ 


स्नेही तुमच्या कार्याच्या उपयोंगास पडणार नाहीत येविसी तुम्हासाहि ते 
लिहितीळ त्यावरून साद्यंत ध्यानात येईल वरकड श्रीक्षेत्री पुत्र घेऊ म्हण- 
तीळ तर ठीक नाही आमचे संमत व श्रीमंताची आज्ञा न घेता त्याचाहि 
परिणाम लागणार नाही सरकारातून तेथील सिष्ट ब्राम्हणास व तेथील 
हकीमास पत्रे जातील येतदर्थी संवदाय न धरावा शामजीनायकी आम्हा- 
वर कृतोपकार योजिला आहे त्यास आपण सामील जाहाले आहेत येशास 
तीर्थरूप कैलासवासी नायेक स्वामी यापासून आजपयत आमची उपेक्षा 
श्रीने केली नाही शामजीनायकाचे पाळप्रहेण आमचे तोर्थरूपी केले त्याचे 
सार्थक श्रीक्षेत्री राहून करिता हे उतम नव्हे या गोष्टींची कल्पना आमची 
भेट जाहाली तेव्हा शामजीनाट्रकास नवती गेल्या भाऊबदाने यकासच 
बतन दिल्याने दुसरा भाऊबंद देतो ऐसे नाही त्याच्या दिल्याने प्रात होत 
नाही मातवर वतनाची रीति ऐशा आहेत व्यर्थ श्रमात घालावयाचा मात्र 
प्रकार पुत्र घेऊन शामजीनाईको प्रापंच्य करावा हे कलतच आहे तुम्ही 
सुज्ञ आहा दुरंदेसी जाणता यास्तव शामजीनायकांस ब्रोध करून व्यर्थ 
कलह श्रीक्षेत्री राहून पाडावा यात जीव नाही आम्हीच त्याचे पुत्र दुसरा 
घेतल्याने अधिकोतर फल येते ऐसे नाही तुम्ही जाणतेंच आहा आमचे 
आस्त जाणोन पत्र लिंहिळे आहे शामजी नायकास उतम रीतोन 
करावा कृपा लोभ कीजे हे विर्नोत 

टीप---यांतीळ गणेशपंत व गंगाधर गणेश हीं नांव सागर येथील 
कोणा बजनदार व श्रीमंत मावळंकराची असावीं असा तक वाहतो. पान 
२५१ वर सागर येथील दोन वंशावळी दिल्या आहेत त्यांतील हो मडळी 
असावीत काय £ असतील तर पाहिलींतील बाबाजी व दुसरींतीळ गंगाधर 
हे भाऊ भाऊ असं. शकतील, पण तूत एवढा तक सवापुढ मांडण्या 
पलीकडे आम्हीं तरी काय करणार १ मळ 


ले०२५८ श्रीशंकर शनिवार ता”? २५३१७८८. 
[ रा० ] शामजी ना? सरदेसाई स्वामीचे सेवेसी--- 
पोष्य गंगाधर गणेश सा न० विनंती येथील कुराल ता फाल्गुन वा ५ 


२०२ मावळंकर सरदेसाडे 


पो आपले कृपेकरून मु।॥। पुणे येथे सुखरूप आसो , वि> आपण .पत्ने 
पाठविली ती पावली येविसींचे वृत रा० सदासिव ना० सरदेसाई याणी 
लिहिले आहे त्यावरून कळेल नायकसाहेब हा विशये श्रींत राहून होणार 
नाहीं हा प्रकार आपणास कर्तव्य आहे तरी यरेकवेळ देसी येऊन सर्वाची 
भेट घेऊन जो प्रकार करणें तो करावा वरकड अर्थ आपण पत्री कितेक 
लिहिले त्यास तेथून हा विचार घडावयाचा नाहीं हा विशये आपण जाण- 
'तच आहेत वतनाचा विचार भाऊवंदीचे प्रकार आहेत दिवाणदारी अटी. 
,कडील आपणास ठाऊक नाहीं या गोष्टी करावयाच्या तरी भाऊबंदांस हाती 
घेऊन सरकारच्या संमत केल्याने पारिणाम रा० केदवाव ना? याच्याच 
विचारें केल्याने परिणामास जावयाचे नाहीं वतनाचा भार रा० सदासिव 
ना० यांजवर आाहे त्यांच्या विचारे कोणेक अथे जाहल्यानेच सिथ आहे 
ही दुरंदेसी जाणोन जे कतंव्य ते करावें लटका ९ वहका? ) कलहास 
भाऊवंदीस उद्योग योजावा हें उत्तम नाहीं सेवेसी बहुत काय लिहिणे हे वि॥ 
टप--हा विदये > भगवंत केशव यास दत्तक घेणेची गोष्ट. 
श्रींतच काशी येथे, लटका ( बहका? ) मूळ एक शब्द लिहून त्यांत दुसरा 
गिरगटला असल्याने या दोन प्रकारे तो दिसतो. घे 
; न - 
ले? २५९ श्री नरह्‌र्विरद . स. १७८० अखेर. 
चिरंजीव रा० सदाशिव ना० याप्रति शामजी ना० आसीर्वांद तुमचे 
कृपेकरून. ध (हृ) ट येथे सुखरूप अस चिरंजीव भगवंत . यासी श्रीस 
नेऊन संवत्‌ १८३६ श्रावण आघ चतुर्थी उपरांतिक . पंचमीस ( रविवार, 
ता? २० आगस्ट १७८० ) कासीस्त ब्राम्हण जात परजात उपाध्ये सफरें 
चः प्रतिनिधि आ मातुश्री सुंदराबाई व रा० मोरो बलाल जोसी व साने 
रा विसा व जोसी सगमेस्वर देव ब्राम्हण याचे सानिधकरून यथोक्त 
वणन पायत शल य. जेत 
चिरंजीवाचे स्वाधीन करावी प मुर 8: फिन झालच तक्षींस 
रळ ह न कल्ह होणार नाही ही गोष्ट. तुमी 


-झांबडी-मुढर-दप्तर . २०३ 


जुति्य तर हा काल तुमी जाणतच आहां तुमची आमची लगोटीयारी 
य्रेसे असोन हे पत्र तुम्हास लिहिळे आहे धमावर नजर देऊन ठुम्हांस 
आमचे चालवावे हा धर्म जाणोन कराल तर उतम आहे :२॥ रामाजी 
मुल्याकडीळ भूत विटलादेवींचे तुमच्या कुलास लागले आह त्राल सुतारास 
पडथले सर्व ठाऊक आसे त्यास आणून चिरंजीव गुडोंबा ९००० घर 
कासी सेट्याचे भूत ९०००८००००० जर वाराल तर उत्तम गोष्ट ह 
नाहीतर कळ नादणार नाही यैसे जाणोन पत्रदरदांनी लिहिल्याप्रमाणे करावे 
वेदमूतां रा, ब्रालळभट सिवाजी सफरं यासा पत्रविधानीसमडं पाच बरिध 
जमीन दिली आमचे विभागांचे गावाठ कलल पाहिजक १८३१सापासून 
मळ खाळी वतनात गेला आहे त्याचे स्वाधीन आमचे गावविभाग ठम्हा 
वडील चिरंजीव भगवंतास आहां त्रिवर्ग मिळोन संतोषरकरून द्याव ज काम 
सागाल ते करील ये(से) आसो न द्याळ तर दुसरा जबरदस्त कारभारी 
परंजातीचा करायासी कबूल आहेंत येकदा दिले मणजे अस तस जाईल बरे 
आपण समजों उतर लिहावे तुम्हास 'धामापुरासारखा गाव मुचरीसारिखा 
गाव येसे असा निपात्रकाच वतन ॥तसरा बै(धु) ज्याच्या घरातला देत 
ले त्याच्या घरातळा मेळा: आहें. येसे पापद्रव्य आहे. उम्हा अमिलादशा 
करावा हे योग्य नाही परंतु ळोभांस:त्रिवगे पडाढ तर उतम नाही यसे 
आपले जागा विचार करून या पत्रांचे उतर पाठऊन द्यावे बोढकोचा 
छेकाने च्यार माहाळ घेतळे त्याचे पारपत्य न होये आणि आम्ही गरांब 
म्हणऊन दबविता तर हे ईस्वरास न माने येस समजोन खचेवेच मागाल 
'तीर्थस्वरूप र| केशव नायक दाजी याचे कर्ज वारिळे ते असीळे तरी आम्ही 
द्वेऊ नाहीतर उगाची :दबावणी'करून दबणार नाही लोभ करावा हे 
आसीवीद  .* १८३१ हा संवत्‌ आहे. त्याचें इसवी साळ. १७७४. 


न्____>>>__ा- 


श्रीनरहरिवरद . स. १७८० अखेर 
व ना० सरदेसाई याप्रांत शामजी ना० आसीवाद 
चिरजीव सा? नारोवबा 


.ळे० २६० 
चिरजीव, रा० सदा]स 
तुमचे कृपेकरून..श्रीकासीक्षेत्री सुखरूप असा 14५ 


1 सरंदेसाई 
२० मावळकर सरदेसाई 


ना० तीथस्वरूप रा० केशव ना० दादा याचे आशेने चिरंजीव रा० भगवंत 
ना० यासी येथे आम्हापासी. आणून 'कासीस्त त्राम्हण व कुलपुरोहि(त) 
सप्रे यांचे सानिध येथाविध दतपुत्रविधान मातुश्री सुंदरावाई प्रतिनिधि याचे 
सामक्ष्य करून केळे सवत १८३६ श्रावण शुध चतुर्थी रविवार पुत्र करून 
आपल्याकडे पाठविळा आहे तर आपण आम्हास तीर्थस्वरूप रा०नाईकाचे 
जागा आहां तुम्ही आम्ही लगोटियार आहो तुमचे वडिलाही आमचे सर्व 
गोष्टीने साभाल करेला आहे तर आमचे परकी लोक चालवितात तुम्हीहि 
चालवावे हे तुम्हास योंग्य आहे आमचा पुत्र चिरंजीव भ(ग)वत तोच 
तुमचा पुत्र आहे सर्व क्रोध टाकून आम्हावर कृपा करून आमचा विभाग 
देशमुखी सरदेदामुखी कुलकर्ण-खोतींचे गांव इनामत ब्राग घरवंद धर्म- 
न्याये जो होईल तो सर्व विभाग चिरंजीव रा। भगवता द्यावा येणेकरून 
श्रीविस्वेस्वर संतुस्ट आपणावर होईल व्रधापकाली तुम्हावाचून आमचे चाल- 
वणार दुसरा कोण आहे विभाग दिल्यान श्रीत नेवेद्य वेश्वदेव करून तुमचे 
कल्याण इछून राहो बहुत काय लिहिणे लोभ करावा हे आसीर्वाद 


छे० २६१. श्री नरहरिवरद. स. १७८० अखेर. 
तीर्थस्वरूप रा० केशव ना० दाजी स्वामी वडिलांचे सेवेसी--- 
अपत्येसमान शामजी ना० सास्टाग न० विनंति आपण चिरंजीव 
र]| नाना व भगवत पाठविला तो सुखरूप कासीक्षली सुखरूप आाम्हाजवल 
पावले तुमचे आज्ञिवरून समस्त ब्राह्मण ब जात परजात चितपावन पुरो- 
हित मातुश्री सुद्रावाई प्रतिनिधी र॥ विसाजीपंत साने रा मोरो बलाल 
याचे हुजारतीने व सानिधेकरून संवत १८३६ श्रावण शुध चतुर्थी रवि- 
वारी. यथोक्त पुत्रविधान करून कार्तिकी पू|र्णमासी श्रीहून निघोन परगणे 
हटे येथे सुखरूप आलो येथे तुम्हाकडे चिरजीव भगवत रबाना केला आहेत 
तर आमचा विभाग धर्मन्यायेकरून जो तुम्हास ठाऊक असेल तो यथा- 
स्थित चिर(जी)व रा सदीस(व) ना० व गुढो(गुंडो) ना० यास 
सागोन आपलेकडे असेल तो धमेकरून देवावा मागाहून, 'चिर(जी)व 
'नांना येतील कळले पाहिज बहुत काये लिहिणे लोभ 'असांवा'हें विनाति: 


झोंबडी-मुंढर दधर २०५ 


छे० २६२ श्री 

चिरंजीव रा० नारोबा ना* व भगवंत ना० यासीप्रति शामजी ना० 
आसीर्बांद तुमी पत्र पाठविले ते पावळे लिहिले वर्तमान कललें मागचा 
पायेबंद तुम्हास भारी आहे असे समजोन घरास जाण्याचे करणे वरीस 
दोन बर्ष खस्ता खाल तेव्हा तेव्हा काय होणे ते होईल यरेसे प्रथम कजे 
करून राहणे दुरापस्त याउपरी तुम्ही जाणतेच आहा समजोन सीप्र घरास 
जाण्याचे करावें रा विसाजीपंत गडड्यास आले म्हणजे रा० बच्याजी- 
पंतावराबर जाऊन त्याची भेट घेऊन त्याउपर श्रीस ( काशी येथे ) 


जाण्याचे त्याचे पत्र आले जे तूर्त न येणे त्यामुले राहिलो आहो काही दिवसी 


जाऊन रा त्रच्याजीपंताची कावड गेटी त्याबरोबर तुमचे तीथंरूपास पत्र 
आमी पाठविले आहे रा सिवाजी सामराज यासाहि लिहिले आहे पत्र 
आजणवेलीस प्रविष्ट करणे ते पावते करतील आसामीबाबत रु आद्याप 
उसूल जाहाले नाहीत सोला रुपये तूर्त मिलाले त्यामध्ये वाटेची भाडी व 
चाकर ब्राम्हण ठेविला आहे कार्दिकपर्यंत या प्राती राहाणे जाहाले आमचे 
आहे यदे वेतन पुढचे वेतन धेऊन जावे पुढे ईस्वर इछा रा० लक्ष्मण 
परशराम यासी पत्र लिहिळे आहे है वाचून त्याकडे रा० बाजीपंत याकडचे 
रु २० याचे हुंडीखाली सिके म्हणऊन करणे नाहींतर हुंडीत हिसका 
पडल समजोन हुडी करणे रा० भटजी येथे आले म्हणजे रा० बाघुरान 
केशव रा० केसो दकर याचे वकील आहेत यांस मानिलेजवल पत्र 
देतो रा० विसाजीपंताची भेट जाहालियावर उभयेतास पत्र त्यांची पाठऊन 
देतो रा० फडनीस बावाचे पत्र रा? जनार्दन अपाजी यास देणे आल्स 
न करणे आयली पत्रे आहेत ती वा [णे आणखी साधनपत्रे पाहि- 


चून पाह 
जेत म्हणतील तर लिहिणे त्याप्रा लि 


होन देऊ पत्रे खबरदार जतन राखणे 
खर्च वेच विचारे करणे मांगे दुसरा कोणी मेटवणार नाहीं हे समजोन वते- 
ग्रे याकडील रुपयाचे 1 


णुक करणे र॥ उपा£ चे लिहिलेत्यास वाकड्याकडील हुड, 
(णा)बळ भा(फा)र पडेल सागराकडील कोणी ग्रहस्त त्याणी तितला 
पाठवितात त्याचा येवज मोबदला करून सागरी रा केसोपंत याकडे उत- 


२०६ मावळंकर सरदेसाई 


रणे म्हणजे हुडणावळ थोडी पडेलं' येसे आहे त्यामध्ये तुमची आमची भेट 
होईलच तेव्हा आणखी कितेक सांगणे ते सागो लोभ कीजे हे आसीवांद 
गुरुवर्य रा? माहादाजीपंत स्वामीस सास्टाग नमस्कार रु॥विसी आपलें 


भरवश्यावर आहो आपण (पुढील २ ओळी न संमजण्याच्या स्थितींत आहेत). 


ळे०२६३ (नकल) श्री मंगळवार, ता» २०९१७८५. 

[स्व०] ११२ विस्वावसु नाम सवत्छरे भाद्रपद वहुळ द्वितीया भाम- 
वासरे [क्ष०टसिव) (रा० केंदारजी निकम मुद्राधारी ब जगनाथ पांडुरंग 
सवरनिवीस कारकून किले पावनगड)] रा० नारोवा ना० विन केशव ना० 
गोत कोसिक सूत्र आश्वलायन उपनाम मावलंगेकर सरदेसाई मा० प्रभान- 
बली सुभा प्रांत राजापुर ब दाभोल यांणी स्वार्मासंनिश्ध किले पनालियाचे 
मु। येऊन विनंति केळी कीं आपले पुरातन सुभा मारचे सरदेसाईपणाचे 
वतन चालत आहे प्रस्तुत ता असडोली गावगना येथील वतन सरकारात 
अनामत आहे माहाराज कृपाळु होऊन पुरातन भोगवटाप्रमाणे सरदेसाई- 
पणाचे वतन व हक कानुकाइदे करार करून देऊन भोगर्वाटियास सनदा 
साद्र व्हाव्या म्हणोन विदित केळे त्यावरून स्वामी कृपाळु होऊन र्ता 
मार येथील सरदेशकपणाचे वतन ब हक इनाम गावगना भोगवटेप्रमाणे 
करार करून दिल्हे असे तरी तुम्ही किले मारचे तनखेस जे गांव असतील तेथे 
सद्रहूप्रमाणे सरदेसाईपणाचे वतन व याचे पुत्रपौत्रादि वंदापरंपरेने चाट- 
. वीत जाणे दरसाल [क०][व ८ (सरदेसाइ)] जा ० निदेदा समक्ष मो 


ले० २६४ श्रीनरहरिवरद 

चिरंजीव रा० भगवंतराव यासप्रति रगोवा ना सरदेसाई आसीवाद 
उपरी येथील क्षेम ता आश्विन वा १८ पावेतो वतमान यथास्थित असेः 
बि० केसोपत टिळक याजकडीळ काम अद्याप जाहाले नाही जाहाळे म्हणजे . 
येऊ साल मारी मामलेदार नगर याजकडे ठरली पुढे रं॥ वच्याजीपंत 
मोडक दाभोलेचे गेळे आहेत मागाहून पांडोबा केलकर घरी गेळे दिवाली 


झोंबडी-मुंढर दप्तर २०७. 


करून अजणवेलीस येतील येथे बच्याजीपंत यांस तौंकीद पांडो जिवराव 
गोंधळेकर याणी केळी आहे की सरदेसाई याचे ह॒कास येकंदर उपद्रव करू 
नये येसी केली त्याणीहि मान्य केळ आहे यसे असोन ताकांद रय- 
तीस केळी असतां तावडतोब बातमी कलवावी व कोढरच कारसाइचाह 
संधान जमवावे वरंकड विशेष लिहावे येसे नाहीं दुकानचे रो मोरावा 
वेरगावकर याजवल पंचवीस पोचले तो येथे आला आहे ९००० ९ 
मत नाही चितला आम्हास सोडित नाही मोठे अड्च ९०००० २? 
त्यास त्याचे घरी निकड करून रो आले तरी देऊन घरी द्याव म्हणज 
खचीस येतील कलावे कारभार केला तेवढा उरफाटा पडला कलावे हाभ 
कीजे हे आसीवीद चिरजीव ब्रापूस घेऊन मामलेदार याची भेट घ्यावी हे 


आसीोवाद 
हे|| बाबाजी संभाजी याचे सा 


याजबर|| पो आहेत पावतील ती॥ आत्या लस्करात गे 


व र ल्क नळ ळ 
लाभ कोज हं विन 


न० विनंति खण दोन चिखलीकर कदम 
लळे आहेत कलावे 


छे०२६५ श्री 

[रा०] विष्णुपंत अण] स्वामांच सेवेसी --- 

पो लक्ष्मण सदासिव कुलकणी सा न९ विनंति येथील कुराल ता 
छ ११ जिलकाद पावेंतो वर्तमान यथार्थत असो विदेष रा मगवतराव 
सरदेसाई यांचे हकाची मनाई केली आहे त्यास देसाई येथे आहेतच ठर- 
ण्यांत येईल त्याप्रो करावयास येईल ठम्हाकडून त्यांच हकाची मनाई 
होऊ नये यजमानाजवळ देसाई १ आम्ही बोलोन यशमानांचे, पल मागा- 
हून घेऊन पाठऊ बहुत काय लिहित लोम करावा हे विनीत कावडे 
(सेतवडे १) वगेरे माहालानिहाय तेथे आपसाकडून उपसर्ग होऊन बोभाट 


न येई असे करावे हे विनंति ठे 
हे॥ पत्री बच्याजी मोरेश्वर निंब्रकर सा नमं० विनांत ऐसीजे सावेस्तर 
मार वर लिहिला आहे त्याप्रा व्हावे बहुत कायलिहावे लोभ करावाहे वि।॥ 


२०८ मावळंकर. सरदेसाई 


छे० २६६  एी० ९७ श्री ता०२२।४॥१७१२. 
( काव्येतिहाससंग्रहावरून उतारा ) 

स्वस्तिश्री राज्याभिप्रेक दाके २८ नंदननामसंवत्सरे चैत्र बहुल त्रयोदशी 
मोमवासरे क्षत्रियकुलावंतस श्री राजा शिव छत्रर्पात स्वामी यांणी राजश्री 
कृष्णाजी भास्कर उपनाम पडित गोत्र कार्यप यांस दिलें इनामपत्र ऐसीजे. 
तुम्ही स्वामींचे पुरातन सेवक, स्वामींच्या पायांशी निष्ठा धरून अंतःकरण 
पूर्वक सेवा केली. किल्ले विद्याळगड अवरंगजेबाने हस्तगत करून उदित- 
सिंग रजपूत किले मजकुरीं ठेवून मनसुबी केली, तें स्थळ स्वामींच्या शास- 
नावशा व्हावें या गोष्टांचा प्रयत्न तुम्ही विद्ेष केला. उदितसिंगाशीं राज- 
कारण करून त्याला खालीं उतरिले ते समयीं आपला भाऊ केशव भास्कर 
यास उदितरश्रिंगाच्या समागमे त्याच्या देशास जावयास दिलें आणि स्थळ 
स्वामींच्या शासनावस केलें. ते समयीं तुमच्या बिप्रयी रा० परशराम 
पोंडेत प्रतिनिधी यांणीं एक गोव इनाम करून द्यावा म्हणून विनांते पूर्वी 
केली होती, ती सांप्रत तुम्हीं स्वामींची सेवा प्रेमभावें करून स्वामीस 
संतोषी करून एक गांव आपणास लेंकराच्या लेकरीं चाळे ऐसा इनाम 
करून दिला पाहिजे म्हणून पन्हाळ्याच्या मुक्कामी तुम्ही स्वामीसनिध 
विनाते केली, त्याजवरून स्वामी तुमच्या सेवेवरी सतोपी होऊन तुम्हास 
चूतन इनाम कुलवाव कुलकानू देखील हल्लीं पट्टी ब पेस्तरपट्टी झाड- 
झाडोरा व जळ तरु पाष्राण सहित, खेरीज हक्कदार व इनामदार करून 
मोजे कलवस्ते तफ संगमेश्वर देहे ९ एक रास इनाम आजरामरामत 
करून दिला असे, तारे तुम्ही मोजे स॒जकूर पूर्व मर्यादेप्रमाणे चतुःसीमा 
याचे स्वाधीन करून हरदू इनाम तुम्ही व तुमचे पुत्रपोत्रादे वंदापरंपरेनें 
“ठभवून स्वामींची सेवा करून सुखरूप राहणे. स्वामी तुम्हास मौजे 
इनाम सुरक्षीत चालवितीलळ, जाणिजे. निशाण निदेश समक्ष “मो ०? 


पप्णिप्शा 


भाग दुसरा समाप्त, 


